श्रीमन्‌ महाभारत 


(मराठी भाषांतर) 


सभापर्व - (२ रे पर्व) 


"4 
सभापवे. 


१० 


२ सभापर्व. 
८१९१," 


सभाक्रियापर्व १. ए. १७१-१८०. 


अध्याय १ छा--कृष्णाजेनांशीं मयाचा सभा निमोण करण्याचा संकेत १७२; 
सभेच्या कायीला आरंभ १७३. 

अध्याय २ रा-रश्रीकृष्णाचें पांडवांची अनुज्ञा घेऊन द्वारकेस गमन १५५. 

अध्याय ३ रा--मयासुराचें सामग्री आणण्यासाठी बिंदुसरोवरास गमन १७६; 
सभानिमोण १७८. 

अध्याय ४ था-नयांडवांचा मयसभेंत प्रवेश १७८; सभेंत आलेल्या भूपालांचीं 
नांवे. १७९; सभेतील वैभवाचें वर्णन १८«. 


लोकपालसभाख्यानपर्व २. पृ. १८०-२११. 


अध्याय ५ वा->मयसभेंत आलेल्या नारदाचें वर्णन १८१; पांडवांनी केलेलें 
त्याचें स्वागत, नारदाचा युधिष्टिराला धमोर्थकामांविषयीं प्रश्न १८२; नारदार्ने 
केलेलें सविस्तर राजधमानुशासन १८३ 

अध्याय ६ वा-र्‍युघिष्टिराचा नारदास “ असली सभा तूं कोठें पाहिली आहेस 
काय ? असा प्रश्न, नारदाचें ' अश्या सभा देवलोकीं आहेत ' असें उत्तर, नारद- 
सुखानं त्यांचें वर्णन ऐकण्याची राजाची इच्छा १९८. 

अध्याय ७ वा-<इंद्रसमेचें वर्णन १९९. 

अध्याय ८ वा-यमराजाच्या सभेचें वर्णन २०१. 

अघ्याय ९ वा-रवरुणाच्या सभेचें वणन २०३. 

भघ्याय १० वा--कुबेराच्या समेचें वर्णन २०४. 

अध्याय ११ वा-रबह्मदेवाच्या समेचें वर्णन २०६. 

अध्याय १९ वा-<हरिश्वंद्राच्याच इंद्रलोकनिवासाविषयीं युधिष्ठिराचा प्रश्न २०९; 
हरिश्वंद्राचें माहात्म्य व त्याच्या श्रेष्टत्वाचें कारण २१०; पांडुराजाच्या संदेश- 
द्वारा युधिष्टिराला राजसूयाची प्रेरणा करून मुनीचें स्वलोकगमन २११. 


११ 


राजसूयारंभपर्व ३. पृ. २१२-२३२३. 

अध्याय १३ वा->धर्मराजाच्या सुराज्याचें वर्णन २१२; त्याचा सुहृदांशीं राज- 
सूयाविषयीं संकेत २१३; जनादेनाचें खांडवप्रस्थास आगमन व त्याला राज- 
सूयाविषयीं प्रश्न २१५, 

अध्याय १४ वा->कृष्णवचन, जरासंधाचें सावेभौमत्व व शौर्यादे २१६; त्यास 
सवे राजांचें आनुकूल्य २१७; उत्तरभोजांना त्याची भीति, कंसाने केलेला याद- 
वांचा पराभव, कंसवध, जरासंधाशीं विरोध, त्याचे हंस व डिंभक मंत्री, याद- 
वांशीं युद्ध करीत असतां त्यांचा अद्भुत मृत्यु २१८; जरासंधाच्या भीतीनेंच 
यादवांचा मथुरात्य़ाग व द्वारकावास २१९; द्वारका व यादवकुल यांचें संक्षिप्त 
वर्णन, जरासंधाच्या वधावांचून राजसूय सिद्ध होणें शाक्य नाहीं, असें श्रीकृ 
ष्णाचें स्पष्ट मत २२०, 

अध्याय १५ वा-र्‍युधिष्ठिराची राजसूय्राविषयरीं निराशा व उद्रे २२१; भीम 
व कृष्ण यांचें प्रोत्साहनपर भाषण २२२, 

अध्याय १६ वा-र>जरासंधाच्या भीतीनं युविप्रिराचा पुनरद्रेग २२४; अजुंनाचें 
प्रोत्साहनपर भाषण २२५. 

अध्याय १७ वा--राजनीतीला अनुसरून वासुदेवाचे प्रोत्साहन २२६; जरासं- 
धाचा जन्म, सामथ्ये, पराक्रम इत्यादिकांविषयीं युविष्टिराचा प्रश्न, वृहद्रथराजा 
त्याच्या दोन भार्या व त्याची अनपत्यता यांचें वर्णन २२७; चंडकोौदिकाचें 
दशन, त्यानें दिलेलें आम्रफल व पुत्रप्राप्तीचा वर २२८; "मुनीनें दिलेल्या आम्र- 
फलाचें दोन स्त्रियांनी केलेळें भक्षण, त्य़ा प्रत्येकीला झालेलं एकेक अर्धशकल, 
त्या दोन शकलांचा त्याग, जरा-राक्षसीनं केलेलें त्यांचें संधान, त्यापासून 
झालेल्या बालकाचे रोदन, तें ऐकून बहद्रथादिकांचें तेथें आगमन २२९; राक्ष- 
सीन मानुषरूपार्ने राजाला केलेलें पुत्राचें समपेण २३०. 

अध्याय १८ वा--राक्षसीनें सांगितलेला आपला वृत्तान्त व तिच्यापासून राजाला 
पुत्रप्राप्ति २३०; जरा राक्षसीने-सांधल्यामुळें त्या पुत्राला-जरासंध नांवाची 
प्राप्ति, २३१. 

अध्याय १९ वा--चंडकौदिकाचें मगधदेश्यांत पुनरागमन, राजानें केलेला त्याचा 


सत्कार, मनीनें सांगितलेला जरासंधाचा प्रभाव २११; जरासंधाला राज्यप्राप्ति 
व त्याचा पराक्रम २३२, 


१२ 


जरासंधवधपर्व ४. ए. २२३२३-२५०. 


अध्याय २० वा--कृष्णाचा भीमाजुनांसह जरासंधवधार्थ मगधदेशीं जाण्याचा 
संकेत २३३: युघिष्ठिराची त्यांस मोठ्या खेदाने अनुक्ञा २३४; भीमाजेन व 
कृष्ण यांचें स्नातक त्राह्मणवेषानें मगधदेशीं गमन, गोरथपवेतावरून त्या मगघ- 
देशाचें निरीक्षण २३५. 

अध्याय २१ वा--पवेतावरून कृष्ण व भीमाजुन यांचें गिरित्रजावलोकन, याच 
प्रसंगाचें सुंदर चित्र २३२६; गिरित्रजाचें वर्णन, द्वारपालांची उपेक्षा करून त्या 
वीरांनीं चैत्यप्नाकाराचा केलेला विध्वंस २३७; त्या वीरांचा अमागोनें नगर- 
प्रवेश, पुष्पमालाधारण, जरासंधाचा शोध करीत त्यांचें राजमंदिरांत आगमन, 
जरासंधाच्या स्वागताचा स्वीकार न करितां त्याच्या यक्षशाठेंत वास २३८; 
मध्यरात्रीनंतर त्या वीरांना भेटून त्यांच्या त्राह्मण्याविषयीं जरासंधानें केलेलें 
शंकाप्रदर्शन २३९; श्रीकृष्णाचें त्यास उत्तर २४०, 

अध्प्राय २२ वा--' तुमच्याशी वेर केल्य़ाचें किंवा अधमोचरण केल्याचें मला 
आठवत नाहीं ' इत्यादि जरासंधाचें भाषण २४०; तूं स्दाला क्षत्रिय-राजांचा 
बलि देण्यास प्रवृत्त झाला आहेस, यास्तव तूं क्षत्रियांना वध्य आहेस, मी कृष्ण 
व हे दोघे भीमाजुन तुझा वध करण्यासाठीं येथें आलों आहों, असें श्रीकृष्णाचे 
कथन २४१; जरासंधाचे स्वसमर्थन, त्याने केलेला सहदेव-पुत्रास राज्याभिषेक, 
युद्धार्थ सज होणें २४२. | 

अध्याय २३ वा-<“ तूं आम्हांतील कोणाशीं युद्ध करणार ' असा श्रीकृष्णाचा 
प्रश्न, वरकोदराशीं' असें जरासंधाचें उत्तर २४३; भीम व जरासंध यांचें आबाल- 
वृद्ध-त्रीपुरुषांच्या समूहांत तेरा अहोरात्र महयुद्ध, जरासंधाचा थकवा २४४. 

अध्याय २४ बा-रजरासंधाच्या वधाविषयीं साशंक झालेल्या भीमाला कृष्णाचें 
प्रोत्साहन, जरासंधाला मधोमध '्चिरून भीमाने केलेला त्याचा वथ २४६; बंदींतील 
राजांची मुक्तता, जरासंधाच्या रथावर आरूढ होऊन कृष्णादिकांचें गिरित्रजांतून 
प्रयाण २४५७; त्या दिव्य रथाचें वर्णन, नगराबाहेर स्थिर केलेल्या रथापाशीं 
ब्राह्मण व वंधमुक्त केलेले नृपाल यांचें आगमन, त्यांनीं केलेली कृष्णस्तुति 
२४८; कृष्णाने केलेळं भुपालांचें समाधान, धर्मराजाच्या राजसूय-यज्ञास साह्य 
करण्याविषयीं कृष्णाने प्रदर्शित केलेली इच्छा; राजांपासून अनिच्छेने रत्न- 
स्वीकार, जरासंधपुत्र सहदेवास अभयदान, भीमारुनांसह इंद्रभरस्थास प्रत्या- 


१्ऱे 


गमन, धर्मराजास अक्षत भीमाजुनांचें निवेदन २४९; युघिष्टिराचा संतोष, 
वासुदेवाचें द्वारकेस प्रयाण २५०. 


दिगिजयपर्व ५, ए. २५१-२६४. 
अध्याय २५ वा-रपांडवांच्या दिग्विजयाचें संक्षिप्त वणन २५१, 
अध्याय २९ वा--धनंजयाचा उत्तर-दिग्विजय, भगदत्ताशीं पराभवपूवेक 
सख्य २५२. 
अध्याय २७ वा-रधनंजयाचा नानादेशांतील विजय २५३. 
अध्याय २८ वा--सव उत्तर दिशेला जिंकून पार्थाचें स्वदेशी प्रत्यागमन, जिंकून 
आणलेल्या विपुल धनाचें युधिष्टिराला समपेण २५४. 
अध्याय २९ वा--त्रकोदराचा दिग्विजय, पांचाल, दाशाहे, अश्वमेध इत्यादि 
देशांस जिंकून शिश्युपालाच्या सत्काराचा केलेला स्वीकार २'५५. 
अध्याय ३० वा--भीमसेनाचा पूर्वे दिशेंतील कोसलादि-देशांचा विजय, खांडव- 
प्रस्थास परत येऊन जिंकलेल्या सवे धनाचें समर्पण २५७. 
अध्याय ३१ वा--सहदेवाचा मत्स्यादि देशांतील विजय, मेंद व द्विविद या वान- 
राधिपांशीं सात दिवस घोर युद्ध व विजय, नीलराजाशीं युद्ध करीत असतां अभीने 
सहदेवाच्या सैन्याचा केलेला विध्वंस २५९; अभीनें नीलराजाला साह्य कर- 
ण्याचे कारण २६०; सहदेवार्ने केलेली अभीची स्तुति व सैन्याच्या अम्रभागीं 
दर्भासनावर उपवेशन २६१; अम्ीची प्रसन्नता, त्याच्या आज्ञेवरून नीलराजाचें 
आनुकूल्य, अवशिष्ट दक्षिण दिशेचा विजय २६२; लंकापति-बिभीषणाचें आनु- 
कूल्य, इंद्रप्रस्थास प्रत्यागमन, धर्मराजास धनसमपण २६३. 
अध्याय ३२ वा--नकुलाचा पश्चिम दिग्विजय, श्रीकृष्ण, शल्य इत्यादिकांचें 
आनुकूल्य, इंद्रप्रस्थास प्रत्यागमन, दहा हजार उंटांवर लादून आणलेल्या अग- 
णित धनाचे धर्मराजास समर्पण २६४. 
राजस्रूयपर्व ६, ए. २६४-२७१. 
अध्याय ३३ वा--धमांच्या राष्ट्रसमृद्धीचें वर्णन, श्रीकृष्णाचे विपुल धनासह 
खांडवप्रस्थास आगमन २६५; युधिष्टिराचा त्याच्याशीं संवाद, त्याच्या आज्ञेने 
यज्ञसामभ्रीसंपादन २६६; द्वैपायनाच्या आज्ञेने त्विजांचें आगमन २६७; 


१४ 


म्राह्मण-क्षत्रियादिकांच्या निमंत्रणासाठीं वूतप्रेषण व दीक्षाप्रहण, धृतराष्ट्रादिकांना 
आणण्यासाठी नकुलगमन २६८. 
अध्याय ३४ वा--राजसूयक्रतु पहाण्यासाठी निमंत्रित राजांचे आगमन २६९. 
अध्याय ३५ वा->भोष्मदोणादिकांचा सत्कार करून दीक्षित पांडवाम्रजानें भिन्न 
भिन्न अधिकारांवर त्यांची केलेली योजना २७०; धर्मराजाचें यज्ञानुष्ठान २७१. 


अर्धाभिहरणपर्व ७, पू. २७१-२८४ 


अध्याय ३६ व!(--सोमयागाच्या दिवशीं व्राह्मणादिकांचा अंतर्वेदीप्रवेश व संभा- 
षणादि २७१; क्षत्रियनाशाविषयीं नारदाची चिंता २७२; भौष्माच्या आज्ञेने 
श्रीकृष्णाची अग्रपूजा २७३; शि्युपालाची असदिष्णुता २७४. 

अध्याय ३७ वा--भीष्म, युधिष्ठिर व कृष्ण यांची निंदा करून शिथुपालाचें 
सभेतून निगमन २७५. 

अध्याय ३८ वा--शिधुपालाचें सान्त्वन करणाऱ्या युधिष्टिराचें निवारण करून 
भीष्माने केलेलें कृष्णमाहात्म्यकथन २७७. 

अध्याय ३९ वा--सहदेवप्रतिज्ञा, नारदवचन २८२; पूजाहे पुरुषांचा सत्कार 
व कुद्ध झालेल्या शिशुपालादि-राजांचा युद्धसंकेत २८३. 


शिद्युपालवधपवे ८, ए. २८४-३०२ 

अध्याय ४० वा-ऱयुधिष्टिराची चिंता, भीष्माने केलेलें त्याचें समाधान २८४; 
कृष्णाचें माहात्म्य २८५, 

अध्याय ४१ वा--दिशुपालानें केलेली भौोष्माची निभंत्सना २८६. 

अध्याय ४२ ब(--शिशुपालाचें आणखी निंदावचन २९०; भीमाचा क्रोध व 
भीष्मार्ने केलेलें त्याचें सान्त्वन २९२, 

अध्याय ४३ वा->शिधुपालाचें जन्मवृत्त २९२. 

अध्याय ४४ वा--भीष्माचें भाषण ऐकून शिशुपालाचा कोध २९४; त्यानें 
केलेली निंदा २९५; भौष्माचें उत्तर २९६. 

अध्याय ४५ वा--शरिोशपालाचें श्रीकृष्णास युद्धाह्हान व कृष्णाचें भाषण २९७; 
झिशुपालाचें उत्तर २९८; विह्ञुपालाचा वध व त्याच्या तेजाचा कृष्णशरीरांत 


१५ 


प्रवेश २९९; यज्ञसमाप्ति व राजांचें स्वत्थानीं गमन ३००; कृष्णार्चे द्वारका- 
गमन ३०२. 


द्यूतपवे ९. पृ. २०२-३८२. 

अध्याय ४६ वा--युधिष्टिरानें उत्पातांचें फल विचारिळें असतां तत्कथनपूवेक 
व्यासाचे कैलासगमन ३०२; आपल्या निसित्तानें क्षत्रियांचा क्षय होणार, हें 
ऐकून शोकाकुल झालेल्या युघिष्रिराचें अजुनानें केलेलें समाधान, युघिष्टिराची 
सर्वाशी समवृत्ति ठेवण्याची प्रतिज्ञा ३०४. 

अध्याय ४७ वा-<दुर्योधनाचा मयसभेतील वारंवार उपहास ३०५; त्याचें 
शकुनीसह हस्तिनापुरास प्रयाण व क्रोध ३०६; शकुनीने प्रश्न केल्यामुळें दुर्यो- 
धनाने केलेलें क्रोधनिमित्ताचें आविष्करण व प्राणत्यागाचा निश्चय ३०७. 

अध्याय ४८ वा--शकुनीने वर्णिलेला पांडवांचा पराक्रम व त्यांचें दुर्जयत्व, 
त्यांना द्यूतांत जिंकण्याचे शकुनीनं दिलेलें आश्रासन ३०९. 

अध्याय ४९ वा--ृतराष्ट्रास शकुनीनें निवेदन केलेली दुर्योधनाची दुःस्थिति, 
धृतराष्ट्राने दुर्याधनास त्याविषयी केलेला प्रश्न ३१०; पांडवांचा लोकोत्तर 
उत्क्षे हेंच आपल्या अस्वास्थ्याचें कारण आहे, असें दुय्राधनाचें सविस्तर 
उत्तर ३११; पांडवांच्या विपुल संपत्तियुक्त यज्ञाचें वर्णन ३१२; ' मी द्यूतांत 
पांडवांची सव संपत्ति हरण करितों ' अशी शकुनीची प्रतिज्ञा, * पृतराष्ट्राने 
द्यूताची अनुज्ञा द्यावी' असा दुर्योधनाचा आग्रह ३१३; पुत्रस्नेहाकुल धृतराष्ट्राची 
द्यूतास अनुज्ञा, विदुरानें त्याचा केलेला तीव्र निषेध, भ्रतराष्ट्राचा दुराग्रह ३१४. 

अध्याय '५० वा--पृतराष्ट्राने दुर्योधनाला शांत होण्याविषयी केलेला उपदेश 
३१५; दुर्योधनाचा संताप व मयसभेंतील आपल्या उपहासाचें आणखीं 
वर्णन ३१६. 

अध्याय ५१ वा-<दुर्योधनानें केलेलें पांडवांच्या संपत्तीचे वर्णन ३१८. 

अध्याय ५२ वा-र्‍युधिष्ठिराच्या यज्ञांत कर घेऊन आलेल्या नृपालांचें व त्यांनीं 
आणलेल्या कराचें वर्णन ३२०; पांडवांच्या परिवाराचे, यज्ञसमारंभाचें व 
द्रौपदीच्या दक्षतेचें वर्णन ३२२. 

अध्याय ५३ वा--युधिष्ठिराच्या अभिषेकाचे वर्णन ३२२; युधिष्टिराचें हरिश्वंदतुल्य 
ऐश्र्‍ये पाहून दुर्योधनाचा संताप ३२४. 


शदे 


अध्याय ५४ वा-टपांडवांशीं द्वेष न करण्याविषयी धृतराष्ट्राचा उपदेश ३२५. 

अध्याय ५५ वा-<दुर्योधनानें ध्रतराष्ट्राचा केलेला तीन्न निषेध व संताप ३२६, 

अध्याय ५६ वा--शकुनीचें द्यूतास प्रोत्साहन ३२८; त्याविषयी दुर्योधन व 
धृतराष्ट्र यांचा संवाद, अमात्यांस सभा .निमोण करण्याची व बिदुरास पांड- 
वांना आणण्याची आज्ञा ३२९. 

अध्याय ५७ बा--विदुरानें केलेला द्यूताचा निषेध व ध्ृतराष्ट्राचें दैवावलंबन ३३०. 

अध्याय ५८ वा-ऱविदुराचें पांडवांकडे गमन, सत्कार व कुशलप्रश्नादि ३३१; 
धृतराष्ट्राच्या आज्ञेने युधिष्टिराला द्यूताचें निमंत्रण, त्याविषयी त्या उभयतांचा 
संवाद ३२२; पांडवांचे हस्तिनापुरीं आगमन व सभाप्रवेश ३३३. 

अध्याय ५९ वा-ऱपांडवांचा सभेंत प्रवेश, शकुनीचें युघिष्ठिरास द्यूतासाठीं 
आह्ान ३३४; युधिष्ठिर व शकुनि यांचा त्याविषयीं संवाद, देवावर भार 
टाकून युधिष्टिराची द्यूतांत प्रव्रृत्ति ३३६. 

अध्याय ६० वा--भीष्म-धृतराष्ट्रादिकांचें द्यूतसर्भेत आगमन, युविष्ठिरानें लाव- 
लेला अमूल्य हाराचा पण ३३७; दुर्योधनाने लावलेला असंख्य रत्ने व बिपुल 
धन यांचा प्रतिपण, शकुनीनें कपटानें केलेला युधिष्टिराचा पराभव ३३८. 

अध्याय ६१ वा--युधिप्टिराने पणास लावलेल्या विविध वस्तु, त्यांचा शकुनीनें 
कपटद्यूतांत केलेला अपहार ३३९. 

अध्याय ६२९ वा-र्‍विदुराचा सदुपदेश ३४१; शुक्काच्या उपदेशाचा अनुवाद, 
मुखांतून सुवर्ण टाकणाऱ्या पक्ष्यांचा वृत्तान्त ३२४२. न 

अध्याय ६३ वा--सवं सभेला उद्देशून विदुराचा आणखी उपदेश ३४३. 

अध्याय ९७ वा-ऱदुयाॉधनानें केलेली विदुराची निभत्सना ३४४; त्याला विदुराचें 
उत्तर ३४७. 

अध्याय ९५ वा-ऱ्द्यूतांत युधिष्टिराच्या सवेस्वाचा अपहार ३४८; क्रमाने राज- 
पुत्र नकुल व सहदेव यांचा युधिष्ठिराने लाविलेला पण ३४९; शकुनीनें केलेला 
त्यांचा अपहार व 'सापक्नबंधूंना पणाला लावून भीमाजुनांचें रक्षण करीत 
आहेस ? इत्यादि कुटिल भाषण, युधिष्ठिराने केलेला त्याचा निषेध व अजु- 
नाचा पण ३५०; क्रमाने भीमाचा व युधिष्टठिराचा पण, शकुनीने केलेला 
त्यांचा पराभव ३५१; द्रौपदीला .पणास लावण्याची शकुनीची सूचना, युधि- 
ष्टरानें लावळेला तिचा पण, त्यामुळें सभासदांचा क्षोभ व द्यूतांत द्रौपदीचाहि 
अपहार ३५२. 


१ 


अध्याय ६६ वा-<दुर्योधनाचीं दुरत्तरे ऐकून विदुरानें केलेली निभत्सना ३५३; 
शत्र गिळून आत्मघात करणाऱ्या अजाचा दृष्टान्त ३१५४. 

अध्याय ६७ वा-<दुर्योधनाने द्रौपदीला सभेंत आणण्यासाटीं प्रातिकामीला केलेली 
आज्ञा ३५६; द्रौपदीचा निरोप ३५७; दुःशासनानें द्रौपदीकडे जाऊन तिचें 
केलेलें केशग्रहण ३५८; द्रोपदीला ओढून सभेंत आणणे; द्रोपदीनें केलेली धार्त- 
राष्ट्रांची निंदा व भौष्मादिकांस “ मी दासीभावास प्राप्त झाळें काय ९ असा 
प्रश्न २५९; भोष्माचें संदिग्ध उत्तर ३६१. 

अध्याय ६८ वा--भीमानें युघिष्ठिराचा केलेला क्रोधयुक्त निषेध, अजुंनाने केलेलें 
त्याचें सान्त्वन, विकर्णाचें न्याय्य भाषण ३६२; द्रौपदीवस्त्रापहरण ३६५; 
द्रौपदीचें कृष्णस्तवन ३६६; कृष्णाने वस्त्रें पुरवून तिचें केलेलें लजञारक्षण 
भीमाची घोर प्रतिज्ञा ३६७; विदुरानं सांगितलेली विरोचन-प्रहादकथा ३६८. 

अध्याय ६९. वा--दौपदीचा विलाप ३७१; भीष्माने केलेलें तिचें सान्त्वन ३७२. 

अध्याय ७० वा--दुर्योधनानें केलेला उपहास ३७४; भीमाचें क्रोधवचन ३७५. 

अध्याय ७१ वा->कर्णाचें निंद्यवचन ३७६; दुर्योधनाने द्रोपदीला मांडी दाखविली 
असतां भीमाने केलेली सत्यप्रतिजक्ञा ३७७; विदुरानें धार्वराष्ट्राच्या कृतींतील 
दाखविलेला अन्याय ३७८; पृतराष्ट्राने द्रोपदीला दिलेले वर ३७९. 

अध्याय ७२ वा--कर्णाचें कर्णकठोर वचन, भीमाचा क्रोध ३८०: अजुनाचें व 
युधिष्ठिराचें सान्त्ववचन ३८१. 

अध्याय ७३ वा-र्‍यृतराष्ट्राचा युधिष्ठिराला उपल ट>द पांडवांचे इदभस््थास 
प्रयाण ३८३. 


अनुद्यतपवे १०, प. २८४-४ 
अध्याय ७४ वा--पांडव ऐश्वर्यासह परत गेल्याचें वृत्तकथन ३८४; दुर्योधनाचें 
पित्यापाशीं गमन व अनुद्यूताची प्रेरणा २८५; अनुद्यूतास त्याची अनुज्ञा ३८६. 
अध्याय ७५ व!--गांधारीचा ध्ृतराष्ट्राला द्यूतापासून निवृत्त होण्याचा उपदेश ३८७. 
अध्याय ७६ वा-र्‍युधिष्टिराकडे प्रातिकामीचें गमन व द्यूताला पाचारण ३८७; 
पांडवांचा द्यूत सभेत पुनः प्रवेश, शकुनीनें वनवास व अज्ञातवास यांचा पण 
लावून युघिष्ठिराला पुनः द्यूतांत प्रवृत्त करणें ३८८; शकुनीचा विजय ३८९. 


शट 


अध्याय ७७ बा--पांडव व द्रौपदी यांस उद्देशून दुःशासनाचें मर्ममेदक वचन 
३९०; भीमसेनाची युद्धांत दुःशासनाचें वक्षःस्थळ फोडण्याची घोर प्रतिज्ञा 
३९१; कणौदिकांचाहि पांडव वध करतील अशी भीमाची पुनः प्रतिज्ञा ३९२; 
अजुनादिकांची प्रतिज्ञा ३१९३. 

अध्याय ७८ वा--वनांत जाण्यास निघालेल्या पांडवांस विदुराचा उपदेश ३९४. 

अध्याय ७९ वा-<द्रोपदीला कुंतीचा उपदेश ३९६; कुंतीचा पुत्रांना उद्देशून 
विलाप, या प्रसंगाचें चित्र. २९७; पांडवांचे वनगमन ३९८; कौरवक्तियांची 
चिंता ३९९. 

अध्याय ८० व(-रपांडवांच्या वनगमनाविषयीं विदुरपृतराष्ट्रसंवाद ४००; 
पांडवांच्या हाव-भावांचा विदुरोक्त आशय ४०१; पौरजनांचा संताप व दुशरिहें 
नारदाचें कौरवसभेंत आगमन व उग्र वचन ४०२; दुर्योधनादिक शरण आले 
असतां द्रोणाचा कौरवांस उपदेश ४०३, 

अध्याय ८१ वा-पृतराष्ट्राचे असमाधान, त्याला संजयानें दिलेला दोष ४०४, 
धृतराष्ट्राचा पुनः पश्चात्ताप ४०५; विदुराच्या उपदेशाचा अनुवाद व तो न 
ऐकल्याबद्दल श्रतराष्ट्राने व्यक्त केलेला खेद ४०६. 


श्रीमन्महाभारताथे 
( महाभारताचे मराठी सुबोध भाषांतर ) 
--<>नी्षी*€$--- 
२ सभापवे. 
-णभक-ट 
सभाक्रियापवे १. 
-०&8-4*<&-&०- 


नारायणं नमस्छत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वती चेव ततो जयसमुदीरयेत्‌ ॥ 


अध्याय १ ला. 
[ १ मयसभेचा संकेत व सभास्थाननिर्णय. ] 
( ५ ) वैशंपायन म्हणाला--राजा जनमेजया, त्यानंतर मयासुर वासु- 
देवासंनिध पार्थांचा पुनः युनः सत्कार करून व हात जोडून नम्रपणे बोलला-> 


१ आदिपर्वाच्या शेवटीं शाक्रक ज्ञानबलानेंच अभिमुखांतून मु'क्त झाले, असे 
सांगितलें. पण ते ज्ञान भगवद्ूक्तिबलानेंच प्राप्त होतें, असें प्रतिपादन करण्यासाठीं 
हें दुसरें सभापर्व प्रवृत्त झालें आहे. या पर्वात भगवद्भक्तीविषयीं रुचि उत्पन्न व्हावी 
म्दणून भक्तिबलानेंच पांडवांना दिव्य सभेचा लाभ व ऐश्वर्यादिकांची प्राप्ति झाली, 
असें सांगितलें आहे; भगवानाचें ध्यान देषानें जरी केळे, तरी भगवत्सायुज्यप्राप्ति होते, 
हॅ ध्यानमाहात्म्य सुचविण्यासाठी दषिश्ुपालाचें निर्याण कथन केलें आहे. निरपराध 
पांडवांविषयींहि अभक्त दुर्योधनादिकांचा द्वेष अभिव्यक्त केला आहे. द्युतामध्यें 
द्रौपदीच्या रक्षणानें भगवानाचें भक्तपक्षपातित्व दर्शविले आहे; समर्थ असलेल्या 
पांडवांचा अपकार करणाऱ्या दुर्योधनादिकांविषयींहि तितिक्षा ह्या भक्तगुण व्यक्त करून 


१७२ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. १ 


५८५८५५ 7५ ८५-५-५-५४५- ५८५४५८2५०८ १८४४४7८7८/५८/८/ 


रस्टप्टधशधलशधशशाश्शश शा 


*“€ हे कोंतिया, तूं माझं या क्रढ॒ झालेल्या 'चक्रघर कृष्णापासून व जाळणाऱ्या 
अभ्नीपासून रक्षण केलंस, यास्तव मी तुझें कोणतें प्रिय करू त॑ सांग, 

मयासुराचे हे कृतज्ञताप्रचुर भाषण ऐकून अजुन त्यास म्हणाला-हे 
महासुरा, तुझें कल्याण असो. तूं माझें सवे प्रिय केळे आहेस. आतां तूं मजवर 
शाश्वत खरेह ठेव, आम्हांलाहि तूं नित्य म्रिय आहेस, 

त्यावर मय म्हणाला-<हे प्रभो पुरुषश्रेष्ठा, तूं ज म्हटलेस, ते तुला योग्यच 
आहे. पण हे भारता, तुझ्यासाठी प्रेमाने कांहीं तरी करावे अक्ञी माझी इच्छा 
आहे. मी दानवांचा अतिशय कुशल शिल्पी आहें. यास्तव हे पांडवा, 
तुझ्याप्रीत्य्थ माश्या या विद्येचा कांहीं तरी उपयोग व्हावा, अशी माझी 
मनीषा आहे. 

राजा जनमेजया, मयाची अशी तीव्र उत्कंठा पाहून अजुन म्हणाला--“ हे 
दानवा, मीं तुझे प्राण वांचविले, अखे समजून तूं ज्याअर्थी त्या उपकाराची 
फेड करण्याची इच्छा करीत आहेस, त्याअथी मी तुझ्याकडून यत्किचितहि 
कार्य करवून घेणार नाहीं. परंतु तुझी निराशा करावी, अश्ीहि माझी इच्छा 
नाहीं, यास्तव तू श्रीकृष्णाचा विचार घे आणि तो सांगेल त्याप्रमाणे केल्यान 
मजवरच प्रत्युपकार केल्यासारखं होईल, ?” 

हे राजंद्रा, अजुंनाचे हं वचन ऐकून मयार्ने वासुदेवारच मत विचारले. तेव्हां 
: याला काय बरं सांगावे ' असा क्षणभर विचार करून त्या लोकनाथ श्रीकृ- 
ष्णाने म्हटल॑--“' हे मयासुरा, ज्याअथी तूं श्रेष्ठ शिल्पी आहेस, त्याअथी घर्म- 
राजासाठी अश्ी एक अलौकिक सभा निर्माण कर कीं, जिला पाहून कोणीहि 
मानव तशी सभा अन्यत्र निमाण करण्यास समथ होणार नाहीं, शिवाय तूं 
त्या सभत मनुष्य, असुर, देव, इत्यादिकांचीं स्वाभाविक मनोविकारयुक्त चित्रे 
च प्रतिमा अशाप्रकारे निमाण कर कीं, ज्यांना पाहून बरह्मांडांतीळ सवे वस्तु- 
जात पाहिल्यासारखं होईल. 

वासुदेवार्चे हें भाषण ऐकून मय अतिशय संतुष्ट झाला व त्याने पांडवांसाठीं 
विमानासारखी शुभ सभा तयार करण्याचा संकल्प केला; तेव्हां कृष्णाजुंनांनीं 
हा सवे वृत्तान्त युधिष्ठिराला निवेदन करून मयासुराची भेट करविळी. 


क्लोन 


उपकार करणारावर प्रत्युपकार अवश्य करावा, हें दाखविण्यासाठी अभीपासून 
रक्षण केढेल्या प्रयासुरानें पांडवांसाठीं अभूतपूर्व सभा केली, असें सुचविठें आहे. 


सभाक्रियापवे १ १७३ 


कक्कड कन्यका क क क द क न प 


हे कुर्स्रेष्ठा, त्या वेळीं धर्मराजाने मयाचा योग्य सत्कार केला. मयानेहि 
त्याचा प्रीतिपूर्वेक स्वीकार करून पांडुपुत्नांना आपला पूवज जो वृषपर्दा दानव 
त्यार्चे चरित्र व त्यानें बिंदुसरोवरावर केलेला यज्ञ इत्यादि वृत्तान्त कथन केला, 


दाप्टप्टध्टाशटाट-:-5- 


त्यानंतर मयासुरान किंचित्काल विश्रांति घेतली व चित्त स्वस्थ झाल्यावर 
तो महात्म्या पांडवांसाठीं उत्तम सभा तयार करण्याच्या उद्योगास लागला, 
महात्म्या कृष्णाच्या व पार्थाच्या मताने त्यानें छुभसुहूतांवर स्वस्ति-पुण्याहवाचन 
करविल. हजारों ब्राह्मणांना पायसाश्षाने तप्त केल. त्यांना विपुल घन दिलें. 
नंतर त्या पराक्रमी दानवाने सवे त्रत्तूंतील गुणांनी युक्त असलेला रमणीय 
भूप्रदेश पाहून, तेथें दहा हजार चौरस हात जागा सभेसाठीं मापून घेतली, 
२. १. १. 


अध्याय २ रा. 
[ १ श्रीकृष्णाचें द्रारकेस गमन. ] 

( १ ) वेदशुंपायन-<हे कुरुनंदना, पांडवांनी केलेल्या सत्काराचा स्वीकार 
करीत जनादन दीघकाल खांडवप्रस्थांत राहिला, त्यानंतर फार दिवस झाल्यामुळें 
पित्याला भेटण्याच्या इच्छेनं त्याने द्वारकेस परत जाण्याचा विचार केला. तेव्हां 
हे राजा, वासुदेवानं प्रथम धर्मराजाचा निरोप घेतला. नंतर आपली पितृभगिनी 
जी कुंती तिच्या चरणांवर मस्तक ठेविले, तेव्हां तिनें त्या जगद्रंद्य भगवान्‌ 
कृष्णाच्या मस्तकार्चे अवघ्राण करून त्याला प्रेमाने आलिंगन दिलें. 


त्यानंतर महायशस्वी केशवाने आपली भगिनी जी सुभद्रा तिची भेट 
घेतली, तिला पहातांच बंधुप्रेमाने त्याचे नेत्र भरून आले आणि त्यानें झ्ञुभ 
भाषण करण्ऱ्या सुभद्रेला अर्थपूर्ण, सत्य, संक्षिप्त व युक्तियुक्त असा उपदेश 
केला, तिनेहि आपल्या प्रिय भ्रात्याला अनेकदा शिरसा अभिवादन केलें, त्याचा 
मोठा सत्कार केला व माहेरच्या प्रिय आप्तांना अनेक निरोप सांगितले. तेव्हां 
तिचे अभिनंदन करून व अनुज्षा घेऊन वृष्णिकुलोत्पक्न कृष्ण दुपदकन्या कृष्णेला 
व धोम्यमुनीलाहि भेटला, त्या पुरुषोत्तमाने पांडवपुरोहित धोम्याला यथाविधि 
वंदन केलें. द्रोपदीर्चे सान्स्वन करून तिचा निरोप घेतला. तो विठ्ठान्‌ आपल्या 
पांडव भ्रात्यांना एथक्‌ पृथक्‌ भेटला आणि अजुंनासह तो बलाढ्य वार्ष्णेय जाद- 
यास निघाला. 


१७४ थ्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. २, 


यप्टापाणा0 "र 7" 0-८: 2-2 २... २-२ १८ र पप्पा -५८-० :- --८-५-५८- -- 7८-८2: -- -- 


त्यानंतर भगवान्‌ पार्थांसह युघिष्ठिरापाशीं गेला, तेव्हां त्या पाँच भ्रात्यांनीं 
परिवेष्टित झालेला कृष्ण देवांसह असलेल्या इंद्रासारखा शोभला. हे राजन, 
गरुडध्वज श्रीकृष्णाने प्रयाणकालीं करावयास योग्य असलेलीं सवे कर्मे कर- 
ण्याच्या इच्छेने स्वान करून, शुचिभूंत होऊन, योग्य वखालंकार धारण केले. 
नंतर त्या यदुश्रेष्ठाने देव व द्विज यांचे पुष्पमाला, नमस्कार, गंधपुष्प इत्यादि- 
कांच्या योगें पूजन करून त्यांस वंदन केलं, याप्रमाणे सवे विहित कर्मे करून 
तो सनातन य॒दुश्रेष्ठ नगराच्य़ा महाद्वारांतून बाहेर पडला. योग्य ब्राह्मणांकडून 
स्वस्तिवाचन करवून व त्यांना दघिपात्र, फल, अक्षता यांसह घन देऊन, त्यानें 
त्या विप्रांस प्रदक्षिणा केळी आणि आुभतिथि, नक्षत्र व मुहूते यांचे आनुकूल्य 
पाहून, तो भगवान्‌ आपल्या सत्वर गमन करणाऱ्या गदा, चक्र, खद, शाक 
इत्यादि आयुधांनीं युक्त असलेल्या, दोब्य व सुग्रीव हे दोन अश्व जोडलेल्या, 
गरुडध्वज सुवणेरथावर आरूढ होऊन निघाला, 


हे राजा, श्रीकृष्णाच्या मागोमाग युघिष्ठिरहि त्याच रथावर चढला व सार- 
थ्यांमध्ये श्रेष्ठ असळेला जो दारुक त्याला दूर व्हावयास सांगून त्या कुरुपतीनें 
अश्वांचे ररमी स्वतः आपल्या हातांत घेतले, पार्थहि त्याच्य़ा मागोमाग रथा- 
वर चढून सुवणांच्य़ा दांडीनं युक्त असलेलें थ्युन्न चामर डावीकडून उजवीकडे 
वारू लागळा, बलाढ्य भीमसेनहि नकुल-सहदेव, क्रत्विक्‌ व पौरजन यांसह 
कृप्णाच्या मागोमाग चालूं लागला. तो शत्रुनाशक केशव सवे भ्रात्यांसह 
याप्रमाणे गमन करूं लागला असतां ज्याच्या मागून प्रिय शिष्य चालले 
आहेत, अश्या गुख्ममाण शोभला. 

याप्रमाणे नगरापासून अधे योजन दूर गेल्यावर गोविंदाने दृढ आलिंगन 
देऊन अजुनाचा निरोप घेतला आणि युविष्ठिर व भीम यांची पूजा केली; 
तेव्हां त्यांनीं त्याला आलिंगन दिले. नकुल-सहदेवांनीं अभिवादन केलें असतां 
श्रीकृष्णाने त्यांना शुभ आशीवाद दिले व युघिष्टिराचा निरोप घेऊन ' हे 
राजा, तूं आतां आपल्या राजधानीस परत जा.' असं म्हटलें व त्या धर्मज्ञ 
गोविंदाने त्यास पुनः वंदन करून त्याचे दोन्ही पाय घट्ट घरिले. 

तेव्हां धमराजाने त्य़ास उठवून त्याच्या मस्तकाचं अवघाण केलें व 


' यादवश्रेष्टा कमळनयना कृष्णा, तूं द्वारकेस जा, पण आमचें स्मरण असू दे? 
अस सहूदित कंठाने बोलून त्यास निरोप दिला. तेव्हां ' मी पुनः ळवकरच 


सभाक्रियापर्व १४, १७५ 


नाप---4---1-2८प्टप्टपट-शा टपटप टपटप टपटप टरशरशशिशरशीशॉर्शरशीरशी त बदी हड ताता हताच काडा 0022.“ 


परत येईन ' असं सत्यवचन देऊन व मोठ्या कष्टाने मागोमाग येणाऱ्या 
पांडवांस परतवून इंद्र जसा अमरावतीस जातो, तसा तो हृष्ट झालेला केशव 
आपल्या द्वारावतीस गेला, 


त्या भगवानाचा रथ जोंवर दिसत होता, तोंवर ते पांडव आपल्या दृष्टींनी 
त्याला अनुसरले व रथ दृष्टिआड झाला असतां ते वीर प्रीतियुक्त मनाने 
त्याच्या मागोमाग गेले, कृष्णाच्या दीघधेकाल सहवासानेंहि त्याच्या दर्शना- 
विषयींची त्याची लालसा तृप्त झाली नाहीं. पांडवांच्या नेत्रांना आहाद देणारा 
तो शोरी थोड्याच वेळांत दिसेनासा झाला असतां ज्यांचं मन गोविंदामध्यें 
आसक्त झालं आहे असे ते प्रथापुत्र मोठ्या कष्टाने परत फिरून सत्त्वर आपल्या 
खांडवप्रस्थ नगरास प्राप्त झाले. 


तिकडे कृष्णहि वेगवान्‌ रथाने लवकरच द्वारकेस जाऊन पोंचला, त्यावेळीं 
खात्वतवीर सात्यकि त्याच्या मागोमाग चालला होता व दारुक सारथि त्याचा 
वेगवान्‌ रथ हांकीत होता. त्या दोघांसह देवकीपुन्न वासुदेव वेगवान गरुडा- 
प्रमाणे द्वारकेंत शिरला. 


राजा जनमेजया, याप्रमाणे वासुदेवाला निरोप दिल्यावर युधिष्ठिर आपल्या 
आत्यांसह परत फिरला व त्यान सवं सुह्जञनांसह नगरांत प्रवेश केला. नंतर 
घर्मराजाने सवे भ्राते व आप्त-इष्ट यांस निरोप देऊन द्रोपदीच्या सहवासांत 
आनंदानें काल घालविला, 


इकडे केशवानंहि मोठ्या संतुष्ट चित्ताने आपल्या उत्तम नगरींत प्रवेश 
केला. तेव्हां उग्रसलेनादि यादवांनीं त्याचें सत्कारपूवेक स्वागत केळं, कमलनयन 
गोविंदाने पितामह आहुक, पिता वसुदेव, माता देवकी व आता बलराम, 
यांस वंदन केलें व तो त्यांच्या समीप उभा राहिला, त्यानंतर प्रद्यत्न, सांब, 
निदाठ, चारुदेष्ण, गद, अनिरुद्ध व भानु यांना वासुदेवाने प्रेमानं आलिंगन 
दिलें आणि गुरुजनांचा निरोप घेऊन तो रुक्मिणीच्या मंदिरांत गेला, 


हे भारता, इकडे महाभाग मयासुरानेहि धर्मराजासाठीं सवे रत्नांनीं भूषित 
अशी दिव्य सभा यथाविधि रचण्याची योजना केली. २. १. २. 


१७६ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ३. 


४५-८९४१ ।१-४/४/४/४./४/४१/४/९/४/९/४/४/ ४६५ ९./४९/”४.”९/४/४१/४/१/१/१/९”१ /९/१५/९/९/१”१/४/४/४/४-१. 


अध्याय २ रा. 
[ १ मयासुराचें बिंदुसरोबरास प्रयाण व सभानिर्माण, ] 

( १ ) वैशंपायन-_हे कुरुनंदना, तो मयासुर विजयी अजुनाला 
म्हणाला--“ हे वीरा, मी तुझा निरोप घेऊन आतां केलासपर्वताच्या उत्तरेस 
असलेल्या मैनाकपवेतावर जाऊन येतों. पूर्वी दानवांना याग करण्याची 
इच्छा झाळी असतां मीं बिंदुसरोवरावर सल्यप्रतिज्ञ वृषपरव्यांची सभा निर्माण 
केली, त्यावेळीं मीं जे विचित्र रत्नमय मूलद्रव्य तयार केलें होते, त अद्यापि 
तेथें असल्याख घेऊन येतों व त्याच्या योगानेंच धघर्मराजाची ही यरास्विनी, 
मनाला आहाद देणारी, विचित्र व सर्वरलविभूषित सभा निमाण करीन. 


राजा, वृषपरव्यांनं शत्रूंना रणांत मारून बिंदुसरोवरावर ठेवलेली उग्र गदा 
अद्यापि तेथेंच आहे, असं मला वाटतं. कारण त्या वीराच्या मागून ती उच- 
ळण्यास योग्य असा पुरुप भीमसेनावांचून दुसरा कोणीहि अद्यापि निपजलाच 
नाहीं. ती सुवणेबिंदूनीं चित्रविचित्र, इतर गदांचे प्रहार सहन करणारी व 
त्यामुळेच अति च्ढ आहे. ती एकच गदा शत्रूंचा घात करणाऱ्या एक लक्ष 
गदांच्या बरोबर आहे. हे पार्था, तुला जसें गांडीव धनुप्य तशीच भीमाला 
ती गदा अनुरूप आहे. त्याचप्रमाण वरुणाचा 'देवदत्त'-नांवाचा महा घोष 
करणारा दांखहि मी तुला देहंन. यांत मुळींच संशय नाहीं. ” 

राजा, अजुनाला असें बोलून तो असुर इंशान्य दिशेकडे निघाला व केलास- 
पववताच्या उत्तरेस मेनाकपर्वतावर जाऊन पोंचला, तो प्रचंड रत्नमय पर्वत 
सुवर्णशिखरांनीं युक्त आहे. त्याच्या समीपच बिंदुसरोवर आहे. या सरोवरावरच 
पूर्वी भगीरथ-राजा भागीरथी-गंगेच्या दुर्शनासाठीं असंख्य वर्षे राहिला होता. 
याच प्रदेशी सवे भूतांचा इंश्रर जो महात्मा नह्मदेव त्याने शंभर अश्वमेध यज्ञ 
केळे. हे भरतषंभा, तेथें शोभेसाठीं रत्नजडित पश्युस्तंभ व सुवणे चैत्य केले 
होते. ते शास्त्रसिद्धांतासाठीं केलेले नव्हते. त्या ठिकाणीं शचिपति इंद्राने याग 
करून सिद्धि मिळविली, 

भगवान्‌ भूतनाथ शंकर सवे लोकांना उत्पन्न केल्यानंतर हजारो भूतगणांसह 
येथेंच राहिला होता, सवं भूते येथें असलेल्या त्या तेजस्वी देवाची उपासना 
करितात. येथें नर, नारायण, ब्रह्मदेव, यम व रुढ या पांची देवता खहसत्र युग- 
पर्यंत सत्र करीत असतात. त्याचप्रमाणें भगवान्‌ वासुदेवानं सतत धमंप्रवृत्तिच 


सभाक्रियापवे १. १७७ 


चालण्यासाठी अनेक वर्षे येथेच श्रद्धापूवेक याग केला. त्याप्रसंगी भगवानाने 
याच स्थळीं सुवणेमालांनीं युक्त असलेले हजारों यूप व देदीप्यमान चेत्य ही 
वृक्षिणा दिली. 

हे भारता, मयासुरानें अश्ा त्या रम्ग्र प्रदेशी जाऊन तेथें असलेली ती 
विशाळ गदा, अप्रतिम दंख व वृषपव्यांच्य़ा सभादव्यांतील उरलेली नाना- 
प्रकारचीं व विविध रंगाची रत्न-चुर्णे आणि इतर अमूल्य द्रव्यें आणलीं. त्या 
ठिकाणीं राक्षस व किंकर या महद्धनार्चे रक्षण करीत असल्यामुळे मयाला तें 
सवे द्रव्य जसं ठेवल होतें तसेंच सांपडलें. त्या कुशल असुरानें तं सर्वे द्रव्य 
आणून धरमराजासाठीं त्रिभुवनांत प्रसिद्ध असलेली दिव्य रत्नमय अलीकिक 
सभा निमांण केली. ती उत्कृष्ट गदा वूकोदराला दिली व तो श्रेष्ठ अप्रतिम 
देवदत्त शंख पा्थाला अपण केला. त्या दंखाच्या नादाने सर्व भूतें कंपित झालीं. 

हे महाराज, सुवर्णाच्या वृक्षांनी युक्त असलेल्या त्या सभेचा विस्तार दहा 
हजार चौरस हात होता. अपि, सूर्य किंवा सोम यांच्या देदीप्यमान सभां- 
सारखी ही अपूवे सभा आपल्या आकाराने शोभत होती, ती आपल्या प्रभेनें 
जणुकाय सूयाच्या तेजस्वी किरणांचा पराभवच करीत होती व आपल्या दिव्य 
तेजानं प्रदीस्त झाल्यासारखी दिसत होती. चित्तामध्यें विविधभाव उत्पन्न कर- 
णाऱ्या शृंगारादि रसांचा ज्यामध्ये अभिनय करून दाखविला आहे, अशा 
चित्रांनी सुशोभित झालेली ती सभा आकाशाला व्यापून राहिली. 

ती सभा दिव्य तेजाने संपन्न असल्यामुळें तेथें प्रवेश करणाराचे सव पाप व 
श्रम यांचा परिहार होत असे. विश्वकम्यांनें ब्रेलोक्यांतील उत्तम द्रव्ये जमवून 
ती सभा निर्माण केली होती. तिचे बाह्य महाद्वार रतनखचित होतें. विश्वकर्म्या 
मयासुरानें अमूल्य द्रव्यें योजून निमाण केलेल्या या विचित्र सभेसारख्ी बलि- 
बाणप्रभ्वति भगवद्धक्तांची सभा किंवा देवांची सुधर्मा सभा किंवा ब्रह्मदेवाची 
सभाहि नव्हती. 

मयासुरानें त्या दिव्य सभेचें रक्षण करण्याकरितां ' किकर'-नांवाचे आठ 
हजार बलाढ्य राक्षस नेमले होते. अंतरिक्षांत संचार करणाऱ्या त्या भयंकर व 
धिप्पाड राक्षसांतील कित्येकांचे नेत्र आरक्त व कित्येकांचे पिंगट होते. त्यांचे 
कान शंखाच्या आकाराचे होते. ते किंकर कोणत्याहि पदार्थावर प्रहार करण्यास 
समर्थ होते. ते ती विमानासारखी सभा एका स्थलाहून दुसऱ्या स्थळीं सहज 
नेऊं झाकत. 

म. भा. २--१२ 


१७८ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ४. 


राजा, मयासुरानें त्या अप्रतिम सर्भेत एक अपूवे सरोवर निमाण केलें होतं. 
त्यांत असंख्य सुवर्णकमळं असून, त्यांचीं पाने इंद्रनील मण्याचीं होतीं. त्या 
पझ्मरागमण्यांनीं युक्त असलेल्या कमलांचे देंठ इतर मूल्यवान रत्नांचे असून, 
त्या कमलाभोंवतीं विविध पक्षी बसळे होते. रलमय कमलांनीं युक्त अस- 
छेल्या त्या सरोवरांत कृत्रिम सोनेरी कांसव व मांसे संचार करीत होते. त्या 
पुष्करणींत उतरण्यास विचित्र स्फटिकांच्या पायऱ्या होत्या. त्यांतील जळ 
निर्मळ व अभ होतें. त्यामुळें वास्तविक तेथे जळ असूनहि त्याच्या अतिशय 
स्वच्छतेमुळें प्रेक्षकांस त॑ स्थळ असल्यासारखेंच भासत असे. तेर्थे वहाणाऱ्या 
मंद व शीतल वायूच्या योगानें त्या जलाचे जे तुषार वर उडत, ते मौक्तिक- 
बिंदूंसारखेच भासत. त्या जलाशयाचा चतुष्कोण शिलाबद्ध घाट रत्नमय असून 
आंतील कमलें, त्यांचे देंठ व पानें हीं सवे विविध रत्नांचींच असल्यामुळें त्या 
सरोवराच्या तीरावर आलेले प्रेक्षक ही रत्नमय भूमीच आहे असें भ्रांतीने 
समजून पुढे पाऊल टाकीत व त्या जलाशय़ांत पडत. 

हे नृपश्रेष्ठा, त्या सभेच्या सभोंवार पुष्पांनीं सतत प्रफुलित झालेले अनेक 
प्रकारचे वृक्ष होते. त्यांची शीतळ व रम्य छाया सवेत्र पसरली होती. त्या 
सभेत ठिकठिकाणीं सुगंधी उपवने असून हंस व कारंडव यांनीं युक्त आणि 
चक्रवाकांनीं सुशोभित झालेल्या अनेक पुष्करणी होत्या. तेथील, भूमीवरील व 
जलावरील नानाविध कमलांचा सुवास वाहणारा वायु पांडवांची नित्य सेवा 
करीत असे. अशा प्रकारची ही अलौकिक सभा मयासुराने चोदा महिन्यांहून 
कांहीं अधिक कालांत निर्माण केली व ' हे राजा, तुझी ही अपूव सभा आतां 
तयार झ्षाली आहे ? असं युघिष्टिरास निवेदन केले. २. १, ३. 


अध्याय ४ था. 
[ १ पांडवांचा सभाप्रवेश व युधिष्ठिराच्या ऐश्वर्याचे वर्णन. ] 

(१) वैद पायन--राजा पारिक्षिता, त्यानंतर धमराजानें त्या सर्भेत प्रवेश 
केला, त्याप्रसंगी त्या राजेंद्राने दहा हजार ब्राह्मणांना भोजन घातले. त्याने 
घृत, मध व दूध यांनीं युक्त असलेले सवे प्रकारचे पदार्थ तयार करविळे होते. 
विविध कंदमुळे, फळे, शराहाचे व हरणाचे मांस, खिचडीचे अनेक प्रकार, 
नानाविध भाज्या इस्यादि विविध पदा्थे त्या भोजनांत होते. त्याचप्रमार्णे त्याने 


सभाक्रियापवे १. १७९ 


चोष्य म्हणजे चोखण्याचे पदाथ व अनेक प्रकारचीं पेर्ये यांनीं ब्राह्मणांना तृप्त 
केलें. त्या सवे विप्रश्रेष्ठांना नवीन वर्न व पुष्पमाला अपैण करून त्या राजार्ने 
प्रत्येकाला अनेक, अश्या हजारॉ गायींचे दान केलं. 

हे भारता, त्या वेळीं ब्राह्मणांनी घ्मराजाला दिलेल्या शुभ आशीवौदांचा 
हृतका प्रचंड घोष झाला कीं तो स्वगांला जाऊन भिडला. त्यानंतर तेथे मंगळ 
वाद्यांचा गजर झाला असतां युघिष्ठिराने देवतांची स्थापना करून त्यांची सुवा- 
सिक दिव्य द्रव्यांनी पूजा केली. त्या प्रसंगीं मलू, नट, लाठी खेळणारे, सूत, 
चैतालिक इत्यादि राजसेवक आपापल्या जातिनियमाप्रमाणे महात्म्या घमपुत्र 
युधिष्ठिराची उपासना करीत होते. देवतांची पूजा केल्यावर इंद्र जसा अमराव- 
तींत रममाण होतो, तसा युघिष्ठिर भ्रात्यांसह त्या रम्य सर्भत रममाण झाला, 
तेर्थे पांडवांसह अनेक क्षि व नाना देशांतून आलेले भूपतिहि बसले होते. 

हे कुरुभ्रेष्ठा, त्या कषिसमुदायांत असित, देवल, सत्य, सर्पिमोलि, महा- 
शिरा, अवांवसु, सुमित्र, मैश्रेय, छुनक, बलि, बक, दाढ्भ्य, स्थूलशिरा, दुक, सुमंतु, 
जैमिनि व कृष्णद्वैपायन इत्यादि प्रसिद्ध सुनि व पैक आणि या ब्यासदिष्यांत 
मी वैशंपायनहि होतों. तसेच तित्तिरि, याज्ञवल्क्य, पुन्नांसह लोमहषेण, अप्सु- 
होम्य, 'धोम्य, अणीमांडव्य, कौरिक दामोष्णीष, त्रैबलि, पणांदू, घटजानुक, 
वायुभक्ष, मौंजायन, पाराशये, सारिक, बलळीवाक, सिनीवाक, सत्यपाल, 
कृतश्रम, जातूकर्ण, शिखावान्‌, आलंब, पारिजातक, महाभाग पर्वत, मार्कंडेय 
महामुनि, पवित्रपाणि सावणे, भाळुकि, गाळव, जंघाबंधु, रेभ्य, कोपवेग, भ्य॒गु, 
हरिबश्च, कोंडिन्य, बभ्भुमाली, सनातन, काक्षीवान्‌, ओशिज, नाचिकेत, 
गौतम, पैड्य, वराह, झुनक, शांडिल्य, कुक्कुर, वेणुजंघ, काळाप, कठ, हे व 
आणखीहि पुष्कळ वेद-वेदांगपारंगत, जितेंद्रिय व धमेवेत्ते कृषि त्या सभेत 
बसले होते. ते धमेराजाला अनेक पुण्यप्रद कथा कथन करीत असत. 

त्याचप्रमाणे श्रीमान्‌ धमात्मा मुंजकेतु, महात्मा विवर्धेन, संग्रामजित्‌ इत्यादि 
पूर्वोक्ते अनेक बलाढ्य क्षत्रियश्रष्ठहि घमराजाची उपासना करीत होते. कित्येक 
बलाढ्य राजपुत्र कृष्णाजिनें परिधान करून अजुनापाशीं धनुर्वेद शिकत होते. 
हे राजा, त्यांच्याच बरोबर वृष्णिकुमार, रुक्मिणीपुन्न सांब, युयुधान सात्यकि, 


१ द्रौपदीस्वयंवरास जमलेळे कोरवाखेरीज बहुतेक सर्व भूपाल या सभेत आळे 
होते. त्यांचीं सविस्तर नांवें आदिपवे अ. १८६. ए, ५१ वर दिलीं आहेत. 


१८० श्रीमन्महाभारतार्थे--२ सभापवे. अ. 


2४7४ ५-/५/५/५८५/५/५८/५/५/४/५/५/५-५ 


सुधर्मा, अनिरूद, नरस्रेष्ठ शेञ्य इत्यादि यादव व दुसरेहि अनेक राजे यांस 
पार्थांने अखविद्या शिकविली. पार्थांचा सखा तुवुरु तेथ निरंतर रहात होता 
यांशिवाय सत्तावीस गंधवेगण धमंराजाच्या सेवेत तत्पर होते. 


अमात्यांसह चित्रसेन व अप्सरा त्या सभेंत नृत्य-गायन करीत असत, तेथें 
गायन-वादनकुशल, ताल धरण्यांत प्रवीण व मधुर लय, स्थान, प्रमाण यांत 
विशारद असे अनेक किन्नर होते. गंधर्वांसह ते सवे तुंबुरूच्या आज्ञेवरून दिव्य 
ताना घेऊन त्या सर्भेत बसलेल्या पांडवांचे व क्रषीश्वरांचे रंजन करीत होते. 
तात्पये स्वर्गात इंद्रादि देव भगवान्‌ चतुमुखाची जश्ी उपासना करितात, 
त्याप्रमाणे त्या अप्रतिम मयखभेंत बसलेले ते सवे सत्यनिष्ठ व सुव्रत महात्मे 
युघिष्ठिराची सेवा करीत असत. २. १. ४. 


लोकपालसभाख्यानपवे २, 


“०8 श्रश&-- 
अध्याय ५ वा 
[१ मयसभेंत देवार्षे नारदाचें आगमन व त्याचा सत्कार. २. प्रश्नद्वारा 
नारदानें केलेलें राजधर्मानुशासन. ] 

(१) वैश्षांपायन--हे भारता, त्या सभेमध्ये महात्मे पांडव व इतर श्रेष्ठ गंधर्वादि 
असले असतां देवगणांना पूज्य असलेला, क्र्गादि वेद व चारे प्रकारच्या रहस्य- 
विद्या यांस जाणणारा; इतिहास व पुराण यांचा अभिक्ष, पुरा कल्पाचा म्हणजे 
* देवासुराः संयत्ताः: आसन्‌ ' इत्यादि वेदोक्त अनेककतैक अन्वाख्य़ाने व एक- 
कतैक परिकृत्याख्य विशेष, यांस जाणणारा; विषय, संशय, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष व 


१ “उषा वा अश्रस्य मेध्यस्य षिरः! बृ. अ. ३ त्रा. २. इत्यादि शाख्रविहित 
अश्वादि कर्मागांमध्यें विराड्दृष्टि करणे, यांसारख्या कर्मागावबद्ध उपासना; ' अन्न 
ब्रह्मेत्युपासीत । आदित्यो जह्मेत्यादेशः ॥ ' इत्यादि अन्न, आदित्य, यांसारख्या 
मूर्तीमध्ये ब्रह्मदष्टि करणें या प्रतीकोपासना; त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं 
वै त्वमसि ? अशाप्रकारे आत्मा व देवता यांचें अभेदार्चितन, या अहंग्रहोपासना 
व ' प्रज्ञानं ब्रह्म ' इत्यादि त्रह्मात्मानुभव इत्यादि चार रहस्यविद्या असून त्यांनाच 
उपनिषदे म्हणतात. 


छोकपारलसभाण्यानपवे २. १८१९ 


संगति या पांच अंगांनी युक्त असलेल्या पूर्वां्तर मीमांसांच्या अधिकरणांचा 
तत्त्वज्ञ; मन्वादि प्रणीत धर्मश्ास्त्रांच तत्त्व ओळखणारा; शिक्षा-कळ्पादि 
षडंगवचेत्ता, मीमांसेंतील अंगवाक्यांचं महावाक्यांशीं ऐक्य; संयोगपृथक्त्व म्ह« 
पका कर्मामध्ये अनेक धर्मांचा सज्ञिपात इत्यादिकांमध्ये विशारद असलेला, 
संवेश्रेष्ठ;, केवळ ज्ञाताच नव्हे तर प्रगल्भ वक्ता; ऊहापोह करण्यामध्ये 
कुशल; अधीत शास्त्राला कधींहि न विसरणारा; दायविभागादि व्यवहार 
जाणणारा; त्रिकालज्ञानी, शिष्यांना ज्ञानकांड व कर्मकांड यांचे यथाधिकार 
समपेण करणारा; ज्यानें प्रत्यक्षादि लौकिक व अलीकिक प्रमाणांचा पूर्णपणे 
निश्चय केलेला आहे असा; प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, इत्यादि पंच-अवयवांनीं 
युक्त असलेल्या अनुमानवाक्यांतील गुणदोष जाणणारा; बृहस्पतीशीं संभाषण 
करतांनाहि त्याच्याशीं उत्तरोत्तर प्रतिपक्ष करणारा; धर्मे, अथ, काम व 
मोक्ष यांविषयी ज्यानें यथार्थ निश्चय केला आहे असा, त्याचप्रमाणें सवे 
ब्रिशुवनामध्ये महा मतिमान , सवे लोकांतील उच्चनीच वस्तुंना प्रत्यक्ष पहा- 
णारा; वेदान्तविचार व चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग, यांतील श्रवणादि व यमनि- 
यमादि विभागांस जाणणारा; सुर व असुर यांच्या हिताहितांचा विचार कर- 
णारा; संधि आणि विग्रह यांतील तत्त्व जाणणारा व संधीला योग्य असले- 
ल्यांचा संधि व विम्रहास योग्य असलेल्यांचा विग्रह घडवून आणणारा 
आपली व दुसऱ्याची शक्ति किती आहे, हें जाणून त्यांच्या बलाबलांचा निश्चय 
करणारा, शात्रुंच्या अमात्यादिकांना घनादि देऊन शत्रुपक्षांत भेद कसा उत्पन्न 
१ संधि व विग्रह हे शब्द सामादि चार उपायांमध्ये आणि संधि, विम्रह, यान, 
आसन, दैधिभाव व समाश्रय या सहा गुणांमध्येंहि येतात. उपायांतील संधि 
म्हणजे साम व विग्रह म्दणजे दंड; पण गुणांतील संधि व विम्रह दोन दोन प्रका- 
रचे आहेत. दोन शत्रूंचा परस्पर समभूमीवर युद्धाचा प्रसंग आला असतां त्यांतील 
प्रबल शत्रु दंडानेंच विम्रह्माची इच्छा करितो व दुर्बल शत्रु दानाने संधीची इच्छा 
करितो. परंतु त्यांतील दुर्बल शात्रु, अभेद्य दुर्गाचा आश्रय करून जर रहात 
असला, तर तो बलवान्‌ शत्रूशींहि विगप्रहाची इच्छा करितो व प्रबल शत्रु थोडी 
खंडणी घेऊनहि त्याच्याशीं संधीचीच इच्छा करितो. त्यामुळें संघि-विग्रहह दुबल 
ब प्रबल शत्रूंच्या द्वारा दोन दोन प्रकारचे होतात. म्हणून उपायांतील व गुणांतील 
संघि-विग्रह भिन्न भिन्न आहेत. 


१८२ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवै. अ. ५, 


*“*८५-५५४/ १८४४४५५" 


करावा, हें जाणणारा; संधि, विग्रह, यान म्ह० शत्र्वर चाळ करून जाणें, 
आसन म्ह० शक्तीला प्रतिबंध झाला असतां शत्रूच्या दुर्गाला वेढा देऊन 
त्याला प्रतिबंध करीत राहणें, हैघीभाव म्ह० बलाढ्य शत्रंशीं वाड्यात्र संधि 
करून मनांतून त्याप्रमाणें न वागण्याचा निश्चय व समाश्रय म्ह० पराभव 
झाला असतां अभेद्य दुर्ग किंवा बलाढ्य राजा, यांचा आश्रय करून रहाणे, या 
खहा गुणांचा उपयोग केव्हां करावा, हें जाणणारा; सर्वशाख्विशारद; ज्याला 
युद्ध व गायन-वादनादि प्रिय आहे असा, सवे कर्मे व विद्या यांमध्यें अकुंठित 
व असंगत्व, कारुण्य इत्यादि असंख्य गुणांनीं युक्त असलेला, महा तेजस्वी 
नारदसुनि सर्व लोकांतून संचार करीत कत्पींसह 'घमराजाच्या सर्भेत आला. 
त्या वेळीं पारिजात, बुद्धिमान पर्वत व प्रियदर्शन सुमुख, हे देवर्षिहि त्याच्या- 
बरोबर होते. 

हे राजा, तो मनाप्रमाणे वेगवान असलेला अति तेजस्वी नारद मोठ्या 
प्रेमाने सभास्थ पांडवांना भेटावयास आला व जयाशीवांदांनीं स्तुति केल्या 
ज्ञाणाऱ्या धममराजाचा त्यानें मोठा सत्कार केला. सवे धर्मज्ञ नारदसुनि अक- 
स्मात्‌ आला आहे, असे पाहून पांडवश्रेष्ट युधिष्ठिर आपल्या अनुजांसह आसना- 
वरून एकदम उठला व विनयाने नसन झालेल्या त्यानें मोठ्या प्रीतीने. त्या 
मुनीला अभिवादन केलें, त्या देवर्षीला योग्य आसन देऊन अध्य, गाय, मधु- 
पके इत्यादि यथाविच्ि समर्पण केलें व त्या धघर्मज्ञ पांडवानें त्याला रत्ने व सवे 
सुखसाधरने देऊन त्याची पूजा केली. युघिष्ठिरापासून त्या पूजेचे यथाविधि ग्रहण 
करून मुनीला परम संतोष झाला. राजा, सव पांडवांनीं मोठ्या आदराने त्या 
वेदश महर्षींची अक्षी पूजा केली असतां त्यानें युधिष्ठिराला घम, अर्थ व काम 
यांविषयीं असे प्रश्न केले-- 

(२ ) हे घर्मराजा, तुझे अर्थ याग, दान, कुटुंबमरण इत्यादि स्वकार्य कर- 
ण्यास समर्थ आहेतना ! तुझें मन धर्मांमध्येंच रत आहे ना ! तूं प्रास सुखांचा 
निर्विकार चित्ताने उपभोग घेतोस ना ! अंतरात्म्यामध्यें स्थिर केल जाणारं तुझें 
चित्त दुसऱ्या वृष्तींनीं प्रतिबद्ध होत नाहीं ना ! 


हे नरश्रेष्ठा, तुझ्या पूवै पितामहांनीं जसें आचरण केर्ले त्याचप्रमाणे तूं 
आचरण करतोस ना ! करत्विकू, पुरोहित हत्यादिकांचे ठिकाणीं तुझी धर्मयुक्त 
शृत्ति असून दुंडःल योग्य असलेल्या द्वेष्य, शत्रु इत्यादिकांमध्ये अ्थयुक्त वर्तन 


छोकपारलसभाख्यानपर्व २. १८३ 


करितोस ना! त्याचप्रमाणे पालन व पड्‌ भागाचे ग्रहण यांच्या योगाने तूं प्रजां- 
मध्यें घर्म-अर्थयुक्त वृत्ति ठेवितोस ना ! 


राजा, जे हीन प्रकृतीचे लोक अखतात, ते धनाच्य़ा लोभाने धर्मांचा बाघ 
करितात, विरक्त धमेलोभानें अर्थांचा बाध करितात व कामुक विषयलोभार्ने 
घम व अर्थ या दोहोंचा बाघ करितात. त्यामुळें नीचत्व, विरक्तत्व व कामु- 
क्व हे दोष राजकार्यांचे विघातक आहेत. यास्तव ते तुझ्य़ा ठिकाणीं नसावे, 
अश्शी माझी इच्छा आहे. 


हे राजा, तूं अर्थाने धर्मांचा, धर्माने अ्थांचा व तात्कालिक सुखाच्या 
लोभाने धमार्थांचा बाघ करीत नाहींस ना ! परस्पर विरोधी असलेल्या घर्माथ- 
कामांचे एका मनुष्याला एकाच वेळीं अनुष्ठान करितां येत नाहीं, हं खरें; 
तथापि कालभेदानं प्रत्यही त्यांचे अनुष्ठान संभवते. पूर्वाह्दीं धर्माचरण करावे, 
मध्याह्वीं धनाजैन करावें व सायाहीं कामाचरण करावें, अशी वैदिक श्रति 
आहे. तिला अनुसरून हे कालज्ञ विजयी राजा, तूं धमांदि त्रिवर्गांच काल- 
विभागाने सेवन करितोसना ! हे वरदा, परानुम्रहरूप धम मात्र सवदा करावा, 
त्याविषयीं कालनिय़म नाहीं. 


हे राजा, चार, अमात्य दृत्यादि अधिकाऱ्यांना यथायोग्य कार्यापदेदा कर- 
ण्याचे कौशल्य, शत्रुदमनादिकांमध्ये उत्कषैप्रदशेन, तर्ककुशलळता, उत्तम 
स्मरणशक्ति, भूत व भविष्यत्‌ गोष्टींचा उत्तम विचार व नोीतिशास्त्रज्ञता, या 
खहा राजगुणांनीं तूं सामादि चार आणि मंत्र, औषध व इंद्रजाळ, मिळून सात 
उपाय, शत्रूचे व आपलें बलाबल व राजाचे चोद दोष यांची चांगली परीक्षा 
करितोस ना ! 


१ परलोक नाहींच असें मानणें हे नास्तिक्य, मिथ्याभाषण, क्रोध, कर्तव्या- 
कडे दुर्लक्ष करणें हा प्रमाद, अल्पावधींत होणाऱ्या कामाला दीर्घकाल लावणें ही 
दीघेसृुत्रता, ज्ञानी लोकांचा सहवास न करणें, आलस्य, इंद्रियाधीन होणे, प्रयोज- 
नाचें एकटेच बसून चिंतन करणें, विपरीतदर्शी लोकांबरोबर गुप्त मंत्र करणें, 
निश्चित अर्थाचा आरंभ न करणें, आपला संकेत गुप्त न ठेवणें, उत्सव, देवपूजा 
इत्यादिकांचें अनुष्ठान न करणें व एकाच वेळीं सर्व शत्रूंवर चाल करणे, हे चवदा 
दोष आहेत. 


१८४ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ५. 


दण श०-५८०/०-५१/८० - 1 पाप्थपपट 


हे धमराजा, तूं अघरहित आहेस ना ! येथे अघ म्हणजे पराजयाचं मूळ. तें 
वीस प्रकारच सांगितले आहे. १ बाल, २ वृद्ध, ३ दीघे रोगी, ४ ज्ञातिबहि- 
ष्कृत, ५ भीरु, ६ ज्याचे अमात्यादि भीरु आहेत असा, ७ लोभी, ८ ज्याचे 
अमात्यादि लोभी आहेत असा, ९ ज्याची प्रजा व अमात्यादि अनुरक्त नाहींत 
असा, १० विषयासक्त, ११ ज्याचे चित्त चंचल व संकेत अनिश्चित आहे असा, 
१२ देव व ब्राह्मण यांची निंदा करणारा, १३ दुर्देवी, १४ दैवाचेंच चिंतन 
करणारा, १५ दुर्भिक्ष व व्यसने यांनीं युक्त, १६ ज्याचें सैन्य राजकार्याविषयीं 
विरक्त*झालें आहे असा, १७ प्रतिकूल प्रदेशी स्थित असळेला, १८ ज्याला अनेक 
शत्र आहेत असा, १९ ज्याला काल अनुकूल नाहीं असा आणि २० सत्य व 
धर्म यांनीं रहित, अशा वीस प्रकारच्या अघयुक्त शत्रूंशी संधि केव्हांहि करूं 
नये, तर युद्धच करावें. 

आपल्या विश्ञाल बुद्धीने 'या शत्रंशीं संधि करावा कीं नाहीं! तो करूं लाग- 
ल्यास सिद्ध होईल किंवा नाहीं ! जरी सिद्ध झाला तरी परिणामीं हितकर 
होईल कीं नाहीं, ' यांचा चांगला विचार करूनच संघि करण्यास प्रवृत्त व्हावे. 
आपले चार शत्रूच्या राष्ट्रांत पाठवून त्याचे व आपलें साम्य आहे, कीं तो आप- 
ल्याहून हीन आहे कीं आपण त्याहून हीन आहों, याचा विचार करावा. 


शत्रूचा व आपला 9 देदा, २ दुर्ग, ३ रथ, ४ हत्ती, ५ अश्व, ६ छूर योद्धे, 
७ देशपाल, ८ दुर्गपालळ, व ९ सेनापति अले तीन अधिकारी, १० अंतःपुर, 
११५ अन्न, अश्व, रथ व धनादि यांची संख्या, १२ जमा व खचे, यांच्या निणे- 
यासाठीं त्यांचं लेखन, १३ धन पुरेसं आहे कीं अपुरे आहे, याचा विचार व 
१४ मद्याप्रमाणें अपकार करणारे गुप्त शत्र, यांचा नित्य विचार करावा. 


यास्तव हे राजा, तू आपलें प्राबल्य व शात्रुंचे दोबेल्य यांचे चांगळे 
परीक्षण करूनच राज्य चालवितोस ना ! व त्यांत कांहीं न्यूनत्व 
भासल्यास सर्वे जयाचे मूळ जो कोश त्याच्या वृद्धीसाठी शत्रुश्ीं साम करून 
$ कृषि, २ वाणिज्य, ३ दुर्ग, ७ सेतु, ५ हत्तींचा विभाग, ६ रत्नादिकांच्या 
खाणी, ७ सुवर्णांदिकांचे आकर, < शून्यप्रदेश वसविर्णे, हे आठ उपाय योजि- 
तोल ना! हत्ती हा प्राणी बहुभक्षक असल्यामुळे त्यास भिन्न भिन ग्रामाध्य- 
क्षांकडे विभागून द्यावं व प्रत्येक प्रामाने आपल्या ऐपतीप्रमाणे एक, दोन, दहा 
इत्यादि हत्तींचे. पोपण करावें. यालाच कुंजरबंधन म्हणतात, 


छोकपाळसभाख्यानपर्व २ १८५ 


कृष्यादिकांनीं कोशाची वृद्धि होते, हे प्रसिद्धच आहे. १ स्वामी, २ अमात्य, 
३ सुहृदू, ४ कोड, ५ राष्ट्र, ६ दुर्ग व ७ सैन्य हीं सात राज्यांगे, याच सात 
प्रकृति आहेत. त्यांतील १ दुगांध्यक्ष, २ चतुरंग सैन्याला आहारादि देऊन 
त्याचे पालन करणारा बलाध्यक्ष, ३ घमाध्यक्ष, ४ समरांगणांत सैन्य नेणारा 
वचमूपति, ५. पुरोहित, ६ वेद्य व ७ ज्योतिषी, अश्ली सातप्रकारची स्वामिरूप 
प्रकृति आहे, यांतील अमात्य म्हणजे मंत्री व सुह्ृद्‌ म्हणजे न्याय व अन्याय 
यांचा विभाग करणारा न्यायाधीश. 

हे राजा, ही तुझो सात प्रकारची प्रकृति शत्रूंनी मोहित तर केली नाहींना! 
कारण यांतील जर कोणी एखादाहि लोभाने शत्रूला अनुकूल झाला तर त्याच्या 
अधीन असलेल्या दुर्गादिकांचा नाड होतो. किंवा ते अतिशय आव्य 
संपन्नाभिमानी झाल्यालख द्यूत, पान इत्यादि व्यसनांत आसक्त होतात. 
धन, मान इत्यादिकांनीं हृष्ट झालेला इप्त होतो. इप्त पुरुष धर्मांचे अतिक्रमण 
करितो व धमांचं उल्लंघन केल्यामुळे पाप करितो, असा नियमे आहे. 
यास्तव तुझ्या प्रकृतींतील कोणीहि स्वतःला आढ्य समजत नाहींना ! कारण 
त्यामुळेंहि कोशादिकांची वृद्धि होणार नाहीं. युघिष्ठिरा, ही साती प्रकारची 
प्रकूति राजावर अत्यंत अनुरक्त व स्वामिकार्यांविषयीं दक्ष असावी. 


युघिछ्ठिरा, दुर्गाध्यक्षादि स्वामिप्रकृतीला शत्रून घन-दानादि उपायांनी स्वाधीन 
करून घेतल्यास ते आपल्या स्वामीच्या विरूद वर्तन करूं लागतात व त्यामुळं 
राज्याच्या नाशाला कारण होतात, हे प्रसिद्धच आहे, पण अमात्य व सुह्ृद्‌ हे 
लोभी झाल्यास राजकार्यांचा नाश कसा होतो म्हणून विचारशील तर सांगतो-- 
ते मंत्रभेद करून राजकार्यांचा विघात करितात. यास्तव हे नृपाला, ज्यांच्याविषयी 
तुह्या मनांत कधीं शंकाहि येत नाहीं, अश्ा बाह्यतः सुह्ृदांप्रमाणे दिसणाऱ्या 
पण आंतून शत्रुला मिळालेल्या दूतांकडून तुझा मंत्र शत्रूला कळविला जात 
नाहींना ! कारण हे अशाप्रकारचे दूत स्वामी व त्याचा शत्रु या दोघांकडून 
वेतन घेतात व स्वामिकायीचा नाश करितात. 

तर्सेच, तूं स्वतः कृत्रिम मित्राला आपला मंत्र सांगून त्याच्या भेदाला कारण 
होत नाहींस ना ? तुझे कृतक अमात्य तुझा मंन्रभेद करीत नाहींत ना ? मित्र, 
उदासीन व शघ्रु यांचें चिकिर्षित कतैब्य तूं बरोबर जाणतोस ना ? मित्राची योग्य 


१ हृष्टो दप्यति, दृप्तो धर्ममतिक्रामति । धर्मातिक्रमात्पापं करोदि ॥ 


१८६ श्रीमन्महाभारताथ--२ सभापवे. अ. ५. 


५५. “१८१-/५/४६/७ 


९.-२९-५ ८५ ४प्टाप्ट पटपट ०/५८/०८/५८-०८/५८/५. 


परीक्षा करून त्याच्याशीं संकेत करावा व त्याच्या संमतीनें बलवान्‌ शत्रूशी मेत्री 
आणि दुबेलाशीं विग्रह करावा, मध्यम, उभयतांकडून वेतन घेणारा व उदासीन 
राजांशी साम्यानें वतेन कराव. तूं तसंच करतोस ना? हे वीरा, तूं आपल्या 
सारखेच झुद्ध आचारानें युक्त, कुलीन, अनुभवी, प्रेमळ व संकेत करण्यास 
योग्य असेच मंत्री नियत केळे आहेस ना ? कारण राजाचा विजय उत्तम मंतय़ा- 
वर अवलंबून असतो, 


बा युघिष्ठिरा, शाखज्ञ व सवे मंत्र गुस्त ठेवणाऱ्या अमात्यांनी उत्तम रीतीर्ने 
रक्षण केलेल्या तुझ्या राष्ट्रांत रात्र कधीं क्षोभ उत्पन्न करीत नाहींत ना! तूं 
निद्रावश होऊन अकालीं शयन करीत नाहींस ना ! रात्रीं विहितकालीं शयन 
करून पहाटे ब्राह्म मुहूर्तावर उठून आदल्या दिवशीं अमात्यादिकांशीं केलेल्या 
संकेताचा पुनः विचार करतोस ना ! कारण त्या वेळीं विचारपूर्वक केलेला निणय 
निश्चित फल देतो. 


राजा, तूं एकटाच बसून किंवा अनेकांसह कांहीं संकेत करीत नाहींस ना! 
कारण कोणताहि गुप्त संकेत दोघांनीं मिळून करावा अशी नीति आहे. तूं आप्त 
मंत्र्याबरोबर केलेला मंत्र पट्कर्णी होऊन तो राष्ट्रमर पसरत नाहीं ना ! अल्प 
ब्ययानें विपुल फल देणाऱ्या अर्थप्राप्तीच्या उपायांचा निश्चय करून तूं तत्काल 
त्यांचा आरंभ करितोस ना ! 


कृषि, वाणिज्य, इत्यादि करणाऱ्या लोकांना कधीं विघ्च करीत नाहींस ना! 
कारण त्यांच्या पासूनहि कराच्या ख्पानं कोरशवूद्धि होत असते. कृप्यादि कर्मार्ने 
बद्ध झालेले कृषीवलादि तुला अज्ञात नसतात ना ! तसेच ते विश्वासाह आहेत 
ना ! त्यांना पुनः पुनः सोडून पुनः पुनः त्यांचा संग्रह करीत नाहींस ना! 
कारण फार दिवसांपासून वहिवाटलेले व त्यामुळेंच विश्वास व स्नेह यांस पात्र 
झालेले कृषीवलादिकच महाफल देणाऱ्या कमेसिद्धीचे कारण होतात. यास्तव 
अश्याच लोकांचा संग्रह करावा, कृषीवलादि धनोत्पादक लोक आप्त, परंपरागत 
व अलोभी असावे. तुझे सव कमंकर तसेच आहेत ना ! 

राजानं आपला मंत्र गुप्त ठेवणं जितके अवश्य आहे, तितकेच त्याचें कमहि 
गुप्त राहिळे पाहिजे. यास्तव हे वीर राजा, तूं आरंभिलेलीं कार्ये सिद्ध झाल्या- 
वरच किंवा निदान जवळ जवळ सिद्ध झाल्यावरच लोकांना कळतात ना? 
तुझें कोणतंहि क॑मे आरंभापूर्वीच कोणाला कळत नाहींना ? घम व सव शाखे 


छोकपालसभाखण्यानपर्व २. १८७. 


यांमध्ये विशारद असलेले कृप-दोणांसारखे आचाय तुझ्या कुमारांना व मुख्य 
योळ्यांना शिक्षण देऊन सवव प्रकारे समर्थ करितात ना? तूं प्रेसंगी हजारॉ 
मूर्खांचा त्याग करून एका पंडिताचा संग्रह्. करितोस ना ? कारण अर्थनाशाचा 
प्रसंग आला असतां पंडित परम कल्याण करूं शकतो. 

हे राजा, तुझे सर्व दुर्ग घन, धान्य, आयुर्घे, उदक, यंत्रे, शिल्पी व धनुधर 
यांनीं परिपूण आहेत ना ? बुद्धिमान, हूर, जितद्रिय व विद्वान्‌ असलेला एक 
अमात्यहि राजाला किंवा राजपुत्राला फार मोठें ऐश्वर्य प्राप्त करून देऊं शकतो. 
हे पांडवा, शत्रृंतील मंत्रिप्रश्यंति अठरा तीर्थ व स्वपक्षांतील पंधरा तीर्थ यांमर्ध्ये 
एकमेकांना न ओळखणाऱ्या तीन तीन चारांनीं प्रवेश करून त्यांची वाता 
जाणतोस ना ? मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतःपुराधिकारी, 
कारागृहाधिकारी, धनसंचय करणारा, कार्य ध अका्य यांमध्ये द्रव्याचा विनि- 
योग करणारा, धममाथेकामांचा उपदेश करणारा, नगराध्यक्ष, नवीन कार्य 
उत्पन्न करणारा, धरमांध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दंडपाल, दु्गेपाल, खीमापालळ व वन- 
पाळ, हीं शत्रुंकडीलळ अठरा तीर्थे असून यांतून मंत्री, युवराज व पुरोहित 
हे वगळले असतां आपल्याकडील पंघरा तीर्थे होतात. 

युचिष्ठिरा, अशा शत्रुपक्षीय व स्वपक्तीय अधिकाऱ्यांचा भेद काढण्यासाठीं 
पू्ची सांगितल्याप्रमाणें पाखंडादि वेष धारण करून योजिलेल्या तीन्ही हेरांनी 
एकखारखीच वाता सांगितल्यास ती खरी आहे, असें जाणावें आणि स्वप्न- 
जञांचें अनुरंजन करून व शत्रूच्या दुःखी प्रजेचे अभयदानादि उपायांनीं आनु- 
कूल्य संपादन करून आपल्या राष्ट्राची वृद्धि करावी, असं नीतिशास्त्रज्ञांनी 
सांगितलं आहे. 

राजा, शत्रूच्या हेरांना तूं आपलीं छिद्रे कळूं देत नाहींस ना? सावधान 
चित्ताने सदा दक्ष राहून व सतत उद्योग करून तूं शत्रुंची सवे रंघें सूक्ष्म 
इृष्टीनं जाणतोस ना? 

हे पांडुपुत्ना, तुझा पुरोहित विनयसंपक्न, सत्कुलीन, बहुश्रत, परगुणांमध्यें 
दोषारोप न करणारा, शिक्षित, शास्त्राची चचा करण्यांत कुशल व सर्वांच्या 
सत्कारास पात्र झालेला आहे ना? तो सरळ स्वभावाचा असून अभिकार्यांमध्यें 


१ कश्चित्सहस्रेमूर्खाणामेकं कीणासि पंडितम्‌ । 
पंडितो ह्यथेकूच्छूषु कुर्याज्निःश्रेयसं परम्‌ ॥ 


१८८ श्रीमन्महाभारताथ--२ सभापवे. अ. ५. 


तत्पर व विधिज्ञ आहे ना ! हे राजा, अभिकायांमध्ये नियुक्त केलेला तुझा पुरो- 
हित वेळोवेळीं केलेलें व करावयार्चे हवन तुला निवेदन करितो ना? 

तुझा दैवज्ञ--ज्योतिषी सामुद्रिक शास्त्रामध्ये सांगितल्याप्रमा्णे अंगांची 
परीक्षा करण्यांत निष्णात आणि धूमकेतु, भूकंप व वामनेत्रस्फुरण इत्यादि 
दिव्य, भौम व शारीर असे सवे भावी अद्चुभसूचक उत्पात जाणणारा 
आहे ना? 

हे नृपते, सैन्यापत्यासारख्या महत्त्वाच्या कार्यामध्ये मुख्य श्रृत्यांची, आकर, 
कोश इत्यादिकांचे रक्षण करणें, यांसारख्या मध्यम कार्यामध्ये मध्यम भ्त्यांची 
व॒कृष्यादिकांचें अवलोकन करणें, यांसारख्या गोण कार्यामध्ये हीन ग्गृत्यांची 
योजना करितोस ना 0? युचिष्ठिरा, निष्कपट, पितृ-पितामहांच्या परंपरेनं प्राप्त 
झालेले, छुचि व श्रेष्ठ अमात्यांची मंत्रकार्यांसारख्या श्रेष्ठ कार्यांमध्ये योजना 
करितोस ना! 

प्रजेला पीडा देऊन व तिला उम्र देंड करून धनादि संपादन करणें हं हिंस्त्र 
कमे होय. त्याच्या योगानें सवे प्रजा उद्दिझ़ होते. यास्तव तुझे मंत्री उप्र 
शासनानं सवे राष्ट्राला पीडा देत नाहींत ना? ते प्रजेचे अनुद्यासन दयाळु 
अंतःकरणानें करित'( ना ? याजिक पतिताची जशी अवज्ञा करितात, किंवा 
स्त्रिया स्वेराचरण करणाऱ्या भ्रष्ट पतीची अवज्ञा करितात, त्याप्रमाणे प्रजा उम्र 
दुंड करणाऱ्या तुझी अवज्ञा करीत नाहीं ना? 


तुझा सेनापति धन-मानादिकांनीं संतुष्ट, शूर, मतिमान्‌, धीर, छर्चि, 
कुलीन, अनुरक्त व स्वकार्यामध्यें दक्ष आहे ना ? तुझ्या सैन्याचे नेते सवे युद्धा- 
मध्ये विशारद, धीट, निष्कपट व पराक्रमी असून तूं त्यांचा सत्कारपू्वक 
सन्मान करितोस ना? राजा, तूं आपल्या सेन्यांतील लोकांना प्रत्यही उच्ति 
भोजन व योग्य वेतन वेळच्या वेळीं देतोस ना? अश्नाची व वेतनाची नियत 
वेळ टळूं देत नाहींस ना ? कारण योग्य वेळीं अन्न व वेतन न मिळाल्यास 
राजभ्गृत्य दारिद्यामुळें स्वामीचा द्वेष करू लागतात व भ्रृत्यांच्या अप्रीतीमुळें 
फार मोठा अनर्थ उद्भवतो. 


हे कौंतेया, मंत्र्यापासून पुढील सरवेहि अधिकारी तुजवर अनुरक्त आहेत ना 


ते सवे कुलीन असून तुझ्या कार्यासाठी प्रसंगीं प्राण देण्यासह्ि तयार आहेत 
जा ? राजा, कामस्वभाव व त्यामुळेच प्रसंगी राजशासनारचेहि उ्छंघन करणारा 


छोकपालसभाख्यानपवे २. १८९. 


असा एखादाच पुरुष संग्रामाला हितावह असलेले द्यूर, गजारोह, अश्वारोड 
व रथारोह, त्याचप्रमाणे पदाति, यांच्या कार्याचे आपल्या इच्छेप्रमाणंच अनु- 
शासन करीत नाहीं ना? कारण या सर्वांचं आधिपत्य एकालाच दिल्यास तो 
एकटा शत्रुला मिळाला असतां सवे नाश होण्याचा प्रसंग येतो. एखाद्या पुरू- 
षाने मोठ्या पुरुषार्थांनं महत्काये केल्यास त्याचा तूं सत्कार करितोस ना? व 
अशा भ्वृत्यार्चे वेतन वाढवितोस ना? कारण राजानें नेहमीं कृतज़ असावे, असें. 
नीतिकझासत्र सांगर्ते. 


विद्याविनीत व ज्ञानविशारद लोकांचा दानादिकांच्या योगानें तू योग्य 
खत्कार करतोस ना? कारण राजाने गुणज्ञ असावें व ज्ञानदान करणाऱ्या 
श्रेष्ठांचा सत्कार करावा, अशी शाखाज्ञा आहे. भरतश्रेष्ठा, तुझ्या कार्यांसाठी 
समरांगणांत मरण पावलेल्या झ्रांच्या स््री-पुत्रादिकांचे तूं भरण-पोषण करितोस 
ना ? कारण त्यायोगे जीवंत असलेल्या वीरांचा राजावर विश्वास बसतो व 
तेहि प्रसंगीं राजकार्यासाठीं प्राण देण्यास तयार होतात. हे राजा, तूं भयार्ने 
शरण आलेल्या प्रत्येक मनुष्याचे किंवा क्षीण होऊन शरण आलेल्या व युद्धांत 
पराभूत झालेल्या शत्रुंचहि पुत्राप्रमाण रक्षण करतोस ना? 


युघिष्ठिरा, राजाने सवे प्रजांची अनुकूलता संपादन करावी. कारण प्रजची 
प्रीति हे एक विजयाच मोठेच साधन आहे. यास्तव माता व पिता सवे अप- 
त्यांवर जस सारखं प्रेम करितात त्याप्रमाणे हे प्रथ्वीपते, तूं प्रथ्वींतील सवे 
प्रजेवर समदृष्टि ठेवितोस ना? आपल्याविषयी कोणाला शंका येईल असें वर्तन 
करीत नाहींस ना? 

धर्मा, खरी, द्यूत, स॒गया, मद्य, नृत्य, गीत, वृथा अटन, वाद, निंदा, व 
दिवानिद्रा हीं पुरुषाचीं दहा वग्रसनें आहेत. राजा, आपला दात्रु यांतील अनेक 
व्यसनांनीं युक्त आहे, असें पाहून आणि मंत्र, कोश व भ्रृत्य हे त्रिविध बल व 
प्रभुशक्ति, मंत्रशक्ति व उत्साहशक्ति अज्ञा तीन शक्ति यांचा विचार करून तूं 
त्यावर वेगानें चाल करून जातोस ना ? हे राजा, पॉर्थिणमूल, केत्यनिश्चय व पैराजय 


न. -- 


१, पार्ष्णिमप्राह म्द० एघछरक्षक; त्याच्यापासून बारा प्रकारचें मंडल मानलेले 
आहे. विजयेच्छु राजाच्या अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश व दंड-सेन्य, या पांच 
प्रकृति आहेत. जो या पांच प्रकृतींनीं युक्त, मोग्या उत्साहाने व पराक्रमाने 
संपन्न, युद्धकलेंत अतिशय निष्णात व बिजयेच्छु असतो, त्याला -.विजिगीषु असे. 


१९० श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ५. 


यांचे देवज्ञादिकांच्या द्वारा विशेषतः ज्ञान करून घेऊन तूं योग्य काळीं शत्रूवर 
चाळ करून जातोस ना? 

हे महाराज, तूं सर्वांच्या पूर्वी आपल्या सैनिकांना वेतन देऊन परराष्ट्रांतीळ 
सेनापतींना, शत्रूंना न कळेल अशा गुप्त रीतीर्ने, त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे उत्कृष्ट 
वस्तु देऊन अनुकूळ करून घेतोस ना? हे प्रथातनया, तूं अगोदर स्वतःलाच 
जिंकून व जितेंद्रिय होऊन अवघानशून्य व अजितेंद्रिय शत्रूंना जिंकण्याची 
इच्छा करितोस ना |? राजा, शत्रूंवर चाल करून जाण्यापूर्वी त॑ साम, दान व 


म्हणतात. विजिगीषु व शत्रु, त्या दोघांचे दोन मित्र व त्या मित्रांचे दोन मित्र, 
अशा या तीन जोड्या होतात. त्या क्रमानें पुढें असणें व विजिंगीषूच्या मागें 
'पृष्ठरक्षक, त्याला प्रोत्साहन देणारा आक्रंद व त्यांच्यावर अनुभ्रह करणारे दोन 
आसार, असे शत्रू व विजिगीषु यांच्या मार्गे असलेले चोघे, मिळून दहा पुरुष 
होतात. विजिगीषु व शत्रु यांच्या बाजूला मध्यम असतो व या सर्वाच्या बाजूला 
उदासीन असतो. याप्रमाणे विजिगीषु १, शत्रु २, त्यांचे दोन मित्र ४, त्या 
मित्रांचे दोन मित्र ६, विजिगीषूच्या मार्गे असलेले पार्थ्णिप्राह व आक्रंद ८, 
त्यांवर अनुग्रह करणारे दोन आसार १०, मध्यम ११ व उदासीन १२, अशा 
बारा पुरुषांचे एक मंडल असून, त्या सर्वास पार्षिणमूल असें म्हणतात. 

२. ज्याला वेतन मिळालेलें नाही, पण जो लब्ध आहे, मानी असून ज्याचा 
अवमान झाला आहे, जो स्वभावतःच क्रुद्ध असून निष्कारण कोपिंवला गेला 
आहे व भीरु असून भिवविला गेला आहे, अशा शत्रुपक्षांतील चार प्रकारच्या 
लोकांचा त्यांचे इट मनोरथ पूर्ण करून भेद करावा व आपल्या पक्षांतील अशा 
लोकांचें रक्षण करावें. नीतिशास्रांत हें राजाचें कृत्य म्ह० कर्तन्य सांगितले आहे. 
-यालाच कृत्यनिश्वय म्हणतात. 

३. पूर्वाक्त त्री-द्यूतादि व्यसने हीं पराजयाचीं कारणें आहेत. तीं परपक्षांत 
आहेत व स्वपक्षांत नाहींत, अशी विजिगीषूरने खात्री करून ध्यावी. यालाच 
मुळांत पराजय म्हटळें आहे. याशिवाय अभि, जल, व्याधि, दुर्गिक्ष व महामारी 
हं पांच प्रकारचें देव व्यसन आणि अनियंत्रित लोक, चोर, शत्रु, राजाला प्रिय 
असलेले भ्रत्यादि व राजाचा लोभ या पांच कारणांनी प्रजेला वाटणारें पांच प्रका- 
रचें भय, हें पांच प्रकारचें मानुष व्यसन आहे. या व्यसनांचाहि शत्रुपक्ष व 
स्वपक्ष यांतील भाव व अभाव जाणून शत्रूवर चाल करावी, 


छोकपालसभाख्यानपवे २. १९१ 


स्य 


भेद॒ हे तीन उपाय 'वांगल्या पुरुषांच्या द्वारा ययाविघ्ि योजून मगच दुंढाला 
प्रवृत्त होतोस ना ? कारण राजनीतींत पूर्वी सामादि गुणांचा यथाविचि उपयोग 
करून दुंड या ( चवथ्या ) उपायावांचून शत्रु साध्य होण्यासारखा नाहीं, असा 
निश्चय झाल्यावर मग मात्र त्याची उपेक्षा करण योग्य नाहीं, असें नीतिवेस्त्यांनीं 
सांगितले आहे. चतुथे उपायसाध्य रिपूश्षी सान्स्ववृत्ति घारण करणे ही अनीति 
आहे, 

हे प्रजापते, तूं स्वराज्यामध्यें अति विश्ववनीय व झूर सैनिकांना स्थापून व 
तं शत्रूला असाध्य करून मगच दंडाला प्रवृत्त होतोस ना? आणि एकदा दुंड 
उचलल्यावर त्याला जिंकण्याची पराकाष्ठा करून त्याला जिंकतोस ना ? राजा, 
शत्रूला जिंकल्यावर त्याचा समूल नाश न करितां दयाद्रे चित्ताने त्याचं रक्षण करावे 
अशी नीति आहे, तिला तूं अनुसरतोस ना ? 9 रथ, २ गज, ३ अश्व, ४ योद्धे, 
५ पायदळ, ६ हेर, ७ युद्धप्रसंगीं पडेल तं काम करणारे भ्गृत्य व ८ देशांतीळ 
मुख्य लोक हीं सेन्यांचीं आठ अंगे आहेत. १ अमाल, सेनापति इत्यादि मूल- 
भूत सैन्य , २ मित्राचे सैन्य, ३ भ्वत्यरूप सैन्य, व ७ अरण्यांत रहाणाऱ्या 
मिल्ादिकांचं सैन्य अस चार प्रकारचें सैन्य आहे. त्या सवे सेन्यांसह तुझे सेना- 
पति शत्रूचा उच्छेद करण्यास समर्थ आहेत ना ? तुझ्या सेनापतींनी पूरवक्त 
सवै सैन्याला शत्रूशी प्रतिकूळ वर्तन कसं करावें, याचें शिक्षण दिलें आहे ना ? 
राजा, परराष्ट्रांतील क्षेत्रामध्ये विपुल धान्य पिकळें असतां आपल्या सैन्याला अन्न 
अनायासानं मिळते. अशा वेळीं शत्रूला सहज जिंकतां येते, त्याचप्रमाणे परराष्ट्रांत 
जेव्हां दुष्काळ पडलेला असतो व लोक राजाज्ञावरच उपजीविका करितात 
तेव्हांहि शत्रु सुजय असतो. यास्तव अशा दोन्ही कालांकडे दुलक्ष न करितां तूं 
शत्रूंना युद्धांत पराभूत करितोस ना? 

स्वराष्ट्राप्रमाणे परराष्ट्रांहि तुझे अनेक विश्वासु अधिकारी ठिकठिकाणीं स्थित 
होऊन प्रजेला वश करणें, कर घेणें इत्यादि तुझीं कार्ये दक्षतेने करितात ना व 
युकमेकांना अनुकूल होऊन परराष्ट्रातून आलेल्या सेनापतिप्रश्गति अधिकाऱ्यांचा 
पराभव करून स्वराष्ट्राचं व स्वतःचे रक्षण करितात ना? ते देशांतरीं उत्पन्न 
झालेले भक्ष्य पदार्थ, वस्तरादि भोग्य पदार्थ, चंदन, अगरु, केशर, कस्तुरी इत्यादि 
अंगलेपनाचे पदाथ व उत्तम धूपादि आघ्रेय पदाथे तुझ्यासाठी राखून ठेवितात ना? 

राजा, तुझे अनन्य भक्त असलेले सेवक धघनागार, धान्यागार, अश्वादिकांच्या 
थागा, नगरादिकांचीं द्वारे, आयुधागार व उत्पन्न यांची व्यवस्था उत्तम रीतीनं 


१९२ श्रीमन्महाभारताथ--२ सभापव. अ. ५. 


ति का क क क क क *“४/४/४६-/६/५. 


ठेवितात ना ? पाचकादि आंतर व संनापत्यादि बाह्य भ्रत्यांपासून व पुन्र-अमा- 
त्यादि स्वकीयांपासून तू अगोदर आपलें रक्षण करून मग त्यांच परस्परांपासून 
रक्षण करितोस ना? राजा, तूं पूर्वाहसमयीं धमाचरण करीत असतांना तुझे 
अधिकारी भत्य तुझें पान, धत, क्रीडा व ख्त्रिया या व्यसनांमर्ध्ये खच केलेल्या 
धनाचे निवेदन तुला करीत नाहींत ना ? कारण त्यावेळीं तुझ्याजवळ शिष्ट पुरो- 
हितादि असतात, त्यांच्या समक्ष तुझ्या अधिकाऱ्यांनीं त्यार्च निवेदन केलें 
असतां तूं दुरब्येसनांत आसक्त आहेस असं ते समजतील व तुझा त्याग करतील. 

राजा, जेव्हां धान्याची सम्रद्धि असते, तेव्हां आपला कोश उत्पश्नाच्या 
तृतीयांशाने वाढवावा, जेव्हां मध्यम स्थिति असते, तेव्हां उत्पन्नाच्या द्वितीयां- 
झानें व जेव्हां दुिक्ष असते, तेव्हां उत्पन्नाच्या चतुर्थाश्याने तो वाढवावा. कांहीं 
झालें तरी सतत कोशवृद्धि करावी. हे राजा, दैववक्नात्‌ दारिद्य भोगीत अस- 
लेले आपले ज्ञातिबांधव, गुरु, वृद्ध, वैश्य, शिल्पी व आश्रित यांच्यावर तूं 
धन-धान्यांनीं वारंवार अनुग्रह करितोस ना? 

हे भूपते, आय व व्यय लिहिण्यासाठी नेमलेले तुझे सवे गणक व लेखक 
प्रतिदिवशीं पूर्वाही तुझा जमा-खर्च तुला निवेदन करितात ना 0 आपल्या भिक्ष 
भिन्न कार्यामध्ये नेमलेल्या जुन्या, तुझें हित करण्याची इच्छा करणाऱ्या व 
त्यामुळेंच तुला प्रिय झालेल्या अधिकाऱ्यांना तूं त्यांचा अक्षम्य अपराध पाहि- 
ल्यावांचून कामावरून दूर करीत नाहींस ना? हे भारता, उत्तम, मध्यम व 
अधम पुरुषांना ओळखूनच मग तूं त्यांना अनुरूप कार्यांमध्ये नियुक्त करि- 
तोसना ? 

हे युघिष्टिरा, तुझ्या कार्यामध्ये लोभी, चोर, वैरी व अप्रौढ लोकांचा प्रवेश 
झालेला नाहीं ना? तुझा कोणताहि व्यवहार अक्ना लोकांच्या हातीं नाहीं ना 0? 
पांडुपुत्रा, चोर, लोभी, कुमार, ख््रीप्राबल्य व स्वःत तूं, यांपासून तुझ्या 
राष्ट्राला पीडा होत नाहीं ना ? तुझ्या देशांतील शेतकरी संतुष्ट आहेत ना ? 

हे भरतश्रेष्ठा, तुझ्या राष्ट्रांतील तळीं विस्तीण व जलाने तुडुंब भरलेलीं अस- 
तात ना व तीं निरनिराळ्या भागांमध्ये आहेत ना ? तुझ्या राष्ट्रांतील शेतकी 
केवळ वृष्टीवर अवल्बून नाहीं ना? शेतकऱ्यांचे अन्न व बीं-बियाणं कधीं नाहींसें 
होत नाहीं ना ? तूं लोकांवर अनुग्रह करण्यासाठीं त्यांना शेकडा एकोत्रा व्याजाने 


१ दरमहा रर शेंकडा एक रुपया व्याज देणें याला एकोत्रा म्दणतात. 


छोकपालसभाखण्यानपर्व २. १९३ 


प क क या 


करण देतोस ना ? देकडा दोन-तीनपासून दाम दुप्पटीपर्यंत क्रणकोपासून व्याज 
घेणें हा अधार्मिक घनकोचा व्यवसाय आहे. यास्तव तसें कधींहि करुं नये. 

कृषि, वाणिज्य, पद्चुपालन व व्याजबद्दा अशी चार प्रकारची वाता आहे. 
तुझ्या राष्ट्रातील चांगळे लोकच ती करितात ना? कारण या चतुर्विध वार्ता- 
वृत्तीचा भाश्रय करून राहिलेले लोक सुखी होतात. हे राजा, प्रत्येक गांवामर्ष्ये 
सत्कर्मे करणारे पांच पांच अधिकारी नेमावे, त्यांतील १ सवे ग्रामाचा प्रशास्ता, 
२ प्रजांपासून राजांशभूत द्रव्य वसूल करून तें सवे राजाला पोंचते करणारा 
समाहतां, ३ प्रजा व समहता यांची एकवाक्यता घडवून आणणारा संविधाता, 
४ लेखक ५ साक्षी. हे पांची अधिकारी मोठे हूर व व्यवहारज असावे. 

हे राजा, असे हे प्रतिमप्रामांतील पांच पांच अधिकारी एकमताने तुझे हित 
करितात ना? व तूं आपल्या देशांत अशीच व्यवस्था केली आहेस ना? तूं नग- 
राच्या रक्षणासाठीं ग्राम नगराप्रमाणच शूर पुरुपांनीं अधिष्ठित केले आहेस ना? 
नगरं असंख्य शूर पुरुपांनीं युक्त आहेत ना ? राजधानीला '* पुर ' म्हणतात, 
त्यांत सवांपेक्षां अधिक झर पुरुष आहेत ना? 

राजा, जेथ झूद्वांची संख्या जास्त असते त्याला प्राम, ज्या गांवांत बाजार 
असतो त्याला नगर व अरण्याच्या हद्दीवरील गांवांना प्रांत म्हणतात. असे 
सवे प्राम, नगरे व प्रांत सर्वे घन-घान्यांचे निवेदन तुलाच करितात ना? 
प्रांताधिपाने आपल्या प्रांतांतील करादिकांचा वसूल घेऊन तो प्रामाधिपाकडे 
पाठवावा. त्यानें सवे प्रामांच्या वसूलासह तो नगराधिपाकडे पाठवावा. त्यानें 
सवे नगराधिपांच्या वसुलासह तो देशाधिपतीकडे पाठवावा व ल्याने देशाच्या 
वसूलासह तो सवे साक्षात्‌ राजाला निवेदन करावा, अशी नीति आहे. 

समभदेशीं व दुरगगांदि विषम प्रदेशीं असलेल्या नगरांमध्यें लुटाळूट व मार- 
हाण करीत फिरणाऱ्या चोरांना दुंड करण्यासाठीं तुझा नगराध्यक्ष सैन्यासह 
त्यांचा पाठलाग करितो ना? तुझ्या राज्यांत चोर-वब्याघ्रादि मानुप व अति- 
वृष्टयादि देवी आपत्ति उक्भवून प्रजेला पीडा होत नाहीं ना? 

तूं स्त्रियांच सांत्वन व उत्तमप्रकारं रक्षण करितोस ना? त्यांच्या वचनावर 
विश्वास ठेवीत नाहींस ना? किंवा त्यांच्या पुढ आपला गुततसंकेत प्रकट करीत 


१ कच्विस्तरियः सांत्वयसि कचित्ताश्व सुरक्षिताः । 
कचिन्न श्रद्वधधास्यासां कचि दुद्यं न भाषसे ॥ > 
म. भा. २--१३ 


१९४ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. 


२-९८५८८४८ ५८५-४- ४८ ५८५८५४४४४५ ५४५ २९८१५८५५५८” ८५-८५. डं ४८५८१८१८५८ र्य तभ 


«४८६८५८८५८४ ५८/४५/१८१४ ११ 


नाहींस ना ? राजा, एखादी अहितावदद वाती ऐकून व तिच्या निवारणाचा 
पुष्कळसा विचार करूनहि तूं आपल्या अंतःपुरांतच विषयोपभोग घेत सुखार्ने 
शयन करीत नाहींस ना? 


नृपते, रात्रींच्या 'चार प्रहरांतील दुसऱ्या व तिसऱ्या प्रहरी शयन करून 
व चवथ्या प्रहरीं उठून तूं धर्म व अर्थ यांचें चिंतन करितोस ना ? हे युघिष्ठिरा, 
तूं प्रतिदिवशीं ख्रानादि नित्य कर्मे आटोपून, गंधालंकारादिकांनीं भूषित होऊन 
सुंदर वेष घारण करून, मगच परक्या लोकांना भेटतोस ना ? योग्य कालीं 
उठून काल्जञ मंश्र्यांबरोबर क्तेव्याचा संकेत करतोस ना? हे शत्रुनाशका, 
रक्तवरा परिधान करणारे व उत्तम प्रकारे अलंकृत झालेले सशरा शूर लोक 
तुझ्या रक्षणासाठी तुझ्य़ा सभोंवार नेहमीं रहातात ना 0 


हे प्रजानाथ, याचप्रमाणे तूं दंड्यलोकांशीं क्रूरतेने व पूज्य लोकांशीं नम्रतेने 
वागतोस ना? प्रिय व अप्रिय यांना चांगल्या प्रकारं ओळखूनच त्यांच्याशीं 
व्यवहार करतोस ना? हे परथातनया, तूं आपल्या शारीर व्याधींचे औपधे व पथ्य 
भोजन यांनीं निवारण करितोस ना! त्याचप्रमाणे मानस आधींचा वृद्धांच्या 
सहावासानें नित्य प्रतिकार करितोस ना ? हे भूपाला, तुझे वेद्य अष्टांगचिकि- 
त्सॅत विद्यारद, सुहृदू व अनुरक्त असून तुझ्या आरोग्याविषयी सदा चिंता 
वहातात ना! 


राजा, लोभाने, मोहान किंवा मानानं तुझ्याकडे आलेले याचक, वृत्तिबंवामुळें 

क्षुन्धचित्त झालेले व शत्रु, यांची भेट घेण्याचे तूं कधीं टाळीत नाहींस ना? 
कारण कांद्दीं राजे याचकांना कांहीं द्यावे लागेल म्हणून लोभान त्यांना भेटत 
नाहींत; परंपरागत वृत्तीला प्रतिबंध झाल्यामुळ जे क्षुनब्धचित्त होऊन आलेले 
असतात, त्यांना भेटल्यास त्यांची वृत्ति पुनः सुरू करावी लागेल या मोहाने 
त्यांस भेटत नाहींत व शत्रूला अभिमानाने भेटत नाहींत, पण तुझ्यासारख्या. श्रेष्ठ 
राजानें तसं करूं नये. त्या सर्वांची भेट घेऊन त्यांचा मनोरथ पूर्ण करावा. 


युघिठ्ठिरा, लोभाने, मोहाने, विश्वासाने किंवा प्रणयानें तूं आपल्या आश्रि- 
तांच्या वृत्तीचा छेद करीत नाहींस ना 0 तुझ्या शत्नंनीं घन देऊन ज्यांचा भेद 
केला आहे, असे तुझ्या नगरांतील व राष्ट्रातील लोक एकमत होऊन तुश्याशीं 
विरोध करीत नाहींत ना | ज्या दुर्बळ शत्रुला तृ पूवी स्वबलानें अतिशय पीडिळे 


छोकपाल्सभाख्यानपर्ये २. १९५ 


आहेस, पण त्याचा नाश केला नाहींस, तोच काळांतरीं संत्राने किंवा मंत्र व 
बळ यांनीं बलवान्‌ होत नाहीं ना? 

हे धमराजा, सवे मुख्य मुख्य भूपाल तुजवर अनुरक्त आहेत ना ! दान व 
मान यांच्या योगाने अनुकूळ करून घेतलेले ते सवे तुझ्या कायासाठी प्राण 
देण्यास तयार असतात ना ? विद्वान्‌ ब्राह्मण व साघु यांच्या गुणांना अनुसरून 
तूं त्यांची शुभ व हितावह पूजा करितोस ना 0? अशा विद्वानांना तूं सतत स्वर्ग 
व मोक्ष देणारी विपुळ दक्तिणा देतोस ना? पूर्वीच्या लोकांनीं आचरिलेल्या 
वेदमूलक धममोमर्ध्ये तूं नित्य तत्पर रहातोस ना? त्यांनीं ज्या वैदिक कर्माचे 
जसं अनुष्ठान केलें तसंच तूंहि करतोस ना? म्हणजे परंपरेने प्रास झालेलं घमे- 
कार्य तूं कधीं टाळीत नाहींस ना? स्वाध्याय, सदाचार इत्यादि गुणांनीं युक्त 
असलेले ब्राह्मण तुझ्या ग्रृहांत, तुझ्या समक्ष, दक्षिणेसह उत्तम प्रतीचे मिष्टान्न 
सेवन करितात ना? 

हे राजा, तूं सावधान चित्ताने वाजपेय, पुंडरीक, इत्यादि सवे क्रतु मोठ्या 
यत्नाने करितोस ना? युघिष्टिरा, तुझ्या ज्ञातीचे लोक, गुरु, वृद्ध, देवता, तापस, 
पार वांधलेले म्रामसूचक वृक्ष व विद्वान्‌ ब्राह्मण, यांस तूं नमस्कार करितोस 
ना? हे निष्पाप राजा, तूं नीचांचा संताप व श्रेष्ठांचा क्रोध उत्पन्न करीत नाहींस 
ना? मंगल देणारा मंत्रादिवेत्ता पुरोहितादि तुझ्या समीप राहून नेहमीं स्वस्त्य- 
यन करतो ना ? राजा, यावेळीं जी तुझी बुद्धि व वृत्ति आहे, तीच सवदा स्थिर 
असते ना ? कारण ही बुद्धि व वृत्ति आयुष्य व यश वाढविणारी आणि घर्माथे- 
कामांचे यथार्थ ज्ञान करून देणारी आहे. या बुद्धीने वागणाऱ्या राजाचे राष्ट्र 
दुःखी होत नाहीं, उलट तो राजा सर्व पृथ्वीला जिंकून परम सुखाचा अनुभव 
घेतो. 

युघिष्ठिरा, एखाद्या श्रेष्ठ व विझुद्धचित्त पुरुषाकडून कांहीं निंद्य कमे घड- 
ल्यास त्याच्या सवे धन-धान्यादिकांचं हरण करावे अशी नीति आहे. कारण 
राजानें दंड केला असतां अपराधी निर्दोष होतो, असं शाख्वचन आहे. पण 
अशा रीतीने ज्याला एकदा दुंड केला आहे, अक्षा पुरुषाला तुझे मूख अमात्य 
अधिक धनाच्या लोभार्ने पुनः दुंड करीत नाहींत ना? 

एखादा मनुष्य स्वभावतःच दुष्ट आहे व त्यानें चौ्यांदि कर्म केलें, तर 
खोरादिकांचा शोध लावणाऱ्या तुझ्या सृत्यांनीं त्याला त्या चोरलेल्या दष्यासह 
धरले असतां तुझे श्रृत्य द्रब्यलोभाने त्याला सोडीत नाहींत न? एखाद्या 


१९६ श्रीमन्महाभारता्थ--२ सभापवे. अ. ५. 


श्रीमान्‌ किंवा घनहीन पुरुषाला दैववशात्‌ ' बीजे कणिश-'न्यायाने अल्पावधीत 
विपुळ संपत्ति मिळाल्यास तुझे अमात्य * यानें चौर्यादि अमार्गांने हें घन मिळ- 
विल॑ आहे, ' असे नीच लोकांच्या सांण्यावरून समजत नाहीं ना ? कारण 
लोभी लोक परधनाच्या इच्छेने त्यांच्यावर दोषारोप करून लांचे वित्त हरण 
करण्याची इच्छा करितात, हें प्रसिद्ध आहे, 


राजा, पूर्वी मीं नास्तिक्यादि चौदा राजदोप सांगितले आहेत; त्यांना तूं 
नित्य वज्ये करतोस ना? कारण इढमूल झालेलेहि राजे या दोपांनीं नाश पाव- 
तात. तुझे वेद, धन, पत्नी व शास्त्राध्ययन सफल आहे ना? 

युधिष्ठिर--हे भगवन्‌, वेद सफल कसे होतात? धन, भार्या आणि 
शाख्राध्ययन हीं सफल कशीं होतात ? 


नारद-_हे राजा, अझिहोत्र हे वेदाध्ययनाचे फल आहे. दान व भोग हें 
घनाच फल आहे. विपयप्रीति व पुत्र हें भार्येचे फल आहे. शील व वृत्त हें 
शास्त्राध्ययनाचे फल आहे. 

राजा जनमेजया, युघिष्टिराच्य़ा प्रश्नांचे असें उत्तर देऊन महातपस्वी नारद- 
सुनि त्या धर्मात्म्याला पुनः विचारू लागला, पांडवा, तुझे अधिकारी दूर 
देशाहून कय़र-विक्रयानें घन मिळविण्यासाठी आलेल्या वेड्यांपासून विहित कर 
वसूल करितात ना? 

युघिष्ठिरा, तुझ्या नगरांतील व राष्ट्रांतील सन्मान्य पुरुष परदेशांतील वस्तु 
योग्य दराने आणून त्यांचा तुझ्या राष्ट्रांत क्रय-विक्ऱर करितात ना! ते दुसऱ्या 
व्यापाऱग्रांकडून फसले जाऊन तुझ्या राष्ट्रातील लोकांना व तुलाहि दरामध्ये 
फसवीत नाहींत ना? तूं वृद्धांचा घर्मांथयुक्त उपदेश ऐकतोस ना? 


बा राजा, अर्थशास्त्रज्ञ व धसांथेवेत्ते यांच्याशॉ नित्य संभापण करावें व 
त्यांतील सवं ग्राह्य अथांचें प्रहण करावें. कृपीपासून उत्पन्न झालेलें आद्रे व शुष्क 
धान्य, त्याचप्रमाणें गायीपासून उत्पन्न झालेलं दुग्ध व घृत तूं आह्मणांना 
धमो्थ देतोस ना ? कारण अन्न व घत यालाच मधु व सर्पी असे म्हणतात. तें 


१ एका बीजापासून अनेक दाण्यांनीं युक्त असें कणीस उत्पन्न होतें, हॅ प्रसिद्ध 
आहे. याच न्यायार्ने एखाद्या भाग्यवानाला अकस्मात्‌ विपुल धनादि प्राप्त होणेंहि 
शक्‍य आहे. 


छोकपालसभासल्यानपये २. १९७ 


ब्राह्मणांचे प्रचान अन्न आहे. राजा, तूं शिल्यी लोकांना चार महिने पुरेळ इतके 
नियत अन्न व त्यांच्या धंद्याला उपयुक्त असलेली साधनसामग्री पुरवितोस ना | 

हे प्रभो, तूं हत्ती, घोडे, रथ इत्यादिकां्च लक्षण, परीक्षा, चिकित्सा, ओषध, 
उद्दीपन, मादन, हइत्यादिकांचे प्रतिपादन करणाऱ्या म्रंथांतील सिद्धान्तभूत 
सूश्राख्य संक्षिस्त वाक्यांचा त्या त्या शाख््ज्ञ आचार्यांपासून संग्रह करितोस ना ! 
हे निष्पापा, तुझ्या मंदिरांत धनुर्वेदसूत्र, आप्तेयादि यंत्रसूत्र इत्यादिकांचें 
अध्ययन सतत चालतेना ? तुझे सवं *्टत्य नगराला हितावह होणारा ब्यायामादि 
उद्यम सतत करितात ना ? शत्रुनाशक मंत्रप्रयुक्त असे, आभिचारिक विद्या व 
सर्व विषप्रयोग तुला विदित आहेत ना ? तूं आपल्या सवे राष्ट्राचं अभ्नि, व्याघ्र, 
सर्प, रोग व राक्षस यांपासून रक्षण करितोस ना ? अंध, मूक, पंगु, अंगह्वीन 
बांधव व जातिबहिष्कृत अज्ञार्थी दीनजन यांच पित्याप्रमा्ण पालन-पोषण 
करितोस ना? हे धर्मज्ञा, तूं निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, म्रदुत्व व दीघेसूत्रता 
हे सहा अनथ वज्ये केळे आहेस ना? 

वैशंपायन--राजा जनमेजया, आह्यणश्रेष्ठ नारदाचे हे सवे प्रश्न शांतपणे 
ऐकून घेऊन कुरुकुलांतील श्रेष्ठ युघिष्ठिरराजा संतुष्ट झाला व त्या देवर्षीच्या 
चरणांवर मस्तक ठेवून त्यास म्हणाला--' हे ब्रह्मन्‌ , तुझा हा प्रश्ररूप उपदेश 
ऐकून माझं ज्ञान फारच वाढले आहे. मी यापुढें तुझ्या उपदेशाप्रमाणच आच. 
रण करीन. ” 

हे पांडवेया, त्या देवर्षीला अस सांगून राजानें त्याच्या उपदेश्याप्रमाणेच वर्तन 
ठेविले. त्यामुळें त्याला समुद्रवल्यांकित एथ्वीर्च राज्य प्राप्त झाले. शेवटीं नारद 
म्हणाला--'“ हे युघिष्ठिरा, जो राजा चातुवण्यांच्या रक्षणासाठी असं वतेन 
करितो, तो या लोकीं मोठ्या सुखाने कालकरमण करून मरणोत्तर इंद्राच्या 
सलोकतेस प्राप्त होतो, २. २. ५. 


अध्याय ६ वा. 
[१ राजाचा नारदाला “ असली सभा तूं कोठे पाहिली आहेस का १' असा प्रश्न, ] 
(१) वेश पायन--हे भारता, नारदाचें भाषण ऐकून धर्मराज युघिडिराने 
त्याचा सत्कार केला व त्याच्या आज्ञेने त्यास म्हटले--'““ हे भगवन्‌, तूं सांगि- 
तळलेला धर्मनिश्चय न्याय्य व योग्य आहे. मी त्याप्रमाणे यथाशक्ति व यथा- 


१९८ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापबे. अ. ६. 


स्याय वागत आहे. परंतु पूर्वीच्या राजांनीं जसं आचरण केलं व जो सहेतुक 
व सफल न्याय्यमाग आखून दिला त्याचेच अनुवतैन करण्याची इच्छा करीत 
असूनहि आम्हीं त्या जितंद्रिय महात्म्यांच्या सन्मागांला अनुसरण्यास समथ 
नाहीं. ” 

जनमेजया, असं बोलून त्या धरमोत्म्या युघिष्टिराने देवर्षि नारदाच्या वचनार्चे 
आदु्रानें प्रहण केलें व क्षणभर विचार करून, सर्वेलोकीं संचार करणाऱ्या नारद- 
मुनीस स्वस्थचित्ताने बसलेले पाहून असा प्रश्न केला--'' हे मुनिश्रेष्ठा, ब्रह्म- 
देवाने सृष्टीच्या पूर्वी निर्मिलेल्या नानाविध अनेक लोकांत तूं मनोवेगाने सवदा 
संचार करीत असतोस, तेर्थे अशाप्रकारची किंवा याहून श्रेष्ठ सभा तूं पूर्वी कोठे 
पाहिली आहेस का ? किंवा हे ब्रह्मन्‌, पुढे कोठें निमाण होईल का, ह मला 
खांग. ' 


हे राजन्‌, धर्मराजाचा हा प्रश्न ऐकून नारदाने हंसून मधुर वाणीने त्याला 
म्हटर्ले--“ हे युचिष्ठिरा, तुझ्या या रत्नमय सभेसारखी सभा या मानुषलोकीं 
मीं पूर्वी क्षी पाहिली नव्हती व ऐकलीहि नव्हती. इतकेंच नव्हे तर बाबा, 
अशी अपूव सभा पुढेहि कधी होणार नाहीं. परंतु अश्या द्व्यि सभा देवलोकीं 
आहेत. 

पितृराजञ यमाची, बुद्धिमान वरुणाची, अमरेश्वर इंद्राची व कैलासनिवासी 
कुबेराची सभा मी तुला निवेदन करीन. त्याचप्रमाणं ब्रह्मदेवाच्या दिव्य सर्भेत 
तर अविद्यादि केश तक्चिवासी जनांना पीडा देत नाहींत. यास्तव मी तुला त्या 
सभेचहि कथन करीन, त्या सर्भेत सवे लोकांतील विषयांची प्राप्ति केवळ संक- 
ल्पाने होते. कारण तेर्थे रंभा, उकेशी, इत्यादि दिव्य व पितृ-मात्रादि मानुष 
भोगसाधनें संकल्पानच खाध्य होतात. त्यामुळें ती सभा तेर्थे गेलेल्या उपास- 
कांच्या संकल्पाप्रमाणे नाना ख्पें घारण करिते. ती सभा देव, पितृगण, साध्य, 
इंद्रियनिम्रही, यजन करणारे, विपुल दक्षिणा देऊन यज्ञ करणारे व स्वाध्याय- 
यज्ञ करणारे शांत मुनि यांनीं युक्त आहे. तुझी जर ऐकण्याची इच्छा असेल, 
तर मी त्या सवे सभांर्चे वणेन करीन. ” 


हे भरतषंभा, नारदार्चे हे भापण ऐकून बुद्धिमान धमराज सवे द्विजश्रेष्ठ व 
भाते यांसह हात जोडून म्हणाळा--“' हे देवर्षे, त्या सवे सभांचे वणैन ऐक- 
फ्याची आमची इच्छा आहे. त्या सभाच क्रष्य कशा प्रकारच आहे ? त्यांच 


छोकपालसमभास्यानपर्वे २. १९९ 


विस्तार व प्रमाण केवर्ढ आहे ? त्या सभांमध्ये पितामहाची उपासना कोण 
करितात? तसंच, वरुण, यमराज, इंद्र व कुवेर यांच्या सभांमध्ये त्यांच्या परि- 
चर्यैत कोण कोण असतात ? हे ब्रह्मन , तुझ्या मुखाने हे सवे यथाथ ऐकण्याची 
आमची उत्कट इच्छा आहे. त्याविषयी आम्हांला अतिदाय जिज्ञासा वाटत 
आहे, तरी ते सविस्तर कथन कर, ” 


थर्मराजाने अश्ी विनंति केली असतां नारद म्हणाला-<हे युथिष्ठिरा, त्या 
दिव्य सभांचे मी क्रमार्ने वणन करतों, ते तुम्ही ऐका. २. २. ६. 


अध्याय 9७ वा. 
[ १ इंद्रसभेचें वर्णन, ] 

( १ ) नारद--हे कुंती पुन्ना, प्रथम मी इंद्रसभेचें वणेन करितों, ते ऐक, 
विश्वकर्म्यांने मोठ्या यत्नाने निमाण केलेली व सूयेप्रभेप्रमाण देदीप्यमान 
असलेली ती दिव्य सभा स्वतः शाक्राने त्याच्यापासून जिंकून घेतली. त्या 
सभेची लांबी दीडरं योजने व रुंदी शंभर योजने आहे. ती विमानाप्रमाणे 
आकारशगामिनी असून तिची उंची पांच योजन आहे. ती जरा, शोक, अवि- 
द्यादि केश व भय यांनीं रहित, शांत जनांनी युक्त व कल्याणकारक आहे. ती 
विचित्र ग्रह व सिहासनें यांनीं युक्त, रम्य व दिव्य़ कढ्पव्रृक्षांनी सुशोभित 
झालेली आहे. 

अहो पांडवांनो, अशा त्या रम्य सभेतील श्रेष्ठ आसनावर महेंद्राणी शाची, 
शोभा व लक्ष्मी यांसह तो अमरेंद्र विराजमान होतो. त्याचें अलौकिक शरीर 
दिव्य मुकुट व आरक्त बाहुभूपणें यांनीं शोभत असतें. त्यान निर्मल वसे व 
चित्र-विचित्र माला धारण केलेल्या असतात, तो विनय, यश व कीति यांनीं 
युक्त आहे. त्या महात्म्या देवराज शतक्रतृची ग्रृहृस्थ, देव, सिद्ध, देवर्षि, साध्य, 
देवगण व चकाकणारे मेघसमूह आपापल्या अनुचरांसह दिव्य रूप व अमूल्य 
अलंकार धारण करून नित्य उपासना करीत असतात. 

त्याचप्रमागे सवं देवर्षिहि त्या सभेत शक्राचा सत्कार करितात. ते सवे कषि 
विकाररहित, निष्पाप व अझीसारखे तेजस्वी आहेत. हे धमंराजा, त्यांतील 
कांहींजणांचीं नांवे मी सांगतो. तेजस्वी, सुखी व सोमयाग करणारे पराशर, 
पक्त, सावणे गालळव, दख, लिखित, गौरशिरासुनि, क्रोधी दुवांस, श्येन, दीघे- 


२०० भ्रीमन्मह्दाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ७. 


शश -:-<<-८-८-८-६-८-८-८-८८-५८८६-८/८५८/५-८४४५ ४४४४४४ शश 


तमामुनि, पवित्रपाणि, सावर्णि, याशवल्क्य, भाळकि, उद्दालक, श्वेतकेतु, 
सांड्य व भांडायनि, ह महर्षि तेर्थे प्रामुख्याने असतात. तर्सेच हविष्मानू , 
गरिष्ठ, हरिश्वंदराजा, हृद्य, उद्रशांडिल्य, पारारये, कृषीवल, वातस्कंध, विशास्, 
विधाता, काल, करालदृंत, त्वष्टा, विश्वकर्मा, तुंबुर, आणि वायु व हुताशन भक्षण 
करणारे अयोनिज व योनिज अनेक महर्षि त्या लोकेझ्ाच्या समीप बसलेले 
असतात. 

सहदेव, सुनीथ, महातपस्वी वाल्मीकि, सत्यवक्ता श मीक, सत्यप्रतिज्त प्रचेता, 
मेथातिथि, वामदेव, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरूतत, मरीचि, महातपस्वी स्थाणु, 
कक्षीवान्‌ , गोतम, ताक्ष्ये, वैश्वानर, कालकवृक्षीय, आश्राव्य, हिरण्मय, संवर्त, 
देवहब्य, वीर्यवान्‌, विष्वक्‍्सेन, कण्व, कात्यायन गाग्य, कौशिक, इत्यादि 
महात्मे आणि दिव्य जल, ओषधि, श्रद्धा, मेघा, सरस्वती, घम, अथे व काम 
यांच्या अभिमानी देवता, विद्युत्‌, जलवाही मेघ, गना करणारे मेघ, पूर्व 
दिशा, यज्ञवाहक सत्तावीस अभ्नि, अश्निपोम, इंदाभ्नि, मित्र, सविता, अर्यमा, 
भग, विश्वेदेव, साध्य, गुरु, शुक्र, विश्वावसु, चित्रसेन, सुमन, तरुण, यश, 
दक्षिणा, ग्रह, स्तोभ व यज्ञसंबंधीं मंत्र या सभेत सररीर अधिष्ठित आहेत, 

त्याचप्रमाणं सुंदर अप्सरा व मनोहर गंधवे नृत्य, गायन, वादन व विविध 
प्रकारचा हास्यविनोद, मंगळकारक स्तुति व पराक्रमाच्या कृत्यांची वेन, 
यांच्या योगे त्या वृत्रासुरमदुन शतक्रतु देवाराजाचें रंजन करीत असतात, तसेच 
अभीप्रमाणे देदीप्यमान असलेले अनेक मह्मर्थि, राजरपि व देवर्पि पुष्पमालांनीं 
भूषित होऊन व विविध दिव्य विमानांत बसून ती सभा पहाण्यासाठीं जात-येत 
असतात, बृहस्पति व आुक्र हे तर नित्य तेथेच राहतात. दुसरेहि अनेक दृढबत 
धारण करणारे, साक्षात ब्रह्मदवाप्रमाणे सामर्थ्येवान्‌ व सुधाकराप्रमाणे प्रसन्न 
असलेले महात्मे भ्गगु व सप्तर्षि चंद्रासारख्या आहादकारक विमानांत बसून 
या सभेत येत असतात. हे धर्मराजा, इंद्राची ' पुष्करमालिनी '-नांवाची 
सभा अश्या प्रकारची आहे. आतां मी यमसभे'चें वर्णन करितो, तें ऐक, २.२.७, 


“>>>: प म तकर कन दडरा जक डी मही» गवत कक हड आतातलाडववकी 


१ अंगिरा, दक्षिणाम्रि, गाहपत्य, आहवनीय, निर्मथ्य, वद्युत, शूर, संवर्त, 
लौकिक ड्‌ 
, जाटर, विषग, क्रव्याद, क्षेमवान्‌, वैष्णव, दस्युमान्‌, बलद, शांत, पुष्ट, 


विभावसु, ज्योतिप्मान्‌ , भरत, भद्र, स्विष्टकृत, वसुमान्‌ , क्रतु, सोम व पितृमान्‌ 
हे सत्तावीस अभ्नि आहेत. 


छोकपारसभाण्यानपवे २. २०१ 


*५५५८/५”-५५५५८५<५/५/८/ -7:८-८/-८/५८पट्ट८--०८८--८पशशशशलिशशाशाशटम्टक्लटक्ललशशा€पटॅ्टॅशशशशॅशशऑशशप 


अध्याय ८ वा. 
[ १ यमराजाच्या सभेचे वर्णन, ] 


( १ ) नारद--हे एथापुच्रा, मी आतां वैवस्वत यमराजाच्या सभेचे वणन 
करणार आहें. ती सभा विश्वकम्यांने निमाण केली आहे. त्या सभेचा विस्तार 
शंभर चौरस योजने आहे. ती इंद्रसभेहूनहि अधिक तेजस्वी आहे. ती सूर्या- 
प्रमाणे स्वतः प्रकाहत असते. तेथे केवळ संकलळ्पानेंच सवव वस्तु प्राप्त होतात. 
ती अति उष्ण नाहीं किंवा अति शीतहि नाहीं. ती मनाला प्रसन्न करणारी 
आहे. ती शोक, जरा, क्षुधा, पिपासा, दैन्य, ग्लानि इत्यादि सवे अप्रिय 
विकारांनी रहित आहे. तेथें कतलीहि प्रतिकूलता नाहीं. दिव्य व मानुष सवे 
इष्ट विषय तेर्थे प्राप्त होतात. भक्ष्य, भोज्य, सुरस, मधुर, रुचकर, लेह्य व चोप्य 
पदार्थ, स्वादिष्ट पेये, इत्यादि लवे पदार्थ तेथे विपुल आहेत. यमसभेंतील 
कल्पद्ृक्ष हइच्छिलेलळ फळ देतात. तेथें मधुर उदकाचे उष्ण व शीतल जलाशय 
आहेत. त्या सभेत पुण्यवान राजर्षि व निष्पाप ब्रह्मर्षि वैवस्वत यमाची संतोषानें 
उपासना करीत असतात. 


त्या सर्भेत ययाति, नहुष, पूरु, मांधाता, सोमक, नृग, प्रसदस्यु, कृतवीर्य, 
श्रतश्रवा, अरिष्टनेमि, सिद्ध, कृतवेग, कृति, निमि, प्रतदेन,' शिब्रि, मत्स्य, 
प्रथुलाक्ष, बृहद्रथ, वात्ते, मरुत्त, कुशिक, सांकाऱ्य, सांकृति धव, चतुरश्र, 
सदस्य, अर्मि, कातेवीये, भरत, सुरथ, वसुनीथ, निदाठ, नल, दिवोदास, 
सुमना, अंबरीप, भगीरथ, व्यश्व, सद्श्व, वधर्यख्, परथुवेग, एथुश्रवा, पूषदःच, 
वसुमना, क्षुप, रुपद्रु, वृपसेन, पुरुकुत्स, आ्ष्टिपेण, दिलीप, उतन्चीनर, आशी- 
नरि, पुंडरीक, शर्याति, दारभ, शुचि, अंग, अरिष्ट, वेन, दुष्यंत, संजय, जय, 
भांगासुरि, सुनीथ, निपघ, वहीनर, करंधम, बाल्हिक, सुद्यश्न, मधु, एल, 
मरुत्त, कपोतरोमा, तृणक, सहदेव, अजुन, व्यश्व, साश्व, कृशाश्व, शशबिंदु, 
दाशरथि राम, लक्ष्मण, प्रतदुन, अलके, कक्षसेन, गय, गोराश्व, जामदप्र्य 
परशुराम, नाभाग, सगर, भूरिद्यश्न, महाश्व, प्रथ्वश्व, जनक, वेन्य, वारिसेन 
पुरुजित्‌, जनमेजय, बह्यदत्त, त्रिगर्ति, उपरिचर, इंद्रचन्न, भीमजानु, गौरपृष्ठ, 
ल्य, पद्म, मुचकुंद, भ्ूरिथ्युश्न, प्रसेनजित, अरिष्टनेमि, सुद्युश्न, पए्रथुलाश्व, अष्टक, 
शंभर शंभर मत्स्य, नीप व हय; एकशे एक 'रतराष्ट्र, ऐशी जनमेजय; शंभर 
शंभर ब्रह्मदृत्त, वीरि व इंरि; दोनशें भीष्म, शंभर भीम व प्रतिर्बिध्य; गज, अश्व, 


२०२ श्रीमन्महाभारता्थे--२ सभापवे. अ. ८. 


पलाक्यादिकांच्या अभिमानी देवता प्रत्येकी शंभर आहेत. शांतनुराजा, हे युधि- 
हिरा, तुझा पिता पांडु, उगव, शतरथ, देवराज, जयद्रथ, मंत्र्यांसह राजर्षि 
वृषदृ्भ आणि विपुळ दक्षिणायुक्त अनेक अश्वमेध करून स्वगी गेलेले सहस्त्रावधि 
शाशरबिंदुप्रभ्रति पुण्यवान , कीर्तिमान व प्रख्यात असलेळे असंख्य राजर्षि 
वैवस्वत यमाची उपासना करीत आहेत. 


त्याचप्रमाणें अगस्त्य, मतंग, काल, सत्यु, यज्ञ व योगसाधनें यांनीं सिद्ध 
होऊन परलोकीं गेलेळे लोक, अभिष्वात्त, फेनप, उष्मप, सुधावान्‌ , बाईिषद व 
इतर मूर्तिमंत पितर, संवत्सराद्यभिमानिनी देवता, भगवान्‌ हव्यवाहन, विद्या- 
विहीन कर्म करणारे व दक्षिणायनांत मृत्यु पावलेळे मानव, प्राण्यांना यमलोकीं 
नेणारे दूत, दिंशप, पालाश, काश व कुश या यज्ञीय द्ृव्यांच्या अभिमानिनी 
देवता, हीं सव मूर्तिमंत त्या यमधरमांच्या सभेंत असतात. हे व आणखीहिः 
असंख्य सभासद त्या पितृराजाच्या सभेंत आहेत. त्या सर्वांची नांवें व कर्मे 
वणितां येण शक्‍य नाहीं. 


ती सभा पीडारहित व इच्छेप्रमाणे गमन करणारी आहे. विश्वकम्यांनें दीघं 
काल तपश्चर्या करून ती सभा निर्माण केली. त्या सभेंत उग्रतपस्वी, घ्रतस्थ, 
सत्यवक्ते, निष्काम कमे करणारे शांत योगी, पुण्यकर्मे करून आुद्ध व पावन- 
चित्त झालेले, अश्या पुण्यवानांचाच प्रवेश होतो. हे युधिष्ठिरा, त्या सवं सभास- 
दांच्या देहांची दिव्य कांति झळकत असते. ते निर्मल वसे परिधान करितात. 
त्यांच्या देहांवर चित्र-विचित्र बाहुभूषणं असून ते सुवासिक पुप्पमाळा धारण 
करितात. त्यांच्या कानांत दिव्य कुंडले असून ते पुण्यकमांच्या बलान रत्नजडित 
सुकुटांनीं भूषित झाळेले असतात, 


हे राजा, महात्म्या गंधवांचे संघ व अप्सरांचे गण गायन, वादन, नृत्य व 
हास्यविनोदादिक यांच्या योगें त्या यमराजाचे रंजन करितात. त्या सभेत 
पवित्र सुगंध व मघुर ध्वनि सववत्र पसरलेला असतो. दिव्य पुष्पमाला तेथील 
सभासदांना आहाद देत असतात. तेथे असंख्य 'घर्मात्मे दिव्य देह धारण करून 
प्रसन्न चित्ताने घमराजाची परिचर्या करीत असतात. हे पाडुपुत्रा, महात्म्या 
यमराजाची सभा अशा प्रकारची आहे. आतां मी वरुणाच्या ' पुष्पमाछिनी-! 
संज्ञक सभेर्च वणन करितों, ते ऐक. २. २. ८. 


छलोकपालसभाल्यानप्व २. २०३ 


अध्याय ९ वा. 
[ १ वरुणाच्या सभेचें वर्णन, ] 

(१) नारद-हे कुंतीपुत्रा युचिष्ठिरा, वरुणाच्या दिव्य सभेची प्रभा अव- 
णैनीय आहे. ती यमसभेइतकीच विस्तीण असून शुभ प्राकार व तोरणें यांनीं 
युक्त आहे. विश्वकम्यार्ने तिच्या अंतर्भागीं जलाचा संचय करून ती सभा 
निर्माण केली आहे. त्यामुळें तेथील दिव्य रत्नमय वृक्ष विपुळ फलपुष्पे देत 
असतात, त्यांतील प्रदेश नील, पीत, आुभ्न, इय्राम व रक्तवणे मंजिरीसमूह 
धारण करणाऱ्या व छताप्रमाणें वृक्षांच्या स्वरूपाला आच्छादित करणाऱ्या लतांनीं 
सुशोभित झाले आहेत. त्याचप्रमाणें त्या सर्भेत अनेक प्रकारचे मॅजुळ ध्वनि 
करणारे व चित्रविचित्र देह चारण करणारे असंख्य पक्षी वास करितात. ती 
वरुणाची आहादकारक सभा अति शीत नाहीं व अति उष्ण नाहीं. त्या खर्भेत 
रम्य मंदिरे आहेत. तेथें दिव्य रत्ने, वस्रे व आभरणें यांनीं भूषित होऊन 
माध्वीसह वरूण अलौकिक टिंहासनावर विराजमान होतो. 

हे धघर्मराजा, त्या सर्भेत द्वादश आदित्य दिव्य माला धारण करून व सुगंधी 
द्रव्यांची उटी लावून जलेशर वरुणाची उपासना करीत असतात. तसेच 
वासुकि, तक्षक, ऐरावत, कृष्ण, लोहित, पद्यचित्र, कंबळ, अश्वतर, 'उ॒तराष्ट्र, 
बलाहक, मणिमान्‌ , कुंडक, कर्कोटक, धनंजय, पाणिमान्‌ , कुंडधार, प्रल्हाद, 
सुषिकांद, जनमेजय, पताकी, मंडली, फणावान्‌ हे व दुसरेहि अनेक सपे क्ेश- 
रहित होऊन त्या महात्म्या वरुणाच्या सेवेत तत्पर भसतात. 


हे कोंतेया, त्याचप्रमाणें तेथें विरोचनाचा पुत्र बलि, प्रथ्वीला जिंकणारा 
नरकासुर, संऱ्हाद, विप्रचित्ति, कालखंज, सुहनु, दुर्मुख, शंख, सुमना, सुमति, 
घटोदर, महापा, कथन, पिठर, विश्वरूप, स्वरूप, विरूप, महाशिरा, दराम्रीव, 
वाली, मेघवाला, दद्यावर, टिटद्दिभ, विटभूत, इंद्रतापन हे सवे दैत्य व दान- 
वांचे संघ कानांत तेजस्वी कुंडल, मस्तकांवर रत्नजडित मुकुट व गळ्य़ांत सुंदर 
पुष्पमाला धारण करून व उंची वस्त्रांनी भूषित होऊन पारशधर वरुगदेवाची 
परिचयां करीत असतात. त्या सर्वांना वर मिळालेले असल्यामुळें ते शूर 
दानव म्ृत्युरहित होऊन इढ व्रत आचरितात. 


हे पांडुनंदना, याशिवाय त्या सर्भेत चार समुद्र, भागीरथी, काळिंदी, 
विदिशा, वेणा, वेगवाहिनी, नमदा, विपाशा, रतद्रु, चंद्रभागा, सरस्वती, 


२०४ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. १०, 


इरावती, वितस्ता, सिंधु, देवनदी, गोदावरी, ळृष्णवेणा, कावेरी, किंपुना, 
विशल्या, वैतरणी, तृतीया, ज्येष्ठिला, महानद शोण, चमंण्वती, महानदी 
पणौद्या, सरयु, वारवत्या, सरिद्वरा लांगली, करतोया, आत्रेयी, महानद लोहित्य, 
लंघती, गोमती, संध्या, त्रिखोतसी या व आणखीहि पुष्कळ प्रसिद्ध नद्या, 
सरोवर, तीर्थ, कूप, झरे, डबकीं, तळीं, दिश्या, एथ्वी व पवेत देह धारण करून 
वरुणाच्या समीप असतात. 


सर्वे जलचर त्या जलाधी शाची सेवा करीत असतात. गंधवे व अप्सरांचे 
गण गायन-वादनादिकांच्या योगें वरुणांची स्तुति करीत असतात. मूर्तिमंत 
ररनमय पवत व रस त्या सभेंत बसून रम्य कथा सांगत असतात. वरुणाचा 
मंत्री सुनाभ आपल्या पुन्न-पौत्रांसमवेत व “ गो -नांवाच्या नागासह त्या 
महात्म्याची उपासना करीत असतो. त्या सर्भेत हे सवे देह धारण करून त्या 
जलाघिपतीचं रंजन करितात. अज्ञी ही वरुणाची रम्य सभा मीं पूर्वी जात 
येत असतां पाहिली आहे. आतां कुबेराच्या सभेचे वणन ऐक. २. २. ९. 


अध्याय १० वा. 
[१ कुबेराच्या सभेचें वणेन. ] 

(१) नारद-हे राजश्रेष्ठा घर्मा, वैश्रवणाच्या या सभेची लांबी दांभर 
योजने व रंदी सत्तर योजने आहे. तिची प्रभा घवल आहे. कुबेरानें स्वतः 
आपल्या तपःसामर्थ्याने ही सभा जिंकून घेतली. केलासरिखराप्रमाणें झुन्न 
असलेल्या या सभेच्या तेजापुढें चंद्रप्रमाहि फिक्की पडते. गुद्यक या सभेला 
उचलून नेऊं लागले म्हणजे ती आकाशाशीं जणुंकाय संलयमनच झाली आहे कीं 
काय असें भासतें. त्या सर्भेतील दिव्य व उंच सुवणे प्रासाद चित्र-विचित्र 
अमूल्य रत्नांनीं युक्त आहेत. तेर्थे मनोरम सुगंध पसरलेला असतो, झुभर मेघां- 
प्रमाणे असणारीं शिखरं अंतरिक्षांत तरंगत असल्याप्रमाणे भासतात. तेर्थ काढ- 
लेलीं सोनेरी दिव्य चित्रे विद्यलतेप्रमाणे शोभतात. 

भारतांनो, अक्ष त्या अपूर्व सर्भेत विचित्र वस्रे व भूषणे परिधान करून व 
तेजस्वी कुंडले घारण करून श्रीमान्‌ राजा कुबेर आपल्या सहस्त्र रिज्यांसह श्रेष्ठ 
आसनावर विराजमान होतो. तें सिंहासन सूर्याप्रमाणे तेजस्वी असून दिव्य 
वस्ार्ने आच्छादिळेले आहे व त्याच्या पायऱ्या मऊ व उंची उड्यांनीं युक्त 


छोकपारसभाख्यानपवे २. २०५ 


आहेत, मंदार वृक्षांच्या श्रेष्ठ उपवनांना हळविणारा व सौगंधिक वनांतील सुगंध 
घेऊन येणारा वायु त्या सभेत सवेत्र वहातो. ' अळका-नांवाच्या नलिनीचा व 
नंदनवनाचा चित्ताकपैक सुगंध वाहून आणणारा श्ीत व आहादक वायु त्या 
कुबेराची नित्य सेवा करितो. तेथें अप्सरा व गंधव यांच्या समूहासह देव दिव्य 
ताना घेऊन गात असतात. 


मिश्रकेशी, रंभा, झुचिस्मिता, चित्रसेना, धरताची, मेनका, पुंजिकस्थला, 
विश्वाची, सहजन्या, प्रम्लोचा, उवशी, हरा, वर्गा, सोरभेयी, समीची, वुदूबुदा, 
लता इत्यादि गायन-वादनविश्यारद असंख्य अप्सरा व गंधवव त्या सभेत 
कुबेराची उपासना करीत असतात. गंघवे व अप्सरा यांचीं अश्वृतपूर्व वाद्ये, 
नृत्य व गीत यांनीं गजबजलेली ती धनाध्यक्ष कुबेराची सभा सवदा रमणीय 
दिसते. तेथें 'किन्नर? व “नर'-नांवाचे गंधव, मणिभद्र, धनद, शरेतभद्र, गुह्यक, 
कशेरक, गंडकंडु, प्रद्योत, कुस्तुंबरु, पिशाच, गजकण, विद्याळक, वराहकर्ण, 
तास्रोष्ठ, फलकक्ष, फलोदक, हंसचूड, शिखावते, हेमनेत्र, बिभीषण, पुप्पानन, 
पिंगलक, शोणितोद, प्रबालक, वृक्षवास्यनिकेत, चीरवास, इत्यादि सहस्त्रावधि 
य्रक्ष असतात, 


हे राजेंद्रा, भगवती लक्ष्मी त्या सभेत सदेव वास करीत असत व कुबेरपुत्र 
नलकुबेरहि तेथे निरंतर रहातो. मी व माझ्यासारखे अनेक देवर्पि व ब्रह्मर्षि 
त्या सभेंत असतात. तसेच क्रन्याद असुर व महाबलाढ्य गंधर्व त्या महात्म्या 
धनेश्वराची सेवा करीत असतात. ४ 


हे धर्मा, त्या सभेत भगवान्‌ पद्ठुपति अविद्यादि छझेशरहित देवी उमेसह 
आपला मित्र जो धनाघिप कुबेर त्याच्या समीप बसलेला असतो. त्या महादेवाच्या 
सभोंदार त्याचे ठेंगु, उंच, भयंकर शब्द करणारे, मेद-मांसभक्षक, नानाप्रका- 
रचीं शस्त्रे घारण करणारे सहख्रावधि भूतगण बसलेले असतात. त्याचप्रमाणें 
असंख्य गंधवेपति आपापल्या परिवारासह तेथें रहातात. विश्वावसु, हाहा, हूहू, 
तुंबुरू, पवत, दोलूष, गीतज्ञ चित्रसेन, चित्ररथ व दुसरेहि अनेक गंधवे 
घनेश्वराची परिचर्या करीत असतात. विद्याघधराधिप चक्रब्रमां आपल्या अनुजां- 
सहृ त्या प्रभूची सेवा करीत असतो. तसेच भगदत्तादि राजे, किन्नराघिपति 
हुम, राक्षसाधिपति महेंद्र, गंघमाघधन व यक्ष, गंधवं, राक्षस, यांसह बिभीषण 
आपला आता जो कुबेर त्याची उपासना करीत असतो. 


२०६ श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. ११. 


हे घर्मज्ञा, यादिवाय सशरीर हिमवान्‌, पारियात्र, विंध्य, कैलास, मंद्र, 
मल्य, ददुर, इंद्रकील, सुनाभ हे दिव्य पेत व मेरुपवंतासह इतर सवे नग- 
राज महात्म्या, कुबेराच्या सेवेंत तत्पर असतात. त्याचप्रमाणें भगवान्‌ नंदीश्वर, 
महाकाल, शंकुकणांदि सव दिव्य पार्षद, व काष्ठ, कुटीमुख, दंती, तपोनिष्ठ 
विजय, डुरकण्या फोडणारा बलाढ्य श्वेत वृषभ, इतर राक्षस व पिश्नाच त्या 
लभेत धनदाची उपासना करितात, 


जेव्हां आपल्या पार्षदांसह भगवानू शंकर कुबेराच्या सर्भेत येतो, तेव्हां 
कुबेरहि त्याला शिरसा प्रणाम करून त्या उमापतीच्या आज्ञेने त्याच्या लक्षिच 
बसतो. सवे निधीमध्ये श्रेष्ठ असलेले हख व पद्म इतर सवे नित्चि बरोबर 
घेऊन त्या धनेश्वराची उपासना करितात, हे युघिष्ठिरा, अशा प्रकारची ही रम- 
णीय सभा मीं अंतरिक्षांतेन जात असतांना पाहिली. आतां पितामहाच्या 
सभेचे वणन करितों तं ऐक. २. २. १०. 


अध्याय ११ वा. 
[ १ ब्रह्मदेवाच्या सभेचें वर्णन. ] 


(१) नारद-र्‍युघिष्टिरा, मी आतां ब्रह्मसभेचे कथन करितों, ते ऐक. “ती 
सभा अमुक एक प्रकारची आहे, ' असं तिचें वर्णन करितां येणें शक्‍य नाहीं. 
पूर्वी कृतयुगांत एकदा भगवान्‌ आदित्य मानुषलोक पहाण्याच्या इच्छेने मनुष्य- 
रूप धारण करून स्वगांतून भूलोकीं येत असतां त्यानें मागांत पितामहाची 
ही सभा पाहिली. तेव्हां तिच यथार्थ स्वरूप त्यानें मला सांगितले. तो 
म्हणाला--“ त्या दिव्य मानस सभेचें यथार्थ ज्ञान कोणालाहि होणे शक्‍य 
नाहीं. सवे भूतांना मनोहर वाटणाऱ्या त्या सभेचा प्रभाव किती आहे, हें 
-सांगतां येणे शक्‍य नाहीं. ” 


हे धमराजा, त्या सभेचे असें अवर्णनीय स्वरूप ऐकून तिच्या दर्शनाच्या 
इच्छेने मी त्या आदित्याला म्हणालों--“' हे भगवन, पितामहाची ती छुभ 
सभा पहावी, अज्ञी मला उत्कट इच्छा झाली आहे. पण ती कोणत्या उपायाने 
पूर्ण होईळ तें मळा सांग. ज्या तपाने, कमांनें किंवा औषधीनें, पापाचा 

नार करणारी दी दिव्य सभा माझ्या इष्टीं पडेल, तं साधन मला सांग. ” 


छोकपालसभाल्यानपवे २. २०७ 


राजा, माझे हें भाषण ऐकून तो सहस्त्ररश्‍शमि दिवाकर म्हणाला--'' हे ब्रह्मन्‌ , 
तूं जितंद्रिय होऊन सहस्र वर्षे हृदयस्थ ब्रह्माची उपासना जर करशील तर तुला 
त्या दिव्य सभेचं दन घडेल. '' असे बोलून आदित्यानें मला ते सहस्त्र वार्षिक 
अह्मन्रत सांगितलें. तेव्हां मीं हिमालयाच्या प्रष्ठभागीं जाऊन तें महात्रत आरं- 
भिलें, एक सहस्त वर्षानंतर महा सामथ्येवान्‌ भगवान्‌ आदिल मला लया ब्राह्मी 
सभेत घेऊन गेला. त्या सर्भेत प्रवेश करण्याचें दवार शरीरांतील इडा या नांवाची 
सूयेनाडी व देवांतील प्रत्यक्ष सूयेंच आहे. यास्तव त्यानें मला इडानाडीच्या व 
सूर्यमंडळाच्या द्वारा तेथें नेले. 

हे राजेंद्रा, ती सभा अमुक एका स्वरूपाची आहे, असा तिचा निर्देश 
करितां येणें शक्‍यच नाहीं. अंधकारांत पडलेली रज्जु जशी क्षणांत पुष्पमाला, 
क्षणांत खप तर लगेच दंड किंवा जलधारा असल्याप्रमाणे भासते, तशी ही 
सभा क्षणांत केलास, तर क्षणांत वेकुंठ याप्रमाणें आपले स्वरूप पालटत अस- 
लेली भासते. त्या सभेचा आकार किंवा विस्तारहि निश्चयाने सांगतां येत नाहीं, 

खरोखर अशा प्रकारचे गूढ स्वरूप मीं पूर्वी कधींहि पाहिलं नव्हतें. तेथें अति 
उष्ण किंवा अति शीत नाहीं. ती सदैव सवे सुखांनीं युक्त असून तेथें राहणारांस 
क्षुधा व तूपा यांची पीडा होत नाहीं व ग्लानिहि येत नाहीं. ती नाना 
आकाराची स्तंभरहित सभा चित्र-विचित्र रत्नांनीं बनविलेली आहे. ती अक्षय 
सभा अनेक देदीप्यमान पदार्थांनी युक्त असल्यामुळें तिच्या स्वयंप्रकाशापुढें 
चंद्र, सूये व अभि यांचेहि तेज दिपून जात. तिची प्रभा स्वर्गळोकापयंत पसरत 
असल्यामुळें भास्कराचे प्रखर किरणहि निस्तेज दिसूं लागतात. 

हे राजा, अश्या त्या सभेंत बसून सवे ऐश्वयसंपन्न ब्रह्मदेव आपल्या देव- 
मायेच्या योगानें सवेदा सृष्टि निमाण करीत असतो. ला प्रभूच्या सेवेंत दक्ष, 
प्रचेता, पुल्ह, मरीचि, कश्यप, भ्रगु, अत्रि, वसिष्ठ, गोतम, अंगिरा, पुलस्त्य, 
क्रतु, प्रम्हाद व कदम, हे प्रजापति तत्पर असतात, तसेच अंगिरस, वालखिल्य, 
मरीचिप, मन, अंतरिक्ष, विद्या, वायु, तेज, जल, मही, राब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गंध, प्रकृति, विकार व इतर काल, अदृष्ट इत्यादि भूमीचीं कारणं, अगस्त्य, मार्क- 
डेय, जमदभ्ि, भरद्वाज, संवत, च्यवन, दुर्वास, करष्यशुंग, महातपस्वी योगा- 
'चाये भगवान्‌ सनत्कुमार, असित देवल, जैगीषव्य, कपभ, मगि, अष्टांग 
आयुर्वेद, नक्षत्रगणासह चंद्र, आदित्य, वायु, क्रतु, संकल्प व प्राण हे व दुसरेहि 
अनेक महात्रतपरायण महात्मे त्या सभेत मूर्तिमंत असतात.. तेथें घम, अर्थ, 


२०८ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवै. अ. ११. 


काम, हषे, द्वेष, तप व दम, गंधर्व व अप्सरा यांच्या समूहांसह येत असतात, 
खत्तावीस नक्षत्रे व सवे लोकपाल ब्रह्मदेवाची उपासना करीत असतात. 
त्याचप्रमाण शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगळ, शनि, राहु, इत्यादि ग्रह, मंत्र,, 
रथंतर साम, हरिमान्‌ व वसुमान्‌ इंद्र, आदिल, इंद्रासह अभझीषोम व इंद्राभ्ि, 
मरुद्रण, विश्वकर्मा, अष्टावसु, सवे पितृगण, हविद्रब्ये, क॒ग्वेदादि चार वेद, सव 
शास्त्रे, इतिहास, आयुंबंदादि उपवेद, वेदांगे, ग्रह, यज्ञ, सोम, सवे देवता, 
खावित्री, अकार-उकारादि सप्तविध प्रणव, मेघा, 'रति, श्रृति, प्रज्ञा, बुद्धि, यश, 
क्षमा, साममंत्र, स्तोत्रे, शस्त्रे, विविध गाथा, तकेयुक्त भाष्ये, नानाप्रकारची 
नाटके, काव्ये, कथा व आख्यायिका सांगणारे व इतरहि संकृत-प्राकृत विचित्र 
गद्यरूप वाडाय कथन करणारे. आणि गुरूची उपासना करणारे पुण्यवान पुरुष 
तेथ निरंतर रहातात. 
तसेंच क्षण, ळव, मुहूर्त, दिवस, रात्र, पक्ष, मास, सहा करहतु, साठ संवत्सर, 
बारा पंचयुगे, दैव, पेत्र, ब्राह्म व मानुप असे चतुर्विध अहोरात्र, द्वादश राशि- 
ख्प दिव्य, नित्य, अक्षय व अव्यय कालचक्र आणि धमचक्र, अदिति, दिति, 
दनु, सुरसा, विनता, इरा, कालिका, सुरभी, देवी, सरमा, गोतमी, प्रभा, 
कदू , देवमाता, रुदाणी, श्री, लक्ष्मी, भद्रा, पष्टी, भूलोकीं आलेली प्रथ्वीदेवी, 
ऱ्ही, स्वाहा, कीर्ति, सुरा, शची, पुष्टि, अरुंधती, संवृत्ति, आश्या, नियति, 
सृष्टि, रति या व दुसऱ्याहि किल्येक देवी त्या प्रजापतीच्या समीप असतात, 
आदित्य, वसु, सर्द, मरुद्रण, अश्विनिकुमार, विश्वेदेव, साध्य, मनोवेगानें 
जाणारे पितर, वैराज व सप्त पितृगण, त्यांतील अभिप्वात्त, गाहेपत्य व नाकचर हे 
तीन आणि सोमप, एकः्टंग, चतुर्वेद व कल हे चारी वर्णांस पूज्य असलेले चौघे, 
मिळून या सात पितृगणांस तृप्त केळे असतां चंद्राची वृद्धि होते, असे हे सर्व 
त्या अलौकिक तेजस्वी ब्रह्मदेवाची मोठ्या संतोपानें उपासना करीत असतात, 
तसेच राक्षस, पिज्याच, दानव, गुह्यक, नाग, पक्षी, पु, स्थावर-जंगम 
भूते, अमरेश्वर पुरंदर, वरुण, कुबेर, यम व उमेसह महादेव हे सवदा तेथे येत 
असतात. महासेन षडानन सदेव पितामहाच्या सन्ञिध असतो. नारायण 
म्हणजे शुद्ध आत्माहि तेथेंच प्राप्त होतो. देवर्षि वालखिल्य, योनिज व अयो- 
निज मुनि त्या सभेंत असतात. हे धर्मराजा, या त्रिझुवनांत जेवढ्या स्थावर- 
जंगम वस्तु दृष्टी पडतात, तेवढ्या सवे त्या ब्रह्मसभभेत मीं सशरीर पाहिल्या, हे 
पांडवा, स्वर्गात राहणारे ऐक्ीं हजार ऊध्वैरेते क्षि व पन्नास हजार प्रजावान्‌ 


छोकपारसभाख्यानपव २. २०९ 


क्रषि इच्छेस येईल त्या वेळीं त्या सर्भेत येऊन पितामहाला शिरसा वंदन करि- 
तात व परत जातात. 

तेथे देव, दैत्य, नाग, विप्र, यक्ष, पक्षी, काळेय, गंधवव अप्सरा, इत्यादि जे 
महाभाग अतिथि येतात, त्या सर्वांचा तो सवे भूतांवर अनुग्रह करणारा, 
महाबुद्धिमान्‌ लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्मदेव यथायोग्य सत्कार करून त्यांना 
भोग्य पदा्थौनीं संतुष्ट करितो. याप्रमाणे त्या सर्भेत सतत ये-जा चालत अस- 
ल्यामुळें ती सदा सवेकाळ गजबजलेली असते. ती ब्रह्मपीनीं युक्त असलेली 
दिव्य सभा अतिशय सुखप्रद आहे, ब्रह्मदेवाच्या श्रीने म्हणजे हम, दम, तप, 
शौच इत्यादि संपत्तीने देदीप्यमान होणारी ती केशरहित सभा सदैव आपल्या 
तेजाने झळकत असते. बाबा धर्मा, तुझी ही सभा जज्ली मनुष्यलोकीं दुलभ 
आहे, तज्ञीच पितामहाची ती सभा त्रेलोक्य़ांत दुलभ आहे. हे राजश्रेष्ठा, पूर्वी 
मीं देवलोकीं पाहिलेल्या सभा अश्या अलौकिक आहेत, परंतु तुझी ही अपूव 
सभा मनुष्यळोकीं अतिशय श्रेष्ठ आहे, यांत शंका नाहीं. २. २. ११. 


अ'्याय १९ वा. 

[ १ हरिश्वंद्राच्या इंद्रलोकनिवासाचें कारण, २ राजसूयासाठीं युघिष्ठिराला 

नारदाचें प्रोत्साहन. ] 

( १ ) वैद्षापायन---राजा जनमेजया, याप्रमाणें देवर्षि नारदानें केलेले त्या 
दिव्य सभांर्चे वणन ऐकल्यावर युचिष्ठिराने त्याला असा प्रश्न केला---““भगवनू्‌ , 
चैवस्वताच्या सभेंत बहुतेक भूपाल असलेले तूं सांगितलेस. वरुणाच्या सर्भेत 
प्रामुख्याने नाग, दैत्य, नद्या व समुद्रादिक यांचेच वर्णन केलेस. कुबेराच्या सभेत 
गुह्यक, राक्षस, गंधवे, अप्सरा व वृपध्वज महादेव यांचा नामनिर्देश केलास, 
पितामहाच्या सभेत महर्षि, देवांचा समूह व मूर्तिमंत ज्ञास्रें असतात, असं 
कथन केलेस आणि इंद्रसभेंतील पार्पदांत विविध गंधवांसमवेत एकठ्या राजा 
हरिश्वंद्राचाच उलेख केलास. यास्तव हे प्रभो, त्या राजशभ्रेष्ठाने कोणते व्रत 
आचरिले होतें कीं ज्याच्या बलाने तो सल्यप्रतिज्ञ यशस्व्री राजा इंद्राशीं स्पर्धा 
करण्यास समर्थ झाला ! हे महाभागा, पितृलोकीं गेलेला माझा पिता पांडू तू 
तेथें पाहिलास ! तो कश्या स्थितींत आहे ? तो तुझ्याशीं कांहीं बोलला काय ? 
हे सुव्रता, तुझ्या मुखाने हें सर्व ऐकण्याची मला उत्कंठा लागली आहे, तरी 
मला तो समम्र वृत्तान्त निवेदून कर, ” 

म. भा. २--१४ 


२१० श्रीमन्महाभारता्थे--२ सभापवे. अ. १२. 


. हे पारिक्षिता, हजार वर्षे तपश्चर्या केल्यानंतर प्रास होणाऱ्या ब्रह्मदेवाच्या 
सभेची उपेक्षा करून हरिश्वंद्राजाला प्राप्त झालेल्या इंद्रसभेंत आपल्याला प्रवेश 
करतां येणें दाक्य आहे, अशा हेतूने युधिष्ठिर त्याचे साघन व्रिचारीत आहे, हें 
जाणून नारदमुनीने प्रथम हरिश्वंद्राचे वृत्त सांगण्यास आरंभ केला. तो म्हणाला- 
“ह राजेंद्रा, तूं हरिश्वंद्राविषयीं जे विचारीत आहेस तेंच मी तुला सांगतों. त्या 
बुद्धिमान राजाचें माहात्म्य ऐक. सैम्राट हरिश्वद महाबलाढ्य व अखिल एथ्वीचा 
प्रभु होता. इतर सवे नृपाल त्याच्या आज्ञेत स्थित होते. त्यानें आपल्या एकाच 
सुवर्णभूषित विजयी रथांत बसून स्वतःच्या शस्त्रप्रतापाने जंबूद्रीप, कुशद्वीप, 
शाक, क्रॉच, शाल्मकि, गोमेद व पुष्कर हीं सात द्वीपे जिंकलीं आणि 
पर्वेत व वने यांसह समम्रन एथ्वी जिंकल्यावर त्यानें * राजसूय '-संज्ञक महायज्ञ 
आरंभिला, तेव्हां त्याने आज्ञा करितांच सर्वे भूपालांनीं त्यास विपुळ घन 
दिलं व त्या यज्ञांत ते सर्व नृपाल ब्राह्मणांचे वाढपी झाले, 

तो धर्मात्मा राजा. याचक जेवढे घन मागत, त्याच्या पांचपटीनें अधिक 
द्वव्य त्यांना मोठ्या प्रीतीने देत असे. चारी दिशांतील अनेक राष्ट्रांतून आलेले 
ब्राह्मण यज्ञसमाप्तीनंतर परत जाऊं लागले असतां त्यानें त्या सर्वांना नानाप्रका- 
रचें घन व अनेक प्रकारचे भक्ष्य-भोज्य पदार्थ यांनीं तृत केळ, अमूल्य रत्नांच्या 
राशींनीं संतुष्ट झालेल्या ब्राह्मणांनी त्यास ' हा नृपश्रेष्ठ सवे राजांहून अधिक 
तेजस्वी व यशस्वी आहे ' असे झुभ आज्ञीवांद दिले. राजा युघिष्ठिरा, या 
कारणानें हजारों राजांपेक्षां हरिश्वंद्रराजा श्रेष्ठ आहे. त्या महाप्रतापी हरिश्चंद्राचा 
रायसूय महायज्ञ समाप्त झाल्यावर त्याला जेव्हां सावैभौमपदावर अभिषिक्त 
केलें तेव्हां तो सम्राट साम्राज्यावर अतिशय शोभला. 


१ या पुढील सव अध्यायाचें परम तात्पर्य “ इंद्रलोक प्राप्त करून देणारा 
राजसूय अति यत्नसाध्य असून तो सिद्ध झाल्यास मोठ्या अनथोला कारण होतो. 
यास्तव ब्रह्मसभा प्राप्त करून देणारें पूर्वोक्त ब्रह्मत़तच करावें' असें आहे व 
अवांतर तात्पय “ भूमीचा भार हरण करण्यासाठीं ब्रह्मदेवाच्या प्रेरणेने नारद सर्व- 

 संहाराला कारण होणारा राजसूय यज्ञ युघिष्ठिराकडून करविण्याच्या हेतूने धर्मराज 
व कृष्ण यांस उद्युक्त करितो, ? हें आहे. 

२ येने राजसूयेन मंडलस्येश्वरथ्व यः । शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सप्राडिति 
शब्दयते ॥ अर्थ--ज्यानें राजसूय यज्ञ केला आहे, जो मंडलेश्वरर आहे व जो 
आपल्या आक्लेंत सव राजांना वागवितो, तो सन्नाद होय. 


छोकपालसभारल्यानपवे २. २११ 


२.८८ 


हे पांडवा, जे भूपाळ राजसूय महाक्रतूचे यजन करितात, ते सवे नराघिप 
मरणोत्तर इंद्रलोकीं जाऊन तेथे इंद्राबरोबर सुखोपभोग घेत रहातात. राजा, 
जे वीर समरांगणांतून पळून न जातां घारातीथी देह ठेवितात तेहि शूर योळे 
इंद्रलोकींचे सुख अनुभवितात. तीन तपश्चर्या करून देह सोडणारे तपस्वी 
महात्मेहि दिव्य तेजाने युक्त होऊन निरंतर इंद्रसभेंत झळकत असतात. 

(२) राजा युधिष्ठिरा, हरिश्चंद्रराजाचे तें अलौकिक ऐश्वय्रे पाहून तुझा पिता 
पांडुनूपति विस्मित झाला व मी मानुषलोकीं जाण्यास निघालो आहे, हें जाणून 
विनयपूवेक मला म्हणाळा--“ हे देवर्षे, तूं भूलोकीं जात आहेस, तेथे युघि- 
ष्ठिराला सांग कीं, ' तूं पृथ्वी जिंकण्यास समथ आहेस व तुझे सवे भ्राते तुझ्य़ा 
अधीन आहेत. यास्तव तूं श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ कर, तूं हा यज्ञ केल्यास मी तत्काल 
हरिश्रंद्राप्रमाणे या इंद्रसभेंत दीधैकाल अतुल सुखाचा अनुभव घेईन. ? 

युथिष्ठिरा, पांडुराजाचें हें वचन ऐकून ' ठीक आहे, मी जेव्हां भूलोकीं 
जाईन तेव्हां तुझ्य़ा पुत्राला हा संदेश अवइप्र सांगेन ! अस मीं त्यास म्हटले. 
यास्तव हे धमराजा, तू आतां पित्याच्या आज्ञेप्रमा्ग वागण्याचा संकल्प कर, 
त्यायोगें तूं आपल्या सवे पूर्वजांसह इंद्राच्या सालोक्यास प्राप्त होशील, परंतु हे 
नृपश्रेष्ठ युथिष्टिरा, या महाक्रतूमध्ये अनेक विध्ने येत असतात. यज्ञाचा विध्वंस 
करणारे ब्रह्मराक्षस त्यांत सारखीं छिद्रे शोधीत असतात. या यज्ञनिमित्तानें युर 
उद्भवतात व ल्यांत क्षत्रिय व प्रथ्वी यांचा क्षय होतो. किंवा इतर कांहीं तरी 
कारण घडून भयंकर नाश होतो. यास्तव हे राजेंद्रा, या सवं गोष्टींचा चांगला 
विचार करून जे सर्वांना हितावह असेल तंच कर, 

राजा, तूं चातुवेण्याच रक्षण करण्यांत निरंतर दक्ष रहा, आपल्या उत्कषां- 
साठीं प्रयत्न करून जराह्मणांना धनादिकांनीं संतुष्ट कर, बा घमा, तूं विचारलेले 


सवे मीं तुला सविस्तर निवेदन केळं आहे. आतां मी तुझा निरोप घेऊन दार- 
केस जातों. 


राजा, जनमेजया, याप्रमाणें नारदमुनि पांडवांना उपदेश करून आपल्या 
बरोबरच्या करषिगणांसह निघून गेला, देवर्षि नारदाने प्रयाण केल्यावर एथापुत्र 


युधिष्ठिर तया श्रेष्ठ राजसूय महाय़ज्ञाविषयीं आपल्या भ्रात्यांसह विचार करू 
ललागला. २. २. १२. 


येथें दुसरें लोकपालसभाड्यानपवव समाप्त झालें. 


२१२ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. १३. 


राजख्यारं भपवे. ३. 


<>००८-> 
अध्याय १३ वा. 


[ १ धर्मराजाच्या सुराज्याचें वर्णन. २ त्याचा राजसूयाविषयीं सुहृदांशीं 
संकेत. २ जनादंनाचें आगमन. ] 


(५ ) वेद्षंपायन--हे भरतर्पभा, देवर्षीचे वचन ऐकून युधिष्ठिराने एक 
दीघ निःश्वास सोडिला. राजसूय यज्ञाच्या विचाराने त्याच्या मनाला स्वास्थ्य 
मिळेना. महात्म्या राजषींचा तो महिमा ऐकून व ल्यांनीं केलेल्या श्रेष्ठ क्रतूंच्या 
योगें त्यांस पुण्यलोकप्राप्ति झालेली पाहून आणि विश्षेषतः हरिश्वंद्राजाचें अलो- 
किक वैभव लक्षांत आणून युघिष्टिराने राजसूय यज्ञ करण्याचें मनांत योजिले. 
नंतर त्याने सवं सभासदांचा सत्कार केला असतां त्या सर्वांनी धर्मराजाचा 
प्रतिसन्मान केला. 

तेव्हां त्या कुरश्रेष्ठ पुर्पपंभानें राजसूय क्रतूविपयीं पुनः पुनः विचार करून 
तो श्रेष्ठ यज्ञ करण्याचा पूर्णे निश्चय केला, त्या बलाढ्य व वीयेवान्‌ युधिष्ठिराने 
ज्यायोगे सर्व लोकांचें हित होईल अद्या रीतीनें धमांचाच पुनः विचार केला. 
त्या धर्मधारण करणारांतील श्रेष्ठ युधिष्टिरानें सर्व प्रजेवर अनुग्रह करून सर्वांचे 
पूर्णपणे हित केलें. त्यानें सर्वांना देणग्या दिल्या व कोप आगि मद्‌ यांचा त्याग 
केला. त्यावेळीं सवेच्र “ धन्य धन्य धर्मराज ! यावांचून दुखरा शब्द ऐकूं येत 
नव्हता. धमंराजाच्या या उदार वृत्तीमुळे सर्वे प्रजा त्यावर पित्याप्रमाण विश्वास 
ठेवूं लागली. त्याला कोणीहि द्वेश नसल्यामुळे त्यास * अजञातदाचरु * हें नांव 
प्राप्त झाले. 

युथिष्टिराचें प्रजावात्सल्य, भीमसेनाचे परिपालन, सव्यसाची अजुनाचा शत्रु- 
निग्रह, बुद्धिमान सहदेवाचें धर्मशासन व नकुलाचें सर्वाविषयीं स्वाभाविक 
सोजन्य, या पांडवांच्या नैसर्गिक गुणांनीं त्यांचं राष्ट्र कळहझून्य झालें, प्रजा 
भयरद्दित होऊन आपल्या कर्तेव्यांत सदेव तत्पर राहुं लागली. 

त्याच्या राष्ट्रांत योग्य वेळीं पर्जन्य पडूं लागला. त्यामुळें सवे देश संपन्न 
झाला, राजाच्या आनुकृल्यामुळे व्याजबट्टा, यज्ञिय पश्चु, शेती, व्यापार, इत्यादि- 
कांची वृद्धि विशेष प्रकार झाली, धर्मनिष्ठ पांडुपुत्र राज्य करीत असतां प्रजेच्या 


राजसूयारंभपर्व ३. २१३ 


दाशिद्यामुळें करादिकांची थकळेली बाकी करण म्हणून लादुर्णे, कराच्या वसुली- 
साठीं प्रजेला पीडा देणे, रोग, अभ्नि इत्यादि अनथे त्याच्या राष्ट्रांत केव्हांहि 
उद्भवले नाहींत. चोर, वचक, राजांचा परस्परविरो'च व राजाच्या मर्जीतील लोक 
यांपासून तेथें कोणनेहि संकट उद्भवल॑ नाहीं. 

राजाचें प्रिय करण्यास, धर्मकार्यांत त्याला साह्य करण्यास, राजद्रव्य वेळच्या 
वेळीं राजाला पोंचविण्यास, संधि-विम्रहादि सहाहि कमांमध्ये त्याचे सहकार्य 
करण्यास त्याचा समर्थ प्रजाजन नेहमीं तत्पर असे. फार काय, पण हे राजा 
जनमेजया, तुझा धार्मिक प्रपितामह राज्य करीत असतांना त्यास करभार देणारे 
इतर राजेहि त्याच्याशीं विरोध करीत नसत, त्यामुळें तो देश अतिदाय उत्कषे 
पावला. तो राजा सर्वांवर समदृष्टि ठेवीत असल्यामुळें व सवे गुणांनीं संपन्ञ 
आणि क्षमाशील असल्यामुळं दिकग्र अन्न, वस्त्र, विहार, क्रीडा इत्यादिकांचा 
यथेच्छ उपभोग घेणाऱ्या लोकांनीं ते राष्ट्र अतिशय संपन्न झालें. यशस्वी युघि- 
षिरराजा नीतिशिक्षणादि पितृका्य व वात्सल्यादि मातृकाये संपादन करीत 
असल्यामुळे दश-दिश्यांतील ब्राह्मणादि सवे बाळगोपाळ प्रजा त्यावर अनुरक्त 
झाली. 

(२) हे जनमेजया, त्यानंतर धर्मराजानें आपले मंत्री व बंधु यांना बोलावून 
राजसूययज्ञाविषयीं त्यांचा पुनः पुनः विचार घेतला. तेव्हां ते सर्व मंत्री यज्ञ 
करण्याची इच्छा करणाऱ्या महाबुद्धिमान्‌ युविष्ठिराला म्हणाले--“ हे राजश्रेष्ठा, 
राज्याभिषेकाने ज्याला वारुणगुण प्राप्त झाले आहेत तो राजा सवे सम्राइगु- 
णांचीहि इच्छा करूं लागतो. तूं सम्राडूगुणांनीं युक्त आहेस. त्यामुळे आतां 
तुझ्या राजसूयाचा समय प्राप्त झाला आहे, असे आम्हां सवे सुदहृदांना वाटतं. 
ज्या यज्ञांत त्रतस्थ होत्यांकडून साममत्रांनी अभ्निस्थापनाथ सहा स्थंडिलें 
स्थापिलीं जातात, त्या यज्ञास अवइ्य़ असलेल्या क्षत्रियसंपत्तीनं तूं युक्त आहेस. 
तो याग अझिहोत्रादि दृष्टि, पघु, सोम या सवे यागांस वय्मापितो. कारण राज- 
सूय याग सवे यागांचा समुदायच आहे. या यागाच्या शेवटीं जे अवभ्गथ- 
सत्रान विहित आहे, त्याचे ' सवेजिच्व ' हे फल सांगितलं आहे, यास्तव या 
राजसूयाला “ सवैजित्‌ ' असेहि म्हणतात. हे महाबाहो, तूं हा यज्ञ करण्यास 
समर्थ आहेस व आम्ही सवे तुला अनुकूल आहों. तुझा राजसुय तुला सत्त्वर 
सफल होईल. यास्तव आतां अधिक विचार न करितां या श्रेष्ठ यज्ञाच 
संकल्प कर, ” * 


२१४ श्रीमन्महाभारताथै--२ सभापव. अ. १३. 


"२५४५४८ 


याप्रमाणे त्याच्या सवे सुहृदांनीं त्याला एकत्र व प्रथकू प्रथक्‌ सांगितलें. हे 
राजा, त्यांचे हे धम्य, प्रगल्भ, दृष्ट व श्रेष्ठ वचन ऐकून धमराजाने त्याचा बराच 
विचार केला. सुह्ृदांच हें वचन आपल्याला अनुकूल आहे व आपणहि राजसूय 
याग करण्यास समथ आहों, अस जाणून त्या एथ्वीपतीने आपल्या मनांत 
राजसूयाचा निश्चय केला आणि तो कसा घडवून आणावा, याविषयीं आपले 
आते, महात्मे क्त्विज, मंत्री, धौम्य, द्वैपायन इत्यादि क्षि यांसह संकेत 
करावयास आरंभ केला. तो मंत्रवेत्ता बुद्धिमान युधिष्ठिर त्यांस म्हणाला--- 
“ सम्राट्पदाची पात्रता देणाऱ्या श्रेष्ठ राजसूययज्ञाची मला उत्कट इच्छा 
झाली आहे. माझा आपल्यावर पूर्ण विश्वास आहे, यास्तव माझी इच्छा पूर्ण 
कशी होईल तें मला सांगा. ” 

हे कमलनयनराजा, युघिष्ठिराने असा प्रश्न केला असतां महात्मे क्त्विज व 
क्षि त्यास म्हणाले--“ हे धर्मज्ञा, तूं राजसूय महाक्रतु करण्यास सवेथा योग्य 
आहिस. तूं तो याग अवश्य संपादन कर, ” 

ते ऐकून राजाचे मंत्री व भ्राते यांनींहि त्यांच्या म्हणण्यास सत्कारपूर्वक 
अनुमोदन दिले. त्यामुळे ज्याचा उत्साह वाढला आहे, अशा बुद्धिमान्‌ व 
जितेंद्रिय युधिष्ठिराने लोकहिताच्या दृष्टीने स्वतःशींच आणखी विचार केला. 
आत्यांच्या साहाय्यानें सवे प्रथ्वीला जिंकण्याचे आपले सामथ्ये, आय-व्यय व 
देशकाल, यांचा चांगला विचार केला. कारण आपल्या विवेकबुद्धीनें या सर्वांचा 
विचार करणारा बुद्धिमान केव्हांहि पश्चात्ताप पावत नाहीं, हे त्याला अवगत 
होतें. यज्ञसमारंभ केवळ आपल्या एकद्याच्याच निश्चयाने पार पडत नसतो, 
हें जाणून यत्नतः कार्य आरंभण्यापूर्वी जनादन श्रीकृष्णाच्या विचाराने निश्चय 
केला पाहिजे, असं जाणून युघिष्ठिरानं सवे लोकांत श्रेष्ठ असलेल्या हरीचे मनाने 
चिंतन केलें. 

त्या भगवानानें पूर्वी देवांना संमत असलेलीं जीं अद्भुत कर्मे केलीं होतीं, 
त्यांवरून “हा अज, विभु व अप्रमेय परमात्माच मनुष्यांमध्यें महा पराक्रमी कृष्ण 
अवतरला आहे, असें त्याने तकानं जाणले होतें. त्याने स्वेच्छेनंंच हा मनुष्यदेह 
धारण कला आहे, त्यामुळे त्याला अज्ञात किंवा असाध्य असें कांहींच नाहीं, 
अशी त्याची दढ समजूत होती. हा याद्वेंद्र अशक्‍य गोष्टहि घडवून आणण्यास 
समर्थ आहे, अला युघिष्ठिराचा दढ निश्चय असल्यामुळें त्याने आपल्या गुरूप्रमाणे 
पूज्य असलेल्या, त्या भूतगुरूला आणण्यासाठी आपला दूत पाठविला. 


राजसयारंभपर्व ३. २१५: 


(३) तो धरमराजाचा विश्वासु दूत शीघ्र गमन करणाऱ्या रथाने यादवांच्या द्वार- 
कानगरींत येऊन पोचला व हारकानिवासी श्रीकृष्णाचे दर्शन घेऊन 'घमराजाचा 
संदेश त्यास निवेदन केला. 'प्रथापुत्र युधिष्ठिरिाला आपल्या दर्शनाची अपेक्षा 
आहे,' हं ऐकतांच अच्युतहि युघिष्ठिराच्या दरंनाकांक्षेनं त्या इंद्रसेन दूताबरोबरच 
इंद्रप्रस्थास यावयास निघाला, शीघ्र गमन करणाऱ्या रथांत बसून त्वरावान्‌ 
जनादन थोड्याच अवकाशांत इंद्रप्रस्थास येऊन पोंचला व आपल्या दु्शना- 
विषयीं उत्सुक झालेल्या धर्माला भेटला, ी 

तेव्हां भ्रात्या धमराजाने त्याचा सत्कार केला असतां कृष्णानेंहि पूज्य पित्या- 
प्रमाणे त्याचा बहुमान केला, त्याच्या मागोमाग भीमाचा आदर करून मधुसूदन 
कुंतीला जाऊन भेटला, तिचा आशीवोद घेऊन प्रसन्नचित्त झालेल्या त्या यदु- 
श्रेष्ठाने आपल्या .प्रिय सुहृद अजुनाला दृढ आलिंगन दिलें. नकुल-लहदेवांनीं 
त्याची गुरूपमाणें उपासना केली. नंतर तो द्वारकाधीश अजुंनाच्या मंदिरांत 
कांहीं काल सुखाने राहिला. वासुदेव विश्रांति घेऊन स्वस्थचित्त झाला आहे, 
असं पाहून व समथे अच्युताला भेटण्यास हा योग्य अवसर आहे, असें जाणून 
युधिष्ठिर स्वतः त्याच्याकडे गेला व ल्याने आपलें प्रयोजन त्यास निवेदन केलें. 

तो म्हणाला--हे जनादंना, राजसूय यज्ञ करावा, अश्शी माझी इच्छा आहे. 
पण तो केवळ इच्छेने साध्य होणे शक्‍य नाहीं. तो कसा साध्य होइल, हे तुला 
पूर्णपणें अवगत आहे. ज्याच्या ठिकाणीं ऐश्वयांदि सर्व संभवत, जो सर्वत्र पूज्य 
व सर्वेश्वर राजा आहे, तोच राजसूय यक्ष करूं शकतो. माझे सर्व सुहृद एक- 
मतानें मला तो करावयास सांगत आहेत. पण तुझ्या समतीवांचून मला पूणे 
निश्चय करितां येत नाहीं. 

हे कृष्णा, कांहीं लोक केवल प्रीतीमुळेंच एखाद्या कार्यातील दोष सांगत 
नाहींत. दुसरे कित्येक स्वाथांसाठींच प्रिय बोलतात, कोणी ज्यांत आपलें 
हित असेल तेंच प्रिय आहे, असं समजून आपलें दृष्ट साधितात. तात्पर्य कोण- 
त्याहि महत्त्वाच्या कार्यात असे विविध जनवाद्‌ प्रत्ययास येतात. पण तू राग- 
हवेषरहित आहेस. मनांत स्वार्थबुद्धि ठेवून कांहीं सांगशील हं संभवतच नाहीं. 
थास्तव या लोकीं मला जे परम हितावह असेल तेंच तूं तत्त्वतः सांग. २. ३. १३. 


१ केचिद्धि सोहृदादेव न दोषं परिचक्षते । स्वार्थहेतोस्तथेवान्ये भ्रियमेव वदन्त्युत ॥ 
प्रियमेव परीप्सन्ते केचिदात्मनि यद्धितम्‌ । एवं प्रायाश्व दर्यन्ते जनृवादा: प्रयोजने ॥ 


२१६ श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. १४. 


अध्याय १४ वा. 
[१ कृष्णवचन., ] 

(५) श्रीकृष्ण-<हे युघिष्ठिरा, तु यज्ञकत्यांहा अवश्य असलेल्या सवे 
गुणांनी युक्त आहेस, यास्तव तूं राजसूय याग अवइय कर. सवे राजांना 
र्जिंकलें असतां राजसूय यज्ञ करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. यास्तव प्रधान- 
मलनिबहेणन्यायाने केवळ एका बलाढ्य जरासंघराजाला जिंकल्यास सवे राजे 
जिंकल्यासारखे होतील. धमा, तूं हं सवे जाणतोसच. तथापि मी तुला कांहीं 
सांगतों, ते ऐक, 

हे पांडवा, पूर्वी जामद॒श्य परशुरामाने पृथ्वी निःक्षत्रिय करण्यासाठीं क्षत्रि- 
यांचा जेव्हां संहार केला, तेव्हां कांहीं क्षत्रिय पळून गेले व प्राणसंरक्षणासाठीं 
लपून राहिले. त्यामुळें पुढे त्यांच्या वंशजांच्या अंगीं तीव्र क्षात्रतेज उरलं नाहीं. 
ते नाममात्र क्षत्रिय राहिले, क्षत्रियांचे शोयौदियुक्त कम करण्यास ते असमर्थ 
झाले, त्यामुळे हे वसुधाधिपा धर्मा, या सवे दुर्बल राजांनीं ' जो पराक्रमी राजा 
आम्हां सवे क्षत्रियांस जिंकील तो आम्हां सर्वे राजांचा सम्राट होईल. ' असा 
संकल्प केला व तेव्हांपासून ते सवे क्षत्रिय परतंत्र होऊन राहिले आहेत, हं तुला 
पूवेजांच्या परंपरेनं ठाऊकच आहे. 

राजा युघिष्टिरा, प्रथ्वीवरील हे सवे राजे सांप्रत ऐल व हृक्ष्वाकु या दोन 
प्रसिद्ध सोम व चंद्र-वंशांतील राजांचे मांडलिक होऊन, प्रजा जज्नी राजाला 
कर देते तसे त्यांस खंडणी देत असतात, बैल जसे दाव्यांनीं बांधावे तसे कांहीं 
भूपाल त्या सावेभौमराजांच्या आज्ञेत बद्ध होऊन राहिले आहेत, 

हे अजातशत्रो, ऐल व इहक्ष्वाकु यांच्या वंशाची शंभर कुलं झालीं. राजा 
ययाति हा ऐलांचाच वंशज होय. महा गुणवान भोजराजेहि याच कुलांत 
झाले. ते ऐश्वर्यसंपन्न राजे चारी दिशृंत पसरले असून हृतर नृपति त्यांच्या संप- 
त्तीची इच्छा करीत असतात. पण अज्याहि त्या भोजराजांना जरासंघाने स्वसा- 
मध्यान जिंकून त्यांची सवे संपत्ति हरण केली आहे. त्या पराभूत झालेल्या सवे 
क्षत्रियांनीं जरासंघाचे सार्वभौमत्व मान्य करून त्यास सास्राज्यामिषेक केला, 
राजा युधिष्टिरा, जरासंधाच्या भीतीनें आम्ही मथुरा सोडून गेलों व द्वारका 


१ मुख्य मह्लाला जिंकिळें असतां इतर सव मठ्ठ सहजच जिंकल्यासारखे होतात. 
हा प्रधानमलनिब्हणन्याय होय. 


राजसूयारंभपर्व ३. २१७ 


वसविली. अद्यापिहि तो आम्हां सवे श्रेष्ठ राजांना जिंकून स्वतःला सम्राट 
मानीत आहे व आमच्याशीं वृथा वेर करीत आहे. 


युधिष्ठिरा, जो तूप समथ असतो, तोच एक सवे प्रथ्वीला वश करून घेतो 
व साम्राज्य पदाला प्राप्त होतो. हे कोंतेया, शिझुपाळ एवढा प्रतापी राजा ! पण 
तोहि आज जरासंघाचा आश्रय करून त्याचा सेनापति झाला आहे! तसाच, मायेने 
शत्रूला जिंकणारा महा बलाढ्य करूपाधिपति वक्र दिष्य़ाप्रमाणें जरासंधाच्या 
आक्षेंत रहात आहे. 

त्याचप्रमाण महा पराक्रमी महात्मे हंस व डिंभक हे दोघेहि त्याच्याच आश्र- 
यानं राहिले होते. दुतवक्र, करूप, करभ, मस्तकावर अद्भुत द्िव्यमणि घारण कर- 
णारा मेघवाहन, हे सर्व महापराक्रमी भूपाळ जरासंधाच्या आज्ञेत रहातात. पश्चिम 
दिशेतील मुरू व नरक या दोन देह्यांवर वरुणाप्रमाणं अधिकार चालविणारा 
बलाढ्य यवनाघिपहि जरासंधाच्या अधीन होऊन राहिला आहे. हे धर्मा, तुझ्या 
पित्याचा परम मित्र वृद्ध भगदत्त तर वाणीने व विशेपतः कर्मानहि जरासंघाचा 
शब्द झेलीत असतो, 


युघिष्टिरा, प्रथ्वीच्या पश्चिम व दक्षिण भागांचा अधिपति, तुझ्यावर पित्या- 
प्रमाण लोभ व मनःपूर्वक स्नेह करणारा तुझा मातुल कुंतिभोज झूर पुरुजित , 
हा एकच राजा काय तो तुझ्या पक्षाचा आहे. चेदिदेद्यांत 'पुरुषोत्तम' या 
नांवानें प्रसिद्ध असलेला पोंडूकराजाहि जरासंधाच्याच पक्षाचा आहे. त्या दुबीडि 
पोंडूकाला मीं पूर्वी मुद्दामच मारिळ नाहीं. तो माझीं सवे चिह्ल॑ घारण करून 
स्वतःला पुरुषोत्तम म्हणवितो आणि वंग, पुंड व किरात यांचा बलाढ्य राजा 
होऊन राहिला आहे. तो या लोकीं वासुदेव या नांवानच प्रसिद्ध आहे. 


हे महाराज, या प्रथ्वीच्या चौथ्या भागाचा राजा व इंद्राचा मित्र असा 
बलाढ्य भीष्मकहि जरासंधाच्या पक्षास मिळाला आहे. त्याने आपली विद्या व 
बल यांच्या साह्याने पांड्य व कृथकेशिक यांस जिंकले आहे. त्याचा भ्राता 
आकृति हा जामद्श्य रामासारखा शूर आहे. तथापि तो आपल्या सर्व परिवा- 
रासह जरासंधाच्या अंकित होऊन राहिला आहे. वस्तुतः तो आमचा श्वझुर 
आहे; तथापि प्रिय आचरण करणाऱ्या, नग्न, संबंधी व भक्त अशाहि आम्हांला 
प्रतिकूल होऊन तो नेहमीं आमचे अप्रिय करितो. आपल कुल व बल यांचा 
विचार न करतां, जरासंधाच्या दीसत यशाला भुलून तो त्या दुष्टाला जाऊन 


२१८ 'श्रीमन्महाभारतार्थ--१ आदिपव. अ. १४. 


मिळाला आहे. युघिष्टिरा, उत्तर भोजांचीं अठरा कुलें या दुष्ट जरासंघाच्या भीती- 
नेच पश्चिम दिदेंत जाऊन राहिलीं आहेत. झूरसेन, भद्रकार, बोध, 'शाश्‍्व, पट- 
ब्वर, सुस्थल, सुकुट्ट, कुंतीसह कुर्ळिंद, भ्राते व अनुचर यांसह शाल्वायन राजे, 
दक्षिण पंचाल, पूर्वे कुंतिकोसल, मत्स्य व संन्यस्तपाद हे राजे जरासंधाच्या 
भीतीने उत्तर द्श्या सोडून दक्षिण दिशेचा आश्रय करून राहिळे आहेत. तसेच 
सवे पांचाल भीतीनें स्वराज्याचा त्याग करून दर-दिश्यांमध्यें मार्ग फुटेल तिकडे 
पळून गेले आहेत, 


हे राजा, कांहीं दिवसांपूर्वी कंसाने यादवांचा पराभव केला व ल्या मूखांनें 
बृहद्रथपुन्न जरासंधाच्या 'अस्तिः व 'प्रात्तिः या नांवांच्या दोन कन्यांशीं विवाह 
केला, त्या दोघी अबला सहदेवाच्या कनिष्ठ भगिनी होत. दुष्ट कंसाने 
स्वबलानें आपल्या आप्तांचा पराभव करून श्रेष्ठत्व संपादन केलें. लाने हा 
फारच मोठा अन्याय केला ! तेव्हां दुरात्म्या कंसाकडून पीडिल्या जाणाऱ्या 
भोजवृद्धांनीं आपल्या ज्ञातीच्या रक्षणासाठी आहूकाची सुंदर कन्या अक्र्राला 
देऊन आमच्या हातून कंसाचा वघ व्हावा, अश्ली तीत्न इच्छा केली. पुढें 
संकषेणाच्या साह्याने मीं त ज्ञातिकाये केलें. आम्हीं दोघांनीं कंस व सुनामा 
या दोघांचा वध केला व त्यामुळे यादवांचे भय निवृत्त झाले, 


युधिष्टिरा, आम्हीं कंसाचा वध केल्यामुळे भोज निर्भय झाले हें खरें; पण 
इतक्यांत तिकडे जरासंध आमच्या विरूद्ध उठला. तेव्हां आतां आपण काय 
करावें, असा आम्हीं अठराहि राजकुलांना एकत्र जमवून विचार केला. त्यांत 
आम्हांला असें दिसून आलें कीं, आम्ही शत्रुनाशक महा-अस्त्रांनीं तीनर्श वर्षा- 
प्रमाण दीघ वाटणारीं तीन वर्षे जरी शत्रु्षी युद्ध करीत राहिलों तरी त्याच्या 
सैन्याचा पूर्णपणें नाह करुं शकणार नाहीं. कारण देवांसारखे बलाढ्य, रख्ानें 
न मरणारे व एक सारखेच पराक्रमी असे त्याचे हंस व डिंभक या नांवाचे 
दोन मंत्री असून स्वतः जरासंघहि तितकाच वीयेवान्‌ आहे. हे तिघे तिन्ही 
लोकांना भारी आहेत, असे माझ व इतर छूर राजांच ठाम मत होते. 

हे बुद्धिमानांतील श्रेष्ठ युघिष्टिरा, पूवी एकदा आमची अटराहि कुळे 
त्यांच्याशीं युद्ध करीत असतां जरासंधाच्या सैन्यांत ' हंस ' या नांवाचा कोणी 
एक प्रख्यात राजा होता, तोच डिंभकाचा परम मित्र होय. त्याला बलरामानें 
त्या सम्रामांत सूठिंत कले. तेव्हां तो मृत झाळा असे समजून कोणी एका 


राजसूयारंभपवे ३. २१९ 


४४४५४४४ १टबटधशप2४४०० टप्श ट्या प्टप्टध्टिध्शध्टप्टपलपटशाशशप्टप्ाा--्शा््ला पवल 


विश्वासु मनुष्यानें ' बलरामाच्या हातून हंस मेला, ' असे डिंभकाला जाऊन 
सांगितले. ती वार्ता ऐकतांच मित्रस्नहांन व्याकुल झालेल्या डिंभकाने ' हंसा- 
वांचून मी या लोकीं जिवंत राहूं इच्छीत नाहीं ' असे म्हणून यमुनेंत उडी 
घेतली व तो मरून गेला. इकडे मूळिंत होऊन पडलेला हंस दीघंकालानें 
सावध झाल्यावर त्याला डिंभकाच्या स्ृत्यूची वाता कळली. तेव्हां ल्यानेंहि 
तत्क्षणी यमुनाजलांत आपल्या देहाचें विसजेन केळे. आपले महावीर व परम 
मित्र मंत्री अश्या चमत्काराने मरण पावल्याचे ऐकून जरासंघाला अतिशय दुःख 
झाळं व तो झून्यमनानें आपल्या राजधानीस निघून गेला. 


८५/५८/५८४४ ५/५/५/५/५८५८-५/५ ०८-०८ 


हे शत्रुनाशका भरतश्रेष्ठा, याप्रमाणें तो दुष्ट जरासंघ परत गेला असतां 
आम्ही सवे भोज व यादव मथुरेमध्ये राहूं लागलों. पण मागध जरासंघराजाची 
कन्या कंसभायां पतीच्या मरणानें व्यथित होऊन पित्याकडे आली व ' हे तात, 
माझ्या पतीला मारणाऱ्या कृष्णाचा तू वच कर ' असे त्याला पुनः पुनः सांगू 
लागली. 


तेव्हां आम्हीं अठरा राजकुलांनीं एकत्र बसून पूर्वा सांगितलेला विचार 
आरंभिला, आम्हांला मधुरा सोडून जाणे आवडेना, पण पुढील अनथांकडे 
लक्ष देऊन हे महाराजा, आम्ही आपली फार मोठी संपत्ति घेऊन निरनिराळ्या 
मार्गानीं पुत्र, मित्र, कलन्र व ज्ञातिबांधव यांसह जरासंधाच्या भीतीनें पळून 
गेलों. सर्वांनी मिळून न जातां परथक्‌ प्रथक्‌ जावे, असा आम्हीं पूर्वीच संकेत 
केला होता. त्याप्रमाणं आम्ही सवे पश्चिम दिज्षेकडे निघालो. 


पश्चिम समुद्राच्या तीरावर रेवतपवताने सुशोभित झालेली रम्य कुशस्थली 
नगरी आम्हीं पाहिली. हे राजा, आम्हीं त्या नगरींत वास केला व देवांनाहि 
अभेद्य असा दुर्गे तेथे निमोण केला. तो इतका इढ होता कीं, त्याचा 
आश्रय करून यादवांच्या स्त्रियाहि शत्रूंशी युद्ध करतील, मग वृष्णिकुलोद्धव 
महारथांविषयीं काय बोलावें ! युधिष्ठिरा, आम्ही त्या पुराण नगरींत आतां निर्भय- 
पर्णे रहात आहों. 

राजवरा, रेवतकासारखा श्रेष्ठ पर्वत व ती नगरी, यांस पाहून व मागघराजा- 
पासून प्राप्त होणाऱ्या भीतीचेहि निवारण झालं आहे, असें जाणून सवे मधु- 
कुलोत्पन्न यादव. अतिशय संतुष्ट झाले. त्यामुळे कंसादिकांचा वघ करून जरा- 
संघाचा अपराध केला असतांहि आम्हीं तेथे निभयपणें राहूं डागलों. वस्तुतः 


२२० श्रीमन्महाभारतार्थे--२ आदिपवे. अ. १४. 


४५४५८-५-/५८/५८ 


जरासंघाला मारणे आम्हांला अशक्य नव्हते. तथापि तो आमचा आप्त आहे, 
यास्तव आमच्या हातून त्याचा नाश होऊं नये, या सदुद्धीनेंच जातिवंत विपुल 
गायींनीं युक्त असलेल्या रैवतपर्वताचा आम्हीं आश्रय केला. 


हे वीरा, आम्ही तेथे गेल्यावर पुराण कुशस्थलीच्या जागीं जी द्वारका वसविली 
ती तीन योजने लांब व एक योजन रुंद आहे. तिचे एकेक योजन लांबीचे तीन 
विभाग केले आहेत. प्रत्येक योजनावर शंभर शंभर द्वारे असून त्यावर वीरांच्या 
पराक्रमाचीं सूचक तोरणे उभारलीं आहेत. युद्धामध्ये प्रवीण असलेले अठरा 
क्षत्रियसमूह त्या द्वारकेंत शत्रूचा पराभव करण्यास अहर्निश सज असतात. 


आमच्या कुलांत अठरा हजार भ्राते आहेत. आहुकाचे शांभर पुत्र असून 
त्यांतील प्रत्येक देवतुल्य पराक्रमी आहे, आवात्यांसह चारुदेष्ण, चक्रदेव, सातयकि, 
बलराम, सांब, प्रद्यश्न व मी श्रीकृष्ण असे आम्ही सात रथी आहोंत. कृतवर्मा, 
अनाषष्टि, समीक, समितिजय, कंक, शंकु व कुंति हे सात आणि वृद्ध अंघक- 
भोज व त्याचे दोन पुत्र मिळून एकंद्र दहा महारथ आहेत. युघिष्टिरा, वज्रा- 
सारखे दृढ देह धारण करणारे बलाढ्य यादववीर सांप्रत वृष्णींबरोबर द्वारकेत 
जरी रहात आहेत, तरी त्यांना मधुरेचे स्मरण वारंवार होतं. 


हे भरतषंभा धर्मा, तूं सम्राटाच्या सवे गुणांनीं युक्त आहेस. यास्तव तूं सव 
क्षत्रियांचा सावभौम राजा होण्यास योग्य आहेस. परंतु महाबलाढ्य जरासं 
जिवंत असतांना तुझा राजसूय याग सिद्धीस जाणे शक्‍य नाहीं, असं माझें 
निश्चित मत आहे. हे राजा, मृगद्रान बलाढ्य गजांना हिमालयाच्या गुहेत जसें 
कोंडून ठेवावे, तसं या जरासंघानें सवे थोर थोर भूपालांना गिरित्रजांत बंदींत 
टाकिले आहे व त्या सर्वांचा आतां लवकरच महादेवाला बलि अपण करण्याचा 
निश्चय केला आहे. त्या कूर नृपानं उप्र तपश्चर्येने महात्म्या उमापतीला 
प्रसन्न करून घेतल्यामुळे त्याच्या प्रसादानेंच त्याला इतके अतुल साम्ये प्राप्त 
झालं आहे. त्याने सेन्यांतील राजांना वारंवार जिंकून व आपल्या राजघानीस 
आणून, पडद्यूच्या दावणीप्रमाणे, त्या क्षत्रियांची एक दावण बांधून ठेविली 
आहे. 

हे महाराज, आम्हीं त्या वेळीं जरासंधाच्या भयाने मधुरा सोडून द्वारकेचा 
आश्रय केला, म्हणूनच सुरक्षित राहिलों. यास्तव हे धमराजा, हा राजसूय यज्ञ 
करण्याची तुझी छर इच्छा असेल, तर तूं प्रथम जरासंधाच्या वघाचा व त्याने 


राजसूयारंभपव ३. २२१ 


बंदींत टाकलेल्या सवे क्षत्रियांना मुक्त करण्याचा निश्चय कर, हे बुद्धिमानांतील 
श्रेष्ठ पांडवा, हे कार्य केल्यावांचून तुझा राजसूय निर्विश्षपणें पार पडणें शक्‍य 
नाहीं. हे निष्पापा, माझे मत ह अस आहे. यावर तुला जे कांहीं योग्य वाटत 
असेल तसा निश्चय करून मला सांग. २. ३. १४. 


अध्याय १५ वा. 


[ १ युघिष्ठिराची राजसूयाविषयीं निराशा, २ भीम व कृष्ण यांचें 
प्रोत्साहनपर भाषण. ] 


(१) युधिष्ठिर--हे वासुदेवा, तूं मोठा बुद्धिमान आहेस, तूं जें मला 
आज सांगितलेंस तं सांगण्यास दुसरा कोणीहि समथ नाहीं. हे मधुसूदना, या 
भूलोकीं तुजवांचून संशयाचा छेद करणारा दुसत कोणीहि मला दिसत नाहीं. 
ठिकठिकाणीं अनेक राजे आहेत व ते आपापले भ्रियहि करीत असतात. पण त्यांतील 
एकहि साम्राज्याला प्राप्ष झाला नाहीं. कारण ' सम्राट ' हा शब्द प्राप्त होण 
फार कठिण आहे. दुसऱ्यांचा प्रभाव जाणणारा सुदतःची प्रशंसा करण्यास कसा 
समथ होईल ! जो दुसऱ्यांशीं संबद्ध होऊन, त्यानंतर प्रशंसनीय ठरतो, तोच 
पूज्य होतो. 


हे कृष्णा, मनुष्याची भूमीप्रमाण स्थिर असलली चित्तवृत्ति ' मी हे करीन, 
मी तें करीन ' इत्यादि अनेक संकल्पांनीं अनेक प्रकारची होते. प्रतिबंधद्यून्य 
असलेली ती दुष्प़ाप्य ब्रह्मलोकाचीहि इच्छा करिते, असंख्य उत्तमोत्तम वास- 
नांनीं व्याप्त असते. त्यामुळेंच मनुष्य आपलें बलाबल जाणत नाहीं. पण तो 
जेव्हां प्रत्यगात्मरूप बुद्धीच्या पराकाष्ठेला जाऊन पोंचतो, तेव्हांच त्याला मोक्षाख्य 
श्रेय प्राप्ष होते. त्यावांचून तं प्राप्त होत नाहीं. कारण मनुष्याचे चित्त स्वभा- 
वतःच असंख्य दुष्प्राप्य विषयांत आसक्त होतं. 


१ “ विशाला बहुला भूमिबंहुरत्नसमा्चिता । दूर गत्वा विजानाति श्रेयो वृष्णि- 
कुलोडूूव ॥? असा हा मूळ शलोक असून प्राचीन टीकाकारांनी तो मंत्रपर लाविठेला 
आहे. तो असा--यांतील “ भूमि ! हा शब्द राजकारणांतील मंत्र या अर्थी आहे. 
मंत्ररूप भूमि पुरुषांच्या मित्न भिन्न बुद्धीमुळें ती विशाल म्ह० विस्तीर्ण आहे. 
अनेक उपाय स्फुरत असल्यामुळें ती बहुल आहे. म्हणूनच कोणताहि मंत्र अनेक 


च 
२/४८/ 


२२२ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. १५. 


/५.८५८९/५- ५४५४५५८५५४” ५८५४५४५५४५ “५८-५८: 


हे देवकीनंदना, मीं राजसूय यज्ञाला जरी आरंभ केला, तरी त्याचें पारमेष्ठ्य 
म्ह० परमेष्ठि पितामहाचें तादात्म्य ह फल मिळणं अशक्‍य आहे. कारण आम्ही 
असमर्थ आहों. यास्तव कर्मनिवृत्तिच श्रेयस्कर आहे. त्यापासूनच माझे परम 
श्रेय होईल, असं मी समजतो. हे आमचे भीमादि मानी सभासद आम्ही 
सर्वांना जिंकण्यास समर्थ आहों, असं समजतात. ते महाकुलामध्यें उत्पन्न 
झाले आहेत, ही गोष्ट खरी; पण त्यांतील एखादा तरी जरासंधासारख्याला जिंक- 
ण्यास समर्थ होईल असे मला वाटत नाहीं. आम्हांमध्ये तर असा कोणी 
दिसत नाहींच; पण हे महाभाग जनादेना, तुलाहि जरासंधाची भीति वाटते. 
त्यामुळें त्या दुरात्म्याविषयीं आम्ही सवे साशंक झालों आहों. 


हे प्रभो, मी तुझ्या भुजबलाचा आश्रय करून राहिलों आहें. मी स्वतःला 
बलवान्‌ समजत नाहीं, पण हे गोविंदा, तूंहि त्या जरासंघाविषयीं साशंक 
आहेस, त्यामुळें हे महाबाहो, स्वतः तूं, बलराम, भीमसेन किंवा अजुन यांपैकीं 
एकाच्या तरी हातून त्याचा वच होणें शक्‍य आहे कीं नाहीं, याविषयीं मी 
पुनः पुनः विचार करीत आहे. कारण तुम्हां चोघांचेंहि सामथ्ये अतुल आहे, 
हं मी जाणतो. पण माझ्या मनाचा निश्चय होत नाहीं. हे केशवा, सवे कार्या- 
मध्ये तूं मला प्रमाणभूत आहेस; यास्तव तूं जें सांगशील त्याप्रमाणे वागण्यास 
मी तयार आहें. | 

(२ ) युघिष्टिराचे हें भापण ऐकून वाक्यविशारद भीम त्यास म्हणाला-- 
कर्तव्यश्शून्य राजा वारूळांतील सर्याप्रमाणे नाश पावतो. त्याचप्रमाणें जो स्वतः 
दुबळ असतो व उपायांची योजना न करितां बलवानांशीं विरोध करूं लागतो, 
तोहि तसाच नाश पावतो. पण जो दुर्बेल असूनहि निरलस होतो, तो योग्य 
उपायांची योजना व नीति यांच्या योगानें प्रायः बलाढ्य रिपूला व आपल्या 
दृष्ट मनोरथांनाहि साघितो. हे राजा, कृष्णामध्ये नीति, मजमर्ध्ये बळ व धनं- 


मंत्रज्ञांबरोबर केला जातो. ती मंत्ररूप भूमि, भू, हिरण्य, हस्ति, अश्व, रथ, मित्र 
च स्री इत्यादि अनेक रत्नांनीं युक्त आहे. या भूमीमध्ये प्रवेश करूं लागलें असतां 
अंगपंचक, षड्गुण, शक्तित्रय, सिद्धित्रय, सप्तोपाय इत्यादि समस्त नीतिभूमींमध्यें 
संचार करूनच पुरुष आपलें हित कशांत आहे हें जाणतो. यास्तव हे वृष्णिकुलो- 
त्पन्ना, तूंच सवज्ञ व आमचा हितर्चितक आहेस. तूंच कार्याकार्यांचा निश्चय कर- 


ण्यास समर्थ आहेस. 


राजसूयारंभपव॑ ३. २२३ 


./९/४१./६/१-/४-/४/४/४५-/४४१- 


जय पार्थौमध्ये जय नित्य निवास करितो. यास्तव तीन अभि जसे इष्ट 
साघितात, तसे आम्ही मागघाला साधण्यास समथ होऊं. 


भीमार्चे हें वचन ऐकून त्याच्या मनांत कोप उत्पन्न करण्यासाठीं कृष्ण 
म्हणाला--अज्ञ मनुष्य कार्यांचा आरंभ करितो, पण त्याच्या परिणामाकडे दृष्टि 
देत नाहीं. त्यामुळे विद्वान्‌ लोक आपल्या कार्यामध्ये. तत्पर असलेल्या अज्ञ 
शत्रूचा विचार करीत नाहींत. मांधाता जिंकण्यास योग्य असलेल्या बाह्य व 
आंतर शत्रूंना जिंकून, भगीरथ प्रजांचें पाळन करून, कार्तवीये तपोबळ संपादून, 
भरत स्वसामथ्यांचा उपयोग करून व मरुत्त विपुल ऐश्र्‍यं मिळवून ,. ट्‌ 
झाला. 


हे राजा, याप्रमाणें हे मांधाताप्रश्रति पांच नृपाल जय, पालन, तपोबल, 
नीतिबल व क्रद्धि या साम्राज्याच्या पांच साधनांनीं साम्राटर झाले, असं मीं 
ऐकिले आहे. तथापि त्यांना हें पद एकेका गुणानंच मिळालें व साम्राज्याची 
इच्छा करणारा तूं या पांची गुणांनीं त मिळवूं पहात आहेस. निम्रहाला योग्य 
असलेल्या शत्रूंचा पराभव केला असतां ते जिंकलेले शत्रूच त्या विजयी सप्राटाचा 
६वज होतात. अर्थात्‌ विजयानं साम्राज्यप्रात्ति करून घेणं हा मुख्य पक्ष आहे व 
योवनाश्रि मांधात्याच्या ठिकाणीं तो होता. 


पालन हें दुसऱ्या प्रतीचे साम्राज्यलक्ष्ण आहे. भगीरथाच्या ठिकाणीं धमांदि 
इतर लक्षणांसह तें होते. का्तवीयामध्ये धर्म व योग होता. मरुत्तामध्यें ऐश्वर्य 
होतें व भरताच्या ठिकाणीं नीतिबळ होते. बृहक्र्‍थाचा पुत्र जरासंघ विजय- 
लक्षण साम्राज्याला प्राप्त झाला आहे. तो या वेळीं आपल्या सामथ्यांने साम्रा- 
ज्याचा उपभोग घेत आहे. पण क्षत्रियांचीं रांभर कुले त्याला प्रतिकूल आहेत. 
त्याने आपल्या सामथ्यांन जरी त्यांना जिंकिले असलें तरी ते राजे मनांतून तयाचा 
ह्वेषच करीत आहेत. 


हे राजा, तूं धमे, प्रजापालन, नीतिबल, एऐश्वये व विजय या पांची 
लक्षणांचा आश्रय करून सास्राज्याची इच्छा करीत आहेस. पण जरासंधा- 
सारखा दुरात्मा तुझा मोठा प्रतिस्पर्धी आहे, हें तूं लक्षांत ठेव. तो धर्मादि 
इतर गुणांनीं युक्त असता तर आम्हांला त्यांत कांहींच वेषम्य वाटलें नसतें. 
पण तो दुरात्मा प्रजेला पीडा देतो. विविध रत्नांनीं युक्त असलेले राजे त्या 
.जरासंधाची अनेक रत्नांनीं उपासना करितात, पण तो नीतिअव्ट मूढ तेवढ्याने 


२२४ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. १६. 


,“२५९५/५/ ९५ ९४४४५ ४४/४४/४४४९ ४५/४५५४५”४५४५४५४४/४१-/५/५/४/४/४” 


५४/४/४/४” "४५/४९/५४४४ 


संतुष्ट होत नाहीं. त्या दुरात्म्याचा सुख्य प्रधान मूर्धांभिपिक्त राजांना बला- 
त्कारानें आपल्या अधीन करून घेतो. त्यामुळें त्याच्या अधीन नसलेला एकहि 
मूधांभिषिक्त राजा आम्हीं पाहिलेला नाहीं. 

युचिष्ठिरा, या क्रमाने त्यानें आजपर्यंत जवळ जवळ शांभर राजांना आपल्या 
वश करून घेतलें आहे. तेव्हां हे एथापुत्रा, एखादा दुर्बेळ राजा त्याचा प्रति- 
पक्ष होऊन त्याच्या समोर कसा उभा राहील ! त्या जरासंधानें जिंकलेल्या सवै 
राजांना आपल्या उपास्य पद्युपतीच्या ग्रहांत बांधून ठेविलें असून त्या स्ददे- 
वतेला उद्देशून त्यांतील प्रत्येक राजाचा पकद्चूंप्रमाणे बलि देण्याचा निश्चय केला 
आहे. तेव्हां त्या ब्रिचाऱ्यांची आपल्या जीवितावर काय प्रीति असणार ! 


राजन्‌, रणांगणांत शस्त्रधारारूप तीथात मरण पावल्यास क्षत्रियाचा स्वगं- 
लोकीं मोठा सत्कार होतो. यास्तव आपण अगोदर त्या मागधराजाला युद्धांत 
मारण्याचाच यत्न करूं या. त्या निर्दय जरासंधानें आजपर्यंत शहायश्ी राजे 
पराभूत करून आणिले आहेत, आणखीं चौदा राजे अद्यापि आणावयाचे आहेत. 
ते आणल्यावर तो पूर्वोक्त बलिदानाचे क्रूर कम करणार आहे. यास्तव जो वीर 
त्याच्या या कूर कमांत विघ्न आणील त्याचे त्रिभुवनांत निमल यश पसरेल, 
जो जरासंधाला जिंकील तो निःसंशय सम्राट होईल. यास्तव आपल्याला प्रथम 
त्यालाच जिंकिले पाहिजे. २. ३. १५. 

अध्याय १६ वा. 
[ १ अजुनाचें प्रोत्साहनपर भाषण. ] 

(३) युधिष्ठिर--हे केशवा, सम्राद-पदाच्या इच्छेने स्वार ्थपरायण होऊन 
मी तुम्हांला केवळ साहसानें जरासंघाकडे कसा बेरें पाठवू ! हे जनार्दना, तू 
माझे मन असून हे दोघे भीमाजुंन माझे नेत्र आहेत, असे मी समजतों. तेव्हां 
मन व चक्षु यांवांचून मीं जिवंत रहाणं कसे शक्‍य आहे ! जरासंधाच्या भयं- 
कर पराक्रमी व दुर्जैय सैन्याला जिंकण्यास जेथें यमहि समथ नाहीं, तेथें 
तुमचा काय पाड ! अशा विपरीत कायांस प्रवृत्त होणारा पुरुष अन्थांलाच 
प्राप्त होतो. यास्तव राजसूय यागाचा माझा हा विचार युक्त नाहीं, असें मळा 
वाटतें. ज्याची सिद्धि अशक्‍य आहे त्या राजसूयाविषपयीं माझें मन विरक्त झालें 
आहे. हे जनाद्‌ना, ज्या कर्मांचे फळ अगदीं विपरीत आहे, अशा कमांमध्ये 


राजसूयारंभपर्व ३. २२५ 


५८५५५५४५४५ 


>“ “८८४५४५४ ५/५८/८-८/०/ 


प्रवृत्त झालेल्य़ा पुरुषाला अनर्थप्रासति होते, असा नियम आहे. यास्तव मी 
स्वतः काय़ विचार केला आहे ते तूं ऐक. मो आतां केवळ राजसूप्राचाच नव्हे 
तर सर्व कर्मांचा त्याग करावा हच उचित होय. 

वैदांपायन---राजा जनमेजया, युधिष्ठिर उद्रिस़ चित्तान असं भापण करीत 
आहे तोंच धघनंजयानें आपले श्रेष्ठ धनुष्य, अक्षय बाण, भाते, रथ, ध्वज व 
ती सभा यांकडे एकदा अवलोकन केले आणि युथिष्टठिराला म्हटलं--“ हे महा- 
राज, धनुष्य, दास्त्र, बाण, उत्साह स्वतः वासुदेव, मंत्रपूवँक कार्यनिश्वप़, यश व 
शारीर-सेनादिरूप सामथ्ये या सवं दृष्ट व दुष्प्राप्य वस्तु मला अनुकूल आहेत. 
विद्ठान्‌ लोक सत्कुलांतील जन्माची प्रशंसा करितात. परंतु मला उत्साहावांचून 
कोणतीच गोष्ट श्रेयस्कर वाटत नाहीं. एखादा निर्वाये पुरुष कृतवीर्याच्य़ा उत्तम 
कुलांत उत्पन्न झालेला असला तरी तो काय़ करूं शकणार ! त्यापेक्षां अप्रसिद्ध 
कुलांत जन्म घेऊन उत्साहानं पराक्रम करणारा मनुष्यच श्रेष्ठ होय. 

हे राजन्‌ , क्षत्रियाची वृत्ति सवदा शत्रूला जिंकण्याचीच असली पाहिजे. 
असा वीर इतर सवे गुणांनीं हीन जरी असला तरी तो वीर्येवान्‌ असल्यामुळें 
शत्रूचा नाश केल्यावांचून रहाणार नाहीं. याच्या उळट उत्साहहीन मनुष्य 
सवंगुणसंपक्न जरी असला तरी लाच्या हातून कसला पराक्रम होगार ! गुण- 
वान्‌ मनुप्याचे सर्व गुण त्याच्या पराक्रमांत अंतभूत होतात. 

हे धर्मज्ञा, जयप्राप्तीला उत्साह व अनुकूल देव या दोन साधनांचा मुख्य 
आधार आहे. परंतु एखादा बलाढ्य पुरुप केव्हां केव्हां हीं दोन्ही साधनं अनु- 
कूल असूनहि अनवघानामुळें त्यांचा उपयोग करीत नाहीं व त्या प्रमादाच्या 
द्वारा स्वतः बलाढ्य असूनहि शत्रूच्या हातून नाश पावतो. देन्य व मोह यांच्या 
योगानेहि बलवानाचा पराभव होतो. यास्तव जयाची इच्छा करणाऱ्या राजानें 
त्या दोन्ही विनाशहेतूंचा त्याग करावा. 

राजा, तुझ्या आज्ञेनं मीं राजसूय यागासाठीं जरासंघाचा वध व बंदींत पड- 
लेल्या राजांचे रक्षण, एवढें काय जर केलें तर त्याहून आगखी परम कतंब्य ते 
काय राहिलं! हे धमराजा, आपण जर कार्याला आरंभच केला नाहीं, तर 
आपणांपाशीं पूर्वोक्त धनुप्यादि साधनें नाहींत, असाच शात्रूवा निश्चय होईल 


१ कृतवीर्यकुळे जातो निर्वीयः कीं करिष्यति । 
निर्वीये तु कुळे जातो वीर्यवांस्तु विशिष्यते ॥ 
म. भा. २--१५ 


२२६ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभाप वे. अ. १७. 


धटध्शधटधशश शर 00 


परतु आपणांस वासुदेवासारखा लोकोत्तर दुलुंभ मंत्री व गांडीव धनुष्यादि 
असाधारण साधनें अनुकूल असतांना शब्रुनाशाचा प्रयत्न व्य़रथे होईल, अर्से तूं 
कां मानितोस ! हे राजा, शत्रूचा पराभव करण्यास आपण असमथे आहों, अर्से 
निश्चित झाल्यावर भगवीं वसे परिधान करून संन्यास घेग, फारसें अवघड 
नाहीं. यास्तव आतां अगोदर आपल्याला साम्राज्य मिळविणे शक्‍य आहें 
कीं नाहीं, हेंच पाहण्यासाठीं आपण शत्रूशी युद्ध करूं या.” २, ३१. १६. 


अध्याय १७ वा. 
[ १ वासुदेवाचें प्रोत्साहन. २ जरासंधाच्या उत्पत्तीचा वृत्तांत. ] 

(५) वासुदेव-ऱहे युधिष्ठिरा, अजुनाने भारतकुलोत्पन्न कुंतीपुन्राला 
शोभण्यासारखेच हे विचार प्रकट केले आहेत. हे राजा, आपणास स्त्यु रात्रीं येहेळ 
किंवा दिवसां, हे जसें कोणालाहि निश्चयाने सांगतां येत नाहीं, त्याचप्रमाणे युद्ध 
न केल्यामुळें कोणी अमर झाला आहे, असेहि आपण कघीं ऐकले नाहीं. यास्तव 
पुरुषानं यथाशास्त्र नीतीचा आश्रय करून शत्रूंना जिकण्याचा उपक्रम करणें, एव- 
ढेच हृदयाला संतोप देणारे कार्य करावे. देवादिकांचे प्रातिकूल्य नसतांना चांगल्या 
प्रकार निश्चित केलेल्या मंत्राची प्रात्ति झाली असतां उत्कृष्ट कायांला आरंभ 
केल्यास तं सिद्ध होतें. देवांचे आनुकूल्य व सुमंत्र यांच ज्या पक्षाला साह्य 
असते, ल्याचा निश्चयाने उत्कर्ष होतो आगि दोन्ही पक्षी त्या दोहोंचं साम्य 
असल्यास उत्कप अनिश्चित असतो. पण युद्धावांचून असामथ्यांचा निश्चय 
केव्हांहि होत नाहीं. म्हणून आम्ही असमर्थ आहों, या शंकेने शत्रूंशी युद्ध न 
भरंभितां स्वस्थ बसणे हच पराभवाचे मुख्य कारण आहे. 

हे पांडवश्रेटा, अनीति व अनुपाय यांनीं युक्त असलेल्या पुरुपाचा संग्रामांत 
भयंकर क्षय होतो. आपला शत्रुपक्षहि सुनय व देवाचें आनुकूल्य यांनीं युक्त 
असला तर दोन्ही पक्षांना परस्पराची भीति वाटते व कोणाचाच जय होत नाहीं. 
दोघेहि तटस्थ रहातात. त्यामुळें त्यांतील कोणाचा पराभवहि होत नाहीं. जरासं- 
घाच्य़ा व आपल्या पक्षाचे साम्य आहे , म्हणून आपण लाच्याज्ञी वेर आरंभिणे 
व्यथे आहे, असं तुला वाटत असेल; पण यावेळीं आपल्या पक्षाचा उत्कषै 
झालेला आहे. यास्तव आपण उत्तम नयाचा आश्रय करून शत्रच्या देहापर्यंत 
जाऊन पोंचलो, म्हणजे मग नदीचा वेग जसा वृक्षांचा विध्वंस करितो, त्याप्रमाणें 
आम्हीहि शत्रूंचा नाश केल्यावांचून राहणार नाहीं 


राजसूयारंभपवे ३ २२७ 


*“१/ डं १» /॥१/१/१/१/१ /९५/१/९/१/५/९५५/१./९/९/६ /९/१/१९/१./१ /९५१/१ /९५१५/१५/१५/५४५५५/५४५४४४१५४५/१४१*१/५५/५/५१५/१५/५/१/१५/४/१/५/५/५ 


राजन्‌ , आपलीं छिद्रे गुस्त राखण्याविषयीं तत्पर राहून पररंधावरच जर 
आम्हीं प्रहार केला तर आपल्या कार्यांची सिद्धि निश्चयाने होईल. शत्रु अति 
बलाढ्य असून तो आपल्या सैन्यासह सज्ज होऊन राहिला असेल तर त्याच्याशीं 
युद्ध करूं नये, ही बुद्धिमानांची नीति मलाहि मान्य आहे. पण आम्ही गुप्त- 
पणे व सवे दोषरहित होऊन शत्रूच्या ग्रृह्यांत दिरलों, म्हणजे त्याच्या देहार्चेच 
आक्रमण करून आपला मनोरथ सिद्धीस नेऊं. एकच पुरुपश्रेष्ठ भूतांच्या अंत- 
रात्म्याप्रमाणे शाश्वत राजलक्ष्मीला धारण करितो, असा सिद्धांत आहे. अशा 
उपायानें काये आरंभिल्यास आमचा क्षय़ न होतां शत्रूचाच नाझ होईल, असें 
मला निश्चयाने वाटते, उलटपक्षीं जरासंघाशीं युद्ध आरंभून त्याने बद्ध करून 
ठेविलेल्या अनेक क्षत्रियांचे रक्षण करीत असतांना आम्हांला त्याच्या हातून 
मृत्यु जरी आला तरी आम्ही स्वगोतील उत्तम सुखाला प्राप्प होऊं. 


(२) युधिष्ठिर--हे गोविंदा, हा जरासंघ कोण ! त्याचें सामथ्ये व परा- 
क्रम कशाप्रकारचा आहे ! तुझ्या अझितुल्य शरीराला स्पश करूनहि तो तृणवत्‌ 
असलेला जरासंघ दग्ध कसा झाला नाहीं, हे मला सांग. धमाचा हा प्रश्न 
ऐकून श्रीकृष्ण म्हणाला--हे धमराजा, जरासंधाचे वीये, पराक्रम व त्याने 
आम्हांला अनेक प्रकार पीडा दिली असतांहि आम्हीं त्याची केलेली उपेक्षा, या 
सर्वांचे मी वणन करितों, ते ऐक. 

पूर्वी वृहद्रथ-नांवाचा मगधदेशाचा एक मोठा बलाढ्य राजा होऊन गेला. 
तो तीन अक्षीहिणी सैन्याचा अधिपति असून त्याला आपल्या समरांतील अरजि- 
क्यत्वाचा फार अभिमान होता. तो रूपवान, पराक्रमी, वीर्येवान्‌ व ऐश्वर्य- 
संपन्न होता. त्याच शरीर नित्य यज्ञचिह्वांनीं भूषित असल्यामुळें तो जणुकाय 
दुसरा शतक्रतुच आहे, असं भासत असे. त्याच्या ठिकाणीं सूर्यासारखें तेज, 
पृथ्वीसारखी क्षमा, यम व काळ यांच्याखारखा क्रोध व कुबेरासारखं ऐश्वर्य 
होते. राजा, सूर्यकिरण जसे सव प्रथ्वीला व्यापितात त्याप्रमाणे त्या राजाच्या 
सौजन्यादि गुणांनी हं सवे जगत्‌ व्यापिलं होते. 


त्या पुरुपश्रेष्ठ बृहद्रथराजानें काशीराजाच्या दोघी लावण्यवती जुळ्या कन्यां- 
बरोबर विवाह केला व त्या दोघींनाहि 'मी तुम्हांशीं समप्रेमानें वागेन, पक्षपात 
करणार नाहीं ' असें वचन देऊन त्याप्रमाणे सम वतन ठेविलें, दोन हत्तीणींसह 
गज जसा शोभतो, तसा त्या दोघी अनुरूप, प्रिय ब सुशील राण्यांसह तो 


२२८ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. १७. 


वसुधाधिप बृहद्रथ शोभत असे. त्या दोघी साध्वी भार्यामध्ये असलेला तो 
नरेंद्र जणुंकाय गंगा व यमुना यांच्यामध्ये असलेल्या मूर्तिमंत सागरासारखाच 
दिसत असे. 

हे पांडवा, अशा त्या नृपतीचे सवे तारुण्य विषयोपभोगांत गेलें. तथापि 
त्याला वशविस्तार करणार एकहि अपत्य झालें नाहीं. त्या राजाने पुत्रकामेष्टि 
यज्ञादि अनेक मंगलकारक यज्ञ-याग व होम केले. परंतु त्या नृपश्रे्ठाला कुलाची 
वृद्धि करणाऱ्या पुत्राची प्राप्ति झाली नाहीं. 

त्यानंतर एकदा महात्म्या काक्षीवान-गौतमाचा महातपस्वी उदार पुत्र 
चंडकौशिक यदहच्छेनं तेथे आला. तो उपवनांत एका वृक्षाचा आश्रय करून 
राहिला आहे, हे वृत्त ऐकतांच बृहद्रथ राजा आपल्या दोघी भार्यासह त्या 
वृक्षाखालीं बसलेल्या मुनीपाशीं गेला व त्याने मुनीच्या आश्रमाला योग्य अस- 
लेले सवे उत्कृष्ट पदार्थ अपेण करून त्यास संतुष्ट केलें. 

तेव्हां तो सल्यनिष्ट व सत्यवक्ता श्रेष्ठ कपि राजाला म्हणाला-हे भूपाला, 
मी तुजवर प्रसन्न झालों आहें. दृष्ट वर माग. या वेळीं तूं मागशील तो वर मी 
तुला देइन. 

तेव्हां वृहद्रथानें दोघी भायांसह त्या मुनीला वंदन केलं व पुत्रप्राप्तीविषयीं 
निराश झालेला तो राजा सद्वदित वाणीनें त्यास म्हणाला--“' हे भगवनू , 
मी राज्य सोडून तपोवनांत जावयास निघालो आहे, मज अभाग्याला वर 
मागून काय करावयाच आहे व राज्याचा तरी मला काय उपयोग ! ” 


कृष्ण म्हणाला--राजा युधिष्टिरा, वृहद्रथाचे ते निराशेचे उद्गार ऐकून मनांत 
हुब्य झालेला तो मुनि त्याच आस्रवृक्षाखालीं क्षणभर ध्यान करीत बसला. 
तों त्याच्या मांडीवर झुकानं दंश न केलेलें एक रसाळ आसम्रफळ वरून पडले, 
लागलच मुनिश्रेष्टान ते आपल्या हातांत उचलून घेतलें व मनानें त्याचे अभि- 
मैत्रण करून पुत्रम्नाप्तीला कारण होणार ते अप्रतिम आम्रफल राजाला देऊन 
म्हटले--'' हे नराघिपा, तूं कृताथे झाला आहेस. आतां तूं जपल्या नगरीला 
परत जा.” 
हे सुनिवचन ऐकून तो महा बुद्धिमान राजा मुनीच्या चरणांना शिरसा 
वंदन करून आपल्या राजधानीस परत आला, त्या नृपश्रेष्टाने दोन्ही भायाशीं 
सम्रतेने वागण्याची पूर्वीच प्रतिज्ञा केलेली असल्यामुळें त्याने ते॑ एकच फल 


राजसूयारंभपवे ३. २२९ 


"४४५१४५४११४ ५८/५॥५/५८/५/५८/५८८५८/५८/५८/५८ 


दोघी स्त्रियांना दिलें. तेव्हां त्या एका आस्र फलाची दोन शकलं करून तीं त्या 
दोघींनीं भक्षण केलीं. त्या मुनीच्य़ा सत्यवचनामुळें व तश्ञीच भवितव्यता अस- 
ल्यामुळ त्या दोघींनी ते॑ फल भक्षण करतांच त्यांना गर्भ राहिला व त्यामुळं 
त्या टूपतीला परम संतोप झाला. 


पुढे योग्य काल निघून गेला असतां त्या दोघीहि राजस्त्रिय्ा प्रसूत झाल्या 
व प्रत्येकीला पुरुप हरीराचे एकेक शकल झाले. एक नेत्र, एक हात, एक पाय, 
अर्धे उदर, अर्धे सुख, अधा कटिप्रदेश, अशा प्रकारचीं तीं शरीराचीं दोन शकले 
पाहून त्या दोघीहि भयाने कांपृं लागल्या, नंतर उद्दिम् झालेल्या त्या दोघी 
भगिनींनी एकमेकींशी विचा करून अत्यंत खिन्न मनानें तीं दोन्ही 
सजीव प्राणिशकले टाकून दिलीं. तेव्हां त्यांच्या दायांनीं तीं दोन्ही शकलं 
गर्भपाताप्रमाणे वस्त्रांत गुंडाळून अंतःपुरांतून बाहेर आणिलीं व द्वाराच्य़ा बाहेर 
टाकून त्या निघून गेल्या. 

इतक्यांत मांस व रक्त भक्षण करणारी 'जरा?-नांवाची एक राक्षसी तेथें 
आली. तिनें तीं दोन्ही शकल उचललीं व तीं सहज नेतां यावीं म्हणून 
दैवम्ररगेनंच एकत्र जोडिलीं. तों काय चमत्कार सांगावा ! हे पुरुपश्रेष्ठा, 
तिन तीं शकलं एकत्र जोडतांच त्यांपासून पूर्ण शरीर धारण करणारा एक वीर 
कुमार उत्पन्न झाला. 


तेव्हां ती आश्चर्यचकित झालेली राक्षसी हंसत त्या बालकाला नेण्याचा 
प्रयत्न करूं लागली. परंतु ती त्या वन्नठुल्प रिझूला जाग्यावरून हालविण्यासहि 
समर्थ झाली नाहीं. तो बालक आपल्या आरक्त हातांच्या मुठी वळून, त्या 
तोंडांत घालून, मेघगजनेसारखा आक्रोश करूं लागला, त्याचा तो रडण्याचा 
ध्वनि ऐकून राजाच्या अंतःपुरांतीळ सवे लोक वृहृद्दथराजासह त्वरेने बाहेर 
आले. त्या दोघी खिन्न व पुत्रप्रा्तीविपयीं निराश झालेल्या राण्याहि पान्हा 
फुटून सर्वांबरोबर बाहेर आल्या. 

से परिवारासह राजा तेथें आला आहे असे पाहून व त्या बालकाचे असा- 
मान्य बळ अवलोकन करून त्या राक्षसीने * मी या महात्म्या धार्मिक नृपाच्या 
राज्यांत दीधैकाळ सुखानं रह्ात आहे, यास्तव मला या पुत्रेच्छु राजाच्या बाल- 
काचा नाश करणें योग्य नाहीं' असा आपल्या मनांत विचार करून मानुषरूप 
धारण केलें व सूयेबिंबाला उचलून घेणाऱ्या मेघलेखेप्रमागे ती “ जरा ' राक्षसी 


२३० श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. १८. 


त्या अर्भकाला उचलून घेऊन वसुघाधिपाला म्हणाली--“' हे बृहद्रथराजा, हा 
तुझा पुत्र मी तुळा परत देत आहें, तो घे. ब्राह्मणाच्या वराने तुझ्या दोन 
भायांच्या ठिकाणीं झालेल्या या बालकाला दाय़ांनीं टाकून दिलें होतें. 
त्याचें मीं रक्षण केलं आहे. ” 


राजा युघिट्टिरा, राक्षसीचे हें वचन ऐकतांच काशीराजाऱ्या त्या दोघी 
साध्वी कन्यांनीं तत्काल तें बालक घेतलें व त्यास पयस्त्रानानं भिजवून टाकिले. 
त्यानंतर संतुष्ट झालेल्या बृहद्रथराजानें मानुषशरीर धारण करणाऱ्या गौरवण॑ 
जरा राक्षलीला म्हटलें--“' हे कल्याणि, माझा पुत्र आणून देणारी तूं कोण 
आहेस, तें मला सांग. इच्छेप्रमाणे विहार करणारी तूं कोणीं देवता असावीस 
असें मला वाटते.” २. ३. १७. 


अध्याय १८ वा. 
[१ जरा राक्षसीचा वृत्तान्त व तिच्यापासून राजाला जरासंधाची प्राप्ति. ] 


(५) राक्षसी-_हे राजेंद्रा, तुझ कल्याण असो. इच्छेस येईल तें रूप 
घारण करणारी मी ' जरा '-नांवाची राक्षसी आहें. तुझ्या गृहांत माझी नित्य 
पूज्ञा होत असल्यामुळे मी सुखाने रहात आहें. हे राजा, मी मानवांच्या प्रत्येक 
घरांतून वास करीत असतें. पूर्वी बह्मदेवानें मला उत्पन्न करून ' गृहदेवी ' असें 
नांव ठेविले व दिव्य रूप धारण करणाऱ्या माझी दानवांच्य़ा विनाशाकडे योजना 
केली. जो कोणी मानव भक्तीने भिंतीवर पुत्रांसह तारुण्ययुक्त असलेल्या माझें 
चित्र काढून त्याची पूजा करील त्याच्य़ा ग्रृह्मंत सर्वे ऐश्वर्याची सस्द्धि होईल व 
जो याप्रमाणे करणार नाहीं, त्याचा नाश होइल. 


हे प्रभो, तुझ्या ग्रह्ांत माझी नित्य पूजा होत असते. तुझ्या या राजमंदिरां- 
तील सिंतीवर बालकांच्या समुदायांनीं परिवेष्ित असलेल्या माझीं अनेक चित्रे 
काढलेलीं असून गंघ, पुष्प, धूप, भक्ष्य, भोज्य इत्यादि पदार्थांनी मारझे नित्य 
पुजन होत असतें, याप्रमाणे तुझ्या कडून उपकृत झालेली मी अहर्निश तुझ्य़ा- 
वर प्रत्युपकार कला करावा, याचाच विचार करीत होतें. हे महाराज, आज 
तुझ्या पुत्रशरीराचीं हीं दोन शकले मीं जेव्हां पाहिलीं तेव्हां मीं तीं एकत्र 
केलीं व दैवयोगःनें त्यांचा हा बालक झाला. 


राजसूयारंभपवे ३. २३१ 


हे घर्मज्ञा, हा सवे तुझ्या भाग्याचा प्रभाव आहे. मी केवल निमित्तमात्र 
झाल्ये. मी मेरु-पवेतालाहि भक्षण करण्यास समथे आहे, मग तुझ्या या 
अभकाची काय कथा ! परंतु तुझ्या राजगृहांत होत असलेल्या माझ्या पूज- 
नाने संतुष्ट झालेली मी तुझा हा बालक तुला परत देत आहें. 

श्रीकृष्ण--राजा युघिष्टिरा, याप्रमाणे बोळून ती राक्षसी तेथेंच अंतर्धान 
पावली व त्या बृहद्रथराजाने त्या कुमाराचा स्वीकार करून आपल्या मंदिरांत 
प्रवेश केला. नंतर त्या राजेंद्राने त्या बालकाचे जातकर्मादि सवे संस्कार केळे व 
सवे मगधदेशामध्यें 'जरा'-राक्षसीचा उत्सव सुरू करण्याची आज्ञा केली. 

राजा, पितामहाप्रमाणे सामथ्यैवानू असलेल्या बृहद्रथानें त्या बालकाला 
५ जरा '-राक्षसीनें सांधल म्हणून त्याचें नांव ' जरासंध ' असे ठेविलें. तो 
मागधाधिपाचा महातेजस्वी पुत्र जरासंध होमकुंडांतील आहुति दिलेल्या 
अभ्री प्रमाणे वाढत चालला. दिवसंदिवस त्याचे बळ व शरीर यांची वृद्धि होत 
जाऊन तो झुकृपक्षांतील चंद्राप्रमाणे मातापितरांस आहादुकारक झाला,२.३.१८. 


अध्याय १९ वा. 
[ १ जरासंधाला राज्यप्राप्ति व त्याचा पराक्रम. ] 


(१) श्रीकृष्ण--हे धर्मा, त्यानंतर कांहीं कालानें तो महातपस्वी भगवान्‌ 
चंडकौशिकमसुनि पुनः मगधदेशांत आला, त्याच्या आगमनाने संतु झालेला 
राजा ब्ृहद्रथ अमात्य, इतर परिवार, आपल्या भायां व पुत्र यांसह त्या क्रषीला 
सामोरा गेला व अध्ये-पाद्यादिकांनीं त्याचा सत्कार करून त्याने पुत्रासह आपलें 
राज्य त्यास अपंग केलें, 

तेव्हां राजाच्या पूजेचा स्वीकार करून तो भगवानू क्रषि प्रसन्न अंतःकरणाने 
म्हणाला-“' हे राजन्‌, तुझ्या पुत्राचे भवितव्य मीं दिव्य दृष्टीनं जाणले आहे, 
तें ऐक. हे राजा, हा तुझा रूप व बल यांनीं युक्त असलेला पुत्र पराक्रमी व 
ऐश्वयेसंपन्न- होईल, यांत संशय नाहीं. हा आपल्या सामशथ्यांने सर्व वैभवाची 
प्रा्चि करून घेहेल. ज्याप्रमाणे गरुडाच्या वेगाची बरोबरी कोणताहि पक्षी करूं 
शकत नाहीं, लाप्रमाणे तुझ्या या वीर्येवान्‌ पुत्राच्या सामर्थ्यांपुढं कोगताहि 
राजा टिकाव धरणार नाहीं. याला पीडा देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या याच्या 
सवे शत्रुंचा नाश होईल. 


२३२ श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. १९. 


८८५४७८४.” 


हे भूपाला, नदीच्या प्रवाहाने पर्वताला जसा यतकिचितहि उपद्रव होत 
नाहीं, तद्वतच देवांनी सोडलेल्या शस्त्रांनींहि याला कांहीं अपाय होणार नाहीं. 
सवे मूधोभिषिक्त राजांच्या मस्तकावर हा तुझा पुन्न सूयांसारखा तळपत राहील, 
सूर्य जसा सर्व नक्षत्रांची प्रभा हरण करितो, तसा हा सवे राजांना निस्तेज 
करील. मोठ्या चतुरंग सैन्याने युक्त असलेले महाबलाढ्य राजेहि याच्या 
समीप येतांच अझतीसमीप येणाऱ्या पतंगांप्रमाण नाश पावतील. वषो-अत्वूंत 
तुडुंब भरलेल्या नद्यांचे जळ समुद्र जसें ग्रहण करितो, तसा हा वीर सर्व 
सस्रद्ध राजांची संपत्ति हरण करील, तृण-धघान्यादिकांना उत्पन्न करणारी पथ्वी 
जशी झुभ व अझुभ पदार्थांना धारण करिते, तद्वतच हा तुझा बलाढ्य पुन्न 
चातुरवण्यांचें सवे प्रकारे रक्षण करील, सवे भूतांना आत्मवत्‌ प्रिय असलेला 
प्राण जसा शरीरांतील श्वासोच्छासरूप वायूच्या अध्रीन असतो, तसेच सर्व 
भूपाल या तुझ्या समथ पुत्राला वश होतील व हा मागध सवे लोकांमध्ये 
बलाढ्य होऊन याला प्रिपुरांतक महादेव रुद्राचं साक्षात्‌ दर्शन घडेल.” 


युघिष्ठिरा, याप्रमाणे बोलून त्या मुनीन दुसऱ्या कार्याकडे लक्ष लावण्याच्या 
निमित्तने बृहद्रथराजाला निरोप दिला. तेव्हां तो राजा आपल्या सवे परिवारा- 
सह राजधानीस परत आला व जरासंघाला राज्याभिषेक करून कृताथ क्वाळा. 


याप्रमाणें पुत्राला राज्य देऊन तो बृहृद्रथ आपल्या दोन्ही भायोखह तपोवनांत 
निघून गेला. दोन्ही माता व पिता वनांत निघून गेलीं असतां जरासंघार्ने 
स्वपराक्रमानें सवे राजे वश करून घेतले. हे नृपश्रेठा जनमेजया, हकडे दीघे- 
कालाने तपोवनांत तपश्चयी करीत असलेला तो राजा बृहदथ दोघी भार्यासह 
स्वगी गेला. त्यानंतर चंडकौशिकाच्या वचनाप्रमाणे सवे ऐश्वयांला प्रास 
झालेल्या जरासंधानं राज्याचं पालन केले. 


हे राजन्‌, पुढ मीं कंसाचा वध केला असतां माझ्याशी जरासंघाचे श्रुत्व 
उत्पन्न झाल. तेव्हां त्या बलाढ्य जरासंधार्न गिरित्रज नगरींतून आपली गदा 
नव्याण्णव वेळां गरगर फिरवून मथुरंत रह्दाणाऱ्या व भद्भुत कमे करणाऱ्या मज- 
कडे भिरकावून दिली, तेव्हां ती नव्याण्णव योजने दूर असलेल्या मधुरेच्या 
समीप येऊन पडली, त्यावेळीं मथुरावाखी जनांनी ' जरासंघाची गदा मथुरेच्या 
समीप पडली आहे ! ह वृत्त चोहोंकडे प्रसिद्ध केले, 


जरासंघपवे ४. २३३ 


त्या जरासंघाचे इंस व डिंभक या नांवाचे दोघे बलाढ्य सेनापति होते. 
सयांना * कोणत्याहि शस्त्राने स्त्यु येणार नाहीं' असा वर होता, ते दोघेहि 
खुद्धिमानांमध्यं श्रेष्ठ, मंत्रविशारद व नीतिज्षासत्रप्रवीण होते. मीं पूर्वी त्या महा- 
बलाढ्य वीरांविषयीं तुला सांगितळच आहे. 


हे भारता, जरासंधराजा व त्याचे हे दोघे मंत्री एवढे तिघेच सवे त्रिसुवन 
जिंकण्यास पुरेसे होते, अशी माझी समजूत आहे. हे महाराज, कुकुर, अंधक 
घ वृष्णि वीर जरी बलवान्‌ आहेत, तरी जरासंघापुढे त्यांचं सामथ्य चालणे 
शक्य नाहीं, हें जाणूनच “अधिक बल्वानाशीं स्पर्धा करूं नये ' या राजनीतीला 
अनुसरून त्यांनीं बलाढ्य जरासंधाची उपेक्षा केली. २. ४. १९. 


येथे तिसरें राजसूयारंभपर्व समाप्त झालें. 


जरासंधवधपवे ४. 
-ाति:&ई-- 


अध्याय २० वा. 
[१ भीमाळुंन व कृष्ण यांचें मगधदेशीं गरमन, ] 

(१ ) वासुदेव--हे घमराजा, हंस, डिंभक व सर्वपरिवारासह कंस यांचा 
नाश झालेला असल्यामुळे जरासंधाच्या वघाचा काल आतां प्राप्त झाला आहे. 
पण सर्वे देव आणि दानवहि समरांगणांत जरासंघाला जिंकण्यास समर्थ नाहींत, 
त्याला केवळ दंद्र्‍युद्धांतच जिंकतां येईल, अस मला वाटतं. मी नीतिवेत्ता 
आहे, भीमसेन बलवान्‌ आहे व आम्हां दोघांचहि रक्षण करण्यास अजुन 
समर्थ आहे. यास्तव इष्टीच्या तीन अस्नीप्रमाणे आम्ही तिघे जरासंघवधाचें 
काये साध्य करू. 

हे वीरा, आम्ही तिघांनीं त्या नराधिपाळा निजन प्रदेशी युद्धाचे आहान 
केलें असतां, तो निःसंशय तें अमान्य करणार नाहीं, कदाचित्‌ स्वपराक्रमाच्या 
दूर्पाने तो माझ्याशीं किंवा धनंजयाश्षी युद्ध करण्यास तयार होणार नाहीं, 
कारण आमच्याशी युद्ध करण्यांत. तो आपला अपमान समजेल! तथापि महा- 
आहु भीमाशीं तो बाहुयुद्ध करण्यास तत्काळ तयार होईल आणि महाबलाढ्य 
भीमसेन त्या महाबाहूशीं युद्ध करण्यास समर्थ आहे. काळ्‌ जसा या विस्तीणे 


२३० श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. २० 


नध ८८-५८ ५८-०- - 
णी - --५८८२-000070-00000१0१007000-८८-/4-0- 5 *“*“ "४४४१४४४४४४ ५१४४५४४१४० ५/५१/१/ ०८५८०८९४०५. 


जगाचा नाश करितो, तसा भीमसेन त्या जरासंघाचा नाश करील. हे युघि- 
हिरा, तूं जर माझं हृदय जाणत असशील व तुझा जर मजवर विश्वास असेल, 
तर तूं या दोघां भीमाजुनांस एखाद्या ठेवीप्रमाणे सत्वर माझ्य़ा स्वाधीन कर, 


राजा जनमेजया, भगवान्‌ वासुदेवाचे हे भापण ऐकून युघिष्टिरानें उह्हासानें 
प्रसन्नवदन झालेल्या भीमाजुनांकडे अवलोकन केलें व श्रीकृष्णाला म्हटलं-- 
“ हे शत्रंचा नाश करणाऱ्या अच्युता, असे बोलूं नकोस. तूं आम्हां पांडवांचा 
नाथ असून आम्ही तुझे आश्रित आहों. हे गोविंदा, तूं जें म्हटलेस तें सव 
योग्य आहे. ज्यांच्यापासून विजयश्री पराडूमुख झाली आहे, त्यांचा तूं केव्हांहि 
पुढारी होणार नाहींस. हे जगन्नाथा, जरासंघाचा वध होऊन प्रतिबंधांत पड- 
लेले भूपाल मुक्त झाले व माझा राजसूयहि पार पडला, असंच तुझ्या आज्ञेत 
रहाणाऱ्या मला वाटत आहे. यास्तव आतां विलंब करूं नको. ज्यायोगे हें 
कार्य सत्वर सिद्धीस जाईल तसं कर, 


हे नरोत्तमा, रोगाने आते झालेला पुरुष घर्म, अर्थ व काम यांनीं रहित 
होऊन जसा दुःखी होतो, तसं तुम्हां तिघांवांचून माझ जीवित कष्टकर होईल. 
श्रीकृष्णावांचून पाथे व धनंजयावांचून वासुदेव कधींच दृष्टीस पडत नाहीं. हे 
कृष्णा, या लोकीं तुम्हां दोघांना दुर्जंय असें कांहींच नाहीं, अशी माझी दढ 
मति आहे. तसाच हा बलवानांतील श्रेष्ठ महायशास्वी वृकोदर तुम्ही दोघे 
बरोबर असल्यावर कोणतें कार्य करूं शकणार नाहीं ! सैन्याची योजना कुश- 
लतेने केली असतां महत्काये होते. सेन्य स्वभावतःच आंघळें व जड आहे. 
पण बुद्धिमान सेनापतीने त्याची कुलतेने रचना केली असतां तें शत्रूचा परा- 
जय करण्यास समथ होतें. 


हे केशवा, जलप्रवाह दुसऱ्या प्रदेशी न्यावयाचा झाल्यास तो सखलभूमी- 
वरून न्यावा लागतो. किंवा ज्याप्रमाणे जलावर उपजीविका करणारे धीवर 
नदीतीरापासून पाट काढून त्यांतून नदीचे जल शोत, मळा इल्यादि दृष्ट प्रदे- 
शांत नेतात त्याप्रमाणे कुशल सेनापति, अनायासाने आक्रमण करण्यास योग्य 
असलेल्या दृष्ट व निरूपद्रव प्रदेशी सैन्य नेतात; महा बलाढ्य वीरापुढें नेऊन 
त्याला ग्रत्युमुखीं पाडीत नाहींत. सेन्यापेक्षां नीतिच श्रेष्ठ आहे. यास्तव आपण 
ब्वैलोक्यांत प्रसिद्ध असलेल्या तुज नीतिविज्ञारद सर्वज्ञ गोविंदाचाच आश्रय करून 
आपल्या कार्यसिद्धीसाठीं यत्न करावा, हे सवेथा योग्य आहे. हे कृष्णा, मी आतां 


जरासंघवधपव १. २३५ 


बुद्धि, राजनीति, बल व कार्यसिद्धीचीं साधनें यांनीं युक्त असलेल्या तुलाच या 
कार्यसिद्धीसाठीं पुढाकार देतों. 


हे यदुश्रेष्ठा, अजुनानें तुझ्या मतानें चालावे व भीमानें पार्थांला अनुसरावें. 
म्हणजे तुझी नीति, पाथांचा विजय व भीमाच बल या तीन अमोघ शक्तींनी 
माझ कार्य सिद्ध होईल. ” 


राजा, युघिष्ठिराचे हे भापण ऐकून भीमाजुन व कृष्ण हे तीघे महा साम- 
थ्येवान्‌ भ्राते मगधदेशाकडे जावयास निघाले. त्यांनीं ब्रह्मनिष्ट स्नातक ब्राह्म- 
णांचा वेष घेतला व अजिन, देड, कमंडलु, भगवीं वस्त्रे इत्यादि साधनांचा 
स्वीकार करून ते वीर आस-सुह्ृदांचीं अभिनंदनपर भाषणे ऐकत मोठ्या 
उत्साहाने मार्गस्थ झाले. 


जरासंधाकडून भूपालांना होत असलेल्या पीडेचे स्मरण झाल्यामुळें ते तिघेहि 
क्रोधाने संतप्त झाले होते. त्यामुळें त्यांचीं शरीरें चंद्र, सूय व अशि यांप्रमाणे 
तेजाने दीप्त झालेलीं दिसत होतीं. सर्वांच्या पुढे चालणारा बलाढ्य भीमसेन व 
त्याच्या मागोमाग जाणारे विजयी कृष्णांजुंन, यांना पाहून युघिष्ठिर 'जरासंघ मरण 
पावला ' असेंच समजला. कारण हे पारिक्षिता, निमेषोन्मेपापासून महाप्रल्या- 
पयंत सवव कार्यांचें नियंत्रण करणारे कुष्णाजुंन नर-नारायण असून लोकांना 
घर्म, अथे व काम यांत प्रवृत्त करणारेहि तेच आहेत, हें युचिष्ठिर जाणत होता. 


हे राजा, कुरुदेश्ांतन निघालेले ते तिघे वीर कुरुजांगळ प्रदेशांतून 
रम्य पद्मसरोवरावर गेले. तेथून त्यांनी कालकूटपवताचें उल्लंघन केले. 
पुढें पवतावरून वहाणाऱ्या गंडकी, महाज्योणा व सदानीरा या नद्या 
तरून गेल्यावर त्यांना मार्गात रमणीय सरयू नदी लागली. तिचें दर्शन घेऊन 
ते पूवे कोसल-देशांत गेळे. तेथून मिथिला व माला या प्रदेशांत जाऊन त्यांनीं 
चमेण्वती, गंगा व शोणनद यांचे उलंघन केल. नंतर ते पूर्वे दिशेकडे वळले. 
तेथें वल्कले व दर्भ घारण करून ल्यांनीं मगध देश्यांत प्रवेश केला, तेथील 
विपुल वृक्ष व निमल जलाचे झरे यांनीं युक्त असलेल्या 'गोरथ'-पर्वेतावर निरं- 
तर गायी चरत असत. ला श्रेष्ठ पवंतावर चढून तेथून त्या तिघांनी मगघ- 
देशाचे निरीक्षण केलें, २. ४. २०. 


२३९ शप्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. २१ 


_५-<८-१५८४- ८८ २८५८ २-५ > 22८2८८१८५८ २८ ४४४४४ बटणशशप्टधश शध शध्टषशप्यध्शप्शाध् ० ५८५८८८८४८८ ५८५५-४५-५८ ५८/५८/५४५४५/१४४५/१” 


अध्याय ९१ वा. 


[ १ कृष्ण व भीमाजुन यांचें गिरित्रजावलोकन. २ अमार्गारने नगरप्रवेश. 
३ जरासंधाची भेट व प्रश्न, ४ श्रीकृष्णाचें उत्तर. ] 


( ५ ) वेशंपायन--राजा जनमेजया, त्या पवेतावर आरोहण करून श्रीकृ- 
ष्णाने दोघां पांडवांना मगधदेशाची माहिती सांगितली, तो म्हणाला--“ हे 
कुतीपुत्रहो, हा शुभ व विस्तीणे मगधदेश येथून किती रमणीय दिसत आहे 
पहा ! यामध्ये विविध पद्ठु व निमल जल यांची सम्रद्धि असून हा प्रदेश सर्व 
उपद्रवरहित आहे. त्यांतील ही गिरित्रज नगरी असंख्य सुंदर ग्रहांनीं युक्त 
असून तिची र्चनाहि रम्य आहे. हिच्या सभोंवार असलेले वेहार, वराह, 
वृषभ, कपिनिरि व चेत्यक हे पांच शुभ पवत या नगरीचे चोहोंबाजूंनीं रक्षण 
करीत आहेत व त्यांचीं उंच शिखरं शीतल वृक्षांनी युक्त आहेत. हे पर्वत 
त्यांवरील काभिजनांना भ्रिय असलेल्या लोभ्र वृक्षांच्या वनांनीं जणुं काय 
झांकून गेले आहेत. लोघवृक्षांचीं ज्ञाखाग्रे सुगंधित पुष्पांनीं वेष्टित झाल्यामुळें 
हीं वनेहि अतिशय मनोहर दिसत आहेत, 


हे पा्थहो, सहात्म्या ब्रतवान्‌ गोतमसुनीनें येथेच ओऔशीनरी शूदरस्त्रीच्या 
ठिकाणीं काक्षीवान-प्रश्र्ति पुत्रांना उत्पन्न केलें. हे शूद्रीचे पुत्र असतांहि गौतम- 
मुनीच्या माहात्म्यान मागघवंशाचे आश्रित झाले आहेत. त्या महात्म्या कपि 
पुन्नांनीं मागधवंशाचा आश्रय केला, हा लया क्पीचा राजावर मोठाच अनुमह 
होय. अजुना, पूर्वी अंग-वंगादि बलाढ्य राजे या गोतम क्रपीच्या आश्रमांत 
येऊन क्रीडा करीत असत. हे वृकोदरा, पिप्पलवृक्षांची ही मनजोएम वनराजी 
पहा, 


अजुंना, गौतममुनीच्या आश्रमापाशीं असलेल्या या लोत्रवृक्षांची शोभा 
किती रमणीय दिसत आहे, ती पाहिलीस का ! शत्रूंना ताप देणारा अबुंदू व 
शक्रवापी, हे दोन नाग येथेच रहात असून स्वस्तिक व मगिनाग यांचे उत्तम 
ग्रहहि येथेच आहे. मनून हे मागध देश मेघांना कधीं टाळतांच येऊं नयेत, 
अशी त्यांची रचना केली आहे. त्यामुळें या देद्यांत अवपैण कधींच पडत नाहीं, 
कौशिक व मगिमानू यांनींहि या देशांवर मो! अनुग्रह केला आहे. अश्शा- 
प्रकारच्या या रम्य व सवतः सुरक्षित नगरीला प्राप्त होऊन दुरात्मा जरासंध 


जरासंधवधपवे ४. २३७ 


---५---: 


का आक क क क य कनक का कका आ व आन अका आणा माड त आहा 


आपल्याला ही अनुपम अर्थसिद्धि प्राप्त झाली आहे, असा मोठा अभिमान 
बाळगितो, पण आपण आतां अल्पकालांतच त्याचा तो सर्व दर्प हरण करुं. ” 


राजा जनमेजया, इतके बोलून वार्ष्णेय कृष्ण व पांडव भीमाजुंन, असे ते 
महापराक्रमी तीन भ्राते मागधपुराकडे जावयास निघाले, तं नगर चातुवण्यांच्या 
ह्ृष्ट व पुष्ट जनांनीं युक्त होतें. त्या गिरित्रजांत सवदा उत्सव होत असून त्या 
पवेतवेष्टित नगरीला जिंकणे कोणालाहि शक्‍य नव्हते. हे तिघेहि वीर त्या नग- 
रीच्या समीप आल्यावर पवेताप्रमाणे उंच असलल्या तिच्या महाद्वाराकडे न 
जातां बृहद्दथाच्या वंशजांना आणि नागरिकांना पूज्य व श्रिय असलेल्या चेत्यक- 
बुरुजाकडे वळले. 


राजा, पूर्वी तेथें एक वृषभाच्या आकाराचा मांसाहारी देत्य होता. वृहदरथ- 
राजान त्याचा वध कखून त्याच्या कातड्याचे तीन नगारे तबार करविले. ते 
एकदा वाजविले असतां त्यांचा ध्वनि महिनाभर घुमत राही. असे ते अपूव 
नगारे त्या राक्षसाच्याच शिरांच्या दोऱ्या वळून त्यांनीं आंवळले होते. त्या 
राजाने दिव्य पुष्पांनीं व सुगंधी द्रव्यांनीं त्यांचे पूजन करून त्यांची आपल्या 
नगरीच्या प्रवेशद्वारावर स्थापना केली होती. तेथे ते नगारे नित्य वाजत अखत, 
पण त्या तिन्ही नगाऱ्यांचा भंग करून हे तिघे वीर दुसऱ्या दगडी कोटाकडे 
चालले. तेव्हां द्वाररक्षक अनेक आयुधे घेऊन त्यांच्या अंगावर धावून आले. 
तथापि त्यांच्या प्रतिबंधाला न जुमानतां गिरित्रजनगरीच्या रम्य तटावर ते त्वरेने 
चढले व जरासंधाला मारण्याची इच्छा करणाऱ्या त्यांनीं, जणुंकाय त्याच्या 
मस्तकावरच लकत्ताप्रहार करून, त्या चैत्यकप्राकाराचे फार मोठे प्राचीन व 
दृढ शिखर आपल्या बाहुप्रहारांनी फोडून भूमीवर पाडविले. तें शिखर 
मागथांना मोठें प्रिय व पूज्य होतें. त्यानंतर त्याच मार्गाने ते गिरित्रजनगरांत 
शिरले. 


(२) इकडे हा प्रकार चालला असतां नगरींतीळ वेदपारग ब्राह्मणांनी दुश्चिह्ठ 
होत असलेलीं पाहून तीं जरासंघास निवेदन केलीं. राजपुरोहितांनीं अरिष्ट- 
निवारणार्थ गजारूढ झालेल्या प्रतापवान्‌ जरासंधाच्या भोंवतीं प्रज्वलित आअश्नि 
फिरवून यज्िय पद्यूप्रमाणें त्याचें पर्योझिकरण केलें व दीक्षा घेतलेला जरासंध 
च्रतस्थ राहून उपवास करूं लागला, 


२४८ श्रीमन्महाभारता्थ--२ सभापवे. अ. २१ 


“५/१/९५८५/१/५/५/१ /५ ४२८४५१ /५ ४४४४४४४४४१ "५४४४४४४४४४ ४/४८४५४१/१ ५४४४५४५१४१ /५५/४४४५/५/५४/४५/५६/५/४/५४४५/४५४५/१/४/१*/४/१/१/१” 


इतक्यांत बाह्य शस्त्ररहित, पण बाहू हच ज्यांचे शस्र आहे, असे जरासंघाशीं 
इंद्र्‍युद्ध करण्याची इच्छा करणारे ते तीन वीर स्नातकवेपानें गिरिव्रजनगरींत गेले, 
तेथें त्यांनीं भक्ष्य व सुगंधि माल्यादि पदार्थानीं युक्त असलेलीं अनेक दुकानें 
पाहिलीं. त्या विस्तीणे नगरीचे ऐश्वर्य व सर्व पदार्थांची समृद्धि पहात ते नरश्रेष्ठ 
चालले होते. 

भीमाजुन व कृष्ण या तिघांनीं राजमागांन जात असतां वाटेंत एका माळ्या- 
कडून बलात्कारानं तीन पुष्पमाला घेऊन त्या आपल्या गळ्य़ांत घातल्या, 
याप्रमाण विचित्र वस्र परिधान करून आणि गळ्यांत पुष्पमाला व कानांत 
तेजस्वी कुंडळ घालून ते महावीर हिमाल्यांतील सिंह जसे गायींचे निवास- 
स्थान शोधीत जातात, त्याप्रमाणं जरासंघाचा शोध करीत त्याच्या राजमंदिराकडे 
चालले. त्या तिघांचेहि बाहु शालवृक्षासारखे दीघे व पुष्ट आणि वक्षःस्थल 
विशाल होते. त्यांनीं चंदून व अगुरु यांची सुवासिक उटी लावली होती. 
हत्तीप्रमाणे उंच व पुष्ट असलेल्या त्यांस पाहून त्या नगरींतील लोकांना मोठा 
विस्मय वाटला. 

पारिक्षिता, राजमंदिरांत येऊन पोचल्यावर ते वीर लोकांनीं गजबजलेले तीन 
चौक ओलांडून निभेयपणें व मोठ्या अभिमानाने राजाजवळ गेळे. तेव्हां त्यांस 
पाहून जरासंध मोव्या आदरानं उठून उभा राहिला आणि पाय, मधुपर्क, गायी 
व सत्कार यांस पात्र असलेल्या त्यांचें यथाविधि आतिथ्य करण्यास प्रवृत्त 
झाला, तो म्हणाला--“ भगवन्‌ , तुमचे स्वागत असो. ' पण हे राजा, जरासं- 
घाच्या त्या स्वागताचा सत्कार न करितां भीमाजुंन मोन धारण करून बसले, 
तेव्हां महाडुद्धिमान श्रीकृष्णाने त्यास म्हटले, 'हे राजा, हे दोघे या वेळीं मोनत्र- 
तांत स्थित आहेत. मध्यरात्र उलटून गेल्यावर ते भापण करतील. ' श्रीकृष्णाचे 
ह वचन ऐकून राजानं त्या तिघांची यज्ञशाळेंत रहाण्याची व्यवस्था करून तो 
आपल्या मंदिरांत गेला, 

(३ ) राजा जनमेजया, मध्यरात्रीनंतर जरासंघराजा त्यांच्यापाशी आला, 
कारण स्थातक ब्राह्मण मध्यरात्री जरी आपल्या येथे आले तरी त्यावेळीं त्यांचं 
स्वागत करण्याचा त्या राजाचा नियम होता. त्याला अनुसरून तो मागधराज 
अश्लिग्रृहांत त्यांस भेटावयास आला. पण त्या तिघांना पूर्वीच्याच बेपांत पाहून 
जरासंधाला विस्मय वाटला. जरासंध यज्ञशाळेंत येतांच ते तिघे पुरुषव्याघ्र 
आसनावरून उठून व “हे राजा, तुझं कुशळ असो ' असं बोलून परस्परांकडे 


जरासधवधपव ४. २२३९ 


_»४/९/९/५/५/५६/५/५४५/१/१/१/१/१/५/५/९/९/५/१/९/९/५/५/१५१८९५५४१४१४ "१८५ 2४९८५४५८५१८०/१/५८५१८५/५९/५/५ ४४८१” ५८ "२९/४४/१४११ 


पहात उभे राहिले, श्रीकृप्णासमक्ष मरण पावणाऱ्या मनुष्यास अवइय़ मोक्ष- 
प्रास्ति होते. यास्तव जरासंघहि मुक्तच होईल, असा लांच्या ' कुशल ' या 
शब्दांत गूढ अथ होता. 


राजा, त्यानंतर जरासंधानें त्या तिघां स्वातकवेष धारण करणाऱ्या यादव- 
पांडवांस ' आपण बसावें ' अशी विनंति केली. तिला मान देऊन महायज्ञांतील 
ब्रेताझीप्रमाणे आपल्या स्वाभाविक तेजान देदीप्ग्रमान असलेले ते तिघे पुरुषश्रेष्ठ 
आसनांवर बसले. तेव्हां सत्यनिष्ठ जरासंघनृपान त्या कपट वेषधारी द्रिजांची 
निंदा करीत त्यांस म्हटल--“हे विप्रहो, या मनुष्यलोकीं कोणीहि स्वातकत्रत 
धारण करणारे ब्राह्मण समावर्तनादि निमित्तावांचून पुष्पमाला, चंदनाची उटी 
इत्यादि मंगळ चिं 'वारण करीत नाहींत, ह मला निश्चित ठाऊक आहे. असें 
असतां पुष्पमाला धारण करणारे तुम्ही कोण आहां ? 


तुमच्या भुजांवर धनुष्याच्या प्रत्यंचेचे घडे स्पष्ट दिसत आहेत. यावरून 
तुम्ही क्षत्रिय असून ब्राह्मणांचा बाह्य वेप 'घारण केला आहे, यांत संशय नाहीं. 
यास्तव विचित्र वस्त्र व गंघ-माल्यादि मंगळ, यांनीं युक्त असलेले तुम्ही कोण 
आहां हे मला सल्य सांगा. राजापुढे सत्य भापण करणच उचित आहे. याल्तव 
चैत्यकपवेतांच शिखर फोडून अमागांने व अश्या कपटवेपानें तुम्ही येथे कां आलां 
त॑ सांगा. राजाचा अपराध करितांना तुम्हांला भीति कशी वाटली नाहीं ! 
ब्राह्मणांचे सर्वे सामथ्यं त्यांच्या दाणींत आहे, कृतींत नाहीं. परंतु तुमचे हं कमे 
तुमच्या या वेपाच्या विरुद्ध आहे. तुम्हीं आपल्या मनांत आज काय करण्याचें 
योजिल आहे ? शिवाय माझ्या घरीं आलेल्या तुमचा मीं अध्य-पाद्यादिकांनीं 
सत्कार केल असतां, त्याचा स्वीकार करून तुम्हीं मजवर अनुम्रहहि केला नाहीं. 
तेव्हां तुमच ग्रेथ येण्याचे प्रयोजन तरी काय आहे, हे भला निवेदन करा, 


(४) जरासंघाचें हं भापण ऐकून उदारबुद्धि, वाक्यविश्यारद श्रीकृप्ण मधुर व 
गंभीर वाणीने म्हणाला--'“' हे राजा, आम्ही स्नातक ब्राह्मण म्हणजे बह्मर्चितन 
करणारे आहोंत, असं तूं समज. हे जरासंधा, ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य हे तिघेहि 
स्नातक होऊं हकतात. त्यांतील कांहीं विदोष नियम धारण करितात व कांहीं 
“सामान्य नियम धारण करितात, निमित्तावांचून माल्यादिक मंगल चिह्वं धारण 
करणारा क्षत्रिय ऐश्वयांस प्राप्त होतो. जे पुष्प घारण करितात ल्यांना निश्चित श्री 
आप्त होते. म्हणून आम्हीं पुष्पमाला धारण केल्या आहेत. 


२४० श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. २२ 


क्षत्रियांच्या बाहुंमध्ये जस सामथ्ये असते, तसें त्यांच्या वाणीमरध्ये नसतें 
हे खरं आहे. त्यामुळे हे बाहेंद्रथा, क्षत्रियाच वचन अप्रगल्भ नसते. विघा- 
त्याने आपलें वीये क्षत्रियाच्या बाहूंमध्यें स्थापिले आहे. तं पहाण्याची जर 
तुझी इच्छा असेल, तर हे राजा, तूं त॑ आज निःसंशय पहाशील, 'धीर पुरुष 
मित्राच्या घरीं योग्य मार्गाने जातात व शत्रूच्या ग्रृहांत अमार्गाने प्रवेश करि- 
तात. यास्तव आम्ही ज्या मार्गाने आलों तो आमचा धर्मविहित मार्गच आहे. 
आम्ही येथ कांहीं कार्योदेशानं आलों आहों. त्यामुळे शत्रूपासून आम्ही सत्का- 
राचा स्वीकार करगार नाहीं. आमचे हं नियत्रत आहे, असे तूं समज,” २. ३.२१. 


२८२१-१५-०५ १०५ ५८१-५ २-7८-०५/५/१/५-५/८५-५८५-२-८०-०-०. 7५८ प्रथा १्ट्शध्टटप्टा्टधटा 


अध्याय २९ वा. 
[१ श्रीकृष्ण-जरासंधरसंवाद. ] 


(५) जरासंद-र्‍हे विप्रहो, मीं तुमच्याशीं कधीं वेर केल्याचे मला 
स्मरत नाहीं किंवा तुम्हांला मीं कांहीं अपकार केल्याचहि माझ्या लक्षांत 
येत नाहीं, असें असतां निरपराध असलेल्या मला तुम्ही आपला इात्रु कसे 
मानितां, हें मला सांगा. हीच सत्यवचनाची मयादा आहे, जो दुसऱ्यावर 
व्यर्थ मिथ्या दोपारोप करितो, तो क्षत्रिय पुढे अनर्थांत पडतो, यांत संशय 
नाहीं. एखादा धर्मजञ महारथ असून जो अधर्मांचरण करितो, तो कष्टकर 
गतीला प्राप्त होतो व परम कल्याणापासूनहि त्याचा भ्रंश होतो. स्वघमांप्रमाणें 
आचरण करणाऱ्या क्षत्रिय्राचा क्षात्रवमं त्रेलोक्यांत श्रेष्ठ आहे. घर्मज्ञ लोक 
दुसऱ्या कोणत्याहि धर्मांची प्रशांसा करीत नाहींत. मी स्वघर्मामध्ये ृढ स्थित 
आहे. मीं सर्वे दोपांपासून आपलें नियमन कलं आहे. मीं आपल्या प्रजेचा 
कोणताहि अपराध केलेला नाहीं. त्यामुळे तुम्ही केवळ अनवघानानें असं विप- 
रीत भाषण करीत आहां, असं मला वाटते. 

श्रीकृष्ण--हे महात्राहो, कोणी एक क्षत्रियरकुलश्रेष्ट आपल्या कुलाचे मह- 
त्काये आपल्या मस्तकावर वहात आहे. ल्याच्य़ा आज्ञेने आम्ही तुझ्याशीं वेर 
करावयास उद्युक्त झालों आहों. हे राजा, तूं त्या भूलोकांतील अनेक क्षत्रियांना 
जिंकून आणिले आहेस व स्वराला त्यांचा बलि अपण करणार आहेस. असला 


१ क्षत्रियो बाहुवीर्यस्तु न तथा वाकयवीर्येवान्‌ । 


जरासंघवधपवे ४. २४१ 


९५५५१५५१४५ ५/५/५/१/५/५४५/५/५/५/१/५/५/१/ 


“४५५४१/५/१/५/५/५८५- 


क्रूरपणा व्यक्त करूनहि तूं आपल्याला निरपराध कसें मानितोस ? हे बृहद्रथ- 
पुत्रा, तू्हि हतर राजांप्रमाणें एक राजा असतांना इतर धर्मिष्ठ राजांना रुदराला 
बलि देण्याची इच्छा करीत आहेस. यास्तव तुझ्या पाशांत न सांपडलेल्या 
कोणाहि क्षत्रियाला तूं वध्यच आहेस. राजा आम्हीं जर तुझी उपेक्षा केली, तर 
तूं केलेल्या राजहिंसेचें पाप आम्हांला लागेल. 

हे राजा, आम्ही स्वतः धर्माचरण करणारे असून धघमरक्षण करण्यरासहि समथ 
आहों. कोणीं सव्क्षत्रियाने मनुप्यांचा बलि दिलेला आजपर्यंत कधीं कोणी 
पाहिला किंवा ऐकलाहि नाहीं. असें असतांना तूं स्वघरमांचे उलंघन करून 
शंकराला मनुष्याच्य़ा बलींनीं संतुष्ट करण्याची इच्छा कशी करितोस ? तूं स्वतः 
क्षत्रिय असून क्षत्रियांनाच यज्ञांतील पञ्ञु करीत आहेस ! हे जरासंधघा, तुझ्या- 
सारखा इतका मूढवुद्धि दुसरा कोण असणार ! जो मनुप्य़ ज्या ज्या अवस्थेत 
जे ज्ञ कर्म करितो, तो त्या त्या अवस्थेत त्या सवांचे फल भोगितो. आम्ही 
आतांचे दुःख दूर करण्यासाठीं त्याच्याकडे घांवत जाणारे आहों. तूं आपल्याच 
ज्ञातीचा क्षय करावयास उद्युक्त झाला आहेस. यास्तव आपल्या जातीची व्रद्धि 
व्हावी म्हणून तुझा वध करण्यासाठीं आम्ही आज येथ आलों आहों. या लोकीं 
आपला वध करील असा क्षत्रियांमध्य़े कोणी नाहीं, अस जं तूं समजत आहेस, 
तो हे राजा, तुझा केवल भ्रम आहे. स्वघमे जाणणारा व कुलाचार पाळण्यांत 
दक्ष असलेला कोणता क्षत्रिय संग्रामानंतर प्राप्त होणाऱ्या अक्षय व अतुल स्वगांत 
प्रवेश करणार नाहीं. 

हे नरंद्रा, जे क्षत्रिय स्व्गाचाच आश्रय करून रणयज्ञाची दीक्षा घेतात ते 
या खव लोकांस जिंकतात, हें तूं निश्चय्राने जाण, वेद, महद्यश, तप व रणांतील 
स्त्यु हा निश्चित सुखहेतु आहे, युद्धांतील मृत्यु हाच इंद्राचा वैजयंत प्रासाद 
आहे. कारण त्यामुळे त्याचा लाभ होत असतो. रणांतील म्वत्यु अनेक गुणांनीं 
परिपूर्ण आहे. इंद्राने समरांगणांतील मस्वृत्यूनेंच वैजयंत प्रासादाची प्राप्ति करून 
घेऊन सर्वे असुरांना जिंकिले व आतां तो जगाचे पालन करीत आहे. तुझ्या 
महत्पुण्यामुळें स्वर्गमागासाठीं आमचे येर जसें तुला हितावह होईल, तसें 
दुसऱ्या कोणाचेंहि होणार नाहीं. तूं मागधांच्या विपुल सैन्यामुळें आपल्याला 
अर्जिक्य समजत आहेस व त्याच्या संख्याबलानेंच इतका उन्मत्त झाला आहेस. 

पण हे राजा, तुझे बाहुबळ तूं जितकं समजतोस तितके नाहीं, हे निश्चयाने 
जाण, प्रत्येक मनुष्यामध्ये तुझ्य़ा सारखेच वीर्य व तेज असणें शक्‍य नाहीं, 

म. भा. २--१६ 


२४२ श्रीमन्महाभारताथ--२ सभापवे. अ. २२ 


.»/८-५८<८-८/५-<५८<५८<५८--/८८८८<८५८/५८८०-८-८--:८""४८५४४५४५४५५५५५-०-५-५/५८८४ 


तथापि तुझ्यापेक्षा अधिक तेजस्वी व वीयेवान्‌ असे पुरुष या जगांत नाहींतच, 
असें तूं समजू नको. जोंवर ही गोष्ट तुझ्या प्रत्ययाला आली नाहीं, तोंवरच 
तुझा हा गर्व आहे. तुझे बल आम्ही सहज सहन करूं. यास्तव मी तुला 
काय सांगतों त ऐक. 


हे मागधा, तूं आपल्या स्वजातीयांविषयींचा अभिमान व दपे टाकून दे. 
पुत्र, अमात्य व सैन्य यांसह तूं यमलोकीं जाऊं नकोस. दुभोद्भव, कातैवीये व 
उत्तर ब्रृहद्रथ हे तीन राजे आपल्याहून श्रेष्ठ असलेल्या पुरुषांचा अवमान करून 
नाश पावले, हें तुला माहितच आहे. तुझ्याशी युद्ध करण्याची इच्छा करणारे 
आम्ही खरोखर ब्राह्मण नाहीं. मी हृषीकेश शोरि आहें व हे दोघे नरवीर 
पांडव आहेत. मी यांचा मातुलपुन्न कृष्ण असून तुझा शत्रु आहे, असं तूं 
समज. हे मागधराजा, आम्ही तुला युद्धाचे आहान करितों. तूं स्वघर्मात 
स्थित होऊन आमच्याशीं युद्ध कर. एक तर या राजांना सोडून दे, किंवा 
आमच्या हातून मरून यमलोकीं जा. 


जरासंध--हे कृप्णा, मीं न जिंकलेल्या कोणाहि राजाला येथे आणिलेलें 
नाहीं. मीं न जिंकलेला, असा कोणता राजा माझ्या प्रतिबंधांत आहे, तें सांग 
पाहूं. हे वार्ष्णेया, पराक्रमाने शत्रुला आपल्या अधीन करून घेऊन आपल्या 
इच्छेप्रमाणे त्याच्याशीं आचरण करणें हच क्षत्रियांचे धम्ये उपजीवन आहे, असें 
धरमवेत्ते सांगतात. हे वासुदेवा, या राजांना रुद्देवतेला बळी देण्यासाठीं जिंकून 
आणल्यावर मी आतां भीतीनें त्यांना कसे सोडून देऊं ! क्षात्रत्रताला स्मरून 
मला हें अका्य करितां येत नाहीं. यास्तव मी तुमच्या व्यूहबद्ध सैन्याशी 
आपल्या व्यूहबद्ध सेनेने किंवा तुम्हांतील एकेकाशीं, दोघांशीं किंवा तिघांशीं 
एकदाच किंवा प्रथक्‌ प्रथक युद्ध करीन, 


हे राजा जनमेजया, यादवेंद्र कृष्णाला असं सांगून, त्या भयंकर कर्मे कर- 
णाऱ्या यादूव-पांडवांशीं युद्ध करण्याची इच्छा करणाऱ्या जरासंधानं आपल्या 
सहदेवपुश्राला राज्याभिषेक करण्याची आज्ञा केली, कृष्ण, अजुन व भीमसेन 
यांतील कोणाशीं तरी युद्ध करण्याचा प्रसंग आला असतां जरासंघराजाला 
आपल्या “ कौशिक ' व ' चित्रसेन ! या सेनापतींचीच आठवण झाली. हे 
राजा, त्या सेनापतींची ' हंस ' व * डिंभक' हीं लोकांच्या सत्कारास पात्र 
झालेलीं नांवे रा लोकीं प्रसिद्ध होतीं व त्यांचा उललेख पूर्वी आलाच आहे. 


जरासंघवधपव ४. २४३ 


त्यानंतर पुरुपश्रेष्ठ शोरीने सवे बलवानांमध्यें श्रेष्ठ, सिंहाप्रमाण पराक्रमी, 
सत्यप्रतिज्ञ व भूलोकीं भयंकर कर्मे करणारा जो हा जरासंघराजा, त्याचा स्त्यु 
कोणाच्या हातीं आहे, त्याचा विचार केला. तेव्हां संप्रामांत यादवांच्य़ा हातून 
याचा वध होणें शक्‍य नाहीं; विधात्याने याचा मृत्यु दुसऱ्याच्याच हातून 
नियत केला आहे, हे जाणून त्या आत्मवेत्त्यांतील मुख्य मधुसुूदनाने स्वतःच 
त्याच्याशीं युद्ध करण्याची इच्छा केली नाहीं. उलट त्या बलरामानुजानें ब्रह्म- 
देवाच्या आज्ञेला मान देऊन भीमाच्य़ाच हातून याचा वघ होणें उचित आहे, 
असा निश्चय केला. २, ४. २२. 


अध्याय २३ वा. 


[ भीम व जरासंध यांचें मठृयुद्ध. ] 


(१ ) वेदांपायन---हे भारता, त्यानंतर ज्याने युद्धाचा दढ निश्चय केला 
आहे, अश्या जरासंघराजाला महावक्ता कृप्ण म्हणाला--“ हे राजन्‌, आम्हां 
तिघांपैकी कोणाबरोबर युद्ध करण्याची तुझी इच्छा आहे ? तुझ्याशी युद्ध करा- 
वयास आमच्यांतील कोणीं सज्ज व्हावें ? ” 


यदुश्रेष्टानं असा प्रश्न केला असतां महा तेजस्वी, युद्धदुमैद जरासंधाने भीम- 
सेनाशीं युद्ध करण्याची आपली इच्छा प्रकट केली. तेव्हां जरासंघाचा पुरोहित 
गोरोचन, पुष्पमाला, इतर मंगलकारक पदार्थ आणि दुःख व मूच्छो या 
कालीं सुख व संज्ञा देणारी औपधे घेऊन युद्धेच्छु जरासंघापाशी आला व त्या 
यदास्वी ब्राह्मणाने ज्याचे स्वस्त्ययन केळे आहे, अला राजा जरासंघ क्षात्र 
धर्माला स्मरून युद्ध करावयास सजञ झाला. मस्तकावरील किरीट काढून त्याने 
आपले केंस घट्ट बांघिळे व वेलेचें उल्लंघन करून जाणाऱ्या क्षुन्ध सागराप्रमाणें 
तो वेगाने उठला आणि भयंकर पराक्रम करणाऱय़ा भीमाला म्हणाला--“ हे 
पांडुपुत्रा, मी तुझ्याशीं युद्ध करीन. कारण जो सर्वांत श्रेष्ठ असेल, त्याच्या 
हातून पराभूत होणें किंवा त्याला जिंकणं हेंच वीराला खरं भूषण आहे.” 

राजा, असं बोलून बलासुर जसा शक्रावर धांवून जातो तसा तो तेजस्वी 
मागधघराजा भीमसेनाच्या अंगावर घांवला, तेव्हां कृष्णाने ज्याचें स्वस्त्ययन 
केलं आहे, असा बलाढ्य भीमसेन कृष्णाची अनुज्ञा घेऊन, युद्धाच्या इच्छेने 


२४४ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. २३. 


-५८५/५/५/५/१५५/०८९ ५०/२८/५९०५ “२८५ ८९ /५८५ “५४५४४४४४४१ ४४ धट ष्ट 2४८२२५४४४४ ५४१/५४४४१४४४५४४४५४५४५४४४४४५४५४५/५ ४४४१० फध्टट 


त्याच्या समीप आला. ते दोघेहि नरस्रेष्ठ महापराक्रमी असून त्यावेळीं त्यांच्या- 
पाशीं बाहू हींच शस्र होती. आपल्याला आज अनुरूप प्रतिस्पर्धी मिळाला, 
म्हणून त्या दोघांनाहि हपे झाला व ते एकमेकांस जिंकण्याची आकांक्षा करूं 
लागले. 

त्यांनीं हस्तग्रहणपूवेक परस्परांस अभिवादन केलें व मोठ्या इं्पेने आपले 
दुड थोपटले. त्यामुळें त्यांच्या बाहुभूषणांचे लोंबणारे बंद वेगाने हालू लागले. 
त्यानंतर त्यांनीं परस्परांचे खांदे धरिले. त्यांवर ते वारंवार ठोसे मारूं लागले. त्यांनीं 
दोन हत्तींप्रमाण एकमेकांस धडका दिल्या, परस्परांस घट्ट आवळण्याचा प्रयत्न 
केला. पण त्यांतून त्यांनीं एकमेकांस सोडवून घेतल. विचित्र हातवारे करून 
पायांचे पेंच घातले. एकमेकांचे अवयव खाकेमध्यें धरून त्यांना चिरडण्याचा 
यत्न केला, गाल व गंडस्थल यांचे प्रहार केले, तेव्हां त्यांपासून विजेसारखी 
किटाळ निघालीं. 

राजा, त्या दोघां वीरांनीं परस्परांच्या गळ्यांत बाहुप्शा घालून स्ायूंवर 
पादप्रहार केले. छातीवर भर्यकर थपडा लगावल्या. मस्तकांवर ठोसे मारिले. 
परस्परांचे हात पिळवटून हत्तीप्रमाण गर्जना केली, दोन मेवांम्रमाणे दिसणारे 
ते दोघे भयंकर सिंहनाद करीत परस्परांस पीडा देऊ लागले. हस्ततलाच्या 
प्रहारांनीं त्यांनीं परस्परांची अंग तांबडीं लाल करून टाकिलीं, एकमेकांकडे डोळे 
वटारून पहाणारे ते दोघे सिंहाय्रमाणे क्रुद्ध झाले व एकमेकांस ओढूं लागले. 

त्यांनीं आपलीं अंगे एकमेकांच्या अंगावर घांसलीं. परस्परांस बाहुयाशांत 
धरून चिरडून टाकण्याचा यत्न केला, त्या दोघांनींहि आपल्या दोन्ही बाहूंनीं 
परस्परांच्या उदरास विळखा घातला. कटिप्रदेशा व वरगड्या यांवर जोराने 
कोपरांचे प्रहार केले. ते दोघेहि मलविद्येंत अतिशय प्रवीण असल्यामुळे पुक- 
मेकांचे प्रहार मोळ्या चपलतेनं चुकवू लागल, त्या दोघांनींहि परस्परांच्या कम- 
रेला विळखा घालून व आपल्या प्रतिमलाला छातीपर्यंत वर उचलून वेगानें 
भूमीवर आपटिले. त्यावेळीं त्यांनीं बाहुयुद्धांतील सवे मर्यादेचे अतिक्रमण केट 
होत. 

ते एकमेकांच्या पाठी भूमीला लावून त्यांवर कोपरे, गुडघे, इत्यादिकांचे प्रहार 
करीत होते. शत्रचे हात, पाय, मान इत्यादि अवयव गवताप्रमाणे पिरगळूं 
लागले व परस्परांस हुलकावण्या दाखवून परस्परांची ममस्थाने फोडूं लागले. 
याप्रमाणे त्यांचे विचित्र युद्ध चाललं असतां, त पहाण्यासाठी नगरांतील हजारों 


जरासंघवधपवे ४. २४५ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय, शूद्र व वृद्ध स्त्रियाहि तेर्थे जमल्या. प्रेक्षकांची मोठी 
गर्दी झाली. 

त्यानंतर सभोंवार जमलेल्या सवे लोकांच्या फार मोठ्या समुदायांत एकसारखं 
भयंकर युद्ध झालें. दोन्ही हातांनीं मान वांकवून शत्रुला अधोमुख करणें, त्याला 
उताणे पाडण्यासाठी त्याचे पाय ओढणे इत्यादि प्रकार त्या उभयतांमध्ये वारंवार 
चालले होते. त्या उभयतांचा तो संघर्ष-झोंबी वज्र व पर्वत यांच्या संघर्पाप्रमाणेंच 
भासला, एकमेकांचे सामथ्ये पाहून त्या दोन्ही बलाढ्य वीरांना परस्परांचे मोठे 
कौतुक वाटलें, 

आपल्याला झुंजण्यास आज योग्य प्रतिमल मिळाला म्हणून ते दोवेहि 
अतिशय हृष्ट झाले. परस्परांस जिंकण्याची इच्छा करणारे ते दोघे एकमेकांचे 
छिद्ध पाहूं लागले. त्या युद्धभूमीमध्य़े परस्परांचे बाहु आपल्या हातांनीं धरून 
परस्परांस माग रेटीत असलेल्या त्या वीरांनी तेथे जमलेल्या असंख्य लोकांना 
भयाने दूर सरावयास लाविले, 

राजा, वृत्रासुर व इंद्र यांप्रमाणे बलाढ्य असलेल्या त्या मागध-पांडवांनीं 
एकमेकांस पुढ ओढणे व मागे ढकलणे, ममावर गुढव्याचे प्रहार करणें, मोठ्या 
सिंहनादान परस्परांस भीति दाखविण, पापाणांच्या भहरांसारखे भयंकर प्रहार 
करून परस्परांस पीडा देणे, इत्यादि उपायांनीं मलछयुद्धाची पराकाष्टा केली. 
ज्यांचे वक्षःस्थळ विस्तीणे असून बाठू दीघे आहेत, अश्या ला दोघां युद्धकुशल 
वीरांनीं लोखंडी परिघांसारख्या आपल्या वाहूंनीं एकमेकांस आवळून धरिले, 
राजा, कार्तिक महिन्याच्या प्रतिपदेस त्यांच हं युद्ध सुरू झालें व त्रयो दुश्ीपयेत 
एकसारखे अहोरात्र तें चालळ. त्यांतील कोणीहि मागे हटेना, 

याप्रमाणे कांहीं एक न खातां तेरा दिवस युद्ध केल्यावर चतुदर्शींच्या 
दिवशीं रात्रीं जरासंघ श्रांत झाला व युद्धापासून परावृत्त होतो कीं काय असें 
वाटलें. तेव्हां श्रीकृष्ण आपला शत्रु थकला आहे, असे पाहून शिष्टाचार प्रद- 
शित करण्याच्या मिपानें भयंकर कर्मे करणाऱ्या भीमसेनाल जणु काय़ रात्रुव- 
घाचा काल प्राप्ष झाला आहे, असं सुचवीतच म्हणाला--- 

“ अरे कोंतेया, श्रांत झालेल्या शत्रूला रणामध्य़ें फार पीडा देतां येत नाहीं, 
कारण त्याला जर फार पीडा देऊं लागलें तर तो आपल्या जीविताचाच पूर्ण- 
पणे त्याग करितो. यास्तव बा भीमा, तूं याला पीडूं नकोस. आपल्या बाहूंनीं 
याला सहन होईल अशा बेतानं तूं याच्याशीं युद्ध कर. ? _ 


२४६ श्रीमन्महाभारता्थ--२ सभापवे. अ. २४. 


कृष्णाने असें सांगितलें असतां शत्रुनाशक पांडवाने जरासंधाचें तं छान्तरूप 
पाहिलें व हा आतां पूर्णपणे थकला आहे, असें जाणून त्याचा वध करण्याचा 
निश्चय केला, त्यानंतर आजपर्यंत कोणाच्या हातूनहि पराभूत न झालेल्या 
जरासंघाला जिंकण्यासाठी बलाढ्य वृकोदरानें फार मोठा आवेद आणिला, 
२. ४. २३, 


अध्याय २४ वा. 
[ १ जरासंधाचा वध, २ बंदींतील राजांची मुक्तता. ३ वासुदेवाचें 
द्वारकेला प्रयाण. ] 

(१ ) वैशंपायन--हे भरतश्रेष्ठा, त्यानंतर भीम जरासंधाच्या वधाचा पूर्ण 
निश्चय करून यदुनंदन कृष्णास म्हणाला--'“ हे वासुदेवा, मी कटिबद्ध होऊन 
आपल्या सामर्थ्यांनं याला मारण्याचा जरी निश्चय केला आहे, तरी या पापी जरा- 
संघाचा मला वध करितां येइल, असं वाटत नाहीं. ” 

भीमसेनाचे हे शब्द कानीं पडतांच पुरूपश्रेष्ठ कृप्ण जरासंधाच्या वधाच्या 
इच्छेनं वृकोदराला त्वरा करीत म्हणाला--“' हे भीमसेना, तुझ जे दैदी सामर्थ्य 
आहे व तुझ्या ठिकाणीं जे वायूचे बळ आहे, ते आतां या जरासंधाच्या ठिकाणीं 
सत्वर प्रददित कर, ” 

ते ऐकतांच आपलें अलोंकिक सामधथ्ये प्रकट करून बलाढ्य भीमाने अति 
वी्यवान्‌ जरासंघाला वर उचलून शभर वेळां गरगर फिरविले व त्याला भूमी- 
वर आपटून दोन्ही गुडघ्यांनीं पाठीचा कणा दुमडला आणि त्यास भूमीवर 
लोळविल. नंतर त्याचा एक पाय हातांत धरून दुसऱ्या मांडीवर आपला पाय 
जोरानें ठेविला आणि त्याला मधोमध चिरिले. 


१ जरासंधवधप्रसंगीं भीमाने त्याला अनेकदा मधोमध चिरून टाकिलें असतां, 
त्याच्या शरीराचीं दोन छकलें पुनः पुनः सांधत व तो जिवंत होत असे. तेव्हां 
श्रीकृष्णाने हातांत एक “नळाची ' काढी घेऊन ती मध्यें चिरली व उजवा भाग 
हादीकडे व डावा उजवीकडे धरला. ही खूण पटतांच भीमाने जरासंधाचीं दोन 
शकलें करून तीं सांधणार नाहींत अशा उलट दिशेला टाकिलीं. तेव्हां त्याचा वध 
झाला, अशी आख्यायिका लोकांत रूढ आहे. व ' कुंभकोणम्‌' येथें छापलेल्या 
भारताच्या प्रतींत अशा अर्थाचे प्रक्षिप्त लोकहि आहेत. परंतु येथें मात्र या 
वर्णनाचा मुळींच उद्वेख नाहीं. 


जरासंघवधपवे ४. २४७ 


"४२४५५४४४४५ ४४४४१४४४१४४४५४५/५४५/५४५/०८ ०८० 


भीमाच्या हातून फाडल्या जाणाऱ्या जरासंघाच्य़ा शरीरापासून फार मोठा 
ध्वनि उत्पन्न झाला व तें महत्काये करीत असतांना वृकोद्रहि भयंकर गर्जना 
करूं लागला, तेव्हां सवे प्राण्यांना भयंकर वाटणारा तो तुमुल नाद ऐकून सवे 
मागध भयभीत झाले. भीमसेनाच्या व जरासधाच्या त्या भीपण गर्जेनेने स्त्रिया 
गर्भगलित झाल्या. भीमसेनाचा सिंहनाद व जरासंघाचा मरणकालीन आक्रोश 
ऐकून हिमालयपवेत विदीण होत आहे कीं काय असा भास झाला. विदेपतः 
भीमसेनाच्या गर्जनेने गिरित्रजांतील सर्व मागघ देहभान विसरले. 

(२ ) हे राजा, त्यानंतर स्त जरासंघाला राजमंदिराच्य़ा प्रवेशद्वारांत झोंपल्या- 
प्रमाणें टाकून ते शत्रुनाशक कृप्ण-पांडव रातोरात तेथून निघाले. कृष्णाने जरा- 
खंधघाचा ध्वजयुक्त रथ जोडून त्यांत त्या दोघां भ्रात्यांना बसविलें व जरासंधानें 
प्रतिबंधांत ठेविळेल्या आपल्या राजबंधूंस मुक्त केलें. तेव्हां त्या सर्व रत्नाह 
राजांनीं कृष्णाला अमूल्य रत्ने अपेण केलीं व आपल्याला मरगासारख्य़ा मह- 
कवयापासून सोडविल्यामुळे त्या भूपालांनीं त्याचा मोठा सत्कार केला. तेव्हां 
ज्याने एका बलाढ्य शत्रूला जिंकले आहे, असा स्वतः अक्षत व शस्त्रसंपक्न अस- 
लेला तो वीर यदुनंदुन त्या दिव्य रथावर आरूढ होऊन राजांसह गिरित्रजांतून 


निघाला. 
त्यावेळीं सवे क्षत्रियांस दुजंय असलेला, सुंदर, दोन्ही हातांनीं शरसंधान कर- 


णारा व शत्रूवर वारंवार आघात करणारा कृष्णसारथि अजुंन आपल्य़ा सोदर 
आत्यासह जरासंधाच्या रथांत बसला होता व इतर राजे भिन्न भिन्न रथांवर 
आरूढ झाले होते. यादवेंद्र कृष्ण ज्याचा सारथि आहे आणि अलौकिक योद्धे 
भीमाजुंन ज्यांत बसळे आहेत, असा तो सर्व धनुधेरांना अर्जिक्य असलेला 
श्रेष्ठ रथ त्या प्रसंगी फारच शोभला. ब्रृहस्पतीची भार्या जी तारा तिच्य़ा 
निमित्ताने झालेल्या संप्रामांत इंद्र व विष्णु ज्या रथावर आरूढ झाले होते 
त्याच रथावर आरूढ होऊन श्रीकृष्ण खांडवप्रस्थाकडे जावयास निघाला. 

तो रथ सुवर्णाप्रमाणें चमकत असून त्याला सुवणौच्याच घागऱ्या लावल्या 
होत्या, त्या विजयी रथाचा घोष मेघगर्जनेसारखा दूरवर ऐकूं येत असे. इंद्राने 
बया रथांत बसून दानवांना नव्याण्णव वेळां मारिले, तोच रथ प्रास्त झाल्यामुळें 
हे तिघेहि पुरुषश्रेष्ठ अतिशय हृष्ट झाले. 

त्यानंतर महाबाहु कृष्ण आपल्या दोघां भ्रात्यांसह रथारूढ झाळा आहे असें 
पाहून गिरित्रजांतीळ मागध विस्मित झाले. दिव्पर अश्वांनीं युक्त व वायूप्रमा्णे 


२४८ श्रीमन्महाभारता्थ--२ सभापवे. अ. २७. 


पपप“ ५८/६-५८४५--४५-५/४५८४४४४ टश ५-५-८/५८-५४५४५ ४५४४४४९४४४ 


वेगवान्‌ असलेला तो रथ कृष्णाकडून अधिष्टित झाला असतां फारच शोभला. 
रथाला स्प्रे न करणारा व देवांनीं निमाण केळेला अलोकिक ध्वज त्या रथावर 
उंच उभारिला असून तो इंद्रधनुष्याप्रमाण असलेला अति तेजस्वी ध्वज चार 
कोसांच्या 'अंतरावरून दिसत असे. 

इतक्यांत कृष्णाने गरुडाचे स्मरण केलें. त्याबरोबर तो भगवानापाशीं 
आला व त्याच्या रथावर बसला. त्यामुळे तो अपूर्व रथ एखाद्या 
ग्रामादिचिहृभूत चैत्य वृक्षाप्रमाणे भासला, ज्यांनीं आपलीं मुखें पसरलीं 
आहित व जीं भयंकर गर्जना करीत आहेत, अश्या ध्वजावर आख्ढ होणाऱ्या 
भूतांसह तो सर्पभक्षक गरुड भगवानाच्या त्या श्रेष्ठ रथावर बसला असतां 
हजारों किरणांनीं आच्छादित झालेल्या मध्याहकालीन सूर्याप्रमाणे तो रथ 
आपल्या तेजाने सर्व भूतांना दुनिरीक्ष्य झाला. 

हे राजा, त्यावरील तो दिव्य़ ध्वजश्रेष्ठ वृक्षामध्य अडकून रहात नाहीं, 
शस्त्राने तुटत नाहीं व सवे लोकांना स्पष्ट दिसतो. मेघगर्जनेप्रमाणे ज्याचा 
ध्वनि आहे, अशा त्या दिव्य रथावर आरूढ होऊन पुरूपध्रेष्ठ शोरी दोघां पांडु- 
पुन्नांसह गिरित्रजांतून बाहेर पडून एका समप्रदेशीं येऊन उभा राहिला. हा 
रथ इंद्रापासून वसुराजाला, वसूपासून वृहद्रथाला व वृहद्रथापासून क्रमानेच 
जरासंघाला प्राप्त झाला होता, 

जनमेजया, यदास्वी कृष्ण त्या दिव्य रथाने गिरिवजाच्या बाहेर येऊन सम- 
प्रदेशी स्थित आहे, असें पाहून नगरांतील ब्राह्मणादि सर्वे लोक मोठ्या आद 
राने तेथे आले आणि त्यांनीं दोन पांडव व यादव कृष्ण यांची यथाविथि पूजा 
केली. जरासंधाच्या बंधांतून मुक्त केलेले राजेहि मधुसूदनापाशीं येऊन व 
त्याचे पूजन करून स्तुतिपूवेक म्हणाले--“' हे महाबाहो, भीमाजुंनांच्या बलाने 
युक्त असलेल्या तूं--देवकीनंदनाने धर्माचें परिपालन करावेंस यांत आश्चये 
नाहीं. जरासंघरूपी हदांतील घोर दुःखपंकांत खितपत असलेल्या आम्हां राजांचा 
तूं आज उद्धार केलास, हे आम्हांवर तुझे केवढे उपकार आहेत. 

हे विष्णो, आम्ही या भयंकर गिरिदुर्गामध्यें अतिशय केश भोगीत होतों. 
त्यांतून तूं आम्हांला सोडविलेंस. त्यामुळे हे यदुनंदना, तुझे उज्ज्वळ यश दश- 
दिशांना व्यापून राहिले आहे. हे पुरुपश्रेष्ठा, आम्ही तुजपुढे हात जोडून उभे 
आहोंत. आम्हीं तुझे कोणतें प्रिय करावे ते सांग. तूं सांगितलेले काय किती 
जरी दुष्कर असलें तरी ते आम्हीं मोळ्या आनंदानें करूं.” 


जरासंघवघपवे ४. २४९ 


५-५ 


राजांचे हे स्तुतिवचन ऐकून हृपीकेशाने प्रथम त्या राजांच्या चित्ताचं असें 
समाधान केलें-'तुम्हांला दुरात्म्या जरासंधानें फार क्लेश दिले. पण आतां यापुढें 
तुम्हांला असले दुःख पुनः कधींहि भोगावे लागणार नाहीं. ' अल्धे आश्वासन 
देऊन त्या उदारात्म्यानें त्यांस पुनः म्हटलें--'' हे वीरांनो, युधिष्ठिर राजा राज- 
सूय यज्ञ करण्याची इच्छा करीत आहे. धर्मामध्ये प्रवृत्त झालेल्या व साम्राज्याची 
इच्छा करणाऱ्या त्या धर्मात्म्याचा उद्देश जाणून तुम्हीं सर्वानी त्याला साह्य 
करावे, अशी माझी इच्छा आहे. ” 

राजा जनमेजया, कृष्णाचे हे भापण ऐकून त्या सवे राजांना परम संतोष 
वाटला. त्या सर्वांनी ' ठीक आहे? असे म्हणून त्याचे वचन शिरसा मान्य 
केले. त्या कृतज्ञ भूपालांनीं दाशाह कृप्णाला अनेक रत्ने अपेण केलीं. पण 
“ प्राणसंकटांतून सोडविलेल्या राजांपासून धन ग्रहण केल्यास आपल्या यश्शाची 
हानि होईल ' हें जाणून तो प्रथम तीं ग्रहण करीना; तेव्हां त्या राजांनीं गोविं- 
दाची परोपरीन प्राथना केली असतां केवल त्यांच्यावर अनुकंपा करण्यासाठीं 
त्यानें तीं मोठ्या अनिच्छेने स्वीकारिलीं. 

इतक्यांत जरासंधाचा पुत्र उदारवुद्धि सहदेव पुरोहिताला पुढे करून आपल्या 
नगरांतील पौरजन व अमात्य यांसह कृप्णापाशीं आला. त्याने त्या वीराला 
साष्टांग प्रणाम करून त्याच्यापुढे असंख्य रत्ने ठेविलीं व तो हात जोडून 
त्याच्यापाशी उभा राहिला. तेव्हां कृप्णान भयभीत झालेल्या जरासंधपुत्राला 
अभय दिलें व त्याने आणलेल्या मूल्यवान रत्नांचा स्वीकार केला. 

यदुनंदनाने जरासंधपुत्राला तेथेंच मोड्या संतोषानें त्याच्या पितृपदावर 
अभिपेक केला. तेव्हां सहदेवाने त्याच्याशीं सख्य करून त्याच्या आज्ञिनें 
आपल्या नगरांत प्रवेश केला. तो परत निघाला असतां वृकोदर भीम, कृष्ण 
व पार्थ यांनीं क्रमाने त्याचा सत्कार केला. नंतर पुरुप श्रेष्ठ शौरी असंख्य रत्ने 
घेऊन, भीमार्जुनांसह, अलौकिक विजयश्रीने युक्त होऊन तेथून निघाला. 

अल्पावकाशांतच ते तिघेहि वीर इंद्रप्रस्थास येऊन पोंचले. धर्मराजाच्या 
मंदिरापाशीं येतांच वासुदेव मोठ्या त्वरेने व संतोषाने त्याच्या पाशी गेला व 
ह्मणाला--'“' हे धमराजा, मी तुला आनंदाची वाता सांगतों, ती ऐक. तुझ्या 
बलाढ्य भीमाने वीयेवान्‌ जरासंधाला समरांगणांत मारिळें व सवे राजांना 
त्याच्या बंधनांतून सोडविले. युघिष्ठिरा, तुझे दोघेहि प्रिय भ्राते भीमाजुंन कुराळ 
असून अक्षत शरीरांनीं स्वनगरास परत आले आहेत. ” < 


२५० श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. २४. 


२५४४” ४/४-” 


“7 ४-- 


7<<८/५/«<” 


कृष्णार्चे हें भाषण ऐकून युविष्ठिरानें त्याचा परम सत्कार केला, अति हृष्ट 
झालेल्या त्या राजानें आपल्या दोघां भ्रात्यांस दढालिंगन दिले, जरासंघासारख्या 
बलाढ्य शत्रूला मारून अक्षत शरीरांनीं परत आलेल्या आपल्या विजयी 
भ्रात्यांस पाहून तो अजातदात्रु संतुष्ट झाला. ल्याने वयाच्या अनुक्रमाने भीम, 
कृष्ण व अजुंन यांस आर्िंगन दिलें व त्यांच्या बरोबर आलेल्या राजांचाहि योग्य 
सत्कार व पूजा करून त्यांस आपापल्या राजधानीस जाण्याची अनुज्ञा दिली. 
उदार युघिष्टिरानें जाण्याची अनुज्ञा दिली असतां हृष्ट झालेले ते सवे राजे उच्च- 
नीच वाहनांतून आपापल्या देशांस निघून गेले, 


(३) हे भरतश्रेष्ठा, याप्रमाणे बुद्धिमान जनार्दनाने पांडवांच्या हातून जरासंधाचा 
घात बुद्धिपुरस्सर करविला आणि राजा युघिष्टिर, प्रथा, कृष्णा, सुभद्रा, भीम- 
सेन, अजुंन व नकुल-सहदेव यांची संमति आणि धौम्य पुरोहिताचा आशीवाद 
घेऊन तो महात्मा वासुदेव द्वारका-नगरीस निघून गेला. धमंराजानं दिलेल्या 
त्याच जरासंधाच्या दिव्य व मनासारख्य़ा वेगवान्‌ रथांत बसून, त्याच्या ध्वनीनें 
सर्व दिशांना व्यापीत तो महात्मा जाऊं लागला असतां युघिष्टिरादि पांडवांनी 
शुभ कर्मे करणाऱ्या त्याला प्रदक्षिणा घातली. भगवान्‌ कृष्ण स्वदेशास निघून 
गेला असतां पांडवांना कांहीं वेळ खेद झाला. तथापि ते सवेहि पुरुपश्रेष्ठ 
विवेकी असल्यामुळें त्याच्या अधीन झाले नाहींत. 


हे पारिक्षिता, याप्रमाणे फार मोठा विजय मिळवून व राजांना अभयदान 
देऊन पांडव कृप्णकृपेनें कृतकृत्य झाले, या अद्भुतकमांने त्यांचं यश अधिकच 
वाढलं. सवे पांडवांची द्रोपदीवरील प्रीति उत्तरोत्तर वाढत गेली आणि 
त्या वेळीं राजा युघिष्ठिरान धर्म, अथे व काम या तिन्ही पुरुपाथांना हितावह 
होईल, असेंच वर्तन ठेवून धर्मतः प्रजेचे पालन केलें, २. ४. २९. 


येथें जरासंधवध पर्व समाप्त झालें. 


दिग्विजयपवे ५. २५१ 


दिग्विजयपवे ५. 
“7:0० 
अध्याय २५ वा. 
[ १ पांडवांच्या दिग्विजयाचें संक्षिप्त वर्णन, ] 

(१ ) वेदंपायन--राजा जनमेजया, ते श्रेष्ठ घनुप्य, अक्षय्य भाते, दिव्य 
रथ, ध्वज व ती अलौकिक सभा प्राप्त झालेली पाहून पार्थ युधिष्ठिराला 
म्हणाला->“हे राजन्‌ , आपल्याला अपेक्षित असलेलं हे धनुष्य, शस्त्रं, श्रीकृष्णा- 
सारखा झूर व पराक्रमी, मंत्री, दुर्ग, यक व बल हीं सर्वे दुप्प्राप्य असलेलीं 
साधनं मीं प्राप्त करून घेतलीं आहेत. आतां आपल्या कोशाची वृद्धि करण ह 
आपलें पहिलें काये आहे, असं मी समजतो. मी सर्व राजांना कर द्यावयास 
लावितों. त्यासाठीं मी आतां झुभ तिथि, मुहूर्त व नक्षत्र पाहून कुबेराच्या उत्तर 
दिदकडे विजयार्थ जातों. ” 

राजा, धनंजयाचे हं भापण ऐकून घर्मराजा मधुर व गभीर वाणीनें त्यास 
बोलला---“ अजुना, ब्राह्मणांकडून स्वस्तिवाचनादि शुभ धार्मिक वित्चि करवून 
मग प्रयाण कर, दुष्टांना शासन व सजञनांचे प्रिय करण्यासाठीं जाणाऱ्या तुझा 
विजय असो. पाथा, तुझे सवे मनोरथ पूण होतील. ” 

याप्रमाणें धमराजाने अनुज्ञा दिली असतां अद्भुत कर्मे करणारा अजुन अझीनें 
दिलेल्या दिव्य रथांत बसून प्रचंड सैन्यासह दिग्विजयाथ निघाला. त्यानंतर 
महाबळवान्‌ भीमसेन व पुरुषश्रेष्ठ नकुल-सहदेवहि धर्म राजाच्या आज्ञेने से- 
न्यासह भिन्न भिन्न दिश्ांकडे विजयाथे निघाले, धनंजयाने कुबेराच्या उत्तर 
दिश्षंत जय मिळविला, वृकोदरानें पूर्वे दिशा, सहदेवानं दक्षिण दिशा व अस्र- 
वेत््या नकुलाने पश्चिम दिश्या जिकिली, याप्रमाणे त्या चारी पराक्रमी भ्रात्यांनीं 
दिग्विजय करून विपुल संपत्ति जिंकून आणली असतां खांडवप्रस्थाचा प्रभु 
युधिष्ठिर सरव सहृजनांमध्ये परम ऐश्वर्याने शोभू लागला, २. ५. २५. 


अध्याय २६ वा. 
[ १ धनंजयाचा दिग्विजय व भगदत्ताशीं पराभवपूर्वक सख्य. ] 
(१) जनमेजय--हे ब्रह्मन्‌, माझ्या पूवजांचं हें अपूव चरित्र ऐकत 
असतां माझी तृस्तिच होत नाहीं. यास्तव मला त्यांच्या दिग्विजयाचा सविस्तर 
बृप्तान्त सांग, 


२५२ श्रीमन्महाभारताथ--२ सभापवे. अ. २६. 

वेशंपायन--हे राजा, ठीक आहे; वस्तुतः त्या चारी पांडुपुन्नांनीं सर्व प्रथ्वीला 
जरी एकाच वेळीं जिंकलं तरी मी तुला अगोदर धनंजयाचा विजयवृत्तान्त 
कथन करितों. हे भरतर्पभा, त्या पराक्रमी धघनंजयानें प्रथम कुळेंद देशांतील सवे 
नृपतींना विशेष पराक्रमावांचूनच सहज वश करून घेतलें. नंतर त्याने आनत्त व 
कालकूट हे देश जिंकून सैन्यासह सुमंडल-राजाचा पराभव केला आणि त्या 
सुमंडलासह, सव्यसाची शाकलट्वीप व प्रतिविध्य-राजा यांवर चाळ करून गेला. 
तेव्हां शाकलट्वीप व सप्तद्वीप यांतील सव भरूपालांशीं अर्जुनाच्या सैन्याचे तुमुल 
युद्ध झालं. परंतु हे भारता, त्या महान्‌ धनुर्धारी भूपतींनाहि पार्थांन जिंकिले 
व या जिंकलेल्या सवे नृपालांसह त्याने प्राग्ज्योतिप देशावर चाल केली. 


तर्थे : भगदत्तः-नांवाचा बलाढ्य राजा राज्य करीत होता. त्याच्याशीं 
महात्म्या अजुनाने भयंकर संग्राम केला. त्या प्राग्ज्योतिप देशांत किरात, चीन 
व इतर सागरतीरवासी अनेक योद्धे होते. त्यांच्या साह्याने भगदत्तानें धनं- 
जयाश्लीं सतत आठ दिवस घोर युद्ध केल. परंतु अर्जुनाचा रणोत्साह कायम 
असलेला पाहून तो राजा जणुकाय हंसतच त्याला म्हणाला---“ हे कुरुनंदना, 
तुझा हा अतुल पराक्रम इंद्रपुत्राला शोभण्यासारखाच आहे, हे धनंजया, मी 
महेंद्राचा सखा असून त्याच्यासारखाच अजिंक्य योद्धा आहे. परंतु हे धनुधररा, 
मी तुझ्य़ापुढें मात्र रणांत उभा रहाण्यास समर्थ नाहीं, हे पांडवा, तुझे शास्त्र- 
नैपुण्य पाहून मी संतुष्ट झालों आहें. आतां मी तुझें कोणते प्रिय करूं तं सांग, 
हे वत्सा, तुझी जी इच्छा असेल ती मी पूण करीन, ? 

भगदत्तराजाचे हें भापण ऐकून अजुन म्हणाला-<हे राजंद्रा, कुरुवंशांतील 
घर्मजञ, सत्यनिष्ठ, यज्ञ करणारा व विपुल दक्षिणा देणारा श्रेष्ट राजा धमंपुन्र 
युधिष्ठिर सम्राट्पदप्राप्तीसाठीं राजसूय यज्ञ करणार आहे. यास्तव तूं त्याला 
खंडणी दे. हे राजा, तूं माझ्या पित्याचा सखा आहेस व मलाहि प्रिय आहेस, 
म्हणून तुला आज्ञा करणें मला योग्य वाटत नाहीं. तूं प्रेमानेंच आम्हांला कर 
द्यावास हं बर. 

भगदत्त म्हणाला-<हे कोंतेया, तूं जसा मला प्रिय आहेस, तसाच युघि- 
ष्ठिहि आहे. मी त्याला मोठ्या संतोपाने कर देईन. याशिवाय तुझ आणखी 
कोणतं प्रिय करूं ते सांग. २. ५. २६. 


दिग्विजयपवे ५. २५३ 


पटटा -ट--५--:--५४-८८५८-८५८८५८८५॥टट८८-८-८-८८. 


अ'व्याय २७ वा. 
[ १ धनंजयाचा नानादेशांतील विजय. ] 

(१ ) वैदांपायन-_हे भारता, भगदत्ताचे हें वचन ऐकून 'हे उदार राजा, 
तूं आम्हांला खंडणी देणार आहेस एवढ्यानंच आमचे प्रिय कार्य झालें असें 
अजुन बोलला व याप्रमाणे भगद्त्ताला अंकित करून घेऊन कुबेराने 
रक्षण केलेल्या उत्तर दिशेकडे तो वळला. तेथें त्यान अंतर्गिरि, बहिर्गिरि व 
उपगिरि हे पवत जिंकून घेतले व त्या प्रदेशांतील सर्व नृूपतींना वश करून 
त्यांच्यापासून धन मिळविले. नंतर त्या सवे भूपालांसह तो उलुक देशांतील 
। बृहन्तः-राजावर चालून गेला. तो राजा मदंगाच्या नादाने, रथचक्राच्या 
ध्वनीने व मत्तगजांच्या चीत्काराने सर्व प्रथ्वीला कांपवीत असे. तो बलाढ्य 
राजा पार्थ आपल्या देशावर चाल करून आला आहे, असं पहातांच आपल्या 
चतुरंग सैन्यासह नगरांतून बाहेर पडला, घनंजयाशीं त्याचे भयंकर युद्ध झालें. 
पण हे राजा, त्या तुमुलळ रणसंप्रामांत पार्थांच्या अतुल पराक्रमापुढे वृहन्त टिकाव 
धरूं शकला नाहीं. तो अजिक्य पवंतेश्वर वृहन्त आपल्या रत्नभांडारासह खर्व 
प्रकारे पार्थांच्या स्वाधीन झाला. तेव्हां अजुनानें त्याचे राज्य़ त्याला परत 
देऊन त्याच्याखह सेनाबरिंदूवर स्वारी केळी व त्या राजाला सत्वर पदच्युत केले. 

त्यानंतर फाल्गुनानें प्रजेने व्याप्त असलेले मोदापूर, वामदेव, सुदामा ब 
उत्तर उलूक या देशांच्या नृपांना एकत्र करून त्यांना घमराजाच सावभोमत्व 
मान्य करावयाख लाविलें. पुढें पार्थाने पंचगण देश जिंकला. तेथून तो सव 
भूपालांसह सेनाबिंदुराजाच्या देवप्रस्थनगरीस गेला व तेथें आपल्या चतुरंग- 
सेनेसह राहिला, नंतर तो धनुर्धर महातेजस्वी पार्थ जिंकलेल्या सर्व भूपतींसह 
पौरवांच्या विश्वगश्वनृपतींदर चाळून गेला, पर्वतांत रहाणाऱ्या त्या सर्व शूर 
महारथांचा पराभव करून पोरवांनीं रक्षण केलेली नगरी त्याच्या सेन्याने 
स्वाधीन करून धेतली. 

त्या पर्वेतांवव आणखी सात प्रकारचे रानटी लोक रहात असत, त्यांच्यांत 
दांपत्यव्यवस्था नसून पश्ूप्रमाणे स््री-पुरुपव्यवहार होत असे. त्या लुटारूंनाहि 
पांडवाने जिंकिले. 

हे राजा, तेथून तो क्षत्रियश्रेष्ठ काश्‍मीर देशास गेला. तेथील वीरांचा 
पराभव करून त्यानें त्या प्रांतांतील दहा छुद मांडलिकांसह लोहितराजास 
स्वाधीन करून घेतल, 


२५४ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. २८. 


त्यानंतर त्रिगतं, दावे व कोकनद्‌ या देशांतील क्षत्रियांनीं अजुंनाला विपुल 
घन दिलें. तेथून त्याने अभिसारीनांवाची रम्य नगरी जिंकून घेतली व उरग- 
वासी रोचमानाचा रगांत पराभव केळा. त्यानंतर त्या कोंतेयाने चित्रायुधानें 
रक्षण केलेल्या रम्य सिंहपुराचा विध्वंस केळा, तेथून तो कुरुनंदन सुद्य व 
चोल या देशांवर ससैन्य चाळून गेला व तल्या देश्यांना पादाक्रांत करून त्यानें 
मोठ्या पराक्रमाने तो दु्जेय बाल्हिकदेश वश॒ करून घेतला. पुढें तो पांडु- 
नंदन कांबोज व दरद देशांच्या अधिपतींस जिंकून इशान्य दिशेकडे वळला. 
तेथील वनांत रहाणाऱ्या चोरांना पराभूत करून त्यानं लोह, परमकांबोज 
आणि उत्तर-क्रपिक देशांत प्रवेश केला व तेथें जमलेल्या सर्व नृपालांना जिंकिले. 
त्यावेळीं देव-दानवांच्या संग्रामाप्रमाणें पार्थाचं व कपिकांचें भयंकर युद्ध झाल. 


राजा, त्या संग्रामांत पार्थाने कपषिकाला जिंकून त्याच्याकडून झुकोदरासा- 
रख्या रंगाचे आठ अश्व घेतले. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या उत्तर त्रपिकांपासून मयूरां- 
सारखे सुंदर व यडच्छेनें चालण्यास समर्थ असलेले शीघ्रगामी अश्व कराथं 
स्वीकारिळे, त्यानंतर हिमवान्‌ व निष्कूट पर्वेतांवरील लोकांसहि जिंकून त्या 
सव्यसाची पार्थाने श्वेतपर्वतावर निवास केला. २. ५. २७. 


अध्याय २८ वा. 
[१ पार्थाचा उत्तरदिशेंतील दिग्विजय व स्वदेशी प्रत्यागमन. ] 

(५) वेशपायन--हे भरतश्रेष्ठा, त्यानंतर त्या पराक्रमी वीरानें श्रेतपर्व- 
ताचें उल्लंघन करून दुमपुत्राने रक्षण केलेल्या किंपुरुषावास-देशांत प्रवेश केला. 
तेथे युद्धामध्ये अनेक क्षत्रियांचा संहार करून त्यांच्या राजाचा पराभव केला व 
त्याच्यापासून कर घेतला. तेथून तो पांडवश्रेष्ठ गुह्यकांनीं रक्षिलेल्या हाटक- 
देशांत गेला व त्याने गुह्यकांना सामोपचारानेंच वश करून घेतलें. त्यानंतर 
त्या कुरुनंदनानें उत्तम मानससरोवराकडे जात असतां मार्गांत क्रपींनीं 
मानससरोवरापासून निर्माण केलेले सर्वे जलप्रवाह पाहिले. तेथून मानससरो- 
वराला जाऊन हाटकाच्या समीप असलेला गंधवेरक्षित प्रदेश जिंकला. तेथें 
त्याला तित्तिरिकल्मप व मंडूक या नांवाच्या उत्कृष्ट अश्वांची खंडणी मिळाली. 

तेथून तो इंद्रनंदन उत्तरेकडील हरिवर्ष जिंकण्याच्या इच्छेने त्या प्रदेशांत 
गोळा. त्या ननरीचे द्वारपाल बलाढ्य व घिप्पाड होते. ते महापराक्रमी अजुना- 


_ दिग्विजयपर्व ५, २५५ 


पाशीं येऊन मोठ्या संतोषानें म्हणाले--“ हे पार्था, तुला ही नगरी जिंकता 
येणें केव्हांहि शक्‍य नाहीं. यास्तव आपला दिग्विजय पुरा करून तूं परत फिर. 
जो पुरुष या नगरींत प्रवेश करितो, तो तत्काळ स्वत्यु पावतो. यास्तव हे वीरा, 
तुझा विजय येथेंच समाप्त होऊं दे. तूं आम्हांला अतिशय प्रिय आहेस, म्हणून 
आम्ही तुला हें हितवचन सांगत आहों. हे अजुंना, येथे जिंकण्यास योग्य, 
किंवा प्रेक्षणीय असें कांहींच नाहीं. या उत्तर कुरुदेश्ांत केव्हांहि युद्ध संभ- 
वत नाहीं. हे कोंतेया, तूं जरी या नगरींत प्रवेश केळास तरी तुझ्या दृष्टीस 
कांहीं पडणार नाहीं, येथें मनुष्यदेहानें कोणतीहि वस्तु पहाणे शक्‍य नाहीं. 
यास्तव हे पुरुपश्रेष्ठा, यावांचून तुझें दुसरं जर कांहीं कार्य असेल तर तें 
आम्हांला लांग. म्हणजे आम्हीं तत्काल तुझ्या इच्छेप्रमाणे करूं. ” 

हे राजन्‌, त्यांचे हें भाषण ऐकून पार्थ जणुकाय हंसतच त्यांस म्हणाला-- 
“< हे ह्वाररक्षकहो, तुमच्या देशांत मानवांचा प्रवेश होणं जर इष्ट नाहीं, तर 
मी या नगरींत. येत नाहीं. परंतु तुम्ही कांहीं तरी खंडणी अर्पण करून 
घर्मराजाच्या सावभोमपदाला तुमची मान्यता द्या.” तेव्हां त्या द्वारपालांनी 
त्याची मागणी मान्य करून दिव्य रेशमी वस्त्रे, भूपणे, क्षोमे, अजिने इत्यादि 
मूल्यवान वस्तूंचा कर अजुंनाळा अपण केला. 


हे भारता, याप्रमाणें त्या पुरुषव्याघ्रानें उत्तर दिशा जिंकून, अनेक क्षत्रिय व 
छुटारु यांच्याशीं अनेक संग्राम करून, युद्धांत त्यांचा पराभव केला. त्या सर्वा- 
पासून कराच्या ख्पाने विपुळ धन, विविध रत्ने व पूर्वोक्त दिव्य अश्व घेतले 
आणि शेवटीं तो महापराक्रमी पार्थ आपल्या चतुरंग सेनेसह इंद्रप्रस्थास परत 
आला व जिंकून आणलेली विपुल संपत्ति घमराजाला अपण करून त्याच्या आ- 
ज्ञेने तो स्वमंदिरीं गेला. २. ५. २८. 


अध्याय २९ वा. 
[१ वरकोद्राचा दिग्विजय, ] 

(१) वैदृंपायन--हे कुरप्रेष्ठा, .याप्रमाणें पार्थ दिग्विजय करीत असतां, 
त्याच वेळीं महाबलाढ्य भीमसेन धमंराजाच्या आज्ञेने पूर्व दिशेकडे गेळा. तो 
शत्रूचा शोक वाढविणारा प्रतापी पांडव प्रथम अश्व, रथ, गज इत्यादिकांनीं 
परिपूर्ण व आयुधादिकांनीं सज्ञ झालेल्या प्रचंड सैन्यासह विस्तीर्ण पांचाळ- 


२५६ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ३०. 


देशांत गेला व त्यानं तेथील पांचालांना सामोपचाराच्या विविध उपायांनीं वश 
करून घेतलें. नंतर गंडक व विदेह या देशांवर जय मिळवून त्यानें अल्पाव- 
ध्रींतच दाशाणांसहि जिंकिले. दाशाणंदेशाच्या सुधमांराजाने भीमसेनाबरोबर 
अंगावर रोमांच उभे करणारें भयंकर बाहुयुद्ध केले. त्या युद्धांत भीमसेनानें 
त्या राजाला जिंकले व त्याचा अतुल पराक्रम पाहून त्याला आपल्या महान 
सेन्याच्या सव सेनापतींवर मुख्य अधिपति नेमिले. 

त्यानंतर तो बलाढ्य वृकोदर आपल्य़ा फार मोठ्या सेनेसह जणुकाय सव 
पृथ्वीला कांपवितच पूर्वे दिशेकडे निघाला व त्यानें अश्वमेध-देशाच्या रोचमान 
राजाला विशेष श्रमांवांचूनच युद्धांत जिंकिले. याप्रमाणें पूर्वदिशा जिंकून बल- 
वानांतील श्रेष्ठ वीर भीमसेन दक्षिणदिदोकडे चाल करून गेला. त्यानें तेथील 
पुलिंदनगरीच्या सुकुमार सुमित्रराजाला वश करून घेतलें. त्यानंतर हे राजा, 
तो नरव्याघर भीमसेन धर्मराजाच्या ञाजञेने महापराक्रमी शिछुपालाच्या नगरी- 
कडे वळला, 

तेव्हां त्या चेदिराजान पांडवांचा मनोदय ओळखला व नगराबाहेर येऊन 
वृकोदराचे स्वागत केलें, त्यावेळीं दोघांनीं एकमेकांस परस्परांचे व आस्तेष्टांच कुशल 
विचारिले. नंतर चेदिराजाने आपले सर्व राज्य भीमसेनाला अर्पण केले व 
हंसून म्हटले---“हे निष्पापा, तूं हं काय आरंभिळ आहेस ?” तेव्हां भीमाने त्याला 
घर्मराजाचा उद्देश निवेदन केला. तो ऐकून शिझुपालान त्याच म्हणण मान्य केलं 
व खंडणी अपण केली. पुढे तो वृकोदर शिझुपालाने केलेल्या सत्काराचा स्वीकार 
करीत तेरा दिवस तेथें राहिला व पुढील दिग्विजयासाठीं सैन्यासह निघाला. 
२, ५. २९, 


अध्याय ३० वा. 
( १ भीमसेनाचा पूवदिदेंतील दिग्विजय. ) 

(१) वैद्धांपायन--हे कुरुनंदना, त्यानंतर शत्रूंचे दमन करणाऱ्या वृकोदरानें 
कुमारंदेश्याच्या श्रेणिमान्‌ राजाळा व कोसल देक्याच्या ब्ृहदुळ राजाला जिंकिलं 
तेथून तो पांडवश्रेष्ठ अयोध्येला गेला व त्याने तेथील महाबलळवान्‌ धमेज्ञ 
दी्घयज्ञराजास विशेष परिश्रम न करितां वदय करून घेतले. नंतर त्याने गोपाळ- 
कक्ष व उत्तर कोसल या दोन देशांस जिंकून तेथील मलांच्या अधिपतीला व 


दिग्विजयपव ५. २५७ 


क क आ आ क कक त क प य क क यग कत क आ क क क का कक 


राजाला स्वाधीन करून घेतले. तेथून तो महापराक्रमी भीमसेन हिमाल्याच्या 
समीप असलेल्या जलोद्धव-देश्यांत गेळा व अल्पकालांतच त्यानें तो सवे देश 
जिंकून घेतला. 

याप्रमाणे अनेक देश जिंकल्यावर त्या वीराने भलाट व आुक्तिमान्‌ या पवं- 
तांच्या सभोंवारचा प्रदेश स्वाधीन करून घेतला. नंतर समरापासून कधींहि 
परावृत्त न होणाऱ्या काशीराज सुबाहूला भयंकर पराक्रम करणाऱ्या भीमाने 
वक्ष करून घेतलें व तेथून तो सुपाश्व-देश्याकडे वळला. त्यानें तेथील बलाढ्य 
क्रथराजाचा युः्धांत पराभव करून तो देश जिंकून घेतला, त्यानंतर मत्स्य, 
मलळद्‌, अनघ, अभय व पश्युभूमिप्रदेश यांस स्वाधीन करून घेऊन तो मदघारप- 
वैताकडे परत फिरला, तेथें सोमधेयांचा पराभव करून तो उत्तरेकडे वळला. तेथ 
त्यानें मोठ्या पराक्रमाने वत्सभूमि जिंकिली व भर्गांचा अधिपति, निषाधा- 
घ्रिपति व मणिमान्‌ इत्यादि अनेक राजांना अधीन करून घेतल, 


क क क की 


हे राजा, त्यानंतर, दश्तिण मलांचा प्रदेश व भोगवान्‌ पर्वत यांना त्यानें 
सहज स्वाधीन करून घेतले. तेथून तो शामक, वर्मक व विदेहदेशाचा जनक- 
राजा यांकडे गेला व त्यांच्याकडून सामोपचारानेंच कर वसूल केला. नंतर 
त्याने शक व बबेर यांस कपटाने वश करून घेतलें. त्या पांडवाने विदेहदेश्यांत 
असतांनाच इंद्रपर्वताच्या समीप असलेल्या सातहि किराताधिपतींना जिंकिले 
त्यानंतर त्यानं सुह्म, प्रसुद्य व तत्पक्षीय पराक्रमी वीर यांचा युद्धांत पराजय 
केला, भीमसेनानें मागघांचा पराभव पूर्वीच केलेला असल्यामुळे त्यानं त्यांना 
कर द्या? अशी अधिकाराने आज्ञा केली. 

नंतर तो पराक्रमी पांडुपुत्र दंड व दुंडघार या पथ्वीपतींना जिंकून त्यांच्या- 
सह गिरित्रजाकडे वळला. तेथें जरासंधाचा पुत्र जो सहदेव त्याचे सांत्वन 
करून त्याच्यापासून खंडणी घेतली व त्या सव जिंकलेल्या नृपतींसह तो कोंतेय 
कणोपासून कर घेण्यासाठीं गेला. 

त्यावेळीं भीमसेनाच्या चतुरंगसेनेने जणुकाय़र सवे प्रथ्वीचा थरकांप करून 
सोडला होता. पांडवश्रेष्ठ भीमाने शात्रुनाशक कर्णांशीं भयंकर युद्ध करून 
त्याला पराजित केलें व त्याच्यापासून कर घेतला. 

त्यानंतर वृकोदराने बलवान्‌ पर्वतवासी राजे जिंकिले. मोदागिरीला जाऊन 
फराक्रमी भीमाने तेथील अतिशय बलाढ्य नृपालाचा युद्धांत वच केला, तेथून 

म, भा. २--१७ 


२५८ श्रीमन्महाभारताथ--२ सभापवे. अ. ३१. 


बप्पा 


पा यत्ता ताय या कमतरता वहान कत उरत मायया बक वाक य का मह तसम जडच 


त्याने पुंडाधिप महावीर वासुदेव व कोशिकीच्या तीरावरील सामर्थ्यवान 
भूपाल यांवर चाळ केली, ते दोघेहि महावीर व भयंकर पराक्रम करणारे 
असून बलाढ्यहि होते. भीमसेनाने त्यांचा पराभव करून वंगदेश्ांत प्रवेश केला. 


तेथें समुद्रसेन, चंद्रसेन, ताख्रलिप्त, ककेटाधिपति व सुद्य या सवे सागर- 
वासी नृपांना व सवे म्लेच्छांना जिंकून तो वायुपुत्र भीमसेन अनेक देशांच्या 
अधिपतींकडून कर घेत लोहित्य-देशास गेला. तेथे त्यानें सागरवासी सव 
म्लेच्छ नुपतींपासून विविध रत्नं, चंदुन, अगरु इत्यादि सुगंधि द्रव्ये, उंची 
वस्त्रे, अमूल्य रत्ने, पाणिदार मोत्ये, बहुमोल शालजोड्या, सुवण, सपं, पोंवळीं 
इत्यादि मूल्यवान वस्तु करादाखल ग्रहण केल्या. या शिवाय त्या म्लेच्छ- 
राजांनीं पांडवावर अगणित धनाची वृष्टि केली. हे भारता, याप्रमाणें विजय 
मिळवून तो महा बलाढ्य वृकोद्र इंद्रप्रस्थास परत आला आणि त्यानें जिंकून 
आणलेले सव धन घर्मराजाला अपेण केलें. २. ५. ३०. 


अध्याय ३१ वा. 
[ १ सह्देवाचा दक्षिण दिशेतील दिग्विजय, ] 


( १) वेशंपायन--हे राजेंद्रा, भीमार्जुनांत्रमाणेंच सहदेवहि धमेराजाची 
अनुज्ञा घेऊन फार मोठ्या सैन्यासह दक्षिण दिशेकडे निघाला. त्या वीरानं प्रथम 
शूरसेनाला पूर्णपणे जिंकलं. नंतर मत्स्य-राजाला आपल्या पराक्रमाने वश करून 
त्याच्यापासून कर घेतला. तेथून महाबलवानू दुंतवक्राचा पराभव करून त्याला 
आपला मांडलिक केळे व त्याच्यापासून खंडणी घतेली. त्याच प्रमाणें सुकुमार 
सुमित्र-राजा, मत्स्य व चोरांचा प्रदेश, निपाद भूमि, गोश्टंग पवेत व श्रेणिमानू- 
राजा या सर्वाना ल्या बुद्धिमानाने स्वाधीन करून घेतलं व नरराष्ट्राला जिंकून 
तो कुंतीभोजराजाकडे गेला. 


तेव्हां त्या राजानं घर्मराजाची आज्ञा प्रीतिपूवेक मान्य केली, तेथून तो 
चमंण्वतीच्या तीरावरील प्रदेशाकडे वळला, तेथें वासुदेवानें अवशिष्ट ठेवलेला 
त्याचा पूर्व वेरी जो जंभकराजाचा पुन्न, त्याला सहदेवानें पाहिळ॑ व त्याच्याशी 
युद्ध आरंभिले. त्या संग्रामांत सहददेवानें त्याचा पराभव केला व तो दक्षिण 
दिरकडे निघाला. तेथे त्या वीराने सेक व अपरसेक यांना जिंकून त्यांच्या पासून 


मी 


दिग्विजयपव ५ २५९ 


८२/८०/१८१५ शभ ८ २४९ ८२ ८२ “४८४४१ ८१४५ /२ /९/५/५/४”१/५/५८' 


इवेविध रत्नांचा कर घेतला आणि त्या राजांसह तो नमेदेच्या समीप आला 
तेथे अवंती-देशाधिपति बिंद व अनुविद हे दोघे नृपाल प्रचंड सेनेसह त्या माद्री- 
नंदुनावर घांवून आले, तथापि त्या प्रतापवान्‌ वीराने युद्धांत त्यांचा पराभव 
करून त्यांच्यापासून अमूल्य रत्ने घेतलीं व तेथून भोजकट-नगरींत प्रवेश केला, 


हे राजन्‌, त्या देशाच्या अजिंक्य भीष्मकराजाने सहदेवाशीं दोन दिवस 
एक सारखे युद्ध केळे. परंतु शेवटीं त्याचा पराजय होऊन त्याने खंडणी दिली, 
त्या सवे द्रव्याचा स्वीकार करून त्या पांडवानें कोसलदेशाधिपति व वेण्या- 
तटाधिप या नृपांना जिंकल. त्यानंतर त्या वीरानं क्रमानं कांतारक, प्राक्कोसल 
नाटकेय, हेरंबक, मारुध, रम्यम्राम, नाचीन व आनबुक या देशांच्या अधि- 
पतींश्ीं युद्ध करून त्या सर्वांना पराजित केलें. नंतर त्या पांडुनंदनानें सवे 
अरण्याधिपतींना जिंकून वाताधिप व पुलिंद या राजांशीं सख्य केलें व तो 
दक्षिण दिशेकडे वळला. तेथे पांड्यराजाशीं सबंध दिवसभर युद्ध करून त्याचा 
पराजगय्र केल्यावर तो महाबाहु दक्षिणेकडील प्रसिद्ध * किष्किंधा '-नांवाच्या 
गुहेकडे आला. 

तेथे मेंदू व हविविद्‌ हे दोघे वानराघधिप त्याच्याशीं सतत सात दिवस युद्ध 
करीत राहिले. पण सहदेव युद्धांत माघार घेत नाहीं, अस पाहून त्या संतुष्ट 
झालेल्या महात्म्या वानरश्रेष्ठांनीं प्रेमान त्यास म्हटलं---“ हे पांडववीरा, हीं 
सवे रत्नं घेऊन जा. धर्मराजाचं कार्य निर्विघपणें पार पडावे, अशी आमची 
इच्छा आहे.” तेव्हां तो नरश्रेष्ठ तीं सवे रत्नं घेऊन माहिष्मती-नगरीला परत 
आला, तेथे नीलराजाशीं त्या शत्रूंच्या वीरांचा नाश करणाऱ्या प्रतापवानू 
सहदेवाचें तुमुल युद्ध झालें. सैन्याचा संहार करणाऱ्या त्या भयंकर युद्धांत 
जीविताचाहि संशय वाटूं लागला. त्या नृपतीला अस्तनीचे खाह्य असल्यामुळं 
सहदेवाच्या सैन्यांतील रथ, अश्व, गज व चिलखते धारण करणारे योद्धे प्रदीप्त 
अभीने पोळून जाऊं लागले. तेव्हां तो कुरुनंदन सहदेव अतिशय चिंताक्रांत 
होऊन त्याच्या मुखांतून शब्द निघेनासा झाला, 

जनमेजय--हे विप्रा, यज्ञासाठींच यत्न करणारा जो सहदेव त्याच्याशीं 
अस्तीने युद्धांत शत्रुत्व कां केलें ? 

चेशेपायन--माहिष्मतीनगरीमध्यें रहाणारा अश्नि नीलराजाच्या कन्येवर 
आसक्त झाल्यामुळे सवैथा त्याच्या अधीन झाला होता. नीलराजाला एक अति. 


२६० श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ३१, 


सुंदर कन्या होती. पिता हवन करण्यासाठीं होमशाळेंत गेला असतां ती 
त्याची कन्याहि अम्नीला प्रज्वलित करण्यासाठीं नित्य येत असे. वेळूच्या 
पंख्याने किती जरी वारा घातला तरी त्या कन्येने आपल्या तोंडाने फुंकर 
घातल्यावांचून तो कधीं प्रज्वलित होत नसे, कांहीं दिवस असा प्रकार चालला 
असतां भगवान्‌ अश्नीच्या मनांत त्या सुंदर राजकन्येविषयीं अभिलाष उत्पन्न 
झाला. त्यानें मनुष्यरूप धारण करून त्या ख्पवती कन्येला आपली इच्छा 
स्पष्ट शब्दांनी कळविली. तेव्हां तिनेंहि ती मान्य केली. तिचें अनुमोदन 
मिळतांच ब्राह्मणरूपानें तो तिच्याशी यथेष्ट रममाण होऊं लागला. कांहीं 
दिवसांनीं ही गोष्ट राजग्रृहांतील मुख्य माणसांना कळली, 

एकदा लांनीं त्या त्राह्मणरूपी अम्तीला राजापुढें नेळ॑ असतां लान ब्राह्म- 
णाला यथाशास्त्र दुंड केला. त्याबरोबर भगवान्‌ अशि कोपाने प्रज्वलित झाला. 
तें पाहून विस्मित झालेल्या राजानें त्या ब्राह्मणापुढे नग्न होऊन साष्टांग नम- 
स्कार घातला व हा अस्तीच ब्राह्मणरूपानें आपल्या कन्येश्ीं रत होत आहे, असे 
पाहून योग्य समयीं आपली कन्या त्या अभ्निरूप ब्राह्मणाला अर्पण केली. त्या 
हविजानेंहि मोठ्या संतोपाने त्या सुंदर राजकन्येचा स्वीकार केळा व राजावर 
प्रसन्न होऊन, त्यास वर मागावयास सांगितलं. तेव्हां राजानें ' आपल्या सैन्याला 
शत्रूपासून नित्य अभय असावें ' असा वर मागितला. 

हे जनमेजया, तेव्हांपासून जे कोणी राजे अज्ञानाने त्या नगरीला बलात्का- 
रानें जिंकण्याची इच्छा करितात, त्यांस अशि जाळून टाकितो. हे कुरूद्हा, 
त्या माहिप्मती-नगरींतील सवे स्त्रियांचा अशझीने परिग्रह केल्यामुळें त्या कोणा- 
लाहि स्वेच्छेने दुष्पराप्य झाल्या. स्त्रियांच्या इच्छेविरुद्ध वर्तन करण्यास तेथें 
कोणीहि समर्थ नव्हता, आपला भता किंवा अन्य पुरुप यांच्या शरीरांत प्रवेश 
करून अभझीच आपला उपभोग घेवो, अशा निश्चयामुळे त्या स्वेरिणी व यथेष्ट 
विहार करणाऱ्या झाल्या, 

हे भरतश्रेष्ठा, या कारणाने सर्व राज़े अझीच्या भयान त्या नगरीला सर्वदा 
व्यं करीत असत. पण धर्मात्मा सहदेव आपट्य़ा सैन्याला अभीने व्यापिल्या- 
मुळें ते भयभीत झालें आहे, अस पाहूनहि मनांत डगमगला नाहीं, तर पर्वता- 
सारखा अचल उभा राहिला. या प्रसंगीं काय उपाय योजावा, असा विचार 
करून, त्याने हस्त-पादप्रक्षाळनपूवेक आचमन केळं व झुचिभूत होऊन तो 
अप्नीस म्हणालालन्ट 


दिग्विजयपव ५. २६१ 


“२५५५४५४९५४” ५९/५५/४११५” ५/४/५/४८५. 


“ हे अश्ञे, तुला नमस्कार असो. आमचा हा सवे उद्यम तुझ्या साठीं आहे. 
तूं देवांचे मुख आहेस, तूं यज्ञ आहेस. सर्वांना पावन करीत असल्यामुळें 
तूं“ पावक ' आहेस. देवांकडे हृव्य़ पोंचवीत असल्यामुळें तूं “ हव्य़रवाहन ! 
आहेस, वेद तुझ्यासाठींच उत्पन्न झाले, म्हणून तू ' जातवेद ' आहेस. तुझे 
किरण विचित्न असल्यामुळें तू * चित्रभानु' आहेस. तूं देवांचा इंश म्हणजे 
सुरेश आहेस. तुझी तृत्ति कधींच होत नाहीं, म्हणून तुला ' अनल ' म्हणतात. 
प्रभा हेंच तुझे घन आहे. हे विभावसो, तूं स्वगद्वाराला स्पर्ष करितोस. तुझ्या 
मध्यें समपेण केलेल्या घृतादि हुतांचें तू भक्षण करितोस, म्हणून तूं * हुताश, ' 
प्रज्वलित होतोस म्हणून “ ज्वलन, ' शिखा म्हणजे ज्वाला, त्यांनीं युक्त अस- 
ल्यामुळें ' शिखी, ' तूं सर्वात्मक असल्यामुळें * वेश्वानर, ' पिंकटवण॑ असल्या- 
मुळें ' पिंगेश, ' आपल्या विपुल तेजाने सर्वांना प्रकाशित करीत असल्यामुळें 
: घुवंग, ' कार्तिकस्वामीला आपल्या उदरांत घारण केल्यामुळें * कुमारसू , ' 
रुदाच्या उद्रामध्यें असल्यामुळें * रुदरगभ ' व सुवणे हें तुझ वीये असल्यामुळे 
तूं * हिरण्यकृत्‌ ' आहेस. ” 

“ भगवान्‌ अभ्नि मला तेज देवो, वायु प्राण देवो, प्रश्वी माझ्यामध्ये बलाचे 
आधान करो व आप मला सुख देवो. जलाच्या उद्रामध्यें रहाणाऱ्या हे महा- 
बलाढ्य जातवेदा, हे सुरेश्वरा, तूं देवांचे मुख आहेस. हे अभे, तूं सत्याने मला 
पावन कर. क्रषि, ब्राह्मण, देव व असुर यांच्याकडून तूं यज्ञामध्ये उत्तमप्रकारे 
तृप्त केला जातोस. सलानें तूं मला पावन कर. धूम हा तुझा ध्वज असल्यामुळं 
तुला * धूमकेतु ' म्हणतात, हे शिखिन्‌, वायूच्या साह्यानं तूं वृद्धि पावतोस. 
तूं शिखावान्‌ व सवे पापांचा नाश करणारा आहेस. सवे प्राण्यांमध्ये तू नित्य स्थित 
आहेस. यास्तव सल्याने तूं मला निष्पाप कर. हे भगवन्‌, मी घुर्चिभूत होऊन 
संतुष्ट चित्ताने तुझी अश्ली स्तुति केली आहे. यास्तव तूं मला संतोष, पुष्टि, 
ज्ञान व प्रीति दे. ” 

राजा, जो कोणी पुरुष अस्नीच्या या *छहोकरूप स्वाहान्त आठ मंत्रांनी पायसा- 
दिकांनीं अम्तींत हवन करितो, तो सवदा कद्धिमान्‌ व दमनशील होऊन 
सवे पापांपासून मुक्त होतो. जनमेजया, त्यानंतर * हे हव्यवाहना, युघिट्टिराच्या 
राजसूय यज्ञास विघ् करणें तुळा योग्य नाहीं, ' असे बोळून त्या माद्रीपुत्रान 
भूमीवर दर्भ अंथरिळे व तो महात्मा अशीच यथाविघि चिंतन कीत भयाने 
उद्विझ़ झालेल्या आपल्या सैन्याच्या अग्रभागी बतला. 


२६२ श्रीमन्महाभारताथ--२ सभापवे. अ. ३१. 


सध्लध्टाध घय ५-५/५/८/- 


२८-/६-५८८५८८५८-८->४- २८-८-८-५-८-०८५-५८-०-५८-०५८-५८०५८४५८-५८००-८१0५/५-५0५-८८०५ ००४० प्टाधट पटटा ५/५/०८ 


तेव्हां ज्याप्रमाणे महासागर आपल्या मर्यादेचं उल्लंघन करीत नाहीं, 
त्याप्रमाणें अझीनें सहदेवाचें अतिक्रमण करून त्याच्या सैन्यांत प्रवेशा केला 
नाहीं. तो महात्मा वह्ि हळू हळू नरश्रेष्ठ सहदेवापाशीं येऊन त्याचें सान्त्वन 
करीत म्हणाला--'“' हे कौरव्या, ऊठ, ऊठ. मीं तुझी नुस्ती परीक्षा पाहिली. 
तुझा व धमराजाचा सर्वे आशय मी जाणतों. हे नकुलानुजा, पण कांहीं झालें 
तरी जोपर्यंत नीलराजाच्या कुलांतील पुरुप अस्तित्वांत आहेत, तोंपर्यंत मला 
था नगरीचे रक्षण केलेच पाहिजे. तथापि हे पांडवा, तुझा मनोरथ मी पूर्ण 
करीन. तूं कांहीं चिंता करूं नको. ” 


अभ्नीचे हें वचन ऐकून सहदेवाला संतोष झाला. तो स्वस्थानावरून 
उठून हात जोडून शिरला नम्र झाला व त्या माद्रीपुत्रान अझीची मोठ्या 
भक्तीने पूजा केली, त्यानंतर अझि समरांगणांतून निघून गेला असतां त्याच्याच 
आज्ञिने राजा नील सहदेवापाशीं आला व लानें त्या वीरश्रेष्ठ सहदेवाची सत्कार- 
पूर्वक पूजा केली. तेव्हां तिचा स्वीकार करून व नीलराजापासून कर घेऊन 
विजयी माद्रीपुत्र दक्षिण दिशेकडे गेला. पराक्रमी त्रेपुर व पोरवेश्वर यांचा 
निग्रह करून कोशिक ज्याचा आचाये आहे, अशा सुराष्ट्राधिपति आकृतीलाहि 
त्यानें मोठ्या यत्नानें स्वाधीन करून घेतल. 


नंतर सुराष्ट्रदेशांत राहूनच त्याने इंद्राचा सखा जो भीप्मक त्याच्याकडे 
आपला एक अधिकारी कर मागण्यासाठी पाटविला. तो भोजकटदेशाचा राजा 
मोठा बुद्धिमान व शूर असून स्क्मी हा त्याचा पुत्र होय, भीप्मकाने आपला 
जामात जो वासुदेव, त्याच्याकडे पाहून सहदेवाची आज्ञा स्नेहपूवेक मान्य केली. 
त्याच्यापासून मिळालेली रत्ने घेऊन तो विजयी सहदेव पुढे निघाला. 


शूर्पारक व तालकट, यांस वश करून घेऊन समुद्राच्या हीपांत रहाणाऱ्या 
दंडक व निषाद या म्लेच्छराजांस आणि पुरुपाद व कर्णप्रावरण या 'कालमुख-' 
नांवाच्या राक्षसांस त्यानं जिंकलं. सवे कोलपवंत, सुरभिपट्टण, ताम्रद्वीप, रामक- 
पर्वेत व तिमिंगलराजा यांना आपल्या स्वाधीन करून घेतलें. एकपादपुरुप, 
वनवाली केरल, संजयंती नगरी व पाखंडी करहाटक यांच्याकडे दूत पाठवूनच 
त्याने त्यांच्यापासून कर आणविला. पांड्य, द्रविड, उंडू, केरळ, आंत्र, ताल- 
वन, कटिंग, उष्टकर्णिक, रम्य आटवी पुरी व यवनांची नगरी यांसहि त्याने 
वूतांच्या द्ाराच वश करून घेतले. 


दिस्विजयपवे ५. २६३ 


२2प्टय्टप्टप्श्शप्ट्टश्श“--“7४ ५८८" 


त्यानंतर दक्षिण समुद्राच्या तीरावर राहून त्या धरमांत्म्यानें महात्म्या पुलस्त्य- 
पुत्र बिभीषणाकडे प्रीतिपूर्वक वूत पाठविले. त्यानेंहि ख्रेहानेंच त्याची आज्ञा 
मान्य केली, त्या बुद्धिमान बिभीपणानें “या वळीं युधिष्ठिर जे करीत आहे, तें 
अगदीं प्रसंगानुरूप आहे, ' असें मानून आपल्या शोर्यादिकांचा अभिमान 
खोडला व विविध रत्नं, चंदन, अगरु यांचीं काष्टे, दिव्य आभरणें, उंची वस्त्र व 
मूल्यवान्‌ मणी सहदेवाकडे पाठविले. राजा जनमेजया, याप्रमाणे माद्रीपुत्र 
सहदेव प्रसंगानुसार शय, सान्त्व व विजय यांचा आश्रय करून, दक्चिण- 
दिशेला पूर्णपणें [जिकून, राजांना करद्‌ करून, इंद्रप्रस्थास परत आला व लाने 
जिंकून आणलेलं खर्व वित्त घमराजाला निवेदन केळं, जनमेजया, याप्रमाणें 
कृतकाये होऊन तो माद्रीपुत्र खांडवप्रस्थांत सुखानं राहिला, २. ५. ३१. 


अध्याय ३२ वा. 
[ १ नकुलाचा पश्चिम दिग्विजय. ] 


(9) वैरांपायन--हे कुरुभ्रेष्ठा, मी आतां तुला नकुलाच्या पराक्रमाची कर्म 
व त्यानं मिळविलेला विजय यांचे कथन करितों, ते ऐक. त्याचप्रमाणे वासुदेवानें 
जिंकलेली पश्चिम दिशा त्यान कशी जिंकून घेतली, त्याचेंहि वर्णन मी करितों. 
हे राजा, तो बुद्धिमान नकुल पश्चिम दिशा जिंकण्याच्या उद्देशाने मोठ्या सेन्या- 
सह खांडवप्रस्थांतून बाहेर पडला. तो सेन्याचा सिंहनाद, योडयांची रणगजेना 
व रथचक्रांचा गंभीर ध्वनि यांच्या योगाने भूमंडलास जणुकाय कांपवितच 
निघाला, 

पहिल्यानं तो पांडुपुत्र धनघान्यसंपन्न, गायींनीं युक्त व कार्तिकेयाला प्रिय 
असलेल्या रम्य रोहित पवताकडे वळला, तेथें त्याचं मत्तमयूर-नांवाच्या शूर 
क्षत्रियांशीं तुमु युद्ध झाले. त्यांत त्यांचा पराभव करून महाबुद्धिमान्‌ नकु- 
लानें सवे मरुभूमि, बहुधान्यक, रोरीषक व मेहत्य हे देश जिंकून घेतले. 
त्यानंतर त्या पांडुनंदूनाने “ आक्रोश-'राजषींबरोबर फार मोठें युद्ध करून त्याला 
पराजित केलें व दकश्शाणंदेश स्वाधीन करून घेतला. तेथून तो शिबी, त्रिगत 
अंबष्ठ, मालव, पंचकपंट, मध्यमकेय, वाटधान व द्विज या देश्यांना जिंकून पुन: 
परत फिरला व ल्या पुरुषश्रेष्ठाने पुष्करारण्यांत रहाणाऱय़ा व पझुतुल्य व्यवहार 
करणाऱ्या रानटी लोकांचे संघ वश करून घेतले, 


२९४ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ३२. 


नंतर त्यानें सिंधुनदीच्या तीरावरील प्रदेशांत रहाणारे महा बलवान्‌ म्राम- 
णीय, सरस्वतीच्या तीरावर वास करणारे शूद्र, आभीर, मत्स्योपजीवी, पवत- 
निवासी जन, खव पंचनद्‌ व अमरपवेतावरील रहिवासी, उत्तर ज्योतिष, 
दिव्य कंटपुर व द्वारपाल या सवांचा पराभव केला. त्याचप्रमाणें रामठ, हारहूण, 
व पश्चिमेकडील इतर सवे नृप त्या पांडवान धर्मराजाच्या आज्ञेनेंच वश्य करून 
घेतले, 

हे जनमेजया, तेथूनच त्या बुद्धिमान माद्रीसुताने वासुदेवाकडे खंडणीसाठी 
दूंत रवाना केला. तेव्हां श्रीकृष्णाने धर्मराजाची आज्ञा मान्य केली. त्यानंतर 
नकुलानें मद्रदेश्यांतील शाकल देशांत जाऊन आपला मातुळ जो शल्य त्याला 
प्रेमाने वश करून घेतलें. तेव्हां त्या राजानं नकुलाचा सत्कार करून त्याला 
विपुल रत्न अपण केलीं, त्यांचा स्वीकार करून त्या वीराने समुद्रतीरावर रहा- 
णारे परम दारुण पहुव, बबर, किरात, यवन, शक इत्यादि म्लेच्छ राजांचा 
पराभव करून, त्यांच्यापासून रत्नं घेतलीं, 


हे राजा, याप्रमाणे पश्चिम दिश्या जिंकून तो विचित्र मार्गवेत्ता नकुल जिंक- 
लेले घन दहा हजार उंटांवर लादून इंद्रप्रस्थाल परत आला आणि हला श्रेष्ठ 
माद्रीपुन्नाने ती सवे विपुल संपत्ति धर्मराजाच्या स्वाधीन केली. राजा याप्रमाणें 
पराक्रमी नकुलानं वरुणाने रक्षण केलेल्या व श्रीकृष्णाने जिंकलेल्या पश्चिम 
दिदेंत दिग्विजय केला, २, ५. ३२, 
येथें पांचवें दिग्विजयपर्व समाप्त झालें. 
९ 

राजख्यपव दे. 

-ण'8&ध$-- 

अध्याय १३ वा. 

[१ कृष्णागमन, त्याच्या आज्ञेने यज्ञसामप्रीसंपादन. २ द्वेपायनाच्या आज्ञेने 
क्रत्विजांचें आगमन. ३ त्राह्मण-क्षत्रियादिकांच्या निमंत्रणासाठीं दूतप्रेषण व 
दीक्षाप्रहाण, ४ 'रतराष्ट्रादिकांना आणण्यासाठीं नकुलगमन. ] 

(१ ) देशंपायन--हे जनमेजया, सत्याचे परिपालन करून धर्मराज राज्य 
करीत असतां त्याच्या राष्ट्रांत चोरादिकांचें भय राहिलें नव्हते. सवे प्रजा स्वक- 


राजसूयपवे ६. २६९५ 


मांत तत्पर होती. तो प्रजेकडून योग्य तेवढाच कर घेत असे व धरमशास्त्रानुसार 
-राज्यव्यवस्था पहात असे. त्याच्या राज्यांत योग्य समयीं विपुल पजन्यवृष्टि 
होत असल्यामुळें तृण-घान्यांची पूर्ण समृद्धि होती. गोरक्षण, कृषि, आणि 
वाणिज्य हे सवे व्यवद्दार स्वतःला व परक्य़ांनाहि हितावह होतील, असेच 
चालत असत; क्रूरपणाने होत नसत. 'धघमेराजाच्या पुण्यामुळेंच ही सव सुव्य- 
वस्था राहिली होती. 


हे राजन, त्या धर्मात्म्या युधिष्टिराच्या राष्ट्रांत चोर, धूत॑लोक किंवा राजाच्या 
प्रीतींतील जन या कोणाच्याच मुखांतून कधीं मिथ्याभापण ऐकूं ग्रेत नसे. 
सर्वहि प्रजाजन घर्मराजासारखेच सत्यवक्ते होते. चोरहि परस्परांना कधीं 
फसवीत नसत किंवा स्वभावतः दुष्ट असलेले हतर लोकहि असत्याचरण करीत 
नसत, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग व अझ्तिप्रलय इत्यादि देवी आपत्तींचा त्या 
राष्ट्रात सवथा अभाव झाला होता. धर्मराजाचे प्रिय करण्यासाठीं, सत्कार 
करण्यासाठीं व नियत कर पोंचविण्यासाठींच इतर राजे त्याच्याकडे येत असत. 
त्याला जिंकण्यासाठी किंवा त्याच्या राष्ट्रांत भेदादि नीतीचा प्रयोग करण्यासाठीं 
कधीं कोगी येत नसे. 


राजा पारिक्षिता, धम्ये धनप्राप्तीने त्याचा कोश अतिदाय वाढला. शंभर 
वर्ष सतत जरी व्यय करीत राहिल तरी तो क्षीण होण्याची भीती नव्हती. 
आपल्या कोझ्ाचे व वस्त्र-घान्यादि इतर वस्तूंचं हे परिमाण जाणून कुंतीपुत्रानं 
राजसूययज्ञ करण्याचा निश्चय केला. त्याचे सर्व सुह्ृदहि एथक्‌ प्रथक्‌ व एकत्र 
जमून ' हे प्रभो, तुझ्या इष्ट यज्ञाचा काल प्राप्त झाळा आहे. तेव्हां आतां तुला 
या वेळीं जे करणे उचित दिसेल त॑ सत्वर कर.' असा आग्रह करूं लागले, 


इतक्यांत नारायणाख्य पुराण-क्रषि, वेदात्मा, विद्वानांचा प्रत्यगात्माच भस- 
ल्यामुळें अदृश्य, पण अविद्ठानांना कार्य-कारणरूपार्ने दृ्य होणारा, चराचर 
भूतांची सृष्टि व प्रलय यांचा श्रेष्ठ आधार, भूत, भविष्यत्‌ व वर्तमान कालांतील 
सवे प्राण्यांचा नाथ, सवे वृष्णींचा रक्षक, आपत्तीमध्ये अभय देणारा, शत्रुनाशक, 
केशीनिपूद्न केशव सेनापतीच्या अधिकारावर आनकदुंदुभीची स्थापना करून 
फार मोठ्या सैन्यासह विपुळ घन घेऊन धघर्मराजाकडे आला. त्यानें आणलेला 
तो धनाचा ओघ अपरिमित घ सागरासारखा अक्षय होता. त्यामुळें हे घन 
नसून हा रत्नमय सागरच आहे असा भास झाला. 


२६६ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ३३. 


०६८४८४८ ४८/४८/५”५/५/ ९८०८२८५ - २९८५८९८५०८ ५/५/५-५/५/५/५/५/५/५४५/५/५/५/५८५/१/५-/५/५-५५५/५/५४* १ “4५५५८५८८५५” 


तो महावीर यदुनंदन आपल्या रथघोपानें दश-दिश्यांना दुमदुमून सोडीत 
धर्मराजाच्या खांडवप्रस्थ नगरींत प्रविष्ट झाला. तें नगर इतर राजांनीं अगो- 
दुरच भरून गेलें होतें. पण हा शत्रूंना ताप देणारा यदुकुलोत्पन्न माधव 
आल्याने त्या नगराला विशेष शोभा आली. गाढ अंधकारांतील पुरुषाला सूर्य- 
दर्शन झालं असतां, किंवा ग्रीष्म कतूंत निवात प्रदेश्ञीं असलेल्या मनुष्यांच्या 
अंगांवर वाऱ्याची आहादकारक झुळूक आली असतां जसा हपे होतो, तयाप्र- 
माणे कृप्ण खांडवप्रस्थास आला असतां धमराजाला पराकाऐेचा आनंद झाला. 
तो मोठ्या संतोपाने त्याला सामोरा गेला व त्यास कुशल प्रश्न विचारून त्याने 
त्याचा यथाविधि सत्कार कला, 

त्यानंतर तो वासुदेव आपल्या आसनावर सुखाने बसला आहे, असें पाहून 
घोम्य़-हवैपायनादि करत्विक्‌ व भीमादि चारी भ्राते यांच्या समक्ष युधिष्ठिर त्यास 
म्हणाला--'“हे कृप्गा, तुझ्या कृपेने ही सवं प्रथ्वी आज माझ्या अधीन झाली 
आहे. हे वार्ष्णेया, तुझ्याच अनुग्रहाने मला विपुल धनहि मिळालं आहे. 
यास्तव हे माधवा, त्या धनाच्या योगानं मी श्रेष्ठ त्राह्मण व अझि यांस तृप्त कर- 
ण्याची इच्छा करितों. हे दाशाहां, स्वतः तूं व हे माझे भ्राते यांच्या साह्यानं राज- 
सूय महायज्ञ संपादन करावा, अशी माझी इच्छा आहे. तू मला अनुजा दे. हे 
गोविंदा, एक तर तूं स्वतःच या यज्ञाची दीक्षा घे. तूं हा याग केलास म्हणजे 
मी निष्पाप होईन. किंवा या माझ्य़ा अनुजांसह तूं मला दीक्षा घेण्याची अनुज्ञा 
दे. कारण हे कृप्गा, तूं मला अनुज्ञा दिलीस म्हणजे मी या उत्तम क्रतूस प्रान् 
होईन. १9 

राजा, युथिष्टिराचे ह विनययुक्त भापण ऐकून कृष्णाने त्याच्य़ा गुणांची 
अतिदय प्रशंसा केली व तो वासुदेव त्यास म्हणाला--“हे राजश्रेष्ठा, तूंच 
सम्राट होण्यास योग्य आहेस. यास्तव तूंच हा महाक्रतु संपादून कर. तुला 
त्याचे फल प्राप्त झालें म्हणजे आम्ही सवे धन्य झालों. हे वीरा, मी तुझे सवं 
प्रकारे हित करण्यास सिद्ध आहे. यास्तव तूंच हा अत्यंत अभीए असलेला 
यज्ञ संपादन कर. तूं मला वाटेल त्या कार्यामध्ये नियुक्त कर. मी तें तुझं सवे 
काये निःसंशय पार पाडीन. 

श्रीकृष्णांच हें वचन ऐकून युघिष्ठिर सद्व्‌दित कंठानें म्हणाला“ हे केशवा, 
ज्या माझें प्रिय करण्यासाठीं तूं सिद्ध आहेस त्या माझा सवे संकल्प सफल 
झाला आहे व मला निश्चयाने सिद्धि मिळाली आहे, असंच मी खमजतों.!” 


राजसूयपवे ६. २द७ 


4४४५५५५४१४" ४४५१/ 


राजा जनमेजया, याप्रमाणे कृष्णाने ज्याला अनुज्ञा दिली आहे असा 
युधिष्ठिर भ्रात्यांसह राजसूय याग करण्यासाठीं साधने संपादन करूं लागला. 
शात्रुनाशक युघिष्टिरानं सहदेव व आपले सवं मंत्री यांस 'या यज्ञामध्ये लागणारी 
सवे उपकरणे व भंगले तुह्यी आह्यणांच्या आज्ञेने सत्वर संपादन करा' अशी 
आज्ञा केली. 

तो म्हणाला,--'' सहदेवा, घृत, पशु इत्यादि य्रज्ञांत लागणारे सत्ते संभार 
घौम्याच्या आज्ञेने ्र॒त्यांकडून सत्वर आणीव. माझा खारधि (इंद्रसेन? व अजुंनाचा 
सारथि ' पुरु' यांना माझें प्रिय करण्यासाठीं अन्नादि सामग्री पुरविण्याच्या 
कामावर नेम. हे कुरुभ्रेष्ठा सहदेवा, ब्राह्मणांच्या मनाला संतुष्ट करून त्यांचे 
मनोरथ पूर्ग होतील असे अन्नादि सवे रुचकर व स्वादिष्ठ पदार्थ त्यांना यथेष्ट 
मिळण्याची व्यवस्था ठेव. 

युधिष्ठिराची ही आज्ञा ऐकतांच त्याच्या वचनांत स्थित असलेल्या भ्रात्या 
सहदवान “आपल्या आज्ञिप्रमाणे सवे व्यवस्था केली आहे,' असं त्य़ाला तत्काल 
निवेदन केलें, 

(२) त्यानंतर बा जनमेजया, द्वैपायनानें साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ वेदाप्रमाणे भास- 
णाऱ्या क्रत्विज ब्राह्मणांना घर्मराजाच्या यज्ञांत आणिले, त्या सत्यवतीपुत्राने 
स्वतः ब्रह्मत्व स्वीकारले. धनंजय गोन्रांतील ' सुसाम '-नांवाचा श्रेष्ट आंगिरस 
५ सामग ? झाला. बह्यिष्ठ याज्ञवल्क्य श्रेष्ठ * अध्वर्यु ' झाला. धोम्यासह वसुपुत्र 
पैल “* होता ' झाला. वेद-वेदांगांमध्ये पारंगत असलेले त्याचे सर्व पुत्र व शिष्य 
सप्तसंख्याक ' होत्रग ' झाले. ल्यांनीं पुण्याहवाचन करून व युघिष्ठिराकडून 
: स्वाराज्यप्राप्तीसाठी मी राजसूय यागाने देवांचे पूजन करतों. ' इत्यादि 
संकल्परूप ऊह करवून त्या मोठ्या यज्स्थानाचें शास्त्रोक्त पूजन करविले. धर्म- 
राजाच्या आज्ञेने त्याच्या कुशल शिल्पकारांनी देवांच्या ग्ृहाप्रमाणे विशाल व 
सुगंधयुक्त पत्नीशालादि अझिगृहें निर्माण केलीं. 

(३ ) त्यानंतर ला श्रेष्ठ राजाने आपल्या मुख्य सहदेव मंत्र्यास 'क्षत्रियादि 
चातुवंण्यांच्या लोकांना निमंत्रण करण्यासाठीं सत्वर दूत पाठीव ' अशी आज्ञा 
केली. राजाचें हे आज्ञावचन कानीं पडतांच आत्या सहदेवानें ' सवे राष्ट्रांतील 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैड्य व मान्य छयूद्र यांस सत्वर घेऊन या ! असें सांगून शीघ्र- 
गामी दूतांस चोहोंकडे पाठविलें. तेव्हां ते दूत दश-दिदोंत त्वरेने गेले व 
त्यांनीं सर्वांना पांडवांचे निमंत्रण पोंचवून कित्येकांना आपल्या बरोबरहि आणिलें 


२६८ श्रीमन्महाभारतार्थ->२ सभापवे. अ. ३४. 


२८१ ८४.४ ४५५/५/५८४/५८ 


हे भारता, त्यानंतर जह्मणांनीं विहित कालीं कुंतीपुत्र युघिष्ठिराला राजसूय 
यज्ञाची दीक्षा दिली. दीक्षेनं युक्त झालेला तो धर्मात्मा युधिष्ठिर हजारों ब्राह्मण, 
आते, ज्ञातीचे लोक, सुह्ृदू, सचिव, निरनिराळ्या दिश्यांतून आलेले नरस्रेष्ठ 
क्षत्रिय व अमात्य यांसह, मूर्तिमंत धर्माप्रमाणे, त्या विस्तीणे यज्ञस्थानीं गेला. 
तो अपूव यज्ञ पहाण्यासाठी भिन्न भिन्न देशांहून सव विद्यांमध्ये निष्णात व 
व वेद-वेदांगांमध्यें पारंगत असलेले हजारों ब्राह्मण तेथें आले. तेव्हां धरमराजाच्या 
आज्ञेने शिल्पकारांनी त्यांच्यासाठी हजारों ग्रहें निमोण केलीं. तीं विपुल अन्न, 
आच्छादन व सवे क्रतूंतील गुण, यांनीं संपन्न होतीं. 

हे राजा, राजभ्यत्यांकडून सत्कार केले गेलेले ते ब्राह्मण त्या ग्रहांत सुखाने 
राहिले. निरनिराळ्या देशांतून आलेले ते विद्वान्‌ ब्राह्मण आपसांत अनेक प्रका- 
रच्या गोष्टी सांगत. नट-नतेकांच्या कलेतील कोदाल्य पहात असतां त्यांच्या 
मनाचे अतिराय रंजन झाले. हे राजा, भोजन करणाऱ्या व आपसांत भाषण 
करणाऱ्या त्या संतु महात्म्यांचा महाध्वनि तेर्थे नित्य ऐकू येत असे. “ यांना 
द्या, द्या; यथेच्छ भोजन करा. ' अशा प्रकारचे त्यांचे शब्द तेथें नित्य ऐकूं येत, 
घर्मराजान त्यांस अगणित गायी व गाद्या, गिरद्या यांसह सुवर्णांचे असंख्य 
मंचक प्रथक्‌ एथक्‌ अपेण केळे, देवलोकांतील इंद्राप्रमाग भूलोकामध्य़ें अद्वितीय 
वीर असलेल्या महात्म्या पांडवाचा तो यज्ञ अशाप्रकारे सुरू झाला, 

(४) तेव्हां राजा युघिष्ठिरांने भीप्म, द्रोण, 'तराष्टर, विदुर, कृप व दुर्यो- 
धनादि सर्वे भ्राते आणि आपल्यावर स्नेह करणारे इतर सर्व लोक यांना 
आणण्यासाठी पांडुपुत्र नकुलाला हस्तिनापुरास पाठविलें. २. ६. ३३. 


अध्याय ३४ वा. 
[ १ राजसूय कतु पाहण्यासाठी निमंत्रित राजांचें आगमन. ] 

(५) वैद्षांपायन--हे भरतश्रेष्ठा, संग्रामांत विजयी होणारा नकुल हस्तिना- 
पुराल त्वरेने गेला व भीप्म, 'रतराष्टर, द्रोणाचार्य इत्यादि सवे श्रेष्ठ पुरुषांना 
त्यानें यज्ञ पहावयास येण्यासाठी मोठ्या आद्राने आमंत्रण केलं. तेव्हां ते 
सव हृष्ट झाले व ब्राह्मणांसह मोठ्या आनंदार्ने यज्ञ पहावयास निघाले, * घर्म” 
राज राजसूययज्ञ करीत आहे,' हं ऐकून हस्तिनापुरांतील दुसरेहि अनेक यज्ञवेत्ते 
तो यज्ञ व धर्मराजाची दिव्य सभा पहाण्यासाठी मोठ्या आनंदाने त्यांच्या 


राजसूयपवे ६. २६९. 


बरोबरच निघाले. इतर क्षत्रियह्षि अनेकप्रकारचीं मूल्यवान रल घेऊन धर्मराज 
पांडवाकडें चारी दिश्यांतून आले, 


जनमेजया, त्यांतील मुख्य सुख्य़ राजांचीं नांवें मी तुला सांगतों. 'रतराष्ट्र, 
भीष्म, बुद्धिमान विदुर, दुर्योधनादि सवे भ्राते, गांधारराज सुबलळ व महा- 
बलाढ्य शकुनि, अचल नृप, रथिश्रेष्ठ कणं, बलवान्‌ शल्य, बाहिक, सोमदत्त, 
भूरी, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, कृप, द्रोण, सिंधुराज जयद्वथ, पुत्रासह द्रुपद, 
शाल्व, प्राग्जोतिषेश्वर, समुद्रतीरावर रहाणाऱ्या सवे म्लेच्छांसह भगदत्त, पार्वै- 
तीय राजे, बृद्ददल, पौंडूक, वासुदेव, वंग, कार्लिंगक, आकपं, कुंतल, मालव, 
आंध्रक, द्राविड, सिंहळ, काइमीरक राजा, कुंतिभोज, गौरवाहन व इतर शूर 
बाहिक, दोन पुत्रांसह विराट, मावेल हे व असेच दुसरेहि भिन्न भिन्न देशांचे राजे 
आणि राजपुत्र तेथे आले. पुत्रांसह बलाढ्य व मदोन्मत्त शिद्लुपालहि धमराजाचा 
यज्ञ पहावयास आला. बलराम, अनिरुद्ध इत्यादि सर्व प्रमुख यादवहि 
तेथें आल होते. 

हे वीरा जनमेजया, पांडुपुत्र युधिष्टिराचा तो राजसूय महाक्रतु पहाण्यास 
मध्य देशांतील असे अनेक राजे आले, धर्मराजाच्या आज्ञिनें त्याच्या अधिका- 
ज्यांनीं त्या सर्वांना रहावयास उत्तमोत्तम ग्रहें दिलीं. तीं सर्वहि विपुल भक्ष्य- 
भोज्यांनीं युक्त असून प्रत्येक ग्रहांत वृक्षांनी सुशोभित व विहारास योग्य अशी 
एकेक विपुल वापी होती. धर्मराजानें आलेल्या त्या सर्व नृपतींचा पूजापूर्वक 
सत्कार केला असतां त्यांच्यासाठी नियत केलेल्या सर्वांगपूर्ण व सुंदर राजगृह्वांत 
ते जाऊन राहिले. 


त्यांचीं तीं ग्रह केलासशिखरांसारखीं रम्य असून उंच प्राकारांनीं सुरक्षित 
होतीं, त्यांतील भूमि, भिंती, लोपानमार्ग, सिंहासनें इत्यादि सवे राजभोगास 
योग्य असून हंस किंवा चंद्र यांप्रमाणे शुभ्र असलेलीं तीं सवे राजमंदिरें 
दूर अंतरावरून दिसत असत. हिमालयाच्या शिखराप्रमाणें सवेथा सुखावह 
असलेल्या त्या राजगृहांत विश्रांति घेऊन ते सवं राजे विपुल दक्षिणा देणाऱ्या 
व अनेक सदृस्यांनीं युक्त असलेल्या धमराज युघिष्ठिराला भेटावयास यज्ञ-- 
मंडपांत आले. हे वीरा, महर्षि, श्रेष्ठ ब्राह्मण व नृपति यांनीं व्याप्त असलेलं तें 
यज्ञस्थान त्या वेळीं देवांनीं ढयापिलेल्या स्वर्गाप्रमाणे शोभले, २. ६. ३४. 


२७० श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. ३५ 


२८५८५८५ ५/५/५८/५ ८२ ८१ /५८१ ८९ ८१ “१८५ /५ “९८५ /५/५ ४१ ५/१ ४४ 2४ 7४ ५९५ ८५“ “५१/५४/१४५७ 


अध्याय ३५ वा. 
[ १ धमेराजाचें यज्ञानुष्ठान. ] 

(५ ) वेशांपायन--हे कुरुकुल्भ्रेष्ठा, पितामह भीष्म व गुरु द्रोण यजञस्थानीं 
येत आहेत, असं पाहून दीक्षित युधिष्ठिर कत्विजांच्या अनुज्ञेने स्वस्थानावरून 
उठला व त्यांस अभिवादन करून भीप्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन व 
विविंशति यांस म्हणाला---“' या यज्ञांत तुम्ही सवे मजवर अनुग्रह करा. येथें 
हे ज माझं विपुल घन आहे, त्याचा माझ्या प्रार्थनेवरून आपल्या इच्छेप्रमाणे 
विनियोग करून मला श्रेयःप्राप्ति करून द्या. अस बोलून यज्ञदीक्षा घेतलेल्या 
त्या पांडवाग्रजाने त्या सवास त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे योग्य अधिकारांवर नेमिल. 


भक्ष्य व भोज्य यांच्या अधिकारावर दुःशासनाला नेमून अश्वत्थाम्यास 
ब्राह्मणांचे स्वागत करावयास सांगितल. राजांच्या सत्काराचे काये संजयाकडे 
सोंपविळें. कोणतं कार्य झालें व कोणतें व्हावयाचे आहे, यांकडे लक्ष ठेवण्या- 
विषयीं भीप्म व द्रोण यांची प्राथंना केली. उत्तम सुवणे व रत्ने यांच्यावर 
नजर ठेवून दक्षिणादानाचा अधिकार छृपाचा्यांस दिला, याचप्रमाणें दुसऱ्याहि 
पुरुपश्रेष्टांना त्यानें भिन्न भिन्न कार्यावर योजिले. 


नकुलाने स्वतः जाऊन आणलेला बाहिक, 'टतराष्ट्र, सोमदत्त व जयद्रथ 
हे चोघे तेथे स्वामीप्रमाणेंच वागू लागले. सवेधमंज्ञ विदुराकडे खर्चाची 
व्यवस्था सोंपविली. राजे, क्षत्रिय व वैश्य यांनीं आणलेलीं उपायन स्वीकार- 
ण्याचे काय दुर्योधनास सांगितलें. यदुनंदन छृप्णानें आह्यणांच्या चरणप्रक्षालनार्चे 
कार्य स्वतःच आपल्याकडे घेतलं व उत्तम फलप्राप्तीने धमाला संतुष्ट करण्याची 
इच्छा करणाऱ्या त्या पुरूपश्रेष्टानं आपल्या अंकित असलेल्या सर्व लोकांसह ते 
महत्कार्य मोठ्या आद्रान पार पाढिलें. 

धर्मराज युधिष्ठिर व त्याची अलौकिक सभा यांस पहाण्याच्या इच्छेने 
आलेल्या लोकांतील कोणीं एखाद्यानेहि एक सहस्रापेक्षां कमी मूल्याचे उपायन 
आणले नव्हतें. प्रत्येक राजाने अनेक रत्ने समर्पण करून धर्मराजाला समृद्ध 
केले, ' मीं दिलेल्या रत्नांनींच हा घमराजा आपला यज्ञ कसा बर॑ पार पाहूं 
डकेळ ' अशा स्पर्धेने प्रत्येक राजाने त्याला विपुळ घन अपण केलें. महात्म्य 
युघिष्ठिराचा तो विस्तीणे यज्ञमंडप विमानासारखीं राजगृह, ब्राह्मणांची निवास. 
स्थाने, सवे राजांची सैन्ये, विचित्र रत्नं व श्रेष्ठ राजलक्ष्मी यांनीं युक्त असलेले 


अधोमिहरणपवे ७. २७१ 


राजे, वेदाध्याय्री ब्राह्मण व यज्ञ पहाण्यासाठी अंतरिक्षांत आलेलीं देवादिकांची 
विमाने यांच्या योगाने फारच शोभला. 

त्यावेळीं तो ज्येष्ठ पांडव आपल्या संपत्तीने वरुणदेवतेशीं स्पधा करीत आहे, 
असा भास झाला. तो यज्ञ सर्वांगपूर्ण होता. तो आरंभणीय, क्षत्र, 'रति, व्युष्टि, 
द्विरात्र व दशपेय या सहा अभींनीं युक्त होता. उदार राजाने त्या यज्ञांत ब्राह्म- 
णांना विपुल दक्षिणा दिळी व सव लोकांना इष्ट असलेले सवे उत्तम भोग्य- 
पदार्थ देऊन तृस्त केले, तेथे जमलेल्या स्व लोकांनीं भक्ष्य व भोज्य पदार्थांनी 
आपली यथेच्छ तृत्ति करून घेतली, यज्ञांतील तो अपूव समागम रत्नोपहारांनीं 
युक्त होता. मंत्र व शिक्षा म्हणजे कमोनुष्ठान यांमध्ये विशारद असलेल्या 
करत्विजांनीं केलेले इडाकमे, स्विष्कृत्‌, ऊध्वेशिष्ट; हवि व प्रतिपत्तिकमे यांनीं 
त्या यज्ञांत देव तृप्त झाले. दक्षिणा, अन्न व महाधन यांच्या योगान देवांप्रमाणंच 
त्राह्मणहि प्रसन्न झाले व त्या अभूतपूर्व यज्ञांत ब्राह्मणांप्रमाणेंच इतर सवे वगाचे 
वलोकहि आपापल्या दइष्टप्रात्तीने संतुष्ट झाले. हे जनमेजय़ा, याप्रमाणे तुझ्या 
भप्रपितामहाच्या त्या राजसूय यागांत सज प्राणी संतुष्ट झाले, २. ६. ३'५. 

येथें सहावें राजसूयपव समाप्त झालें 
अधोभिहरणपवं ७. 
-025न-ा 
अध्याय २६ वा. 
[१ सोमयागाच्या दिवशीं ब्राह्मणादिकांचा अंतर्वेदींत प्रवेश, २ क्षत्रियनाशाविषयीं 
नारदाची चिंता. ३ भीप्माच्या आज्ञेनं श्रीकृष्णाची अम्रपूजा. ] 

( १ ) वेशंपायन--हे भारता, त्यानंतर राजसूयांगभूत सोमयागाच्या 
दिवशीं सत्कारादे मद्दार्थि व ब्राह्मण राजांस अंतर्वदीमध्ये प्रविष्ट झाले, त्या 
अंतर्वेदींत राजपॉसह बसलेले नारदादि महात्मे ब्रह्ममवनामध्य़ें बसलेले देव 
आणि देवर्षी यांच्यासारखे शोभले. मध्ये मध्यें यज्ञकम थांबले असतां ते प्रति- 
भासंपन्न प्राह्मण आपसांत वाद-विवाद करीत, 


१ यापुढील दहा अध्याय नानाविध मतभेदांचा उपन्यास करून महाकाश- 
मठाकाशन्यायाने कृष्ण व दिझुपाल यांच्या रूपकानें जीवाचा ब्रह्मामध्यें लय 
दाखवितात. यांतील कथाभाग स्पष्ट आहे. पण यांचाच अध्यात्मपर अर्थ दुर्बोध 
असल्यामुळें पुढें कोठें कोठें तो व्परक्त केला आहे. 


२७२ श्रोमन्महाभारतार्थ--२ सभापव. अ. ३६ 


“९४९५” ४८५/५/५/५/४-२/५/* */* * ४४५ ३ ३ *२/४/५६. 7 ८१ /२ /३ 


कोणी म्हणत 'हे असेंच आहे' व कोणी म्हणत 'तसं नाहीं.' म्हणजे ते स्वम- 
ताचें समथन करून परमतावर दूपण देत. दुसरे कित्येक सिद्धान्तपक्षाला पुष्टि 
देऊन पूर्ववादाचा निषेध करीत. कांहीं वादी तर नुस्ती वितंडा करीत. म्हणजे 
स्वपक्षाचे किंवा परपक्षाचे स्थापन न करितां केवल युक्तिश्ून्य वाचाळता 
करीत. कांहीं विद्वान्‌ ब्राह्मण युक्तिदीब्ेल्यामुळें विविध तकानीं हीनपक्षाचें सम- 
थेन करीत व तो हीनपक्षहि युक्तियुक्त आहे, असें दाखवीत, तसेचे कांहीं पंडित 
याच्या उलट विविध युक्तींनी प्रबल असलेल्याहि पक्षाला दुर्बल ठरवीत. 

ज्याप्रमाणे इयेनपक्षी आकाझांतीलळ आमिप दुसऱ्याकडून हिरावून घेतो, 
त्याप्रमाणे कांहीं बुद्धिमान एखाद्या महा तार्किकानें सिद्ध केलेलाहि सिद्धांत 
अनेक अनुमानांनीं अन्यथा करीत होते. 

तेथे कांहीं ब्राह्मण धर्म व अर्थ यांमध्ये कुशल होते. किल्येक मोठमोठ्या 
ब्रतांनीं संपन्न होते. सवे भाप्यवेत्त्यांतील श्रेष्ठ पंडित परस्परांना आपापला 
सिद्धान्त सांगण्यांत अतिराय निनझ झाले होते. राजा, नक्षत्रांनीं व्याप्त अस- 
लेलें विस्तीण अंतरिक्ष जसं शोभावें, त्याप्रमाणे वेदसंपक्न देव, द्विज व महर्षि 
यांनीं ती वेदी शोभली. त्यावेळीं युथिष्टिराच्या यज्ञमंडपांतील यज्ञवेदीजवळ 
एकहि दयूद्ध किंवा अन्नती नव्हता. हे राजा, ला बुद्धिमान व ऐश्रयेसंपन्न घर्म- 
राजाची ती विचित्र लक्ष्मी व यज्ञश्रद्धा पाहून नारदमुनि अतिशय संतुष्ट 
झाला. 

(२) पण हे नरंद्रा, त्याच वेळीं सवे क्षत्रिय त्या ठिकाणीं एकत्र जमले आहेत 
हें पाहून त्याच्या मनांत चिंताहि उत्पन्न झाली. हे पुरुपश्रेष्टा, पूर्वी अंशावतरण- 
प्रसंगीं ब्रह्मलोकामध्यें जो वृत्तान्त घडला होता, त्याचे त्याला स्मरण झाले आणि 
येथील हा क्षत्रियांचा समागम म्हणजे परथ्वीचा भार कमी करण्यासाठीं अवतार 
घेतलेल्या देवासुरांचाच समागम आहे, असं जाणून त्या देवपींने आपल्या मनाने 
पुंडरीकाक्ष हरीचे स्मरण केल, देवरात्रंचा नाश करणारा साक्षात्‌ प्रशु नारायणच 
आपली प्रतिज्ञा पूणे करण्यासाठीं क्षत्रियकुलांत कृष्णरूपाने अवतीणे झाला 
आहे. त्या भूतकर्त्यांने स्वतः आपल्या मुखानें देवांना ' तुम्ही समरांगणांत एक- 
मेकांचा नाश करून पुनः स्वलोकीं परत याल ' असें पूर्वी सांगितले होतें 
व शंभूला दिलेल्या वचनास अनुसरून तो भूतकर्ता भगवान्‌ नारायण सर्व 
देवांना भूलोकी जन्म ध्यावयास सांगून स्वतःहि वृष्णि-अंघकांच्या वंशांत 
यदुग्रहरी उत्पन्न झाला आहे, 


अघोभिहरणपवे ७. २७३ 


हा भगवान्‌ नक्षत्रांतील चंद्राप्रमार्ण या सवे क्षत्रियांमध्ये आपल्या अलौ- 
किक कांतीने शोभत आहे. इंब्रादिक देव ज्याच्या बाहुवलाचा आश्रय करून 
रहातात तो हा शत्रुनाशकर हरि येथें मनुष्याप्रमाणें आचरण करीत आहे. हा 
स्वयंभू महाविष्णु अशा या बलाढ्य क्षत्रियवगांला समरांगणांत मारून या 
सर्वांचा पुनरपि आपल्या स्वरूपांत उपलंहार करणार आहे. हर हर, ही केवढी 
दुःखाची गोष्ट आहे ! या नारायणाने राजसूय़ाच्या मिषाने आज हा क्षत्रियांच्या 
नाशाचाच उपक्रम केला आहे. युघिष्ठिराला निमित्त करून या नारायणार्नच 
हा यज्ञ संपादन केला आहे. राजा जनमेजया, याप्रमार्ण आपल्या मनांत चिंतन 
करीत धर्मज्ञ नारद युघिष्ठिराच्या महायज्ञांत बहुमानार्ने बसला. 

त्यानंतर हे भारता, कुरुकुलवृद्ध भीष्म धर्मराज युघिष्ठिराला म्हणाला-< 
“ हे महाभागा, तूं आतां राजांचे यथायोग्य अहण कर. हे सार्वभौमराजा, 
आचाय, कत्विज, श्वशुरादि संबंधी जन, स्नातक, प्रिय मित्र व राजा, अले 
सहा पुरुष पूजेला पात्र आहेत, असें वेदद्वास्रज्ञ सांगतात. एक वषोनंतर 
आपल्या घरीं आलेल्य़ा यांची अध्यांदिकांनीं पूजा करावी, असा शास्त्रविधि 
आहे. 

आज हे सर्व पूज्य आरह्मण-क्षत्रियादि श्रेष्ठ पुरुष आपल्या येर्थे दीघ कालार्ने 
आलेले आहेत. यास्तव हे अजातरशात्रो, तूं त्यांतील प्रत्येकाची अध्यंप्रदानादि- 
पूवक पूजा कर. त्यांतल्या त्यांत या सर्वांमध्ये जो वरिष्ठ व समर्थ असेल तयाची 
पूजा तूं प्रथम कर.” 

पितामह भीष्माचं हे भापण ऐकून युघिष्ठिर नम्रपणे म्हणाळा--“ हे 
कुरुनंदना, या सवे ब्रह्म-क्षत्रसमूहांत वरिष्ठ व श्रेष्ठ पुर्ष कोण आहे, ते मला 
सांग. म्हणजे मी प्रथम त्याची पूजा करितों. सवांच्या पूर्वी मी कोणाला 
अघांहरण करणें उचित आहे, तें तूं मला सांग; म्हणजे तुझ्या आज्ञेप्रमाणं मी 
प्रथम त्याचीच पूजा करितों.” 

हे कुरत्रेष्ठा, युघिष्ठिराचा हा प्रश्न ऐकून वीयेवान्‌ शांतनव भीष्माने 
आपल्या विवेचक वुद्धीनं या सवे समूहांत पूज्यतम कोण आहे, याचा विचार 
केला, “ब्राह्मण देवताप्रसादाचे निमित्त असल्यामुळें ते अहेणीय आहेत. देव 
मनोरथ पूणे करणारे असल्यामुळें अहेणीयतर आहेत व आत्मा निरतिशय 
प्रीतीचे स्थान असल्यामुळें तो सर्वांना हेणीयतम आहे. यास्तव या कमंभूमी- 

म. भा. २--१८ 


२७४ धीमन्महाभारताथे--२ सभापव. अ. ३७. 


मध्यें सर्वात्मा वार्ष्णेय कृष्णच सवांत पूजनीयतम आहे, असा त्यानें निश्चय 
केला. कारण सर्व ज्योतींमर्ध्ये जसा भास्कर, त्याप्रमाणे हा श्रीकृष्ण तेज, 
बळ व पराक्रम यांनीं युक्त असलेल्या या सर्वाहून अधिक प्रकाश पावत आहे. 
अंधकारांत असलेल्या वस्तूला जसा सूये प्रकाशित करितो व निर्वांत प्रदेशांतीळ 
प्राण्याला जसा वायु आहादित करितो, त्याप्रमाणे कृष्णाने या आमच्या 
यज्ञस्थानाला प्रकाशित व आहादयुक्त केलें आहे. यास्तव हे महाभाग पांडुपुत्रा, 
तूं प्रथम या आत्मरूप कृष्णाचीच पूजा कर. हाच तुला पूज्यतम आहे.” 


राजा, भीष्माने अशी अनुज्ञा दिली असतां युघिष्ठिराच्या आज्ञेप्रमा्ण वाग- 
णाऱ्या प्रतापी सहदेवानें वृष्णिकुलोत्पन्न कृष्णाला उत्तम अध्ये यथाविघि सम- 
पैण केलें व त्या वीर्यवान्‌ कृष्णानेहि शास्त्रोक्त विधीने त्यार्चे अहण केर्ले. पण 
वासुदेवाची ती पूजा शिद्लुपालाला सहन झाली नाहीं. त्या दुर्वुद्धि मदोन्मत्त 
चेदिराजाने त्या महा सर्भेत भीष्म व धमराज यांची निंदा करून वासुदेवाच्या 
वर्तनावरहि आक्षेप घेतला. २. ७. १४६. 


अध्याय ३७ वा. 
[१ दिशुपालाचें भीष्म, युधिष्टिर व कृष्ण यांची निंदा करून सर्भेतून निर्गमन, ] 


(१) शिक्युपाल--हे युघिष्ठिरा, या तुझ्या यजञमंडपांत एवढे श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजे 
बसले असतां हा वॉर्पणेय एखाद्या भूपतीप्रमाणे राजपूजेला पात्र नाहीं. महात्म्या 
पांडवांच्या टिकाणीं असा अनाचार उचित नाहीं. हे पांडवा, तूं केवळ या 


१ प्रत्येक शरीर पूर्वकमामुळें उत्पन्न होते, असा नियम आहे. या कृष्णाचे 
शरीरहि आम्हांप्रमार्णेच देवकीपासून उत्पन्न झालें आहे. शिवाय हा ब्रष्णिकुलो- 
त्पन्न आहे. त्यामुळें त्याचें स्वयंभूत्वहि संभवत नाहीं. कारण एक आत्माच स्वयंभू 
आहे. कृष्णाचे कतृत्वादिकहि खरेच आहे. तें मायिक व अविद्याकृतहि नाहीं. 
कारण त्याचें कतृत्व जर मिथ्या असतें, तर त्यापासून वास्तविक कार्य झालें नसर्ते, 
शुक्तिरजत खऱ्या रजताप्रमाणें वितळवितां येत नाहीं. अशारीतीने जैमिनिमतानु- 
सारी शिशुपाल वर्ण, आश्रम, वय, तप व विद्या यांच्या योगानेंच पुरुषाला 
श्रेष्ठत्व किंवा अश्रेष्ठव्व आहे, असें मानून साधारण पुरुषाप्रमाणें कृष्णालाहि 
अपूज्य ठरवीत आहे. 


अघोभिहरणपर्व ७. २७५ 


कृष्णाला प्रसन्न करण्याच्या इच्छेनेच याची पूजा केळी आहेस, यावरून तुम्ही 
सव मूढ अहांत, सूक्ष्मधम तुम्हांला कळत नाहीं, हें उघड होते. हा भीष्महि 
अज्ञ असून त्याच्या स्मृतीला भ्रंश झाला आहे. हे राजा, तुर्झे ग्रिय करण्याच्या 
इच्छेने या मूढ भीष्माने तुझ्याकडून हे अधमंयुक्त काये करविले आहे. त्यामुळें 
हा सजनांच्या तिरस्कारास अधिकच पात्र झाला आहे. 


पांडवांनॉ, तुम्ही जशी या कृष्णाची पूजा केली आहे, तशा पूजेला इतक्या 
सर्व राजांमध्ये तो कसा पात्र झाला ! हा कांहीं एखाद्या देशाचा राजा नाहीं! 
युघिष्ठिरा, * हा अस्मदादिकांप्रमाणे उत्पन्न जरी झाला असला व राजा जरी 
नसला तरी वृद्धत्वादि इतर कारणाने तो आम्हांस पूज्य आहे,' असं जर तूं म्हण- 
शील तर, तेंहि योग्य नाहीं. वृद्ध वसुदेव जीयंत असतांना त्याचा पुत्र वृद्धत्वा- 
मुळें पूजाह कसा होईल ! बरं, “ तो आमच्या मनाप्रमाणे वागणारा आहे, तो 
आमचे प्रिय संपादन करणारा आहे, म्हणून आम्हीं त्याची पूजा केली ' असें 
जर म्हणशील, तर तुमचा श्वुर येथे विद्यमान असतांना हा माधव पूजाहं 
'कसा होतो ! 


तूं याला आचाय समजत असशील तर तुमचा धनुर्वेदाचाय़ द्रोण येथे स्थित 
आहे. कत्विज मानीत असशील, तर वृद्ध कृष्णद्रेपायन येथे उपस्थित आहे. 
पुरुषोत्तम म्हणत असशील तर स्वच्छंदमृत्यु 'शांतनव भीष्म येथे तुझ्याजवळ 
बसला आहे. हा सवंशास्त्रविशारद आहे, अशी तुझी कल्पना असेल, तर खरा 
सर्वशास्त्रपारंगत द्रोणपुच्र अश्वत्थामा येथे आहे. राजेंद्र दुर्योधन व भारताचाये 
कृप हेहि पूज्य पुरुष आपापलीं आसनं अलंकृत करीत आहेत. असें असतांना 
हे कोतेया, तूं या कृष्णाचे पूजन कां केलेस ! 


किंपुरुपाचार्य दरुम, पांडूप्रमागे सवे लक्षगांनीं युक्त असलेला दुर्धर्य भीष्मक, 
त्याचा पुत्र नृपश्रेष्ठ र्क्मी, निपादाधिपति एकलव्य व मद्रराज शल्य, या पूज्य 
पुरुषांचे अतिक्रमण करून तूं र्‍या पुरुषाची पूजा कां केलीस ! सवे राजांमध्ये 
अति बलाढ्य, जामदर्य़ ब्राह्मणाचा प्रिय शिष्य व ज्याने आत्मवरलाचा आश्रय 
करून सवे राजांना युद्धामध्ये जिंकले, तो घनुर्वर कर्ण येथें असतांना त्याचेहि 
अतिक्रमण करून तूं कृप्णाचें पूजन कां केलेस ! 

हा क्त्विज नाहीं, आचार्य नाहीं व राजाहि नाहीं, असं असतांना हे कुरु- 
श्रेष्ठा, तूं दुसरें कोणते प्रिय साधण्यासाठी या हीनाची आज पूजा केलीस ! 


२७६ भश्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ३७. 


<*४१४४४१/४€१४५१ “९११ /* /*/१/४/४/१ /९/९/१ /* /२ /१ /१ /१ ४२ ४११ /१/१ /९/१ 


किंवा तुम्हां पांडवांना जर या वासुदेवाचीच पूजा करावयाची होती, तर या सवे 
राजांना, त्यांचा अपमान करण्यासाठीं येथ बोलावून आणलंत तरी कशाला ? 
आम्ही सवे या कुंतीपुत्र युधिष्ठिराला जो कर देत आहों तो लोभाने, भीतीनें 
किंवा सांमामुळेंहि देत नाहीं. तर हा धमोचरण करावयास प्रवृत्त झाला आहे, 
पार्थिवत्वाची इच्छा करीत आहे, म्हणून आम्ही याला कर देतों. पण हा तर 
आम्हांला कस्पटाप्रमागं लेखित आहे ! 


हे युघिष्ठिरा, तूं या एवढ्या मोठ्या राजसर्भेत छत्र-चामरादि राजचिहांनीं 
युक्त नसलेल्या ( परमार्थदृदष्ट्या असंग, चिद्रूप असल्यामुळे अलक्षण व अचिंत्य 
असलेल्या ) कृष्णाची ही जी पूजा केली आहेस, तिच्या योगानें आमचा 
अवमान करणें या एका कार्यावांचून तूं काय साघलेंस ! खरोखर, या घमेपुत्राची 
* घमोत्मा ' अश्ञी जी कीर्ति पसरली आहे, ती निष्कारण आहे. हा युधिष्ठिर 
जर खरोखरच धर्मात्मा असता, तर त्यानं धर्मापासून च्युत झालेल्या या वार्ष्णे- 
याची अशी श्रेष्ठ पूजा कधींच केली नसती. अहो, हा वृष्णिकुलांत उत्पन्न 
झाला व याने आपल्याच कंसराजाला मारिलं, ही झाली मागची गोष्ट, आतां 
नुकतेच, या दुरात्म्यानें महात्म्या जरासंघाला केवळ अन्यायाने मारविलें, 
स्वरोखर, या युधिष्टिराची धर्मात्मता आज त्याला सोडून निघून गेली आहे. 
कारण त्यांने या हीन कृष्णाला अधंप्रदान करून आपलं कृपणत्व प्रकट 
केलं आहे. 

हे वसुदेवपुत्रा कृष्णा, हे बिचारे कोंतेय तुला भिऊन कृपण बनले आहेत; 
पण अरे शहाण्या, आपण कोणत्या पूजला योग्य आहों, याचा तूं तरी विचार 
करावयाचा होतास ! कृपण झालेल्या या पांडवांनी समपैण करावयास आण- 
लेल्या या पूजला “* मी अयोग्य आहे, ' असे समजून तूं तिचा निषेध कां केला 
नाहींस ! एखाद्या निलंजञाप्रमाणं तिचा स्वीकार कसा केलास ! एखादा कुत्रा 
हवीचा वास घेऊन त्यावर लोलुप होतो व जवळपास कोणी नाहीं असं पाहून 
त्यांतील लेश जसा भक्षण करितो, त्याप्रमाणे तूं आपल्या यां अयुक्त पूजेचा 


१ “ आत्मा एकच अद्वितीय आहे. त्यामध्यें पूज्य-पूजकभाव नाहीं. असें 
असतांना तू द्विचंद्रन्यायानें मायेने भेदारूढ होऊन भक्तानें अर्पण केलेलें पत्र-पुष्पादि 
स्वीकारितोस व त्यालाच श्रेष्ठ पूजा समजतोस. पण तुज अद्वितीय आत्म्याला असें 
करणें शोभत नाहीं, ' असा याचा गूढ आशय आहे, 


अर्घाभिहरणपवे ७. २७७ 


स्वीकार करून तिला श्रेष्ठ समजत आहेस. पांडवांनी आपला बहुमान केला 
अर्स तुला वाटत आहे. पण या सव राजेंद्रांचा असा अपमान करणे तुला सवैथा 
अयोग्य आहे. यावरून हे कुरुकुलोत्पन्न पांडव केवळ तुझ्या आश्रयाने राहिले 
आहेत, हं व्यक्त होतं 

पण हे मधुसूदना, छीबाचा विवाह किंवा अंधार्च रूपदर्शन जर्स अयोग्य 
त्याचप्रमाण राजा नसलेल्या तुझी एखाद्या नृपतीप्रमाणे पूजा करणे अयोग्य 
होय. हा राजा युधिष्ठिर किती धार्मिक आहे, तसाच हा भीष्म किती अविवेकी 
आहे व हा कृष्ण किती स्वार्थी आहे, हें सव आज आम्हांला यथाथ कळून 
चुकले, 

जनमेजय़ा, पांडवांना असं बोलून क्रुद्ध झालेला शिझुपाल आपल्या श्रेष्ठ 
आसनावरून उठला व इतर राजांसह त्या यज्ञमंडपांतून बाहेर निघून 
गेला. २. ७. ३७. 


अध्याय ४८ वा. 
[१ शिझुपालाचे सान्त्वन करणाऱ्या युघिष्टिराचें निवारण करून भीष्मार्न केलेलें 
कृष्णमाहात्म्यकथन. ] 

(५ ) वैद्धेंपायन--हे भरतश्रेष्ठा, शिद्ठुपाल सभेतून क्रोधाने उठून गेला 
आहे असें पाहून राजा युविष्ठिर त्वरेने त्याच्यापाशी आला व मधुर वाणीने 
त्यांचे सान्त्वन करीत म्हणाला--“' हे भूपाला, तूं जे बोललास तं सवथा 
अनुचित आहे. हे राजा, तूं हा फार मोठा अधम केलास व विनाकारण आपलं 
पारुष्य व्यक्त केलंस, श्ांतनुपुत्र भीप्म श्रेष्ठ घम काय आहे हे जाणत नाहीं, 
असं का तुला वाटतं ! 


१ कृष्ण ही परा देवता असून ती केवल वेद्गम्य आहे. तर्कगम्य़ नाहीं, 
वृह्दारण्यकोपनिषदांत “ केवल तर्कबलारने या परादेवतेचें निरसन करणाऱ्या 
शाकल्याचा याज्ञवल्क्य़ाच्या शापाने मूर्थापात झाला ' अर्से वर्णन केलें आहे. 
(ब. अ ५. त्रा. ९) त्यावरून परादेवतेचें प्रत्याख्यान केल्यास महान्‌ अधम 
घडतो असें सिद्ध होतें. तूंहि शाकल्याचें अनुकरण करीत आहेस. त्यामुळें तुलाहि 
मोठा प्रत्यवाय लागेल, कारण तृूंहि बरथा पारुष्य म्ह० भेददृष्टि प्रकट करील 
आहेस. पण ती प्रमाणाने सिद्ध होत नाहीं. 


२७८ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ३८ 


४४१४४४५४४४” ४४५८/५/४६/५/१ /५८५८/५/५”<- 


हे राजा, तूं अशी भलतीच समजूत करून घेऊ नको. हा आमचा पितामह 
वस्तुतः या भूलोकाचा स्वामीच आहे ! यास्तव तू याचा असा अवमान करूं 
नको. या सर्भेत तुझ्याहि पेक्षां अधिक वयोवृद्ध भूपाल बसले आहेत, त्यांज- 
कडे पहा. कृष्णाची अम्रपूजा त्यांना अमान्य नाहीं. यास्तव तुलाहि ती संमत 
होवो. हे चेदिराजा, हा भीष्म कृष्णाला जसा तत्त्वतः जाणतो, तसा तूं जाणत 
नाहींस. ११ 

हे पारिक्षिता, याप्रमाणें राजा युधिष्ठिर शि्युपालाचे सान्त्वन करीत आहे, 
असं पाहून शांतनव भीष्म त्याला म्हणाला--“ हे अजातदात्रो, या शिद्युपालाशीं 
असें नीतिंयुक्त वचन बोलूं लागणें व त्या क्रढाला प्रसन्न करण्याचा यत्न कर्रणे 
सवंथा अयोग्य आहे. हा शमाचा अधिकारी नाहीं. कारण हा सवे लोकांमर्ध्ये 
अतिशय श्रेष्ठ असलेल्या कृष्णाच्या पूजेला विरोध करीत आहे. मूढाला मूढाच्या 
भाषेतच बोध केला पाहिजे, असा न्याय आहे. त्याला अनुसरून शिझु- 
पालाच्या दृष्टीने जरी पाहिलें, तरी हा कृष्णच सर्वांमध्ये श्रेष्ठ आहे, असे मी 
पुनः तुला सांगतों, ते ऐक. जो रणधुरंधर क्षत्रिय दुसऱ्या क्षत्रियाळा रणांत 
जिंकून स्वाधीन करून सोडतो, तोच त्याचा गुरु होतो. 

राजांच्या या एवढ्या मोठ्या सभेमध्ये या देवकिपुत्राच्या तेजाने युद्धांत 
पराभूत न झालेला असा एकहि राजा मला दिसत नाहीं. हा अच्युत केवल 
आम्हांलाच अतिशय पूज्य आहे, असं नाहीं; तर हा महापराक्रमी कृष्ण या 
प्रिशुवनांतील ब्रह्मादि मोठमोठ्या देवादिकांनाहि पुज्य आहे. या कृष्णाने 
सांप्रतच्या क्षत्रियांहूनहि श्रेष्ठ असलेले जे हिरण्याक्षादिक दानव, त्यांना व 
असंख्य क्षत्रियश्रेष्टांनाहि युद्धांत [जिंकलं आहे. 


१ हा गांगेय कृष्णाला योगबलानें जाणतो, व “अयं तु परमो धर्मा यद्योगेनात्म- 
दर्शनम्‌ ॥' (याज्ञ. स्म. अ १. डो. ८. ) या न्यायार्ने कृष्णाला योगबलानें 
जाणणे हा परमधर्म आहे. भौप्माचें ज्ञान निर्दोष असल्यामुळें त्याच्या वचनावर 
विश्वास न ठेवणें अयोग्य आहे 


२ मूळांत ' अस्मे अनुनयः न देयः ' असें वचन आहे. नय म्ह« युक्ति, मनन 
त्याच्या अनु म्ह० मागून ज्याचें विधान केलें जातें तो अनुनय. अध्यात्मशाक्षांत 
श्रवणानंतर मनन व मननानंतर निदिध्यासन सांगितलें जातें. त्यालाच ध्यान किंवा 
योग असेंहि म्हणतात. ज्यानें सगुणोपासना केलेली नाहीं, त्या अधिकाऱ्याला ध्यान 
किंवा योग सांगणें अयोग्य आहे, असा याचा भावार्थ. 


अ्घोभनिहरणपर्व ७. २७९ 


या वार्ष्णेयामध्यें हे सव जगत्‌ पूर्णपणे प्रेतिष्ठित आहे. यास्तव वसुदेव, 
द्रुपद, मी, द्रोण, द्वैपायन इत्यादि अनेक वयोवृद्ध ब्राह्मण व क्षत्रिय या ठिकाणीं 
जरी असले, तरी आम्ही या कृष्णाचीच पूजा करणार, अग्रपूजेचा मान दुसऱ्या 
कोणालाहि देणार नाहीं. यास्तव हे प्रथ्वीपते, तूं या मूढ शिझ्युपालाशीं असें 
खांत्व वचन बोलूं. नकोस. या भेद्दष्टि राजाप्रमाणे तुझीहि अशी विपरीत बुद्धि 
न होवो. 


हे सार्वभोमराजा, मीं आजपर्यंत अनेक ज्ञानवृद्धांचा सहवास केला आहे. ते 
सवे शिष्टलोक एकत्र जमून या सवैगुणसंपन्न शौरीच्या सवैसंमत गुणांचं वणेन 
करीत असतांना त्यांच्या तोंडून मीं ते ऐकिळे आहेत. त्याचप्रमाणें श्रेष्ठ लोक 
या बुद्धिमानाचीं जन्मप्रभ्वति अद्भुत कर्मे कथन करीत असतांना मीं ऐकलीं 
आहेत. हे चेदिराजा, आम्ही मनांत कांहीं इच्छा धरून किंवा याने केलेला 
एखादा उपकार आठवून किंवा याचा संबंध लक्षांत आणून याची पूजा करीत 
नाहीं. तर हा महात्मा श्रेष्ठांना पूज्य झाला आहे व या भूलोकीं सवे प्राण्यांना 
सुख देणारा आहे. तसंच याचें शौय, यश व विजय अप्रतिम आहे, हें जाणू- 
नच आम्हीं याची अम्रपूजा केली आहे. आम्ही ज्याला पूर्णपर्ण ओळखीत 
नाहीं, असा एखादा बालकहि येथें नाहीं. 


हा हरि आपल्य़ा गुणांनीं सवे वृद्धांचे अतिक्रमण करून अत्यंत पूज्य झाला 
आहे. ब्राह्मणांमध्यें ज्ञानवृद्ध, क्षत्रियांमध्यें बलाढ्य, वेऱ्यांमध्यें घन-धान्यवान्‌ 
व श्ूद्रांमध्ये वयोवृद्ध पुरुप पूज्य होतो. गोविदामध्ये पुज्यतेचीं दोन कारणें 
नित्य सिद्ध आहेत. एक लक्ष्मीपतित्व व दुसरं पुराणपुरुपत्व; या शिवाय 
याच्या ठिकाणीं वेद-वेदांगविज्ञान व सर्वांहून अधिक बल स्वभावतःच स्थित 
आहे. तेव्हां या भूलोकीं केशवाहून अधिक पूजाहे दुसरा कोण असणार! या 
अच्युतामध्यें दान, दक्षता, शास्त्राध्ययन, शोये, अकायांविपयीं कजा, उत्तम 
कीर्ति, अकुंठित बुद्धि, संतति, श्री, 'छति, तुष्टि व पुष्टि हे गुण नियत आहेत. 
ते कोणत्याहि करमांपासून उत्पन्न झालेले नाहींत. त्यामुळेच ते नित्य आहेत 

१ रज्जुसर्पन्यायानें हा भगवानूच सर्व जगार्चे अधिष्ठान असल्यामुळें त्याच्या 
आधारानेंच जगाचे उत्पत्ति-स्थिति-लय होतात. ज्ञानानेंच कैवल्यप्राप्ति होते, ह्य 
श्रुतिसिद्धान्त प्रसिद्ध आहे. 


२८० ध्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवै. अ. ३८. 


इतर श्रेष्ठ पुरुषांमध्येहि यांतील कांहीं गुण न्यूनाघिक प्रमाणाने रहातात व तेहि 
अस्थिर असतात. यास्तव ज्ञानसंपन्न आचाय, पिता, गुरु व त्यामुळेंच सर्वथा 
पूजाहे अ्षार्‍ या यदुनंदनाची आम्हीं अमग्रपूजा केली आहे. तुम्ही सर्वांनी तिला 
मान द्यावा. हा हृषीकेश आमचा करत्विक, गुरु, स्रातक, नृपति व प्रियहि आहे. 
स्यामुळें तो आम्हांला पूज्य असून आम्हीं त्याची यथाविधि पूजा केली आहे. 


हे राजन्‌, मीं तुला या वासुदेवाचं हें लौकिक माहात्म्य सांगितले, आतां 
हाखदष्ट्याहि त्याचे माहात्म्य ऐक, हा कृष्णच या सवे लोकांचे अविनाशी 
उपादान कारण व निमित्तेहि आहे. त्यामुळें परिणीमी उपादान कारणाप्रमाणे 
याचा नाश होत नाहीं. हा भगवान्‌ कूटेस्थ नित्य आहे. एथिव्यादि पदार्था- 
प्रमाण परिणीमी नित्य नाहीं. ज्या पदाथांत सतत परिणाम होत असूनहि तोच 
हा पदार्थ ही बुद्धि निवृत्त होत नाहीं, त्याला परिणामी नित्य म्हणतात. हा 
कृष्ण स्वरूपतः निर्विकार आहे, त्यामुळ तो अपरिणामी कूटस्थ नित्य आहे. 
त्याच्या चित्स्वरूपामध्ये कधींच बदल होत नाहीं. हे सवे चराचर जगत्‌ या 
आत्मरूप कृप्णासाठीं आहे. कारणे आत्म्यासाठीं सर्व, सवासाठीं आत्मा नव्हे. 


१ ज्या द्रव्यापासून कार्य-विकार उत्पन्न होतो तें द्रव्य त्याचें उपादान कारण 
आहे. जसें माती घटाचें, कापूस तंतू-वस्र यांचें, सोने अलंकाराचें, दूध दह्याचे 
उपादान आहे. घटादि कार्यांना जो बनवितो तें त्यांचें निमित्त कारण, जसे कुंभार, 
कोष्टी, सोनार व विरजण लावणारा. मायाविशिष्ट भगवान्‌ जगाचें विवर्तापादान 
कारण व निमित्त कारणहि आहे. विवत, परिणामी व आरंभी असें उपादान तीन 
प्रकारचें आहे, रज्जुसर्पाचें रज्जु हें विवर्तोपादान, दह्याचें दूध हे परिणामी उपादान 
व वशेषिकांच्या मतीं तंतू हॅ वस्राचें आरंभी उपादान. परिणामी उपादानाचा 
कार्य होतांच नाश होतो, दहीं होतांच दूधाचा नाश होतो. विवर्तापादान कार्य 
भासले तरी नाश पावत नाहीं. तर कार्य भासण्यापूर्वी, तें भासत असतांना व 
त्याची निव्रति झाल्यावरहि म्ह० त्रिकालीं स्वतःच्या निर्विकार स्वरूपाने स्थित असतें. 
अशा त्रिकालीं स्वरूपाने निर्विकार असलेल्या वस्तूला “ कूटस्थ नित्य ' म्हणतात 
च ज्या वस्तूमध्ये क्षणोक्षणी बदल-विकार होत असला तरी ' तीच ही वस्तु 
अशी प्रत्यभिक्ञा-ओळख होते ती परिणामी नित्य होय. सु. पं. प्र, १२ लो. ६-१० 
र. ६५०-५१ पहा. २ सु. पंचदशी प्र. १२ श्हो. ६-१९ पृ. ६१४-१७. बुह- 
दारण्यकोपनिषद्वाष्यार्थ अ, २. त्रा. ४ क॑. ५ प. १७६-८० पहा. 


अघोमिहरणपवे ७. २८१ 


>५/१/५९/५/१/१ “* /* /५/९ “१ ८१ /२ /* /१ “२ /१/५/१%/५ /५/१/१/*/५/* /५/१ /१/४५/५€५/% 


म्हणून हा श्रीकृष्ण शेषी किंवा अंगी असून सर्व जगत्‌ त्याचा शेष किंवा 
अंग आहे. 

हा स्वख्पार्ने निर्विकार जरी असला तरी विकारी आकाशादिकांर्च अव्यक्त 
उपादान कारण आहे. हाच त्याचा सनातन कतां आहे. याच्या आश्रयाने 
रहाणारी अनादि अव्यक्त प्रकृति महत्‌, अहंकार, पंचतन्मात्रे इत्यादि सवे सूक्ष्म 
व पंचमहाभूतादि स्थूल प्रपंचरूपानें परिणाम पावते. त्यामुळे ' जगत्‌ ' हा 
प्रकृतीचा परिणाम व या चिद्रूप परमात्म्यावर मिथ्या आरोप आहे. त्यामुळे हा 
कृष्ण सवे भूतांहून अगदीं विलक्षण आहे. त्यामुळेंच हा अच्युत पूज्य़तम आहे. 

जगाची ही सव कार्य-कारणपरंपरा अनादि आहे. प्रलय व सुपुत्षि यांम- 
ध्येहि महदहंकारादि सवे प्रकृतिका्य संस्काररूपाने प्रकृतीमध्ये लीन होऊन 
राहते, यास्तव त॑ कांहीं काल प्रतीत होत असल्यामुळें मिथ्या जरी असलें, 
तरी भ्रम व त्यांचे संस्कार यांच्या परंपरेने बीजांकुरन्यायाने अनादिच आहे. 
महत्तत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्रे, आकाशादि पंचमहाभूते, जरायुजादि चतुर्विष 
भूतसमुदाय, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्रे, दिशा, विदिशा, हें सर्व कृष्णामध्येंच 
रज्जुसपैन्यायाने प्रतिष्ठित आहे. अझिहोत्र हं वेदांचे सुख आहे, गायत्री सवे 
छंदांचे मुरू आहे, राजा मनुष्यांचं मुख आहे, समुद्र नर्द्यांच मुख आहे, चंद्र 
नक्षत्रांचे मुख आहे, आदित्य सवे तेजांच मुख आहे, मेरु सवे पवेतांचें मुख 
आहे, गरुड पक्ष्यांचे मुख आहे, म्हणजे अभिहोत्रादि हे वेदादिकांचें प्रधान- 
स्थान किंवा प्येवसान भूमि आहे. त्याचप्रमाणे देवादि सवे लोकांतील ज्या 
उत्तम, मध्यम व हीन गति आहेत, त्या सर्वांचे मुख म्हणजे पर्यवसानस्थान 
केशव आहे. म्हणजे केशवामध्यें या सर्वांचा अंतभाव होतो. 

हा शिझुपाळ अविवेकी आहे. त्याला अध्यात्मशाख््राचा संस्कार क्षालला 
नाहीं. त्यामुळे तो सव कालीं व सवे देशीं असलेल्या कृष्णाला जाणत नाहीं. हा 
परमात्मा तिन्ही काळीं सर्व वस्तूंना सत्ता व स्फूर्ति देतो. त्याच्या सत्तेनेच 
हें सर्वे भूत-भोतिक कार्यजात सत्तावान्‌ झालें आहे. जो बुद्धिमान पुरुष 
उत्कृष्ट घर्म म्ह? आत्मदशेन संपादन करितो, तोच आत्मख्प धमाला 
यथावत्‌ जाणतो. पण हा चेदिराज अनात्मज्ञ असल्यामुळें या आत्मरूप घमोला 
जाणत नाहीं, या आबालवृद्ध लोकांमध्ये किंवा येर्थे जमलेल्या या महात्म्या 
राजांमध्ये अश्या या स्वात्मरूप कृष्णाला सववंप्रकारें मान न देणारा असा कोण 
आहे ! “हा कृष्ण सवोत्मा आहे! हें कळल्यावर त्याची पूजा न करील असा तरी 


२८२ श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. ३९. 


कोण आहे ! तथापि हा शिद्युपाल * आम्हीं केळेली पूजा अयोग्य आहे, आम्हीं 
हा मोठा अन्याय केला आहे ' असे जर समजत असेल तर लाला या आमच्या 
अकार्याचा प्रतीकार यथान्याय करूं दे. तो राजा असल्यामुळें अन्यायाचा यथा-- 
शास्त्र प्रतीकार करणे, हा त्याचा धमच आहे. ” २. ७. ३८. 


अध्याय ३९ वा. 


[ १ सहदेवप्रतिज्ञा, २ नारदवचन. ३ पूजाह्‌ पुरुषांचा सत्कार. 
४ कुद्ध दि्ठुपालादि राजांचा युद्धसंकेत. ] 


(१) वैदषंपायन--राजा जेनमेजया, असें बोलून महाबलाढ्य भीष्म 
स्वस्थ बसला असतां सहदेव सवे राजांस उद्देशून असें अर्थपूर्ण वचन बोलला 
--““ अहो भूपालांनो, केशिदेत्याला मारणाऱ्या अचिंत्य पराक्रमी केदावाची मीं 
जी अग्रपूजा केली आहे, ती तुम्हांपैकीं ज्यांना ज्यांना सहन होत नसेल, त्या 
सव बलवानांच्या मस्तकावर, या पूज्याची पूजा करून, मीं पाय ठेविला आहे. 
माझें हें निभय वचन ऐकून त्यावर ज्याला जे कांहीं बोलावयाचे असेल ते त्यान 
बोलावें. मी त्याचा निःसंशय वध करीन. हे नृपश्रेष्ठहो, तुम्हांमध्ये जे सुविचारी 
असतील त्यांनीं आचार्य, पितर, गुरु व पूजाहं अश्या या वासुदेवाच्या अग्रपूजेला 
आपली अनुमति द्यावी. ” 


राजा, असं बोलून सहदेवार्ने आपला पाय पुढें ठेविला. तेव्हां त्या बुद्धि- 
मान्‌, समर्थ व मानी राजांतील कोणी एखाद्यानेहि एक शब्द देखील उच्चारला 
नाहीं. उलट अंतरिक्षांतून सहदेवाच्या मस्तकावर पुष्पवृष्टि झाली व ' धन्य 
धन्य ! अक्षी आकाशवाणी ऐकू आली. 


(२ ) त्यानंतर भूत-भविष्यद्वेत्ता, सवे संशयविमोक्ता व सवेलोकगामी 
देवर्षि नारद आपलें कृष्णव्ण अजिन हालवून सवे सभासदांच्या समोर स्पष्ट 
वाणीनें बोलला---“ जे कोणी कमलनेत्र श्यामसुंदर श्रीकृष्णाची पूजा करीत 


------:>>- 


१ सहदेवाची प्रतिज्ञा व नारदार्चे वचन यांवरून भीष्माने ज्या वासुदेवाचें 
परमात्मरूपार्ने वर्णन केलें, तोच द्दा वसुदेवपुत्र आहे, असा निश्चय करण्यासाठीं 
हा अध्याय आरंशिला आहे. 


अघौभमिहरणपवे ७. २८३ 


नाहींत, ते जरी जिवंत असले तरी स्रेतांप्रमाणच मानावे व तयांच्याशी कधीं 
भाषणहि करूं नये. ” 


(३ ) हे पारिक्षिता, त्यानंतर त्या सभेतील प्रत्येकाची योग्यता पूर्णपणे जाण- 
णाऱ्या सहदेवानं पूजाहं ब्राह्मण व क्षत्रिय्र यांचे यथाशास्त्र व यथाक्रम पूजन 
करून ते सत्कार करण्याचे काये संपविले. याप्रमाणे श्रीकृप्णाचीच अग्रपूजा 
झाली असतां ज्याचे नेत्र क्रोधाने रक्तवणे झाले आहेत असा शत्रुला ताप 
देणारा शिह्लुपाल सव राजांना म्हणाला-- 


(४) “ हे भूपालहो, मी तुमचा सेनापति येथें असतांना तुम्ही कसला 
विचार करीत अहांत ! उठा, आपण सवे मिळून या यादव-पांडवांशीं युद्ध 
करूं या, ” 

याप्रमाणे त्या चेदिराजाने सभेतील सवे नृपतींना प्रोत्साहन देऊन त्यांच्याशीं 
पांडवांच्या राजसूययज्ञांत विघ्च करण्याचा संकेत केला. त्यावेळीं हे जनमेजया, 
शिद्युपालाच्या पक्षाचे सवे निमंत्रित राजे क्रुद्ध झाले. त्यांची चया बदलली. 
ते सर्व * युघिष्ठिराचा साम्राज्याभिषेक व कृष्णाची अग्रपूजा आम्ही होऊं देणार 
नाहीं ' असे बोलले व क्रोधाने देहभान विसरलेले ते सवे विरुद्धपक्षीय राजे 
यज्ञमंडपांतून निघून गेले. त्या सर्वांना स्वतःच्या सामथ्यांची खात्री वाटत 
होती. लामुळें लांच्या आपत-सुहृदांनीं त्यांचे निवारण केलें असतांहि ल्यांनीं 
अपमान सहन न करण्याचा आपला निश्चय सोडला नाहीं. 


उपाघिरहित असलेला हा साक्षात्‌ ब्रह्मच आहे. इतर जीवहि वस्तुतः ब्रह्मा- 
त्मरूपच आहेत; तथापि त्यांच्या ऐश्वयींचा काम-कर्मादि निसमित्तांनीं देशतः व 
कालतः परिच्छेद झालेला असतो. त्यामुळें त्यांच्या ऐश्वर्यात न्यूनाधिकता संभवते. 
परंतु हा कृष्ण अविद्या-काम-कर्माधीन नसल्यामुळें त्याच्या ऐश्वर्याचा देश-कालांनीं 
परिच्छेद होत नाहीं. सर्व परिमाणांचें पर्यवसान आकाशांत जसें होतें, 
त्याप्रमाणे जगांतील ऐश्वर्याच्या तारतम्याचें पर्यवसान या निरुपाधिक कृष्णामध्यें 
होतें. त्यामुळें कार्यकारणशून्य असलेला हा निरुपाधिक कृष्ण साक्षात्‌ ब्रह्म आहे. 
म्हणून तोच पूज्यतम आहे. यास्तव त्याची पूजा न करणारे मृततुल्य असून 
ते संभाषणार्हहि नाहींत, असा या नारदवचनाचा आशय आरे 


२२८४ श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. ४०. 


हे राजा, आमिष निसटून गेलें असतां सिंह जसा गर्जना करितो, तसे ते 
सवे कुद नृपाळ गर्जना करूं लागले. तेव्हां त्या अगाघ व अक्षय राजरूपी 
सागराच्या बलाढ्य सेनेचा ओघ आपल्याकडेच येत आहे हे पाहून श्रीकृष्णाने 
त्यांचा युद्ध करण्याचा संकेत जाणला, २, ७. ३९. 


येथें सातवें अर्घाभिहरणपर्व समाप्त झालें, 


शिह्ठुपालवधपवे ८ 
वा २७%--- 
अध्याय ४० वा. 
[ १ भीष्माने केलेलें युधिष्ठिराचें समाधान. २ कृष्णाचें माहात्म्य. ] 

(५) वैशंपायन--हे भारता, प्रलयकालच्या वायूने महासागर जसा 
झुब्ध होतो, तसं तें सागरोपम नृपतिमंडळ क्रुद्ध झालेलं पाहून, बृहस्पतीशीं 
भापण करणाऱ्या परंतप इंद्राप्रमाणे युथिष्ठिर बुद्धिमानांतील श्रेष्ठ व वृद्ध 
भीष्माला म्हणाला--“ हे पूज्य पितामह, सागरासारखा हा नृपतिसमूह अति- 
शय क्षुब्ध झाला आहे. यावेळीं काय करावें तं मला सांग, ज्यायोगे यज्ञांत 
विघ्च न येतां प्रजेचे हित होईल, असा उपाय तूं मला सुचीव. ” 

घर्मज्ञ युघिष्टिराचें हें वचन ऐकून कुरुवृद्ध भीष्म म्हणाला--' हे कुर्रेष्ठा, 
तूं भिऊ नकोस. श्वान केव्हां तरी सिंहाला मारूं शकेल काय ! मीं पूर्वी 
स्वीकारलेला कृष्णाश्रयरूप मार्गच अत्यंत शुभ व नीतियुक्त आहे. जोंवर सिंह 
निजलेला असतो, तोंवरच शान एकत्र जमून भुंकत असतात. तज्ञीच या 
नृपांची स्थिति आहे. जोवर हा यादवर्सिह जागत होऊन उठला नाहीं तोंवरच 
हे सवे क्षत्रिय, श्वान सुप्त सिंहाच्या समीप जाऊन जसे भुंकतात, तसे क्रोधाने 
बडबड करीत आहेत. हा अच्युत सुप्त सिंहाप्रमार्णे स्वस्थ बसला आहे, म्हणूनच 
हा चेदिराज इतर राजांना सिंह बनवीत आहे. हा मूढ शिझ्ुपाळ या सवे भूपा- 
लांना यमलोकीं नेण्याच्या इच्छेनेंच असं आचरण करीत आहे. 

(२) हे भारता, हा अधोक्षज या शिद्युपालामध्ये ज॑ भगवत्तेज आहे, त्याचा 
उपसंहार त्याच्या नाशानेंच करण्याची इच्छा करीत आहे. हा या भगवानाचा 
यूवे पापेद असल्यामुळे त्याच्यामध्ये भगवानाचे ज्ञानेश्वयोदि तेज आहे. याच्या 


शिक्षुपाएवधपवे ८. २८५ 


हिरण्याक्ष, रावण, इत्यादि जन्मप्रसंगीं या भगवानाने त्यांच्या देहपातानेच 
र्यांचे तेज आकषेण करून घेतल, तर्सेच पुनरपि करण्याची याची इच्छा आहे. 


हे बुद्धिमान कुंतिपुत्रा, तुझे कल्याण असो. चेदिराज व हे सवे राजे यांचा 
स्ृत्यु जवळ आल्यामुळेंच यांच्या बुद्धीचा भ्रंश झाला आहे. हा भगवान्‌ ज्याचा 
संहार करण्याची इच्छा करितो, त्याची बुद्धि या चेदिराजाप्रमाणेंच विपरीत 
होत असते. * पण हा कृष्ण अन्य पुरुषांचे तेज कां ग्रहण करितो ! ते पथक 
कां रहात नाहीं ' असें जर विचारशील तर त्याचेहि कारण सांगतों--* बा 
युधिष्ठिरा, हा माधव त्रेलोक्यांतील जरायुजादि चतुर्विध भूतसमुदायांचा प्रभव 
व प्रलय आहे. तरंग, बुद्बुद इत्यादि जलविकार जलापासून उत्पन्न होऊन 
त्यांतच जसे लीन होतात, त्याप्रमाणें हा चराचर प्रपंच या कृष्णापासून उत्पन्न 
होऊन, त्यांतच लीन होतो, अर्से अथरवेवेदाच्या मांड्रूक्य उपनिषदांत स्पष्ट 
सांगितलं आहे.” परंतु हे राजा, भीष्माचें हें वचन ऐकून चेदिराज शिद्युपालानें 
त्याला अति कठोर वचनें ऐकविलीं. २. ८. ४० 


अध्याय ४१ वा. 
[ १ दिझुपालानें केलेली भौष्माची निभर्त्सना. ] 


(४) वैद्धंपायन--हे राजश्रेष्ठा, भीष्माचे पूर्वोक्त वचन ऐकून अतिशय कुद 
झालेला शिझ्युपाल' त्यास म्हणाला--“ हे कुलकलंका, तू इतका वृद्ध झाला 


थटॅणटशणशशशणण ह0?00ी?07िशीर?र??0ि?िट?त शिशिक0णणश?0??000000000ण॥ी?पनयापपस----...-...:.-.ौॉौफप२ँौ:-ओव3ओ09न 


१ हा सवे ग्रंथ भगवन्निदापर आहे. तथापि तो भूतार्थवाद नाहीं. भूतार्थवाद 
म्हणजे सत्यार्थ अर्थवाद. अर्थवादाचे गुणवाद, अनुवाद व भूतार्थवाद असे तीन 
प्रकार आहेत. अर्थवाद्‌ म्ह० विहिताची स्तुति किंवा निषिद्धाची निंदा. * देवदत्त 
सेंह आहे ' “ यूप आदित्य आहे ' यांत सिंहाचे शोर्यादि गुण देवदत्तामध्यें 
आहेत, आदित्यासारखा चकचकीतपणा युपरामध्यें आहे. अशी गुणांच्या द्वारा 
देवदत्त व यूप यांची स्तुति केली आहे. “ अभि थंडीचें औषध आहे ' इत्यादि 
लौकिक प्रत्यक्षादि-प्रमाणांनीं सिद्ध असलेल्या वस्तुस्थितीचें वर्णन ज्या अर्थवादांत 
असतें तो अनुवाद व या दोन्ही अर्थवादांहून विलक्षण असलेला म्ह० ज्यांत 
लौकिक प्रमाणसिद्ध अर्थाचें वर्णन किंवा गुणवर्णन नसून सत्यार्थाचें वणन असतें 
तो भूतार्थवाद होय. बिशुपालानें केलेली भगवन्निदा हा जर॑ भूतार्थवाद असता 


२८६ श्रोमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. ४१. 


'आहेस, तरी तुला या सर्व राजांना अशी अनेक प्रकारे भीति दाखवितांना लाज. 
कशी वाटत नाहीं. तृतीय प्रकृतीमध्ये सवे जन्म घालविणाऱ्या तुळा अर्स 
धर्मबाह्य भापण करणें युक्तच आहे आणि तूं तर सवे कोरवांचा नेता आहेस ! 
ज्याप्रमाणे एका नावेला दुसरी नाव जोडावी, किंवा एका आंधघळ्यानें दुसऱ्या 
आंधबळ्याच्या खांद्यावर हात ठेवून जावें, त्याप्रमाणे हे सवे कोरव तुझें अनुकरण 
करीत आहेत ! | 

भीष्मा कृष्णाच्या पूतनावधादि कर्मांचा विशेषतः उल्लेख करून तूं आमच्या 
मनाला अतिशय व्यथित केलें आहेस. हे श्ांतनवा, तूं स्वतः दुरभिमानी व 
मूख आहेस. केशवाची स्तुति करण्याची इच्छा करणाऱ्या तुझी जिह्या शतक्नः 
विदीणे कशी झाली नाहीं ! हे गांगेया, अज्ञ जनहि ज्या कृत्याची निंदा कर- 
तील, त्या स्रीवधादि कर्मे करणाऱ्या या पापी गवळ्याची तूं ज्ञानवृद्ध असून 
अशी स्तुति करण्याची इच्छा कां करितोस ! यानें बालपणीं एखाद्या पक्ष्याला 
मारिळे असलें, तर त्यांत काय आश्रय आहे ! युद्धामध्ये निपुण नसलेल्या एका 
घोड्याला व बैलाला याने मारिले, यांत याचा पुरुषार्थ तो कोणता ! यानें 


.तर त्या निंदक शिझुपालाला मुक्ति मिळणें शक्‍य नव्हतें. यास्तव ह्या सर्व ग्रंथ 
ध्येयाचें सारूप्य प्राप्त करून देणारें केवल ध्यान आहे. मग तें ध्यान द्वेषाने जरी केलेलें 
असलें, तरी त्याचें ध्येयसारूप्य हें फळ मिळतेंच. अर्स जर नसतें तर भंगवानाची 
निंदा करणाऱ्या वेदादिकांना अंधतमाची प्राप्ति झाली नसती. ब॒ह्दारण्यकाच्या 
तिसऱ्या अध्यायांत सु. उ. प्र. २३२९ याज्ञवल्क्याचा द्वेष करणाऱ्या शाकल्याचा 
मूर्धापात होऊन त्याला दुगेति मिळाली नसती. यास्तव मीमांसेच्या ' आनर्थक्य- 
प्रतिद्ततानां विपरीत बलाबल * या न्यायाने आकाशादि श्रुतींची जश्ली गोणवृत्तीनें 
व्यवस्था लावावी लागते, त्याप्रमाणे शिझुपालानें केलेली भगवभिदाहि ब्रह्मपरत्वानें 
लावणें योग्य आहे. श्रीधरस्वामींनीं भागवतांतील हरिनिंदाहि अज्लीच स्तुतिपर 
लाविली आहे, इत्यादि पुष्कळ बिचार करून नीलकठांनीं आपल्या भारतभाव- 
दीपांत शिद्युपालाच्या निंदापर ग्रंथाचा स्तुतिपर अर्थ लाविला आहे. पण आम्दीं 
विस्तारभयास्तव त्याचें स्व भाषांतर न करितां कांहीं विशिष्ट पदांचा अर्थ मात्र 
टीकेला अनुसरून येथें सुचविला आहे. ग्रंथाच्या संदर्भाकडे जरी पाहिलें तरी 
निंदापर अर्थच अधिक जुळतो, हेंहि लाक्षणिक अर्थ न करण्याचें दुसरें कारण 
आहे. 


दिच्युपाश्वधपवे ८. २८७ 


कन वह 


>:८-८-८-८-८>--५८/५८०५४५॥५८४८श ४४ शशाशप-८>-> 


आपल्या पायाने एक गाडा उलटून टाकिला, याचे तुला मोठें आश्रय वाटत, 
"पण 'चेतनारहित काष्ठाला फेकून देण्यांत यानं कोणता पराक्रम दाखविला, तेंच 
-मला कळत नाहीं. 


पूर्वी याने गोवघेन पर्वताला सात दिवस उचलून धरिले, हा तुला मोठा 
चमत्कार वाटतो. पण वारुळाने पोकळ झालेल्या भुसभुक्षीत पवेताला उचलून 
धरणे, यांत मला आश्चवयेकारक असे कांहींच दिसत नाहीं. पवतावर क्रीडा 
“करीत असलेल्या या गोपानें विपुल अन्न भक्षण केले हे ऐकून तुम्ही अतिशय 
विस्मित झालां अहांत; पण मला त्याचें मुळींच कौतुक वाटत नाहीं. अरे 
'घरमैज्ञा, ज्या बलाढ्य कंसाचे या मूढाने अन्न खाले त्याचाच यानं कृतघपणे वघ 
केला. त्याबद्दल खरोखर त्याची निंदाच करावयास पाहिजे, पण तुमच्या सारखे 
-मूढ लोक “ ही त्याची लीला आहे, ' असं समजतात ! 


हे भीष्मा, मी तुज अधघर्मज्ञाला जे वाक्य सांगणार आहे तें तूं सजनांच्या 
मुखाने ऐकळें नाहींस, असं वाटतं. धर्मज्ञ सत्पुरुष स्त्रिया, गायी, ह्मण, 
अन्नदाता व आधयदाता यांवर शस्तप्रहार करूं नये, असें सांगतात. पण हे 
भीष्मा, तुझ्या दृष्टीनं ते सवे खोटेच आहे, असं मला वाटतें. हे कोरवाधमा, मी 
जणुंकाय जाणत नसल्याप्रमाणेंच तूं हा केशव ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध व सवेश्रेष्ठ 
आहे असे स्तुतीच्या भरांत मळा सांगत आहेस, पण हे शांतनवा, गायी, 
रित्रया व अन्नदाता यांची हिंसा करणारा हा कृष्ण तुझ्या स्तुतीला पात्र तरी 
कसा होतो ! आणि तुझ्या सांगण्यावरून जर या कृतघाचीहि या राजसभेत 
अम्रपूजा होत आहे तर आम्हीं ती सहन कशी करावी ! 


हा जनादन तुझ्या असल्या खोट्या स्तुतीने स्वतःला मोठा बुद्धिमान्‌ व 
जगत्म्नु मानीत आहे. * भीष्म ज़ बोलतो, तें खरंच भाहे' अशी त्याची 
कल्पना आहे. पण मी तुला व त्यालाहि सांगून ठेवितों कीं, हा तुम्हां दोघांचा 
मिथ्या भ्रम आहे. एखादा गायक पुष्कळ धमप्रधान गीत जरी गात असला, 
तरी तें त्याच्या स्वभावाचे नियमन करूं शकत नाहीं. 


हे प्रातिपेया, भूलिंग या नांवाचा एक भूमीमध्ये रहाणारा पक्षी आहे. तो 
'“साहस करूं नका,'असा सर्वांना सतत उपदेश करीत असतो. पण स्वतः सिंहाच्या 
दार्ढेतील मांस काढून घेण्याची इच्छा करितो. त्याचप्रमाणें तूं या कृष्णाची मोठी 


२८८ श्रीमन्महाभारता्थ--२ सभापवे. अ. ४१. 


स्तुति करितोस. तो दया, क्षमा, शांति इत्यादि सारिवक गुगांनीं युक्त आहे, 
असं सांगतोस व दुंभानें आपलें धार्मिकत्वहि प्रकट करितोस. पण तुम्ही 
दोघेहि अधार्मिक अहां, सवे प्राणी आपल्या मूळ स्वभावाला अनुसरतात, 
अशी जी म्हण आहे, ती अगदीं खरी आहे. तुम्ही दोघांनीं आपल्या मुखाने 
कितीहि धर्मापदेश केलात, तरी तुम्ही त्याप्रमाणे वागत नाहीं, हें मी या राज- 
सभेत स्पष्ट सांगतो. खरोखर तुझी ही हीन प्रकृति आहे, यांत कांहीं संशय 
नाहीं. त्यामुळें या पांडवांची प्रवृत्तिहि पापी आहे, कारण त्यांना कृष्ण पूज्य- 
तम वाटतो व तूं त्यांचा मागदशक आहेस. 


हे अधमज्ञा, पांडव तुला मोठा धार्मिक समजतात, पण तूं धार्मिकांच्या 
मार्गाला सोडून विपरीत मार्गांचे अवलंबन करितोस, हे मला माहीत 
आहे. स्वतःला घर्मल समजणारा कोणता श्रेष्ठ ज्ञानी तुझ्यासारखं वर्तन करील ! 
हे भीष्मा, ' मी सूक्ष्म धर्मालाहि जाणतो ' अस समजणारा दुसरा कोणता 
पुरुष तुझ्यासारखं अन्यायाचरण करील ! हे गांगेया, तुझी बुद्धि जर उदार 
असती व तूं धमाला पूर्णपणं जाणत असतास, तर दुसऱ्या अनुरूप पतीवर प्रेम 
करणाऱ्या घर्मज्ञ काशिराज कन्या अंबेचा तू अपहार कसा केला असतास व 
एकदा तिचा अपहार केल्यावर तिच्याशीं विवाह केल्य़रावांचून कोणता 'धरमेजञ 
राहिला असता ! खरोखर, तुझा भ्राता विचित्रवीर्य सन्मार्गाने चालणारा होता. 
त्यामुळें त्याने अंबेचे मन दुसऱ्या राजावर बसलें आहे असं पाहून तिची इच्छा 


केली नाहीं. 


भीष्मा, ' इढ ब्रह्मचारी ' म्हणून तुझी प्रसिद्धि आहे व तुझें ब्रह्मचर्य अखं- 
डित असावे, असे मलाहि वाटतें. कारण अंबेनं तुझी प्राथना केली असतां तूं 
तिची इच्छा पूर्ण केली नाहींस, हें मीं आतांच सांगितलें. पुनरपि धर्मेसंकट 
ओढवले असतांहि तूं आपल्या इढ अह्यत्तापासून ढळला नाहींस. तुझा भ्राता 
विचित्रवीर्य मरण पावल्यावर त्याच्या दोन भायांच्या ठिकाणीं तिसऱ्याच 
पुरुषाने वंशवधैक अपल्ये उत्पन्न केलीं व आपल्याला मोठा वुद्धिमान्‌ समजणारा 
तूं जिवंत असतांनाहि सजनांच्या मार्गाला अनुसरला नाहींस. वस्तुतः कनिष्ठ 
आल्याच्या क्षेत्रामध्ये ज्येष्ठ भ्रात्याने अपत्य उत्पन्न करणे हा धर्मच आहे. पण 
तूं त्याला अनुसरला नाहींस. पण हे भीष्मा, यांत तुझा धमे तो कोणता ! 
तुझें ह ब्रह्मच व्यथे आहे. तूं हं घत मोहाने तरी धारण करीत असला पाहिजेल 


शिश्युपाहवधपर्व ८. २८९ 


हे घमज्ञा, शम-दमादि साधनांतील एकाहि साधनांत तुझा अलौकिक उत्कर्ष 
झालेला मला दिसत नाहीं. आपल्या पारलौकिक हितासाठीं तूं वृद्धांचे सेवन 
केलें नाहींस व त्यांच्या तोंडून धर्मोपदेशहि ऐकिलेला नाहींस. कारण तूं जर 
वृद्धांचे सेवन केलें असतेंस तर अस अधरमयुक्त भापण केलें नसतेंख व या 
पांडवांना असा विपरीत धम सांगितला नसतास. 


अरे शाहण्या, दृष्ट, पूत, दत्त, स्वाध्याय व बहुदक्षिणायुक्त यज्ञ हे सरवेहि 
अपत्याच्या सोळाव्या कलेलाहि पात्र नाहीं. भीष्मा, ज्याला अपत्य नाहीं, लाने 
अनेक ब्रतोपवासांनीं संपादन केलेलेंहि पुण्य निष्फल होतें, यांत कांही संराय 
नाहीं. गांगेया, तू अपत्यरहित, वृद्ध व मिथ्या धर्माला अनुसरणारा आहेस. 
यास्तव तूंहि आतां त्या प्रसिद्ध हंसाप्रमार्ण आपल्या ज्ञातीच्या हातून वघाला 


प्रास हो. 
भीष्मा, प्राचीन विद्वान्‌ हंसाची एक गोष्ट सांगत असतात, ती तूं, युघि- 
डिरानें किंवा दुसऱ्या कोणीं राजानेहि ऐकली नसेल, यास्तव मी तुला ती 
सांगतों, लक्ष देऊन ऐक. पूर्वी समुद्राच्या तीरावर एक वृद्ध हंस रहात होता. 
तो इतर पक्ष्यांना धमांचा उपदेश करीत असे, पण स्वतः मात्र धर्माचरण 
करीत नसे. त्याची वाणी धमाचे रसभरीत वणेन करी, पण त्याचें आचरण 
मात्र तिच्या अगदीं उलट होतें. तो नेहमीं “ घमांचरण करा, अधर्म करूं नका” 
असा उच्च स्वराने सारखा घोष करीत असे व हा मोठा सत्यवक्ता आहे, अस 
समजून सवे पक्षी त्याचा तो धर्मोपदेश श्रद्धेने सतत ऐकत असत. 

हे भीप्मा, ते श्रद्धाळू समुद्रजळचर पक्षी त्याला धरमांसाठीं नानाप्रकारचे 
भक्ष्य आणून देत आणि मोठ्या विश्वासाने आपलीं अंडीं त्याच्याजवळ ठेवून 
भक्ष्य मिळविण्यासाठी समुद्रजलांत संवार करीत, पण हा पापी हंस, त्यांच्या 
न कळत, त्यांची अंडी हळुहळू खात असे. हा धरमेज्ञ हंस मोठा धार्मिक आहे, 
अस समजून ते पक्षी आपल्या अंड्यांविषयीं निश्चिन्त होऊन सवे दिवसभर 
बाहेर रहात आणि हा दुष्ट आपल्या क्रूर कमांत दक्ष असे. कांहीं दिवसांनीं 
आपल्या अंड्यांची संख्या कमी होत आहे, असं त्या पक्ष्यांच्या लक्षांत आलें. 

तेव्हां त्यांतील एक बुद्धिमान पक्षी “या धर्मापदेशक हंसाचें तर हें काम 
नसेळ ! ' अश्शी शंका आल्यामुळें एके दिवशीं तेथेंच लपून राहिला. तेव्हां हा 
दुष्ट हंसच आपलीं अंडीं खात आहे, असें त्याच्या दृष्टी पडले, त्यावेळीं त्याला 

म. भा, २--. १९ 


“२९० श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापव. अ. ४२. 


फार दुःख झाले व त्यानें हसाचें तें घोर कृत्य सवे पक्ष्यांना निवेदन केळे, 
त्याबरोबर ते सर्वे पक्षी त्या हंसापाशीं आले व त्या दुष्टाचेंच हं कृत्य आहे, 
अशी खात्री करून घेऊन, हे कुरुकुल्भ्रेष्ठा, त्या ढोंगी हंसाला त्या सर्वानी 
मिळून मारून टाकिले. 

हे गांगेया, तूंहि त्या हंसासारखाच धार्मिक आहेस, यास्तव इतर पक्ष्यांनी 
त्या ढोंगी हंसाचा जसा वध केला, लयाचप्रमाणें क्रुढ झालेले हे सवे राजे 
तुझाहि वध करतील. लोकांमध्ये शाब्दपांडित्यच अधिक असतें. धर्माचरण 
फार थोडं. अश्या अथांची ही गाथा पुराणवेत्ते नेहमीं सांगत असतात व तीच 
मीहि तुला सांगतों, ऐक--'“हे' पक्ष्या, तुझे अंतःकरण कामादिकांनीं ब्याकुल 
झाले असतांहि तू मुखाने * धमोचरण करा ' असें सांगतोस व त्याच्या 
उलट पक्ष्यांची अंडीं भक्षण करण्यासारखं अशुचि कमे आचरितोस. पण बाबारे, 
हें तुझं आचरण तुझ्या भाषणाच्या विरूद आहे, ” २. ८. ४१. 


अध्याय ४९ वा. 
[ १ दिशुपालाचें आणखी निंदावचन. २ भीमाचा क्रोध. ] 

(१ ) वैशंंपायन--हे कुरश्रेष्टा, याप्रमाणे दिद्युपालाने भीष्माची लौकिक 
दृष्ट्या निंदा, पण अध्यात्मदृष्ट्या प्रशंसा करून विरुद्ध वृत्तीर्न हरीची स्तुति 
केली व आतां जरासंधाच्या स्तुतीनंहि परंपरेने कृष्णाची स्तुति करण्यासाठीं तो 
म्हणाला--“ महा बलाढ्य राजा जरासंध मला अतिशय मान्य आहे. ' कृष्ण 
हा दास आहे ' असं समजून तो समरांगणांत त्याच्याशीं युद्ध करण्याची इच्छा 
करीत नसे. पण या केशवानं भीमाजुंनांच्या साह्याने जरासंघवधप्रसंगीं ज॑ 
निंद्य आचरण केलें, त्याला क्षत्रियाचा सद्धम असं कोण म्हणेल ! यानें ब्राह्मण- 
वेष घेऊन, “ मी ब्राह्मण आहें ' असे सांगून व असागांनें त्याच्या मंदिरांत 
प्रवेश करून, जरासंघराजाचा प्रभाव प्रतयक्ष पाहिला. या वासुदेवाला त्या 
श्ूराचा पराक्रम पूर्वीच अवगत झाला होता, म्हणून ल्याने हे सवव कपट केलें. 

त्या धर्मज्ञ जरासंधान या दुरात्म्याला ब्राह्मण समजून प्रथम अध्ये समर्पण 
केलं. पण याला आपल्या ब्राह्मण्याचा संशय असल्यामुळं यानं तें स्वीकारिळें 
नाहीं, त्या महात्म्याने कृष्ण, भीम व धनंजय यांस भोजन करण्याविषयी 
प्राथना केली, पण या कृतघाने तिला मान न देतां त्याच्याशीं दोह केला. 


१ अंतरात्मन्यमिहते रौषि पत्ररथाशुचि । अंडभक्षणकर्मेतत्तव वाचमतीयते ॥ 


शिक्युपा्वघपवे ८. २९१ 


हे मूर्ख भीष्मा, तूं जसें समजतोस त्याप्रमाणे हा जर जगत्कर्ता असता, तर 
यार्ने आपल्याला ब्राह्मण कां मानिलें नसतें! तूं या पांडवांना सन्मागांपासून 
'च्युत करून अमार्गारने जावयास लावीत आहेस व हे पांडव तूं दाखविलेल्या 
मार्गाला सन्माग समजत आहेत, याचें मला मोठें आश्चये वाटते. किंवा ज्यांचा 
'मार्गदर्दक तुझ्यासारखा वृद्ध व स्त्रियांसारखा दुर्बळ आहे, त्यांनीं असे धघर्मवि- 
रद्ध आचरण करावें यांत मुळींच आश्चय नाहीं.” 

(२ ) राजा जनमेजया, शिद्युपालाचें हं शब्दतः व अर्थतःहि कणेकडु 
वचन ऐकून बलवानांतील श्रेष्ठ व प्रतापी भीमसेन अतिशय क्रुद॒ झाला. त्याचे 
कमलपत्राप्रमाणे स्वभावतःच विस्तृत, दीघे व आरक्त असलेले नेन्न क्रोधामुळें 
अधिकच लाल झाले. त्याच्या ललाटावर पडलेल्या तीन आठ्या सवे राजांना 
-स्पष्ट दिसल्या. खरोखर त्या वेळीं त्रिकुट पवतावर तीन मार्गांनी वहाणाऱ्या 
गंगेप्रमाणें त्या भासल्या, क्रोधाने दांत-ओंठ खाणाऱ्या त्याचं मुख युगांतसमयीं 


“सवे भूतांना ग्रासण्याची इच्छा करणाऱ्या कालाच्या मुखासारखे उम्र झाले, 
तो महाबाहु भीम वेगानें शिझुपालाच्या अंगावर धांवला. 

पण महादेव जसा कार्तिकेयाला घरून ठेवितो, त्याप्रमाणे महाबाहु भीष्माने 
त्या मानी मध्यम कोंतेयाला आंवरून धरिले. गुरूप्रमाणे पूज्य असलेल्या 
भीष्मार्ने आपल्या सिंहपराक्रमी पौत्राचें अनेक वाक्‍्यांनीं सांत्वन केलें. त्यामुळें 
त्याचा क्रोध श्यांत झाला. क्षुव्ध झालेला महासागर वर्षांकाल निघून गेला 
असतां वेलेचें जसं अतिक्रमण करीत नाहीं, त्याप्रमाणे त्या शत्रुनाशक वृको- 
दराने भीप्माच्या आज्ञेचे उल्लंघन केलें नाहीं. 

राजा, भीमसेन याप्रमाणे अति क्रुद्ध झाला असतांहि स्वतःच्या पराक्रमावि- 
पयीं निश्चित असलेला वीर शिद्ठुपाल मनांत यत्किचितहि डगमगला नाहीं. 
उलट कुड झालेला सिंह म्र॒गाला जसा कस्पटासारखा मानितो, त्याप्रमाणं शचुर्च 
दुमन करणाऱ्या दिद्युपालाने स्वस्थानावरून पुन; पुनः वेगाने उठणाऱ्या भीमाला 
कःपदार्थ मानिलें व तो प्रतापी चेद्राज भीमपराक्रमी भीमसेन अतिशय कुड 
झाला आहे, असें पाहून हंसत म्हणाला हे भीष्मा, या वृकोद्राळला सोड, 
म्हणजे अभीने दग्ध झालेल्या पतंगाप्रमाणे माझ्या प्रभावाने होरपळून गेलेल्या 
र्‍या मानी कोंतेयाला हे सवे भूपति पहातील, ” 

चेदिपतीरचे हें वाक्य ऐकून कुरुकुल्श्रेष्ठ भीष्म भीमसेनास पुढील युक्तियुक्त 
वचन बोलला, २. ८. ४२. 


“४४४४४४४४४४ ४४५/४/४५५५४४५४५४५४४४४५/४४शशशी शशश 00 


२९२ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ४३. 


अध्याय ४३ वा. 
[ १ भौष्मानें सांगितलेले बिुपालाचें जन्मवृत्त. ] 

(१) भीष्म--वत्सा भीमा, तुला या शिद्युपालारचे जन्मवृत्त माहीत नाहीं. 
हा मूढ चेदिराजकुलांत जेव्हां उत्पन्न झाला तेव्हां याला तीन नेन्न व चार भुजा 
होत्या, हा अशुभ लक्षणांनी युक्त असलेला राजपुन्न जेव्हां जन्मास आला, तेव्हां 
गर्दैभासारख्या कर्कश ध्वनीनें ओरडूं लागला. याने आपल्या आक्रोशानें राज- 
मंदिर दुमदुमून सोडिले, त्यामुळे याचे माता-पितर व इतर बांधव भयभीत 
झाले. याचें विकृत स्वरूप पाहून त्या सर्वांनी याचा त्याग करण्याचा निश्चय 
केला आणि भार्या, अमाल व पुरोहित यांसह चेद्राजा चिंतेने व्याकुळ झाला 
असतां अशी आकारवाणी झाली, 

6हे राजा, तुला झालेला हा पुत्र श्रीमानू व बलाढ्य आहे. यास्तव तूं मिऊं 
नकोस. चिंतेन व्यय्न न होतां या दिूचे तूं रक्षण कर. याच्या स्थूलदेहाचा 
वियोग व याला मारणारा स्त्यु समीप आलेला नाहीं. याचा शस््राने नाश 
होणार आहे व हे राजा, याला मारणारा वीरहि भूलोकीं उत्पन्न झाला आहे. ” 

याप्रमाणे कोणींतरी गुस्त राहून उच्चारिळेलळें हे वाक्य ऐकून पुत्रस्नेहाने 
व्याकुळ झालेली याची जननी तें उच्चारणाऱ्या महद्भूतास म्हणाळी--“' माझ्या 
या पुत्राविपयीं ज्या कोणीं हे वाक्य उच्चारिळ आहे, त्याला माझा नमस्कार 
असो. त्या पूज्य महद्भूताने या माझ्या अपत्याचा स्त्यु कोणाच्या हातीं आहे, 
हें मला तत्त्वतः सांगावे. याला भगवानू देव आपल्या शास्त्राने मारणार आहे 
किंवा दुसरा कोणी मदुप्य़रच याच्या वघास कारण होणार आहे? ” 

राजीचें हें प्रार्थनावचन ऐकून गुप्त असलेल तें महज्भूत तिला पुनः म्हणाले-- 
“ हे भामिनि, ज्या पुरुपाने याला आपल्या मांडीवर घेतल असतां याच्या 
अधिक असलेल्या या दोन भुजा पांच फणांच्या दोन नागांप्रमाणे भूतलावर 
गळून पडतीळ व ज्याला पाहून याचा ललाटस्थ तृतीय नेत्र लप्त होईल, त्या 
पुरुपाच्य़ा हातून शस््राने याला स्त्यु येईल. ” 

हे राजा, चेदिपतीला चतुभुज व त्रिनेत्र पुत्र झ्षाला आहे, असें ऐकून, प्रथ्वीं- 
तील सवे राजे त्याला पहाण्याच्या इच्छेने तेथे आले. तेव्हां चेदिराजानें सर्व 
राजांची यथाविधि पूजा करून आपल्या पुन्नाळा एकेकाच्या अंकावर बसविलें, 
पण त्याला हजारों राजांच्प़ा मांडीवर क्रमानें एथकू एथकू बसविले असूनहि त्या 
अइइय महद्भूतानें सांगितलेला प्रत्यय राजाच्या निदशनास आला नाहीं. 


शिक्ुपाह्वधपवे ८. २९३ 


कांहीं दिवसांनीं हीच अद्भुत वाता द्वारकेत जाऊन पोंचळी, तेव्हां ती ऐकून 
यदुकुलोत्पक्न संकपेण व जनादन आपल्या पितृभगिनीला भेटण्यासाठी चेदि- 
नगरीस आले. राजमंदिरांत आल्यावर राम व केशव या दोघां भ्रात्यांनीं वयः- 
क्रमाने राजाला व राज्ञीला यथाविधि अभिवादन केलें आणि कुशल (म्हणजे 
बल-कोशादिकांची वृद्धि ) व अनामय ( म्ह० आरोग्य ) विचारून ते दोघे बंधु 
उचित आसनावर बसले. तेव्हां त्या दोघां वीरांची पूजा करून राज्ञीन स्वतः 
आपल्या बालकाला आणून दामोदराच्या मांडीघर ठेविले. तों तत्क्षणी त्याच्या 
दोन्ही भुजा गळून पडल्या व ललाटावरील तिसरा नेत्रहि जागच्या जागीं 
गुस्त झाला, 

हे वीरा, ते पाहून याची माता मनांत व्याकुळ झाली, 'या कृष्णाच्या हातून 
आपल्या पुत्राचा वघ होणार ' असं जाणून ती साध्वी भयभीत झाली व 
कृष्णास म्हणाली--“ हे पराक्रमी वसुदेवपुत्रा, भय व दुःख यांनीं आते 
झालेल्या मला तूं वर दे. तूं आतांच्या दुःवाच निवारण करणारा व भयभीत 
झालेल्या जीवांना अभय देणारा आहेस. ” 

त्या वसुदेवभगिनीनं दीन होऊन अशी याचना केली असतां यदुनंदून 
कृष्ण तिला म्हणाला--“ हे धघमज्ञ देवि, तूं भिऊ नकोस. मजपासून तुला 
कोणत्याहि प्रकारचें भय नाहीं. हे पितृभगिनि, मी तुला कोगता वर देऊं किंवा 
तुक्ष कोगते इष्ट संपादन करूं 0 तूं ज सांगशील ते शक्‍य असो किंवा अशक्‍य 
असो, मी निश्चयाने करीन, ” 

कृष्णाचे हं वचन ऐकून ती यादवी आपल्या भ्रातूपुत्राला म्हणाली--“ हे 
प्रभो वासुदेवा, हे यदुसिहा, तूं माझ्यासाठीं या माझ्या शिक्लुपालपुत्राच्या 
अनेक अपराधांची क्षमा कर. हे वत्सा, मला हाच वर इष्ट आहे. ” 

तं ऐकून हा यदुनंदन आपल्या पितृभगिनीस म्हणाला--“ हे माते, वघास 
योग्य असलेल्या या तुझ्या पुत्राचे शंभर अपराध मी सहन करीन. तूं अज्ञी 
दुःखी होऊं नकोस. 

हे भौमा, या शिछुपालाचा जन्मवृत्तान्त हा असा आहे, हे वीरा, गोर्वि- 
दाच्या वराने दघ झालेला हा पापी व मंदवुद्धि शि्ुपाल राजा तुला युद्धासाठीं 
आहान करीत आहे. २. ८. ४३. 


२९४ श्रीमन्महाभारताथ--२ सभापवे. अ. ४४. 


अध्याय ४४ वा. 
[ १ भोष्माचें भाषण ऐकून दिझुपालाचा क्रोध. २ त्यानें केलेली निंदा. 
३ त्यावर भीष्माचें उत्तर. ] 

( १ ) भौष्म--हे कॉतेया, तुला युद्धाचे आहान करण्याची ही बुद्धि या. 
वेदिराजाची स्वतःची नसून अंतर्यामी श्रीकृष्णाच्या प्रेरणेनेंच तो अशी वल्गना 
करीत आहे. याच्या हातून असे अपराध घडावे हा कृष्णाचाच संकेत आहे.. 
नाहीं तर हे भीमसेना, हा कालग्रस्त कुलकलंक जसा आज भरसभेत माझी 
निदा करीत आहे, तसा भूलोकांतील दुसरा कोणता राजा ती करण्यास घजेळ ! 
हा महापराक्रमी रिझ्युपाल खरोखर या हरीचा तेजोंश आहे, हा प्रथु आपल्या 
अपरिच्छिन्न तेजांत त्याचा पुनः उपसंहार करण्याची इच्छा करीत आहे. हे 
कुरुसिंहा भीमा, त्यामुळेंच हा दुबुंद्धि चेदिराटू आम्हां सर्वांना कस्पटाप्रमार्णे 
लेखून एखाद्या सिंहाप्रमाणे गर्जना करीत आहे. 

राजा जनमेजया, भीष्माचे ते वचन चैद्याला त्या वेळीं सहन झालं नाहीं. 
तो पूरवीपेक्षें अधिक क्र होऊन भीष्माला पुनः म्हणाला---“ हे गांगेया, . 
केशवाचा जो प्रभाव तूं सांगत आहेस, तो त्याचे शत्रु असलेल्या आम्हांलाहि' 
प्राप्त होवो, हे भीष्मा, तूं भाटाप्रमाणे सतत मोठ्या उत्साहानं ज्याचा स्तुतिपाठ 
करितोस, त्याचाच प्रभाव आम्हांमध्येहि नाहीं असं तूं कां समजतोस ? हे 
कुरुनंदना, दुसऱ्याची स्तुति करण्यांतच जर तुझें मन रमत असेळ तर तूं या. 
स्तुतीला पात्र नसलेल्या जनादुनाला सोडून इतर राजांची स्तुंति कर. 

(२ ) हे शांतनवा, मातेच्या अंकावरून पवेतावर पडणाऱ्या भीमाने आपल्या 
शरीराच्या आघातानें मोठ्या शिळेचें जसं चूण केलें, त्याचप्रमाणे उत्पन्न होत 
असलेल्या ज्या वीराने या पएथ्वीचे विदारण केलें, त्या पार्थिवश्रेष्ठ दरद बाहि- 
काची तूं स्तुति कर. हे भीष्मा, इतरांच्या स्तुतीचे जर तुला व्यसनच लागले 
असेल तर महाधनुष्याचें आकपेण करणाऱ्या व बलामध्यें इंद्रतुल्य असलेल्या. 
या अंगवंगाध्यक्ष कणांची स्तुति कर. ज्या महात्म्याच्या कानांत हीं देवनिर्मित 


१ दोधुपालारने येथें ईश्वराच्या प्रभावाची इच्छा करून निर्गुण परमात्मा 
स्तुतीचा विषयच होत नसल्यामुळें त्याचें हृदयामध्ये धारण करून त्याच्याच 
स्वरूपाने तूं इतर राजांची स्तुति कर, असा स्तुतिपक्षीं आपला आशय व्यक्त 
केला आहे. 


शिद्युपाडवधपवे ८. २९५. 


सहज दिव्य कुंडले व अंगांत बालसूरयांसारखे तेजस्वी सहज कवच आहे, तो 
या आचारहीन कृष्णापेक्षां शतपट स्तुत्य आहे. ज्या कुंतीपुत्रार्न इंद्रासारख्या 
दुजय जरासंधाला बाहुयुद्धांत जिंकिले व त्याचा देह उभा चिरला, त्या भीम- 
सेनाची जरी तूं स्तुति केळीस तरी मला त्यांत वैषम्य वाटणार नाहीं. 

हे कुरुनंदना भीप्मा, हे दोघे महारथ पिता-पुत्र द्रौण व द्रौणि स्तुत्य आहेत. 
त्या द्विजोत्तमांची तूं लतत यथेच्छ स्तुति कर. कारण त्या दोघांतील कोणीहि 
जरी अतिशय क्रुद्ध झाला तरी तो या सचराचर प्रथ्वीला निःशेष करून सोडील, 
अस माझे निश्चित मत आहे. हे गंगासुता, द्रोण व अश्वत्थामा यांची युद्धांत 
बरोबरी करील किंवा यांचा प्रतियोद्धा होहेळ असा राजा मला या सागरान्त 
पृथ्वीमध्यें दिसत नाहीं. 

हे शांतनुपुत्रा, महाबाहु राजेंद्र दुर्योधन, अखविशारद व इढपराक्रमी 
जयद्वथ राजा, ज्याचा पराक्रम या लोकीं प्रलिद्ध आहे, असा किंपुरुपाचार्य 
द्वुम, वृद्ध भारताचार्य शारद्वत कृप, धनुधरांतील श्रेष्ठ पुरुषोत्तम रकमी, महा- 
वी्येवान[ भीष्मक, राजा दुंतवक्र, भगदुत्त, यूपकेतु, मागध जयत्सेन, विराट, 
द्रुपद, ब्ृहृदळ, शकुनि, अवंतिदेद्याचे अधिपति बिंद्‌ व अनुविंद, महाभाग 
शंख, मानी वृषसेन, पराक्रमी एकलव्य, महारथ कार्टिंग अश्या लोकोत्तर 
वीरांना सोडून तूं केशवाची प्रशंसा कां करितोस ! भीष्मा, तुझ्या बुद्धीला 
अ जर आवड असेल, तर तूं दल्यादि भूपालांची स्तुति कां करीत 
नाहींस ! 

हे क्षत्रिया, खरोखर प्राचीन धर्मापदेशक वृद्धांचे वचन तूं ऐकले नाहींस, 
त्याला आतां मी तरी काय करणार ! ' हे गांगेया, आत्मेनिदा व आत्मशहाघा 
परनिदा व परस्तुति हा आयांचा सदाचार नव्हे ' अखं वृद्धांचे वचन आहे. 
हे कुरुवृद्धा, तूं स्तुतीला पात्र नसलेल्या केशवाची जी मोठ्या भक्तीने व मोहाने 
सतत स्तुति करीत आहेस, तिळा कोणीहि अनुमोदन देत नाहीं. तूं केवल 
स्वेच्छेने कंसाच्या गायी राखणाऱ्या या दुरात्म्या दासाच्या ठिकाणीं सर्वे जगाची 
स्थापना कशी करितोस ! यावरून तूं बाह्यतः कितीहि जरी धार्मिक वृत्ति दाख- 
विठीस तरी मीं पुर्वी सांगितलेल्या भूटिंगपक्ष्याप्रमाणें तू आपल्या स्वभा- 
वालाच अनुसरणार, हेंच सिद्ध होतं. 

१ आत्मनिंदात्मपूजा च परनिंदा परस्तवः । अनाचरितमार्याणां इति ते 
भीष्म न श्रुतम्‌ ॥ 


२९६ श्रीमन्महाभारतार्थै--२ सभापव. अ. ४४. 


हे भीष्मा, हिमालयाच्या पलीकडे पश्चिमदिशेस भूलिंगनांवाचा पक्षी 
रहात असतो. त्याच्या वाणींत आणि कृतींत कांहींच मेळ नसतो. ' साहस करूं 
नका, ' असें तो मुखाने सतत बोलत असतो. पण स्वतः मात्र अतिशय साह- 
साचे कम करीत असतांनाहि तें जाणत नाहीं. तो मूख पक्षी सिंह मांस खात 
असतांना त्याच्या दाढेत अडकून राहिलेल्या मांसाचा अल्पांश काढून घेण्याचा 
भरयत्न करीत असतो. 

हे भीप्मा, त्या वेळीं त्यांचे जीवित जसं त्या सिंहाच्या इच्छेवर अवलंबून 
असतं, लयाप्रमाण हे अधोमेष्ठा, अवास्तव वल्गना करणाऱ्या तुझेहि जीवित 
सर्वस्वीं या सर्व भूपालांच्या स्वाधीन आहे. साक्षात्‌ स्त्यूच्या मुखांतच प्रवेश 
करणारा तो पक्षी सिंह जोंवर उपेक्षा करीत असतो, तोंवरच जीवंत राहूं शकतो; 
त्याप्रमाणे तूंहि देहघारी असल्यामुळें सृत्युमुखांत पडूनहि केवळ मृत्यूने उपेक्षा 
केल्यामुळे जिवंत राहिला आहेस आणि आम्हांला ' मृत्युमुखांत पडूं नका, ' 
असा उपदेश करीत आहेस. तुझ्या सारखा लोकांना अभ्रिय असणारे कर्म कर- 
णारा दुसरा कोणीहि नसेल, अरे भीप्मा, तूं द्वेपयुक्त हिंस्र क्षात्रकमे हा ज्याचा 
स्वभावच आहे, असा क्षत्रिय असूनहि फार मोठा ब्रह्मवेत्ता बनला आहेस, ” 

(३) राजा जनमेजया, याप्रमाणें शिह्लुपालाने गूढ अर्थाने स्तुति, पण 
बाह्यतः कडु भापण केलं असतां, त्याला अपेक्षित असलेला मोक्ष देण्याची 
इच्छा करणाऱ्या भीप्मान त्याच्या बाह्य निंदावचनाचा आश्रय करून वैर उत्पन्न 
करणारे वाक्य त्याला ऐकू जाईल इतक्या मोठ्या स्वराने उच्चारले, भीष्म 
म्हणाला--'' होय, या खर्व नराधिपांच्या हच्छेवरच मी जिवंत राहिलों आहे, 
परंतु मी या सर्वे भूपालांना तृणाइतकेंहि महत्त्व देत नाहीं. 

भारता, भीप्माच हं वचन ऐकतांच कांहीं राजे क्रुद्ध झाले, कांहीं हृष्ट झाले, 
कित्येक भीप्माची निंदा करू लागले व कित्येक धनुधेर नृपाल संतप्त होऊन 
गर्जना करीत म्हणाले--“ हे नृपहो, हा पापी वृद्ध भीप्म अति गर्विष्ठ झाला 
आहे. हा क्षमेला मुळींच पात्र नाहीं. या दुमति भीषण्माला पद्यूप्रमाणें मारून 
टाका; किंवा आपण सवे मिळून याला गवताने आच्छादित करून व तें पेटवून 
जाळून टाकू या. ” 


१, सर्वधर्मशून्य ब्रह्म हेंच अधर्मि, तन्निष्ट म्ह० तूं ब्रह्मनिष्ठ आहेस. त्रह्मनिष्ठ 
स्त्युमुखांत पडत नाहीं, असा वेदशात्रसिद्धान्त आहे. 


शिक्चुपावधपवे ८. २९७ 


त्यांचे हें भाषण ऐकून बुद्धिमान कुरुश्रेष्ठ भीष्म त्या वल्गना करणाऱ्या राजां- 
'नाच म्हणाला--_“ हे भूपालहो, उत्तराला प्रति-उत्तर करण्याने हा वाद मिटेल 
अर्से मला वाटत नाहीं. यास्तव हे वीरहो, मी तुम्हांला आतां जे सांगत आहें, 
'त॑ लक्षपूर्वक ऐका. 

तुम्ही मला पद्रूप्रमाणे मारून टाका किंवा गवतानें जाळून टाका. मी तर 
तुमच्या मस्तकावर पूर्णपणे पाय ठेवून उभा आहे आणि ज्याची आम्हीं अग्रपूजा 
केली, तो हा अच्युतहि येर्थे तुमच्या समोर स्थित आहे. यास्तव ज्याला स्वतःचे 
मरणच ओढवून घेण्याची बुद्धि झाली असेल, त्याने या गदा-चक्रधारी श्रीकृष्ण 
माधवाला युद्धासाठी आहान करावें व त्याच्या हातून मरण आल्यावर या 
देवाघिदेवाच्या शरीरांतच प्रविष्ट व्हावे. ” २. ८. ४४, 


अध्याय ४५ वा. 

[१ शिझुपालाचें श्रीकृष्णास युद्धाह्मन. २ कृष्णाचे भाषण. ३ शिशुपालाचें उत्तर. 
४ त्याचा वध व तेजाचा कृष्णशरीरांत प्रवेश. ५ यज्ञसमाप्ति व राजांचे 
स्वस्थानीं गमन. ६ कृष्णाचें द्वारकागमन. ] 

(५) वेशृंपायन---राजा जनमेजया, भीष्माचे ह॒भापण ऐकून पराक्रमी 
शिझुपाल वासुदेवाशीं युद्ध करण्याच्या इच्छेने त्यास म्हणाला--“' हे जनादंना, 
मी तुला आहान करितों. माझ्याशी युद्ध करावयास तूं समरांगणांत उभा रहा. 
म्हणजे मी आज तुला सवे पांडवांसह मारून टाकितों. ज्या पांडवांनीं सवे 
राजांचा अपमान करून राजा नसलेल्या तुझी पूजा केली, त पांडव तुझ्यासह 
मला सर्वथा वध्य आहेत. हे कृष्णा, जे मूढ कंसाचा दास, अराजा, दुवुद्धि व 
पूजेला अपान्र असलेल्या तुझी मूढपणं एखाद्या पूज्याप्रमाणं पूजा करितात, ते 
वधघ्य आहेत, असं माझें निश्चित मत आहे. ”' इतक बोलून तो क्रोधी चेदिराजा 
सिंहाप्रमाणे गर्जना करीत उभा राहिला. 

(२) हे पारिक्षिता, शिद्लुपालाने असं आहान केलें असतां वीयवानू कृष्ण सर्व 
राजांस, त्याच्या समक्ष शांतपणे असें मदु वचन बोलला--“ हे नृपाल्हो, हा 
दुरात्मा सात्त्वतीपुत्र आमचा भयंकर शत्रु आहे. याला कोणत्याहि प्रकारें अप- 
कार न करणाऱ्या आम्हां सात्त्वतांचा हा हितकतां नाहीं. आम्ही प्राग्ज्योतिष- 
पुराळा गेलों आहों, असे जाणून हा यादु्वांचा भागिनेय म्हणजे भाचा असूनहि 
यार्ने एखाद्या कूर कर्मे करणाऱ्या राक्षसाप्रमाणे द्वारका-नगरी' जाळिली. 


२९८ श्रीमन्महाभारता्थ--२ सभापवे. अ. ४५, 


"५-५८४५-८४४/५/१ 


एकदा भोजराजा-रैवतक पववतावर क्रीडा करीत असतांना हा दुरात्मा तेर्थे 
गेला व क्रीडा करणाऱ्या सवे स्री-पुरुपांस मारून व बांधून आपल्या नगरीला 
निघून गेला. माझ्या पित्याने अश्वमेध यज्ञांतील मेघ्य अश्व रक्षकांसह एथ्वीवर 
सोडला असतां या पापनिश्चयी शिझुपालाने यज्ञांत विघ्न आणण्यासाठी त्याचे 

हरण केलें 

या कामांध चेदिराजाने ' सौवीर'-देशास गेलेली या बिचाऱ्या * बभ्र '- 
यादवाची भाया परत येत असतांना, तिच्या इच्छेविरुद्ध, मोहाने तिर्चे हरण 
केलें. या दुष्टानें कपट करून करूष-देश्ाच्या राजाचा वेष घेतला व त्याला 
दिलेल्या आपल्या मामाच्या वैशाली-कन्येचें हरण केले. त्याचा मामा विज्ञाला- 
नगरीचा अधिपति होता, पण ह्या नीचानें कपटवेषाने त्याच्य़ा * भद्रा '-कन्येचे. 
हरण केल्यामुळें त्याला याचा संशय आला नाहीं. 

हे वीरांनो, मी आपल्या पितृभगिनीसाठीं हे असह्य दुःख सहन करीत 
आहें. हा दुरात्मा आज तुमच्या समोरच हें उद्दाम वतन करीत आहे, ही मोठी 
समाधानाची गोष्ट आहे. यानें आज सवे राजांच्या समक्ष माझा कसा अपमान 
चालविला आहे, तो तुम्ही पहातच अहां. यानें आजपर्यंत माझ्या परोक्ष कोण- 
कोणते अपराध केले आहेत, ते सवे मी तुम्हांस सांगतों ऐका. 

आज या सर्वे राजमंडलामध्ये यानें दुरभिमानाने माझा जो हा मोठा व्यति- 
क्रम केला आहे, तो सहन करण्यास मी समथ नाहीं. मरणाची इच्छा करणाऱ्या. 
या मूढाला रुक्मिणी आपल्याला मिळावी, अशी फार इच्छा होती, पण झळ 
वेदश्वुतीला जसा पात्र होत नाहीं, त्याप्रमाणे या मूढाला ती प्राप्त झाली नाहीं.” 

(३) राजा जनमेजया, वासुदेवाचे हं वचन ऐकून ते सर्व नराधिप चेदिराजाचीः 
निंदा करूं लागळे. पण त्या वेळीं तो प्रतापवान्‌ शिद्युपाल त्यांच्याकडे दुलेक्ष- 
करून व कृष्णाचं पूर्वोक्त वचन ऐकून मोठ्याने हंसला व म्हणाला->“* हे. 
कृष्णा, रुक्मिणीच्या पितरादि आप्तांनीं प्रथम ती मला देऊं केली होती. पण असें 
असतांना या सवे भूपालांच्या समोर पययांयानें 'मीं परख्रीचे हरण केले' अर्से सांग- 
तांना तुला लाज कशी वाटत नाहीं ! हे मधुसूदना, 'पूर्वी दुसऱ्याला देऊ केलेल्या. 
वधूचा मीं स्वीकार केला, ' असं तुझ्यावांचून दुसरा कोणीहि मान्य पुरुष सांग- 
णार नाहीं. हे केशवा, आपल्या पितृभगिनीला दिलेलं वचन पाळण्याची तुझी 
इच्छा असेल तर मला क्षमा कर, नसेल तर करूं नकोस. हे कृष्णा, तूं कुळ 
झालास किंवा प्रसन्न झालास, तरी तुझ्या हातून माझें काय होणार आहे ! ” 


शिश्युपावधपवे ८. २९९ 


(४) राजा, शिझ्लुपाल असें बोलत असतां इकडे भगवान्‌ मधुसूदनानें दैत्यांचा 
संहार करणाऱ्या सुद्रांन-चक्रारचे मनांत स्मरण केलें. तत्काल तें चक्र हाती 
आर्ले असतां तो वाक्यविश्ारद वासुदेव उच्चस्वराने म्हणाला--“ हे भूपालहो, 
माझं बोलणे लक्ष्यपूवक ऐका. या शिद्युपालाच्या मातेने पूवी माझी प्रार्थना 
केली असतां “ मी याचे शंभर अपराध सहन करीन ' असा वर तिला दिला 
होता. त्याप्रमाणं आतांपर्यंत मीं याचे सवे अपराध शांतपणे सहन केळे. आज 
याचे शंभर अपराध पूण झाले आहेत, यास्तव मी आतां तुम्हां सवे नृपालांच्या 
समक्ष याचा वध करितों. ” 


असें बोलून त्या क्रुद्ध झालेल्या यदुश्रेष्ठाने तव्क्षणीं त्या चेदिराजाच्या मस्त- 
काचा आपल्या चक्राने छेद केला. तेव्हां वज्रप्रहार झालेल्या पवेताप्रमाणे त्या 
महाबाहु शिझुपालाचा देह भूमीवर पडला. ल्या वेळीं त्या चेदिपतीच्या शरी- 
रांतून आकाज्यांतील सुयांच्या तेजाप्रमाणे अनादि तेज निघालेलं सवे राजांना. 
दिसलं. त्यानंतर हे नराधिपा, ल्या तेजाने त्या सवे लोकांना वंद्य असलेल्या 
कमलपत्राक्ष श्रीकृष्णाला नमस्कार केला व तं त्या वंद्य परमात्म्याच्या शरीरांत. 
प्रविष्ट झालें. 


सवे राजांनीं शिद्चुपालाच्या तेजाचा श्रीकृष्णशरीरांत झालेला प्रवश प्रत्यक्ष 
पाहिला व त्यांना मोठा चमत्कार वाटला. कृष्णाने एका निमिषांत त्या 
चैद्याचा असा वध केला असतां अंतरिक्षांत अभ्रे नसतांनाहि मोठी वृष्टि झाली, . 
विद्यत्पात झाला व प्रथ्वी हादरली. 


त्या वेळीं कित्येक राजे एक अक्षरहि न बोलतां कृष्णाकडे पहात स्वस्थ 
बसले. कारण हा काल न बोलण्याचा आहे, असं लांनीं जाणले, कांहीं क्रोधी 
राजांनीं आपले हात एकावर एक घांसले. शिझुपालाचे पक्षपाती राजे क्रोधाने 
देहभान विसरून दांत-ओठ खाऊं लागले, तात्पये कांहीं राजांनीं एकांतांत 
कृष्णाची स्तुति केली. कांहीं थोडे नृपाळ त्याच्यावर क्षुब्ध झाले व बाकीचे 
सर्व उदासीन राहिले. महर्षी, महात्मे ब्राह्मण व बलाढ्य राजे अतिशय हृृष्ट 
होऊन स्तुति करीत कृष्णाजवळ गेले व त्या वासुदेवाचा अद्भुत पराक्रम पाहून 
ते सवे संतुष्ट झाले. 


राजा युघिछठिराने “ या दुमघोषात्मज वीर शिद्युपालाचा मोठ्या आदराने 
सत्वर अशतिसंस्कार करा, ' अज्ञी आपल्या आत्यांस आज्ञा केली, तिला मान 


३०० श्रीमन्महाभारता्थ--२ सभापवे. अ. ४५. 


देऊन वृकोद्रादि पांडवांनी तत्काल मोठ्या समारंभाने त्या चेदिराजाचा अत्य- 
विघि केला. त्यानंतर तेथे जमलेल्या सर्व राजांसह सम्राट युधिष्ठिराने चेदिदेशाच्या 
राज्यावर त्याच्या पुत्राला अभिपेक केला. 

(५ ) राजा जनमेजया, याप्रमाणें त्या बलाढ्य कुरुराजाचा सवे सम्रद्धीनं युक्त 
असलेला राजसूय क्रतु तरुणांना अतिदाय प्रिय झाला. ज्याचा आरंभ अनायासाने 
झाला आहे, जो विपुल धन-धान्य, अन्न व विविध भक्ष्य यांनीं युक्त आहे, 
केशवाने ज्याचे उत्तम प्रकार रक्षण केळं आहे व ज्यांतील विघ्ने ज्यांत झालीं 
आहेत, अशा त्या राजसूय यज्ञाची युघिष्टिराने समाप्ति केली. ती होईपर्यत 
शाद्वे-चक्र-गदाधर भगवान्‌ जनादेनानें त्या महायज्ञाचे रक्षण केलें. त्यानंतर 
धघमोत्म्या युधिष्ठिराने यज्ञसमासिसूचक अवश्गृथस्नान केलें असतां सवे नृपश्रेष्ठ 
त्याच्याखमीप येऊन म्हणाले-- 

“ घर्मज्ञा, तुझा हा उत्कर्ष पाहून आम्हांला अतिशय आनंद वाटत आहे. 
तूं आज सम्राट-पदाला प्राप्त झाला आहेस, हे आजमीढा, अजमीढवशाचें यश 
तूंच वृाहिंगत केलेस. हे राजेद्रा, या यज्ञाच्या योगानें तू फार मोठें धमकृत्य 
केलें आहेस, हे नरस्रेष्ठा, तू आमचा यथायोग्य सत्कार केला आहेस. आतां 
आम्ही स्वदेशीं परत जाण्याची आज्ञा मागत आहों, तरी तूं आतां आम्हांला 
अनुज्ञा दे. ? 

सवे नृपालांचे हे भापण ऐकून धर्मराज युघिष्टिराने लया सर्वाचे यथाशास्त्र 
पूजन केलें व आपल्या सर्वे भ्रात्यांस म्हटले--“' हे वीरांनो, हे सर्वे भूपाल 
मोठ्या प्रेमाने आपल्याकडे आले होते. ते आतां माझा निरोप घेऊन आपा- 
पल्या राष्ट्रांस जावयास निघाले आहेत. तुम्हीं या सवे श्रेष्ठ नृपतींना सीमेपर्यंत 
पोंचवून या. ” 

राजा, ज्येष्ठ भ्रात्याची ही आज्ञा ऐकतांच ते चारी धार्मिक पांडुपुत्र त्या 
राजांच्या योग्यतेप्रमाणे प्रत्येकाला पोंचविण्यास निघाले. * 

महाप्रतापी शष्टययूश्न मोठ्या त्वरेने विराटराजाबरोबर निघाला असतां महा- 
रथ धनंजय महात्म्या दरुपदराजाबरोबर गेला. महाबलाढ्य भीमसेनानें भीष्म 
व 'टतराष्ट्र यांना पोंचविलें. महायोद्धा सहदेव पुत्रांसह वीर द्रोणाबरोबर 
निघाला. पराक्रमी नकुल सुबलराजाला त्याच्या पुत्रांसह पोंचविण्यास गेला. 
द्रौपदीचे पुत्र व महारथ अभिमन्यु अनेक पर्वताधिपतींना पोंचविण्यालख 
निघाले, त्याचप्रमाणे हृतर क्षत्रियश्रेष्ठ दुसऱ्या क्षत्रियांबरोबर गेळे. याप्रमाणे 


शिद्युपाडवधपवे ८. ३०१. 


पांडवांकडून उत्तमप्रकारे खत्कार पावलेले राजे व हजारों ब्राह्मण स्व-स्व-स्थानीं 
निघून गेले, 

(६) जनमेजया, राजसूय महाक्रतूसाठीं आलेले सवे पार्थिवेंद्र व ब्राह्मण संतुष्ट 
होऊन खांडवप्रस्थांतून निघून गेले असतां प्रतापी वासुदेव युधिष्ठिरास म्हणाला-- 
“ कुरुनंदूना, मी आतां द्वारकेस जातों. तूं मला अनुज्ञा दे. हे घर्मला, तुझा 
राजसूय महाक्रतु निर्विघ्नपणे पार पडला, ही मोठी आनंदाची गोष्ट आहे. या 
महाक्रतूमुळे तुझी कीर्वि दाही दिशांत पसरली आहे. ” 

जनादंनाचें हे वचन ऐकून धर्मराजा विनयानें म्हणाला--'' हे गोविंदा, 
तुझ्या प्रसादाने मला हा महाक्रतु प्राप्त झाला. तुझ्या कृपेनच सर्वहि क्षत्रिय- 
वर्ग माझ्या आज्ञेत स्थित होऊन वरिष्ठ प्रतीच्या करभारासह मजकडे आला. 
तेव्हां हे निष्पापा, तुला ' जा * असें म्हणण्यास माझी वाणी कशी धघञजेल! हे 
वीरा, तुजवांचून मला क्षणभरहि करमत नाहीं. पण तुलाहि आपल्या दारका- 
नगरीस परत जाणे अवइयच आहे, लामुळें माझा उपाय नाहीं. ” 

धमेराजाने मोठ्या असमाधानान अस सांगितलें असतां महायशस्दी हरि 
युघिष्ठिराला बरोबर घेऊन परथेकडे गेला व तिला म्हणाला--“ हे पितृभगिनि, 
आज तुझे पुत्र साम्राज्य-पदाला प्राप्त झाले आहेत. त्यांचा मनोरथ पूणे झाला 
असून त्यांना विपुल ऐश्वयंहि प्राप्त झाळं आहे. तूं आपल्या पुत्रांचा हा उत्कर्ष 
पाहून संतुष्ट हो. आतां मी तुझी अनुज्ञा घेऊन हारकेला जाण्याची इच्छा 
करीत आहे. ” 

यदुनंदनाचे हें वचन ऐकून कुंतीने परम संतोपाने त्याला स्वस्थानी जाण्याची 
अनुज्ञा दिली असतां केशवाने सुभद्रा व द्वोपडी यांना आपल्या मधुर वाणीने 
संतुष्ट केळे आणि तो युघधिष्टिरासह अंतः एुरांतून बाहेर आला. त्यानंतर त्या 
महात्म्याने स्रान व जप करून ब्राह्मणांकडून स्टस्तिवाचन करविले, 

इतक्यांत मेघाग्रमाणे सुंदर दिसणारा व शख्राखांनीं सज्ज केलेला महारथ 
जोडून दारुक हारापाशीं येऊन उभा राहिला, गरुडध्वज रथ द्वारापाशीं येऊन 
उभा आहे, असें पाहून उदारात्मा पुंडरीकाक्ष रथापाशीं आला व त्याला प्रद- 
क्षिणा करून रथाखूढ झाला आणि द्वारकानगरीकडे निघाला. तेव्हां भ्रात्यांसह 
श्रीमान्‌ धर्मराज युघिष्ठिर महाबलाढ्य वासुदेवाला पोंचवावयास पायांनींच 
चालला. 


३०२ श्रीमन्महा भारतार्थ--२ सभापवे. अ. ४६. 


त्यावेळीं हरीनं दारुकाला आपला श्रेष्ठ रथ कांहीं वेळ थांबवावयास सांगून 
कुंतीपुत्र युधिष्ठिराला म्हटले--“ हे प्थ्वीपते, पर्जन्य भूतांचे किंवा द्विज 
'महावृक्षांचे जसं पोषण करितात, त्याप्रमाणे तूं नित्य दक्ष राहून प्रजेचे पोषण 
कर. देव जसे इंद्रावर आपली उपजीविका करितात, त्याप्रमाणे तुझे बांधव 
तुझ्यावर उपजीविका करोत. ” याप्रमाणें संकेत करून व परस्परांची अनुज्ञा 
घेऊन कृष्ण व पांडव स्व-स्वस्थानाकडे निघून गेले. हे राजा, तो य॒दुभ्रेष्ठ कृष्ण 
द्वारकेस गेला असतां एक राजा दुर्योधन व दुसरा सोंबळ शकुनि असे दोघे 
नरश्रेष्ठ त्या दिव्य सर्भेत राहिले, २. ८. ४५, 


येथें आठवें दि्ुपालवधपर्व समाप्त झालें. 


व्यूतपवे ९. 
न: 
अध्याय ४८ वा. 


[ १ युधिष्टिरानें व्यासाला उत्पातांचें फल विचारिळें असतां तत्कथनपूर्वक 
व्यासाचें केलासगमन. २ शोकाकुल झालेल्या युधिष्ठिराचें अजुनानें 
केलेळें समाधान. ३ युधिष्टिराची प्रतिज्ञा. ] 


(५) वैदंपायन--हे भारता, अशाप्रकारचा तो दुष्कर असलेला श्रेष्ठ 
राजसूययज्ञ निर्विघ्षपणं समाप्त झाला असतां भगवान्‌ व्यास आपल्या दिष्यां- 
सह पुढे आला. तेव्हां धमराजानं भ्रात्यांसह त्या पितामहास तत्काल उत्थान 
देऊन अध्ये-पाद्यादिकांनीं त्याचें पूजन केले. नंतर सुवर्णाच्या श्रेष्ठ आसनावर 
बसलेल्या भगवान्‌ देपायनांने ' तुम्हीहि बसा ' असं म्हटल्यावर 'घमेराज 
आपल्या आत्यांसह तेथे बसला. तेव्हां वाक्यविशारद व्यासमुनि त्यांस म्हणाला 
-_“ हे अवनिपाल युघिष्टिरा, अत्यंत दुळेभ असलेलें हे सम्राटपद तुला प्राप्त 
झालें असून तुझा अतिराय उत्कषे झाला, ही मोठ्या आनंदाची गोष्ट आहे. 


१ या अध्यायाच्या आरंभापासून शेवटच्या श्लोकापर्यंत * कुलक्षयाला कारण 
होणाऱ्या श्चुद्रबुद्धि पुरुषाचें मरणच श्रेयस्कर असून सर्वांबरोबर स्नेह्यानें वागणेंच 
हितावद्द आहे ! हँ तात्पय सुचविले आहे. 


द्यूतपर्व ९. ३०९ 


धटाप्यधश५४५/- 


-स्तुझ्या या उत्कर्षांने कुरुवंशजांचा उद्धार झाला आहे. हे राजा, तूं माझाहि 
ऱउत्तमप्रकारं सत्कार केला आहेस, आतां तुझा निरोप घेऊन मी स्वस्थानीं जातो." 
कृष्णद्वेपायनाचे हे॑वचन ऐकून धमराज युघिषिराने त्या पितामहाच्या 
दोन्ही चरणांना अभिवाद्नपूवक स्पर्धा करून म्हटल--'“' हे द्विजश्रेष्ठा, माझ्या 
मनांत उत्पन्न झालेल्या संशयाचे निरसन करण्यास तुझ्यावांचून दुसरा कोणीहि 
“समथ नाहीं. हे पितामह, भगवान्‌ नारदसमुनीर्न अशनिपातादि दिव्य, धूमकेतु- 
दृ्शंनादि आंतरिक्ष व भूकंपादि पार्थिव असे तीन प्रकारचे उत्पात सांगितले 
आहेत. त्या भयंकर उत्पातांची शिद्लुपालाच्या वघानंच शांति झाली किंवा 
"आणखी कांहीं अनथैे ओढवणार आहेत ! 


राजा जनमेजया, युधिष्टिराचे हें भापण ऐकून पराशरपुन्नर, महा-ओजस्वी 
ऱकृष्णद्वैपायन व्यास म्हणाला--“ हे राजन, या उत्पातां्चे सव क्षत्रियांचा संहार 
-करणार॑ भयंकर फल तेरा वर्षे भोगावे लागेल, हे भारता, तुला एकट्यालाच 
निमित्त करून काल सवे क्षत्रियांना एकत्र जमवील व दुर्योधनाच्या घोर 
-अपराधानें आणि भीमाजुंनांच्या बलाने त्या सवे क्षत्रियांचा नाश होईल. 


हे एथ्वीपते युघिष्ठिय, तूं एक दिवशीं पहांटेस स्वम्तांत वृषपभध्वजाला पाह- 
शील. तो नीलकंठ, भव, स्थाणु, कपाली, त्रिपुरांतक, उग्न, रुद्र, पद्चुपति, 
महादेव, उमापति, हर, शवे, वृष, शूल, पिनाकी व कृत्तिवास, केलासपंव- 
तासारखा आुभ्र, वृषभारूढ महादेव दक्षिण दिशेकडे पहात असलेला तुझ्या 
दृष्टी पडेळ, हे घमराजा, अज्शाप्रकारचे स्वझ तूं जेव्हां पाहशील तेव्हा त्याचच 
चिंतन करीत बसूं नको. कारण भवितव्यतेरचे उल्लंघन कोणालाहि करितां येत 
नाहीं. हे नरेंद्रा, तुझं कल्याण असो. मी आतां केलासपवैतावर जात आहें. तूं 
-दृमनश्लील व दृक्ष राहून प्रथ्वीरचे प्रतिपालन कर, 


राजा, याप्रमाणे घमेराजाला उपदेश करून भगवानू व्यास आपल्या वेदा- 
“ध्ययन करणाऱ्या शिष्यांसह केलास पववतावर गेला. इकडे पितामह व्यास 
गेल्यानंतर राजा युधिष्ठिर चिंता व शोक यांनीं व्याकुळ होऊन वरचेवर उष्ण 
निःश्वास टाकीत त्याचेच चिंतन करीत बसला, ' पुरुषप्रयत्नाने देवाला प्रतिबंध 
करणें कसे शक्‍य आहे ! त्या परम क्रषीने म्हटल्याप्रमाणे निश्चयाने घडून येणा- 
रच? असा मनांत विचार करून तो महातेजस्वी युधिष्ठिर आपल्या सवे भरात्यांना 
ऱम्हणाळा-- 


३०४ श्रीमन्महाभारताथ--२ सभापवं. अ. ४६. 


£ हे वीरांनो, आतां कृष्णद्वैपायनानें मळा काय सांगितलें, तें तुम्ही ऐक- 
छ॑ंच आहे. तेव्हां मीं आतां प्राणत्याग करण्याचा निश्चय केला आहे. प्रिय 
भ्रालयांनो, कालानें सवे क्षत्रियांच्या नाशामध्यें मला एकठ्यालळाच जर नियुक्त केलें 
आहे, तर मी निमित्तभूत होण्यासाठीं जिवंत तरी कशाला राहूं ? ” 


(२ ) धमराजाचें ते उद्गेगजन्य भाषण ऐकून अजुन म्हणाला-'' हे राजन्‌, 
तूं मनामध्ये असे भलतेच बुद्धिभ्रंश करणारे विकल्प आणूं नकोस. हे महा- 
राजा, तूं आपल्या मनाशीं चांगळा विचार करून जे योग्य दिसेल तें कर. पण 
अला अविचार करूं नकोस, ” 


(३ ) तेव्हां सल्यप्रतिज्ञ युधिष्ठिर कृष्णद्वेपायनाचें भापण मनांत आणून 
आपल्या भ्रात्यांना म्हणाला--“ हे वत्सांनो, तुमचे कल्याण असो. तुम्ही 
आतां माझी प्रतिज्ञा ऐका. बाळांनो, तेरा वर्षे जिवंत राहून माझ्या आयुष्याचे 
साफल्य तरी काय होणार ! मी आजपासून माझ्या भ्नात्यांना व इतर नृपा- 
लांना केव्हांहि कठोर वचन बोलणार नाहीं. मी ज्ञाति-बांधवांच्या आज्ञेनेच सर्व 
व्यवहार करीन. मी माझ्या पुत्रांवरोबर व इतरांशींहि सम वततन ठेवीन. 
त्यांमध्ये भेद करणार नाहीं. कारण युद्धाचे निमित्त भेदच आहे, हं प्रसिद्ध आहे. 
याप्रमाणें मी युद्धापासून दूर राहिलों, लोकांना ग्रिय असेंच आचरण करूं 
लागलों म्हणजे हे नरश्रे्हो, लोकांत माझी निंदा होणार नाहीं. ”. 


राजा, ज्येष्ठ भ्रात्याचे हे वचन ऐकून 'धमराजाच्या हितामध्ये तत्पर अस- 
'छेल्या त्या चौघां पांडवांनींहि तेच ्रत आचरण्याचा निश्चय केला. याप्रमाणें 
सभेमध्ये भ्रात्यांसह प्रतिज्ञा करून धर्मराजानें पितर व देवता यांचे यथान्याय 
तर्षण केळे. नंतर सर्वे क्षत्रिय परत गेले असतां ज्याने मंगलकारक स्वस्त्ययन 
केलें आहे, असा युघिष्टिर भ्राते व अमात्य यांसह आपल्या उत्तम नगरींत 
परत आला आणि दुर्योधन व सुबल्पुत्र शकुनि त्या रम्य मयसभेत राहिले. 


1. मौ ष्‌ क ६-1 द्‌ 1 


द्यूतपर्व ९. ३०५ 


अध्याय ४७ वा. 
[१ दुर्योधनाचा मयसभेंतील उपहास. २ त्याचें हृस्त्तिनापुरास प्रयाण व क्रोध. ] 


(५) वेदापायन--हे पुरुपभ्रेष्ठा, दुर्योधनाने शकुनीसह त्या मयसभेत 
राहून ती सवे सभा हळुहळू पाहिली. त्या कौरवानं पूर्वी हस्तिनापुरांत केव्हांहि 
न पाहिलेल्या देवादिकांच्या विचित्र क्रीडा व त्यांचीं स्थाने दाखविणारीं चित्रे 
तेथें पाहिलीं. एकदा तो राजा दुर्योधन त्या सभेतील एका स्फटिक स्थलापाशीं 
येऊन तें जळ आहे, असें समजला व भ्रांतीने आपलीं वस्त्रं सांवरून चालूं 
लागला. परंतु तेथे जल नसून स्थळच आहे, हे पाहून लजित झालेला दुर्यो- 
धन तेथून परत फिरला व त्या सभेत इतरत्र फिरू लागला. तों स्फटिकाच्या 
गुळगुळीत भूमीवर पाय घसरून पडला. तेव्हां तो राजा पुनरपि टञञेनें खिन्न- 
वदन करून निःश्वास टाकीत सभेच्या दुसऱ्या भागाकडे वळला, 


तेथें स्फटिकासारख्या निमल जलानें युक्त व स्फटिकासारख्य़ा शुभ्र कमलांनीं 
सुशोभित अश्शी एक सुंदर पुष्करणी होती. पहाणारांस ती स्फटिकाचे चिरे 
बसविलेली भूमिच आहे, अला भास होत असे. दुर्योधनानें त्या स्थलावर 
पाऊल ठेवतांच तो त्या जलांत पडला, त्याला पडलेलं पहातांच जवळच असलेला 
महाबलवान्‌ भीमसेन हंसला. तेथील सेवकहि हंसूं लागले. लगेच राजाच्या 
आज्ञेने त्या सेवकांनीं दुर्योधनाला नवीं वस्रे आणून दिलीं. तेव्हां कोरडीं 
चस्त्रे परिधान करून आलेल्या त्याला पाहून भीमसेन, अजुन, नकुल-सहदेव व 
इतर लोकहि हंसू लागले. 
राजा, त्यांनीं केलेला हा उपहास दुर्योधनाला सहन झाला नाहीं. परंतु 
आपल्या मनांतील क्षोभ चर्येवरून यांस कळूं नये, म्हणून त्याने त्यांच्याकडे 
पाहिलेंहि नाहीं. एका ठिकाणीं जलप्रवाहाचा भाल होत होता. त्यामुळें येथे 
जलच आहे, असे समजून दुर्योधन आपलीं वस्त्रे नीट खांवरून त्या जलाचे 
उल्लंघन करूं लागला, तेव्हां तेथे असलेले सर्व लोक पुनः हंसले. जनमेजया, 
त्यानंतर तो राजा दुसऱ्या बाजूळा वळला, तेर्थे स्फटिकाच्या भिंतीवर उघडे- 
लेल्या दाराची आकृति काढलेली होती. लामुळें हें उघडलेले दारच आहे, 
अर्से समजून दुर्योधन त्या द्वारांतून प्रवेश करण्यासाठीं पुढे झाला. तों त्याचं 
मस्तक भिंतीवर आपटून तो क्षणभर संज्ञासून्य झाल्याप्रमाणे उभा राहिला. 
पुनः तो तशाच प्रकारच्या दुसऱ्या एका दाराकडे वळला. तें खरोखर उघडंच 
म. भा. २--२० 


३०६ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ४७. 


७५2८2८०४८८ प्टध्ट-धट्टधशध््शध्ल “धध्श्श्ट 


“५८प्टध्शध्टधशधध५५४४४/४४"८ 


५४५५८०” 


असून, पहाणारास मात्र बंद असल्याप्रमाणे भासत असे. त्याच्याजवळ येऊन 
दुर्योधन ते उघडण्यासाठी आपले दोन्ही हात त्यावर ठेवूं लागला, तों त्याचा 
तोळ जाऊन तो त्या दारांत सपशेळ पडला. तेव्हां तो तेथून मुकाठ्याने उठून 
पुढे निघाला, तेथे एक उघडलेले दार होते, ते पाहून यांतहि कांहीं कपट असेल 
असें मानून तो लजित झालेला 'धछतराष्ट्रपुत्र त्या दाराच्या आंत प्रवेश न करितां 
विचार करीत तेथेंच उभा राहिला. 


(२ ) राजा पारिक्षिता, याप्रमाणें त्या मयसभेंत अनेक प्रकारच्या उपहासास 
पात्र झाला असतां घातराष्ट्र दुर्योधन पांडवांचा निरोप घेऊन उद्दिम्न मनाने 
हस्तिनापुरास जावयास निघाला. राजसूय महायज्ञांतील अद्भुत ऐश्वर्य पाहून 
पांडवांचा तो विलक्षण उत्कषे त्याला सहन झाला नाहीं. त्यामुळे वाटेने त्याचाच 
विचार करीत जाणाऱ्या दुर्योधनाच्या मनांत पापबुद्धि उत्पन्न झाली. 


हे राजा, पांडवांची प्रसज्ञता, त्यांना वश असलेले सवे नृपाल, लांचे 
आबाल-बृद्धांपथंत सर्वे हितचिंतक आणि ल्या महाम्म्यांचा श्रेष्ठ महिमा पाहून 
तो दुरात्मा दुर्योंधन निस्तेज झाला. तो मार्गानें चालला असतां केवळ त्या 
एका सभेचेंच चिंतन करीत होता. त्यामुळे शकुनि पुनः पुनः प्रश्न करीत 
असतांहि वुद्धिमान्‌ धर्मराजाच्या अपार संपत्तीचाच विचार करणाऱ्या दुष्ट 
दुर्योधनाने त्यास कांहींच उत्तर दिलें नाहीं 


तेव्हां व्यम्नचित्त झालेल्या दुर्योधनाला शकुनीनें पुनः विचारिले--“ हे 
दुर्योधना, तू असा दुःखाचे निःश्वास टाकीत घरीं कां चालला आहेस! ” 


त्यावर दुर्योधन म्हणाला---हे मातुळ, महात्म्या अजुंनाच्या अस्त्रसामर्थ्यानें 
ही समग्र प्रथ्वी युघिष्ठिराच्या अधीन झालेली पाहून माझ्या अंगाचा दुस्ता दाह 
होत आहे. देवांतील अतितेजस्वी इंद्राच्या यज्ञाप्रमाणे महातेजस्वी युचिष्ठिराचा 
तो तह्याप्रकारचा अपूर्व यज्ञ पाहिल्यापासून मी रात्रंदिवस द्वेपानें जळत आहे. 
ग्रीप्म-करतूंत जल आटून गेलेल्या विहिरी जश्या कोरड्या ठणठणित होतात, तसं 
माझे शरीर संतापाने शुप्क होऊन गेले आहे. शकुने, त्या सात्वतश्रेष्ठ वासुदेवार्ने 
जेव्हां शिझुपालाचा वध केला तेव्हां तेथे त्याला प्रतिकार करणारा एकहि पुरुष 
पुढें आला नाहीं. पांडवाच्या प्रतापाझीने दग्ध होणाऱ्या सवे नृपभ्रेष्ठांनीं 
कृष्णाचा तो अपराध मुकाठ्यान सहन केला. 


द्यूतपवे ९. ३०७ 


माडा ल्ला गक पतता कयात . कया माना वा त म आत क अ दह माड ाजह हर त्यवात वहान जोत ह पतत राड त वाताया अयन कत की जी कजा ताक क शकय ायाल मतानी 


वासुदेवाचें तें परम अन्यायाचे महत्कृत्य केवळ महात्म्या पांडवांच्या प्रतापा- 
नच सिद्धीस गेलें. नाहीं तर तें कोणीं सहन केलें असतें ! कर देणाऱ्या वैद्य़ा- 
प्रमाणेंच युघिष्ठिराला विविध रत्न अपैण करून ते सव नृपति त्याच्या पुढे 
सेवकाप्रमाणें उभे राहिले. पांडवांना प्राप्त झाळेली ती तक्ना प्रकारची उज्ज्वल 
संपत्ति पाहून क्रोधवद्य झालेला मी आंतल्या आंत जळत आहे, ह कांहीं योग्य 
नव्हे. 

राजा, इतकें बोळून संतापान अस्नीप्रमागें जळत असलेला तो दुर्योधन मनांत 
कांहीं निश्चय करीत पुनः शकुनीला म्हणाला--_“ मी आतां अभिप्रवेश करीन, 
विष भक्षण करीन, किंवा जलाशयांत जीव देईन. पण मी आतां जिवंत रहा- 
ण्यास समर्थ नाहीं. या जगांत कोणीहि स्वाभिमानी मनुष्य आपल्या शत्रूचा 
उत्कप व स्वतःचा अपक्ष होत आहे, असे पाहून स्वस्थ बसणार नाहीं. मातुला, 
तूंच सांग बर, माझ्य़ा सारखा वीर असा अपमान कधीं तरी सहन करील 
काय ? मी स्त्री नव्हें ! कारण स्त्रिया परतंत्र असल्यामुळ आपल्या सपत्नीचा 
उत्कपे सहन करितात. ” 

“ तर मग तूं युद्धानेंच पांडवांना जिंकण्याची इच्छा कर ' असं म्हणशील 
तर मी अजेनादिकांप्रमाणे अस््रसंपत्नहि नाहीं. : तर मग तूं त्यांच्या सारखें 
अस्त्रबळ संपादन कर' असे म्हणशील तर तेंहि करण्यास मी समर्थ नाहीं. 
: तर मग तूं कषोब असशील ' असं म्हणशील तर तसंहि नाहीं. मी अत्यंत 
असमथहि नाहीं. जर तसा असमर्थ असतों तर शात्रूचा हा उत्कपं सुकाठ्यानें 
सहन केला असता ! पांडवांचे तं तश्शाप्रकारचे वैभव, प्रथ्वीचं प्रभुत्व, ती अपार 
संपत्ति व तो अलौकिक यज्ञ पाहून माझ्यासारखा कोणता मनुष्य संतप्त 
होणार नाहीं ! 

सोबला, शत्रूंचा हा उत्कषे मला सहन होत नाहीं. यास्तव त्यांच्या 
संपत्तीचा अपहार करण्याखाठीं मला कांहीं तरी कपटाचा उपायच योजिला 
पाहिजे. कारण मी एकटा त्या पांडवांचे राजेश्वये हरण करण्यास समथे नाहीं 
व मला साह्यकताहि कोणी दिसत नाहीं. यास्तव मी मरणाची इच्छा 
करीत आहें. पांडवांचा हा महान्‌ उत्कर्ष पाहून दैवच भ्रष्ट असून पुरुषप्रयल् 
व्यथे आहे, असे मी समजतो. 

१ शकुनीचें सामर्थ्य जाणणाऱ्या दुर्योधनाने आपलें इष्ट साधण्यासाठी त्यानें 
उद्योग करावा म्हणून त्याच्यापाशीं आपला हा मृत्यूचा निश्वम़ प्रकट केला. 


३०८ श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. ४८. 


२नध्टधयापय्टध्टध्शप शपशध४शशएशरेशशपशशिशश४शशेश४श४४४0”श रश ीशएशीश शशश शशश शिश शी 


हे शकुने, मीं पूर्वी या पांडवांच्या नाशासाठी जेवढे प्रयत्न केले त्या सर्वांचं 
अतिक्रमण करून ज्याप्रमाणे जलामध्ये कमल वाढत असतें, त्याप्रमाणे त्यांचा 
उत्कर्ष उत्तरोत्तर वाढतच चालला आहे, म्हणूनच मी दैव श्रेष्ठ असून पुरुपा्थ 
निर्थक आहे असे मानितों. कारण धातराष्ट्रांचा सध्या अपकपे होत असून 
पांडुपुत्रांचा नित्य उत्कर्ष होत आहे. पांडवांची ती अपरंपार संपत्ति, ती दिव्य 
सभा व तेथील रक्षकांनी केलेला माझा उपहास, यांचे स्मरण झालें कीं अम्नीनं 
दृग्ध झाल्याप्रमाणं माझ्या अंगाचा दाह होत आहे. यास्तव हे मातुला, अति 
दुःखित झालेल्या मला प्राणत्याग करण्याची तूं अनुज्ञा दे आणि मला अतिशय 
क्रोध आला आहे असें 'रतराष्ट्राला जाऊन सांग. २. ९. ४७. 


अध्याय ४८ वा. 
[१ पांडवांचा पराक्रम व त्यांचें दुर्जयत्व. २ शकुनीनें त्यांना द्यूतांत जिंकण्याचे 
दुर्योधनाला दिलेलें आश्वासन. ] 

(५) वैशंपायन---राजा जनमेजय़ा, दुर्याधनाचे हे अमरपयुक्त उद्गार 
ऐकून शकुनि म्हणाला--“ हे दुर्योधना, पांडवांचा असा द्वेप करणें तुला योग्य 
नव्हे. त्यांच्या भाग्यानेच त्यांना इतकें ऐश्वर्य प्रा्त झाळे असून ते त्याचा उप- 
भोग घेत आहेत. त्यांनीं स्वतःच्या उत्करपांसाठीं जेवढा प्रयत्न केला ल्यापेक्षां 
तूं त्यांच्या नाशाचे उपायच अधिक योजिलेस. परंतु हे राजा, ते सवे व्यथं 
झाले व नरव्याघ्र पांडव सवे संकटांतून मुक्त होऊन दैवबलानें अधिकच उत्कर्ष 
पावले. 

त्यांना द्रोपदीसारख्या दुलेंभ भार्येचा लाभ झाला. द्रुपदराजा पुत्रांसह 
त्यांच्या पक्षास मिळाला व वीयेवान्‌ वासुदेवाच्या साहारय़रानें त्यांना पृथ्वी प्राप्त 
झाली. त्यांनीं पित्याच्या राज्याचा प्राप्त झालेला विभाग घेऊन स्वपराक्रमानें 
आपलें ऐश्वर्य वाढविले असतां तुला कांरे बाबा खेद होतो ! 


धनंजयानं गांडीव धनुप्य़र व दोन अक्षय्य भाते मिळविले आहेत. अम्नीला 
संतुष्ट करून दिव्य अश्त्रें संपादन केलीं आहेत. ला श्रेष्ठ धनुप्याच्या साम- 
थ्यांनें व स्वतःच्या बाहुबलान सर्व भूपतींना त्याने जिंकले, त्यांत तुला कां 
दुःख वाटत आहे ! त्याचप्रमाणे त्या सव्यसाची परंतपाने मयराक्षसाला 
अभ्नीच्या दाहांतून सोडविले व त्याच्याकडून ती दिव्य सभा करविली. त्या मया- 


द्यूतपवे ९. ३०९ 


2>५८-/५-८१/५४४टटध्टपटध्टधटशप्शधफ्शशिटशध्ि्ला्टिक्लधटटटशल्ला 


र व यार य दा क्क का वन वका आका काया 


२यपटप्टप्लाटाध्टाध-“< 


सुराच्या आज्ञेंत असणारे ' किंकर?-नांवाचे बलाढ्य राक्षस ती विमानतुल्य सभा 
इच्छेस येईल तेथे वाहून नेतात. त्यासाठीं तुला खिन्न होण्याचें काय कारण ! 


हे कोरवा, ' मी असहाय आहे ' असे जें तूं म्हटलंस तं मात्र अगदीं मिथ्या 
आहे. कारण तुझे सवे भ्राते तुद्या आज्ञेत वागत आहेत, शिवाय आपल्या 
पराक्रमी पुत्रासह धनुधर द्रोग, सूतपुन्न कर्ण, महारथ कृप, राजा सोमदत्ति व 
माझ्या सवे भ्रात्यांसह मी, असे आम्ही सवे तुइय्रा पक्षाचे आहोंत. यास्तव 
तूं आमच्या साह्यानं सवे पृथ्वीला जिंकून घे.” 

शकुनीचे हे प्रोत्साहनपर भाषण ऐकून दुर्योधन म्हणाळा--हे गांघारराज 
शकुने, तुझी जर अनुमति असेल तर मग तुझ्या व या सर्वे महारथांच्या साहा- 
य्यानं अगोदर मी पांडवांनाच जिकितों, कारण त्यांना एकदा जिंकिले म्हणजे 
ही सवं प्रथ्वी, ती अपूव सभा, त्यांची अपार संपत्ति व सवे भूपाल हीं अना- 
यासानंच माझ्या स्वाधीन होतील. 


शाकुनि-<हे धार्तराष्ट्रा, पांडवांना जिंकणे तूं समजतोस तितकें सोपं नाहीं. 
धनंजय, वासुदेव, भीमसेन, युचिष्ठिर, नकुल, सहदेव, आणि पुन्रांसह दरु पदराजा, 
हे सवे महारथ, घनुधर, अखवेत्ते व दुजय आहेत. देवसमूहहि त्यांना युद्धामध्ये 
जिकण्यास समर्थ नाहीं. तेथे आमचा काय टिकाव लागणार ! परंतु एकठ्या 
युथिष्ठिराला जिकण्याची मात्र एक युक्ति मला ठाऊक आहे. तीमी तुला 
सांगतों. ती ऐकून तूं संतोषानें तिचा स्वीकार कर. 

(२) दु्योंधन--हे मातुला, आप्त, सुद॒दू, भरते इत्यादिकांचा नाश न 
होतां पांडवांना जिंकणे जर राक्य असेल, तर मग मला तो उपाय सत्वर सांग. 

शाकुनि--हे दुर्योधना, युघिष्ठिराला द्य्ताची फार आवड आहे. परंतु तें 
खेळण्यांत मात्र तो फारसा प्रवीण नाहीं. हे राजन, त्याला द्यूतासाठीं आहान 
केलें असतां तो तं कधींहि नाकारणार नाहीं. हे कोरवा, माझ्या सारखा द्यूत- 
प्रवीण या भूमंडलांतच नव्हे तर त्रिभुवनांतहि कोणी सांपडणार नाहीं. यास्तव 
तूं घर्मराजाला द्यूतासाठीं आहान कर, फांसे टाकण्यांत कुशल असलेला मी त्या 
पांडवांचे राज्य व ती उज्ज्वल संपत्ति तुझ्यासाठी तत्काल जिंकून घेईन, यांत 
संशयच नाहीं. परंतु तूं अगोदर हा सवे आपला संकेत तुझ्या पित्याला निवेदने 
कर आणि एकदा त्याची अनुज्ञा मिळविलीस कीं मी त्या कौंतेयांना निःसं- 
शय जिंकितो. 


३१० श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवं. अ. ४९. 


शा (टच्च >->८-५-०-- “पटपट तला टापा 


शकुनीचे हें भाषण ऐकून संतुष्ट झालेला दुर्योधन म्हणाला--हे सोबला, 
कुरुकुलश्रेष्ठ 'टतराष्ट्राला तूंच हे सवे कथन कर, कारण तुलाच तें योग्य प्रकारे 
सांगतां येईल, मला तसं साधणार नाहीं. २. ९, ४८. 


अध्याय ४९ वा. 
[१ दुर्योधनाचा संताप. २ धृतराष्ट्राची द्यूतास अनुज्ञा. ] 


(१५) वैद्वांपायन--हे भारता, युघिष्ठिर-राजाच्या ला श्रेष्ठ राजसूय-यज्ञाचा 
गांधारीपुत्रांह अनुभव घेऊन आणि दुर्योधनाचें त दृष्ट मत ऐकून शकुनि 
प्रज्ञाचध्षु 'रतराष्ट्राच्या समीप गेला व ल्या बुद्धिमान नराधिपाला म्हणाला--- 
“ हे महाराजा, खांडवप्रस्थाहून परत आल्यापासून हा तुझा ज्येष्ठ पुत्र 
दुर्योधन कसा निस्तेज, दोन, कृश व चिंताक्रांत दिसत आहे, पहा. तुझें 
लक्ष त्याच्याकडे नसावेंसं वाटतें. शत्रूंच्या निमित्तानं दुर्योधनाच्या मनांत उद्भ- 
वलेला हा असह्य हद्गोग तुझ्या लक्षांत कसा येत नाहीं! ” 


शकुनीचे हं भाषण ऐकून 'टतराष्ट्र मोब्या कळवळ्याने आपल्या पुत्राला 
म्हणाला---“ बाळा दुर्योधना, तूं कोणत्या कारणानें असा अतिशय्र आते झाला 
आहेस ! तुझ्या या मानसव्यथेचे कारण मला जर सांगण्यासारखं असेल तर 
सत्वर सांग, तूं अलीकडे निस्तेज व कृर झाला आहेस, असें हा राकुनि म्हणतो. 
मीं पुष्कळ विचार केला. पण तुझ्या शोकाचें कारण मला कांहींच दिसत नाहीं. 


वत्सा, तूं सर्वप्रकारच्या उत्तम ऐश्वयांत स्थित आहेस. तुझे सवे भ्राते व 
सुहृद तुझ्याशीं कधींहि अभरिय वर्तन करीत नाहींत. तूं मूल्यवान वस्त्र परि- 
धान करीत आहेस. मांसयुक्त उत्तम प्रकारचें रुचकर अन्न सेवन करीत आहेस, 
जातिवंत अश्व जोडलेल्या रथांतून विहार करीत आहेस. याप्रमाणे सद प्रकारचें 
श्रेष्ठ ऐश्रयं भोगीत असतांना तूं असा कृश व निस्तेज कशान बाबा झालास ! 
मनोरम सुंदर रित्रया तुझ्या सेवत तत्पर असतात. उत्तमोत्तम मऊ शय्यांनीं 
युक्त असलेलीं सुशोभित मंदिरे व क्रीडास्थाने तुझ्यासाठीं निर्माण केलेलीं 
आहेत. तेर्थे तूं सुखानं विहार करीत आहेस. देवाप्रमा्ण असलेल्या तुझी 
केवळ आज्ञा होतांच तुझं इष्ट काये सिद्ध होत असतांना हे दुर्जय पुत्रा, तू असा 
दीनासारखा शोकमभ कां झाला आहेस !” 


द्यूतपवे ९. ३११ 


दुयांधन-ऱहे तात, मी एखाद्या सामर्थ्येहीन माणसाप्रमागे खातों, पितो, 
वसाभरणें धारण करितों व बाह्यतः सुखी दिसतों, परंतु तीव्र द्वेषाझीनें माझ्या 
अंतःकरणाला व्यापिळें असल्यामुळे मी कला तरी काळ कंठीत आहें. जो 
आपल्या संबंधी जनांना शत्रुच्या क्ेशांपासून सोडविण्यास समर्थ असतो तोच 
« पुरुष ? म्हटला जातो. परंतु मी आपल्या प्रज्ञेच्या सुखाची कांहींच चिंता न 
करितां द्वेपाझीने आंतल्या आंत दग्ध होत राहिलों आहें. 

हे राजा, मनुष्य प्राप्त स्थितींत संतोष मानूं लागला कीं, त्याचें असलेले 
ऐश्वयंहि नष्ट होते. त्याची प्रजा क्ेशाला प्रा्त होते. त्याचा अभिमान, दुया, 
भय मुळींच जागृत होत नाहींत व तो स्वाभिमानश्ून्य बनतो. यास्तव हे 
भरतश्रेष्ठा, युधिष्ठिराचा तो उत्कपे पाहिल्यापासून मला या सर्त्रे राज्योपभोगां- 
पासून मुळींच सुख होत नाहीं. शत्रूंचा उत्कप व स्वतःचा अपकर्षे पाहून 
माझ्या अंतःकरणाचा होत असलेला दाहच मला क्षीण करीत आहे. 

प्रभो, येथून दूर असलेल्याहि युघिष्ठिराच्या अपार संपत्तीचा मनानें नुस्ता 
विचार जरी केला तरीसुद्धा ती जणुकाय़र माझइप्रा दृष्टीपुढ उभी रहाते व 
त्यामुळेंच मी दीन, निस्तेज व कृश होत आहे. युधिष्ठिर प्रत्येकी तीस तीस 
दासी असलेले ऐशीं हजार स््रातक व ग्रृहस्थ यांचे नित्य पोपण करीत आहे. 
युघिष्टिराच्य़ा ग्रृहांत प्रत्यहीं दहा हजार ब्राह्मण सुवणाच्या पात्रांत पंच पक्कान्ञांच 
भोजन करीत असतात. हे नृपते, कांबोजाधिपतीन त्याला निरनिराळ्या रंगांचीं 
म्गाजिने व उत्तम ऊर्णावस्त्रे त्याच्याकडे पाठविलीं, त्या पांडुपुत्रापाशीं हजारों 
गायी, घोडे व हत्तिणी असून सांडणी व घोड्या यांच्या तीनशे पागा आहेत. 
त्या प्रत्येक पागेंत रांभर शंभर घोड्या व सांडणी बांधल्या जातात. 

हे महाराज, देशोदेशींचे अनेक राजे कर घेऊन युघिठ्टिराच्य़ा घरीं आलेले 
मीं पाहिले. हे प्रथ्वीपते, सवे भूपालांनीं राजसूय क्रतूंत कुंतीपुत्राला अपंग 
करण्यासाठीं नानाप्रकारचीं अमूल्य रत्नं आणलीं होतीं. हे तात,' मला त्यांची 
गणनाहि करितां आली नाहीं. तल्या बुद्धिमान पांडुपुनत्नाच्या यज्ञांत जशा प्रकारचा 
धनसंचय मीं प्रत्यक्ष पाहिला, तसा या पूर्वी कधीं पाहिला तर नाहींच, पण 
कधीं कानानें ऐकलाहि नव्हता. हे राजा, शत्रूचा तो अमयांद धनोघ पाहून 
माझ मन अतिराय अस्वस्थ झालें आहे. मी त्याचा विचार करूं लागलों म्हणजे 
मला यात्किचितहि सुख होत नाहीं. . माझ्या मनांत त्याच्या त्या अपार संपत्ती- 
"चाच विचार सारखा घोळत आहे. « 


२१२ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ४९. 


विपुल शहेतकीवर उपजीविका करणारे व गायींची अनेक खिलारं बाळगणारे 
तीन खवे ब्राह्मण कर घेऊन आले होते, पण द्वारपालांनीं प्रतिबंध केल्यामुळें 
ते दारांतच उभे राहिले. त्यांतील कित्येकांनी आपल्या हातांत घृतपूणे शुभ 
सुवर्णकमंडळु धारण केले होते. पण इतकें घन आणणाऱ्याहि त्या ब्राह्मणांना 
त्याच्या मंदिरांत प्रवेश करितां आला नाहीं, ज्याप्रमाण सोमरित्रया ओपघि इंद्रा- 
साठीं मधु धारण करितात व सोम तें इंद्राकडे घेऊन जातो त्याप्रमाणें सोम तंच 
दिव्य मधु कांस्य पात्रांमध्ये घालून युघिष्ठिरकडे घेऊन आला. समुद्र वरुणानें 
पाठविलेळं दृधि स्वतः घेऊन आला. वासुदेवाने आपल्या हातांत सर्वोत्तम शंख 
घेऊन त्यान युधिष्ठिराला अभिपेक केला, 


हे पूज्य राजा, त्याच्या अभिपेकासाठीं ब्राह्मण उग्रा कावडी घेऊन पूर्वे, 
पश्चिम, दक्षिण व उत्तर समुद्र, इतर प्रसिद्ध नद्या व तीर्थे यांकडे जात होते, 
त्या कावडींचीं शिंकींहि मूल्यवान होतीं. त्या रनजडित कावडी हजारों तोळे 
सुवर्णाच्या केल्या होत्या, त्यांतून ससुद्रादिकांचं पवित्र जळ आणून वेद्वेच्या 
ब्राह्मणांनी त्या भाग्यवान राजास अभिपेक केला. ज्या उत्तर दिशेकडे पक्ष्यांवांचून 
इतर कोणतेहि प्राणी जाऊं शकत नाहींत, त्या दिशेंत जाऊन अजुनाने कराच्या 
रूपाने अमित धन आणिले. राजा, तुला काय सांगूं ! आकाशांतून संचार 
करणाऱ्या प्राण्यांनीं युघिष्ठिराच्या अभिपेकासाठीं उत्तर समुद्राचे जल आणून 
दिले. हें सर्व पाहून माझ्या अंतःकरणाचा जणुंकाय भडका झाला आहे. 


राजा, त्या यज्ञांत आणखींहि एक चमत्कार मीं पाहिला, तो तुला सांगतों, 
लक्ष देऊन ऐक. पुक लक्ष ब्राह्मण जेवून उठले, म्हणजे एकदा शंख वाजवावा 
अशी एक खूण त्या यज्ञांत करून ठेविली होती. पण काय आश्चये सांगावे! तो 
खुणेचा ध्वनि त्या यज्ञांत वारंवार होत असे व तो ऐकला म्हणजे माझ्या अंगा- 
वर रोमांच उभे रहात. सभा पहाण्याच्या इच्छेने आलेल्या असंख्य राजांनीं 
व्याप्त झालेलें ते स्थान नक्षत्रांनीं व्यापिलेल्या निरभ्र अंतरिक्षाप्रमाणे शो भले. 


हे महाराजा, त्या बुद्धिमान पांडुपुत्राच्या यज्ञामध्ये कर घेऊन आलेल्या 
वैश्यांप्रमाणं सवे प्रकारचीं रत्ने घेऊन आलेले राजे भोजन करीत असलेल्या 
ब्राह्मणांना चतुर्विध अन्न वाढीत होते. हे तात, युघिछठ्ठिराच्य़ा यज्ञांत ज॑ ऐश्वये 
मीं पाहिलें, त॑ देवराज, यम, वरुग व कुबेर यांच्या मंदिरांतहि असेल, असं 
मला वाटत नाहीं. पांडुपुत्राची ती अपरिमित संपत्ति पाहून मी अस्वस्थ झालो 


द्यतपवे ९. ३१३ 


टध्टा* 2५५ :२-८८५८८५८५८८८-८८८-५८-4८-५६४८८८-५८/४८८ “:८५८/५८/५/५५५/१/५५५ “४५५५८४४८४८ - 


आहें. माझे चित्त मत्सरानं पेटले आहे. हे महाराजा, माझ्या चित्ताची शांति 
होत नाहीं. 

शाकुनि--हे सत्यपराक्रमी दुर्योधना, तूं जी पांडवांची अतुल संपत्ति पाहि- 
लीस, ती प्रात्त करून घेण्याचा मी तुला एक उपाय्र सांगतों, तो ऐक. हे 
कौरवा, सगळ्या प्रथ्वीमध्य मीच एक श्रेष्ठ अक्षविश्वारद आहें. फांसे कशा- 
प्रकार टाकळे असतां जय अथवा पराजय होतो, याचे मला उत्तम जान आहे. 
पणाला कोणल्या वस्तु लावून द्रव्य मिळवावे हे मी चांगलं जाणतो. द्यूताला 
कोणते स्थल व कोणता काल अनुकूल असतो याचीहि मला माहिती आहे. 
कुंतीपुत्न युधिष्ठिर द्यतभ्रिय आहे, परंतु तो खेळण्यांत मात्र अनभिज्ञ आहे, 
तथापि त्याला कोणीं द्य्ताचें आहान केल असतां तो तें तत्काल स्वीकारितो. 
यास्तव हे प्रभो, मी कपटद्यूत खेळून त्याला निश्चयाने जिंकीन व ती सवे 
उज्ज्वल संपत्ति तुला मिळवून देईन. तरी तूं त्यास द्य्ताचे आहान कर. 

हे राजा, शकुनीचे हे भापण ऐकून राजा दुर्योधन लगेच 'रतराष्ट्राला 
म्हणाला--“ हे तात, हा अक्षवेत्ता शकुनि पांडुपुत्रांची ती अपूर्व संपत्ति द्यूतांत 
हरण करण्याचा उत्साह बाळगीत आहे. तरी तूं त्याला द्यूत खेळण्याची अनुज्ञा 
दे. ” त्यावर धतराष्ट्र म्हणाला---बाळा दुर्योधना, महाबुद्धिमान्‌ विदुर माझा 
मंत्री असून मी त्याच्या आज्ञेप्रमाण वागत असतों. यास्तव मी त्याच्याच 
विचारानें या कार्यांचा निश्चय करीन. तो धरमांचरणशील व दूरदर्शी असल्या- 
मुळें उभयपक्षांचे हित कशांत आहे हें निश्चयाने सांगेल, 

दुर्याधन--हे राजेंद्रा, फार उत्तम ! त्या विदुराने जर हा आमचा संकेत 
अमान्य केला, तर तूहि त्यापासून निवृत्त होशील, असंच कीं नाहीं ! कांहीं हर- 


१ कपट म्ह फांशांच्या अधिष्ठातृ-देवतेला वश करून घेणें. किंवा द्यूतामध्यें 
तीन फांसे असतात व प्रत्येकाला चार बाजू असतात. त्यामुळें बारा आधार व 
सहा तल होतात. त्यांतील तीन तीन तलांवर खेळणाऱ्या दोघांची नांवें लिहिलीं 
जातात. त्यांत ज्याचें नांव वर येतें त्याचा जय व ज्याचें खालीं जातें त्याचा 
पराजय असा द्यूतांतील संकेत आहे. जे कपटाचे फांसे असतात, त्यांना बारीक 
भोंक पाडून ज्या बाजूला दुसऱ्याचें नांव असतें, त्याच्या आंत कांहीं तरी जड 
पदार्थ भरलेला असतो, त्यामुळें फांसे उघळून टाकतांच स्वतःचें नांव वर येतें व 
घ्रतिपक्षाचें खालीं जातें. त्यामुळे आपला विजय व प्रतिस्पर्घ्यांचा.पराजय करितां येतो. 


३१४ श्रीमन्महाभारताथै--२ सभापवे. अ. ४९. 


कत नाहीं. परंतु तूं जर या विचारापासून निवृत्त झालास, तर मी कांहीं जिवंत 
रहाणार नाहीं. हा माझा निश्चय तुला सांगून ठेवतों, हे राजा, मी मरण पाव- 
ल्यावर तूं विदुरासह सुखाने रहा व संपूण पृथ्वीचे राज्य खुशाल भोग. तुला 
माझ्याशीं काय करावयाचे आहे' ! 


(२) हे जनमेजया, पुत्राचे तं स्नेहयुक्त आते भाषण ऐकतांच 'रतराष्ट्राचे 
मन कळवळले. तो प्रज्ञाचक्षु पुत्रमोहाने त्याला अनुकूल झाला व समीप अस- 
लेल्या सेवकांस म्हणाला--“ हे ग्ृत्यहो, शिल्पकारांना सत्वर बोलावून 
माझ्यासाठीं एक भव्य व रम्य सभारथान निर्माण करवा. ते स्थान सहस्रा- 
वघि विज्याल स्तंभांनीं व असंख्य द्वारांनीं युक्त असावें. सवे देश्यांतील कुशल 
कारागिरांना आणवून माझी ही रत्नजडित सभा सत्वर तयार करवा. तिचीं 
प्रवेश द्वार उत्तम प्रकारे सुशोभित करून ती प्रवेश करण्यास योग्य होतांच 
मला तत्काल निवेदन करा. ” 

हे महाराज, 'रतराष्ट्राने दुर्योधनाच्या समाधानासाठीं असा निश्चय करून 
विदुराला बोलावणे पाठविलें. 'रतराष्ट्र केव्हांहि विदुराला विचारल्यावांचून 
कसलाहि निश्चय करीत नसे. द्यत खेळण्यापासून होणारे अनथे तो जाणत 
होता. तरीहि तो पुत्रस्नेहासुळे मोहांत पडला. बुद्धिमान विदुरानें जेव्हां हा 
संकेत ऐकला तेव्हां ' हं कलीच द्वारच किंवा विनाश्याचे मुखच उघडले आहे' 
असे जाणून तो वत्वरेनं 'रतराषट्राकडे यावयास निघाला व त्याच्या समीप 
आल्यावर त्या महात्म्या वडिल आत्याच्या चरणांवर मस्तक ठेवून त्याला 
म्हणाला--“हे प्रभो, तुझा हा निश्चय मला संमत नाहीं. ज्यायोगे या द्यतामुळे 
तुझे पुन्न व पांडुपुत्र या उभयतांमध्ये कलह होणार नाहीं, असा विचार कर,” 

विदुराचें ह वचन ऐकून 'रतराष्ट्र म्हणाला--हे विदुरा, देव जर आमच्यावर 
प्रसन्न असतील तर या माझ्या व पांडूच्या पुन्नांमध्ये कधींहि कलह होणार 
नाहीं, हं तूं निःसंशय जाण, हं छुभ असो वा अञुभ असो, हं हिताचे असो 
वा अहिताचें असो, त्यांना स्नेहाने द्यतांत प्रवृत्त होऊं दे. कारण दैवानेंच ही 
प्रेरणा केली आहे. शिवाय हे विदुरा, भीष्म, द्रोण, तूं व मी, असे आपण सवे 
समीप असतां देव त्यांस केव्हांहि प्रतिकूल होऊं शकणार नाहीं. तरी तूं आजच 


१ पुण्यवानांचा इंशप्रसादारने झालेला उत्कर्ष पाप्यांना सहन होत नाहीं. तो 
पाहून दुजनांचा संताप होतो, हेंच दुर्योधनाच्या या सर्व विलापाचें तात्पर्य आहे. 


शीघ्रगामी अश्वांनीं युक्त असलेल्या रथांत बसून सत्वर खांडवप्रस्थाला जा 
आणि युघिष्ठिराला घेऊन ये. हे विदुरा, माझा हा निश्चय्न तूं त्यास कळवूं नको 
किंवा मला दोपहि देऊं नको. हें मी तुला मुद्दाम सांगतों. कारण देवच 
बलवत्तर आहे व त्यामुळेच हे घडून येत आहे. 'रतराष्ट्राने असें सांगितलं 
असतां ' हे कांहीं चांगळें होत नाहीं ' असे मनांत बोळून तो बुद्धिमान विदुर 
गंगापुत्र भीष्माकडे गेला, २. ९. ४९, 


अध्याय '५० वा. 
[ १ दुर्योधनाचा संताप. ] 

(१) जनमेजय-ऱहे ब्रह्मन्‌ , ज्यायोगे माझ्या पितामह पांडवांवर एवढा अन्थ 
ओढवला तें द्यूत त्या भ्रात्यांमध्ये कसे झाले ! ते धार्मिकहि.अद्या संकटांत कसे 
पडले ! त्या वेळीं त्या सभेत कोण कोण प्रमुख राजे होते ! त्यांतील अनुमोदन 
कोणीं दिलं व निषेध कोणीं केला ! हे द्विजा, सव पृथ्वीच्या नाशाचें मूळ अस- 
लेल्या या द्यूताचा सविस्तर वृत्तान्त ऐकण्याची माझी इच्छा आहे. 

सोति--हे शोनकादि कपिहो, राजाचा हा प्रश्न ऐकून व्यासांचा प्रताप- 
वान्‌ व तत्त्ववेत्ता शिष्य ते सर्व वृत्त सांगूं लागला. 

वेशृंपायन म्हणाला--हे भरतसत्तम, ती कथा विस्ताराने ऐकण्याची जर 
तुझी इच्छा असेल, तर मी ती पुनः सविस्तर सांगतों ऐक. 

अंबिकापुत्र 'रतराष्ट्राने विदुराचा विचार जाणून दुर्योधनाला एकांतात पुनः 
म्हटले--“' हे वत्सा, तूं ह्वा द्य्ताचा नाद सोडून दे. विदुराला तें संमत नाहीं. 
तो महाबुद्धिमान्‌ विदुर आपले अहित होईल असें कधींहि सांगत नाहीं. तो 
ज॑ कांहीं बोलतो, त आमच्या परम हिताचेंच असतें, असे मी समजतों. त्याच्या 
मताप्रमाणेंच तूं वागावें. त्यांतच तुझें हित आहे. दुर्योधना, देवर्पि 
भगवान्‌ बृहस्पतीनें बुद्धिमान देवंद्राला जें शास्त्र सांगितलें, त सवं रहस्यासह 
महाज्ञानी विदुर जाणत आहे. अरे बाबा, मीसुद्धा नेहमीं त्याच्या आज्ञेत 
असतों. या कुरुवंशामध्यें श्रेष्ठ व ज्ञानी असा एक विदुर आणि यादवांना 
पूजाहे असलेला दुसरा महाबुद्धिमान्‌ उद्धव, असे हे दोघेच कायते या 
भूलोकीं ज्ञानसंपन्न आहेत. यास्तव, हे पुत्रा, हें द्यूत पुरे कर, द्यूतानें परस्परांत 
वेर उत्पन्न होतें व वैरामुळें राज्याचा नाश होतो. म्हणून बाबा दुर्योधना, तूं 
ते वर्ज्य कर. 


३१६ श्रीमन्महाभारता्थ--२ सभापवे. अ. ५० 


पुत्नांविपयीं माता-पितरांचं जे कतंब्य स्मृत आहे, तें आम्हीं कधींच केलं 
आहे. पितृ-पितामहांचं राज्यपद तर तुला पूर्वीच प्राप्त झालें आहे. तू शञाख््रा- 
ध्ययन केलं आहेस. राजमंदिरांत तुझं सवे प्रकारे कौतुक होत आहे. तूं ज्येष्ट 
भ्राता असल्यामुळे राज्यावरहि तूंच स्थित आहेस ! तुला कोणतें शुभ प्राप्त 
झालेलें नाहीं ? अरे बाळा, इतरांना दुष्प्राप्य असलेले श्रेष्ठ प्रतीर्च भोजना- 
च्छादनादि तुला सदैव प्राप्त असतां तूं असा शोक कां करितोस ! हे पराक्रमी 
दुर्यौधना, तुझ्या पितृ-पितामहांपासून प्राप्त झालेल्या या विस्तीणे राष्ट्राचे नित्य 
नियमन करणारा तूं स्वर्गातील इंद्रासारखाच भासतोस. अशा प्रकारच्या पूणे 
सौख्यांत असलेल्या तुला ही दुःखद द्यूत खेळण्याची बुद्धि सुचली तरी कशी, 
ते मला सांग, ” 

दुर्यांधन--हे तात, केवळ अन्नाच्छादनावर संतोष मानणारा पुरुष पातकी 
मानिला जातो. ज्या पुरूपाला परोत्कर्पांविपषयीं असहिष्णुता वाटत नाहीं, तो 
५ अधम ' म्हटलेला आहे. हे प्रभो, ही सामान्य संपत्ति मला समाधान देत 
नाहीं. हे राजेंद्रा, युधिष्ठिराची ती दृष्टीला द्पिविणारी उज्ज्वल संपत्ति पाहून 
माझे मन एकसारखं व्यथित होत आहे. समग्र प्रथ्वी युधिष्ठिराला वश झालेली 
पाहूनहि ज्या अर्थी मी विदीणे झालों नाहीं, त्या अर्थी मी पाषाणच बनलों आहे. 
“ मी जिवंत आहे हंहि मी तुला मोठ्या दुःखानेच सांगत आहें 

हे नुपश्रेष्टा, युधिष्ठिराच्या ग्रहांत नीप, चित्रक, कॉक्कुर, कारस्कर, लोहजंघ 
इत्यादि सर्वे नृपति दासांसारखे त्याच्या अधीन होऊन राहिले आहेत. हिमा- 
लय़ पर्वत व सागर यांच्या समीप असलेल्या ' अनूप '-प्रदेशाचे अधिपति, 
तसेच समुद्गतीरावरील सवे नृपाल यांचा तर युघिष्ठिराच्या मंदिरांत कोठें 
पत्ताहि लागत नाहीं, इतक्या दूर अंतरावर त्यांना ठेवलेले आहे. हे भारता, मी 
सर्वांत ज्येष्ठ भ्राता व योग्यतेनंहि श्रेष्ठ म्हणून युघिष्ठिराने रत्न व इतर मूल्य- 
वान्‌ वस्तु स्वीकारण्याच्या कामीं मला योजिले होते. त्याच्या ग्रृहांत त्यावेळीं 
अमूल्य रले, अश्व-गजादि पद्ठु व इतर उत्कृष्ट वस्तू यांच्या इतक्या उंच राशी 
पडल्या होत्या कीं, त्यामुळे पलीकडच्या वस्तूहि दृष्टीस पडत नव्हत्या व पली- 
कडून अलीकडचें कांहीं दिसत नव्हतें. ते स्व मूल्यवान अहेर घेतां घेतां माझे 
हात थकून गेल्यामुळें मी विश्रांति घेण्यासाठीं क्षणभर जरी थांबलो, तरी दूर 
देशांहून अमूल्य अहेर घेऊन आलेल्या अनेक भूपालांना तिष्ठत उर्भे रहावें 
लागत असे. 


द्यूतपवे ९. ३१७ 


-टटाटध्टपपटप्टध्टा टपटप ललपल्ललालप्टा 2१0 लश“ ्शटप्लशलप्टधिटशटट८ा्शटालाटप्पपिप्टध्ौ 


हे तात, युघिष्ठिराच्या मयसभेंत बिंदुसरोवरावरून आणलेलीं दिव्य रत्ने बस- 
वून मयासुरानें स्फटिकाच्या पायऱ्यांनीं युक्त असलेली कृत्रिम पुष्करणी तयार 
केली आहे. त्यांत स्वाभाविक भासणारे निर्मळ जळ व कमले पाहून मीं आपलीं 
वर्ख सांवरून घेतलीं. तेव्हां वृकोदरानें माझा उपहास केला. त्या वेळीं शत्रूंचा 
तो उत्कर्ष पाहून रत्नहीन असलेल्या माझी मति कुंठित झाली. हे राजा, 
काग्र करूं ! मी जर तेवढा समथे असतों तर मला हंसणाऱ्या त्या भीमसेनाला 
तेथल्या तेथे ठार केलें असतें. परंतु हे तात, मीं जर का त्या वेळीं भीमावर 
नुसता हात उगारला असता, तर शिद्ठुपालासारखीच माझीहि गति झाली 
असती, यांत संराय नाहीं ! शत्रूंनी केलेला तो उपहास माझ्य़ा मनाला सारखा 
जाळीत आहे. 

हे नराधिपा, त्या युघिष्ठिराच्या मयसर्भेत पुनः मीं पूर्वीसारखीच दुसरी 
जलयुक्त पुष्करणी पाहिली. परंतु तीहि कृत्रिमच असेल असं मला वाटले व 
ती स्फटिकाची भूमीच आहे, असें समजून मी तिच्यावर पाऊल ठेवतांच जलांत 
पडलो. तेव्हां पार्थांसह कृष्ण मला मोठ्याने हंसळा. तिकडे द्रोपदीहि आपल्या 
दासीजनांसह हंसूं लागली. त्यामुळे माझ्या मनाला अतिशय दुःख होत आहे. 
जलांत पडल्यामुळें माझीं सर्व वस्त्र भिजून गेलीं. तेव्हां सेवकांनीं राजाजञेने 
मला तत्काल कोरडीं वरे आणून दिलीं. खरोखर तेंहि मला अत्यंत दुःसह झालें. 

हे महाराजा, पांडुपुत्रांनीं माझी आणखींहि कशी वंचना केली ती ऐक. त्या 
सभेत एका भिंतीवर उघड्या दाराच चित्र काढलेलं होत, त इतक स्वाभाविक 
दिसत होते कीं, मी तें द्वारच समजून त्यांतून जाऊं लागलों, तों माझे ललाट शिले- 
वर जोरानें आपटळलें. तेव्हां नकुळ व सहदेव या जुळ्य़ा भावांनी माश्याजवळ येऊन 
मला हातांनीं धरिले व मोठा खेद व्यक्त केला. सहदेव माइप्राकडे पाहून हंसत 
म्हणाला--“' अहो महाराज, हें द्वार आहे, यांतून चला, ” राजा, तो दुरात्मा 
मला मार्ग दाखवीत पुनः पुनः असं बोलूं लागला. तेव्हां भीमसेनाने मला 
: हे 'छतराष्ट्रपुत्रा, ! असें उपरोधिकपणानें संबोधून ' हे पहा येथें द्वार आहे.! 
असे हंसून म्हटलें. त्याच्या त्या संत्रोघनाचा अर्थ हे अंधसुता ' म्हणजे * हे 
अंघा, ' असाच होता, यांत संशय नाहीं. हे तात, तेथें मीं जीं रत्नं पाहिली, 
त्यांचीं नांवेहि पूर्वी कधीं ऐकिलीं नव्हतीं. त्यामुळें हे राजन, मला असह्य 
मनस्ताप होत आहे. २. ९. ५०. 


स्प आप्टशफ्शिफ्प्टफ्टा आक 


२.४८ ५८४४४ 


३१८ श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. ५१. 


अध्याय ५१ वा. 
[ १ दुर्योधनाने केलेळें पांडवांच्या संपत्तीचें वर्णन. ] 

(१) दुर्योधन--हे नृपश्रेष्ठा, मी पांडवांच्या दुसऱ्या संपत्तीचं आणखींहि 
यथार्थ वर्णन करितों ते ऐक. निरनिराळ्य़ा देशांतील नृपालांनीं ज्या विविध 
वस्तु आणल्या होत्या, त्या पाहून माझी मति कुंठितच झाली. त्यामुळें कोणा- 
कडून किती व कशाप्रकारचे पदार्थ आले, याची गणना करण्याचे मला भानहि 
राहिलं नाहीं. तथापि त्यांतील मुख्य मुख्य वस्त्रे व रत्ने यांचं थोडेसे दिग्दर्शन 
करितों. 

कांबोज-देशाच्या अधिपतीने मेंढ्यांची लोकर, बिळांत रहाणारे प्राणी, मांजर 
इत्यादिकांच्या केसांची बनविलेलीं जरतारी उंची वस्त्रें व अमूल्य अजिन 
आणिलीं होतीं, त्याने तित्तिर पक्ष्याप्रमाणे चित्र-विचित्र व शकाच्या चोंची- 
सारख्या वणोचे तीनशे अश्व आणि अक्रोड, शमी व हिंगणबेठे यांवर पुष्ट झालेले 
तिनक्ष उंट राजाला अपॅण केले. 

हे राजा, गायी व वैल यांचीं खिल्लार बाळगून शेतकीवर उपजीविका कर- 
णारे ब्राह्मण, दास होण्यास योग्य असलेले झूदादि किंवा मूर्ख ब्राह्मण महात्म्या 
घर्मराजाच्या संतोपासाठीं विपुल कर घेऊन आले, पण ते सर्व विद्या-अध्य- 
यनादि सत्कमंश्यून्य असल्यामुळें द्वारावरच तिष्ठत उभे राहिले. द्वारपालाने 
त्यांस आंत सोडिलं नाहीं, इत्यादि वणेन मीं पूर्वीच केलें आहे. 

हे प्रभो, विचित्र वरे व भूपणे घारण करून आलेल्या सुंदर व तरुण कार्पा- 
सिक-देश्यांतील हजारों स्त्रियांना राजमंडपांत प्रवेश करितां आला नाहीं. कर्मठ 
ब्राह्मणांसाठीं रंकु मगाचीं अजिन घेऊन आलेल्या इतर शूद्रादिकांचीहि तीच 
गति झाली. मरु व कच्छ देशांत रहाणाऱ्या क्षत्रियांनीं राजाला करभार देऊन 
गांधार-देद्यांतील उत्तम अश्वहि अपिले, पजंन्याच्या व कालव्याच्या पाण्यावर 
कृषि करणारे, समुद्राच्या तीरावरील व त्या पलीकडीलहि वैराम, पारद, 
आभीर व कितव, या जातींचे लोक नानाप्रकारचा करभार व रले घेऊन राजा- 
कडे आले. त्यांनीं बकऱ्या, मेंढ्या इत्यादि प्यु, विविध ऊबदार वरे व सुव- 
णांदि रत्नेंहि आणलीं होतीं. पण त्यांनाहि हारावरच प्रतिबंध झाला, 

प्राग्ज्योतिप देशाचा शूर म्लेच्छाधिप राजा भगदृत्त जातिवंत व वायूसारखे 
वेगवान अश्व व विपुल खंडणी घेऊन आला होता. पण हारपालांनीं प्रतीकार 


र 
द्यतपवे ९. ३१९. 
केल्यामुळे त्याला कांहीं काल यज्ञमंडपाच्या बाहेरच उभें रहावें लागलं. तेव्हां 
यवनांसह आलेल्या त्या हूर भगदत्ताने पद्वरागादि रत्नजडित अलंकार व 
हस्तिदेती सुठ बसविलेल खक्न युचिष्ठिरकडे पाठवून तो बाहेरूनच स्वदेशास 
परत गेला, 


व्यक्ष, ज्यक्ष, ललाटाक्ष, औष्णीक, आंतवास, रोमक, पुरुपाद व एकपाद्‌ या 
निरनिराळ्या प्राच्य देश्यांतील राजांनीं विपुल कर आणला होता. तथापि त्यांना 
द्वारावर प्रतिबंध झालेला मीं प्रतयक्ष पाहिला आहे. दुसऱ्याहि अनेक राजांनीं 
नियत करभाराशिवाय निरनिराळ्या रंगांची खेचर आगिलीं होतीं. तीं 
घिप्पाड असून त्यांच्या माना काळ्या होत्या व तीं वेगवान्‌ असल्यामुळे अल्पा- 
वकाशांत दूर अंतरावर जात असत, राजा, तीं सुप्रसिद्ध खेचर कमींत कमी 
दहा हजार तरी असावींत असं माझे अनुमान आहे. त्या सर्वांच्या गळ्यांत 
काळा कंठमणि बांधलेला होता. त्यामुळें तर तीं फारच शोभत होतीं. त्यांना उत्तम 
शिक्षण दिलं होत. त्यांची लांबी, उंची व पुष्टि असामान्य असून त्यांचा वणेहि 
अद्भुत होता, या प्राच्य देशांतील लोकांनीं अज्लीं सहस्रावधि खेचर देऊन, 
शिवाय विपुल सुवण व रोप्यहि जेव्हां दिलं, तेव्हांच त्यांचा युधिष्ठिराच्या गृहांत 
प्रवेश झाला, 


एकपाद-देश्यांतील नृपा्लांनीं वनगायी, छुक, इंद्रधनुप्य व संध्यामेघ इत्या- 
दिकांसारखे विविध वणांचे अनेक अश्व व अगणित सुवण युघिष्ठिराला अपेण 
केलें. त्याचप्रमाणे चीन, शक, अरण्यवासी बबंर, वार्प्णेय हारहूण, कृष्ण, व 
हिमाल्याच्या उंच-सखल प्रदेशांतील अनेक प्रकारचे पवेतवासी जन, यांनीं 
द्वारावर प्रतिबंध झाला असतांहि काळ्या मानेचे, उंच बांध्याचे, वेगवान व 
दशदिकह्यांत प्रसिद्ध असलेले दहा हजार गर्दंभ युघिष्ठिराला समर्पण केले, 


हे महाराज, बाहीक व चीन देशांत तयार झालेलीं विस्तीणे, रंगीत व सदु 
वस्रे, चित्र-विचित्र आकृति व वेलबुट्टी यांनीं युक्त असलेलीं रेशमीं वसे, 
: रंकु -संज्ञक मृगाच्या केसांची तंतुरहित अतिदाय गुळगुळीत वस्रे व अजिन; 
तीक्ष्ण घारेचीं खद्ड, कुऱ्हाडी इत्यादि शस्त्रं; पाश्चात्य देशांतील परशु, अनेक 
प्रकारचीं रस-गंघयुक्त सुगंधी द्रव्ये व विविध रत्ने इत्यादि असंख्य वस्तूंचा कर 
घेऊन आलेले लोक आंत प्रवेश करण्याख प्रतिबंध झाल्यामुळें द्वारांतच तिष्ठत 
उभे होते. तसेंच, शक, तुषार, कंक, रोमश व श्टंगी या देशांतील प्रमुख लोकांनीं 


३२० श्रीमन्महाभारताथै--२ सभापर्वे. अ. ५२. 


४४५४५४४४४१” २४५५०५ 


क अलक आड का 


लक्षावधि शीघरगामी बलाढ्य गज, जातिवंत अश्व व अपरिमित सुवणे इत्यादि- 
कांचा कर आणलेला असूनहि हारपालांनीं निवारण केल्यामुळें त्यांना बाहेरच 
तिष्ठत रहावें लागलं. 

हे राजा, तेथील सवे आसने, सिंहासने, वाहने व मंचकादि शय्या हीं 
सवे हस्तिदंती असून त्यांवर सुवणाच्या कोंदुणांत विविध रत्ने बसविलीं होतीं. 

हे तात, पौरस्त्य देशांतील राजे विचित्र कवचे, विविध शखें, व्याघरचर्मानीं 
मढविलेले व शीघ्र गमन करणाऱ्या अश्वांनीं युक्त असलेले अनेक आकारांचे 
सुवणे रथ, नाराच व अ्धेनाराच बाण, हत्तींच्या मूल्यवान्‌ झुली आणि विविध 
रत्ने इत्यादि कर घेऊन महात्म्या पांडवांच्या यज्ञमंडपांत आले, २. ९, ५१. 


अध्याय ५२ वा. 
[१ युधिष्टिराच्या यज्ञांत कर घेऊन आलेल्या नृपालांचें कथन, ] 


(१) दु्यांधन--हे निप्पापा, त्या युधिष्ठिराला राजसूय यज्ञासाठी अनेक 
राजांनीं करा्थ केवढा मोठा धनसंचय आणून दिला, त्याचें आगखीं वणन करितों, 
ते ऐक. मेरु व मंदर या पवेतांच्या मध्य प्रदेशांतून शेलाद्‌ नदी वाहते. 
त्या नदीतीरावरील किचकवेणूच्या रम्य छायेत राहणारे खस, एकासन, अह, प्रदर, 
दीघंवेणु, पारद, कुलिंद, तंगण व परतंगण, हे सवे नृपाल युघिष्ठिराकडे आले. 
त्यांनीं मुंग्यांनी वारुळांतून काढल्यासुळे “ पिपीलिक "-नांवाने प्रसिद्ध असलेल्या 
सुर्वणाच्या राशी हत्तीवर लादून आणल्या होत्या, त्या कुडवांनीं मोजून घेतल्या, 

दुसरे पवताधीशा नृपति कृष्ण, छलळाम व चमर या नांवाचे व दुसरेहि 
चंद्रकिरणासारखे शुभ्र मणी, रुचकर मध, जलांनीं वाहून आणलेलीं पुष्प, 
उत्तर केलासावरील प्रभावशाली ओपधि, इत्यादि दुलेभ पदार्थांचा कर घेऊन 
आले होते, परंतु त्यांना त्या अजातदात्रु धमेराजाच्या प्रवेशद्वारीं प्रतिबंध झाल्या- 
मुळें ते सर्वे राजे विनयपूर्वेक तेथेंच तिष्ठत राहिले. 

हे राजेश्वरा, हिमाल्याच्या पलीकडील, उदयाचल पर्वतावरील, कारूप- 
देशांतील, समुद्रतीरावरील व पवेताच्य़ा सभोंवार रहाणारे भूप आणि फल- 
मूलाहार करून चर्मे पांघरणारे अनेक सशस्त्र हूर किरात मों तेथें पाहिले, 
त्यांनीं चंदन, अगरु व कृप्णागरु; बहुमोल 'चर्मे, रत्नं सुवण व सुगंधी द्रव्ये 
यांच्या राशी आणल्या होत्या. पण हे प्रभो, ते सर्व किरातजातीच्या दहा हजार 


दयूतपवे ९. ३२१ 


र ८५. 


दासी, दूर दूर देशांतील पद्यु, पक्षी व इतर रमणीय वस्तु, पर्वतांवरीळ खाणीं- 
तील सोने, इत्यादि दुलंभ पदार्थांची खंडणी आणूनहि प्रवेश द्वारीं तिष्ठत 
असले होते. 

त्याचप्रमाणे हे राजा, अजुनादि चारी भ्रात्यांनीं दिग्विजयाच्या प्रसंगीं केरात, 
दरद, इत्यादि ज्या ज्या क्षत्रिय जातींना जिकिले होतं त्या सर्वानी धमराजा- 
साठीं अगणित वित्त आणिलें, ते सुवण, रत्ने, गज, अश्व, रथ, वस्त्रे, इत्यादि 
विविध प्रकारचे होतें 

राजा, या भूलोकांतील राजे दाही दिशांतून असं विविध धन घेऊन आले, 
यांत मोठेंसे आश्चय नाही. पण इंद्राचा अनुचर जो चित्ररथ गंधवे त्यानेंहि 
धमेराजाला वायूसारखे वेगवान चारशे अश्व आणून दिले. ह्ृष्ट झालेल्या 
ठुंबुरु-गंधवाने शंभरच अश्व आणिले होते, पण त्यांचा वणे आम्रवृक्षाच्या 
पल्धवासारखा असून त्यांतील प्रत्येकाच्या गळ्य़ांत रलजडित सुवणेमाला होती. 

झुकर-देशाच्या कौरव्य-राजानें युधिष्ठिराला शेकडों उत्कृष्ट गज दिले. 
मत्स्यराज विराटानें त्याला दोन हजार मदोन्मत्त हत्ती अपेण केले. ते सवे 
सुवर्णमालांनीं युक्त होते. पांछु-राट्राच्या वसुदान-राजानें सव्वीस गज व दोन 
हजार वेगवान तरुण अश्व आणिले होते. त्याने ते सर्वे पांडवांना अपेण केले. 

द्वुपदानें पांडवांना असंख्य़ दासी, दास, गज, सव्वीस रथ व आपलें सवे 
राज्यहि यज्ञासाठी निवेदन केलें. वार्ष्णेय वासुदेवाने अजुनाचा मोठा सन्मान 
करण्यासाठीं त्याला हजारों गजेंद्र अर्पण केले. कृप्ण व अजुंन हे परस्परांचे 
आत्मेच आहेत. पार्थ जें जे सांगेल ते ते कृष्ण निःसंशय करील. तो घनंजया- 
साठीं आपला प्रिय स्वगंलोकहि टाकील व उलट धनंजय कृष्णासाठीं आपल्या 
गप्राणांचाहि परित्याग करील असे मला वाटतें. 

हे महाराज, चोल व पांड्य सुवणेकुंभांतून सुवासिक चंदनरस आणि मलय 
व दूदुर पवेतांवरून चंदून व अगरु यांचे ढीग घेऊन आले. त्यांनीं तेजस्वी 
मणि, रत्ने, सुवर्ण व सूक्ष्म वखेंहि आणिलीं होतीं. पण त्यांनाहि युधिष्ठिराच्या 
मंदिरांत प्रवेश करितां आला नाहीं ! हे राजा, सिंहलट्टीपाच्या राजांनीं समु- 
द्वांतील शेकडों सारभूत वेदूयंमणि व मुक्ताफळे आणिलीं होतीं. त्याचप्रमाणें 
हत्तींच्या मूल्यवान झुळीहि आणिल्या होत्या. त्यांवर जरतारी विचित्र काम 
केळें होते. तथापि ते सवे घन आणणाऱ्या लोकांना द्वारपालांनीं प्रतिबंध 
केल्यामुळे प्रवेशद्वारींच तिष्ठत उभे रहावें लागलें. ह 

म. भा. २--२१ 


३२२ श्रीपन्महाभारतार्थ--२ सभापव. अ. ५२. 


हे तात, युघिष्ठिरावर प्रेम करणारे ब्राह्मण, त्याच्या भ्रात्यांनीं पराभूत केलेले 
क्षत्रिय, कर देणारे वैश्य व आुश्रूपा करणारे झूदर धर्मराजाकडे अतिशय प्रीतीनें 
व आदराने आले. सवं म्लेच्छ, ब्राह्मणादि सवे वर्ण, निरनिराळ्या देशांतील 
अंत्यजाति, या सर्वांचा तेथे फारच मोठा समुदाय जमला होता. त्यामुळे तं युघि- 
छ्ठिराचे नगर स्वर्गलोकाप्रमा्णे भासले. तेथें आलेल्या राजांनीं त्या माझ्या शत्रूंना 
आणून दिलेल्या अगणित उच्च-नीच वस्तु पाहून मला असह्य दुःख झालं व 
* आपण आतां यापुढें जिवंतहि राहूं नये ' अस वाटल, 


राजन्‌, पांडवांच्या शिध्यावर व शिजलेल्या अन्नावर उपजीविका करणाऱ्या 
भ्वृत्यांची संख्याहि अशीच अद्भुत आहे. तीन पद्म घोडेस्वार, दहा हजार माहुत 
व एक कोटि रथसवक असून, पदातींची तर गणतीच नाहीं. त्या नगरामध्ये 
सवे कार्ये व्यवस्थित चालू होतीं. कोठे धान्याचे माप चाललें होतें. कोठें 
विपुल अन्न शिजत होतें. कोठे अन्न वांटण्याचा क्रम चालू होता व कोठें ज्ाह्म- 
णांचा पुण्याह ध्वनि ऐकूं देत होता, गायक मंगळकारक गायन करीत असून 
वादक मंगल वाद्य वाजवीत होते, 


राजा, त्या युधिष्टिराच्या घरीं असंख्य लोक जमले होते, पण त्यांतील 
कोणालाहि खावयास मिळाले नाहीं, प्यावयास मिळालें नाहीं, वस्त्रालंकार 
मिळाले नाहींत, किंवा त्यांतील कोणाचा आदरसत्कार झाला नाहीं, अस माझ्या 
पहाण्यांत आले नाहीं, सवे जातींच्या व वर्णांच्या लोकांचा तेथे सधैप्रकोर योग्य 
सत्कार होत असे. राजा, मीं पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे युचिष्ठिर अठठयायशीं सहस 
ब्राह्मणांचे नित्य पोपण करीत असतो व तेहि त्या राजावर सुप्रसन्न होऊन 
त्याच्या शत्रूंचा क्षय व्हावा, असा प्रत्यही आशीर्वाद देतात. धर्मराजाच्या घरीं 
दहा हजार ऊध्वरेते यति निलय सुवर्णपात्रांत भोजन करितात. 


हे महाराज, पांडवपत्नी द्रौपदी ब्राह्मणांपासून शूदांपर्यंत, अंध-पंगूंपासून 
बाल-गोपालांपर्यंत कोणीं भोजन केलें व कोणीं केलें नाहीं, याचा स्वतः शोध 
करून व सर्व आबालवृद्ध खरी-पुरुप तृप्त झाळे आहेत असें पाहून मग भोजन 
करिते. हे भारता, छुंतीपुत्राला कर न देणारे एक पांचाळ व दुसरे वृष्णि- 
अंधक असे दोघेच होते. पांचाळ संबंधी असल्यामुळें व वृष्णि-अंघक मित्र 
असल्यासुळें युधिट्टिराने त्यांच्यापासून कर घेतला नाहीं. २. ९, ५२. 


द्यतपवे ९. ३२३ 


अध्याय ५३ वा. 
[१ यज्ञाचें वर्णन व दुर्योधनाचा संताप. ] 

(१) दुर्यांघत--हे वीर्यवान्‌ महाराजा, सल्यप्रतिज्ञ, महात्रत, विद्वान्‌, 
वक्ते, वेदान्तज्ञानरूपी पवित्र जलांत ज्यांनीं अवभ्ग्त स्नान केले आहे, असे 
घेयेसंपन्ञ, अकार्यभीरु, यशस्वी, मूघांभिषिक्त व धरमांत्मे असे जे श्रेष्ठ राजे तेथ 
आले होते, ते सरवेहि युघिष्टिराच्या यज्ञांत त्याची सेवा करीत होते. त्या राजांनीं 
ब्राह्मणांना दक्षिणा देण्यासाठी विपुळ दूध देणाऱ्या अरण्यांतील हजारों गायी 
आणलेल्या मीं प्रत्यक्ष पाहिल्या, श्रेष्ठ राजांनी आपला स्वाभाविक अभिमान 
टाकून युघिष्ठिराच्या अभिपेकासाठीं लागणाऱ्या उच्च-नीच वस्तु मोठ्या आदराने 
उचळून आणिल्या. 

बाहिकाने सुवणंभूपित रथ आपल्या हातांनी ओढून आणिला. सुदक्षिण 
राजानं कांबोज देशांतील झुन्न अश्व त्याला जोडिले, युचिष्टिरावर अनुरक्त अस- 
लेल्या महाबलाढ्य सुनीथ-राजानें अनुकषं म्हणजे रथाच्या खालीं जोडण्याचे 
काष्ठ आणिल, चेदिपतीनं ध्वज आणिला व तो स्वतः त्याच्या रथावर उभारिला, 
दाक्षिणात्याने कवच, मागधानं पुष्पमाला व शिरोवेष्टन, महाधनुधर वसुदानानें 
एक मोठा साठ वर्षाचा मत्त गजेंद्र, मत्स्याने घनपूणे अनेक शकट, एकल्व्यानें 
सुंदर पादन्राणाची जोडी, आवंत्यान अभिषेकासाठीं निरनिराळ्या पवित्र जला- 
शयांतील उदक, चेकितानानें बाणांचा भाता, काऱ्याने धनुष्य व शल्यानें 
सुवणंभूषित कोशासह तीक्ष्ण घारेच खद्ड आणिलें. 

नारद व असित देवल यांना पुढे करून धौम्य व महा तपस्वी व्यास यांनीं 
युधिष्ठिरेला अभिपेक केला, जामदसश्यासह इतरहि वेदपारंगत महर्षि मोठ्या 
प्रसन्न चित्ताने त्यावेळीं युघिष्ठिराच्या सभोंवार उभे राहिले. ज्याप्रमाणे स्वर्गात 
सप्तर्षि देवेंद्राजवळ येऊन उभे राहतात, त्याप्रमाणे मंत्रयुक्त विपुळ दक्षिणा 
देणाऱ्या युघिष्टिरापाशीं हे सवे महर्षि उभे होते. 

सत्य पराक्रमी सात्यकीनं युथिष्ठिरावर छत्र धरिले, धनंजय व भीमसेन दोन 
व्यजने हातांत घेऊन वारा घालीत होते आणि नकुल-सहदेव दोन थुद्ध चामर 
वारीत होते. पूर्व कल्पामध्ये प्रजापतीनं इंद्राला जो वारुण शंख दिला होता, 
तोच समुद्राने युघिष्ठिराला आणून दिला. विश्वकर्म्यांने त्या शंखावर निष्क- 
सहस्त्र सुवर्णांने सुंदर वेलबुट्टी काढिली होती. हे राजा, कृष्णाने त्या शंखानें 
त्याला अभिषेक केलेला पाहून मला तर मूच्छांच आली. . 


३२४ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ५३. 


राजा, पूर्वांदि तिन्ही दिश्यांतील समुद्रांकडे स्व लोक जाऊं शकतात, पण 
उत्तर दिशेकडे पक्ष्यांवांचून दुसरं कोणी जाऊं शकत नाहीं. असें असूनहि 
दिग्विजयी अजुन उत्तर समुद्रापर्यत जाऊन विपुळ धन घेऊन आल्याचा 
वृत्तान्त मीं तुला पूर्वी सांगितलाच आहे. 

हे राजा, युघिष्ठिराचा अभिषेक चाळला असतां शेकडों मंगळकारक शंख वाजू 
लागले. त्यांचा तो गंभीर ध्वनि ऐकून माइय़ा अंगावर रोमांच उभे राहिले. 
त्यावेळीं तेजोहीन असलेले राजे भयभीत होऊन भूमीवर पडले. तेव्हां ज्यांचे 
दर्शन परस्परांस प्रिय आहे, असे सत्त्वस्थ व वीयेसंपन्न 'ष्टयुप्न, पांच पांडव, 
सात्यकी व आठवा केशव, हे सवंहि मूर्ठित झालेल्या हतर राजांना व मलाहि 
पाहून हंसले. 

युघिष्ठिराचा अभिपेकसमारंभ समाप्त झाल्यावर अतिशय ह्ृष्ट झालेल्या 
अजुंनानें ज्यांची शिंगे सुवणांने भूपित आहेत, असे पांचशे वृपभ ब्राह्मणांना 
दिले. युघिष्टिर राजसूय यज्ञ करून हरिश्रंद्राप्रमाणेच अप्रतिम ऐश्वर्याने युक्त 
झाला व सवं नृपालांहून अधिक शोभला. मला वाटते कीं त्या राजाप्रमाणे 
रंतिदेव, नाभाग, योवनाश्व, मनु, पएरथुराजा, वेन्य, भगीरथ, ययाति व नहुपहि 
शोभला नखेल. कारण युघिष्ठिराची संपत्ति अभूतपूर्व आहे, यांत रांका नाहीं. 

हे प्रभो, पार्थोचे हें हरिश्वंद्रासारखे अलोकिक ऐश्वय़े पाहून माझें जीवित 
श्रेयस्कर आहे, असें तुला कसें वाटतें ! असल्या वेभवावांचून जिवंत राहण्यांत 
काय अर्थ आहे ! हें द्वापरयुग असूनहि त्यांत कनिष्ठांचा अत्यंत उत्कप व 
ज्येष्ठांचा अत्यंत ऱ्हास झालेला पाहून हें युग एखाद्या अंध विघाल्याने युक्त 
झाल आहे, म्हणजे याचा विघाता जणुकाय अंध आहे असें मला वाटते. हे 
राजा, युघिष्टिराचें तें ऐश्वर्य अवलोकन करून माझं मन अस्वस्थ झाले आहे. 
मीं पुष्कळ विचार केला, पण ते शांत होत नाहीं. उत्तरोत्तर अधिकच संतप्त 
होत आहे. त्यामुळेच हे कुरश्रेष्ठा, मी असा कृश, निस्तेज व संतस्त*झालों 
आहे. २. ९, ५३. 


दूतपवे ९. ३२५ 


अध्याय ५७ वा. 
[ १ धृतराष्ट्राचा दुर्योधनाला उपदेश. ] 


(१) धरतराषर-ऱहे दुर्योधना, तूं माझ्या ज्येष्ठ पत्नीचा पुत्र असून जन्माच्या 
क्रमानहि ज्येष्ठच आहेस. यास्तव तूं पांडवांचा द्वेष करूं नकोस. द्वेष करणाराला 
जसे केश भोगावे लागतात, तसंच मरणहि प्राप्त होते. युधिष्ठिर कधींहि दुस- 
ज्याश्ीं कपटाचरण करीत नाहीं. तुझें व त्याचे ऐश्वये सारखेच आहे, कारण तुला 
व त्याला राज्याचा विभाग सारखाच मिळालेला आहे. तो तुझ्या मित्रांशींहि 
द्रोह करीत नाहीं, असें असतांना हे बाळा, तुझा द्वेष न करणाराशीं तूं अश्या 
प्रकारचा दीघ हेप कां बरें करीत आहेस ! तूं पांडवांसारखाच कुलीन व वीये- 
वान्‌ असतां मोहाने त्यांच्या संपत्तीची इच्छा कां करितोस ! 


हे पुत्रा, ज्यांत हो. शोक करूं नकोस. तुला यज्ञाच्या ऐश्व्यांचीच इच्छा 
असेल, तर ज्यांत सप्तगायत्री हेच तंतु आहेत असा यज्ञ तूंहि कत्विजांकडून 
करीव. म्हणजे तुलाहि अनेक राजे विपुल घन, अमूल्य रत्नं, आभरणें इत्यादि 
मोल्या प्रेमानं आणून देतील. अरे बाबा, परद्रव्याचा अभिलाप धरणे हं अत्यंत 
अनायांचरण आहे. प्राप्त स्थितींत समाधान मानून स्वघमांनें वागणाराच सुखी 
होतो. परधनावर लुब्ध न होतां स्वकमांतच निमझ राहून प्राप्त संपत्तीचे रक्षण 
करणें हेच वैभवाचे लक्षण आहे. जो पुरुप विपत्तींतहि खेद न मानितां नित्य 
दक्ष, उत्साही व नग्न असतो, त्याचे सर्वदा कल्याणच होतें. हे वत्सा, पांडव 
तुझे बाहु आहेत, त्यांचा विच्छेद करणे म्हणजे स्वतःचाच नाश करण्यासारखे 
आहे. यास्तव बाहूंसारख्या असणाऱ्या त्यांना तूं तोडूं नकोस, केवळ आल्यांच्या 
धघनासाठीं तूं मित्रद्वोह करूं नकोस. 

दुर्योधना, तूं पांडुपुत्रांचा द्वेष करूं नकोस. त्यांचं जे वित्त तं तुझेच भ्रातृ- 
घन आहे. कारण त्यांचे व तुझे पितामह एकच आहेत. मित्रद्रोहांत फार मोठा 
अधम आहे. यास्तव तूं यज्ञांत आपल्या संपत्तीचा सद्ठयय कर, तुला दृष्ट अस- 
लेल्या विषयांचा उपभोग घे. स्त्रियांशी क्रीडा कर व निरामय होऊन शांत 
चित्ताने रहा. २. ९. ५४. 


३२६ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ५५. 


८८-८८ -प-८८पलाटपटापपाटशा---श-श--४---:--:-:८-५८८:८-८५८५-४४€शश€ ४णाणीी 


अध्याय ५५ वा. 
[ १ ध्वतराष्ट्रनिषेधपूर्वक दुर्योधनाचा संताप. ] 


(१) दुर्योंधन--हे तात, ज्याला स्वतःची ऊहापोहकुशल बुद्धि नसते, 
तर जो केवल बहुश्रुत असतो तो पुरुष, सवे पदार्थ ढवळणारी पळी जशी कोणत्याहि 
पदार्थांची चव जाणत नाहीं, तसा शास्ब्राथे जाणत नाहीं. एका नांवेला वांघ- 
लेल्या दुसऱ्या नांवेपभ्रमार्णे तूं मळाहि पराधीन करून स्वतःबरोबर बुडवूं पहात 
आहेस. पण तूं स्वतः ज्ञाता असून मला मोहित कां करितोस ! तुझें स्वार्थाकडे 
लक्ष नाहीं, कीं तूं माझा द्वेष करीत आहेस ! ज्यांचा तूं शास्ता आहेस ते आम्ही 
'खतराष्ट्रपुत्र असून नसल्यासारखेच आहोंत. द्यूतानें तत्काळ संपत्ति प्राप्त करून 
घेण्याचा सुलभ मार्ग सोडून तूं * यज्ञ करावा म्हणजे राजञे विपुळ धन आणून 
देतील, ' असा भविष्यत्कालीन लाभाचा उपाय सांगतोस, तेव्हां तुला काय 
म्हणावे ! 


खरोखर, ज्याचा नेता दुसऱ्याच्या बुद्धीने चाळणारा असतो, तो आपल्या 
दृष्ट मार्गाला खात्रीने मुकतो, हें जाणत असतांना त्याचे अनुयायी 
त्याच्या मार्गाला कसे बरें अनुसरतील ! याच न्यायाने तूं जो आमचा अग्रणी, 
तो विदुराच्या बुद्धीने चाळू, लागल्यास आम्ही ते कलें मान्य करावें ! हे राजन, 
विचारी, वृद्ध व जितेंद्रिय असलेला तूं आम्हीं स्वकार्य करीत असतांना, त्यापा- 
सून आम्हांला अला वारंवार मोहाने निवृत्त का करितोस ! आमच्या हिताचे 
कांहींच सांगत नाहींल, ' लौकिक नीतीहून राजनीति अगदीं भिन्न आहे ' 
असे बृहस्पतीचं वचन आहे. यास्तव राजाने सदेव स्वार्थाच्या विचारांत दक्ष 
रहार्वे, शत्रूवर जय मिळविण्याकडेच नेहमीं क्षत्रियांची प्रवृत्ति असावी, मग 
त्यांत घमे असो किंवा अधर्म असो. स्ववृत्तीची चिकित्सा करण्यांत काय अथे 
आहे ! तस्मात्‌ हे महाराज, तुझा हा निवृत्तिरूप वम उस्कपं पावण्याची इच्छा 
करणाऱ्या आम्हांला दृष्ट वाटत नाहीं. 

हे तात, ज्याप्रमाणे सारथि चाबकानें अश्वांना ताब्य़ांत ठेवितो, त्याप्रमाणे 
शत्रूर्चे उज्ज्वळ ऐश्वर्य प्राप्त करून घेण्याची इच्छा करणारानें सवे दिशा 
आपल्या अधीन ठेविल्या पाहिजेत. शत्रूचा नाश करणारे जें गुप्त किंवा प्रकट 
खाधन तेच खरं शस्त्र होय. केवळ शरीराचा छेद करणारे शस्त्र नव्हे. हे 
राज्ञा भपकार करणारा प्रत्येक प्राणी हा शत्रुच आहे. ' पांडव तसे नाहींत, ' 


द्यूतपवे ९. ३२७ 


"--र८५- -_:“५:- 


असें तूं म्हणतोस; परंतु “हा शत्रु व हा मित्र? असें कोठें लिहिलेलें नसर्ते 
किंवा त्याचें कांहीं विशेष चिह्ृह्धि नसतें. तर ज्याच्यापासून संताप होतो, तोच 
शत्रु होय. असंतोष हेंच संपत्तीचं मूळ आहे, म्हणून मी तेंच इच्छीत आहे. हे 
राजन्‌ , स्वतःच्या उत्कर्षाचा प्रयत्न करणं हीच परम नीति होय, घन किंवा 
ऐश्वये यांवर कधींहि ममत्व ठेवूं नये. कारण पूर्वी एखाद्या नृपतीन संपा- 
दिलेल्या राज्याचे दुसरा एखादा राजा जेव्हां हरण करितो, तेव्हां त्याचा तो 
राजधमेच म्हटला जातो. 

हे प्रभो, इंद्राने द्रोह न करण्याची प्रतिज्ञा करूनहि नसुचि दैत्याचा-शिर- 
इछेद केला व इंद्राच्या त्या कृत्याचा गौरव झाला. ही सनातन नीति आहे. 
हे महाराज, बिळांत रहाणाऱ्या प्राण्याला ज्याप्रमाणें सपे ग्रासून टाकितो, 
त्याप्रमाणेंच कोणाशीं वैर न करणारा राजा व प्रवास न करितां एकाच ठिकाणीं 
रहाणारा संन्याखी या दोघांना भूमि प्रासते. 

हे विश्ांपते, वस्तुतः पुरुषाला जन्मतः दात्रुच नाहीं. ज्यांच्या उपजीविकेचा 
व्यवसाय समान असतो, ते परस्परांचे शत्रच होत, त्याहून इतर कोणी शत्रु 
नाहींत. शत्रुपक्षाची सम्रद्धि होत असतांना जो मोहानें तयाची उपेक्षा करितो, 
त्याचा तो इात्रु अपथ्यसेवनानें वाढविलेल्या रोगाप्रमागे ससूळ नाश करितो. 

हे आजमीढा, एखाद्या वृक्षाच्या मुळाशीं वाढलेले मुंग्यांचे दाहळ ज्याप्रमाणें 
ह्या वृक्षाला पोखरून टाकित त्याप्रमाणे शत्रु अल्प जरी असला, तरी त्याची 
उपेक्षा केली असतां तो आपल्या पराक्रमाने वृद्धि पावून प्रतिपक्षाची हानि 
करितो. यास्तव हे राजा, शत्रूच्या उत्कपाने तूं आपल्याला कृतार्थ मानूं नकोस. 
बुद्धिमान लोकांना संमत असलेली ही नीति विद्ठानांनीं शिरसा मान्य 
करणेच योग्य होय. हे तात शरीराच्या स्वाभाविक वाढीप्रमाणें जो ऐश्वर्याच्या 
वृद्धीची आकांक्षा करितो, त्याचाच ज्ञातीमध्यें उत्कपे होतो आणि अशा- 
प्रकारच्या वृद्धीचे जे साधन तोच पराक्रम होय. मीं जर पांडावांचे त॑ अपूर्व 
ऐश्वये पाहिलेंच नसते तर मी त्यांच्या संपत्तीचा अभिलाप घरिला नसता. 
परंतु आतां मात्र मी त्यांचे ते सर्वे ऐवये हरण तरी करीन, किंवा युद्धामध्ये 
मरण तरी पावेन, असा माझा निश्चय झाला आहे. हे राजा, पांडवांचा नित्य 
उत्कषं होत आहे आणि आम्ही उत्कषैहीन झालों आहोंत. अ्ा स्थितींत 
माझ्या जीविताचा तरी काय उपयोग! २. ९. ५५, 


३२९८ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ५६. 


अध्याय ५६ वा. 
[ १ शकुनीचें द्यूतास प्रोत्साहन, २ दुर्योधन व क्षतराष्ट्र यांचा त्याविषयी संवाद. 
३ अमात्यास सभाग्रृहनिर्माण करण्याची व विदुरास पांडवांस आणण्याची आज्ञा. ] 

(१५१) चेशंपायन--राजा जनमेजया, याप्रमाणे दुर्योधनाचे भाषण ऐकून 
शकुनि त्यास म्हणाला---“ हे विजयी वीरांतील श्रेष्ठ दुर्योधना, पांडुपुत्र युचि- 
ष्ठिराची जी संपत्ति पाहून तूं इतका संतापला आहेख, ती सवे मी द्यूतांत 
निःसंदशय हरण करीन. पण तूं त्या कुंतीपुन्न युघिष्ठिराला सत्वर आहान कर. 
कोणत्याहि संकटांत न पडतां, सेन्याशीं तोंड देऊन युद्ध न करितां, मी केवळ 
फांसे टाकून द्यूत खेळण्यांत अनभिज्ञ असलेल्या त्या ज्येष्ठ पांडवाला खात्रीने 
जिंकीन. हे कौरवा, ' पण! हेंच माझे घनुप्य, ' फांसे ' हेच शर, ' फासे 
टाकण्याचे कोशल्य ' हीच धनुष्याची दोरी, आणि ' फांसे टाकण्याचे स्थान' 
हाच माझा रथ आहे असे तूं समज,” 

(२) शकुनीचे हं उत्साहपूण भाषण ऐकून दुर्योधनाने चूतासाठीं पूर्वीप्रमाणे 
आपल्या पित्याची अनुज्ञा मागितली व 'सतराष्ट्रानंहि ' विदुराच्या विचाराने 
संमति देईन? असें पूवेवत्‌ उत्तर दिळें. तं ऐकून दुर्योधन पुनः म्हणाला--“हे 
तात, विदुर निःसंशय तुझा बुद्धिभेद करील. कारण तो जसा पांडवांच्या हिता- 
मध्ये तत्पर असतो, तसा माझ्या हिताविषयीं नसतो. हे कुरुनंदना, कोणत्याहि 
दोन पुरुपांचं मत एकसारखं केव्हांहि नसतें. यास्तव दुसऱ्याच्या सामर्थ्यावर 
आपलें काये कधींहि आरंभूं नये. परबुद्धि विनाशकारक असते. जो मूढ 
मनुष्य स्वतःचे परिपालन करण्यास भितो, तो वर्षा-करतूंत भिजलेले झुष्क तृण 
जसे जागच्याजागी कुजून जातं, तसा शबवटीं कश पावतो. त्याच न्यायाने 
आम्ही भीतीने द्यतादिकांचा परिहार केल्यास आमचीहि तशीच स्थिति होईल. 
हे राजन्‌ , डेयाधि [झवा मृत्यु, हे यावयाचे झाले म्हणजे ते “ याने आपलें श्रेय 
साधलं आहे किंवा नाहीं' याची वाट पहात नाहींत, यास्तव जोंवर सामधथ्ये 
आहे तोंवरच स्वतःचं श्रेय साधून घ्यावें. 

धृतराष्टू-र्‍हे पुत्रा, बलवानांशीं वैर करणे, मला मुळींच आवडत नाहीं. 
वैरामुळें मनुष्य आपल्या मानसिक पूर्वावस्थेपासून च्युत होतो. वैर हं * लोह- 


१ नारभेतान्यसामर्थ्यात्पुरुषः कार्यमात्मनः । २ न व्याधयो नापि यमः 
प्राप्तुं श्रेय: प्रतीक्षते । यावदेव भवेत्‌ कल्यस्तावच्छेयः समाचरेत्‌ ॥ 


दतपव ९ ३२९ 


४/१४१/१/४/४/४/९/४/५४* ४५४५४४ ४४९५४४४१४४ १५१५१/५/१ /४५४९५/५/९/४५/४/४/९/ ४५/४५/१/४९/१/४/१/१४/” १२८१४ ब “१/५५१/१/४८ 


रहित शस्त्रच' आहे. हे दुर्योधना, तूंया द्य्‌तरूप अनर्थहेतूला आपल्या श्रेयाचे 
साधन मानीत आहेस, परंतु ते कलहांत गुंतविणारे आह. तं एकदा प्रवृत्त झालें 
कीं त्याचं पर्यवसान खद्ड व बाण या युद्धसामग्रींत खात्रीने होत अस्ते. 

डुर्योधन--हे महाराज, नलादि प्राचीन राजे द्यूतांत प्रवृत्त झाळेळे आहेत, 
परंतु त्यापासून त्यांतीळ कोणाचा नाश झालेला नाहीं, किंवा युद्धहि उद्धवलें नाहीं. 
यास्तव हे राजनू, शकुनीच्या बोलण्याला अनुमति देऊन तूं आजच सत्वर सभा 
तयार करण्याची आज्ञा कर. द्यत खेळणाऱ्या आमचें ' द्यूत हेंच श्रेष्ठ सुखाचे 
दार आहे व तं जसं आम्हांला हितावह आहे, तसेंच प्रतिपक्षालाहि हितावह 
होण्याचा संभव आहे. कारण त्यापासून शत्रूचा पराभव आणि धनलाभ हीं 
दोन्ही साधतात. हे अश्शाप्रकारचें दुहेरी सुख केवळ घनानें किंवा यज्ञादिकांनींहि 
साधत नाहीं, यास्तव तूं आम्हांला पांडवांशीं द्यूत खेळण्याची संमति दे. 

धुतराष्ट्र-हे नरेंद्रा, तुझे हे विचार मला मान्य नाहींत, या उपर तुला जें 
योग्य वाटेल ते कर, परंतु जेव्हां पश्चात्तापाचा प्रसंग येईल, तेव्हां तुला माझ्या या 
वचनाचे स्मरण होईल. तुझ हं भापण धर्मयुक्त नसल्यामुळे परिणामीं हितावद्ठ 
होणार नाहीं. ऊहापोहकुशल, विवेकी व ज्ञानी विदुराने याचा दुष्परिणाम 
पूर्वीच जाणला आहे व त्याच्या म्हणण्याप्रमार्गे या द्यूतामुळें क्षत्रियजातीचा 
नाह करणारं महद्धय अवद्य प्रास होईल 

(३) राजा जनमेजया, याप्रमार्णे बोळून बुद्धिमान 'रतराष्ट्रानें 'देव परम दुस्तर 
आहे? असा निश्चय केला व पुत्राच्या अर्ध्यावचनांत रहाणाऱ्या आणि त्यामुळंच 
दुदैवाने मूढबुद्धि बनलेल्या त्या राजाने आपल्या अमात्यांस पूर्वोक्त विस्तीणे 
सभाग्रृह सत्वर निर्माण करविण्याची आज्ञा केली, 

राजाची आज्ञा पाळण्यांत दक्ष असलेल्या त्याच्या सेवकांनीं तत्काल सवे द्रव्य- 
सामग्री व कुशल शिल्पी आणविले व अल्पावधींतच सुवणांच्या आसनांनीं युक्त 
असलेलें तं रत्नजडित सुंदर सभास्थान तयार झाल्याचं राजाला निवेदन केले, 

तेव्हां 'टतराष्ट्रानं आपला विदठ्ठान्‌ मुख्य मंत्री जो विदुर त्याला बोलावून 
म्हटले--'' हे विदुरा, तूं राजपुत्र युघिष्ठिराकडे जा व विविध सिंहासने, शय्या- 
इृत्यादिकांनीं युक्त असलेली ही रत्नजडित सभा पहाण्यासाठी त्याला भ्रात्यां- 
सह घेऊन ये व येथे येऊन या सर्भेत एकदा आपल्या सुह्ृदांबरोबर प्रेमाने 
दूतहि खेळा,' असं त्यांस माझ्या आज्ञेने सांग, २. ९. ५६. 


४४५४४४४” 


३२० श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ५७. 


अध्याय '९७ वा. 
[ १ द्यूताविषयीं बिदुराचा निषेध व ध्रृतराष्ट्राचें दैवावलंबन. ] 

( १ ) वैशृंपायन--हे पारिक्षिता, राजा 'रतराष्ट्राने * दैव दुस्तर आहे? असें 
मानून पुन्नाचें म्हणणें जरी मान्य केल तरी विद्ठढ़्र विदुराला भ्रालाचे हें कृ 
अत्यंत अन्यायाचे वाटलें. त्याने त्याचे अभिनंदन केलें नाहीं. उलट तो त्याला 
म्हणाला--“ हे नृपते, तुझें हे आज्ञावचन मला प्रशंसनीय वाटत नाहीं, तूं 
अर्से करूं नको. यापासून मला कुलक्षयाची भीति वाटते. हे नरेंद्रा, तुझे 
पुत्र भेद्दृष्टीने पहात असल्यामुळें य़ा द्यूताच्या योगानें त्यांचा व पांडवांचा 
निःसंशय कलह होईल, ? 

धरतराष्टर--हे धर्मज्ञा, देव जर प्रतिकूळ नखेळ तर मळा कलहाचें कांहींच 
कारण दिसत नाहीं. ब्रह्मदेवाने या सर्व सृष्टीला देवाधीन करून ठेविलें आहे. 
ती स्वतंत्र नाहीं. पूवकमांच्या अनुसार ईश्वरच मनुष्याला शुभ अथवा अशुभ 
कर्मात प्रवृत्त करितो. अंतर्यामीच्या प्रेरणेवांचून कोणतीहि जगच्चेष्टा होत नाहीं. 
याविषयीं “ हा अंतर्यामीच ज्याचा या लोकांतून उद्धार करण्याची इच्छा 
करितो, त्याच्याकडून पुण्यकम करवितो आणि ज्याला अधोलोकीं नेण्याची 
इच्छा करितो, त्याच्याकडून पापकर्म करवितो. ” ही श्रुति प्रमाण आहे. सर्व 
मनुष्यें दैवपरतंत्र आहेत, यास्तव हे विदुरा, तू आतां त्या राजपुत्राकडे जा व 
अर्जिक्य युधिष्टिराला माइय़ा आज्ञिने सत्वर घेऊन ये. २. ९. ५७. 


"४८४५१ ४४५” ५८ ८१८११४४४१० 


अध्याय ५८ वा. 

[१ विदुराचें पांडवांकडे गमन. २ 'स्तराष्ट्राच्या आज्ञेने युघिष्ठिराला द्यूताचें 
निमंत्रण. ३ त्याविषयीं त्या उभयतांचा संवाद. ४ पांडवांचे 
हस्तिनापुरास आगमन व सभाप्रवेश. ] 

(१) वेदांपायन--हे राजा, याप्रमाणें एतराष्ट्राने विदुराला या कार्यांत हठानें 
नियुक्त केळे असतां तो धमज्ञ विदुर अतिशय वेगवान्‌ व जातिवंत अश्वांनीं 
युक्त असलेल्या रथांत बसून मार्गस्थ झाला, थोड्याच अवधींत तो महात्म्या 
घमराजाच्या नगरासमीप आला. त्या महाबुद्धिमान्‌ विदुरानें त्रैवर्णिक स्तुति 


१ स एव साधु कर्म कारयति तं यं उन्निनीषते 
स एवासाधु क्रर्म कारयति तं यं अधो निनीषते । कौ. ३८ सु. उ. ए. ८८२ 


द्यतपर्व ९. ३३१ 


पण णी" 0 पटपट पपप्टथशापा-:2 पपप पटापटा मड कध हा मऊ पत त क यी 


करीत असतां युविष्ठिराच्या नगरींत प्रवेश केला आजि तो धर्मज्ञ क्षत्ता कुबे- 
राच्या भुवनाप्रमार्गे असलेल्या भव्य राजमंदिरांत धर्मपुत्र युधिष्ठिरापार्शी गेला. 
त्यावेळीं त्या सत्यनिष्ठ, अजातशत्र॒ धर्मराजाने महात्म्या विदुराची यथाविचि 
पूजा व सत्कार करून त्याला पुत्रांसह 'तराष्ट्राचे कुशल विचारिले, 

युधिष्ठिर म्हणाळला--हे महात्म्या, आज तुझ चित्त प्रसन्न दिसत नाहीं, तूं 
आमचें हित करण्यासाठींच आला आहेस ना ! वृद्ध 'रतराष्ट्राचे पुत्र त्याला 
अनुकूल आहेत ना व सवे प्रजा त्याच्या आजञंत वागते ना ? 

बिदुर--हे युघिष्ठिरा, 'रतराष्ट्र राजा पुत्र व आप्तञन यांसह महात्म्या 
इँंद्रासारखा कुशल आहे. हे राजा, तो पुत्राच्या लोकप्रसिद्ध गुणांनीं संतुष्ट झाला 
आहे. म्हणजे दुर्योधनादिकांच्या दुगुंगाचेंच त्याला मोठें कौतुक वाटते. तो 
महात्मा विनीत, विश्लोक व आत्मरति होऊन राहिला आहे. [चो नीतीच्या 
विरुद्ध वागत असून दुर्योधन आपल्या इच्छेविरुद्ध वर्तन करीत असल्यामुळें 
फार कष्टी होत आहे. पुत्रलोभाने तो आपल्या उत्कर्पामध्येंच रत झाला आहे. 
घरमांकडे त्याची दृष्टि नाहीं. ] ' राजा, तुझे कुशळ आहेना व तुझ्य़ा कोशादि- 
कांचा अस्थानीं व्यय झालेला नाहींना' असं तुला प्रथम विचारून घेऊन नंतर 
त्यानं तुला अस सांगावयास मला पाठविले आहे. 

“ हे पुत्रा, तुझ्य़ा सभेसारखीच आम्हीं एक सभा निमाण केली आहे. 
यास्तव तूं येथ येऊन आपल्या भ्रात्यांची ही अपूव सभा पहा. हे परथापुत्रा, 
दुर्योधनादि भ्रात्यांच्या सहवासांत राहून तूं त्यांच्याशीं सुहृदू-यूत कर. म्हणजे 
प्रेमभावाने द्य्त खेळ व यथेच्छ क्रीडा कर. तुझ्या समागमाने आम्हांला व 
येथें आलेल्या सवे कौरवांनाहि मोठा संतोप होईल आणि येथ आल्याने आम्हीं 
त्या सभेत जे द्य्तकार नेमलेले आहेत, त्या सर्व धूतांना तूं एकत्र पहाशीळ. " 

(२) राजा, इतकें बोलून विदुर पुनः त्या पांडुपुत्रास म्हणाला--“ युधिष्ठिरा, 
मी 'र॒तराष्ट्राच्या आज्ञेने तुला यूताचें आमंत्रण करावयास आलों आहें. यास्तव 
हे राजा, तूं त्याचा स्वीकार कर. ” 


१ विदुर धर्मराजाशीं इतर लोकांसमक्ष बोलत असल्यामुळें त्यानें या 
आपल्या वाक्यांत गुण, विनीत, विशोक व आत्मरति हे शब्द द्यर्थी योजिले 
आहेत. युधिष्ठिर अर्थज्ञ असल्यामुळें त्यानें त्यांतील गूढ अर्थ जाणला. तोच आम्हीं 
कंसांत दिला आहे. 


'३३२ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ आदिपवे. अ. ५८. 


विदुराचचें हें भापण ऐकून युधिष्ठिर म्हणाला--हे पूज्य विदुरा, द्यूतामध्यें 
कल्ह अवऱ्य होतो, द्यूतांतीळ दोष जाणणारा कोणता विवेकी मनुष्य ते करा- 
वयास तयार होद्देळ ! आम्हां पांडवांतील कोणालाहि ते आवडणे शक्‍य नाहीं. 
हे क्षत्त्या, तुला काय वाटतें ? आम्हीं द्यूत खेळावे हें तुला तरी मान्य आहे का? 
आम्ही सवे पांडव तुझ्या वचनांत स्थित आहोंत. 

युधिष्टिराचे हें विचारपूणे वचन ऐकून विदुर त्यास म्हणाला--हे 'घर्मराजा, 
द्यूत सर्व अनथांचें मूळ आहे, हें मी जाणतों व 'टतराष्ट्राचे द्यू्तापासून निवा- 
रण करण्याचा मीं पुष्कळ यत्नहि केला, पण तो निष्फळ होऊन राजानें मला 
आग्रहाने तुजकडे पाठविलें. युघिष्टिरा, तूं विद्वान्‌ आहेस, यास्तव त्या प्रज्ञा- 
चक्षूच हृ वचन ऐकून यांत तुला जं श्रेयस्कर वाटेल, तंच या प्रसंगीं कर, 

(३) युधिष्ठिर--विदुरा, राजा 'तराष्ट्राच्या पुन्नांशिवाय तेथे आणखीं कोण 
कोण द्यूतकार जमले आहेत ? ज्यांच्याशी असंख्य द्रव्याचा पण लावून आम्हांला 
खेळावयाचे आहे, लांचीं नांव तूं आम्हांला सांग, 

विदुर--हे युघिष्ठिरा, गांघारराज शकुनि, हा मुख्य द्यूतकार तेथे आहे. तो 
“ अंतिदेवी ' म्हणजे मयांदेचं उलंघन करून द्यूत खेळणारा आहे. त्यामुळें तो 
द्यतामध्ये तुमचे देह, भार्या, धन, इत्यादि सर्वांचा पण लावील. तसाच तो 
* कृतहस्त ! म्ह० आपल्या इच्छेप्रमाणे फांसे टाकण्यांत अति निपुण आहे. 
कारण त्याला अक्षविद्येचे तत्त्व पूणेपणं अवगत आहे. त्याचप्रमाणें विर्विशति, 
चित्रसेन, राजा सत्यन्रत, पुरुमित्र व जय हे त्या सभेत द्यूतकार आहेत. 

युथिष्ठिर--हे विदुरा, तर मग त्या सभेत कपटाचा पुरस्कार करणारेच 
महा भयंकर द्य्तकर जमले आहेत, यांत संशय नाहीं. हें सवे जगत्‌ दैवाधीन 
आहे. खरोखर तें स्वतंत्र नाहीं. हे विद्दन्‌, मी 'र॒तराष्ट्राच्या आज्ञेने द्यूतासाठीं 
तेथे येऊं इच्छीत नाहीं. पण त्यानें आज्ञा केल्यास मी त्यापासून निवृत्तहि 


१ “* अतिदेवी * व 'कृतहस्तः? अशीं दोन परदे मानून वर अर्थ केला आहे. पण 

: अतिदेवीकृतहस्तः ' असें एक पद भानिल्यास त्याचा अर्थ असा-ट्दवेवी म्ह० 

महिषी द्रौपदी, तिच्याविषयी ज्यानें भापला हात व्यापारयुक्त केला आहे, तो 

' देवीकृतहस्तः, तिचा अभिलाष करणारे जे दुर्योधनादि त्यांचेंहि ज्यानें उल्लेघन केलें 
आहे, तो “ अतिदेवीकृतहस्तः ' दुर्योधनादिक द्रोपदीचें हरण करण्याची नुस्ती 

इच्छाच करितात; पण ह्या द्यूताने तिचें हरण करणारा आहे, असा याचा भावार्थ, 


चूतपर्व ९. ३३३- 


४४८४-५८-५४ ५८५८/४५८/५८/५/५८-/८/-- ४८: ५/५/५-/५/५-/५-/५-॥५/१५५/५/५/५४/५४/५५/५८/५/५/५/५/५८/५८/५८८/८-८- 


होणार नाहीं. कारण पिता पुत्राला सर्वदाच इष्ट आहे. तूंहि आमचा पिताच 
आहेस, यास्तव तूं जस सांगशील तसं मी करीन. 'टतराष्ट्राने मला रजिंकण्या- 
साठींच जर सभेमध्ये बोलिवळे नसेल तर मी शकुनीबरोबरहि द्यूत करीन. 
कारण युद्ध व द्यूत यांसाठी कोणीं आहान केल्यास त्यापासून निवृत्त व्हावयाचें 
नाहीं, हं माझं शाश्वत तरत आहे. 

(४) राजा जनमेजया, विदुराळा असें बोळून धर्मराजानें धन, रित्रिया इत्यादि- 
कांसह प्रवास करण्यास उपयुक्त असलेलें वाहनादि सवे उपकरण सत्वर सज 
करण्याची आज्ञा केली व दुसऱ्या दिवशीं तो महात्मा आपले भ्राते, मुख्य़ 
अमात्य, सवे खेवक व स्त्रिया यांसह द्रौपदीला कृतांताचें मुख करून हस्तिना- 
पुराकडे जावयास निघाला. पग ' द्यूत कुलक्षयाला कारण होणारें आहे? हें 
जाणणारेहि पांडव लासाठीं कसे निघाले ?? म्हणून म्हणशीळ तर, राजा, वीज 
चमकतांच नेत्र जसे दीप्रतात त्याप्रमाणे दैव पुरुषाच्या प्रज्ञेचे हरण करिते. 
पाशयांनीं बद्ध केल्याप्रमाणे पुरुष देवाधीन होतो, असा नियम आहे. 

राजा, युघिष्ठिरहि हें सर्व जाणूनच, 'रतराष्ट्राचे आह्ान नाकारतां न आल्या- 
मुळें, विदुराखह कौरवांच्य़ा राजघानीकडे जावयास निघाला, दात्रुनाशक घर्म- 
राज आपल्या भ्रात्यांसह वाहिकदेश्यांतील अश्व जोडलेल्या रथांत बसून 
निघाला. 'उतराष्ट्राने कालाच्य़ा संकेतामुळेंच ज्याला द्यूताचे आहान केलें आहे, 
असा तो भ्रातृपरिवेष्टित पांडवश्रेष्ठ ब्राह्मणांना पुढें करून जाऊं लागला असतां, 
आपल्या राजेश्वर्याने अतिशय शोभला, हस्तिनापुरास गेल्यावर तो प्रथम 'वत- 
राष्ट्राच्या मंदिरांत प्रवेश करून त्यास भेटला. त्यानंतर त्या धर्मांत्म्या पांडवानें 
भीष्म, द्रोण, कणे, कृप, अश्वत्थामा, सोमदत्त, दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन, 
जयद्वथ व त्यांच्या पूर्वीच दुसरेहि जे राजे तेथे आले होते, त्या सवांकडे जाऊन 
त्यांची यथान्याय भेट घेतली. त्या महाम्म्य़ाने श्रेष्ठांचा योग्य सत्कार केला. 

त्यानंतर आपल्या आत्यांसह त्या पराक्रमी युघिष्टिरानें बुद्धिमान 'रत- 
राष्ट्राच्या अंतःपुरांत प्रवेश केला, तेथें त्यानें सवप्रकारे पतीला अनुसरणाऱ्या 
देवी गांधारीचे दर्शन घेतलें. त्यावेळीं स्नुषांनीं परिवेष्टित झालेली गांधारी 
अश्विन्यादि नक्षत्रांनीं परिवेष्टित झालेल्या रोहिणीप्रमाणे त्याला दिसली. तिला 
अभिवादन केलें असतां, त्या साध्वीनेंहि त्याचें अभिनंदन केल. त्यानंतर तो 


१ देवं द्वि प्रज्ञा मुष्णाति चक्षुस्तेज इवापतत्‌ । 
घातुश्व वशमन्वेति पाशेरिव नरः सितः ॥ 


३३२ श्रीमन्महाभारताथै--२ सभापवे. अ. ५९. 


आजमीढ युघिठ्ठिर वृद्ध प्रज्ञाचक्षूराजाळा पुनः भेटला, तेव्हां त्यानेंहि युधिष्टि- 
राच्या मस्तकाचे अवघ्राण करून भीमप्रभ्णृति चारी भ्रात्यांचे अभिनंदन केल. 

हे राजा, त्या प्रियदर्शन पुरुषश्रेष्ठ पांडवांना पाहून भीष्म-विदुरप्रथ्यृति 
कौरवांना परम समाधान वाटलें; नंतर 'टतराष्ट्राच्या आज्ञेने ते वीर अनेक उत्कृष्ट 
वस्तूंनी युक्त असलेल्या ग्रृह्ांत जाऊन राहिले. द्रौपदीप्रश्रति स्त्रियांसह राज- 
मंदिरांत येऊन राहिलेल्या त्या वीरांस व द्वौपदीच्या देदीप्यमान परम कहदीस 
पाहून 'रतराष्ट्राच्या स्नुपांना तिचा हेवा वाटला, 

त्यानंतर ते पुरुषश्रेष्ट स्त्रियांसह कांहीं वेळ बोलत बसले. त्यांनीं व्यायामादि 
आपलीं नित्य कर्म केलीं. स्त्रियांनींहि आपली वेणी-फणी केली. पांडवांनी 
आपलें सवे आह्तिक उरकून घेतलें. ते दिव्य चंदनानें भूषित झाले. त्यांनीं 
आुद्धान्तःकरणाने ब्राह्मणांकडून स्वस्तिवाचन करविले, सुग्रास भोजन केलें व 
ते आपापल्या रायनगृहांत गेले. तेथे त्यांच्या रंजनासाठीं स्त्रिया गायन करीत 
होत्या. ते ऐकत कांहीं वेळ ते वीर आपल्या शाय्य्रेवर पडून राहिले व रित्रियांच्या 
सहवासांत त्यांनीं ती शुभ रात्र सुखाने घालविली. 

उप:कालीं वैतालिक स्तुतिपाठ करूं लागले असतां ते पांडववीर पूर्ण विश्रांति 
घेऊन उठले. याप्रमागे ती रात्र मोठ्या सुखांत घालवून प्रातःकालीं पांची 
पांडवांनी आपाप आह्चिक केळं व ते वीर 'तराष्ट्राच्या नूतन रम्य सभेत गेले 
असतां सवे द्यूतकारांनीं त्यांचे अभिनंदन केले. २. ९. एट. 


अध्याय ९९ वा. 


[१ पाडवांचा सभेत प्रवेश व शकुनीचें युधिष्ठिरास द्यूतासाठीं आहान. 
२ युधिष्ठिर व शकुनि यांचा संवाद. ३ देवावर भार टाकून 
युधिष्टिराची द्यूतांत प्रवृत्ति. ] 

(१५ ) वैशृंपायन--हे जनमेजया, युधिष्ठिरादि पार्थ त्या सभेत गेले. ते 
तेथील सर्व राजांना भेटले. त्यांत जे पूजाहे होते, त्यांची त्यांनीं पूजा केली. 
वयोमानाप्रमाणे वृद्धांस नमस्कार करून व कनिष्ठांस आशीवाद देऊन ते 
आपल्या योग्यतेप्रमाणं बसळे. त्या सर्भेत विचित्र, प्रेक्षणीय व आच्छादनांनीं 
युक्त अशी आसने मांडलीं होतीं. त्यांवर ते महात्मे पांडव व इतर सव राजे 
'बसळे असतां सौक्ळ शकुनि युघिष्ठिरास म्हणाला--“' हे राजा, या सभेमध्ये 


द्यूतपते ९. ३३५ 


*“*४५/५/५/५/१/४५/४/५/४/५”१/५/५/४/ ५/५/४/९/५/५/५/५९/५/५/५/५/२/९८' 


द्यतासाठीं पट पसरलेला आहे व आम्हीं सव जणांनीं तुझ्याशी द्यत करण्याचा 
संकेत केला आहे. यास्तव हे युघिष्टिरा, तूं फांसे टाकून द्यत खेळण्याचा 
संकल्प कर, 


(२) युधिष्ठिर म्हणाला--शकुने, द्यूत पापाचे कारण आहे व ती केवल 
वंचना आहे, त्यांत क्षत्रियांचा पराक्रम कांहींच नाहीं. कारण त्यांत नीति 
मुळींच नसते. द्यूतामध्ये सत्याचा लेशहि नसतो. असं असतांना तूं त्याची 
प्रशंसा कां करितोस ! द्यतकार नेहमीं शाव्याचा अवलंब करितो. त्यामुळें 
त्याची कृति प्रामाणिक आहे, असं कोणी मानीत नाहीं. यास्तव हे सोबला, 
तूं एखाद्या हीन पुरुपाप्रमाणें अमागांने आम्हांला जिंकण्याची इच्छा करूं नको. 


शकुनि म्हणाला-ज्याला जय व पराजय यांचें रहस्य माहीत असतें व 
प्रतिपक्षी कपट करूं लागला असतां आपण काय़ करावें, हेंहि ज्याला अवगत 
असते तो थूतकार फांसे कसेहि जरी पडले तरी खिन्न होत नाहीं. जो महा- 
वुद्धिमान्‌ पुरष आपला जय होईल. असाच पण करून पराजयावह पणाचा 
प्रतिकार कसा करावा हं जाणतो तोच द्यतज्ञ होय व तोच द्यतकर्मांमध्ये सव 
कांहीं करण्यास समर्थ असतो, द्यत हे पाप आहे, असं तूं समजतोस, 
वस्तुतः तं पाप नाहीं. कारण जय व पराजय फांश्याच्य़ा अधीन असतो. फांसा 
अनुकूल किंवा प्रतिकूल पडणें देवाधीन आहे. द्यत करणाऱ्या आम्हां उभयतां 
पैकीं ज्याला तो प्रतिकूल पडेळ त्याचा पराभव होईल. त्यांत स्वेच्छेने कपट 
करणे दाक्‍यच नाहीं. यांत जर कोणाचा दोष असला तर तो देवाचा व 
फांशाचा आहे. यास्तव हे राजा, तूं साशंक होऊं नकोस, आपण द्यूत खेळूं 
या. तूं आपले कोणते द्रव्य पणाला लावतोस ते सांग. आतां व्य्थ विलंब 
लावूं नको. 


युधिष्ठिर म्हणाला--मुनिश्रेष्ठ असित देवल स्वर्ग व मोक्ष प्राप्त करून 
देणाऱ्या कम-ज्ञानादि लोकद्वारांतून नित्य संचार करितो. त्याने याविषयीं असं 
सांगितळें आहे. शत्रूंचा पराभव करण्याचे दोन उपाय आहेत. एक फांश्यांनीं 
द्यूत करणें व दुसरे शख्रांनीं युद्ध करगे, त्यांतील कपटी चूतकारांशीं द्यूत करणें 
अत्यंत निंद्य व पापकारण आहे. युद्धांत धर्माने शत्रूला जिंकणे स्तुत्य असून ते 
धर्मकारण आहे. यास्तव युद्ध हा शत्रविजयाचा श्रेष्ठ उपाय असून द्यत हा 
अतिहीन उपाय आहे. आर्यंलोक आपल्या वाणीने कधीं अपशब्द बोळत 


४४४५५” 


“*- 


३३६ श्रीमन्महाभारता्थ--२ सभापवे. अ. ५९, 


<५./५/५८५/०८/५/५/५/५/५/९/५/५/५ “५४१ /२ “२१ “२ /१/९/१/१/१ “२ /१२ “१ /२/१/१ ४१ /२ /१/९/१ /९ /१/१ /२/१/१- /९/९/१/९/१/१९/९/१ /१” 


नाहींत व कोणतेंहि कपटाचरण करीत नाहींत. यास्तव कपट व शाढ्य यांनीं 
रहित असलेलें युद्ध हेंच स्पुरुषाचें घत आहे. 


बा शकुने, यथादाक्ति ब्राह्मणांना देण्यासाठीं व त्यांच्यापासून विद्या संपादन 
करण्यासाठीं आम्ही धन संपादन करण्याचा यत्न करीत आहों. तें आमचे वित्त 
तूं कपट द्यूत करून हरण कर'्याची इच्छा करूं नकोस. आम्ही वस्तुतः तुझे 
शत्रु नाहीं. पण तूं जरी आम्हांला शत्रु मानीत असलास, तरी आम्हांकडून 
खवस्वाचा पण करवून त्याचा अपहार करण्यासाठीं तूं अस अतिद्यूत करूं नको 
द्यतांतील जय किंवा पराजय फाशांच्या अधीन आहे व तो दोन्ही पक्षी समान 
आहे, हे तुझे म्हणणें जरी खरें असलें, तरी मी असल्या नीच कर्माने धन किंवा 
सुख मिळविण्याची कधींच इच्छा करीत नाहीं. विद्वान्‌ लोक चूतकाराच्या या 
कृतीची कधींच प्रशंसा करीत नाहींत, 


शकुनि म्हणाला--युघिष्ठिरा, एक श्रोत्रिय दुसऱ्या श्रोत्रियापार्शी त्याला 
जिंकण्याच्या इच्छेनेच जातो व विद्वान्‌ अविद्वठानास जिंकण्याची इच्छा करितो. 
पण लोके त्यांच्या कृतीला नीच कर्म म्हणत नाहींत. युथिष्टिरा, त्याच न्यायाने 
द्युतकळेंत निष्णात असलेला पुरुप विजयाच्या इच्छेनेंच दुसऱ्याला आहान 
करितो. विद्वान्‌ अविद्वानाला, अखज्ञ अकृताखज्ञाला, वलवानू दु्बंलाळा, असेंच 
आहान करीत असतो. पुरुप सव कमांमध्यें विजयेच्छेनंच प्रवृत्त होतो. परंतु 
तूं माझ्या समोर येऊन माझ्याशी द्यूत करणें याला जर निंद्य कम समजत 
असशील व तुला माझें भय वाटत असेल, तर तूं माझ्य़ा आहानाचा अहेर 
करून द्यूतापासून निवृत्त हो. 

(३) युधिष्ठिर म्हणाला--मला युद्ध व द्यूत यांसाठी कोणीं आहान केलें 
असतां त्यापासून निवृत्त व्हावयाचे. नाहीं, हं माझं अढळ व्रत आहे. हे राजा, 
सवे जीवांचा प्रेरक अंतर्यामी बलाढ्य आहे. मी दैवाधीन होऊन राहिलों आहे. 


१ “ बहूनिमे अकता कर्त्वा नियुध्ये त्वेन संत्वेन परच्छे ! असा मंत्र असून, त्यांत 
युद्धाने किंवा वादाने दुसऱ्याला जिंकण्याची इच्छा करणें हें नीच कर्मच आहे, 
असें म्हटलें आहे. तथापि व्यावहारिक लोक विजयाच्या इच्छेने शत्रूपाशीं जाणें 
याला नीच कर्म म्हणत नाहींत. प्रस्तुत श्रुति विरक्त पुरुषासाठी आहे. आमच्या 
सारख्या व्यावह्वारिकांसाठीं नाहीं. 


यूतपवे ९. ३३७ 


-थणाटफ्टशशलाशाापाप्टापिप्फ्टपपाफटफ्ाटा प्त 


या समागमामध्ये माझें द्य्त कोणाशीं होणार व मीं जिंकलेल्या पणाची हेमी 
घेणारा दुसरा कोण आहे, ते मला सांग व मग द्यूत सुरू होऊं दे. 


डुयोंध्चन म्हणाळा--हे भूपते, द्यूतांत जिंकलेली रत्ने व घन देणारा मी 
आहें व माझ्यासाठी द्यूत खेळणारा हा माझा मातुल शकुनि आहे. 


युधिष्ठिर म्हणाला---राजा, एकानें दुसऱ्यासाठीं दूत करणें योग्य नाहीं, 
असें मला वाटतें. यास्तव तूं चांगला विचार कर आणि मग हे निंद्य दूत प्रवृत्त 
दर. २, ९, '५९. 


अध्याय ९० व. 
[१ युघिष्ठिराचा पहिला डाव व त्यांत त्याचा पराभव. ] 


(१) वैशंपायन म्हणाला---राजा जनमेजया, याप्रमाणें द्यूत सुरू होण्याची 
वेळ येऊन ठेपली असतां राजा 'रतराष्ट्र व लाच्या मागोमाग इतर सवे राजे त्या 
सभेत आले. हे भारता, भीष्म, द्रोण, कृप व महावुद्धिमान्‌ विदुर अतिशय 
अप्रसक्न मनानंच राजाबरोबर तेथे आले व सिंहाप्रमाणं ज्यांची मान आहे, असे 
ते बलाढ्य वीर अनेक विचित्र सिंहासनांवर बसले. त्यांतील कित्येक प्रथक्र परथळ्‌ 
बसले व कित्येक जोडी-जोडीनें एकका सिंहासनादर आरूढ झाले. हे राजा, 
महाभाग देव एकत्र बसले असतां स्वगेलोक जसा शोभतो, त्याप्रमाणें त्या सभेत 
एकत्र वसलेल्या राजांच्या योगाने ती नूतन सभा शोभली. कारण ते सवे राजे 
वेदवेत्ते, शूर व अतिशय तेजस्वी होते. त्यानंतर हे महाराजा, तं सुहृदू-यूत सुरू 
झाले. 

युधिष्ठिर म्हणाला--हे राजा, सागराच्या भोंवऱ्यामध्यें उत्पन्न झालेला 
महा मूल्यवान मणि ज्यामध्ये आहे, असा हा सुवणांचा कांतिमान्‌ व अमूल्य 
उत्तम हार आहे. हे राजा, ह माझे पणाला लावलेले धन आहे. तूं याच्या 
जोडीला कोणतं घन लावून खेळणार आहेस, तें मला सांग, 


१ शकुनीचें धन परिमित होतें. यास्तव “ माझ्य़ा सारखा दुसरा कोणता 
धनाढथ राजा मजबरोबर पण लावण्यास तयार आहे १? असा या प्रश्नांत युघिष्टि- 
राचा आशय आहे. 

म. भा. २--२२ 


३३८ श्रीमन्महाभारताथ--२ सभापवे. अ. ६१. 


दुर्योधन म्हणाला-युचिष्ठिरा, माझ्यापाशी असंख्य रत्ने व विपुल धनहि 
आहे व तूं लावलेल्या पणाचे मूल्य कमी आहे, इत्यादि दोषबुद्धिहि माझ्या 
ठिकाणीं नाहीं. यास्तव तूं आतां मीं लावलेला हा पण जिक. 

र ७ क» दोघां 

वेशपायन म्हणाला--जनमेजया, याप्रमाणे त्या दोघांनीं आपापले पण 
लाविले असतां द्यूतविद्यंत प्रवीण असलेल्या शककुनीने हातांत फांसे घेतले व 
ते टाकून * राजा, हा पहा तुझा हार मीं जिंकून घेतला ? एवढेंच तो युघि- 
डहिरास बोलला. २. ९. ६०, 


अध्याय ६१ वा. 


[१ युधिष्टिरानें पणास लावलेल्या विविध वस्तु व त्यांचा शकुनीनं कपटद्यूतानें 
केलेला अपहार, ] 


(9) युधिष्ठिर म्हणाला-<हे मत्त शकुने, ज्या अथी तूं मला या द्यूतांत 
केवल कपटानेंच जिंकिले आहेस, त्या अथी पण लावून परस्परांस जिंकण्या- 
साठीं आपण पुनः द्यूत खेळूं या. मजपाशीं ' सुवण-'संज्ञक निष्कांनीं भरलेल्या 
अनेक पेव्या आहेत. प्रत्येक पेटींत एक सहस्त्र निष्क ठेवलेले आहेत. तसाच 
सुवण व रोप्य़ यांचा मोठा खजिना आहे, ते सवे घन पणास लावून मी आज 
तुझ्याशी खेळतो. ग 

राजा, युघिष्ठिराच्या मुखांतून हे शब्द बाहेर पडतांच शकुनीनें आपले 
कृत्रिम फांसे भूमीवर टाकळे आणि भरतकुलव्धेन व आपल्या वचनापासून 
कधींहि न ढळणारा, असा जो ज्येष्ठ पांडव युचिष्ठिर त्यास ' हे राजा, मीं तुझें 
हें सर्वे घन जिंकून घेतलं आहे, पहा, ' असं म्हटलं. तेव्हां पराभव झाल्यामुळें 
क्रुद्ध झालेला युधिष्ठिर त्यास पुनः म्हणाला--हे शकुने, तूं कपटद्यूत करीत 
आहेस, तथापि मी पुनः माझा सहस्त्र रथांच्या तोडीचा एकच रथ पणाला लावतों, 
तो व्याघ्रचमार्न मढविलळेला असून सवेलोकप्रसिद्ध आहे. त्याची चक्कादि 
उपांगे उत्कृष्ट असून त्या चमकणाऱ्या सुंद्र रथाला सुवणांच्या घागऱ्यांनीं 
मंडित केलं आहे. त्याचा ध्वनि मेघगर्जनेसारखा गंभीर असून त्या राजरथांत 
बसूनच आम्ही येथे आलों. हा श्रेष्ठ रथ विजयी आहे. त्याला सवे राष्ट्रांना 
संमत असलेले व कुरर-पक्ष्याच्या रंगाचे आठ सद्श्व जोडले जातात. पायांनी 
भूमीवरून चालणारा एखादा प्राणी कितीहि जरी वेगवान असला, तरी हे 


दूतपवे ९. ३३९ 


झश्व मला एका क्षणांत त्याच्या पुढे घेऊन जातात, इतकेच नव्हे, तर तो प्राणी 
वेगाने जाणाऱ्या या अश्वांच्या पायांखालीं तुडविला जातो. हे सौबला, हच 
घन पणास लावून मी तुझ्याशी खेळतो. 

राजा जनमेजया, युघिष्टिराचं हे भापण ऐकून कपटाचाच आश्रय केल्यामुळें 
स्वतःच्या विजयाविषयीं निश्चित असलेला तो ₹ठ शकुनि फांसे टाकतांनाच 
“ हृ पहा, मीं तुझ घन जिंकिले. ? असं युघिष्टिरास बोलला. शकुनीला अनुकूल 
फांसा पडला, हें पाहून युघिष्टिर इंष्येने त्याला म्हणाला--“ हे शकुने, मी 
आपल्या एक लक्ष तरुण दासी पणास लावितों. त्यांनीं सुवर्णाची मंगलसुत्रादि 
आभरणें धारण केलेलीं असून त्या हातांत शंखवलयें, वक्षःस्थलीं निष्क, गळ्यांत 
रत्नजडित सुवणंमाला, मूल्यवान वस्त्रे व चंदनाची उटी यांनीं सवदा भूषित 
झालेल्या असतात. त्या चौसष्ट कलांमध्ये विशारद असून आमची सेवा करण्यांत 
अतिशय दुक्ष आहेत. नृत्य व गायन या कलांमध्ये तर त्या अत्यंत प्रवीण आहेत. 
माझ्या आज्ञेने त्या स्नातक, अमात्य व राजे यांची पादप्रक्षालनादि झुश्रपा 
करीत असतात. राजा, माझे हे दासीरूप घन पणास लावून मी आतां तुझ्याशी 
खेळतो. 

जनमेजया, युघिष्टठिराचे हे शब्द कांनीं पडतांच कपटपटु शकुनीने लगेच 
फांसे टाकिले व ' हे महाराज, तुकें दासीरूप सवे धन मीं हरण केळे आहे, 
पहा. ' असे त्यास म्हटलें; तेव्हां युधिष्ठिर म्हणाला--“' राजा, या दासीच्या 
इतकेच माझे दासहि आहेत. ते नेहमीं दक्ष, अनुकूल आचरण करणारे, सर्वदा 
रेशमीं वरं परिधान करणारे, बुद्धिमान घारणाशक्तीन युक्त, दमनश्ील, तरुण, 
रत्नजडित सुवर्णकुंडलं धारण करणारे व अहोरात्र हातांत पात्रें घेऊन अतिथींना 
भोजन घालणारे आहेत. राजा, हं माझे दासरूप धन मी पणास लावितो. ? 

पारिक्षिता, युघिष्ठिराचा तो पण ऐकून कपटानेंच द्यूत खेळणाऱ्या शकुनीनें 
मोठ्या त्वेपानेंच हातांतील फांसे भूमीवर टाकून 'युघिष्टिरा, तुझे दासरूप घन 
मीं जिंकून घेतर्ळले आहे, आतां कोणता पण लावतोस बोल, ' असं म्हटलें. तें 
ऐकून युघिष्ठिर पुनः म्हणाळला--“' हे सोबला, मजपाशीं एक सहस्र मदोन्मत्त 
गज आहेत. त्यांच्या गळ्यांतील शुंखला सुवर्णाच्या असून, ते सर्वहि विविध 
गजभूषणांनीं भूषित केलेले आहेत. त्यांच्या गँडस्थलावर कमलचिह्ल आहेत. 
त्यांच्या गळ्यांत सुवर्णमाळला आहेत, त्यांना उत्तम शिक्षण दिलेळें असून ते 
राजांनाच आपल्या पाठीवर वहातात. ते युद्धामध्ये सवे प्रकारचे घोर शब्द 


३४० श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ६१ 


२.*८५९८१/१/१-० २९.१८ र २८१/१/५/५/५/१/४/१/५/५ 


सहन करूं शकतात. त्यांचे दांत नांगराच्या दांड्याप्रमाणे दीघे असून, त्यांचीं 
शरीरें पवतप्राय विशाल आहेत, त्यांतील एकेका हत्तीबरोबर आठ आठ हत्तिणी 
असतात. ते सर्वहि इात्रूंच्या नगरांचा विध्वंस करणारे आहेत व ते दुरून 
सजल मेघांसारखे दिसतात. हे राजा, मी माझे हं घन पणास लावितों. ” 


हे पांडवेया, तें ऐकून सुबलपुन्नर हंसत हंसत फांसे टाकून ' युघिष्ठिरा, तुझ 
हहि भन मीं जिकल आहे. तुला खोट वाटत असेल तर फांश्याकडे पहा? 
असें बोलला. त्यावर युधिष्ठिर म्हणाला--“' राजा, माझे एक सहस्त्र रथ 
आहेत. त्यांचे ध्वजदंड सुवणीचे असून त्यांवर सुंदर पताका फडकत असतात. 
ते सर्वहि दान्त अश्वांनीं युक्त असून विचित्र युद्ध करणारे रथी त्यांत बसत 
असतांत. त्यांतील प्रत्येक रथी वीराला युद्धप्रसंगीं किंवा युद्धाचा प्रसंग नस- 
तांनाहि एक सहस्त्र सुवण हं मासिक वेतन मिळत असते. ह राजा, हें माझें 
घन मी आज पणास लावितो. ” 

हे राजन्‌ , युधिष्ठिराच्या मुखांतून हं वचन बाहेर पडतांच त्याचा दुरात्मा 
वेरी शकुनि “ ठीक आहे, तुझें हेंहि धन मीं जिंकले आहे ' असें फांसे टाकून 
बोळला. तेव्हां युधिष्ठिर म्हणाला---“ युद्धामध्ये पराभूत झालेल्या चित्ररथ 
गंधर्वाने संतुष्ट होऊन या माझ्या प्रिय गांडीवधन्व्याला प्रीतिपू्वेक जे सुवर्णा- 
ल॑ंकारांनीं भूपषित केलेले तित्तिरपक्ष्याच्य़ा वर्णाचे गांघवे अश्व दिले आहेत, तेच 
आतां पणास लावून मी तुझ्याशीं द्यूत करितों. ” 

हे परिक्षित्पुत्रा, युघिष्ठिराचा हा पण ऐकून ज्यानें कपटानेंच त्याला जिक- 
ण्याचा निश्चय केला आहे, असा दुरात्मा शकुनि ' राजा, तुझे ते गांधवे अश्व 
मीं जिंकून घेतले जाहेत, ' अस मोठ्या गर्वाने बोलला. तेव्हां युधिठ्टिर 
म्हणाला--“' मजपाशीं दहा सहस श्रेष्ट रथ व राकट आहेत. त्याला उच्च-नीच 
अश्व व वृषभ संतत जोडलेले असतात. लाचप्रमाणे प्रत्येक जातींतील उत्तम 
उत्तम पुरुष निवडून हजारों वीरांचा एकेक असे अनेक योधसमूह सज्ज करून 
ठेवलेले आहेत. ते सर्व महावीर उत्साही व पराक्रमी असून नित्य विपुल 
दुग्धपान करून शाल्योदन भक्षण करितात आणि माझ्या आज्ञेप्रमाणे नित्य 
व्यायाम करितात. त्या सर्वांची वक्षःस्थळें विस्तीण असून त्यांची संख्या साठ 
सहस्र आहे. हे दाकुने, हे माझे विपुल घन पणास लावून मी तुझ्याशी द्यूत 
खेळतों, ” 6 


द्यूतपवे ९ ३४१ 


हे भारता, युघिष्ठिराचे हं पणवचन ऐकून पापाची भीति न बाळगितां 
केवळ कपटच करण्यांत प्रवृत्त झालेल्या शकुनीनें भूमीवर फांसे टाकिले व *बा 
युधिष्टिरा, तुझ्या दुदैवामुळें व माझ्या सुदैवाने मला हें सवे घन प्राछ्त झालें 
आहे पहा ' असं म्हटलें. 

तें ऐकून युघिष्ठिर म्हणाला--शकुने, माझे चारशे निधि आहेत, तांब्याच्या 
व लोखंडाच्या मंजूपांतून त्यांचा संग्रह केलेला आहे. त्यांवर माझी नाममुद्रा 
केलेली असून त्यांतील प्रत्येकामध्ये उत्कृष्ट प्रतीचं अडीच मण सुवण ठेविलेळं 
आहे. हा माझा अमूल्य निघि माझं घन म्हणून मी आतां पणास लावितो. 

राजा, वंचना करण्यांत प्रवीण असलेल्या त्या सुबलपुत्रानें मोठ्या उत्साहाने 
फांसे टाकून ' हेहि तुझे घन मीं जिंकून घेतलें आहे ' असे युघिष्ठिरास 
म्हटले, २. ९. ६१. 


अध्याय ८२ वा. 
[१ वबिदुराचा सदुपदेश. ] 


( ५ ) वेदांपायन--जनमेजया, पांडवांच्या सर्वस्वाचा अपहार करणारें असे 
द्यूत प्रवृत्त झाळें असतां सर्वे संशयांचा छेद करणारा विदुर 'रतराष्ट्रास म्हणाला-- 
“6 हे महाराजा, मी तुला काय सांगतों, त॑ ऐक. मरणोन्मुख झालेल्या 
मनुष्याला औषध जसे रुचत नाहीं, त्याप्रमाणें माह भापण या वेळीं तुला 
आवडणार नाहीं. तथापि माझे कतंब्य म्हणून मी ते तुला सांगतों. लक्ष 
देऊन ऐक. हा दुर्योधन पूर्वी जेव्हां जन्मास आला, त्या वेळीं कोल्ह्याप्रमाणें 
ककेश ध्वनीनें रडूं लागला. देवांनी या पापी दुर्योधनाला तुमच्या नाशाचे 
कारण होण्यासाठीं या लोकीं पाठविळं आहे. हा भरतवंशजांच्या कुलाचा नाश 
करणारा आहे. राजा, तूं अविवेकामुळें दुर्योधनाच्या रूपानें तुझ्या ग्रहांत रहा- 
णाऱ्या या कोल्ह्याला ओळखीत नाहींस, पण हे प्रभो, शुक्राची ही नीतियुक्त 
वाणी ऐकून ठेव. मध विकून त्यावर उपजीविका करणारा पुरुष पवेतावर 
मधाचे पोळें लागलेले पाहून त्यावरच लुब्ध होतो, त्यामुळें त्याच्या खालीं तुटलेला 


१ मधु वे माध्विको लब्ध्वा प्रपातं नेव बुध्यते । आरुह्य त॑ मजञति वा पतनं 
चाघिगच्छति ॥ 


३४२ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ६२. 


कडा किती खोल आहे, इकडे त्याचें लक्षहि जात नाहीं. तो त्या पोळ्यापयंत 
वर चढून गेल्यावर ते आपल्या हातीं लागावे म्हणून यत्न करूं लागतो आणि 
शेवटीं अनवधानानें त्या भयंकर द्रींत पडून मरून जातो. त्याप्रमाणें हा तुझा 
पुत्र अक्षद्वताने मत्त झाला आहे. जसा एखादा पुरुष मद्य पिऊन विवेकहीन 
बनतो त्याप्रमाण हा विवेकभ्र्ट झाला आहे. महारथ पार्थाशीं वैर करून पुढें 
केवढा अनर्थ ओढवेल, याचे त्याला भान नाहींस झालं आहे. 

हे बुद्धिमान राजा, पूर्वी सगराने पोरांच्य़ा हितासाठी आपल्या असमंजस- 
नांवाच्या पुत्राचा त्याग केला, हें सवांना विदित आहे. भोजऱ-देश्यांतील एका 
राजाने आपल्य़ा अशाच दुकुंत्त पुत्राचा त्याग केल्याचे मला माहित आहे. अंधक, 
यादव व भोज या सवांनी एकमताने कंसाचा त्याग केला. पुढें दैवयोगाने 
शत्रुनाशक कृप्णान त्याला मारिळ. तेव्हां त्याच्या ज्ञातीचे शंभर लोक 
मोठ्या आनंदांत राहिले. त्याचप्रमाणं हे राजा, तुझ्या आज्ञेने हा सव्यसाची 
सुयोधनाचा निग्रह करो व या पापी दुर्योधनाच्या निग्नहानेंच सवे कौरव 
सुखाने नांदोत, 

हे महाराज, हा काक देऊन तूं या मयूरांना विकत घे. किंवा हे भूपाला, 
या कोल्ह्याला देऊन तूं पांच पांडवरूपी सिंह विकत घे. हे राजा, तूं शोक- 
सागरांत बुडूं नको. सर्वज्ञ व सवे प्राण्यांचा आशय जाणणारा काव्य आुक्र 
जंभदैत्याचा त्याग करण्यासाठीं महासुरांस म्हणाला--'“' हे असुरांनो, हा जंभ 
स्वकीयांचा व परकीयांचाहि भयंकर शत्रू आहे आणि ' कुलाच्या रक्षणासाठी 
एका कुपुरुषाचा त्याग करावा. म्रामाच्या रक्षणासाठीं त्यांतील एका कुलाचा 
त्याग करावा. देश्याच्या रक्षणासाठीं एका ग्रामाचा त्याग करावा व स्वसंरक्षणा- 
खाठीं परथ्वीचाहि त्याग करावा. ' ( आदिपवे अ, ११५ प. ३२५ ) अशी नीति 
आहे. यास्तव तिला अनुसरून तुम्ही या जंभाचा त्याग करा. ? 

हे राजा, अरण्यांत एका जातीचे पक्षी रहातात, ते आपल्या मुखांतून सुवणं 
टाकीत असतात. ते एकदा दैववश्शात्‌ एका मनुष्याच्या घरीं येऊन राहिले व 
प्रत्यही थोड थोडें सोनें सुखांतून टाकूं लागले. पण तेवढ्याने संतुष्ट न होऊन 
त्या सुवणलोभी पुरुषाने त्यांच्या उद्रांतील सुवणाच्या व मांसाच्या लोभाने त्या 
पक्ष्यांना मारिले, त्यामुळे उपभोग व लोभ, यांनीं अंध झालेल्या त्या द्रव्यलोलुप 
पुरुषाने उपकार करणाऱ्या पक्ष्यांच्या हिंसेने स्वतःच्या परलोकाचाहि नाश केला 
व तो या लोकीं अनायासाने प्रास होणाऱ्या धनालाहि मुकला, 


द्यूतपवे ९. ३४३ 


4५/४४/४५५८” 
४८१४४१४४४१” ५८५४१५/४४€५५/५/१४५/५/५४५/५८/५/०/५/५४०/५/५/५/५/५/५८/५४/५”५/४५४५/०€ 


शॅ४१४ॅ"टश"नशशप्टप्टाध०८०पप्टप्टप्टप्टक्ल 


हे 'टतराष्ट्रा, तूंहि त्या अविवेकी मनुष्याप्रमाणेंच धनाचा लोभ करीत आहेस. 
पण तूं पांडवांशीं असा द्रोह करूं नको, पक्ष्यांचा नाश करणाऱ्य़ा त्या मूढ 
पुरुषाप्रमाणे तु लहि मागून पश्चात्ताप होईल. माळी उद्यानांतील लतेवर प्रत्यहीं 
फुलणाऱ्या पुष्पांना काढून घेतो. सर्व पुष्पं एकदमच मिळावीं म्हणून लताच 
तोडून टाकीत नाहीं. त्याचप्रमाणं तूंहि पांडवांवर स्नेह ठेवून त्यांच्यापासून पुनः 
पुनः योग्य घन घे. कोळशांचा व्यापार करणारा पुरुष ज्याप्रमाणे वृक्षांना जाळून 
टाकितो, त्याप्रमाणें तूं यांना समूळ जाळून टाकू नको. हे भ्रात्या, तूं पुत्र, 
अमात्य व सैन्य यांसह यमलोका'चा मार्ग धरूं नकोस. हे भारता, एकमताने 
युद्धास सज्ज झालेल्या या पांच पांडुपुत्रांबरोबर कोण युद्ध करूं शकेल ? क्रुद्ध 
होऊन समरांगणांत उभ्या राहिलेल्या या वीरांशीं प्रतियुद्ध करण्यास देवांसह 
साक्षात्‌ इंद्र तरी समर्थ आहे का, त्याचा तूं विचार कर. ? २. ९. ६२, 


अध्याय दरे वा. 
[१ सभेला उद्देशून विदुराचा आणखी उपदेश. ] 

(१ ) विदुर म्हणाला--अहो सभासदहो, द्यूत हें कलहाचे मूळ आहे. तें 
बंधुबंधूंमध्येहि भेद उत्पन्न करितें व त्यापासून भयंकर अन्थे ओढवतात. हा 
धतराष्ट्राचा पुत्र दुयोंधन द्य्ताचा आश्रय करून उग्र वैर उत्पन्न करीत आहे. या 
प्रतिपर्वशामध्ये उत्पन्न झालेले व ज्यांचे सैन्य फार मोठें आहे, असे हे झ्ांतनु- 
कुलांतील वीर बहिकांसह दुर्योधनाच्या अपराधानें मोठ्या संकटांत पडतील ! 
एखादा पोळ मदानें आपणच आपलें दिंग जसें मोडून घेतो, त्याप्रमाणें हा 
दुर्योधन सवे कुल व राष्ट्र यांचा नाश करील. 

हे राजा 'छतराष्ट्रा, जो विवेकी वीर आपल्या विचारशक्तीचा तिरस्कार करून 
दुसऱ्याच्या बुद्धीनं चालतो, तो अशिक्षित नावाड्यानें चालविलेल्या नोकेंत बसून 
जाणारा जसा समुद्रांत बुडतो, तसा घोर संकटांत पडतो. हे राजा, दुर्योधन 
पांडवांश्ीं पण लावून द्यूत करीत आहे व त्याचा जय होत आहे, म्हणून या वेळीं 
तुळा मोठा संतोष वाटत आहे; पण हे प्रिय भ्रात्या, कोणताहि विनोद मया- 
देच्या बाहेर गेला म्हणजे त्याचाच युद्धामध्ये परिणाम होतो व त्यामुळे असंख्य 
लोकांचा नाश होतो. या शकुनीनें स्त्यु व नरक हेंच फळ देणारा हा द्यूतरूपी 
अनर्थ तुमच्यापुढे आणून उभा केला आहे. हा द्यूतरूपी नियम तुमच्या हृद्या- 


“५-“-> 


३४४ श्रीमन्महा भारता्थ--२ सभापवे. अ. ६४. 


मध्य खंकेतपूर्वक दृढ झाला आहे. पण स्वबंधु जो युघिष्ठिर त्याच्याशीं तुमचा 
हा अकल्पित द्यूतरू्पी उपाय कलहरूपाने परिणत होईल व त्याचा शेवट केव्हांहि 
चांगला होणार नाहीं. 

हे प्रतिफुलोत्पक्न श्ांतनवहो, मी पुष्कळ विचार करून दीघ दृष्टीने, 
तुम्हांला या कौरवांच्या सभेत जे पुनः सांगत आहे ते लक्ष देऊन ऐका. या 
मूढ दुर्योधनाला अनुसरून तुम्हांपैकीं कोणींहि या कलहरूपी अति घोर अग्नी- 
मध्यें दग्ध न होवो. पांडवांशीं युद्धाचा प्रसंग येण्यापूर्वाच तुम्ही शांत व्हा, 
द्यूताच्या मदान पराभूत झालेला हा अजातरात्रु पांडव जेव्हां आपल्या क्रोधाचे 
नियमन करण्यास असमर्थ होईल व वृकोदर, सव्यसाची अजुंन आणि नकुल- 
सहदेवहि अतिशय कुद्ध होतील, तेव्हां त्या उद्भवलेल्या तुमुल युद्धांत तुमचे 
रक्षण कोण करील ? आपपत्समुद्रामध्ये बुडणाऱ्या तुम्हांला आश्रय कोण देईल! 


हे महाराजा, तूं या द्यूतानेंच धनाढ्य होशील असं नाहीं, याच्या पूर्वीहि तुज- 
पाशीं हवे तितकें धन आहे. शिवाय तूं मनाने जितक्या वित्ताची इच्छा करशील 
तितके वित्त तुझ्यापुढे येऊन पडेल, कारण पांडव विपुल धनाने युक्त आहेत. त्यांच 
नुस्ते घन जिंकून तुला काय लाभ होणार ! लापेक्षां साक्षात्‌ घनरूप असलेल्या 
पांडवांनाच संपादन कर. त्यामुळे आपल्या स्व कुस्कुलाचे हित होईल. या सोब- 
लाचे द्यूत कशाप्रकारचे आहे, हें आम्ही जाणतो, हा पर्वतेश्वर कपटद्यूत कसें 
करावे हे चांगल्याप्रकारे जाणतो. यास्तव हा जेथून आला आहे, तेथेंच याला 
परत जाऊं दे. हे भारता, पांडवांना युद्ध करण्याचा प्रसंग येईल, असं आचरण तूं 
करूं नको. माझ्या या सदुपदेशाचा जर तुम्ही अव्हेर कराल तर शेवटीं पश्चात्ताप 
पावाल, २. ९. ६३. 

अध्याय ६४ वा 
[ १ दुर्योधनाने केलेली विदुराची निर्भत्सना. २ त्याला विदुराचें उत्तर. ] 


(१) वैशंपायन ह्मणाला--राजा जनमेजया, विदुराची ही भ्रिय, सत्य व हित 
उक्ति ऐकून दुर्योधनाला अतिशय क्रोध आला व तो मोठ्या आवेशाने म्हणाला- 
“हे क्षत्त्या, तूं आम्हां 'एतराष्ट्रपुत्रांची नेहमीं निदा करून आमच्या शत्रृंचीच कीर्ति 
गात असतोस, हे विदुरा, तुला कोण भ्रिय आहेत, हं आम्ही जाणतों. आम्हांला 
मूखे समजुन तूं आसचा सतत अवमान करीत असतोस, जो पुरुष स्वकीयांची 


द्यूतपवे ९. ३४५ 


निंदा व परकीयांची प्रशंसा करितो, त्याला स्वकीय अप्रिय असून परकीय प्रिय 
आहेत, हं उघड होत. अश्या पुरुपाचे हृद्वत काय आहे, हें त्याच्या शब्दांवरून 
व्यक्त होते. * आमचा पराभव होऊन पांडवांचा जय व्हावा ' हीच तुझी इच्छा 
आहे, हें आम्ही पूर्णपणें ओळखतों. तुझी जिह्दा तुझ्या मनांतील द्वेप व्यक्त 
करीत आहे. पण आमच्या आश्रयाने राहिलेल्या तुसझी वाणी आमची निंदा 
करितांना शतदा दिदीणे कशी होत नाहीं ! हे क्षत्त्या, मनांतील द्वेपापेक्षां 
वाणी'ची प्रतिकूलता फार भयंकर आहे, तुझ्य़ा मनांत आमच्या विषयीं जरी 
द्वेष असला, तरी तो वाणीने बोळून दाखवितांना तुला लोकलजेचेहि भय कसं 
वाटत नाहीं ! 


हे विदुरा, आम्हीं आजपयत सर्पांत्रमाणं असलेल्या तुला आपला आश्रय 
दिला. पण तूं कृतघ बोक्याप्रमाणं आपल्या पोपकाचाच नाश करीत आहेस. 
तुला आश्रय देणारा जो तुझा ज्येष्ठ भ्राता 'उ्तराष्ट्र त्याचाच द्रोह करावयास 
तयार झालेल्या तुला कांहीं लोक अति पापी समजत नाहींत, ह्मणूनच तूं या 
पापाला भीत नाहींस. आम्हीं शत्रूंना जिंकून हे मोठें वैभव मिळविले आहे. 
यास्तव हे क्षत्त्या, तूं आम्हांला असें निष्टुर थचन बोलू नको. श्रूंचा उत्कपे 
झाला, ह्मणजे तुला मोठा आनंद होतो, कारण तुला ते प्रिय आहेत. म्हणूनच 
तूं आमच्या आश्रयाने राहूनहि आमचा असा वारंवार द्वेप करीत आहेस. आम- 
च्याशीं वरवर सख्य़ दाखवून तूं मनांत पांडवांचे हित इच्छितोस व त्यांची 
प्रशंसा करितोस, पण त्यामुळेच तूं वारंवार आमच्या द्वेपाला पान्न होतोस, हे 
तुझ्या लक्षांत कसे येत नाहीं ? वस्तुतः तुला पांडव व आम्ही सारखेच आहों. 
तथापि तूं मूखपणासुळे त्यांचाच पक्ष घेतोस ! पण हें तुझ्या मोठेपणाला शोभत 


नाहीं. 


अरे श्ाहण्या, एखाद्याला सहन न होईल, असें भापण करणारा पुरुप 
त्याच्या शत्रुत्वाला प्राप्त होतो. धूर्त मनुप्य एखादी गुप्त गोष्ट ठाऊक असली 
तरी उघड बोलून दाखवीत नाहीं. पण तूं शत्रूंची स्तुति करण्याच्या भरांत 
भरसर्भेत मूर्खाप्रमाणं आमचीं रहस्ये प्रकट करितोस. हे निल॑जञा, तूंया 
घ॒तराष्ट्राराजाच्या आश्रयाने राहून त्याला वाटेल तसे.टाकून बोलतोस, हे चांगलं 
नाहीं. तूं या वृद्ध राजाला विनाकारण असं दुःख काव ह्मणून देतोस ? हे विदुरा, 
तुझा आशय आह्ली पूर्णपणे जाणतों, म्हणूनच मी तुला स्पष्टपणें सांगतों कीं, तूं 


३४९ श्रीमन्महाभारताथं--२ सभापवं. अ. ६४. 


आमचा असा अपमान करीत जाऊं नको. आपल्या आश्रयदात्याशीं कसे वागावें 
हें तुला कळत नाहीं. यास्तव वृद्धापासून तूं त्याचें शिक्षण घे व तुला दैव- 
योगाने प्राप्त झालेल्या यश्शाचे रक्षण कर. आमच्या कार्यामध्ये अशी 
लडवुड करूं नको. 


हे विदुरा, ' मी मोठा कार्यकर्ता आहे' असा तूं मिथ्या अभिमान धरूं नको 
व यापुढें अशीं कठोर भाषणे करुं नको. माझें हित मी तुला विचारावयास 
आलों नाहीं. यास्तव हे क्षत्त्या, तुला आमचे कृत्प आवडत नसेल तर तूं वाटेल 
तेथे निघून जा. आम्ही क्षमाशील आहों. तथापि तूं आम्हांवर असे वाक्प्रहार 
करूं नको. आम्ही ज़ कांहीं करीत आहों त्यांत आमचा कांहीं अपराध नाहीं. 
या द्यूताचा कर्ता मी नाहीं, तर या जगाचा जो एक अद्वितीय शास्ता आहे तोच 
माझ्याकडून हें सर्व करवीत आहे. जो शास्ता मातेच्या गभभांशयांत असतांना 
जीवाला त्याच्या कतेव्याची प्रेरणा करितो त्यानं मलाहि माझ्या कर्तव्याचा 
उपदेश केला आहे. जळ सखल प्रदेशाकडे जसें आपोआप वहाते, त्याप्रमाण तो 
मला जश्ली प्रेरणा करितो, तसाच मी कायांत प्रवृत्त होतों. त्या शास्त्याकडून 
प्रेरित झालेला पुरूष आपलं मस्तक आपटून पवेताला फोडावयास तयार होतो 
व आपलाच नाश करून घेतो. त्याच्याच प्रेरणेन पुरुष साक्षात्‌ म्ृत्यूप्रमाण अस- 
लेल्या सर्पांचे पोषण करितो. त्याची बुद्धीच त्याला कतेब्याचा उपदेश करिते. 
तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे द्यूत जरी अनिष्ट असले तरी तो शास्ताच मला त्यांत 
प्रवृत्त करीत आहे, यास्तव तुझा उपदेश ऐकण्याची मला इच्छा नाहीं आगि 
एखाद्याची इच्छा नसतांनाहि जो उपदेश करूं लागतो, तो त्याला आपला शत्रु 
बनवितो. विदठ्ठानाने आपल्या पालकाला उपदेश करण्याच्या साहसांत कधींहि 
प्रवृत्त होऊं नये. तर त्याच्या मित्रत्वाला स्मरून त्याची उपेक्षाच करावी, अशी 
नीति आहे. मी तुझा पालक आहें, यास्तव तूं माझ्याशीं मित्रत्वानें वागावेस 
हच उचित होय, तस्मात्‌ हे विदुरा, तूं मला उपदेश करूं नकोस. 


हे पराक्षपुष्टा, * तूं या वेराझीला शांत कर', असें मळा सांगत आहेस. पण 
कर्पूरासारख्या ज्वाळाग्राही पदार्थांना पेटवून जो त्याला सत्वर शांत करीत नाहीं 
त्याच्या हातीं त्याचे भस्महि लागत नाहीं, असा अनुभव आहे. त्याला अनु- 
सरून मी या पांडवांना अतिशय क्रुद्ध करून जर आतां त्यांचा समूल नाश न 
केला तर तेच माझा समूल नाश करतील ! 


द्यूतपबे ९. ३४७ 


रा 


हे क्षत्या, शत्रुसंवामध्यें उत्पन्न झालेल्य़ा, त्यामुळेंच द्वेष करणाऱ्या व विशे- 
पत: अहितकर असलेल्या मनुष्याला शाहण्या मनुष्यानें आपल्या संघांत राहूं देऊं 
नये, असा न्याय आहे. यास्तव हे विदुरा, तुला जेथे जाण्याची इच्छा असेल तेथें 
तूं निघून जा. एखाद्या दुराचरणी स्रीला संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न कितीहि जरी 
केळा तरी ती पतीला सोडून जाणारच ! 

(२) विदुर म्हणाला--हे राजा 'टतराष्ट्रा, एखादा पुरुष नीतीचा उपदे 
करूं लागला असतां, तयाचा जे त्याग करितात, त्यांचे सख्य क्षणिक असतें कीं 
नाहीं, हें तूंच आपल्या पुत्राचा किंवा माझा पक्षपात न करितां सांग. राजांची 
अंत:करणें द्वेपानें भरलेलळीं असतात. तथापि ते वरून गोड गोड बोलून प्रसंगीं 
शत्रूंचा सुसळानें घात करितात. असो; हे अति मूढबुद्धे राजपुत्रा, तूं स्वतःला 
मोठा पंडित समजून मला मूढ समजतोस, हें अगदीं विपरीत आहे. कारण 
जो एखाद्या पुरुषाची आपल्या सुह्ृदांमध्यें स्थापना करून मागून त्याला दोप 
देतो व त्याच्यावर विश्वास ठेवीत नाहीं, तोच मूढ होय. 

खरोखर एखाद्या श्रोत्रियाच्या घरीं आलेल्याहि दुराचरणी खीला जसें सन्मा- 
गौला लावितां येत नाहीं, तयाप्रमाणे मंदबुद्धि पुरुषाला श्रेयोमार्गांकडे वळवितां 
येत नाहीं. एखाद्या तरुण कुमारीला वृद्ध पति जसा आवडत नाहीं, ल्याप्रमाणे 
या भरतश्रेष्टाला हितोपदेश करणारा कधींहि आवडणें शक्‍य नाहीं. यास्तव हे 
कुलकलंका दुर्योधना, सर्व हिताहित कार्यांमध्ये तुला आव डल तेंच तुझ्या मंत्र्यांनी 
बोलावें, अशी जर तुझी इच्छा असेल, तर तूं स्त्रिया, जड, पंगु व अश्याच प्रकारच्या 
सर्वे लोकांना कार्यांका्यांविषयीं प्रश्न करीत जा. लांच्या तोंडून तुला कडु शब्द 
कधींहि ऐकावे लागणार नाहींत, पापी पुरुषाला रुचेळ असे भाषण करणारे 
ळोक हवे तितके मिळतात. पण ऐकण्यास कडु व परिणामीं हितकर असे 
भाषण करणारा व ते ऐकणाराहि पुरुष या जगांत अतिशय दुलेभ आहे. 
जो ध्मेपरायण पुरुष स्वामीला प्रिय वाटेल कीं अप्रिय वाटेळ याचा विचार न 
करितां जें हितकर असेल ते अभ्रिय असलें तरी सांगतो, तोच राजाचा खरा 
साह्यकर्ता होय. 

१ कुटकीसारख्या कटुद्रव्यापासून केलेलें, वेदना उत्पन्न करणारें, जाड्य 
घालविणारें कामोहीपन करून यशाचें हरण करणारें, लसुणादिकांप्रमाणें दुर्गधयुक्त 
व आरोग्य देणारे औषध आरोग्येच्छु पुरुष गिळून टाकितात व त्यामुळें त्यांना 
आरोग्य प्राप्त होतें, हें प्रसिद्ध आहे. १ 


३४८ श्रीमन्महाभारता्थ--२ सभापवे. अ. ६५ 


>२<२<८५८५-८-२०८-८५८ ००१०५८८१८१" *२९/५८५८८२ ११/४५/४४५१ ४४४५४४९५८१ /५९/०९/५५१/५/५/१/१/५/५/१/ २५४१४१८ 


हे महाराजा, व्याधीसुळें प्राप्त न झालेलें पण दोषांपासून उत्पन्न झालेलें 

ममांचा छेद करणारं, ताप देणारं, अपकीर्ति करणारें, रूक्ष, स्नेहशून्य व दुष्टा- 
प्रमाण भासणारे, असं हें दैन्य आर्य लोकच प्राशन करीत असतात. यास्तव 
हे राजा, तूंहि त्याला कटु, तीक्ष्ण इत्यादि पूर्वोक्त दोषांनीं युक्त असलेल्य़ा ओप- 
घाप्रमाणे पिऊन टाक व शांत हो. हे राजा, तूं विचित्रवीयोच| पुत्र आहेस, 
यास्तव पुत्रांसह तुला विपुल यज्ोधन प्राप्त व्हावे, अशी माझी इच्छा आहे. 
तुझे तें 'घन चिरकाल टिकावें असेंहि मी इच्छितों. यास्तव पांडव तुमचे शत्र 
असोत किंवा मी मूढ असों, जरी तें कसहि असल तरी मी तुला नमस्कार 
करितों व तुला हा उपदेश करितों. ब्राह्मण आपल्या स्वस्तिवाचनानें माझेहि 
कल्याण करोत. शाहण्या पुरुपान ज्यांच्या दाढांमध्ये व दष्टीमध्य़े विष आहे, 
अशा प्राण्यांना कधींहि कोपवूं नये. हे कुरुनंदना, मी आझुद्ध चित्ताने तुला हा 
असा उपदेश करीत आहें. तूं जर या सदुपदेश्याचा अव्हेर करशील तर पांडव 
शस्त्र व क्रोधदृष्टि यांच्या योगानं तुझ्या पुत्रांना जाळून टाकतील, ५. ९. ६४. 


अध्याय ६५ वा. 
[ १ द्यूतांत युविष्टिराच्या सवस्वाचा अपहार. ] 


(१५) चेशपायन म्हणाला--पारिक्षिता, सत्यवक्त्या विदराने 'रतराष्ट्राला 
असा हितोपदेश केला असतांहि तिकडे दुलेक्ष करून शकुनि म्हणाला-- 
“ युघिष्टिरा, तूं पांडवांचे पुष्कळ वित्त द्यूतांत घालविले आहेस, यास्तव हे 
कोंतेया, आतां तूं द्यूतांत न हरविलेलं असं जर कांहीं तुझे वित्त असेल तर तें 
सांग. 


युधिष्ठिर म्हणाला-हे सुबल्पुत्रा, माझें वित्त अगणित आहे व ते मीच 
जाणतों. पण हे शकुने, तूं माझ्या वित्ताविषयीं प्रश्न कां करीत आहेस ? माझें 
वित्त दश, सहस्र, लक्ष, असंख्य कोटि, अब्ज, खद, निखवे, शंकु, जलघि, पद्य, 
महापद्म, मध्य, पराधं व त्यांहूनहि अधिक आहे. तें पणास लावून मी या वेळीं 
द्यूत खेळण्यास तयार आहें. राजा, माझे ते सर्व धन मी पणास लावितो. तूं 
फांसे टाक. 


द्यूतपवे ९ ३४९. 


म्या 2१८०--०८८-१०१०/५४८४यप्ट प्यप्टध्ला 


जनमेजया, युचिष्ठिराच ह भापण ऐकून कपटाचा आश्रय करूनच द्यूत खेळ- 
ण्याचा निश्चय केलेल्या शकुनीने फांसे टाकून ' युघिष्िरा, मीं तुझें त॑ सवे धन 
जिंकळ आह. तुला खोटे वाटत असेल तर फांश्यांकडे पहा ' असें म्हटले. तें 
ऐकून युधिष्ठिर पुनः म्हणाला--' हे पवेतेश्वरा, लिंधुनदीच्या पूर्वे तीरापासून 
पर्णाशानदीच्या पश्चिम तीराप्यंत माझे असख्य बेल, घोडे, गागय्री, बकऱ्या व 
मेंढ्या आहेत. हे सवे घन पणास लावून मी तुझ्याशीं खेळतो. 


का कका कका का क क क यय ट८०८०८०८- 
शा ट्ट दोशप्दधट्टप्टप्टप्टा 


हे भारता, युविष्टिराच्या तोंडून हे शब्द बाहेर पडतांच रकुनीनं आपले 
कृत्रिम फांसे भूमीवर टाकिले व 'मीं तं सवे घन जिंकले आहे, पहा? असें म्हटलं. 
तेव्हां युधिष्टिर पुनः बोलला--“' माझें खांडवप्रस्थ नगर, देश, अन्राह्मणांच्य़ा 
घनासह सवे भूमि व अब्राह्मण पुरुष हं माझं अवशिष्ट धन आहे. राजा, मी 
हें सवे धन पणास लावितों. तूं फांसे टाक, ” 


हे कुरुश्रेष्टा, युचिष्ठिराचे हे शब्द कांनीं पडतांच कपटी शकुनीने आपले 
कृत्रिम फांसे टाकून ' ते सवं मीं जिंकून घेतल आहे ' एवढेंच म्हटल, तेव्हां 
युधिष्ठिर राजा त्यास पुनः म्हणाला---“ शकुने, ज्या भूपणांनीं विभूषित झालेले 
हे राजपुत्र शोभतात, तीं कुंडल, कंठांतील रत्नजडित हार इत्यादि सव राज- 
भूपण व तीं धारण करणारे हे राजपुत्र, हंच माझें धन मी पणास लावितों. ” 


राजा, महात्म्या युधिष्ठिराचा हा पणहि कपटी शकुनीनें कपट्यूतानें जिंकून 
घेतला. तेव्हां युधिष्ठिर म्हणाला--“ शकुने, ज्याचे बाहू पुष्ट व दीर्घ आहेत व 
खांदे सिंहाच्या खांद्यासारखे आहेत, नेत्र आरक्त वणे आहेत व अंगकांति इय्ाम 
सुंदर आहे, असा हा माझा तरुण व प्रिय भ्राता नकुल हेंच एक घन मी आतां 
पणास लावितो. ” त्यावर शकुनि म्हणाला---“ हे राजा युघिष्ठिरा, तुला प्रिय 
असलेला हा राजपुत्र नकुळ आमच्या अधीन झालाच आहे, असें तूं समज, 
आतां याच्या मागून कोणाला पणाला लावावयाचे त्याचा निश्चय करून ठेव. ” 


हे पांडवेया, इतके बोळून दुष्ट शकुनीनें हातांतील फांसे भूमीवर टाकले व 
“ हा डाव मीं जिंकला आहे, पहा. ' असें तो म्हणाला. त्याबरोबर कुंतीपुत्र 
युधिष्ठिर पुनः बोळळा--“ हा माझा दुसरा आता सहदेव धर्मोपदेश करून 
लोकांना त्याप्रमाणें वागावयास लावणारा आहे. त्यामुळच हा महात्मा या 
लोकीं ' पंडित? या पदवीस प्राप्त झाला आहे. खरोखर, , तो राजपुन्न अशा. 


"३५० श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापव॑. अ. ६५ 


"८-५८५६- 7८-५५ -- य 2५८५८५८ ५ २४०० दप्टप्टप्टध्ट 


आपत्तींत पडण्यास योग्य नाहीं. तथापि मी त्याचा पण लावून तुझ्याशी द्यत 
करितों. मला अतिशय प्रिय असलेल्याहि त्या भ्रात्याचा मी, द्यूतांत एखाद्या 
अप्रिय वस्तूप्रमाणे त्याग करितों. 


भारता, हे ऐकून मनांत अतिशय ह्ृष्ट झालेला शठ शकुनि आपले कृत्रिम 
फांसे टाकून युघिष्ठिराला * मीं जिंकिले ' इतकेंच बोलला व आपण पांडवांचा 
भद्यापि पुरता सूड घेतला नाहीं, असं मानूनच कीं काय तो भगोदरच खिक्न 
झालेल्या युघिष्ठिरास जणुंकाय अधिक दुःख देण्यासाठींच म्हणाला--<“ राजा, 
तुला प्रिय असलेले हे दोन्ही माद्रीपुत्र मीं जिंकले आहेत, पण तूं ज्या अर्थी 
आपल्या या सापत्न बंधूंनाच पणाला लावून भीमाजुनांचें रक्षण करीत आहेस, 
त्या अर्थी ते तुला त्यांच्यापेक्षा अधिक प्रिय आहेत, अर्से मला वाटते. ते तुझे 
सोदर भ्राते आहेत. तेव्हां ते अधिक प्रिय असणे साहजिकच आहे. ” 


शकुनीचे हें कुटिल व कर्णकदु भाषण ऐकून युधिष्ठिर त्यास म्हणाला--- 
“ शाकुने, तूं न्यायाकडे लक्ष न देतां खरोखर हं अघमंयुक्त भाषण करीत आहेस. 
अरे मूढा, परस्पर एकमत असलेल्या आम्हां पांच भ्रात्यांमध्यें तूं असा भेद 
उत्पन्न करोत आहेस काय? ” 


त्यावर शकुनि म्हणाला--ज्यांचं चित्त वित्तारने परवश झालेले असतें, तोच 
अधमांचरग करितो. पण त्यामुळे तो नरकांत पडतो किंवा स्थावरभावाला 
प्राप्त होतो. हे राजा, तूं वयान ज्येष्ठ आहेस व गुणाने वरिष्ठ आहेस, यास्तव 
हे भरतश्रष्ठा, तुला नमस्कार असो. द्यूतकार द्य्त करीत असतांना जणु काय 
उन्मत्त होऊनच जी बडबड करितात, ती ते कधीं स्वझांतहि पहात नाहींत व 
जागृतींतहि अनुभवीत नाहींत. 
युधिष्ठिर म्हणाला--एखाद्या नौकेप्रमाणे आम्हांला संम्रामसागरांतून 
तारून नेणारा, शात्रंचा पराभव करणारा व वेगवान्‌ असलेला हा राजपुत्र अजुन 
लोकैकवीर असल्यामुळे त्याला द्यूतांत पणास लावणें योग्य नाहीं. तथापि हे 
शकुने, मी आज तुझ्याशी द्यत करीत असतांना त्या माझ्या प्रिय भ्रात्यासहि 
पणास लावितो. 


राजा पारिक्षिता, युघिष्ठिराचे हे शब्द कानीं पडतांच केवळ कपटद्यूत कर- 
खाऱ्या शकुनीने भूमीवर फांसे टाकळे व * हे युघिष्ठिरा, मी भाज तुम्हां पांड- 


द्यूतपवे ९. ३५१ 


अथथ टपटी पथ्टीपटापशा टपटप टश हल प्टप्टापप्टप्ट्टपलपट्टप्टम्ट 


चांतील महा धनुर्धर जो सव्यसाची पांडव त्याला यूतांत जिंकले आहे. आतां 
तूं ग्रिय भीमाचाहि पण लावून माझ्याशी द्यूत खेळ, कारण द्यूतांत द्यूतकारांना 


समर्पण करण्यास योग्य असं तेवढंच घन आतां तुजपाशी राहिले आहे ' असं 
म्हटले, 


ते ऐकून युधिष्ठिर बोलला--जो आम्हां पांडवांचा नेता, युद्धामध्ये आमचें 
रक्षण करणारा, दानवरत्र जो वज़्घर इंद्र त्याप्रमाणे लोकेकवीर, तिरकस 
दृष्टीने पहाणारा, ज्याच्या दोन्ही भुवया 'धनुष्याप्रमाणे वक्र व स्पष्ट आहेत, ज्या 
महात्म्याचे खांदे सिंहाप्रमाणे पुष्ट आहेत, जो नित्य अति क्रोधि, बलामध्ये 
ज्याची बरोबरी करणारा या लोकीं एकहि पुरुष नाहीं व जो गदा धारण करणारां- 
मध्ये अग्रेसर आहे, अश्या या माझ्या द्य्तांत पणास लावण्यास अयोग्य अस- 
लेल्या प्रिय राजपुत्राचा पण लावून मी तुझ्याशीं आज द्यूत खेळतों, हे शकुने, 
हा माझा प्रिय भ्राता भीमसेन हच माझे या डावांत पणास लावलेले धन 
आहे. 

राजा, युचिष्ठिराचा हा आश्चयेकारक पण ऐकून निंद्य आचरण करणाऱ्या शकुनीने 
हातांतील फांले भूमीवर टाकतां टाकतां ' राजा, ह तुझं घन मीं हरण केलं 
आहे, पहा ' इतके बोलून पुनः मोठ्या काकुळतीने म्हटले--“ अरे, अरे, युघि- 
ष्टिरा, तूं आपले भ्राते, गज, अश्व, इत्यादि विविध विपुल धन या द्यूतांत 
घालविलंस. आतां हे कोतेया, मीं न जिंकलेलं असे कांहीं वित्त अवशिष्ट 
राहिले आहे काय? ” 


"२८५ टटशा शी टप्टपटप्टाटटप्टपटक्टिध्टधटफ्टाटक्यलाट शशश शश 


युधिष्ठिर म्हणाळा--राजा, सर्वामध्ये विशिष्ट व माझ्या आत्यांना अति- 
शाय प्रिय असा मी अद्यापि अवशिष्ट राहिलों आहें. मी स्वतः या द्यूतांत जिंकला 
गेलों म्हणजे जित झालेल्या पुरुषाला योग्य असं कर्मे मी करीन. 


घर्मांच हं निर्वाणीचे भापण ऐकून कपटानेंच पांडवाचा नाश करण्याचा 
ज्याने निश्चय केला आहे, अज्ञा शकुनीनं हातांतील फांश्ांचा डाव टाकून * ह 
पहा, मीं तुलाहि जिंकिले ' असें म्हटलें व तो दुरात्मा शकुनि युघिष्ठिराकडे 
'पाहून त्यास म्हणाला---“ हे राजा, पणास लावण्यास योग्य असं धन तुझ्यापाशी 
अवशिष्ट असतांना तू आपल्यालाच जिंकून घेतलेस, हें फार वाहेट केलेस, 
स्वतःचं धन असतांनाहि द्यूतांत स्वतःलाच हरविणें हें पाप आहे. त्यामुळें तुला 
पाप लागेल. ” 


३५२ श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. ६५ 


>>> ८2८८८८०८५० ५८-०५५४८/५८४८८४१ ४४४५४१४४४४ ४८१११४ ४४ शी प्टप्शप्टध्टयटपप्टप्टध यप 


राजा जनमेजया, कृत्रिम फांसे ज्याला अतिशय संमत आहेत असा शकुनि 
पणाविपयीं राजाला असं बोलून व त्या सभेंत बसलेल्या सर्व लोकवीरांना 
« पांडवांचा च्यूतांत पराभव झाला आहे ' असं प्रथक्‌ू एथक्‌ सांगून तो नीच 
शकुनि पुनः युघिष्ठिरास म्हणाला--'“ हे राजा, तुझी प्रिय भाया अद्यापि 
अवदिष्ट राहिली आहे. आम्हीं न जिंकलेली अशी तेवढीच एक वस्तु पणास 
लावावयाची राहिली आहे. यास्तव तूं पांचाली कृष्णेचा पण लाव व तिच्या 
योगानें तूं आपल्याला ञमच्य़ा दास्यांतून सोडवून घे. किंवा आम्हीं तिला 
जिंकल्यास तीहि तुम्हांप्रमाणे आमची दासी होइल. * 

शकुनीचे हं कुत्सित भापण ऐकून राजा युघिष्टिर देहभान विसरला व 
द्यताच्या आवेश्ांत शकुनीला म्हणाला---“ जी फार ठेंगू नाहीं व उंचहि नाहीं, 
कृशहि नाहीं व स्थूलठि नाहीं, जिची अंगकांति रक्तवर्ण नाहीं व जिचे केंस 
काळे व कुरळे आहेत, अश्या द्रपिदीला पणास लावून मी आतां तुझ्याशी द्यूत 
खळतों. जिचे नेत्र शरदतूतील कमलाच्या पाकळीप्रमाण आहेत, अंगाला शरत्का- 
लीन कमलांचा सुगंध येत आहे, व जिचें स्वरूप शरदतूंतील कमलांचं सेवन कर- 
णाऱ्या लक्ष्मीसारख आहे, तिचा पण मी आतां लावितो. 


खरोगख्बर, पुरुप ज्या स्त्रीची इच्छा करील, तिचे दयालुत्व, रूप व शीलसंपत्ति 
लक्ष्मीसारवीच असादी ८ ती लक्ष्मीसारखीच सर्वगुणसंपन्न, पतीला अनुकूल, 
प्रिय भापण करणारी व साक्षात्‌ घर्मोथ-कामसिद्धि देणारी असावी. शकुने, 
पुरुषाने अशा श्रेष्ठ स्त्रीचीच इच्छा करादी. ही पांडवपत्नीहि तक्षीच आहे 
आमची कृष्णा सवांच्या मागून निजते व सर्वाच्या आधीं उठते. बाल-गोपालां- 
परंत कोणतें कार्य झालें व कोणतं अवशिष्ट आहे, हं स्वतः समजूत घेते. तिचे 
स्वेदयुक्त मुख कमलाप्रमाग शोभत असून तिच्या सर्वांगाला कमलासारखा 
सुगंध येतो, त्या सर्वांग सुंदरीचे कॅस लांब असून मुख रक्तवणे आहे. तिच्या 
अंगावरील लोम अति विरल आहेत, हे राजा, अशा लक्ष्मीतुल्य, अलौकिक सवांग- 
सुंदर पांचालकन्या द्रोपदीचा पण लावून मी आतां तुझ्याशी दूत करितों.” 


हे परिक्षित्पुत्रा, बुद्धिमान्‌ धमराजानें असे म्हटलं असतां सर्भेतील वृद्धांच्या 
तोंडून ' घिकू घिकू ' असे तिरस्कारयुक्त उद्ठार निघाले. राजांची ती सभा 
अतिशय क्षुब्ध झाली. सर्वांची अंतःकरणे संतप्त झालीं. भीप्म, द्रोण व कृप 
यांच्या अंगाला दरदरून घाम सुटला. विदुर दोन्ही हातांनी आपलें मस्तक 


द्वतपवे ९. ३५३ 


बध ५2५८८५८-५-८००- 
शशश शे ४४ यप्ट्टध्टाश टपटप ट्ट ११८ "१५०८२ नक 


धरून जणुकाय चेतनाझून्य झाला, तो महात्मा सपांप्रमाणं दीघ निःश्रास सोडीत 
अधोसुख होऊन ध्यान करीत बसला. मूढ 'रतराष्ट्राला मात्र अतिशय हषे झाला. 
तो पुत्रलेह्याने अंध झालेला राजा आपल्या मनांतील विकार गुप्त ठेवूं शकला 
नाहीं. उलट * काय जिंकलं ? काय जिंकलं ? ? अस वारंवार विचारू लागला. 
दुःशासनासह कर्णाला पराकाष्ठेचा आनंद झाला. पण इतर सभासदांच्या नेत्रां- 
तून दुःखाश्रु गळाले. वर सांगितल्याप्रमाणें बोळून द्यूतजयान मत्त झालेला रकुनि 
मोळ्या गर्वाने भूमीवर फांस टाकून * जितं ' इतकेंच मोठ्याने बोळला. २.९. ६५ 
अध्याय ६९ वा. 
[ १ दुयाधनाचें दुवचन ऐकून विदुरानें केलेली त्याची निर्भत्सना. ] 


(५) वैशंपायन म्हणाला--राजा जनमेजया, शकुनीने याप्रमाणें चूतामध्ये 
द्रौपदीळाहि जिंकून घेतलेलं पहातांच दुष्ट दुर्योधनाला पराकाष्ठेचा आनेद्‌ झाला 
व तो मोळ्या गवांने विदुराला म्हणाला--“ हे क्षत्त्या, पांडवांना अतिशय 
संमत व प्रिय असलेली जी त्यांची भार्या द्रोपदी तिला तूं जाऊन सभेत घेऊन 
ये. तिला आमचें घर झाडूनसारवून साफ करूं दे. लोकांकडून धिक्कार केली 
गेलेली ती राजपत्नी सत्वर येथ येऊं दे व आमच्या इतर दासी जेथे आहेत, 
तेथेंच त्या अपुण्यश्ीलेला राहूं दे. ” 

राजा दुर्योधनाच्या तोंडचे हे अपमानकारक शब्द ऐकतांच विदुराळा अति- 
दय खेद झाला व तो मोठ्या क्रोधाने दुराल्म्या दुर्यांघनास म्हणाला--“ हे 
नीचा, तुझ्या सारख्या भरतवंश्ांत उत्पन्न झालेल्या राजपुत्राने असे दुवेचन 
मुखांतून उच्चारणे म्हणजे आपल्या सवे पूर्वजांना कलंक लावण्यासारखं आहे. हे 
मूढा, तूं यमाच्या पाश्याने बद्ध झाला आहेस, हें तुला कळत नाहीं. तूं फार 
मोठ्या पैवताच्या तुटलेल्या कड्यावर लोंबत आहेस, याचें तुला भान नाहीं. 
तूं स्वतः दुर्बळ सग असतांना या पांच व्याघ्रांना खिजवीत आहेस ? हे अति- 
शय विपारी पांच महासपे कुड होऊन तुझ्या मस्तकावर उभे आहित, हें तूं 
विररला आहेस. हे अति मंदमते, यांना तूं असा कोपवूं नकोस व यांच्या 
हातून फुकट मरून जाऊं नकोस, 

हे कुक्षत्रिया, पांडवपत्नी कृष्णा दासीभावास प्राप्त होणें केव्हांहि शक्‍य 
नाहीं. कारण यतांत स्वतःला जिंकून घेतल्यामुळे अनीश्वर झालेल्या या युघि 

म, भा, २-2२३ 


३५४ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवै. अ. ६६ 


क नमा यामरळकतायत मातत डा ह वग कळाया त आ क प म्यड कमय आतला कणव ताता मड ाणा काकडा म्या 


ष्टििराने तिळा पणास लाविर्ले आहे. परंतु स्वतः दुसऱ्याचा दास झाल्यावर 
त्याला पांडवांची पत्नी पणाला लावितां येत नाहीं, अस माझ निश्चित मत 
आहे. हा 'रतराष्ट्राचा आत्मघाती पुत्र ' घेन'-राजाप्रमाणं उन्मत्त झाला आहे. 
पण ऐश्वर्याने मत्त झालेला तो राजा मान्याचा अपमान करून जसा तत्काल 
नष्ट झाला, तसाच हाहि उन्मत्त राजा लवकरच नष्ट होईल. द्यूत वैर व महा- 
भय उत्पन्न करीत असतें, पण हा मत्त दुर्योधन त्यामुळे आपला अंतकाल 
समीप येत आहे हं जाणत नाहीं. 


मनुष्यानें केव्हांहि ममभेद॒क भापण करूं नये. सुखाने ककेश शाब्द उच्चारू 
नयेत, द्यतासारख्या निंद्य कर्माने शत्रूला स्ववश करून घेऊं नग्रे. ज्या भाषणाने 
दुसऱ्याला उद्वेग होईल, अशी दुसऱ्यांच्या अंतःकरणाला जाळणारी व शेवटीं 
नरक देणारी भापा मुखांतून काढूं नये. नीच मनुय्यांच्या मुखांतूनच कठोर 
शब्द बाहेर पडतात व ते ज्याच्या ममांना शस्त्राप्रमागे टोचतात, तो रात्रंदिवस 
संतप्त होतो. कारण नीच पुरुषाचे शख्ाप्रमागे तीक्ष्ण असलेले ते शब्द दुस- 
ऱ्याच्या मर्मस्थानींच पडतात, यास्तव शहाण्या मनुष्याने दुसऱ्या मनुष्यांवर 
अले वाक्प्रहार करूं नयेत. 


हे दु्याधना, एक बकरा उन्मत्त झाला व शस्र गिळू लागला, पण त्याला 
ते रिळतां येईना. म्हणून त्याने आपलें मुख भूमीवर टेंकिळं व.तो पायाने 

शस्त्र हालवून गिळू लागला, त्यामुळे तं शस्त्र अस्ताव्यस्त हाळून मस्तका- 
सह त्याचा कंठ चिरला व तो मूख पद्चु मरण पावला, त्याप्रमाणे हे दुयीधना, 
तूंहि पांडवांच्या वेररूपी शस्त्राने आपला नाश करून घेऊं नको 


७20 पक्या दे ल्य नभव नोन 


१ नारुंतुदः स्थान तृरासवादा न हीनतः परमभ्याददीत । 
ययास्य वाचा पर उद्डिजेत न तां वदेदरशतीं पापलोक्याम्‌ ॥ 
समुचरन्त्यतिवादांश्र वकत्राद्यराहतः शोचति रात्र्यहानि । 

परस्य नामर्मसु त पर्तान्त तान्पण्डितो नावस्रजेत्परेपु ॥ 

२ या टोकाचा अर्थ नीलकंठांनीं असा केला आहे-कोणी एक मासे मारणारा 
कोळी गळाला पिठाची गोळी लावून तो गळ पाण्यांत जों टाकीत आहे, तोंच 
त्याच्या घरांत पाळलेल्या बकऱ्यानं स्वाभाविक चापल्यानं तो गळ पिठासह गिळला. 
'तव्हां तो कोळी गळ बाहेर काढूं लागला असतां वकऱ्याचा गळा चिरला व तो मरण 


द्यूतपवे ९. ३५५ 


हे एथापुत्र ग्रृहस्थाला किंवा वनस्थाला अशाप्रकारची दुरुत्तरे कधींच बोलत 
नाहींत. पण अ पुरुप श्वानाप्रमागे वाटेल त्यावर तोंड सोडणारे असतात, ते 
दुवीक्याहून दुसरं कांहींहि बोलत नाहींत. हीन प्रकृतीचे लोक कोणी तपस्वी 
असो कीं मह्य विद्वान्‌ असो, त्यांदर कुत्र्याप्रमाणं सवेदा भुंकत सुटतात. ते अप- 
कालीं धीर पुरुपांना मर्मभेदक वाक्‍यांनीं दुःख देण्याचा यत्न करितात. पण अश्ना 
प्रसंगीं ते धीर पुरूप मात्र आपल्या स्वाभाविक चैयामुळे त्यांच्या त्या भुंकण्याकडे 
लक्षहि देत नाहींत. या द्यूतामुळे आपला मोठा उत्कपे झाला आहे, असें हवा 
'रतराष्ट्राचा पुत्र समजत आहे. पण त्या मूढाला “ हा उत्कपे नसून घोर नर- 
काचे कुटिल हारच आपल्यासाठी उघडले आहे? हं कळत नाहीं. परंतु दुःशा” 
सनासह अनेक कौरव या मूढाच्या मागोमाग त्यांत पडणार आहेत, असं मला 
स्पष्ट दिसूं लागलं आहे. 

एखादे वेळीं भोपळेहि पाण्यांत बुडतील, पापाण तरंगतीलळ व सतत गमन 
दरणाऱ्या नोकाहि जलामध्ये अडकून पडतील, पण हा 'सतराष्ट्राचा मूढ पुत्र 
माझं हितवचन ऐकणार नाहीं. तयाझुळे या कारवांचा सर्वस्वाचे ह्रण करणारा 
सय्रेकर नाश खचित होइल. कारण ते सुहृदांचा हितावह व विद्ठत्तापूण उपदेश 
ऐकत नाहींत. उलट लांचा लोभच वाडत आहे. २. ९. ६६. 


अध्याय ९9७ वा. 

[१ दुर्बीधनानं द्रापदीला सभेंत आणण्याविपयीं क्रमानं, विदुर, प्रातिकामी व 
दुःशासन यांस केलेली आज्ञा. २ दुःशासनानें द्रापदीला सभत ओढीत 
आणिले. ३ तिचा सव सभेला प्रश्न. ] 

(9) चेशंपायन म्हणाला--राजा, दर्पाने मत्त झालेल्या व * या क्षत्त्याला 
दिक्कार असो ! असे बोलणाऱ्या 'रतराष्ट्रपुत्रानं प्रातिकामीकडे पाहिलेंव तो त्या 


पावला. ही आख्यायिका येथें रष्टान्तासाठीं सांगितली आहे. याचा भावाथ असा- 
कोळी त्या पशूच्या घशांतून गळ ओहून काढू लागला असतां तो पशू लांबकळू 
'लागला, पण गळ कांटीं केल्या बाहेर निघेना. तव्हां हा पु कांहीं झालं तरी 
मरणारच असा निश्चय करून कोळ्यानं गळासाठीं त्या पशूचा कंठ चिरला. त्याच 
न्यायाने हे दुर्योधना, दृटान्तांतील गळाप्रमाणें असलेल्या या द्रोपदीला स्पशु करणारा 
वतुंहि दृष्टान्तांतील बकऱयाप्रमार्णे नाश पावशील, 


३५६ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ६७. 


५.२ ५-:-:-:2:-:-4-::4-2टश४-श४ 
बट्टा 


सभेतील श्रेष्ठ लोकांसमक्ष असें वचन बोलला--“ हे प्रातिकामिन्‌, तूं पांड- 
वांच्या अंतःपुरांत जा व द्रौपदीला येथे घेऊन ये. तूं पांडवांना सुळींच भिऊं 
नको. हा क्षत्ता त्यांना भिऊन असे विपरीत भाषण करीत आहें. तो आमचा 
उत्कपं व्हावा, असें कधींच इच्छीत नाहीं. ” 


जनमेजया, राजाचें हें वचन ऐकून सूत प्रातिकामी सत्वर तेथून निघाला 
व एखादा श्वान सिंहाच्या गुहेत जसा शिरावा, त्याप्रमाणे तो दुर्योधनाचा भ्ुत्य 
अंतःपुरांतील पांडवांच्या महिपीजवळ आला आणि म्हणाला--““ हे द्रौपदी, 
युघिष्टिर द्यूतमदानें मत्त झाला असून दुर्योधनाने तुला जिंकिले आहे. यास्तव 
तूं 'तराष्ट्राच्या घरीं चळ. हे याजसेनि, मी तुला तेथें दासीचे काम करावयास 
नेत आहे. ” 

त्या सूताचे हे कर्णकदु भापण ऐकून साध्वी द्वोपदी मनांत अतिशय विहृळ 
होऊत त्यास म्हणाली--“ हे प्रातिकामिनू , तूं हे काय बोलत आहेस ! कोणता 
राजपुत्र आपल्य़ा भार्यचा पण लावून यत करील ? राजा सूढ, अविवेकी व 
द्यतमदान मत्त झाला आहे असें मला वाटे. लाच्यापाशीं द्यूतांत पणास लावा- 
वयास दुसरे कांहीं घन नव्हरेंच कीं काय? 

प्रातिकामी--हे साध्वि, जेव्हां त्या राजापाशीं दुसरं कांहीं पगनीय द्वव्य 
राहिलें नाहीं, तेव्हांच त्या अजात शत्रु पांडवाने तुझा पण लाविला. लाने 
अगोदर आपल्या चारी भ्राद्यांना पणास लाविळ, त्यानंतर खाने स्वतःच्या 
देहाचा पण लाविला ब दोवटीं हे राजकन्ग्रे, तुला यूतांत हरविले. 

द्रोपदी--हे सूतपुत्रा, असें जर असेल तर तूं परत जा व त्या द्वतकाराला 
सभेमध्ये असा प्रश्न विचार--“ तूं अगोद्र स्वतःला जिंकून घेतलेस किंवा 
मला ? ” हे प्रातिकामिन्‌, यावर तो काय उत्तर देतो ते ऐकून तूं परत ये व 
मग मला घेऊन जा. राजाचा आशय कळल्यावर मी मोठ्या कष्टाने तुजबरोबर 
सभेत येईन. 

हे पारिक्षिता, द्रोपदीची ती आज्ञा शिरसा मान्य करून तो दुर्यीधनाचा 
सारथि सभेत परत आला व लयानें द्रोपदीच तें वचन सर्व नरेंद्रांमध्यें बसलेल्या 
युघिष्टिराला निवेदन केलें. तो म्हणाला--““राजा युघिठ्टिरा, द्रौपदीने तुला असें 
विचारिळें आहे कीं, तूं कोणाचा स्वामी होऊन मला द्यूतांत पणाला लाविलेंस ? 
तूं प्रथम स्वतःला जिंकून घेतलेंस कीं माझा पण लाविलास ?” हे भारता, द्वौप- 


यूतपर्व ९. ३०७ 


दीचा हा प्रश्न ऐकून युघिष्टिर निश्वे्ट व संज्ञाह्नून्य झाला, तो त्या सूताला 
अनुकूल किंवा प्रतिकूळ असें कांहींच उत्तर बोलला नाहीं. तें पाहून दुर्योधन 
त्या सूतास म्हणाला--“ पांचालीला येथेच येऊन हा प्रश्न विचारू दे. तिचा 
प्रश्न व याचे उत्तर सर्वे लोक येथेंच ऐकू देत. ” 

जनमेजया, दुर्योधनाच्या अंकित असलेला प्रातिकामी राजमंदिरांत पुनः 
परत गेला व मनांत अतिशय खिन्न होऊन दोपदीस म्हणाला-_'“ हे राजपुत्रि, 
सभासद तुला बोलावीत आहेत. कौरवांचा विनाशकाल प्राप्त झाला आहे, 
असेच मला वाटते. हे सम्राजि, जो अति नीच पुरुष तुला सर्भेत नेण्याची इच्छा 
करीत आहे, तो आपल्या समृद्धीचे पालन करीत नाहीं, असे मला वाटते. ” 


द्रौपढी म्हणाळी--हे प्रातिकामिन्‌, ईश्वराने खरोखर अशीच योजना केली 
आहे, असें मलाहि वाटतं. कारण पंडित व मूख या दोवांनाहि सुख व दुःख 
प्राप्ष होते. या लोकीं एक 'बर्मंच श्रेष्ट आहे व आम्हांकडून रक्षण केला जाणारा 
तोच आम्हांला सुखावह होईल. खरोखर, सर्वांना सुखावह होणारा धर्म कोर- 
वांनाहि सोडून न जावो. तूं सभेत जाऊन माझा हा धम्ये प्रश्न सवे सभासदांस 
विचार, ते धर्मात्मे, नीतिमान व वरिष्ट सभासद मला ज़ निश्चित उत्तर देतील 
त्याप्रमाण मी करीन. 

याजञसेनीचं ह वचन ऐकून प्रातिकामी सभेत परत आला व त्यानें स्व 
सभासदांस तिचें म्हणणे कळविलें. पण दुष्ट दुर्योधनाचा त्या राज्ञीला सभेंत 
आणण्याचा अतिदाय आपम्रहच आहे, असं पाहून ते कांहीं बोलले नाहींत, उलट 
लेने आपलीं मुखं खालीं घाळून मुकाठ्यांन वसले. तेव्हां दुर्यीधनाचा दु आशय 
जाणून युघिष्टिरानं द्रोपदीला संमत असलेला आपला दूत तिजकडे पाठविला, 
तो म्हणाळा--“ हे दूता, तूं दोपदीकडे जा व तिला सांग कीं, तूं रजस्वला व 
पुकवस्था आहेस. तथापि ज्या स्थितींत तूं आहेस ल्या स्थितींत रोदन करीत या 
सभेत ये व आपल्या श्वझुराच्या पुढे उभी रहा. तूं राजकन्या असून अशा स्थितींत 
सभेत आली आहिस, हे पाहून सवे सभासद आपल्या मनांत 'रतराष्ट्रपुत्राची 
अतिशय निंदा करतील, ” युघिष्ठिराची ही आज्ञा ऐकून तो दूत सत्वर कृष्णेच्या 
मंद्रांत गेला व त्या वुद्धिमानाने धर्मराजाचा आशय तिला निवेदन केला, 


इकडे, सल्यरूपी रज्जूर्न ज्यांची अंगें जखडून टाकिलीं आहेत असे महात्मे 
पांडव दीन व दुःखाने व्याकुळ झाले आहेत, ते मान वर "करून इकडे तिकडे 


३५८ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. दळ. 


८“*/६/९/१/९/५/१५/१८९/९८/ २/९४५/५४१/१/५/१/५/५/१/१/५४१/१४५/१४५/१/१४४८/१४५८१४५/१/ ५८५४४५१/१४१४५४१/५४१/१/५/१/५ 


पहातहि नाहींत, असें पाहून राजा दुर्योधन त्यांच्या सुखाकडे पहात मोठ्या 
हषोर्न आपल्या सूतास म्हणाला--'“* हे प्रातिकामिवू, तूं तिला येथेच घेऊन 
ये. हे सभासद कौरव तिला येथेंच काय़ तें सांगू देत. ” 

राजा, दुष्ट दुर्योधनाच्या सवथा अधीन असलेला तो त्याचा ख्रृत्य प्राति- 
कामी दुपदकन्येच्या क्रोधाला भिऊन तेथेंच उभा राहिला, त्यावेळीं त्याने 
दुर्योधनाच्या आज्ञेचा भंग करून त्याचें श्रेष्ठत्वहि क्षणभर झुगारून दिलेंव तो 
विचारी सूत “ कृष्णेला मी काय सांगूं ?' असें सर्वे सभ्य़ांना पुनः विचारू 
लागला. तें पाहून दुर्योधन क्रोधाने म्हणाला--“ दुःशासना, हा माझा क्षुदर- 
चित्त सूतपुत्र या वृकोद्राला भीत आहे. यास्तव तूं जा व स्वतः ला याज़ञसे- 
नीला घरून येथे घेऊन ये. पराधीन झालेले हे शत्रु तुझे काय करणार आहेत!” 

आपल्या आत्याचे ह आज्ञावचन ऐकून राजपुत्र दुःशासन आपल्या आसना- 
वरून उठला व क्रोधानं नेत्र लाल करून महारथ पांडवांच्य़ा मंदिरांत शिरला 
आणि राजकन्या द्ोपदीला म्हणाला--'“* हे पांचालि, चल चळ, सभेत चल. 
तुला आम्हीं जिंकिले आहे. आतां तूं सर्व लजञा सोडून दुर्योधनाला पहा. हे 
कमलनयने, तूं आतां कोरवाचे सेवन कर. आम्हीं तुला धमानेंच दासी केलें 
आहे. यास्तव दासीभावास प्राप्त झालेली तूं सभत चल. ” 

त्या दुवुद्धि दुःशासनाचे हें घोर वचन ऐकतांच ती साध्वी आपल्या आसना- 
वरून उठली. तिचें अंतःकरण अतिशय खिन्न झाले व शोकाने आते झालेली 
ती पांडवपत्नी आपलें निस्तेज मुख हातानें पुसून वृद्ध कुरुराजाच्या ख्रिया 
जेथें होत्या तेथे घांवत गेली. तेव्हां दुःशासनहि क्रोधाने गर्जना करीत वेगानें 
तिच्या मागोमाग धांवला व लाने त्या नरेंद्रपत्नीचे लांब, नीलवण व कुरळे केंस 
धरले. राजसूयाच्या शेवटीं अवभ्टृत स्नानप्रसंगीं जे कॅस मंत्रपूत जलानं भिजले 
होते, त्याच केलांना नीच 'रतराष्ट्रपुत्राने, पांडवांच्या वीर्याचा तिरस्कार करून, 
बलात्कारान स्पर्धे केला ! 


१ मुळांत “ ऊर्ममत्सु ' असें विशेषण आहे. त्याचा अर्थ दुर्बोध होऊं नये 
म्हणून “ कुरळे कॅस असें आम्हीं म्हटळें आहे. पण वस्तुतः द्रोपदीनें कॅसाची 
वेणी घातलेली होती व वहाणाऱ्या नदीजलाप्रमाणें तिच्य़ा उंच-सखल प्रदेशी 
अलंकार घातले होते. वेणींतील अलंकारांनाच येथें कर्मे म्हटलें आहे. त्यांनीं 
युक्त असे कॅस, असा' याचा भावार्थ. 


शूतपव ९. ३५९ 
(२) राजा, पापी दुःशासनाने जिचे कॅस अति दीधं आहेत, अश्या कृष्णा ओढीत 
सभेपाशीं आणिले, वायु कदेलीला जसे हलवितो, त्याप्रमाणे त्या वेळीं थरथर 
काँपत असलेल्या,आत॑ झालेल्या व समर्थ नाथांनीं युक्त असलेल्या त्या द्रुपदकन्या 
कृष्णेला त्या निदेय 'टतराष्ट्रपुत्राने एखाद्या अनाथ ख्रीप्रमाणे ओढून आणिले. 
तो निर्दय कोरव तिला ओढू लागला असतां, जिने आपली अंगयष्टि वांकविली 
आहे अक्षी ती राजकन्या त्य़ाला मंदस्वराने म्हणाली---' हे अनायां, मी रज- 
स्वळला आहे, एकच वस्त्र परिधान केलं आहे, यास्तव ह मंदवुद्धे, तूं मला असे 
ओढीत कौरवसभेंत नेऊं नकोस.” 

तेव्हां तो दुष्ट दुःशासन तिचे काळे कॅस जोरान धरून म्हणाला---“ याज- 
सेनि, तूं नारायण कृष्ण व नर जिष्णु यांस आपल्या रक्षणासाठी हांका मार. तूं 
रजस्वला, एकवस्था किंवा वस््ररहितहि जरी असलीस, तरी आम्हीं तुला द्यूता- 
मध्ये जिंकिले आहे; तुला आम्हीं दासो केलें आहे. यास्तव तुला आतां आमच्या 
इच्छेप्रमाणे दासीसारखच राहिल पाहिजे, ” 

(३ ) राजा जनमेजया, दुःशासनानं ओढून आणल्यामुळे जिचे कॅस विखुरले 
आहेत व अंगावरील अधे वस्त्र खालीं पडलं आहे, अश्या पांडवपत्नीला अतिदाय 
लज्ञा वाटली. तथापि क्रोधान जिच अंतःकरण संतप्त झालं आहे, अश्शी ती साध्वी 
कृष्णा मंद स्वराने म्हणाली--'“ अरे घोर कम करणाऱ्या पाप्या, या सभेमध्ये 
मला गुरुस्थानी असलेले हे सव श्रेष्ठ पुर्ष बसले आहेत. ते सवे विद्वान्‌, सदा- 
चारसंपन्न व इंद्रासारखे पुण्यात्मे आहेत. लांच्यापुढं मी अश्या स्थितींत उभो 
राहू इच्छीत नाहीं. हे अनायी, मला अशी विवर करूं नको. मला अज्ञी ओढू 
नको. इंद्रासह सर्व देव जरी तुला साहाय्य करावयास धांवून आले तरी तुझा 
हा अपराध ते राजपुत्र सहन करणार नाहींत. महात्मा घमंपुत्र धमामध्ये स्थित 
आहे. धर्म अतिशय सूक्ष्म आहे. सूक्ष्मुद्धि लोकांनाच त्याचे ज्ञान होतें 
यास्तव माझ्या त्या भत्यांचा परमाणुमात्र दोपहि मी आपल्या मुखाने बोलूं इच्छीत 
नाहीं. सवं श्रेष्ठ गुणांचा त्याग करून तो दु आचरण करील ही गोष्ट कालत्र- 
यींहि शक्‍य नाहीं. यास्तव मी अपराधी पतींची भाया नाहीं, हं तूं लक्षांत 
ठेव. रजस्वला असलेल्या मला तूं या कुरुवीरांच्या सभेमध्ये ओढून आणीत 
आहेस, हें फार मोठें अका्य होत आहे! पण या सभेतील कोणी एकहि पुरुष 
तुझी निंदा करीत नाहीं, यावरून त्या सर्वांना तुझे हें कृत्य संमत आहे, असंच 
मला वाटते. 


३६० श्रीमन्महाभारताथ--२ सभापवे. अ. ६७. 


>२८५--८२-२८-८८-८-५८-५८-८८--५-८-८५८-८८८--८६८-८--०-८-८-८-८-८:८-८>८--८-८:८>८८--:-८-८८>--. 


-_:-:-*८२८५८५-८--८ “““-“ 


अरे अरे, धिक्कार असो ! सर्भेतील हे सवे कौरव तुझ्याकडून कुरुवंशाच्या 
धर्ममर्यादेचें अतिक्रमण होत भसतांहि ज्या अथी स्वस्थ पहात बसले आहेत, 
त्या अर्थी भारतांचा धर्मे नष्ट झाला आहे व क्षश्रघमज्ञांचा सदाचारहि लुप्त 
झाला आहे, असेंच मी मानित्य. द्रोण, भीष्म व महात्मा विदुर यांच्या मध्यें 
घेय॑ नाहीं, असं मला वाटते. त्याचप्रमाणें या 'रतराष्ट्राचहि सत्त्व नष्ट झालें 
आहे, असेंच म्हणावे लागतें. त्यामुळेंच हे सर्व मुख्य मुख्य कुरुवृद्ध त्यांच्या 
समोर घडत असलेल्या या घोर अधर्माकडे लक्ष देत नाहींत. 

राजा जनमेजया, असं करुण वचन बोलणारी ती सुकुमार द्रापदी कुड 
झालेल्या आपल्य़ा पतींकडे वक्दृष्टीनें पाहूं लागली. क्रोधाझीने ज्यांचीं शरीरें 
अगोदरच व्याप्त झालीं आहेत, अश्या पांडवांस त्या भामिनीनं आपल्या कटाक्ष- 
पातांनीं अधिकच ग्रज्वलित केळे. लज्जा व कोप यांनीं युक्त होऊन कृष्णेनं 
फेकलेल्या कटाक्षांनीं जसे त्या महात्म्यांना दुःख झालं, तसें त्यांना द्यूतांत 
घालविलेले राज्य, घन व सुख्य़ सुख्य रत्न यांसाठी झालं नाहीं. 

इकडे दुःशासनहि कृप्णा आपल्या दीन झालेल्या पतींकडे पहात आहे हें 
जाणून देहभान विसरलेल्या तिला वेगाने अडवू लागला व मोठ्याने हंसून 'हे 
दा्सि' असे बोलला. त्याचे त॑ वचन ऐकून कर्णहि अतिदशाय संतुष्ट झाला व 
मोठ्यानें हंसून त्याने दुःशासनाच्या दु्वेचनाची प्रशंसा केली. गांधारराज सुबल- 
पुन्नानेंहि कर्णाप्रमाणेच दुःशासनाचें अभिनंदन केलें. पण दुर्योधन, दुःशासन 
व शकुनि या तिघांवांचून इतर जे सभासद तेथें होते लांना मात्र 'दुःशासन 
कृप्णेला सभेमध्ये ओढीत आहे” असें पाहून अतिशय दुःख झाल. 

भीष्म म्हणाला- हे सुभगे, धर्माचे रहस्य अतिसूक्ष्म असल्यामुळे मी तुझ्या 
या प्रश्नाचा निश्चित निर्णय करूं शकत नाहीं. जो ज्या घनाचा स्वामी नसतो 
तो तं दुसऱ्याचे धन पणास लावू दकत नाहीं, हे खरे. पण खी सवेदा भल्याच्या 
अधीन असते हं जाणून मला तुझ्या प्रश्नाचे अनुकूल उत्तर देतां येत नाहीं. 
कारण दासाची जी भार्या ती दासीच होय. हा युधिष्ठिर सवे इष्ट भोगांनीं 
ससद्ध असलेल्या समम्र प्रथ्वीचाहि त्याग करील, पण धमाचा त्याग कर- 
णार नाहीं, अक्या ला पांडवानें 'मी पराभूत झालों आहे' अर्से आपल्या मुखाने 
बोलून दाखविलें आहे. त्यामुळें मी तुझ्या प्रश्नाचा निर्णय सांगण्यास समथ 
नाहीं. कारण 'मी एराभूत झालों आहें,” असं बोलणाऱ्या त्यानें स्वतःचेच दास्य 


द्यतपवे ९. ३६१ 


100 य याव लेले कलक 
मान्य केळें आहे. खीचें दास्य मान्य केलें नाहीं. राजाच्या जयाने तुझा जय 
सिद्ध होत नाहीं. तो जर सिद्ध झाला असता तर चूतमर्यादा जाणणाऱ्या 
शाकुनीनेंच त्याच्याकडून तुझा एथकू पण करविला नसता. राजानेंहि शकु- 
नीच्या प्रेरणेने तुला पणाला लाविलें आहे. स्वेच्छेने तुझा पण लाविला नाहीं. 
त्यामुळें ' अस्वामी नसलेल्या त्यानें पण कसा लाविला ९! हाहि दोष राजाकडे 
येत नाहीं, अर्थांत. शकुनीच्या बुद्धीनंच तूं अजित आहेस. पण ही गोष्ट 
शकुनि मान्य करीत नाहीं, युघिष्ठिराळा त्याचे हे कपट कळत नाहीं. तथापि 
दुसऱ्याचा दास होऊन ल्याने ज्या अर्थी तुळा पणाला लाविलें आहे, त्या अर्थी तूं 
अजितच आहेस. परंतु हा युधिष्ठिर तसे म्हणत नाहीं, त्यामुळें मला तुझ्या 
प्रश्नाचे उत्तर देतां येत नाहीं. 


दोपदी म्हणाली--कपटद्यूतामध्ये प्रवीण असलेल्या, भनाय, दुष्टचित्त, 
निद्‌थ व ययूतप्रिय अद्या या नीचांनीं ज्याला द्यूताचा अभ्यास नाहीं, अशा या 
धमराजाला द्य्ताचे आहान करून त्याचे सर्वस्व हरण करून घेतलें. त्यामुळें हा 
माझा स्वामी राहिला नाहीं; असे असतांना त्यानें माझा पण लावून शत्रूंचे मनोरथ 
पूर्ण कसे केले ) ज्यांचे चित्त अतिशय अशुद्ध आहे व जे कपट करण्यास प्रवृत्त झाळे 
आहेत, अश्या या सव नीचांनीं द्यूतामध्यें अनभिज्ञ असणाऱ्या या कुरुपांडव- 
श्रेष्ठाळा जिंकून आपला दास बनविले. त्यानें ज्या वेळीं स्वतःचा पराभव करून 
घेतला, त्याच वेळीं चूत संपले. असे असतांना त्यानंतरहि त्याने माझा पण 
लावून द्यूत कसें केळें ? आज य़ा सभेत समर्थ कोरव बसले आहित. त्यांना 
कन्या व स्लुपा आहेत. त्या सर्वांनीं माझ्या या केशांकडे लक्ष देऊन “ मी कोर- 
वांची दासी न्यायाने कशी होल्ये ? ! या माझ्या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. 


राजा जनमेजया, याप्रमाणे करूण भापण करणाऱ्या, रडणाऱ्या व आपल्या 
कृपण पतींकडे पहाणाऱ्या त्या द्रौपदीला दुरात्मा दुःशासन अति कठोर, कर्केश 
व घोर वचनें बोलूं लागला, त्या वेळीं दुःशासन जिला निर्दयपणे ओढीत आहे 
व त्यामुळें जिचें उत्तरीय अंगावरून घसरले आहे, अद्या रजस्वला व तत्या अप- 
मानास अयोग्य असलेल्या कृप्णेकडे पाहून वृकोद्र मनांत अतिशय इ्य़ाकुळ 
झाला, त्याला युघि्ठिराचा फार क्रोध आला. २. ९. ६७. 


३६२ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ आदिपवे. अ. ६८. 


अध्याय ९८ वा. 
[ १ भीमाचे कोथयुक्त वचन. २ विकणाचें न्याय्य भाषण. ३ दुःशासनानें केलेला 
द्रोपदीवस्रापहार. ४ कृष्णप्रसादानें असंख्य वस्नांचा प्रादुर्भाव व द्रोपदीचें लजा- 
रक्षण, ५ भीमाचो प्रतिज्ञा. ६ विदुरवचन व प्राचीन इतिहासाचें कथन. ] 


(५) वैदंपायन म्हणाला--राजा द्वितीय पांडव भीम द्रोपदीची ती दुर- 
वस्था पाहून अतिशय क्रुद्ध झाला व आपल्या ज्येष्ठ भ्रात्यास म्हणाला-- 
“ युघिष्ठिरा, द्यूनकारांच्य़ा घरीं दासीम्रथ्श्ति हीन स्त्रियाहि असतात. परंतु 
त्यांचा पण लावून ते कधीं द्यूत करीत नाहींत. त्यांच्यावरहि त्य़ा कितवांची 
दया असते. पग तूं प्रत्यक्ष आपली प्रिय भार्याहि पणाला लावलीस, हे केवढे 
आश्चये आहे ! 

हे प्रभो, काशिराजानं ज़ घन व इतर उत्तमोत्तम वस्तु आणल्या होत्या, 
इतर राजांनींहि राजसूयाच्या प्रसंगीं तुला जीं उत्तमोत्तम रत्न आणून दिलीं 
होतीं, त्याचप्रमाणें आपल्याजवळ जीं उत्तमोत्तम वाहने, विपुल धन, विचित्र 
कवच व आयुधे होतीं, त्या सववांसह तूं आपले राज्य, स्वतःचा देह व आम्ही 
तुझे भ्राते, हे आपले सववस्व कपट द्यूतांत हरविळेस. शत्रूंनी केवळ कपटाचा 
आश्रय करून तुला जिंकिले, पण त्याविपयीं मला यत्किचितहि दुःख झालं. 
नाहीं. किंवा कोपहि आला नाहीं. कारण तूं आम्हां सर्वांचा स्वामी आहेख. 
परंतु या असल्य़ा कृत्रिम द्यूतांत तूं द्रौपदीचा पण लाविलास हा फारच मोठा 
अतिक्रम केला आहेस, अस मी मानिता. 


अरे, ही सुकुमारी द्रोपदी अश्या अपमानास सवेथा पात्र नाहीं. तथापि ती 
पांडवांची पत्नी झाल्यामुळे, तुझ्या अपराधानं, अति क्षु, अति निर्दैय व अति 
नीच अश्या कोरवांकडून आज भरसभेत अज्ञी गांजली जात आहे. तिचा हा 
असामान्य अपमान पाहून मला जो क्रोध आला आहे, त्याचा परिणाम अगो- 
दर तुझ्यावर होईल, असेच मी करितों. सहदेवा, जा आणि प्रदीप्त अझि घेऊन 
ये. मी द्यूत खेळणाऱ्या या राजाचे हात जाळून टाकितों. ” 


भीमसेनाच हे उग्र वचन ऐकून स्वभावतःच शांत असलेला अजुन म्हणाला 
“ भीमसेना, आजपयंत तूं अद्ा प्रकारचे शब्द्‌ आपल्या ज्येष्ठ भ्रात्याला कधी 
बोलला नाहींस. पण आज ते तुझ्या सुखांतून निघालेले ऐकून या दुष्ट शत्रूंनी 
तुझं धमंगांभीयहि हिरावून घेतळ आहे, अस मला वाटतं. पग हे पूज्य आत्या, 


द्य्तपव ९. ३९३. 


बध शपथप 


तूं असा क्रुद्ध होऊन हें अकार्य करुं नको. आम्हां पांच भ्रात्यांमध्यें सेर 
उत्पन्न व्हावा, हाच शात्रृंचा मनोरथ आहे. तो तूं पूर्ण होऊं देऊं नको. वृकोदरा, 
या वेळीं तूं श्रेष्ट धमांचंच आचरण कर. आपल्या ज्येष्ठ घार्मिक भ्रात्याचें अति 
क्रमण करण्यास कोण समर्थ आहे ! हा धर्मात्मा स्वेच्छेने द्यूतांत प्रवृत्त झाला 
नाहीं. तर शत्रूंनी त्याला आहान केल्यामुळे, क्षत्रियांच्या व्रताला स्मरून, परेच्छेने 
तो कपटपटु शकुनीशीं द्यूत खेळत आहे. वस्तुतः हें त्याचें आचरण या लोकीं 
आमची मोठी कीर्तिच करणारं आहे. ” 


अजुनाच तं हितवचन ऐकून भीमसेन किंचित्‌ शांत झाला व म्हणाला-- 
““घनंजया, तूं म्हणतोस त खरं आहे. पण हा अन्याय मला सहन झाला नाहीं, 
म्हणून मी असे बोललों. या प्रसंगीं धर्मपालन करणे हेंच आमच कतंब्य आहे, 
हें जर मी जाणलं नसते, तर मात्र मीं याचे दोन्ही हात बलात्काराने अशझीन 
खचित दुग्ध करून टाकिले असते.” 


२ टप्यध्टध्टध्टाटध्शप्शध्ट 


(२ ) पारिक्षिता, याप्रमाणे महात्मे पांडव अतिशय दुःखी झाले आहेत व 
निदेय दुःशासन पांचालीला ओढीत आहे, असं पाहून 'रतराष्टरपुत्र विकर्ण 
म्हणाला--। हे नरश्रेष्ठहो, या साध्दी याजसेनीन तुम्हांला जो प्रश्न केला आहे, 
त्याचे यथार्थ उत्तर द्या. तिच्या वाक्याचा निर्णय न केल्यास आम्हां सभासदांना 
तत्काळ नरकप्राप्तिच होईल. भीष्म व तराष्ट्र, हे आमच्या कुलांतील अति 
वृद्ध पुरुष आहेत. पण ते कांहींच बोलत नाहींत. महा वुद्धिमान्‌ विदुरहि 
न्यायनिष्ठुर होऊन निर्णय सांगत नाहीं. आम्हां सर्वांचा आचाय भारद्वाज 
द्रोण व शारद्वत ळुपाचार्य, हे निःस्पृह द्रिजश्रे्ठ असतांना, तेहि द्ोपदीच्य़ा 
प्रश्नाचे उत्तर न देतां स्वस्थ कां बसले आहेत, सवे देशांतून द्यूत पहाण्यासाठी 
आलेले जे इतर भूपाल या सर्भेत बसले आहेत, त्यांनींहि काम-क्रोधांचा त्याग 
करून यथामति उत्तर द्यावे. ही साध्वी द्रोपदी वारंवार जो प्रश्न करीत आहे, 
त्याचा चांगला विचार करून, हे पार्थिवहो, कोणाचे काय मत आहे, ते 
स्पष्ट सांगा, ” 


हे राजा, याप्रमाणे धार्मिक विकणांनें सव सभासदांना द्ोपदीच्या प्रश्नाचे 
उत्तर देण्याविषयीं परोपरीने विनविलें, पण त्यांतील एकाहि भूपालानें त्याला 
“ बरं किंवा वाईट! असं कांहींच उत्तर दिले नाहीं. तेव्हां आपण या प्रथ्वीपतींना 
वारंवार प्रेरणा करीत असूनहि हे कांहीं बोलत नाहींत, अस पाहून विकर्णांला 


३६४ श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. ६८ 


2.२८ ५-प्टप८ -तप्टटप्टप्टक्टिफ्शप्टप्क्टप्प्लिफ्शिफ्शपिप्शसप्टिप्टप्टिपिप्टधटिपिल्शशा-ध--५/५/५/५८५४५८/५८/-८५५८५८५€*€५€५"४” 


अतिशय क्रोध आला व तो आपले दोन्ही हात एकमेकांवर घांसून सर्पाप्रमाणे 
निःश्वास टाकीत म्हणाला--- 


“हृ नरद्रहो, तुम्ही आपल स्पष्ट मत सांगा किंवा नका सांगूं, या प्रसंगी मला 
जें न्याय्य वाटतें, त मी स्पष्टपगे सांगतों. हे नरश्रेष्ठ कौरवहो, म्गया, मद्यपान, 
द्यूत व म्राम्यविषयांतील अत्यासक्ति हीं राजांचीं 'चार व्यसनं प्रसिद्ध आहेत. जो 
पुरुष त्यांत आसक्त होतो, तो धमाचे उल्लंघन करूम वागूं लागतो. व्यसना- 
सक्त मनुष्याने अयोग्य मागाने जे कार्ये केलेले असतं, त्याझा विद्वान्‌ लोक 
केव्हांहि मान देत नाहींत, उलट त्याने तश्या संकटांत सांपडून केलेल्या क्रियेला 
ते अक्रियाच म्हणतात, नीच द्यूतकरांनीं आहान केल्यामुळें हा पांडुपुत्र द्यूत 
करावयास प्रवृत झाला व कपटी कितवांनीं त्याला संकटांत पाडल्यामुळे त्यानें 
हा द्रौपदीचा पण लाविला. ही अनिंद्य द्रौपदी सर्व पांडवांची सामान्य भाया 
आहे व स्वतः यूतामध्ये पूर्वीच पराजित झालेल्या पांडवाने तिचा पण लाविला. 
तिच्या पणाची इच्छा करणाऱ्या सौबलानेंच युघिष्ठिराला तिचा पण लावण्याची 
प्रेरणा केली. याप्रमाणे राजाचे व्यसनित्व, जितत्व, द्वोपदीचे सामान्यत्व व 
परप्ररदर्दितत्व या चार कारणांचा विचार केला असतां द्रौपदी जिकिली गेली 
नाहीं, अस माझे निश्चित मत आहे. ” 


हे राजा, विकर्गांचे हें न्याय्य भापण ऐकून त्याची प्रश्नंसा व सोबलाची 
निंदा करणाऱ्या लभासदांनीं फार मोठा कोलाहल केला, कांहीं वेळानं तो झब्द 
शांत झाला असतां क्रोधाने देहभान विसरलेला कर्ण स्वतःचा सुंदर बाहु वर 
करून असं वचन बोलला -'“या विकणांच्या ठिकाणीं अनेक प्रकारच्या विपरीत 
भावना प्रतीत होत आहेत. अरणीपासून उत्पन्न झालेला अशनि जसा त्या अर- 
णीलाच जाळून टाकितो, तसा 'रतराष्ट्रापासून उत्पन्न झालेला हा मूढ घातेरा- 
ट्रांच्याच विनाशाला कारण होत आहे. द्रापदीनें पुनः पुनः प्रश्न केला असतां हे 
सभासद कांहीं एक बोलत नाहींत. शकुनीनें या द्रुपदकन्येला धमानेच जिंकिले 
आहे, असे ते समजतात. पण हे 'टतराष्ट्रपुत्रा, तूं मात्र केवळ मूढतेने आपलें 
थिन्न मत प्रकट करीत आहेस. 


वत्सा, तूं अद्यापि बाल आहेस. म्हणून सभेमध्यं प्रौढांच्या गोष्टी बोळून 


असें आपलें अज्ञान प्रकट करीत आहेस. पण हे दुर्योधनानुजा, तूं धर्माला पूर्ण- 
पणे जाणत नाहींस; तूं अतिमंदबुद्धित्वामुळे जिकलेल्याहि कृष्णेला न जिंकलेली 


द्यूतपवे ९. ३६५ 


म्हणत आहेस. पण हे धातराष्ट्रा, तू तिला अजित कसे म्हणतोस ? पांडवांच्या 
ज्येष्ठ भ्रात्यानें सभेमध्ये जर आपलें सर्वस्व पणाला लाविलें, तर त्यांत द्रोपदी- 
चाहि अंतभाव झालाच ! मग धर्माने जिंकिलेल्या तिला तूं अजित कसें मानि- 
तोस ? युधिष्ठिराने आपल्या सुखानें द्रोपदीच्या नांवाचा उच्चार करून तिला 
पणास लाविले, तेव्हां इतर पांडवांनी ज्या अर्थी त्याचा निषेध केला नाहीं, 
त्या अथी त्यांनींहि तिच्या पणाला अनुज्ञा दिलीच ! असें असतांना 'ती अजित 
आहे ? असं तुला कोणत्या कारणानं वाटतं ? 


आतां एकवस्त्रा असलेल्या तिला अधर्माने सभेंत आणिलें, असं जर तूं 
समजत असशील, तर त्याविषयींहि माझं उत्तम वाक्य ऐक. हे कुरुनंदना, 
देवांनीं खरीचा एकच भता नियत केला आहे, असें असतांना ही द्रौपदी अनेक 
पतींना वश होऊन राहिली आहे. यावरून ही ठुराचरणी आहे, यांत कांहीं 
संशय नाही. अश्या पांचाळीला सभेत ओढून आणणे, तिन एकवस्त्रा असणे 
किंवा वस्ररहित असणें, यांत कांहींच आश्चर्य नाही, असे माझे निश्चित मत 
आहे. सोबलानें पांडवांचे धन, त्यांची खरी व स्वतः पांडव यांचे घमतः हरण 
केलें आहे. यास्तव हें सर्व घमंतः जिंकिळेले घन आहे. हे दुःशासना, हा 
विकणे आपल्याला जरी मोठा पंडित मानीत असला तरी तो अति मूढ आहे. 
यास्तव तूं आतां पांडव व द्रोपदी यांचीं वस्त्र काढून घे . ? 


(३) हे भारता, कणाचे हें वचन ऐकून सवे पांडवांनीं आपापट्य़ा अंगावरील 
उत्तरीय वस्त्रे काढून ठेविलीं व ते सभेंत बसले. त्यानंतर हे राजा, दुःशासन 
द्रौपदीचे वर बलात्काराने हरण करण्यासाठीं तें हातानें घट्ट घरून त्या सभे- 
मध्ये ओढू लागळा. राजा, तो दुष्ट आपलें वस जोरानें जोढीत आहे, असें 
पाहून द्रोपदीने सर्व दुःखाचे निवारण व खलांचा संहार करणाऱ्या हरीचे 
चिंतन केलें. 


द्रोपदी म्हणाली--हे गोविंदा, तू इंद्रियांचा चाळक असल्यामुळें माझ्या 
हृदयामध्ये स्थित आहेस. पण तूं इतका जवळ असूनहि माझ्यावर केवढा 
अनर्थ ओढवला आहे, हे कसें जाणत नाहींस ? ( पण तो समीप जरी असला 


१ येथें गोविंद, द्वारकावासिन्‌ इत्यादि मुळांतील संबोधने जशींच्या तशीच 
घेऊन त्यांचेंच पुढें स्पष्टीकरण केलें आहे. 


३६८९६ श्रीमन्महाभारताथ--२ सभापवे. अ. ६८ 


व्य ४२८९ /५ “१५९४५४५४४४ ४४४४४ ४४४५५४ ४४४५४८ ४४४४५/५/४/४/४५/४/१४४४/४/४ 


तरी असमर्थ असल्यास काय करणार ? उत्तर--) हे द्वारकावासिन्‌-“स्वकी- 
यांच्या संकटाचे निवारग करण्यासाठीं एका रात्रींत समुद्रामध्ये हारकापुरी 
निर्माण करून मथुरेतील सर्वे लोकांना तूं एकाच वेळीं त्या नगरींत घेऊन 
गेलास. अश्या तुज सदेसमर्थांला मज अबलेचं रक्षण करणें अगदींच सुकर 
आहे. ( हरि हृदयस्थ असून समर्थ जरी असला, तरी त्याने दुशंवर अनुग्रह कां 
करावा ? उत्तर--) हे ळृष्णा, तुझे केवळ स्मरण केल्यानेच तूं सवे दोषांचे 
आकर्षण करितोस. ( तथापि अनृत, साहस, माया, मूखंत्व, अतिलोभ, अशु- 
चित्व व नि्दयत्व हे स्त्रियांचे स्वभाविक दोप आहेत, त्यामुळे तयांचे निवारण 
करितां येणें शक्‍य नाहीं. सपाच्या दाढेतून अस्त निघणे अशक्य आहे! उत्तर-) 
हे गोपीजनलेय, मजुप्यांमध्ये गोप अति नीच आहेत व त्यांच्या स्त्रिया तर 
त्शांहूनहि निकृष्ट जाहेत. अस असतांना त्यांवरहि तूं अनुग्रह केला आहेस. मग 
केवल तुलाच दारण आलेल्या व राजरूययज्ञांतील अभिपेकानें तुझ्याकडून अनु- 
यृहीत झालेल्या मजदर तूं कसा प्रसन्न होगार नाहींस ? 


हे केवावा, तूं ब्रह्मादिकांचाहि प्रवतक आहेस. सवांचा आत्मा आहेस 
यास्तव मजवर अनुझह कर, ह नाथ, हं रमानाथ, ह म्रजनाथ, हे दुष्ट कौरव 
मला गांजीत आहेत. हे आर्तिनादना, तू गोवधंनाचा उद्धार, दावाझीचा 
शास इत्यादि अद्धुत कमानी ब्रजवासी जनांची पीडा जशी घालविलीस, त्याच- 
प्रमाणे हे जनादता, या दनेरवसागरांत बुडय असलेल्या माझा उद्धार कर, हे 
इ:प्णा, हे महाबाहो कृप्णा, हे महा योगिन्‌, हे सटान्तर्यामिन, हे विश्वकत्या, 
सी तुला स्या दारण आहे. या कोरवसभेमध्ये केश भोगीत असलेल्या माझें 

रक्षण कर. तूं सवान्तयांमी आहेस. यास्तव शत्रला माझ वस्त्र हरण करण्या- 
दिपयीं उदासीन दरी कर किंवा तू विश्वकता असल्यासुळें मला असंख्य वस्त्रे 
तरी पुरीव, त्यादांचूल या प्रसंगीं माइय़ा लजेचे रक्षण होणें शक्‍य नाहीं 

(४) जनभेजया, याऱमाण ला त्रियुवनेथवर कृष्णाचे चिंतन करून भगवान 
आपल्यावर अनुग्रह केल्यावांचून रहाणार नाहीं, असा निश्चय असल्यामुळें 
इत्रूची यात्किचितृदि भीति न दाळगगारी ती राजकन्या अतिशय दुःखी होऊन 
व हाताने आपलें सुख झांकून घेऊन मोठ्याने आक्रोश करूं लागली. 

याज्ञसेंनीचा तो घांबा ऐकून कृष्णाला तिची अतिशय दया आली. लाचा 
कठ दाहून आला व तो कृपाळु भगवान्‌ राय्या, आसन इत्यादिकांचा त्याग 


द्यतपर्व ९ ३८७ 


२८्टशा:०४८५- एट ४८ प्ाध्टप्कप्लप्ला-्श्-याध-4-्प्ट 


० १टब्टाप्टध्ट र्‍-रपटप्टाध्शब्टः- स्ट 


करून पायांनींच अति त्वरेन कोरवसर्भेत आला. त्या वेळीं ती पांडवपत्नी 
याजञसेनी नर-नारायणरूप असलेल्या कृष्णाजुंनांना मोट-मोठ्यानें हाका मारीत 
होती. तेव्हां द्वारकेहून धांवून आळेला तो भगवान्‌ गुप्त राहून स्वतः द्वौपदीर्च 
धर्मरूप परिधानीय वस्त्र बनला व त्या महात्म्याने अनेक प्रकारच्या उत्कृष्ट 
चसत्रांनीं तिच शरीर आच्छादित केलं, 


हे राजा, दुष्ट दुःशासनाने द्रौपदीचे एकवस्त्र तिच्या अंगावरून ओढून घेतांच 
त्तसले दुसरं वस्त्र तेथें दिसूं लागल, ते ओढून घेतल्यावर लाहीपेक्षां तिसरे 
उत्कृष्ट वस्र तिच्या अंगावर दिसले. हे प्रभो, दुःशासन एका मागून एक अनेक 
वसते ओढूं लागला असतां द्वोपदीच्या शरीरावर उत्तरोत्तर उत्कृष्ट, चित्र-विचित्र 
शुभ्र व अनेक वस प्रादुभूत झालीं. 


(५) हे राजा, पांच पांडव व द्रौपदी यांनीं झुद्ध धर्माचे परिपालन केल्या- 
मुळेंच भगवानानें हा चमत्कार सभेतील सवे लोकांस दाखविला. भर सर्भेत 
घडलेला हा अद्भुत प्रकार पाहून सर्भेतील सवे राजे विस्मित झाले व लांनी 
फार मोठा कोलाहल केला. त्या वेळीं सर्व नृपाल द्ोपदीची प्रदंसा व दुःशा- 
सनाची निंदा करूं लागले. लया प्रसंगीं भीमाचे दोनहि ओंठ क्रोधान थरथर कांपू 
लागले. ल्याने हातावर हात चोळून त्या सवे राजांमध्ये मेघासारख्या भर्यकर 
६वनीनें अशी घोर प्रतिज्ञा केली--“हे भूलोकांतील क्षत्रियहो, माझं ह॑शपथ- 
वचन तुम्ही ऐकून ठेवा. असले घोर प्रतिज्ञावचन यापूर्वी कोणींहि उच्चारिले 
नाहीं व यापुढे कोणी उच्चारणारहि नाहीं. हे एथ्वीश्वरांनो, मी आतां शपथ- 
पूवक जे बोलत आहें, तें जर सत्य करून न दाखवीन, तर माझ्या पूर्वे पिताम- 
हांच्या गतीला मी प्राप्त होणार नाहीं. युद्धांत या पापी दुर्वुद्धि भारतकुल- 
कलंक दु'शासनाचे वक्षःस्थळ बछात्काराने फोडून त्याचे रक्त जर 
मी न पिईन, तर मला पितासहांची सद्गति प्रात्त होणार नाहीं. " 


१ याच प्रसंगाला उद्देशून नीलकंठांनीं आपल्या टीकेत पुढील “लोकाचा उल्लेख 
केला आहे. '* नास्त्यकार्य कदर्याणां नास्त्यक्षाम्यं महात्मनाम्‌ । नास्त्युपेक्ष्यी हरे- 
भक्त इति यूते प्रदार्शितम्‌ ॥ अर्थ--दुर्जनांना अकाये असें कांहीं नाहीं, महा- 
त्म्यांना अक्षम्य असें कांहीं नाहीं व हरीला कोणताहि भक्त उपेक्षणीय नाहीं, हे 
या द्यूतप्रसंगीं प्रदर्शित केलें आहे. 


३६८ श्रीमन्महाभारता्थे--२ सभापवे. अ. ६८. 


2८२५-५८-५८ ८५८८०८2५८८४०८० 2 ८८2०0५८2८2 2८८2५८१०८८ ५८८४८४ ४८ ४५० 0 पपटध्शध्टप्टप्लप्वधपशशधाध-<५-“<:-<*« 


(६) राजा जनमेजया, भीमाचे हें घोर व अंगावर रोमांच उभें करणारें प्रतिज्ञा- 
वचन ऐकून सभेतील वीरांनीं * धन्य, धन्य ' असें म्हणून त्याची प्रशंसा व 
दुःशासनाची निंदा केली. इकडे दुःशालन द्रौपदीचीं वस्त्र भराभर ओढीतच 
होता. सभेमध्ये त्यांचा ढीग पडला, ल्या दुष्टाचे हात थकून गेले. एवढा प्रयत्न 
करूनहि आपले मनोरथ सिद्ध झाले नाहींत, म्हणून त्याला मोठी लाज वाटली 
व तो सभेत खालीं मान घाळून बसला. पांडव आपलीं उत्तरीय वस्त्रें टाकून 
समेत उघडे बसळे आहेत व कौरवांतील कोणी एकहि महात्मा द्रौपदीच्या 
प्रश्नाचे उत्तर देत नाहीं, असं पाहून सभेतील नरस्रेष्ठांच्या तोंडून ' धिक्कार, 
घिक्कार* असा फार मोठा शब्द निघाला. त्या सभेतील सुजन 'छतराष्ट्राची 
अतिशय निंदा करोत मोठा कोलाहल करूं लागले, तेव्हां सर्वधरमज्ञ विदुर 
आपला शुभ बाहु वर उचलून व कोलाहल करणाऱ्या सभासदांचे निवारण 
करून म्हणाला--- 

“ हे श्रेष्टहो, द्रोपदी तुम्हां सर्वांना प्रश्न करून, ही साध्वी सनाथ असूनहि 
एखाद्या अनाथ स्त्रीप्रमाने तुमच्या पुढें आक्रोश दरीत जाहे. पण तुम्हीं तिच्या 
प्रश्नाचे उत्तर दिलें नाहीं, त्यामुळे या सभेंत घमाचा घात होत आहे. * एखादा 
आर्त मनुष्य प्रदीस अस्तीप्रमाणे न्याय मागण्यासाठीं सभेत येतो व सभासद 
सलयधर्माने लाच्या दुःखाचे निवारण करून त्याचें रक्षण करितात. आरतांचे रक्षण 
न केल्यास सभासदांच्या धर्माचा नाश होतो ? असें मनूने सांगितले आहे. 
यास्तव श्रेष्ठ मानवाने सत्याला स्मरून सलयप्रश्नाचा निर्णय करावा, काम, क्रोध 
व बल यांचा तिरस्कार करून आताच्या प्रश्नाचे न्याय्य उत्तर द्यावे, अशी 


नीति आहे. 

या महात्म्या विकर्णांने आपल्या समजूतीप्रमागे द्रोपदीच्या प्रश्नाचे उत्तर 
दिळें. त्याचप्रमाणें हे नराघिपहो, तुम्हीहि यथामति या गूढ प्रश्नाचा निर्णय 
करा, जो सभेत आलेला घरमदर्ी पुरुष आतांच्या प्रश्नाचं उत्तर देत नाहीं 
तो मिथ्या भाषणामुळें लागणाऱ्या दोपांतील अर्ध्या दोपाला पात्र होतो आणि 
जो घर्मज्ञ सभासद मिथ्या निर्णय करितो, त्याला असत्य भाषणाचे समग्र फल 
मिळते, असा शाखसिद्धान्त आहे. 


याविषयीं एक पुरातन इतिहास सांगतात. प्रहादू व आंगिरस मुनि यांचा 
पूर्वी एकदा असाच संवाद झाला, प्रहाद्‌ या नांवाचा एक प्रसिद्ध दैलेद्र असून 


द्यतपवे ९. ३६९ 


“५४५-५५/५/१/५/१/' 


विरोचन हा त्याचा पुत्र होय. तो प्रहादपुन्न एका कन्येसाठीं आंगिरस सुधघ- 
न्व्याकडे आला. केशिनी या नांवाची एक कन्या असून तिर्ने आपल्याला 
वरावे, असं त्या दोघांनाहि वाटत होतें. पण त्या कन्येने ' तुम्हां दोघांमर्ध्ये 
कुल-शीलादिकांनीं श्रेष्ठ कोण आहे ? ' असं त्यांस विचारिलें. तेव्हां सु'धन्वा 
व विरोचन हे दोघेहि * मीच श्रेष्ठ आहे ' असें बोलूं. लागले. त्यामुळें त्यांचा 
परस्पर वाद सुरू झाला. तेव्हां त्यांनीं आपसांत प्राणाचा पण लाविला. “आम्हां 
उभयतांमध्ये जो कोणी श्रेष्ठ ठरेळ तो निकृष्टाच्या प्राणांचा स्वामी होईल. 
म्हणजे या पणांत हरलेल्या पुरुषाने दुसऱ्याचे यावजीव दास्य करावें ' असा 
पण केला व ते दोघेहि प्रहादाकडे गेळे आणि * हे दैत्येंद्रा, आम्हां दोघांतील 
श्रेष्ठ कोण ? हं तूं खर सांग. मिथ्या बोलूं. नको ' असं म्हणाले. 


तेव्हां सुधन्वा-मुनीकडे अवलोकन करून प्रहाद्‌ मिथ्या भाषण करावयास 
भ्याला व कांहींच बोलला नाहीं. तें पाहून कद्ध झालेला आंगिरस सुधन्वा 
बह्मदंडाप्रमाणे प्रज्वलित होऊन त्यास म्हणाला--“ हे प्रहादा, तूं पुत्राच्या 
हितासाठीं मिध्या भापण करशील, किंवा कांहींच उत्तर न देतां स्वस्थ बसशील, 
तर इंद्र आपल्या वज्नाने तुझ मस्तक शतधा विदीणं कील. ” 

सुधन्व्याचें हें घोर वचन ऐकून प्रहाद झुप्क झालेल्या अश्वत्थपर्णाप्रमाणे 
मनांत अतिदाय व्यथित झाला व तो दैत्य महातेजस्वी कर्यपाकडे या प्रश्नाचा 
निणेय विचारण्यासाठी गेला. 


प्रहादू म्हणाला->हे भगवन, तूं देव, असुर व ब्राह्मण यांचा श्रेष्ठ धम 
जाणतोस. यास्तव हे महाभागा, मजवर कोणतें धर्मसंकट ओढवले आहे, तें तू 
ऐक. कोणी घममनिणेयासाठीं प्रश्न करूं लागला असतां, ल्याच्या प्रश्नाचे अस्पष्ट 
उत्तर दिल्यास किंवा मिथ्या निर्णय केल्यास त्याला कोणते परलोक प्राप्त 
होतात तें मला सांग. 

'कद॒यप म्हणाला--प्रहादा, धर्माचा निणय जाणत असूनहि जो काम, 
क्रोध किंवा भय, यांमुळें स्पष्ट निणय सांगत नाहीं तो उभयपक्षपाती पुरूप 
आपल्या भोंवतीं वरुणाचे सहस्र पाश अडकवून घेतो. जो साक्षी खरी साक्षन 
देतां खोटी साक्ष देतो, तोहि उभयपक्षपाती पुरुष सहस्र वरुणपाशांस पात्र होतो 
च पुक वषे पुरें झाळें म्हणजे त्याचा एक पादा तुटतो. याप्रमाणें त्याचे सवे पाश 
तुटण्यास एक हजार वर्षे लागतात. सभेमध्ये अधमांनं धर्मांचा बाध होण्याचा 

म. भा. २--२४ 


३७० श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ६८. 


प्रसंग आला असतां, सभासदांनी अधमार्चे शल्य दूर करून शुद्ध घरमच प्रकट 
करावा, अशी नीति आहे. पण जे सभासद सभेत बसून धर्मांधर्माचा विवेक 
करीत नाहींत ते स्वतःच अधरमार्ने विद्ध होतात. जे निंद्य अधर्माची निंदा 
करीत नाहींत, त्यांतील श्रेष्ठाला अर्धा, कत्यांला चतुर्थांश व इतर सभासदांस 
वतुर्थांश अधमेदोष लागतो. 


पण ज्या सभेत निद्य अधमौची स्पष्ट निंदा होते त्या सभेतील श्रेष्ठ सभा- 
सद निर्दोष होतात व तो सर्व अधमे केवल करत्यांलाच प्राशितो. यास्तव हे 
प्रहादा, धर्मनिर्णय करण्याचा प्रसंग आला असतां, तो न करणें किंवा मिथ्या 
निर्णय करणें अथवा संदिग्ध वचन बोलून वेळ मारून नेणें, या मिथ्याचरणानें 
घर्म विद्ध होतो. हें ध्यानांत ठेवून धर्मांतील अधमेशल्य निःपक्षपात बुद्धीने दूर 
करावें. गायीचा कान एकदा या बाजूला व एकदा दुसऱ्या बाजूला जसा स्पर्श 
करितो, त्याप्रमाणे संदिग्ध वचनादिकांच्या योगानें पक्षपात कधींहि करूं नये, 


हे प्रहादा, आते लोक धघर्मनिर्णयासाठीं आले असतां, जे अन्यायार्ने मिथ्या 
घर्मनिण॑य सांगतात, ते पूर्वीच्या सात व पुढील सात अशा चोदा पूर्वजांच्या 
इष्टापूतैघर्मीचा घात करितात. शत्रूंनी ज्याच्या सवैस्वाचें हरण केळें आहे 
ज्याचा पुत्र मारला गेला आहे, ज्या कतणकोला धनकोनें अतिशय छळिलें आहे, 
जो स्वा्थांपासून भ्रष्ट झाला आहे व राजाने ज्याला प्राशिळें आहे, अशा पुरु- 
चांना किंवा व्याघ्रार्ने ज्याचें आक्रमण केलें आहे, अश्शा मनुष्याला, अथवा जी 
पतिहीन झाली आहे, जिला पुत्र नाहीं व जिच्या पतीनें दुसरा विवाह केला 
आहे अश्ा खरीला व ज्याच्या साक्षीदारांनी खोठ्या साक्षी दिल्या आहेत, 
अज्ञा लोकांना होणारें दुःख एकसारखंच आहे, असं श्रेष्ठ देव म्हणतात. हे 
प्रह्मादा, पूर्वोक्त स्व दुःखितांचें दुःख असत्य भाषण करणाऱ्या मनुष्याला होते. 
एखादें कृत्य समक्ष पाहिल्याने किंवा सल्यवत्तया पुरुषाच्या तोंडून ते ऐकल्यानंहि 
पुरुष त्याचा साक्षी होऊं शकतो. यास्तव अशा साक्षी पुरुषार्न सवदा सत्य 
भाषणच करावें म्हणजे त्याचा धम व अथे यांची हॉनि होत नाहीं. 


हे सभासदहो, कड्यपाचे हें भापण ऐकून प्रहाद आपल्या विरोचन पुत्राला 
म्हणाळा--'' वत्सा, हा सुधन्वा तुझ्याहून श्रेष्ठ आहे. याचा पिता अंगिरासुनि 
मजहून श्रेष्ठ आहे व या सुधन्व्याची माताहि तुझ्या मातेहून श्रेष्ठ आहे. यास्तव 
हे पुत्रा, हा सुधन्वा तुझ्या प्राणांचा स्वामी आहे. " 


चूतपवे ९. ३७१ 


प्रहादाचा हा न्याय्य निणेय.ऐकून आंगिरस सुधन्वा त्यास म्हणाला“ हे 
श्रेष्ठा, तूं पुत्रस्नेद्दाचा त्याग करून धमोमध्येंच स्थित झाला आहेस. यास्तव मी 
तुझ्या पुन्नाला प्राणदान देतो. हा तुझा पुत्र शतवर्षे जिवंत राहो, ” 

विदुर-र्‍हे श्रेष्ठ सभ्यहो, हा प्राचीन परम धर्म ऐकून तुम्ही कृष्णेच्या 
प्रश्नाचा निणेय करा. 

राजा जनमेजया, विदुराची ही सदुक्ति ऐकूनहि ते सवे नृपाल कांहींच 
बोलले नाहींत, तेव्हां कणे दुःशासनाला म्हणाळा--“ हे वीरा, तूं या द्रौपदी- 
दासीला घरांत घेऊन जा. ? कणाचे हे शब्द कानीं पडतांच तो निदेय दुः- 
झआासन लजित झालेल्या, थरथर कांपणाऱ्या व पांडवांना हांका मारून आक्रोश 
करणाऱ्या त्या तपर्विनी द्रौपदीला सर्भेतून ओढून नेऊं लागला, २. ९. ६८, 


अध्याय ९९ वा. 
[ १ द्रोपदीचा विलाप. २ भौष्माचें सान्त्वपर भाषण. ] 


( १ ) वैशंपायन-र्‍यारिक्षिता, याप्रमाणें त्या सर्भत सवे श्रेष्ठ वीरांच्या 
समोर तो नीच दुःशासन ओढू लागला असतां ती असहाय द्ोपदी म्हणाली- 
५ हा मूढ माझ्याशी बलात्काराने अशी दांडगाई करीत असल्यामुळें मी विह्ृल 
झालें व माझे आद्य व श्रेष्ठ कतेव्य राहून गेलें. या कौरवांच्या सर्भेतील सव 
कुरश्रेष्ठांना मी वंदन करीत आहे. मीं तें आरंभींच केलें नाहीं, यांत माझा 
कांहीं दोष नाहीं.” 

राजा, त्या सभेमध्ये तो दुष्ट दुःशासन कृष्णेला पुनः ओढूं लागला असतां 
तत्ा अपमानास योग्य नसलेली ती तपस्विनी द्रौपदी दुःखानं भूमीवर पडली 
व विलाप करूं लागली. ती म्हणाली---“माझ्या स्वयंवराच्या वेळीं त्या मंडपांत 
जमलेल्या नृपालांनींच कार्यत मला पाहिले होतें. त्यांच्यावांचून अन्य कोणा- 
च्याहि दृष्टी न पडलेली मी आज या सर्भेत अशारीतीने आले आहे. माझ्या 
अंतःपुरांत वायु व आदित्य यांच्याहि दृष्टी न पडणारी मी आज या सभेतील 
जनसमूडांकडून पाहिली जात आहें. माझ्या मंदिरांत वायूनं देखीळ मला स्प 
केलेला ज्या पांडवांना सहन होत नसे, तेच माझे पति आज या सर्भेत हा 
दुरात्मा दुःशालन मला सर्वांसमक्ष ओढीत असतांना सुकाठ्याने सहन कसे 
करीत आहेत. 


३७२ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ६९. 


“-<“:<<५<<- 


हाय हाय, केश भोगण्यास सवैथा अखमथे असलेली ही आपली स्नुपा 
व कन्या असें दारुण दुःख भोगीत आहे, हें प्रत्यक्ष पाहणारे हे सवे कुरुवृद्ध 
ते सहन करीत आहेत ! खरोखर, हे केश सोसण्यास मी असमर्थ आहे. दैवच 
फिरले असे मला वाटते. मी कुलीन व साध्वी खी असतांना या सभेमध्ये 
दुःखसागरांत अश्शी बुडत आहें, यापेक्षां आणखी दैन्य ते कोणतं ! आज 
भूपालांचा धर्म कोठें गेला ? पूर्वी धम्यस्त्रियांना सर्भेत कधींहि नेत नसत, असें 
आम्हीं ऐकिले आहे. परंतु या कौरवांतील तो प्राचीन सनातनधम नष्ट झाला 
आहे, हेंच खरें. त्यावांचून ही पांडवांची भार्या, रष्टद्यप्नाची भगिनी आणि 
वासुदेवाची सखी या सभेमध्ये कशी आली असती ! 

हे कुर्श्रेष्ठो, मी धमराजाची धर्मपत्नी व क्षत्रियकुलोत्पन्न वीरकन्या आहें. 
यास्तव मी न्यायाने कोरवांची दासी आहे किंवा अदासी आहें, हें मला 
सांगा. म्हणजे त्याप्रमाणें मी वागेन, हे कॉरवहो, कुरुंचं यक्ष हरण करणारा 
हा क्षद्रबुद्धि दुःशासन मला केश देत आहे, ते आतां माझ्याने फार वेळ 
सहन करवत नाहींत. हे नृपालहो, मी जित आहे कीं अजित आहें, यावि- 
षयीं तुम्हांला जे वाटत असेल तें मला स्पष्ट सांगा. हे कुरुवृद्धहो, मी तुमचा 
निर्णय ऐकण्याची इच्छा करीत आहे. तुमचें उत्तर मिळतांच मी ल्याप्रमाण 
अवऱ्य करीन. ” 


(२ ) भीष्म म्हणाला--हे पांचालि, धर्मांची गति अति सूक्ष्म आहे, हे 
मीं तुला पूर्वीच सांगितले आहे. ज्ञानी महात्म्य़ांनाहि या लोकीं तो कळत 
नाहीं. प्रायः लोकामध्ये बलवान्‌ पुरुप ज्याला घम समजतो तो अधम जरी 
असला तरी धमच मानिला जातो आणि दुबेलाने सांगितळेला घर्महि अधम 
ठरून त्यावर आघात होतात. याच न्यायानं आज येथ बलवान्‌ असलेले कर्ण- 
दुर्योधनादिक जो बोलतील, तोच धर्म आहे व इतरांनीं सांगितलेला धर्महि 
अधर्मच म्हटला जाईल. यास्तव हे कल्याणि, तुझा हा प्रश्न सूक्ष्म, गहन व 


१ बलवांश्व यथा धर्म लोके पश्यति पूरुषः । स धर्मा धर्मवेलायां भवत्य$मिहतः 
पर:॥ २ मी या सर्वाहून बलवान्‌ आहें व तुझ्या प्रश्नाचा निणय आणि या दुष्टांचा 
निग्रह करण्यासहि समर्थ आहें. तथापि मी या वेळीं द्रोपदीला “तूं अजित आहेस,' 
असें जर सांगेन तर ही साध्वी “ अपराधावांचून या दुष्टांनीं आपल्याला पीडा 
दिली ' असें मानून क्रोधाने या कोरवांना जाळून भस्म करील. तेव्हां द्रोपदीच्या 


द्यतपव ९. ३७३ 


टध्टधश्टट्टधटलप्ध्श्लध्-्--८५८५-ाशध्शा-“4<“ धा“: ५/५€* -</५/५/५/५/५८४८/५८/५४६-/५८/१/५४५८/४५८/५८/५/५८/५८/५- 


महत्त्वाचा असल्यामुळे मी त्याचा निश्चित विचार करण्यात समथ नाहीं. 
परंतु ज्या अथी हे सव कोरव लोभ व मोह यांत परायण झाले आहेत, त्या 
अथी खरोखर यांच्या कुलाचा अंत समीप आला आहे, यांत संशय नाहीं. 


हे याज्ञसेनि, या सत्कुळांत उत्पन्न झालेल्या पांडवांवर अनेक संकटे आलीं 
असतांहि ते घर्ममागांपासून कधींहि च्युत झाले नाहींत आणि अश्या त्या 
पुरुपश्रेट पांडवांची तूं कुलवधू आहेस. तेव्हां संकटप्रसंगीं तुझे हें वर्तन सवेथा 
योग्य आहे. हे द्वोपदि, एवढ अनथे ओढवला असतांहि तूं धरमांकडेच दृष्टि 
ठेविली आहेस, ही तुझी वृत्ति अत्यंत स्तुत्य आहे. हे सवे द्रोणाद्क वृद्ध व 
धमेवेत्ते श्रे्जन शून्य चित्ताने जणुकाय गतप्राण झाल्याप्रमाणेंच या सभेत 
निश्चळ व अधोसुख होऊन बसले आहेत. यास्तव हे पांचालि, युधिष्ठिर या 
प्रश्नाचे जे उत्तर देईल, तेंच प्रमाण मानावे असं माझं मत आहे. तूं जित 
आहेस किंवा अजित आहेस, याचा निर्णय करण्यास तो स्वतःच समथ आहे, 
२. ९, ६९. 


अध्याय ७० वा. 
[ 9 दुर्योधनाचें उपहासवचन व भीमसेनाचा संताप. ] 
(१) चैशंपायन--राजा जनमेजया, त्या सभेमध्ये ती साध्वी पांडवपत्नी 
दुःखात होऊन टिटवीसारखी आक्रोश करीत होती. पण तिचा तो आक्रोश ऐकत 
असतांहि 'रतराष्ट्रपुत्रांच्या भीतीने तेथील एकहि भूपाल योग्य किंवा अयोग्य 


अपमानामुळें झालेला दोष अधिक आहे किंवा कुरुकुलाच्या नाशामुळें होणारा 
दोष अधिक आहे, असा संशय आला असतां धर्मतत्त्व सूक्ष्म असल्यामुळें या दोन 
दोषांच्या तारतम्याचा निश्चय करणें कठिण आहे. द्रौपदीच्या क्रोधाने कौरवांचा 
नाश झाल्यानें देवकार्य होईल असेंहि नाहीं. कारण देवांना वध्य असलेले सवे 
क्षत्रिय येथें एकत्र जमलेले नाहींत. त्यामुळें हा निर्णय गहनहि आहे. पांडव शत्तर- 
रहित आहेत व ते दुसर्‍याचे दास झाले आहेत; त्यामुळें त्यांच्या स्वामींचा म्ह० 
कौरवांचा नाश केल्यास द्रौपदीलाहि दोष लागेल. कारण आपल्या स्वामीच्या 
स्वामींचा नाश करणें हें अकार्य आहे. त्यामुळें हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा 
आहे. म्हणून मी तुला या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर देत नाहीं; असा भीष्माचा गूढ 
आहय आहे. 


३७४ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ७०. 


असे कांहींच बोलला नाहीं. तेव्हां त्या सव राजांना व राजपुत्रांना स्वस्थ बसलेलं 
पाहून 'तराष्ट्रपुत्र दुर्योधन राजकन्या पांचलीला हंसत हंसत असं वचन बोलला. 


दुर्योंचन म्हणाला--हे याज्ञसेनि, तुझ्या या प्रश्नाचा निर्णय उदारबुद्धि 
भीमसेन, अजुन, नकुल व सहदेव या तुझ्या पतींकडेच सोंपीव, तुझ्या सुक्ततेचे 
वचन त्यांनाच बोलूं दे. किंवा ' हा युधिष्ठिर आमचा स्वामी नव्हे? असें या 
सवे श्रेष्ठांमध्ये तुझ्यासाठी बोलून त्या सवांना धमराजाचें वचन मिथ्या ठरवू दे. 
म्हणजे हे पांचालि, तूं तत्काल दासीभावापासून मुक्त होशील, किंवा धर्मामध्ये 
स्थित असलेला हा इंद्रतुल्य महात्मा युघिष्टिरच * तुजवर त्याचें स्वामित्व आहे 
कीं नाहीं, ' तं स्वतःच सांगूं दे. याच्या वाक्यावरून तूं आपल्या प्रश्नाचा 
तत्काळ निर्णय करूं शकशील. सभेतील हे सवे कुरुनंदन तुझ्याच दुःखाने 
खिन्न झाले आहेत. ते मोठे धीर असूनहि तुझ्य़ा दुदेंवी पतींकडे लक्ष देऊन 
यथाथ भाषण करीत नाहींत. 


हे पारिक्षिता, त्या कुरुराज दुर्योधनाच्या या वाक्याची सभासदांनीं उच्च 
स्वराने प्रशंसा केली. त्यांच्या श्यृत्यांनीं परस्पर नेन्रसंकेत केळे, दुयांधनपक्षपाती 
दुर्जन हाहाकार करूं लागले. कारण 'दुर्योधन अकस्मात्‌ असें बोळून गेला, पण 
पांडवांनाच याविषयीं प्रमाण मानिल्याने द्रोपदी दास्यांतून मुक्त होईल व 
त्यामुळं आमचे हे सवे प्रयत्न व्यथे होतील, ' अशी त्यांना भीति पडली. पण 
दुर्योधनार्चे ते न्याय्य वचन ऐकून सर्भेतील इतर कौरवांना संतोप झाला. सवे 
राजे प्रसन्न झाले. ते धार्मिक कुरश्रेष्ठाचा सत्कार करूं लागले व आतां धमेज्ञ 
युधिष्ठिर काय सांगतो, तें ऐकण्याविषयीं उत्सुक होऊन त्याच्याकडे आपापलीं 
मख वळवून पाहुं लागले, ' युद्धामध्ये अर्जिक्य असलेला बीभत्सु, भीमसेन व 
नकुल-सहदेव आतां यावर काय बंर॑बोलतील, ' अज्ञा आशयाने ते सवे 
त्यांच्या मुखाकडेहि मोठ्या कुतूहलाने पाहुं लागले, 


सर्भेतील तो कोलाहळ शांत झाला असतां भीमसेन आपला चंद्नचर्चित 
दिव्य भुज वर उचलून मोठ्याने म्हणाला--“ हा उदारवुद्धि धर्मराज जर 
आमचा गुरु नसता तर आम्ही कौरवांचा हा अतिक्रम एक क्षणभर तरी सहन 
केळा असता काय ? तो आमचा स्वामी आहे म्हणून तर आम्ही हा सवे 
अल्याय सुकाठ्याने सहन करीत आहों. हा आमचा स्वामी आहे व इतर पवित्र 
तप करणाऱ्या प्राण्यांचाहि प्रभु आहे. द्रौपदीचा पण लावण्यापूर्वी हा आमचा 


द्यूतपर्व ९. ३७५ 


स्वामी होता. पण द्रोपदीसाठीं मिथ्या भाषण करून तो जर आपल्याला अजित 
मानीत असेल, तर खुद्याळ मानो. आम्हांला कौरवांनी पूर्वीच जिंकलेले 
असल्यामुळे आम्हीं मात्र केव्हांहि जितच आहो. कारण तो सवेदा 
आमचा स्वामीच आहे. द्रौपदी मात्र दासीभावाला प्रास्त झालेली नाहीं. 
कारण युघिषठिराने स्वतः पराजित झाल्यावर तिला पणाला लाविले आहे. 
मी जर अजित असतों, तर पांचालीच्या या केसांना स्पशे करून भूमीवर 
रहाणारा कोणता मल्ये जिवंत सुटला असता ! माझे हे दीघ, पुष्ट व 
परिघांसारखे दोन बाहू पहा. यांमध्यें सांपडळेला साक्षात्‌ इंद्रहि जिवंत सुटणार 
नाहीं. धमेपाशानें बद्ध झाल्यामुळें मी या संकटाचा प्रतिकार करण्यास समथ 
नाहीं, काय करूं ! धर्मराजाच्या गौरवार्ने व या माझ्या प्रिय अजुनाच्या निग्न- 
हाने मी या वेळीं प्रतिबद्ध झालो आहें. हा माझा स्वामी युधिष्ठिर जर मला 
आतां नुस्ते “ हुं ' म्हणेळ व मला सोडील, तर सिंह क्षुद्द मगांना जसा पटा- 
पट मारितो, त्याप्रमाणें मी या पापी धार्तराष्ट्रांना हाताच्या चापठ्या याच 
खद्डांनीं या सभास्थानीं लोळवीन, ” 

राजा, भीमाचे हें उग्र वचन ऐकून भीष्म, द्रोण व विदुर हे त्यास म्हणाले-- 
“ बा भीमसेना, तूं बोलतोस तसं करशील, यांत कांहींच संशय नाहीं. तुझ्या 
ठिकाणीं हें सवे संभवतं. पण वत्सा, धमांकडे दृष्टि देऊन या क्षणीं तूं क्षमा कर, 
तुझ्या या पराक्रमाला लवकरच अवसर मिळेल.” २. ९, ७०. 


अध्याय ७१ वा. 

[ १ कर्णाचें निंद्य वचन. २ दुर्योधनाने असभ्यपणें द्रौपदीला दाखविलेली ऊरु 
फोडण्याची भीमाची प्रतिज्ञा, ३ विदुरवचन. ४ उत्पातश्रवणानें 
धृतराष्ट्राने वरांच्या योगानें द्रोपदीचें केलेळें सान्त्वन. ] 

(५) वैशृंपायन--हे भारता, भीष्मादिकांचें ते भाषण ऐकून कणांला अति- 
शय क्रोध आला व तो लांची निंदा करीत म्हणाला--“भीष्म, क्षत्ता व हा 
तिसरा कौरवांचा गुरु हे तिघेच या सर्भेत धर्माचें उल्लंघन करण्यास समथ 
आहेत. त्यांच्यावांचून दुसरा कोणता पुरुष असं धर्मोलुंघन करील ? हे कृतघ्न 
आपल्या स्वामीलाच दुष्ांतील दुष्ट म्हणत आहेत व त्याचाच समूळ उच्छेद 
व्हावा अश्नी इच्छा करीत आहेत; पण हें पाप करीत असतांना त्यांना लाज 
वाटूं नये, हे केवढे आश्रय आहे ! 


३७६ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ७१. 


हे भद्वे, दास, पुत्र व खरी हीं तिघे क्रमानें धनी, पिता व पति जिवंत असे- 
पर्यंत अधन व पराधीन असतात. दासाची भायां व घन हीं दोन्ही स्वामि- 
रहित असतात. . यास्तव त्याचे त॑ सर्वस्व त्याच्या धन्याला प्राप्त होत असतें, 
असे धर्मशास्त्र सांगते, त्यामुळे राजाचा पराभव झाल्यानं त्याची पत्नीहि जित 
झालीच. अर्थात्‌ ' अजित युघिष्ठिराने तुला पणाला लाविलें कीं स्वतः पराजित 
झाल्यावर तुला पणाला लाविलं ' हा विचारच संभवत नाहीं. यास्तव तूं आतां 
मुकाठ्यानें दुर्यरो घनराजाच्या अंतःपुरांत जा व त्याच्या स्त्रियांची पादसंवाहनादि 
सेवा कर किंवा त्या जें सांगतील तें काम करीत रहा. 

हे राजपुत्रि, आतां सव 'छतराष्ट्रपुत्र तुझे स्वामी आहेत, पांडुपुत्र नव्हेत, 
हे सुंदरि, पतीच्या जयाने आपलाहि जय झाला, हें जर तुला संमत नसेल, 
तर तूं आतां पतिरहित आहेस, हें उघड आहे. यास्तव ज्याच्यापासून द्यूता- 
मुळें तुला दास्य प्राप्त होणार नाहीं असा अन्य पति तूं सुखोपभोगासाठीं सत्त्वर 
वर. पति असतांना स्त्रियांनी यथे आचरण करगे निंद्य आहे. परंतु दास्या- 
मध्ये ते तसं निंद्य नाहीं, हें सुप्रसिद्ध आहे. यास्तव परिमित पतींची भाया 
होऊन रहाण्यापेक्षां ज्यामध्ये असंख्य पतींशीं विलास करणं दोपावह नाहीं, ते 
दासीत्वच तुला असो. 

हे कल्याणि, युधिष्टिरादि पांची भ्राते दास झाले आहेत व हे याझसेनि, 
तूंहि आमची दासी क्षाडी आहेस. त्यामुळें ते आतां तुझे पति नाहींत. कारण 
आम्हीं नियेध केल्यास ते तुझा उपभोग घेऊं शकणार नाहींत. ज्यार्ने 
सभेमध्ये द्यृतांत पांचाल्य द्रुपदकन्येचा पण लाविला, तो युघिष्टिर ' खरोखर, 
आज आपल्या जन्मार्चे सार्थक झालं, आपण मोठा पराक्रम केला, ' असं काँ 
मानणार नाहीं ! ” 

राजा जनमेजया, राधेयाचे हे कणकटु निंद्य भापण ऐकून असहिष्णु 
भीमसेन मनांत अतिशय क्षुव्य झाला, तो विषारी सपांप्रमाणे दीधे व उष्ण 
निःश्वास सोडूं लागला, पण तो राजाचें अतिक्रमण करण्यास असमथ॑ अस- 


१ त्रय एवाधना लोके भाया दासस्तथा सुतः । यत्ते समधिगच्छंति यस्येते तस्य 
तद्धनम्‌ ॥ अस स्मृतिवचन आहे. अर्थ--भाया, दास व पुत्र हे तीन या लोकीं 
अधन आहेत. म्हणजे त्यांना त्वतःचें असं धन नाहीं. त्यांना जें कांहीं मिळतें ते 
ते ज्याचे असतात त्याचें होतें. म्हणजे त्यांचें धन त्याच्या स्वामीला मिळतें. 


द्यूतपवे ९. २७७ 


४१४ १४१४१४१/१/५/१/१/५/५/५/०- 


ल्यामुळें धममेपाशान बद्ध झाला, तो नेत्र ळाल करून कणांला जणुकाय जाळी- 
तच असल्याप्रमाणे म्हणाला--“ हे युघिष्ठिरा, मी या सूतपुन्नावर रागावत 
नाहीं, त्यानें दासाचा खरा धर्मच प्रकट केला आहे. हे नरंदा, तूं जर द्रौप- 
दीचा पण लावून द्यूत खेळला नसतास, तर हे शत्रु या साध्वीला असे अवाच्य 
शब्द बोलूं हकले असते काय! ” 


हे पांडवेया, भीमसेनाचें हे वचन ऐकून राजा दुर्योधन निश्चेष्ट होऊन स्थिर 
बसलेल्या युघिष्ठिरास म्हणाला---“ हे राजा, भीमाजुंन व नकुल-सहदेव तुझ्या 
आज्ञेत स्थित आहेत. यास्तव ही कृप्णा अजित आहे, असे जर तुला वाटत 
असेल, तर तसं स्पष्ट सांग, ” 


(२) भारता, कोंतेयाळला असं बोलून ऐश्वयेमदानें मूढ झालेल्या त्या राज- 
पुत्र दुर्योधनाने आपल्या मांडीवरील वस्त्र दूर केळं व हंसत हंसत पांचालळीकडे 
पाहून कदलीच्या स्तंभाप्रमाणं सवे लक्षणांनीं युक्त असलेली, हत्तीच्या सोंडे 
प्रमाण दिसणारी, वज्रासारखी दृढ असलेली आपली डावी मांडी, कणाला 
प्रोत्साहन देत व भीमाचा अपमान करीत, आपल्याकडे पहात असलेल्या पांचा- 
ढीला दाखविली. तेव्हां त्या दुष्टाचें तें निद्य कृत्य पाहून भीमसेनाने आपले 
विशाल व क्रोधाने लाल झालेले नेत्र वटारून त्या राजसभेतील सवे सभा- 
सदांना आपली सलयप्रतिज्ञा ऐकवीत त्यास म्हटले--“ हे नीचा, हीच तुझी 
मांडी महायुद्धांत मी आपल्या गदेने जर न फोडीन तर हा वुकोदर 
आपल्या पितरांसह उत्तम पितृलोकास प्रात्त होणार नाहीं. " 


(३) हे राजा, एखाद्या प्रज्वलित झालेल्या वृक्षाच्या ढोलींतून जशा ज्वाला 
निघाव्या, तश्या अतिशय क्रुद्ध होऊन अशी प्रतिज्ञा करणाऱ्या भीमसेनाच्या 
सव इंद्रियद्वारांतून अश्नीच्या ज्वाळा निघाल्या. तेव्हां महाबुद्धिमान्‌ विदुर सवे 
सभासदांस उद्देशून म्हणाला--*' हे प्रतिपकुलोत्पन्न नरेंद्रहो, भीमसेनापासून 
केवढें मोठें भय उपस्थित झालं आहे, तं पहा. या प्रसंगाचा विचार करा. खरो- 
खर दैवाच्या भ्रेरगेनंच भरतकुलांतील वीर पुरुषांवर हा मोठा अनथे ओढवला 
आहे. हे 'टतराष्ट्रूपुत्रांनो, तुम्ही या कौरव सभेत एका साध्वी ख्रीशीं मर्यादा 
खोडून विवाद करीत अहां. त्यामुळें या तुमच्या यूतार्ने पणास लावलेल्या 
द्ृष्याच्या मयांदेचे अतिक्रमण केलें आहे. लामुळें तुमचे सवे योगक्षेम विनाश 
पावण्याच्या मार्गाला लागले आहेत, कारण, हे दुर्योधनादिक पापमूलक संकेत 


३७८ श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. ७१. 


वड क क क आ पड 


करीत आहेत. हे कौरवांनो, धर्माला सत्वर ओळखा. कारण तुमच्या सर्भेत 
धर्मांचा नाश झाल्यास ही सभाच अतिशय दूषित होईल, 

या युथिष्ठिराने स्वतः पराभूत होण्यापूर्वी जर द्रोपदीचा पण लाविला असता, 
तरच तो तिचा पण लावण्यास समथ झाला असता. पण त्याने ज्य्रा अथी स्वतःचा 
पराभव झाल्यावर तिचा पण लाविला आहे, त्या अथी ती द्यूतांत कौरवांची 
दासी झाली नाहीं. युचिष्ठिरानें गांघारराजाचे वचन ऐकून ज्या धनाचा स्वतः 
स्वामी नसतांहि पण लाविला, तें घन शत्रूने जरी जिंकिले असलें, तरी तं 
स्वप्नांत जिंकलेल्य़ा धनाप्रमाणे आभासरूप आहे. कर्णाने ज्य़ा स्मृतीचा उल्लेख 
केला तें स्मृतिवचन या प्रसंगीं प्रमाण मानितां येत नाहीं. कारण 'दास्यावस्थेमध्ये 
असतांना दासाला जे धन मिळेल तं त्याच्या स्वामीर्चे होतं ' असा लया स्मृतीचा 
अथ आहे. दासभाव प्राप्त होण्याच्या पूर्वीचे घन त्याच्या स्वामीला प्राप्त होत 
नाहीं. यास्तव हे कौरवहो, या धमांपासून तुम्ही च्युत होऊं नका. ” 


विदुराचें हें भाषण ऐकून दुर्योधन पुनः म्हणाला-हे याजञसेनि, मी या वेळीं 
भीम, अजुन, नकुल व सहदेव या चार पांडवांच्या वचनावर तुझ्या प्रश्नाचा 
निर्णय सोंपवितों. ते महात्मे “ युघिष्टिर तुझा पण लावण्यास समथ नाहीं ' 
असें बोलूं देत. म्हणजे मी लगेच तुला दासीभावांतून मुक्त करितो. 


असुन म्हणाला--महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर स्वतः पराभूत होण्यापूर्वी 
आमचा पण लावण्यास समर्थ होता. पण स्वतःच पराजित झालेला हा दुसऱ्या 
कोणाचा पण लावूं शकणार ! हे कौरवहो, तुम्हीच या गोष्टीचा विचार करा. 


(४) जनमेजया, याप्रमाणे अजुंनाचे भाषण पुरे होत आहे, तोंच राजा 
'टतराष्ट्राच्या मंदिरांत ग्रद्याप्रीच्या समीप एक कोल्हा उच्च स्वराने ओरडला. 
त्या बरोबर गदभहि भेसुर आवाजाने ओरडूं लागले, त्याचप्रमाणे त्या मंदिराच्या 
सभोवार ग्रृधादि कूर पक्षीहि मोठ-मोठ्यानें अश्चुभ शब्द्‌ करूं लागले. तो घोर 
शब्द तत्त्वज्ञ विदुर, सुबलकन्या गांधारी, भीष्म, द्रोण व विद्ठान्‌ कृप, यांनीं 
ऐकला व ते सवे उच्च स्वराने 'स्वति स्वस्ति ' असे म्हणाले, त्यानंतर गांधारी 
व विद्वान विदुर यांनीं हें घोर दुश्चिह्ह आहे, असं जाणून मोठ्या कष्टाने राजा 
दतराष्ट्रालाहि ते निवेदन केलें. तेव्हां तो राजा दुर्योधनास म्हणाला-''हे मंद- 
बुद्धे, तूं आज कुर्ेष्ठांच्या सभेमध्ये एका स्रीशीं असें असभ्य भाषण व ववैन 
करीत आहेस, पण यापासून तुझे हित होणार नाहीं. हे दुरात्म्या, विशेषेकरून 


द्वतपव ९. ३७९_ 


लप्याधटप्यटशप्टशशशा शा“ <-ा“-ा“शश€शशशशशशश* 


या धर्मपत्नी द्रोपदीशीं असे निंद्य वतन केल्यामुळें तुझा सत्युच समीप आल 
आहे, अर्स समज. ” 

हे कुरुनंदना, आपल्या दुष्ट पुत्राला असें बोळून आपल्या बांधवांचा नाश 
न होतां, त्यांचे हितच व्हावे अशी इच्छा करणारा 'रतराष्ट्र आपल्या सूक्ष्मतुद्धीर्न 
पूणे विचार करून द्गुपद्कन्या कृष्णेला सान्त्वपूर्वक म्हणाला--“' हे पांचालि, 
तुला दृष्ट असेल तो वर मजपासून मागून घे. तूं महा साध्वी व घर्मपरायण 
आहेस. त्यामुळें माझ्या सवे बंधूंमध्ये तू मळा अधिक प्रिय आहेस. ” 

घतराष्ट्राचे हे प्रसन्न वचन ऐकून द्रोपदी म्हणाली--हे पूज्य भरतश्रेष्ठा, तूं 
जर मला वर देत असशील, तर सर्वे धमांचें अनुवतन करणारा श्रीमान्‌ युघि- 
ष्ठिर अदास असो. इतर अज्ञ कुमार माझ्या प्रतिर्विध्य-पुत्राला ' हा दासपुत्र 
आहे ? असें न म्हणोत, हा राजपुत्र पूर्वी असामान्य कुमार असून राजानें त्याचें. 
लालन-पालन केळ आहे. अक्षा माझ्या कुमाराला दासपुत्रत्व उचित नाहीं. 
हाच वर मी मागत्यें. 

धृतराष्ट्र म्हणाला--हे कल्याणि, तूं जसें बोळत आहेस, तसेंच होवो. हे 
भद्वे, मी तुला आणखीं पुक वर देतों. तोहि तूं आपल्या इच्छेप्रमाणे मागून घे, 
तूं एकाच वराला योग्य नाहींस, म्हणून माझ मन तुला आणखीं एक वर 
देण्यास उत्सुक झाले आहे. 

द्रोपदी म्हणाळी--भीम, अजुन, नकुल व सहदेव हे चारी पांडुपुत्र आपा- 
पले रथ व शस्त्रं यांसह कौरवांच्या दास्यांतून मुक्त व स्वतंत्र व्हावे, असा वर 
मी मागलत्ये. 

थ्रतराष्ट््‌ म्हणाळा--हे महाभागे, तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो, हे कल्याणि, . 
तूं मजपासून तिसराहि वर मागून घे. या दोन वरांनींच तूं कृतार्थ झाली 
नाहींस, तूं माझ्या सवे स्नुषांमध्यं श्रेष्ठ व धर्माचरण करणारी आहेस. 

द्रौपदी म्हणाली--हे भगवन्‌ छोभ घमोच्या नाशाला कारण होतो. यास्तव 
तिसरा वर मागणें मला उचित नाहीं. हे राजश्रेष्ठा, मी क्षत्रियख्धी असल्यामुळं 
आपल्यापासून तिसरा वर मागून घेण्यास योग्य नाहीं. कारण हे राजेंद्रा, 
वैश्याला एक, क्षत्रियख्तीला दोन, राजाला तीन व ब्राह्मणाला शंभर वर 
मागण्याचा अधिकार आहे. हे माझे पति दासभावानें हीनावस्थेस प्राप्त झाले- 


१ लोभो धर्मस्य नाशाय । 


३८० श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापर्व. अ. ७२. 


होते, पण आतां ते तुझ्या कृपेनं त्या दुरवस्थंतून पार पडले आहेत. हे राजा, ते 
आपल्या पुण्य कमानेच सवे प्रकारचे श्रेय प्राप्त करून घेतील, २. ९. ७१, 


अ'व्याय ७२ वा. 

[१ कणाचें मर्मभेदक वचन. २ भीमाचा भयंकर क्रोध. ३ युधिष्टिरानें 

त्याचें केलेलं सान्त्वन. ] 

(१) वैशृंपायन-<हे पारिक्षिता, 'टतराष्ट्राने वरांच्या योगानें द्रोपदीचं 
सान्त्वन केळं आहे, असे पाहून कण मनांत अतिशय खिन्न झाला. तथापि 
पांडवांचा उपहास करण्यासाठीं पुनः म्हणाला--“' आम्हीं मनुष्यांमध्ये सुस्व- 
रूप म्हणून सर्वांना संमत झालेल्या ज्या स्त्रिया ऐकल्या आहेत, त्यांतील एकाहि 
स्रीचे असल अद्भुत कर्म ऐकिले नाहीं. पांडुपुत्र अतिशय क्रुडध झाले असतां व 
धछतराष्ट्रपुत्रहि संतप्त झाले असतां ही कृष्णा पांडुपुन्नांच्या स्वास्थ्याचं कारण झाली. 
ही पांचाली नोकाहीन व या अगाध विपत्सागरांत बुडत असलेल्या या पांडु- 
पुत्रांना त्यांतून तारून परतीरास नेणारी नोका झाली. ” . 

(२ ) जनमेजया, कौरवांच्या सभेमध्ये कणांचे “ पांडुपुत्रांची गति त्यांची 
स्री आहे? हं मर्मभेद॒क वचन ऐकून असहिष्णु भीमसेन मनांत अतिशय 
खिन्न झाला व तो म्हणाला->“ पुरुपामध्ये ज्या अर्थी अपत्य, केम व विद्या या 
लोकप्रकाशक तीन ज्योति आहेत, असं देवलान म्हटलं आहे त्या अर्थी या तीन 
ज्योतींपासूनच सवे स्थावर-जंगम प्रजा उत्पन्न झाल्या आहेत. कर्म व उपासना 
यांनीं क्रमानें पितृलोक व देवलोक यांची प्राप्ति होते व अपत्याच्या योगानें 
मनुप्यलोक प्राप्त होतो. हा अशुुचि देह गतप्राण झाला असतां व त्याच्या 
ज्ञातीच्या लोकांनीं त्याला शून्य इमशानांत नेऊन, जाळून किंवा पुरून टाकिले 
असतां या तीन ज्योतिच त्या पुरुषावर उपकार करितात, 

पण आमच्या पत्नीला या दुष्टान स्पर्श केल्यामुळें आमची ती ज्योति नष्ट 
झाली आहे, हे धनंनया, ज्या दुशने आमच्या समोर व भरसभेत परखीला 
स्प्शे केला, मातृस्थानीं असलेल्या युघिष्ठिरपत्नीला स्प्शे करितांना ज्या 
नीचाला लाज वाटली नाहीं, तो एकान्तांत परसक्षीगमन अवइय करील ! 


१ याविषयीं “ सोष्यं लोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणा । कर्मणा पितृलोको 
विद्यया देवलोकः ” बहदारण्योपनिषद्‌ अ. १ त्रा. ५ कंडिका १६ अशी श्रुति 
आहे. पितृलोक म्हणजे स्वर्ग व देवलोक म्हणजे इंद्रादि-बह्मलोकान्त लोक. 


दुतपवे ९. ३८१ 


हश 


त्याचप्रमाणे परपुरुषाने स्पर्श केलेल्या ख्रीपासून झालेलें अपत्य कसें असेल 
हें निराळें सांगावयास नकोच. ते संकरापासून झालेळें असल्यामुळें नीच कर्मच 
करील, यांत आश्चये कोणतें ! सूताच्या बीजापासून वीराची उत्पत्ति होणे शक्‍य 
नाहीं. यास्तव हा कर्णहि कंसाप्रमाणं असुरांच्या बीजापासून उत्पन्न झाला 
आहे. त्यावांचून हा असा क्रूरकमा निपजला नाहीं. ” 

अजुन म्हणाला--हे भारता, उत्तम पुरुष हीन लोकांच्या नीच कर्मांकडे व 
रनिद्य उक्तींकडे लक्ष देत नाहींत. ते त्यांच्या कठोर शब्दांना वृथा उत्तर देत 
नाहींत. हे वीरा, जे लोकांमध्यें स्वभावतःच सत्काराला प्राप्त झाले आहेत, ते 
शत्रूने केलेल्या अपकाराचा प्रतिकार कसा करावा हें चांगलें जाणतात. असले 
सत्पुरूष शत्रूने केलेल्या वेराला आठवीत नाहींत. तर त्यांचे जर कांहीं सुकृत 
असले, तर तेवढेच आठवतात. 

अजुनाच हं सान्त्ववचन ऐकून भीमाचे समाधान झाले नाहीं, तो पुनः क्षुन्ध 
होऊन युघिष्ठिरास म्हणाला--“' हे राजेंद्रा, मला केवल अनुज्ञा दे, कीं एका 
क्षणांत येथे जमलेल्या या शत्रूंना ठार करितों आणि येथून बाहेर पडून यांचे 
जे पक्षपाती असतील त्यांचाहि नाश करितों. हे भारता, आम्हांला यांच्याशी 
वाद-विवाद करीत बसून काय़ करावयाचे आहे? व वृथा वल्गना करण्यांत 
तरी काय अथ आहे ! हे राजा, मला तूं नुस्ता नेत्रसंकेत कर कीं, मी या 
सवीना आजच्या आज यमलोकीं पाठवितो आणि मग तूं या प्रथ्वीचे निष्कं- 
टक राज्य कर.” 

हे पारिक्षिता, इतके बोलून वायुपुत्र भीमसेन आपल्या कनिष्ठ भ्रात्यांसह 
स्टगांच्या कळपांत शिरलेल्या सिंहात्रमाणे आपल्या उप्र दृष्टीनें शात्रूंकडे वारंवार 
पाहूं लागला, पण पुण्याचरण करणारा प्रथ्यापुत्र युधिष्ठिर लाच्या दुप्परेक्ष्य मुखा- 
कडे सोम्य दृष्टीने पहात त्याचें सान्त्वन करूं लागला. त्यामुळें महाबाहु भीम- 
सेन अतिराय खिन्न झाला. तो वीयेवान्‌ पांडव संतापाने आंतल्या आंत जळूं 
लागला. त्यामुळें हे नराधिपा, त्याच्या कर्णांदि गोलकांतून धूम व ठिगण्या 
यांसह अस्तीच्या ज्वाला निघूं लागल्या. हे मही पते जनमेजया, ज्याच्या ललाटा- 
वर त्रिद्वूलासारख्या तीन उग्र आंब्या स्पष्ट दिसत आहेत व भ्रुकटरी अतिशय 


१ स्मरन्ति सुकृतान्येव न वेराणि कृतान्यपि । सन्तः प्रतिविजानन्तो लब्ध- 
संभावना: स्वयम्‌ ॥ 


३८२ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवै. अ. ७३. 


वक्र झाल्या आहेत, असें त्याचे मुख दुष्पेक्ष्य झालें, त्या वेळीं तो वीर प्रलय 
कालच्या कृतान्तासारखा भासला. 

परंतु हे पांडवेया, महात्म्या युघिष्टिराने त्या बाहुशाळी भीमाला आपल्या 
विजयी बाहूनें धरून ठेविले. आणि 'हे वत्सा, नको, नको, असें बोलं नको. या 
चेळीं तूं स्वस्थ बैस.' असं बोलून क्रोधाने ज्याचे नेत्र जळजळीत निखाऱ्यासारखे 
लाल भडक झाले आहेत अशा त्या आल्याचे निवारण केलें. त्यानंतर तो महात्मा 
युधिष्ठिर पूज्य 'र॒तराष्ट्रापाशीं जाऊन हात जोडून उभा राहिला, २. ९, ७२. 


अध्याय ७३ वा. 
[ १ धृतराष्ट्राचा युधिष्टिराला सामोपदेश. २ पांडवांचें इंद्रप्रस्थास प्रयाण. ] 


(१) युघिष्टिर म्हणाळा--राजन्‌, आम्हीं आतां काय कराव, याची आज्ञा 
कर, तूं आमचा स्वामी आहेस. यास्तव हे भारता, निरंतर तुझ्या आज्ञेंतच 
रहाण्याची आमची इच्छा आहे. 

घ॒तराष्टू म्हणाला--हे अजातशत्रो, तुझें कल्याण असो. तुम्ही निर्विन्नपणे 
परत जा. आपलं सवे धन व परिवार यांसह परत जाऊन आपल्या राज्याचे 
परिपालन करण्याची मी तुला अनुज्ञा देत आहें. युघिष्ठिरा, मज वृद्धाचे तुला 
आणखींहि एक सांगणे आहे. मी आतां तुला जे कांहीं सांगत आहें, ते अत्यंत 
पथ्यकर व परम श्रेयस्कर आहे. यास्तव तूं लक्षपूवैक ऐक, 

हे वत्सा, धर्मांची गति किती सूक्ष्म आहे हें तूं जाणतोसच. हे ज्ञानसंपन्न 
युघिष्टिरा, तूं वृद्धांची सेवा करीत असल्यामुळें धमेक्ष आहेस. जेर्थे ज्ञान आहे 
तेथ शांति असते, ' शांति? हंच ज्ञानाचे फल आहे. यास्तव तूं शांत हो. 
लाकडासारख्या मऊ पदार्थावरच शखाचा प्रहार केला जातो, पाषाणादि कठिण 
पदार्थांवर केला जात नाहीं. जे उत्तम पुरुष असतात, ते वैर मनांत ठेवीत 
नाहींत; ते केवळ गुणाकडेच लक्ष देतात. दोष पहात नाहींत व कोणाशीं 
विरोध करीत नाहींत. ते' केवळ सुकृताचेंच स्मरण ठेवितात. दुसऱ्यांनी वैर 
केलें असतांहि त॑ विसरून जातात. ते इतरांवर उपकार करीत असतात, पण 
अत्युपकाराची केव्हांहि अपेक्षा करीत नाहींत. 


१ स्मरन्ति सुकृतान्येव न वैराणि कृतान्यपि । 


द्युतपवे ९. ३८३ 


हे युचिष्ठिरा, अधमे पुरुष कलहप्रसंगीं प्रतिपक्षालळा कठोर वचन बोलतात. 
मध्यम पुरुष उत्तरास प्रत्युत्तर देतात आणि उत्तम पुरुष कठोर भाषण कर्धींच 
करीत नाहींत, त्या घीरांना कोणी दुवेचन बोलो किंवा न बोलो, ते मर्मभेदक 
व दुःखद कठोर शब्द आपल्या पतिपक्ष्यांना कधींच बोलत नाहींत. ते कठोर 
वचन केव्हांहि उब्चारीत नाहींत. दुसऱ्याच्या ममभेदक शब्दार्ने आपल्याला 
जसे दुःख होतें, तसंच आपल्या कठोर वचनाने इतरांसहि होईल असेंच ते 
मानितात, ते दुसऱ्यांनी केलेल्या वेराळा स्मरत नाहींत, त्यांचें सुकृतच स्मर- 
तात. सजन लोक आर्याच्या मर्यादेचे उलंघन केव्हांहि करीत नाहींत, त्यामुळें 
ऱ्यांचे दुशेन सर्वांना प्रिय असते, 

हे कोंतिया, अश्या सजनांच्य़ा वृत्तीनंच आजच्या प्रसंगीं तूं या सर्भेत वागलास, 
वत्सा, तूं दुर्योधनाचे कठोर वचन मनांत ठेवूं नकोस. गुणज्ञ युघिष्ठिरा, तुझी 
ही माता गांधारी आणि हा मी तुझा वृद्ध व अंध पितृब्य यांच्याकडे तूं पहा ! 

हे भारता, सुह्ृदांच्या भेटी होतील व पुत्राचे बलाबलहि दिसून येहेळ, याच 
इच्छेने मीं या दवूताची मुद्दामच उपेक्षा केली. हे राजा, ज्यांचा तूं शास्ता आहेस 
आणि सवैशास्त्रविशारद्‌ व बुद्धिमान विदुर मंत्री आहे ते कौरव खरोखर 
अश्लोच्य आहेत. युधिष्ठिरा, तुंड्य़ा ठिकाणीं घम, अजुनांत घैये, भीमसनांत परा- 
क्रम व पुरुषश्रेष्ठ नकुल-सहदेवांत उत्तम गुर्युश्रपा वास करीत आहे. यास्तव 
हे अजातदात्रो, तुझें कल्याण असो. तूं सुखानें खांडवप्रस्थांत प्रवेश कर, दुर्यो- 
घनादि भ्रात्यांवर तुझ बंधुप्रेम अखंड राहो आणि तुझें मन सवदा असंच 
धर्मात स्थित होवो. 

(२) राजा जनमेजया, 'छतराष्ट्राचा हा उपदेश ऐकून धर्मराज युधिष्ठिर 
« ठीक आहे असे बोलून व त्याचें वचन मान्य करून भ्रात्यांह स्वनगरीस 
जावयास निघाला. त्यानंतर ते सवे पांडव द्वोपदीसह संतुष्ट चित्ताने मेघ 
ग्जनेसारखा गंभीर ध्वनि करणाऱ्या रथांत बसून आपल्या उत्तम इंद्रप्रस्थ 
'नगरीकडे चालल. २. ९, ७३, 

येथें नववें द्यूतपवे समाप्त झालें. 


१ संवादे परुषाण्याहुयुधिष्टिर नराधमाः । प्रत्याहुर्मध्यमास्त्वेते$नुक्ताः परुष- 
मुत्तरम्‌ ॥ न चोक्ता नैव चानुक्तास्त्वहिताः परुषा गिरः । प्रतिजल्पान्ति वै धीराः 
सदा तूत्तमपूरुषाः ॥ 


३८० श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. ७४. 


अनुद्यूतपवे १० 
<>-७२€३-> 
अध्याय ७४ वा. 


[ दुःशासनानें पांडव ऐश्वर्यासह परत गेल्याचा दृत्तान्त सांगितला असतां 
दुर्योधनादिकांचें ध्रतराष्ट्रापाशीं आगमन. २ पुढील अनर्थाचें वर्णन व 
अनुद्यूताचा संकेत. ३ द्रोणादिकांच्या हितवचनाचा अह्वेर करून 
धृतराष्ट्राचें पांडवांस आहान. ] 


(५१) जनमेजय--हे मुनिश्रेष्ठा, 'टतराष्ट्राने पांडवांस सवे संपत्तीसह 
आपल्या राष्ट्राला परत जाण्याची अनुज्ञा दिळेली ऐकून सवे घातराष्ट्रांना काय 
वाटलं ? 

वेशंपायन--हे राजन्‌, बुद्धिमान 'रतराष्ट्राने पूवी, प्रतिज्ञा केल्याप्रमाणे, 
“ह सुहृदांचे प्रेमाचे दूत आहे' असें कृतीनें सिद्ध करून पांडवांची सवे संपत्ति 
त्यांना परत दिली. तथापि पुरुषप्रयत्नाहून बलवत्तर असलेल्या दैवाने कोर- 
वांना सवे क्षत्रियांच्य़ा क्षयास कारण होणाऱ्या अनुद्यूतांत कसं प्रवृत्त केल, 
तेंच वृत्त मी सांगतों, ऐक. 'रतराषट्राची ती आज्ञा ऐकून दुःखात झालेला दुःशा- 
सन सत्वर आपल्या आल्यापाशीं गेला व अमात्यांसह बसलेल्या दुर्योधनाला 
म्हणाला--'“ हे महारथहो, आम्हीं मोठ्या यत्नानें जो व्यूह रचिला होता, तो 
सर्व या आमच्या वृद्ध पित्याने ढांसळून टाकिला. हे वीरांनो, आपण जिंक- 
लेले सर्व द्रव्य शत्रंंच्या हस्तगत झाले आहे, याचा विचार करा. ” 

दुःशासनाचें हें वचन ऐकतांच दुर्योधन, कणे व सोबल शकुनि या सर्व 
पांडवांच्या प्रतिस्पध्यांनीं एकत्र जमून पुनः संकेत केला आणि ते स्व अति- 
स्वरेने त्या विद्वान्‌ 'रतराष्ट्राजाकडे येऊन मधुर वाणीने लाच्याशीं बोलूं. लागले. 


(२ ) दुर्योधन म्हणाला--हे राजन्‌ , देवांचा अत्यंत मेधावी पुरोहित जो 
बृहस्पति लाने इंद्राला सांगितलेली नीति तूं ऐकलीच आहेस. युद्धाने किंवा 
अन्य उपायांनी आपले अहित करणाऱ्या शत्रूंचा नाश करावा, असें त्याचें 
वचन आहे. हे तात, आम्ही पांडवांच्या जिंकलेल्या विविध धनांनीं इतर 
राजांना वरा करून घेऊं व मग त्या पांडुपुत्रांशीं युद्ध करुं. त्यांत आमची काय 
हानि आहे ! क्रुद्ध झालेले विषारी सपे प्राण घेण्यास प्रवृत्त झाले असतां 


अजुद्युतपवे १०. ३८५ 


"-ा-ा----<- 


कोणता सुज्ञ मनुष्य त्यांस आपल्या गळ्यांत व पाठीवर वागवील ! शस्त्राखरांनीं 
सज्ज होऊन रथारूढ झालेले व संतापलेले हे पांडव क्रुद्ध झालेल्य़ा सपपांच्या 
विपाप्रमा्णे आम्हांला निःरशोप करून टाकतील. 


हे राजा, अंगावर कवच चढविलेला व दोन अक्षय्य भाते धारण केलेला 
पार्थ गांडीव धनुष्याला वारंवार स्पर्श करीत,उपण निःश्वास टाकीत, सर्वे बाजूंचे 
निरीक्षण करीत चालला होता. त्याचप्रमाणे वृकोद्र आपली भव्य गदा उगा- 
रून व मोठ्या त्वरेने आपला रथ जोडून येथून निघाला, असे आम्हीं ऐकिले 
आहे. नकुलाने आपलें खद्ड व अधंचंद्राकार ढाल धारण केली होती आणि सह- 
देव व युघिष्टिर यांच्या चर्यवरूनच त्यांचें हृद्वत व्यक्त होत होतें. अशा रीतीनें 
से सवे अनेक रस्त्रांनीं युक्त होऊन, रथांत बसून, सैन्य जमविण्यासाठी निघून 
गेळे, आम्हीं त्यांना सभेमध्ये डंवचळं असल्यामुळे ते आम्हांला केव्हांहि क्षमा 
करणार नाहींत. 

हे राजश्रेष्ठा, आम्हीं द्रोपदीला जे केश दिले आहेत ते त्या पांडुपुत्रांतील 
कोणी तरी सहन करील काय ! यास्तव हे नरत्रेष्ठा, आम्ही आतां वनवासाचा 
पण लावून पुनः एकवार पांडवांशीं द्यूत खेळतो. याच एका उपायाने आम्ही 
त्यांना जिकण्यास समर्थ होऊं. * पांडुपुत्र किंवा आम्ही यांतील ज्या कोगाचा 
पराजय होईल त्यांनीं अजिनें परिधान करून, महारण्यांत जाऊन बारा वर्षे वन- 
वास भोगावा आणि तेराव्या वर्षा आपल्य़ा बरोबरीच्या क्षत्रियादिकांतील 
कोणीहि ओळखणार नाहीं, अद्या रीतीने अज्ञातवासांत एक वर्पेभर रहावें. त्या 
अज्ञातवासांत जर कोणीं ओळखिलळें तर पुनः वारा वर्षे वनवाल व एक वर्ष 
अज्ञातवास स्वीकारावा. 


हे महाराजा, असा एकच पण लावून आम्ही पुनः दूताला आरंभ करितों. 
हे राजन्‌, पुनः एकदा पांडवांना फांसे हातांत घेऊन चून करूं दे. असेच करगे 
आम्हांला सवथा उचित आहे. हा राकुनि वशीकरण विद्येसह दूतांत प्रवीण 
आहे. त्यामुळें आमचा जय निश्चित आहे. पुढें या तेरा वपांच्य़ा अवधींत 
आम्ही विपुळू मित्र संपादून शत्रूला अर्जि्य असें वळाढ्य सैन्य जमवूं आणि 
आमचें राज्य दृढमूल करूं म्हणजे मग पांडव तेरा वर्षाचे हे ब्रत पार पाढून 
जरी परत आले तरी आम्ही त्यांना युद्धांत सहज जिंकू. यास्तम हे परंतपा, 
आमच्या या योजनेला तूं मान्यता दे. 

म. भा. २--२५ 


३८६ श्रीमन्महाभारता्थ--२ 'सभापवे. अ. ७५. 


*<४-५-४४४शशण शण 00 १0 १0 शशश 0000) 0000 फण "शे शशश शश 


धृतराष्ट्र म्हणाला--ठीक आहे. असं जर आहे तर पांडव कितीहि दूर 
गेळे असले, तरी त्यांना परत बोलावून आणा आणि पुनः अशा प्रकारचे द्यूत 
त्यांना करूं दे. 

(३ ) राजा जनमेजया, 'रतराष्ट्रानं पुनः द्यूत खेळण्यास अनुमोदन दिलेलें 
ऐकतांच द्रोण, सोमदत्त, बाहिक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युयुत्सु, भ्रि- 
श्रवा, भीष्म आणि विकणे या सर्वांनी ' पुनः द्यूत खेळूं नका, आतां स्वस्थ 
बसा ' असं बोलून त्यांचा निषेध केला. परंतु दूताची इच्छा न करणाऱ्या त्या 
सवे हितचिंतक सजन सुहृदांच्या वचनाचा अव्हेर करून पुत्रखेहाने अंध 
झालेल्या 'रतराष्ट्राने पांडवांना परत बोलाविले. २. १०. ७४. 


अध्यय ७५ वा. 
[ १ गांधारीचा धृतराष्ट्राला हितोपदेश. ] 


(१) वैशंपायन-- हे भरतर्षभा, त्यानंतर हा सवं प्रकार पाहून पुत्रस्नेहानें 
शोकसंतप्त झालेली घर्मशालिनी गांधारी प्रजश्वर 'रतराष्ट्राला म्हणाळी--“* हे 
महाराज, ज्या वेळीं हा दुर्योधन उत्पन्न झाला त्याच वेळीं महामतिमान्‌ विदुराने 
काय सांगितळू होते ते आपणांस आठवते ना ! 'उपजतांच कोल्ह्यासारखा शब्द 
करणाऱ्या या पुत्राला त्वरित परलोकीं पाठवून दे. हा कुर्कुलाचा नाश कर- 
णारा आहे ! ' असं त्यांने म्हटलं होते. यास्तव हे कुरु्रेष्ठा, आपण स्वतःच्या 
दोपानें या महासागरांत बुडूं नका. हे प्रभो, मूढ व हीनबुद्धि पुरुषांच्या अमि- 
मानानें कुलाच्या घोर क्षयालळा कारम होऊं नका, बांधलेला सेतु कोणी मोडील 
काय ? किंवा शांत झालेला अभ्नि कोणी प्रज्वलित करील काय ? त्याचप्रमाणे 
हे भारता, कोरवांचे सवे अपराध विसरून श्यांतीचा आश्रय करणाऱ्या पांडवांना 
कोणी तरी सुज्ञ अशाप्रकारं पुनः क्रुद्ध करील काय ! 

अजमीढाच्या कुलांत उत्पन्न झालेल्या व सवे जाणत असलेल्या आपल्याला 
मी पुनः आठवण देले. दुकुद्धि पुरुषाला त्याच्या कल्याणासाठी किंवा नाशा- 
साठीं शास्र कांहींच सांगत नाहीं. हे राजन्‌, वृद्धाने बालबुद्धि केव्हांहि होऊ 
नये. आपल्या पुन्नांनीं आपल्याच आज्ञेत रहाणे, हितावह आहे, त्यांनीं स्वच्छेने 
वागणे केव्हांहि हितावह होणार नाहीं. त्यांनीं मर्यादेचे अतिक्रमण केल्यास ते 
स्वतः नाश पावतील व आपणांस वियोगदुःख भोगावयास ळावितीलळ, यास्तव 


अजुद्यूतपवे १५. ३८७ 


माझ्या सांगण्यावरून आपण या कुलकलंकाचा त्याग करावा. माझे हे हितव- 
चन न ऐकतां पुत्रस्नेह्ानं आपण जर यांना अनुद्यत करूं द्याल, तर त्याचें * सवे- 
कुलाचा नाश? हे फल प्राप्त झाळूंच आहे, असे समजा. 

पुन्रर्नेहामुळें विदुराच्या उपदेश्याप्रमार्ण न वागल्याचा हा परिणाम आहे. 
हे महाराज, आपली बुद्धि राम, घम व नीति यांनीं युक्त आहे. ती तशीच 
स्थिर राहो. आपण या पुत्रांच्या दुष्कृत्यांकडे दुलेक्ष करूं नका. कूरवुद्ि 
लोकांना प्राप्तष झालेली लक्ष्मी सत्वर नाश पावते व शांतवृत्ति पुरुषांना मिळा- 
लेले ऐश्वर्य उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होऊन तें पुन्न-पौत्रादिकांस प्राप्त होते. 

जनमेजया, साध्वी गांधारीनें 'रतराष्ट्राला असा हितावह उपदेश केला अस- 
तांहि तो तिला म्हणाला--“ हे गांधारिे, कुलाचा नाश होणार असेल तर तो 
खुद्याळ होवो. मी त्यांचं निवारण करण्यास समर्थ नाहीं. माझ्या पुत्रांची 
जशी इच्छा आहे, तसंच होऊं दे. पांडवांना परत येऊ दे व माझे पुत्र 
त्यांच्याशीं पुनः द्यूत करूं देत.” २. १०. ७५. 


अध्याय ७८ वा. 
[१ युधिष्ठिराचा द्यूतांत पुनः पराभव. ] 

(१) चैशेपायन--हे भरतश्रेष्ठा, इकडे मागस्थ झालेले कुंतीपुत्र हस्तिना- 
पुरापासून पुष्कळच दूर गेले होते. तथापि त्यांना ' प्रातिकामि-नांवाच्या सारथ्यानें 
अध्यो मार्गांतच गांठून बुद्धिमान 'रतराष्ट्राच्या आज्ञेने म्हटलं---“'हे राजा युघि- 
हिरा, हातांत फांसे घेऊन सवे सभा द्यूत खेळण्यास उत्सुक होऊन बसली आहे. 
शक्कुनिप्रभ्व्ति द्यूतकार तुझी वाट पहात आहेत. यास्तव हे पांडवा, ' तूं परत ये 
व त्यांच्याशीं द्य्त कर, असे पित्याने तुळा सांगितलें आहे. 

युधिष्ठिर--खरोखर, केवळ विधिलिखितामुळेंच प्राणी शुभाशुभ स्थितीळा 
प्राप्त होतात. आम्हीं पुनरपि द्यूत करावे, असेंच जर असेल तर विघिप्राप्त घुभा- 
शुभाची निवृत्ति होणें शक्‍य नाहीं. भवितव्य कोणालाहि टाळतां येत नाहीं. 
ज्या अर्थी या वृद्धानें मला पुनः अक्षद्यूत खेळण्यासाठी आहान केलें आहे, 
त्या अथी हे नाश करणारें आहे, अर्से जाणत असूनहि मी तं नाकारण्यास समर्थ 
नाहीं. हे प्रातिकामिन्‌ , कोणत्याहि प्राण्याचे सुवर्णश्रीर असर्णे संभवत नाहीं, पण 
हं जाणत असूनहि श्रीरामचंद्र त्या मायावी सुवर्णमृगावर लुब्ध झाला. यावरून 


ट्ट 


३८८ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ७६. 


ज्यांचा विनाशकालळ समीप आला आहे, ल्यांच्या बुद्धि विपरीत होत असतात, 
हंच सिद्ध होत. 

राजा, असं बोळून युघिठ्ठिर भ्राय्यांसह परत फिरला आणि तो पांडुपुत्र राकु- 
नीर्चे कपट जाणत असतांहि पुनः द्यूत खेळण्यास प्रवृत्त झाळा. हे भरत श्रेष्ठा, 
पांडवांनीं त्या सर्भेत पुनः प्रवेश केलेला पाहून त्यांच्या सुह्ृदांचे मन व्यथित 
झाले. नंतर देवाधीन झालेले ते पांडव सवे लोकांच्या विनाशाला कारण होणारें 
द्यूत पुनः खेळावयास सुखासनावर बसले. 

तेव्हां शकुनि म्हणाला---हे भरतश्रेष्ठहो, या वृद्धानें आम्हीं जिंकून घेतलेले 
तुमचें सवे घन तुम्हांला परत दिलें, हें योग्यच झालें. आतां मी एकच महा- 
घनाचा पण लावितों, तो ऐका. या द्यूतांत तुम्ही जर आमचा पराभव केलात 
तर आम्ही अजिनें परिधान करून वारा वर्षे महारण्यवास करुं व तेराव्या वर्षी 
कोणीहि ज्ञातिजन ओळखणार नाहीं, अश्या प्रकारे समग्न एक वप अज्ञातवासांत 
राहु. त्या अवधींत आम्हांला जर कोणीं ओळखिलें तर पुनः बारा वर्षे वनवा- 
साला जाऊं, 


बरें; आम्हीं जर या द्यूतांत तुम्हांला जिकलळ तर तुम्हींहि याचप्रमाणे बारा 
वर्षे वनवास व एक वप अज्ञातवास स्वीकारावा, अज्ञातवासांत जर तुम्हांला 
गुप्त रहाता आले नाहीं तर तुम्हीं पुनः वारा वर्षे वनवासांत काढावींत, या 
नियमाप्रमाणे तेरावे वपे निवूत्त झाले, म्हणजे तुम्ही किंवा आम्ही, जे कोणी 
पराजित झालेले असूं ते पुनः स्वराज्याला प्राप्त होऊ, हे युघिष्ठिरा, या निश्च- 
यानं तूं पुनः हातांत फांसे घेऊन आमच्याशीं द्यूत खेळ. 


तज 


राजा, शकुनीचे ह॒भाषण ऐकून त्या सभेतीळ सभासद हात वर करून 
अत्यंत उद्रिझ चित्ताने एकदम म्हणाले---“ हे 'रतराष्ट्रा, या द्यूतापासून केवढा 
अनर्थ होणार आहे, हें या दुर्योधनाला कोणीच कसें सांगत नाहीं ! धिक्कार 
असो या बांधवांना ! हे 'टतराष्ट्रा, हा तुझा पुत्र आपल्या बुद्धीने पुढील अनर्थ 
जाणत असो किंवा नसो, या वेळीं त्याला पुढील आपत्तीचे ज्ञान करून देणे, हे 
तुझे कतेव्य़ आहे. 

याप्रमार्गे अनेक प्रकारचे जनापवाद ऐकत असतांहि राजा युधिष्ठिर अनुदार- 
पणाच्या दोपापासून निवृत्त होण्यासाठीं व वनवास प्राप्त झाला तरी त्यांत तीर्थ- 
यात्रादि धमांचरण घडेल, अशा विचाराने पुनः द्यूतांत प्रवृत्त झाला, परिणाम 


अनुद्यूतपव १०. २८९ 


५५१५-१0-0५ ८-- टप ८५--८०८--५/८-८५---१------५-५-५८८-५---: 


जाणत असतांहि या द्यूतामुळे कौरवांचा विनाश समीपच येत आहे, असं सम- 
जणाऱ्या बुद्धिमान युधिष्ठिराने पुनः द्वूताला आरंभ केला. तो म्हणाला-> 
“ह दाकुने, माझ्यासारखा स्वघमांचं पालन करणारा राजा कोणीं अह्वान केलं 
असतां, द्यूत किंवा युद्ध यांपासून निवृत्त कसा वरं होईल, ये; मी तुझ्याबरोबर 
द्यूत खेळतो. ” 

शाकुनि--हे युविष्ठिरा, घेनु, अश्व, गज, कोश, सुवणे, दास-दासी इत्यादि 
सवे सोडून केवळ वनवासाचा हा एकच पग लावून मी द्यूत खेळत आहें. तुम्हीं 
किंवा आम्हीं ज्या कोणाचा पराजय होईल, त्यांनीं वारा वर्षे वनाचा आश्रय 
करून तेराव्या वर्षी स्वजनांना ओळखूं न देतां अज्ञातवासांत रहावं, या निश्च- 
यानें मी द्य्ताला आरंभ करितों. 

राजा, शकुनीचा हा पण धर्मराजाने मान्य करितांच त्या सौबलानें फांसे 
टाळून युघिष्टिराला * हें पहा मीं जिंकिलं' असं म्हटलं. २, १०, ७६. 


अध्याय ७७ वा. 


[ १ पांडव व द्रोपदी यांस उद्देशून दुःशासनाचें कठोर भाषण. २ भीमादि चार 
भ्रात्यांच्या प्रतिज्ञा. ] 

(५) वैशंपायन--राजा, त्यानंतर दयूतांत पराजित झालेल्या पांडवांनी 
वनवासाची दीक्षा घेऊन अजिनांचीं उत्तरीय वस्त्र क्रमानें परिधान केलीं. कोर- 
वांनीं ज्यांचे राज्य हरण केलें आहे असे शत्रूंना ताप देणारे पांडव अजिनांनीं 
युक्त होऊन वनवासाला जावयास निघाले आहेत, असं पाहून दुःशासन 
म्हणाला-- 

“ या पांडवांचा पराभव होऊन ते परम विपत्तीला प्राक्ष झाले आणि आतां 
महात्म्या दुर्योधनराजाचे एकचक्री राज्य सुरू झाळें आहे, आमच्या प्रतिस्प- 
ध्यांपेक्षां वयाने ज्येष्ठ व गुणांनीं श्रेष्ठ असलेले आम्ही आज सर्वांत वरिष्ठ झालों 
आहों, सवे देव मोठ्या समूहाने सवव मार्गांनी आमच्यावर अनुग्रह करण्यास 
आले आहेत. आम्हीं पांडवांना दीघकालपर्यंत अनंत नरकयातनेंत टाकिले 
आहे. ते आतां अनेक वर्षेपर्यंत सुखहीन व राज्यभ्रष्ट झाले आहेत, 

जे पांडव धनाने मत्त होऊन मयसभेमध्यें आम्हांला हसले, दुर्योधन जलांत 
पडला आहे असं पाहून ज्यांना मोठा हषे झाला, त्यांना यत्तांत जिंकून आम्हीं 


३९० श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ७७. 


“२८०५-०५-०० ५८---८५८/८८--८-८८८८-/-८५८८-८५८८५८-८५८-८४५/५४५४५४५/५५४५८५/५८०८५/४५४५ “४४४५४४४४४४ ४शश४शशटप्ट 


त्यांचं सवे धन हरण केल्यामुळें ते आतां वनांत जातील, त्यांना आतां विचित्र 
जरतारी व तेजस्वी किरीट, कवचे, कटिबंध इत्यादि मूल्यवान भूषणे व दिव्य 
वर सोडून हरिणाचीं चामडीं नेसू द्या, कारण त्यांना सौबळ शकुनीच्या पणा- 
प्रमाणे अजिनें परिघान करूनच वनांत जाणे भाग आहे. जे ' आमच्यासारखे 
श्रेष्ठ पुरुष त्रिसुवनांत नाहींत ' असें सवेदा मानीत होते, तेच हे पांडव अश्ी' 
विपरीत दक्या प्राप्त झाली असतां, आपल्याला पोंचट तिळाप्रमाणें निर्वीये 
समजतील ! 

अहो, या अशाप्रकारच्या मानी व अति बलाढ्य पांडवांचे हं रुरुम्गाचें चम 
पहा ! ते यज्ञांतील दीक्षित कत्विजादिकांप्रमार्ण किंवा दीक्षा न घेतलेल्या 
कैवर्तादिकांप्रमा्ण दिसत आहे. लोमकपुत्र यज्ञसेन मोठा बुद्धिमान आहे, पण 
त्यानें आपली पांचाली-कन्या या पांडवांना दिली यांत त्यांने कोणतेच सुकृत 
जोडलें नाहीं, कारण त्या याजञसेनीचे पति-पांडव छीब आहेत. 

हे याजसेनि, या तुझ्या पतींनीं तुच्छ चर्मे परिधान करून अजिनें पांघरलीं 
आहेत. ते निधन होऊन वनामध्ये वास करणार आहेत. त्यांना आतां कोणत्याच 
प्रकारची प्रतिष्ठा नाहीं, तेव्हां हे द्रुपदकन्ये, तुला त्यांच्यापासून काय सुख 
होणार ! यास्तव येथे असलेल्या पुरुषश्रेष्ठांतील कोणाहि एकाला तूं वर. यांतील 
जो कोणी तुला आवडत असेल, त्याला आपला पति कर. हे सवे कौरव एक- 
मत, क्षमाशील, दान्त व धनाढ्य आहेत. यांतील कोणाहि एकाला तूं पति वर. 
हा क्ेशकाल तुला केश न देवो. हे द्रौपदि, जेसे पोंचट तिळ, कातड्याचा म्यग, 
किंवा धान्यरहित फोलपट, त्याप्रमाणे हे पांडव आतां निःसत्त्व झाले आहेत. 
आतां तुळा या पतित पांडवांचा आश्रय करून काय लाभ होणार ! तैलरहित 
तिळांना घाण्यांत घालून किती जरी पिळिलें तरी त्यापासून जसा तेलाचा एक 
बिंदुहि निघत नाहीं, त्याप्रमाणे या पांडवांची उपासमा करण्यांत तुला व्यर्थ 
श्रम मात्र होतील. ? 

(२ ) राजा, तराष्ट्राच्या त्या दुष्ट पुत्राने पांडवांना असे कठोर शब्द ऐक- 
विले, ते ऐकून अत्यंत क्रोधी भीमसेन उच्च स्वराने त्याची निर्भत्सना करून व 
त्याचे भाषण थांबवून एखादा हिमाल्यांतीळ सिंह कोल्हयाच्या अंगावर जसा 


१ यथाफलाः षंढतिला यथा चर्ममया मृगाः । तथेव पांडवा: सवें यथा काकयवा 
अपि ॥ 


अनुद्यूतपवे १०. ३९१ 


चवताळून धांवतो, त्याप्रमाणं त्या दुरात्म्यापा्शी मोठ्या वेगानं जाऊन आवेशाने 
म्हणाला--< 


“ अरे क्र्रा, तूं हीन जनाप्रमाणें असंबद्ध प्रलाप करीत आहेस. हे नीचा, 
या दुष्ट शकुनीच्या हीन विद्येनें उन्मत्त होऊन या राजसभेमध्यें अश्शी आत्म- 
श्हाघा करीत आहेस. पण तूं लक्षांत ठेव कीं, ज्याप्रमार्णे तूं आपल्या या वाकू- 
शरांनीं आमच्या ममाना अतिदाय पीडा देत आहेस, त्याचप्रमाण समरांगणांत 
तुझीं ममंस्थाने तोडितेवेळीं मी तुला याचें स्मरण देईन. त्या वेळीं क्रोध व लोभ 
यांच्या वश होऊन जे तुझे रक्षण करावयास तुझ्य़ा मागोमाग येतील, लांनाहि 
त्यांच्या पुन्न-बांधवांसह मी यमसद्नीं पाठवीन, " 


हे जनमेजया, क्रोघान असे भापण करणाऱ्या, पण केवल अजिन याच संप- 
त्तीसह राज्यापासून बहिष्कृत केलेल्या भीमाच्या पुढें जाऊन दुःशासन सवे 
कौरवांमध्यें नाचूं लागला, ज्यानें सवे ळज्ञा सोडिली आहे, असा तो धातंराष्ट्र 
घरमांने ज्याचा रिपुमदंनमार्ग अडविला आहे, अश्या त्या भीमास 'गौः गोः गोः! 
असें बोलला, 


तथापि ते त्याचे शब्द ऐकून भीमसेन म्हणाला--हे दुकुड्े दुःशासना, तुला 
याच वेळीं असं निष्ठुर भाषण करणं शक्‍य आहे. पुढें अशी वेळ येणार नाहीं. 
पण हे नीचा, केवळ कपटाने आमचे धन लुबाडून भर सर्भेत अशी आत्मश्हाघा 
करण्यास तुझ्यावांचून अन्य कोण धजेळ ! पण ही माझी सलयप्रतिज्ञा ऐकून 
ठेव. रणांगणामध्ये तुजे वक्षःस्थल फोडून जर मी तुझे रक्त न पिईेन 
तर हा वृकोदर पाथे पुण्यवानांच्या लोकाला केव्हांहि जाणार नाहीं. 
सवे धनुधैरांच्या समोर, रणांगणांत 'र॒तराष्ट्राच्या शंभर पुत्रांस मारून मी लव- 
करच शांत होईन, हें मी तुला सत्य सांगून ठेवतो. 


१ मधुपकांच्या वेळीं अतिथीला “गौ: गौ: गोः ' असें तीन वेळां म्हणून निवे- 
दन केलेल्या गायीचा वध किंवा उत्सगे करण्याचा प्रघात आहे. त्या सादऱ्याने 
अंतकरूप अतिथीला निवेदन केलेल्या या पांडवांना आम्हीं जिवंत सोडिठें आहे. 
त्यामुळें “ आम्ही आतां मृत्युमुखांतून मुक्त झालों आहोंत ' असें मानून ते वेगार्ने 
जीव घेऊन पळत आहेत, असा पांडवांचा उपहास सुचविणारा हा शब्द आहे. 
याचें उत्तर भीमसेन द्रोणपर्वांत दुःशासनवधप्रसंगी देईल. 


३९२ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवं. अ. ७७. 


हे पांडवेया, मूढबुद्धि राजा दुर्योधन मोठ्या हर्षार्ने, सिंहाप्रमाणें गमन 
करणाऱ्या भीमाच्या गतीचे स्वतः अनुकरण करून पांडव सभेतून निघून जात 
असतांना त्यांचा असा अमयांद्‌ उपहास करीत त्यांच्या मागून जाऊं लागला, 
तेव्हां क्रोधी भीमसेन भापली मान किंचित्‌ मागें वळवून त्यास म्हणाला--> 
“ दुर्योधना, एदढ्यानेंच कांहीं झालें नाहीं. तूं स्वतःला असा कृतार्थ समजूं 
नकोस. लवकरच मी तुझ्य़ा बांघधर्वांसह तुला मारून तुझ्या प्राणान्तसमयीं 
या सवे गोष्टींची तुळा आठवण देईन. हे मूढा, या सवे उपहासाचे उत्तर मी 
तुला योग्य समयीं देईन. ” 


राजा, त्या मानी व बलाढ्य ब्रकोद्राने दुष्ट कौरवांनी केलेळा हा आपला 
अपमान प्रत्यक्ष पाहूनहि आपल्या क्रोधाचे नियमन केलें व तोहि राजा युघिष्टि- 
राच्या मागोमाग जाऊं लागला, जातां जातां कोरदांच्या सर्भेत त्या सत्यप्रतिज्ञ 
भीमाने अक्ी घोर प्रतिज्ञा केली--“ मी दुर्याधनाला, धनंजय कणोला 
व सहदेव या नीच अक्षचतुर दाकुनीला युद्धामध्ये मारील. या सभे- 
मध्ये मी हं प्रतिक्षावचन पुनः बोलतो; तं सवानीं लक्षपूवेक ऐकून ठेवावें. 
आमचे जर युद्ध झालें तर देव माझे हें वचन सल्य करतील, मी या पापी 
सुयोधनाला युद्धांत गदेने मारीन व भूमीवर हयन करणाऱ्या याच्या मस्त- 
कावर पाय देऊन उभा राहीन. कठोर भापण करण्यांत शूर असलेल्या या 
दुःशासनाचे रक्त मी सिंहाप्रमाणे प्रारन करीन.” 


अशेन म्हणाला->हे भीमा, सजन लोकांचा निश्चय ते आपल्या वाणीने 
कोणाला सांगत बसत नाहींत. आजपासून चौदाव्या वर्षी काय होईल, तें 
आपण पाहू. 


भीमसेन म्हणाला--दुर्योधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनि व हा चवथा दुःशा- 
सन यांचें रक्त भूमि प्राशन करील, याहून आणखीं काय होणार ! 


अर्जुन म्हणाला--हे भीमसेना, तुझ्या आज्ञेने मी असूया करणाऱ्या, हें 
दुष्कृत्य प्रत्यक्ष पहाणाऱ्या, वृथा वल्गना व आत्मश्हाघा करणाऱ्या या कणोला 
युद्धांत मारीन. भीमाचं प्रिय करण्याच्या इच्छेने हा अर्जुन या कुरुसर्भेत प्रतिज्ञा 
करीत आहे, ती सर्वानीं ऐकून ठेवावी, “ कणे, त्याचे अनुयायी व बुद्धि- 
मोहाने माझ्या प्रतिपक्षाळा मिळून माझ्या समोर उभे रहाणारे इत- 


अनुद्यूतपबे १०, ३९३ 


रहि राजे, यांचा समरांगणांत मी आपल्या तीक्ष्ण बाणांनी वध 
करीन. आजपासून चौदुढ्या वर्षी दुर्योधनाने आमचें राज्य सत्कारपूर्वक 
आम्हांला परत न दिल्यास मी आपल्या बागांनीं या कगांदि सवे वीरांस यम- 
सदनीं पाठवीन. हिमालय स्वस्थानापासून ढळेल, सूर्यहि कदाचित्‌ प्रकाशणार 
नाहीं, चंद्राचे स्वाभाविक दोत्यहि एकवेळ त्याला सोडील, पण माझी ही सत्य 
प्रतिज्ञा मिथ्या होणार नाहीं, हे वीर क्षत्रियहो, माझे हे सत्यवचन तुम्ही ऐकून 
ठेवा. अजुनाचे हें सत्य भाषण कदापि अन्यथा होणार नाहीं. ” 


राजा जनमेजया, पार्थाने अशी घोर प्रतिज्ञा केली असतां श्रीमान्‌ भाद्रीपुत्र 
सहदेव आपल्या पुष्ट बाहूला स्प्शे करून व क्रोधाने नेत्र लाळ करून सर्पा- 
प्रमाणं निःश्वास सोडीत सौबलाच्या वधाविषयीं असं सत्यवचन बोलला--“हे 
गांधारकुलकलंका शकुने, तूं मूढपणानं ज्यांना फांसे समजत आहेस, ते वस्तुतः 
फांसे नसून त्यांच्या हारा तूं समरांतील माझ्या तीक्ष्ण बाणांनाच आहान केलें 
आहेस, असें समज. भीमाने तुझ्या बांधवांसह तुला उद्देश्वूंन ज भापण केलं 
आहे ते मी आपल्या कृतीने अक्षरराः खर करून दाखवीन. यास्तव तूं आपलीं 
सवे कतंब्यें सत्वर उरकून घे. हे शकुने, तूं क्षत्रधमांला स्मखून संप्रामांत जर 
माझ्या समोरडभा रहाशील, तर मी तुला तुझ्या सर्व बांधवांसह यमलोकीं 
पाठवीन, ” 


राजा, सहदेवारचे हं वचन ऐकून सवे पुरुषांमध्ये दांनीय असलेला नकु- 
लहि त्या सर्भेत म्हणाला---“ दुर्योधनाचे प्रिय करण्यामध्ये तत्पर असलेल्या 
'रतराष्ट्राच्या ज्या पुत्रांनी या द्यूतांत यज्ञसेनाच्या साध्वी कन्येला कणकठोर 
शब्द ऐकविले, त्या दुवत्त, कालप्रेरित व सुसुर्पु 'रतराष्ट्र-पुत्रांतील बहुतेकांस मी 
यमसदनीं पाठवीन. धर्मराजाच्या अज्ञिन द्रोपदीचे प्रिय करण्यासाठीं लवकरच 
या पृथ्वीला धातराष्ट्रशून्य करीन. ” 


हे परिक्षित्पुत्रा, ज्यांचे बाहु दीधे व वतुळ आहेत, असे ते पुरूप्रेष्ठ पांडव 
याप्रमाणे घोर प्रतिज्ञा करून 'रतराष्ट्राजवळ आले. २, १०. ७७. 


३९४ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ७८. 


*५.८-/४/४-” 


अध्याय ७८ वा. 
[ १ सवे भारतांचा निरोप घेऊन निघालेल्या युधिष्टिराला विदुराचा 
शुभाशीर्वादपूर्वक हितोपदेश. ] 


(१५) वैशृंपायन--हे राजा, ते पांची भ्राते 'रतराष्ट्राजापाशीं आल्यावर 
युधिष्ठिर म्हणाला-''हे भरतश्रेष्ठ राजा 'एतराषट्रा, मी आतां वृद्ध पितामह भीष्म, 
राजा सोमदत्त, महाराजा. बाहिक, द्रोणाचायं, कृपाचार्य, इतर नृपति, त्याचप्रमाण 
अश्वत्थामा, विदुर, तू 'रतराष्ट्र व सवव कौरव, युयुत्सु, संजय व इतर सभासद या 
सखर्वीचा निरोप घेऊन वनवासाला जात आहे. मी तुम्हांला पुनः येऊन भेटेन, ” 


राजा, याप्रमाणे युघिष्ठिराने निरोप घेतला असतां त्या सभेत लजेने अधोमुख 
होऊन बसलेले ते सवे भीष्मादि वृद्ध नरश्रेष्ठ एक शब्दहि बोलले नाहींत. 
त्यांनीं मनांतून मात्र त्या बुद्धिमान युघिष्ठिराचे कल्याण चिंतिले. 


पण त्यावेळीं निःस्पृह विदुर म्हणाला---“ हे घर्मज्ञ पांडुपुत्रहो, तुमची 
साध्वी माता राजकन्या कुंती तुमच्या बरोबर अरण्यांत जाण्यास समथ नाहीं, 
ती जाल्याच सुकुमारी, निरंतर सुखांत वाढलेली व आतां तर वृद्ध झाली आहे. 
ती माझ्या घरीं मोव्या सन्मानाने राहील. हे वीरांनों, तुम्ही याला आपली 
संमति द्या, तुमचें सदैव आरोग्य असो. ” विदुराचें हे प्रेमळ वचन ऐकून ते 
सवेहि भ्राते एकदम म्हणाले--'' हे निष्पाप महाभागा, ठीक आहे. तुझे 
सांगणें आम्हांला मान्य आहे. तूं आमचा पितृव्य असल्यामुळें आम्हांला पितृ- 
तुल्यच आहेस. आम्ही तुझ्या आज्ञेत सदैव तत्पर आहोंत. तुझ्या आज्ञेप्रमाणे 
आम्ही वागू. हे विद्वन्‌, तू आमचा परम गुरु आहेस. आणखींहि कांहीं आमचें 
कतेव्य असलें तर तेहि अवद्य सांग. ” 


विदुर म्हणाला--हे युघिष्ठिरा, मी तुला आणखींहि कांहीं सांगतों, तें 
लक्षांत ठेव, अधर्माने जिंकला गेळेला पुरुप पराजयाने केव्हांहि व्यथित होत 
नाहीं. हे धमराजा, तूं घम जाणतोस, धनंजय युद्धांत विजयी होणारा आहे, 
भीमसेन शत्रूंचा वध करणारा आहे, नकुल अथसंग्रह करणारा, सहदेव संयमन 
करणारा व धोम्यसुनि श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता आहे आणि धर्मचारिणी द्रौपदी धर्मार्थ- 
कुषळू आहे. तुम्ही सवे परस्परांस प्रिय व प्रियदर्शन आहांत. तुमच्यामध्ये 


१ नाधर्मेण जितः कश्चिद्यथते वै पराजये ॥ 


अनुद्यूतपर्व १०. ३९५: 


'२.८४-५-/४-/५- 


कोणीहि भेद उत्पन्न करूं शकणार नाहीं, शिवाय तुम्ही यदच्छालाभसंतुष्ट 
आहांत, तेव्हां तुम्ही कोणाला आवडणार नाहीं ! 


हे कुतीपुत्रा, हाच तुझा मनःस्वास्थ्य करणारा नियम सवंप्रकारे कल्याणकारक 
आहे. इंद्रासारखा बलाढ्य शत्रुहि त्याला सहन करूं शकत नाहीं. पूर्वी हिमा- 
ल्यावर मेरुसावणींने तुला उपदेश केला, वारणावत-नगरींत कृष्णद्रैपायनानें 
बोध केला. भ्गगुतुंग-पवेतावर परद्युरामाने, रषद्धती-नदीच्या तीरावर शंकराने 
व अंजनपवेतावर असित-महर्पीनं तुला धर्मरहस्य कथन केलें आहे. कल्माप- 
नदीच्या तीरावर रहाणाऱ्या श्रगूचें तर तूं शिष्यत्वच स्वीकारिलें होतंस, देवर्यि 
नारद वारंवार तुला दर्शन देत असतो आणि हा धोम्यमुनि तर तुझा पुरोहितच 
आहे. हे महात्म्या, अशा पूज्य महषीपासून तुला जे परलोकसंबंधी ज्ञान प्राप्त 
झालेलें आहे, त्याचा तूं केव्हांहि त्याग करूं नकोस. तुझ्या या धमंबुद्धीमुळें तूं 
पुरूरवा ऐलराजालाहि जिंकीत आहेस. तूं आपल्या शक्तीने राजांना व धर्माचर- 
णानं क्रपींनाहि अजिक्य आहेस. 


हे धर्मेज्ञा, तूं इंद्रापासून विजय, यमापासून क्रोधाचे नियमन, कुवेरापासून 
दातृत्व, वरुणापासून संयमन, जलापासून सवे भूतांच्या हितासाठीं शारीरादि 
चेष्टा, सौम्यत्व व जीवनहेतुत्व, भूमीपासून क्षमा, सूर्यमंडलापासून सवेप्रकारचें 
तेज, वायूपासून बळ आणि पंचभूतांपासून जय़ादि सवे संपत्ति प्राप्त करून घे. 


हे कोंतेयहो, तुम्हांला आरोग्य प्राप्त होवो. तुमचे कल्याण असो. आतां 
तुम्ही परत आल्यावर मी तुम्हांला भेटेन, हे युविष्ठिरा, आपड्धरम, धनाविप- 
यींचीं संकटे, किंवा इतर सव कर्तव्यें ज्या ज्या वेळीं उपस्थित होतील, त्या त्या 
वेळीं तुला त्यांचे यथावत्‌ ज्ञान होवो. आतां मी तुम्हांला निरोप देतों. तुमचे 
क्षेम असो. हे पांडुपुत्नांनों, तुम्हीं पूर्वी केव्हांहि पापाचरण केल्याचे कोणालाहि 
स्मरत नाहीं, यास्तव तुम्ही कृताथे होऊन सुरक्षित परत आल्याचें आम्ही 
निश्चयाने पाहूं. 

राजा, विदुराचें हे भाषण ऐकून “ ठीक आहे ' असं बोलून तो सलप्रतिज्ञ 
पांडव युधिष्ठिर भीष्म व द्रोण यांना नमस्कार करून निघाला. २. १०. ७८. 


'३९६ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ७९. 


अध्याय ७९ वा. 
[ १ वनगमनाची अनुज्ञा घेणाऱ्या द्रोपदीस कुंतीचा उपदेश. २ कुंतीचा 
विलाप, ३ पांडवांचे वनगमन. ४ कोरवख्रियादिकांची चिंता. ] 

(9) वैदंपायन--हे कुस्श्रेष्ठा, याप्रमाणे तो ज्येष्ठ पांडव आत्यांसद्द वनांत 
जावयास निघाला असतां अतिशय शोकाकुल झालेली कृष्णा यशस्विनी कुंती- 
पाशीं आली. तिनें तिला वंदन केलं व पतींबरोबर वनांत जाण्याविषयीं तिची 
अनुज्ञा विचारिळी. तक्ञाच तेथें ज्या इतर स्त्रिया होत्या, त्यांनाहि त्यांच्या 
योग्यतेप्रमाणं आलिंगनादि देऊन ती पतींबरोबर वनांत जावयास सिद्ध झाली. 

राजा जनमेजया, त्यावेळीं पांडवांच्या अंतःपुरांत फार मोठा शोकध्वनि झाला, 
द्रौपदी वनांत जावयास निघाली आहे असे पाहून कुंती शोकाने अतिशय 
संतप्त झाली व ती साध्वी तिला सद्वदित स्वराने व मोठ्या कष्टानं म्हणाली-- 

“ हे वत्से, तुझ्यावर आज हु महत्संकट ओढवलं आहे. तथापि तूं शोक 
करूं नको. तूं खीघर्म जाणतेस. तश्ीीच तूं शील व खदाचार यांनीं युक्त 
आहेस. हे कल्याणि, अश्शा प्रसंगीं आपल्या भत्यांशीं कसं वागावे ह तुला 
माहित आहे. मीं सांगावयास पाहिजे असं नाहीं, तूं साध्वीस्त्रियांच्या सवे 
गुणांनीं संपन्न आहेस. तूं आपल्या दोन्ही कुलांना भरूपित केले आहेस. हे 
अनघे, तूं ज्यांना आपल्या क्रोधयुक्त दृष्टीनं जाळिले नाहींस, ते हे सवे कौरव 
मोठे भाग्यवान आहेत, असं मी समजल्ये. 

हे सुव्रते, तूं निर्विघपणे पतीच्या मार्गाने गमन कर. तूं पातित्रत्य या 
गुणाने युक्त आहेस, तथापि वात्सल्य या माझ्या मातृगुणानेंहि युक्त हो. तूं 
आपल्या भर्त्यांवर भक्ति व स्त्रेह ठेव. साध्वी स्त्रिया अवश्‍य होणाऱ्या भवित- 
व्यतेविषयीं कोणाला दोष देत नाहींत. त्यांच्यावर कसाहि जरी दुघेर प्रसंग 
ओढवला तरी त्या उद्दिझ होत नाहींत, श्रेष्ठघर्माने जिचे सवे प्रकार संरक्षण 
केलं आहे, अक्षा तुझे सत्वरच परम कल्याण होईल. याज्ञसेनि, वनांत रहा- 
णाऱ्या माझ्या सहदेवपुच्राकडे तूं नेहमीं लक्ष ठेव. तो महाबुद्धिमान्‌ पांडुपुन्न 
ही असह्य आपत्ति आल्यामुळे निस्त्साह होणार नाहीं, याविषयीं दक्ष रहा. ” 

राजा, कुंतीचें हे प्रेमळ उपदेशपर भाषण ऐकून देवी द्वोपदीन “ ठीक आहे? 
असे म्हटल, त्या वेळीं तिच्या नेत्रांतून अश्रघारा वहात होत्या, ती रजस्वला 
असल्यामुळें एकवस्त्रा होती. तिचे कॅस मोकळे सुटले होते. अशा स्थितींत 


अनुद्युतपवे १० ३९७ 


» /१/१/१/५/१/१/१/१/१/ /१५/१५/१/१ की ज्य 


ती साध्वी आक्रोश करीत अंतःपुरांतून बाहेर पडली. तेव्हां पुत्रवत्लळ वृद्ध 
परथाहि दुःखानं तिच्या मागोमाग बाहेर आली 

(२) तों तिला ज्यांची आभरणे व सुंदर वस्त्रे काढून घेतलीं आहेत, 
ज्यांची कारीर॑ रुरूचमांनें आच्छादिलेलीं आहेत व जे लजेनें किंचित्‌ अधोमुख 
झाले आहेत, अले पांची पुत्र समोर दिसले, त्या वेळीं अति हृष्ट झालेले 'रतराष्ट्र- 
पुत्र त्यांच्या सभोंवार उभे होते व भीष्म, विदुर, द्रोण, यांसारखे सुहुदू त्यांच्या- 
साठीं शोक करीत होते. आपल्य़ा पुत्रांची ती स्थ्रिति पाहून अतिवत्सल कुंती 
त्यांच्या जवळ गेली व त्यांतील प्रत्येकाला आलिंगन देऊन दुःखाने विलाप 
करूं लागली. 


कुंती म्हणाली--वत्सांनो, तुम्ही सद्धूर्मांचे आचरण करणारे, सदाचारसंपक्ष, 
उदारचरित व मयादा यांनीं विभूषित, सत्यनिष्ठ, परमभक्त आणि सवदा 
देवतापूजनामध्यें तत्पर असतांना तुमच्यावर ह भयंकर संकट कस ओढवले ! 
काय हा दैवदुर्विलास ! कोणाच्या क्रोघाचें हें फल तुम्हांला भोगावे लागत 
आहे, अस मी समजूं? 

कदाचित्‌ माझ्याच दुदैंवाचा हा परिणाम असावा. म्हणूनच श्रेष्ठ गुणांनीं 
युक्त असूनहि अत्यंत केश भोगणाऱ्या तुम्हांला मीं जन्म दिला. सवे प्रकारच्या 
संपत्तीने हीन झालेले तुम्ही दुगम वनांत कसे रहाल! कारण तुम्ही मानसबल, 
धैय, शरीरसामथ्ये, उत्साह, पराक्रम व तेज या क्षात्रगुणांनीं जरी परिपुष्ट अहांत 
तरी बाह्य सामग्रीने हीन म्हणजे कृश झालां आहां. वत्सांनो, तुमच्या दैवामध्यें 
वनवासच नियत आहे, हे जर मला पूवी कळलें असते, तर तुमचा पिता पांडु- 
राजा परलोकीं गेल्यावर मी शतशुंग-पर्वेतावरून हस्तिनापुरास आलंच नसल्य. 


तप व प्रज्ञा यांनीं युक्त असलेला तुमचा पिता धन्य आहे. कारण तो पुत्रां- 
विषयींच्या मानसिक पीडेला प्राप्त न होतां त्यानें स्वर्गाला जाण्याचीच इच्छा 
केली. मी मात्र तुमचे केश पहावयास मागें जिवंत राहिल्ये आहें. 


खरोखर, ती माझी सपत्नी माद्रीहि धन्य आहे. तिला अतींद्रिय ज्ञान होतें, 
असे मला वाटतें. त्यामुळेंच ती घमज्ञ कल्याणी परम गतीला प्राप्त झाली. 
माझ्या त्या सपत्नीने मला या प्रसंगीं सवैथा ठकविलें आहे, असं मी समजल्ये. 
कारण पतीच्या अंतकालीं तीच त्याच्या सुखाचे निमित्त झाली. पतीबरोबर 
सहगमन .करून तिनंच आपल्या बुद्धीने मोठे यश मिळविले व पतिळोकीं गमन 


"३९८ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ७९. 


करून तेथेहि त्याच्या बरोबर सुख भोगीत राहिली आहे. मी मात्र आपल्या 
जीविताला प्रिय मानून हे केश भोगीत या लोकींच राहिल्ये आहे. खरोखर, 
मला धिक्कार असो. 

हे पुत्नांनो, मी तुम्हांला मोठ्या कष्टाने प्राप्त करून घेतलं आहे. तुम्ही मला 
माझ्या प्राणाहूनहि अधिक प्रिय अहां, यास्तव मी तुम्हांला सोडणार नाहीं. 
मीहि तुमच्या मागोमाग वनांत येत्ये, हे कृष्णे, मज अनाथ कुंतीला तूं कां 
सोडितेस ! हं जीवित विनाशी आहे. तथापि विधात्याने अनवघानामुळें पांडु- 
राजाप्रमाणे माझ्या जीविताचा अंत निश्चित केला नाहीं, असे मला वाटते. 
माझ्या अंताचे त्याला विस्मरण झालं आहे, हेंच खर. त्यामुळे माझे प्राण या 
दुःखी शरीराला सोडीत नाहींत. 


हे हारकावासिन्‌ कृष्णा, हे रामानुजा, कोठे आहेस ! मला व या पुरुपश्रेष्ठांना 
या दुःखांतून कां सोडवीत नाहींस ! “ जे नर आदि-अंतझून्य असलेल्या तुझे 
ध्यान करितात, त्यांच तूं संकटप्रसंगी रक्षण करितोल ' हं विद्ृढचन आज 
व्यथे कसं झालें ! सद्धम, माहात्म्य, यश व वीये यांचे अनुवतंन करणारे हे 
माझे पांची पुत्र असलें खंकट भोगण्यास योग्य नाहींत. हे भगवन्‌ , तूं यांच्यावर 
दुया कर. 

नीतिशास्त्रज्ञ भीष्म, द्रोण, कृप दृत्यादि आमच्या कुलाचे नाथ जिवंत अस- 
तांना माझ्या पुत्रांवर ही आपत्ति कशी आली ! हर हर, हे महाराज पांडो, तूं 
कोठें आहेस ! रत्रंनीं द्यृतांत जिंकून तुझ्या सद्रूृत्त पुन्नांना तुझ्या हस्तिनापुरांतून 
वनांत घालविण्याचा संकेत केला व लाप्रमारणे ते तुझे पुत्र आज अनाथांसारखे 
कुरुकुलळराजघानी सोडून वनांत चालले आहेत, अक्शा स्थितींत तूं त्यांची 
उपेक्षा कां करितोस ! 

सहदेवा, तूं एकटा तरी वनवासापासून निवृत्त हो, अरे बाळा, तूं मला 
माझ्या जीविताहूनहि अधिक प्रिय आहेस, बा माद्ेया, एखाद्या कुपु्ना प्रमाणे 
मज वृद्धेचा तूं त्याग करूं नकोस, तुझ्या या भ्रात्यांना जर आपली स्य प्रतिशा 
पाळावयाची असेल, तर त्यांनाच वनांत जाऊं दे. माझें रक्षण केल्यास तुला 
मोठें पुण्य लागेल, तूं येथ राहून हाच श्रेष्ठ धमे संपादन कर, 


(४) हे भारता, याप्रमाणे एखाद्या निदेय मनुप्याच्याहि अंतःकरणाला 
पाझर फोडणारा असा विलाप करणाऱ्या कुंतीला प्रणाम करून व तिच्या चर- 


अनुद्यूतपवे १०. ३९९ 


“५५५ “९५/५६/१४१८ ५८९/५४५/५/०/ २८१/१/ २**“' 


“१५४९५९५१५१५/१५/१५१/५/१५/१/१/८/२९० 


णांवर मस्तक ठेवून मनांत अतिशय खिन्न झालेळे पांडव मोठ्या कष्टार्ने वनांत 
जावयास निघाले. तेव्हां विदुराने पुत्रवियोगांने अति आते झालेल्या कुंतीचं 
अनेक युक्तियुक्त उपदेश वचनांनीं समाधान करून तिला आपल्या ग्रुहीं ने, 

राजा, त्या वेळीं महात्मा विदुर स्वतः कुंतीपेक्षांहि अधिक दुःखाकुल झाला 
होता, तथापि '* हे कुंति, दैवाचे उलंघन कोणाच्यानेहि करवत नाहीं. तुझ्या 
युन्नांना आज जरी असे केश भोगावे लागत आहेत तरी लांच घमोचरण व हैर- 
भक्ति त्यांना लवकरच त्या क्ेशांतून सोडवील. तूं खिन्न होऊं नको. माझ्या 
घरीं सुखानं रहा. मी तुझ्या पुत्रांहूनह्ि तुझें अधिक संरक्षण करीन. त्यांचं तुला 
स्मरणहि होऊं देणार नाहीं. इत्यादि सान्त्व वचनें हळुहळू बोलत कुंतीसह तो 
आपल्या घरीं गेला 

(४) राजा, दुर्योधनादि कोरवांच्य़ा स्रियांनींहि हा सवे प्रकार प्रत्यक्ष 
पाहिला. द्यूतमंडलामध्यें कृष्णेचे केशाकर्पेण व वनगमन हीं घोर कर्मे पाहून 
त्याहि मोठ्यानं आक्रोश करूं लागल्या. त्यांनीं सवे कौरवांची अतिशय निंदा 
केली व आपलीं मुखकमल करतलावर टेकून “ याचा परिणाम काय होईल ? 
या घोर कृत्यामुळे सवे कौरवकुल पांडवांच्या क्रोघाम्नींत दृग्ध तर होणार नाहीं 
ना ? !' असा दीघेकाल विचार केला. 

इकडे, राजा 'रतराष्ट्रहि पुत्रांच्या दुवेतनाचाच विचार करीत बसला. त्याचं 
हृद्य अतिशय उद्दिप्न झाळ, त्याच्या शांतीचा भंग झाला व तो जसं जलं 
अधिक चिंतन करूं लागला तसं तसं त्याचे चित्त अधिक व्याकुळ होऊं लागल, 
तेव्हां शोकाने संतत होऊन ' संजया, विदुराला सत्वर घेऊन ये! असं बोळून 
त्यानं संजयाला विदुराकडे तत्काळ पाठविलें, 'रतराष्ट्राचा निरोप कळतांच विदुर 
राजमंद्रांत आला. तेव्हां दुःखाने उद्दि्ञ झालेला तो कुरुराज त्यास असं 
विचारू लागला, २. १०. ७९, 


अध्याय ८० वा, 

[१ धरृतराष्ट्राचा पांडवांच्या वनगमनाविषयीं प्रश्न व विदुराचें उत्तर. २ पांडवांच्या 
हावभावांचा विदुरोक्त आशय. ३ पौरजनांचा संताप व दुश्चिह्ें. ४ दुर्योधना- 
दिक द्रोणांस शरण गेले असतां त्याचा त्यांस हितोपदेश. ] 

(9 ) वैशंपायन-<हे भारता, त्यानंतर अंभिकासुत राजा 'रतराष्ट्राने समीप 
आलेल्या त्या दूरदर्शी विदुराळा जणुंकाय साशंक झाल्याप्रमाणेंच प्रश्न केला, 


४०० श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापवे. अ. ८०. 


१2५ "टपशशध्शप्टाप्टाध्टााध-८-:---:-:-5 पटापट 


तो म्हणाला--हे विदुरा, तो, धर्मपुत्र युधिष्ठिर भीमसेन, सव्यसाची घनं- 
जय, ते दोघे माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव, धौम्य महर्षि आणि यशस्विनी द्रौपदी, 
हीं खव कशी. गेलीं ? त्यांची चया व हावभाव कशाप्रकारचे होते? हे ऐक- 
ण्याची माझी इच्छा आहे. 

विदुर म्हणाला--हे राजा, कुंतीपुत्र युधिष्ठिराने आपलें मुख वखाने झांकून 
घेतर्ले होते. भीमसेन आपल्या विशाल बाहूंकडे पहात चालला होता. सव्य- 
साची पार्थ हातांनी वाळू उडवीत धमराजाच्या मागोमाग जात होता. माद्री- 
सुत सहदेव मुखाला राख फासून निघाला. ज्याचे चित्त विहृुळ झालें आहे 
असा अति दुदनीय नकुल आपले सवे शरीर धघूलीने माखून उ्पेष्ठ भ्रात्याला 
अनुसरला. लावण्यवती कमलनयना कृप्गा दुःशासनानें आकपंण केल्यामुळें 
अस्ताव्यस्त होऊन विखुरलेल्या कॅसांनीं आपल मुख आच्छादित करून, रोदन 
करीत, युघिष्ठिराच्या मागून निघाली आणि धोौम्यसुनि हातांत दभ घेऊन 
यमाचीं उग्र सार्मे गात मार्गानं चालला होता. 

छतराष्ट्र म्हणाला-हे धर्मज्ञा, ते पांडव अशीं विविध ख्पं धारण करून कां 
जात आहेत, ते मला सांग, त्यांत त्यांनीं कोणता आशय व्यक्त केला ! 

(२) विदुर म्हणाला--राजा, तुझ्या पुन्नांनीं राज्य व घन कपटाने जरी 
हरण केल, तरी वुद्धिमान्‌ घमराजाची मति धर्मापासून ढळली नाहीं. हे 
भारता, तो दयाळु कुंतीपुत्र तुझ्य़ा पुत्रांवर नेहमीं दयाद्रे दष्टि ठेवीत असतो, 
तुझ्या पुन्नांनीं अति निंद्य कपटाचरणाने जरी त्याला राज्यभ्रष्ट केले, तरी तो 
महात्मा क्रोधाने आपले नेत्र उघडीत नाहीं. “मीं आपल्या क्रूर दृष्टीनें या जन- 
समूहाला जाळूं नये, माझ्या क्रोधयुक्त दृष्टीने लोकांचा नाश होऊं नये,' म्हणून 
तो राजा आपलें मुख आच्छादित करून जात आहे. 

आतां भीमाने पूर्वोक्त प्रकारं जाण्यांत कोणता आशय व्यक्त केला, तें ऐक. 
बाहुबलामध्यें माझी बरोबरी करणारा एकहि पुरुप या भूलोकीं नाहीं, हे प्रकट 
करण्यासाठीं तो बलाढ्य असेनाप्रज आपले विशाल बाहू बाहेर काढून ते 
लोकांना दाखवीत चालला आहे. वाहुबलरूपी संपत्तीने दत्त झाळेला तो वीर 
शत्रूंच्या ठिकाणीं आपल्या बाहुबलानुरूप घोर कर्म करण्याची इच्छा करीत 
आहे. 

हे कुरुनंदना, सव्यसाची अजुन * ज्या वेळीं कौरवांशीं माझें युद्ध होईल 
स्या वेळीं मी या आपल्या हातांतील वाळूच्या कणांप्रमाणे माझ्या शत्रूंवर अप्रति- 


अनुद्यूतंप्च १० ४०१ 


हत शरवृष्टि करीन, असे सुचवीत आपल्या ज्येष्ठ आत्याच्या मागून जात आहे. 
राजा, या वेळीं त्याच्या हातांतील वाळूचे कण जले कोठेंहि प्रतिबद्ध झाले 
नाहींत, त्याप्रमाणे तो चौदा वर्षांनंतर आपल्या शात्रृंवर शरवृष्टि करूं लागला 
असतां त्याचे द्िव्य बाण कोठेंहि आसक्त होणार नाहींत. 

हे राजा, त्याचप्रमार्ण ' मला आज कोणींहि ओळस्वूं नये ' म्हणून सहदेवहि 
आपलं मुख भस्माच्छादित करून जात आहे. 

छतराष्ट्रा, “मीं मागांमध्यें स्त्रियांच्या चित्ताचं आकपेण करूं नये, ' अर्से 
म्हणून नकुल आपल्या सर्वांगाला धूळ फांसून राजाच्या मागोमाग जात आहे. 

द्ुपदकन्या द्रौपदी रजस्वला असल्यामुळें एकवस्त्रा असून तिचें ते वख 
मलीन झालें आहे. तुझ्या दुःशासन-पुन्नानें तिच्या केशांचें आकपेण केल्यामुळें 
तेहि मोकळे सुटले आहेत, अश्या स्थितींत ती राज्ञी आक्रोश करीत मनांत 
म्हणाली---“' ज्यांच्यामुळे मजवर हा प्रसंग ओढवला आहे, लांच्या स्त्रिया 
आजपासून चौदाव्या वर्षी अश्याच घोर संकटांत पडतील. ज्यांचे पति, पुत्र, 
बंघुजन व इतर आक्तेष्ट यांचा पांडवांनी वघ केला आहे, ज्यांची अंगे मृतांच्या 
रक्ताने व रणांगणांतील धूलीनं लिप्त झालीं आहेत, ज्यांचे केस मोकळे सुटले 
आहेत अज्शा त्या कौरवभायां हस्तिनापुरांत प्रवेश करतील. ” राजा, त्या 
साध्वी द्रोपदीनें तुझ्या पुत्रांना हा घोर शापच दिला आहे, असे तूं समज. 

हे भारता, पांडवांचा विद्वान्‌ पुरोहित धोम्य हातांतील दर्भांचीं अग्रे नैक्रेरत्य 
दिशेकडे करून याम्य सारमे गात सर्वांच्या पुढें चालला आहे. ' रगांगगांत 
कौरवांचा नाश झाला असतां कुरूंचे पुरोहित याचप्रमाणें याम्य सामें म्हणत 
जातील ? असा आशय तो आपल्या गमनानें व्यक्त करीत आहे. 

(३) धरतराष्ट्र म्हणाला-<हे क्षत्त्या, पांडुपुत्र वनवासाला निघाले असतां 
नागरिक जन व इतर लोक काय म्हणाले, तें सवे मला सविस्तर सांग. 


विदुर म्हणाला-हे महाराज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र व इतरहि प्रजा- 

जन काय बोलत आहेत, तें मी तुला सांगतों, ऐक. ते सर्वे दुःखाते झालेले 

नागरिक “ हाय हाय, आमचे नाथ असलेले पांडव आम्हांला सोडून आज 

चनांत जात आहेत. अहो वीरहो, तुम्ही हा अन्याय कसा सहन करीत आहां. 

पांडवांर्चे राज्य व संपत्ति, यांच्या लोभाने जे त्यांना वनांत घालवून देत आहेत, 

त्या मूढांप्रमार्णे वतन करणाऱ्या या कुरूवृद्धांना घिकार असो. पांडुपुत्रांवांचून 
म. भा. २--२६ 


४०२ श्रीमन्महाभारताथे-“२ सभापवे. अ. ८०. 


हाला ला ना हनन 


आम्ही सर्व भनाथ झालों आहों. या दुर्विनीत व लुब्ध कौरवांवर आमचे प्रेम 
कसं रहावे! ” 

राजा, दुःखार्न अतिशय आतं झालेले पौरजन असा वारंवार आक्रोश करीत 
होते. राजा, मानी कोंतिय अश्या 'चयो आणि हावभाव यांनीं आपल्या मनां- 
तील निश्चय व्यक्त करीत वनांत निघून गेले. 

हे छतराष्ट्रा, ते नरस्रेष्ठ कुंतीपुत्र हस्तिनापुरांतून वर्नांत जावयास निघाले 
असतां, येथे काय काय दुश्रिहें झालीं तीं ऐक. आकाश निरभ्र असूनहि विजा 
चमकूं लागल्या, भूकंप झाळे, महणाचा पर्वकाळ नसतांहि राहूर्न सूर्येमंडळ 
भग्राशिळे, उल्का नगरीला उलटी प्रदक्षिणा घालून नष्ट झाली. कोल्हे, कावळे 
इत्यादि कचे मांस भक्षण करणारे प्राणी नगरीतील देवार्लर्ये, चैत्य, ओटे व 
तटांचीं उंच शिखरं यांवर बसून भयसूचक शब्द करूं लागले, हे राजा, पांडु- 
पुत्न जेव्हां वनवासाला गेले तेव्हां भरतकुलाचा नाश दुशविणारीं अशीं दुश्चिह 
झालीं. या सर्वाला कारण तुझी ही हीन व सदोष राजनीतिच आहे. 

(४ ) राजा जनमेजया, 'टतराष्ट्राच्या मंदिरांत बुद्धिमान विदुराचा राजाशी 
असा संवाद चाळला असतां कौरवांच्या सर्भत महषींच्या समुदायाने परिवेष्टित 
झालेला देवर्षि नारद पुढें उभा राहून असं उग्र वचन बोलला---“ आजपासून 
चौदाव्या वर्षी या दुर्योधनाच्या अपराघासुळें व भीमाजुंनांच्या सामर्थ्याने सर्व 
कौरव नाश पावतील, ” हे भरता, असे बोलून तो अणिमादि-ऐश्वर्यानं युक्त 
असलेला सर्वलोकगामी श्रेष्ठ देवर्षि अंतरिक्षांत अंतघांन पावला. 

त्यानंतर दुर्योधन, कर्ण व सोबळ शकुनि यांनीं द्रोगाचार्यांचा आश्रय करून 
त्याख सवे राज्य अपण केलें. त्या वेळीं त्यार्ने परोत्कर्प सहन न करणारा दुर्योधन, 
दुःशासन, कणे व इतर सवै कौरव यांस अनुलक्षून असे भाषण केलें-- 

“ हे कौरवहो, हे पांची पांडव देवांचे अवध्य पुत्र असल्यामुळें त्यांचा 
वध करण्यास कोणीहि समर्थ नाहीं, असे ब्राह्मणांचे वचन आहे. तथापि जे कोणी 
दशारण येतील त्यांस यथाशक्ति साह्य करणे हें माझें कतंद्य असल्यामुळे आपल्या 
राजसमुहासह भक्तीने शरण आलेल्या या धातराष्ट्रांचा त्याग करण्यास मी 
समर्थ नाहीं. खरोखर दैवच बलवत्तर आहे. थूतांत पराजित झालेले पांडुपुत्र 
घर्मतः वनांत गेळे आहेत. ते बारा वर्षे तेर्थे रहातील. ब्रह्मचयाचरण करणारे 
ते क्रोध व द्वेप यांनीं युक्त होऊन तुमचा सूड उगविण्यास जेव्हां येतीळ, तेव्हां 
तुम्हांला अतिशय दुःख होईल, 


अचुद्यूतपर्ध १०. ४०३ 


हे राजा, मी मैत्रीसाठी केलेल्या युद्धामध्ये द्रुपद्राजाळा त्याच्य़ा समम्र राज्या- 
पासून भ्रष्ट केलें व त्याला अधैराज्यभाक्‌ केलें. तेव्हां त्या मानी राजार्ने माझ्या 
वधासाठीं पुन्न उत्पन्न करण्याच्या इच्छेने यज्ञ केला. याज व उपयराज या दोन 
महपीच्या तपार्ने अम्नीपासून त्याला “रष्टय्यूद्न'-पुत्र प्रास झाला. तश्लीच वेदीच्या 
मध्य़भागांतून ही दिव्य द्रौपदीहि उत्पन्न झाली. ष्ट्य हा पार्थाचा शाळक 
असून तो पांडवांना अति प्रिय आहे. तोहि द्वुपदपुन्न पांडवांच्या हितामध्ये रत 
आहे. त्याच्यापासून मला खृत्यूचे भय आहे. अमीच्या ज्वालेप्रमाणे ज्याची 
अंगकांति आहे, असा तो देवाने दिलेला द्रुपद्पुत्र सहज कवच व 'घनुष्यबाण 
यांनीं युक्त आहे. मी मत्य॑ असल्यामुळें मला त्याच्यापासून फार मोठें भय आहे, 
शत्रुनाशक दुपद पांडवांच्या पक्षाला स्वभावतःच प्राप्त झाला आहे. 


हे वीरहो, अलंख्यात रथी व अतिरथी यांचा अग्रणी जो तरुण अजुन 
त्याच्याशीं जर माझा रणामध्ये समागम झाला, तर या भूलोकीं मला अधिक 
असह्य दुःख ते कोणतें ? तो महा धनुर्धर पाथै मला माझ्या प्राणांहूनहि प्रिय 
आहे. राजा, ' रष्टययुत्न हा द्रोगाचा सरव्यु आहे! ही वाता. सवे जगभर प्रसिद्ध 
झालेली आहे. माझ्या वघासाठींच तो वीर उत्पन्न झाला असून त्याचा पराक्रमहि 
या लोकांत प्रख्यात आहे. यास्तव, हे राजा मी तुला जी हितबुद्धि सांगत आहें, 
ती ऐक. 


पांडवांना वनांत घालविल्यानेंच तुझे परम कल्याण झालें आहे, अर्से वू 
समजूं नको. खरोखर, तुला हा फारच उत्तम काल प्राप्त झाला आहे. यास्तव 
तुला जे ऐहिक किंवा पारलौकिक कल्याण साधावयारचे असेल तें सत्वर संपा- 
दुन कर, पांडवांना वनवासासारख्या महदुःखांत टाकून तुला जें सुख झाल्या- 
सारखें वाटत आहे त॑हेमंतक्रतूंतील तालवृक्षाच्या छायेप्रमाणे क्षणिक आहे, 
असें तूं निश्चयाने जाण आणि मोठमोठे यज्ञ कर, सुखोपभोग घे व विपुल दाने 


दे. आजपासून चौदाव्या वर्षी तुमचा भयंकर नाश होईल, हें लक्षांत ठेवा.?? 

द्रोणारचे हें वचन ऐकून 'रतराष्ट्र ' गुरूने हे यथार्थ सांगितलें आहे ' अर्से 
बोलून विदुरास म्हणाला--““ हे विदुरा, पांडवांना सत्वर परत घेऊन ये, ते जर 
न येतीळ तर निदान शक्र, रथ इत्यादि सवे सुखसाधनांनीं युक्त होऊन तरी 
ते वनांत जावोत. कारण ते तरी माझेच पुत्र आहेत. ” २. १०. ८०, 


४०४ श्रीमन्महाभारताथे--२ सभापवे. अ. ८१. 


अध्याय ८१ वा. 
[ १ संजय व पृतराष्ट्र यांचा चिंतायुक्त संवाद. ] 


(१) वैशपायन--हे पारिक्षिता, पांडुपुत्रांचा द्य्‌तांत पराभव होऊन ते वनांत 
गेले असतां महाराज 'रतराष्ट्राच्या मनांत फार मोठी चिंता उद्भवली, तेव्हां 
निःश्वास टाकीत चिंतातुर होऊन विचार करीत बसलेल्या त्या जनेश्वराला संजय 
बोलळला--“ हे वसुधाघिपा, तूं पांडवांचे राज्य हरण करून त्यांना वनवासाला 
पाठविलेंस व सवे पृथ्वीचे राज्य प्राप्त करून घेतलेस, मग आतां असा 
शोक कां करितोस ?” 


धृतराष्ट्र म्हणाला---हे संजया, युद्धवि शारद, महारथ व बलाढ्य पांडवांशीं 
ज्यांनीं वैर संपादन केलें आहे त्यांच्या मनाला समाधान कोठचें ! 


संजय म्हणाला--राजन्‌, हे महावैर उद्भवण्यास तुझच सुकृत कारणी- 
भूत झालें आहे. त्याचे पर्यवसान सवे राजवंश्यांचा नाह होण्यांत होईल. 
बाबारे, भीष्म, द्रोण व विदुर हे निवारण करीत असतांहि तुझ्या मंदबुद्धि 
निलेज दुर्योधन-पुत्राने सूतपुत्र प्रातिकामीला पांडवांची प्रिय भाया. जी धर्म- 
चारिणी द्रौपदी तिला सभेंत आणावयास पाठविलें. हे राजां, देव ज्या पुरुपाचा 
पराभव करूं इच्छितात त्याच्या बुद्धीचा भ्रंश ते अगोदर करितात व त्यामुळें 
तो पुरुष सवच विपरीत पाहूं लागतो. मंनुष्याची बुद्धि एकदा कलपित झाली 
व त्याचा विनाश होण्याचा प्रसंग आला म्हणजे नीतीप्रमाणे भासणारी अनीति 
त्याच्या हृदयाला सोडीत नाहीं. त्याचा विनाश करण्यासाठीं अनर्थ अ्थरूपानें 
चव अर्थ अनर्थरूपानें उपस्थित होतात आणि खरोखर ते त्यालाहि आवडतात. 


राजन्‌ , कील दंड उचलून कोणाच्याही मस्तकावर प्रहार करीत नाहीं. तर 
पुरुषाची बुद्धि विपरीत करून त्याला विपरीत अर्थ भासविणे, एवढेंच कालाचे 


१ यस्मे देवाः प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । बुद्धि तस्यापकर्पति सोवाचीनानि 
पश्यति ॥ २ वुद्धो कटपभूतायां विनाहे समुपस्थिते । अनयो नयसंकाशो 
हृदयान्नापसर्पति ॥ अनर्थांश्वार्थल्पेण अर्थाश्वानर्थर्पिणः । उत्तिप्रंति विनाशाय 
नूनं तचास्य रोचते ॥ ३ न कालो दंडसुद्यम्य शिरः ळृंतति कस्यचित्‌ । कालस्य 
बलमेतावद्विपरीतार्थदर्शनम्‌ ॥ 


अनुद्यूतपव १०. ४०५ 


११५९५१” ५१/५९/५५४५ ९५/९/४/ ५/५/५/५/४/१/४./४५/४/४//४/ 


बरू आहे. तपस्विनी, अयोनिजा, रूपवती व अस्तीच्या कुलामध्य़े झालेली 
जी पांचाली, तिला सभेमध्ये ओढून आणणाऱ्या तुझ्या पुत्नांनीं कालाच्या प्रेर- 
णेनेंच हें घोर, निंद्य व रोमहपैण कृत्य केळं आहे. कपटद्यूत खेळणाऱ्या तुझ्या 
हीनबुद्धि पुन्नांवांचून दुसरा कोणता बरें पुरुष त्या सवैेधमेजञ यशस्विनी पांडव- 
पल्लीला हाताने स्प्शे करून सभेमध्ये ओढून आणील ! 


ती श्रेष्ठ राजकन्या पांचाली खीधर्मिणी असतांना, तिचे अंग मलीन झालेलं 
असतांना व ती एकवस्त्रा असतांना तुझ्या पुत्रांनी तिच्याशी अतिप्रसंग केला, 
त्या साध्वीने सभेमध्ये ज्यांचे घन, राज्य व वसर यांचा तुझ्या पुश्नांनी अपहार 
केला आहे, ज्यांची मुखश्री म्लान झाली आहे, जे सव सुखलाधनरहित होऊन 
दासभावाला प्राप्ष झाले आहेत व धर्मपाद्यांनी जखडून टाकिल्यामुळें जे परा- 
क्रम करण्यास असमथ झाले आहेत, अक्ना पांडवांस पाहिले, 


“२४१ /५/५/४/५५/४/१” 


हे राजा, तुझा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन व त्याचा जिवलग मित्र कणं यांनीं कुर- 
सभेमध्ये क्रुड॒ व दुःखी झालेल्या कृष्णेला उद्देशून सवेथा अनुचित भाषण केले, 
त्या पांडुस्नुषेला अले कटुशब्द ऐकविणे हा घोर अन्याय आहे, अर्स मला 
वाटतें, राजा, तुझ्या सभेमर्ध्ये घडलेला हा सवे प्रकार तुला केव्हांहि सुखावह 
होणार नाहीं. 


धृतराष्ट्र म्हणाला-<हे संजया, त्या साध्वी पांचालीच्या कूर दृष्टीनं ही 
पृथ्वीहि जळून जाईल, असं मला वाटतं, हे साधो, माझ्या पुत्रांतील एखादा 
पुत्र तरी आतां जिवंत राहील का? या माझ्या निदेय पुन्नांनीं जेव्हां धर्मिष्ठ, 
घर्मपत्नी व रूप-योवनसंपन्न कृष्णेला सर्भेत ओढून आणिलें, तेव्हां कौरवसर्भेत 
विलाप करणाऱ्या तिला पाहून गांधारीसद्द भरतकुलांतील सवे स्त्रियांहि हृदय- 
द्वावक आक्रोश करूं लागल्या, सवे प्रजांसह त्याहि प्रत्यही त्या कृत्याबद्दल शोक 
करीत आहेत. 


संजया, द्रौपदीला अंतःपुरांतून ओढून आणल्यामुळें ब्राह्मण क्रुद॒ झाळे व 
त्यामुळे ते सायंकाळी अभिहोत्राचे हवनहि करीनातसे झाले आहेत. लया वेळीं 
झंझावात सुटला व विज़ेसारखा कडकडाट झाला. आकाशांतून पटापट उल्का 
पडल्या. प्वेकाल नसतांनाहि सूर्यम्रहण लागलें, त्यामुळे प्रजा भयभीत झाली, 
रथशालांमध्ये अप्नीचा भडका उठला, भरतकुलांतील वीरांचा नाश सुचविण्या- 


४०६ श्रीमन्महाभारतार्थ--२ सभापव. अ. ८१. 


टपटप 


साठीं र॒थांवरील ध्वज मोडून खालीं पडले. दुर्योषनाच्या अप्नीहोत्राजवळ भाळ 
निर्भयपणे येऊन अझुभ ध्वनि करूं लागल्या व तो ऐकून गर्दुभहि दाही दिशां- 
मध्ये क्णकदु शब्द करूं लागले. 

हे संजया, द्रौपदीचा भरसभेत झालेळा अपमान पाहून द्रोणासह भीष्म, 
कृप, सोमदत्त व उदार बाहिक हे सवे भारतांचे आधारस्तंभ सभेतून निघून गेले. 
तेव्हां दीघेदर्शी विदुरानें योग्य वेळीं प्रेरणा केल्या मुळें मीं 'कृष्णेला इष्ट वर देतों 
असं म्हटलें. तेव्हां त्या साध्वीने * पांडवांना दास्यांतून मुक्त करा ' असा वर 
भ्ागितला. मींहि त्या माझ्या श्रेष्ठ स्नुषेल्ा तो इष्ट वर देऊन वीर पांडवांना रथ 
व आयुधे यांसह खांडवप्रस्थास जाण्याची अनुज्ञा दिली. 


तेव्हां सर्वघर्मज्ञ व महाप्राज्ञ विदुर म्हणाला--<हे भरतवंशजांनो, ज्या अर्थी 
पांडूची स्नुषा कृष्णा आज तुमच्या सर्भेत आली, त्या अर्थी तुमच्या कुलाचा आजच 
अंत झाला आहे, असें समजा, ही जी पांचाल राजाची कन्या पांचाली ती देवांची 
अनुत्तम श्री आहे. ( आदिपवे अ. १९७ भा. २ ए. ७८ ) दैवांनींच दिल्यामुळं 
ती पांडवांना प्रात झाली आहे. असहिष्णु पांडव, महाधनुरधैर वृष्णि व महारथ 
पाचर त्या कृष्णेचे क्लेश कदापि सहन करणार नाहींत. सतयप्रतिज्ञ वासुदेवार्ने 
श्यार्चि.रक्षण केलं अस्हे असा कुंतीपुत्र अजुन पांचालांसह तुमच्या हस्तिनापुरावर 
चाल करून येईल. त्या सर्वांच्या मध्यभागीं महाबलाढ्य व महापराक्रमी 
भीमसेन असून तो यमाच्या दंडाप्रमाणे, उप्र असळेळी आपली गदा गरगर 
फिरवीत कोरवांवर धांवेल, 


तो महाज्ञानी पुनः म्हणाला-<हे भरतहो, बुद्धिमान पार्थांच्या गांडीव धघनु- 
घ्याचा टणत्कार ऐकून त्याचे सवे शत्रु भयभीत होतील. भीमाच्या गदेचा वेग 
सहन करण्यास एथ्वींतील एकहि राजा समर्थ नाहीं, याविषयीं माझी पूर्ण खात्री 
आहे. यास्तव पार्थाशीं तुमचें नित्य सख्य असावें. त्याच्याशीं तुमचा कलह न व्हावा, 
अर्सेच मला निःसंशय वाटतं. या कोरवांपेक्षां पांडव अधिक बलवान्‌ आहेत, 
अर्सच माझं निश्चित मत आहे, एवढा मोठा बलाढ्य व महा तेजस्वी जरासंघराजा, 
एण भीमाने दंद्र्‍युद्धांत त्याला केवळ बाहु याच एका शस्त्राने यमसदनीं पाठविले. 
यास्तव हे टतराष्ट्रा, मी तुला पुनः पुनः सांगतों. तुझें पांडवांशीं सख्यच असो. 
हे राजा, कोरव व पांढव या दोन्ही पक्षांस जे हितावह असेल, तेंच नि:रंकपणें 
कर, हे महाराजा, असं केक्यानेंच तुझे परम कल्याण होईल. 


अनुतपवे १०. ४०७ 


हे गावल्गणपुत्रा संजया, माझ्या आत्या विदुराने मळा असा भमांथंयुक्त 
ठपदेश केळा. पण, केवल पुत्रांच्या स्वार्थाची इच्छा करणाऱ्या मीं मूखांनें 
त्याकडे ल्क्षहि दिलें नाहीं. २. १०. ८१५. 


दहावें अनुद्यूतपवे समाप्त झालें. 


भव्यय णशा पीट 


येथे दुसर सभापवेहि संपर्छे. यापुढे तिसरे वनपवे सुरू होइल. 


त्याचा हा आद्य 'होक आहे-> 


जनमेजय उवाच-- 
एवं द्यृतजिताः पार्थाः कोपिताश्र दुरात्ममिः । 
घातंराषट्रे: सहामातलैनिकृत्या द्विजसत्तम ॥ 


श्रीकृष्णापणमस्तु. 


